


This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक 
हस्तलिखित संग्रह 


दाखल क्र 70-2-(१66 ८ 
SjEN oi ER र ज़ Å ; 


A 
८] 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











| PE SE SG DIESEN: 


: प्रकाशक : | प्रथमावृत्ति 


LER गणेश चतुर्थी, शके १८८७ 
सेंट्रल प्रकाशन, 
७ पाववाला स्ट्रीट, | द्वितीयाबृत्ति 
न्यू चर्नी रोड, मुंबई ४. . | 


& 


5 
JA 


अक्षय तृतीया, शके १८८८ 
२३ एप्रिल, सन १९६६ 


x 0 तृतीयावृत्ति 
| | विनायकी चतुर्थी, शके १ ८८९ 
४ डिसेंबर, सन १९६७ 


: संपादक : 
शंकर माधव माटे | 


रामकृष्ण प्रिंटिंग प्रेस 
त्रिभुवन रोड का किंमत चार रुपये 


5 
TF å 
å 


TITTET 









f 


KENST NVE aN DYN ७५५० AV NN) ANN EEG BN PY SST Et Så पड 
GAR aaan a Ne EE -= CC-0. In Publi avikuleuru Kalidas Sans i FR 






ED a N tI aa E aR nå ee 
en === नर 
Maueren. a 





| 
| 






EMEA MENN 





A 


Å 


5 | | 
| M-24 65 


AA 


Å 








PN 
R 


TT गुरुवैंष्णुः: गुरुदेवो महेश्वरः । 
युरुस्साक्षात्‌ परब्रह्मः तस्मै श्री. गुरवे. नमः ॥ 


å 
Å 
| 
Å 
K 
7 
K 
जे 


रर 
Å 
Y 

w 


zs VEVEN ध्द D ER १३३ D ER | १3) ER $ Aye 





Å 






Eg 


pe 


it University Ramtek Collection — 





mar 





EEE } mnd RE 


॥ श्रीगुरुचरित्र t 


निवेदन 


श्रीदत्त सांप्रदायांतील पर्वित्र आणि पुण्यकारक असा गुरुचरित्र हा ग्रंथ महाराष्ट्रांत लोकप्रिय आहेच. हा 
ग्रथ सरस्वती गंगाधराने पंधराव्या शतकांत लिहिला, या ग्रंथाचा सप्ताह लोक नेहमीं घरोघरीं करीत असतात 
सात [दवसात याचा सप्ताह पूण करतात, या सात दिवसांत पुढील नियम पाळावेत 


( १ ) ग्रंथवाचनाला सुरुवात केल्यावर कोणत्याहि कारणासाठी आसन ag नये, ( २) वाचन चालूं. 
असतां कोणाशींहि बोळे नये, ( ३ ससाहाच्या दिवसांत फक्त इविष्यान्न घ्यावें ( ४ ) सप्ताह चालूं असतांना 
संपूण ब्रह्मचर्य पाळावे, ( ५ ) ससाहाच्या दिवसांत पलंग आणि गादी वर्ज्य करावी-- 


हविष्यान्नाच्या. पदार्थबद्दळ थोडाफार मतभेद असतो धर्मेसिंधूप्रमाणें पुढील पदार्थ हविष्यान्नांत येतात 
साळीचे तांदूळ, जब, मूग, तीळ, राळे, वाटाणे इत्यादि धान्यें. पांढरा मुळा, सुरण इत्यादि कंद. सैधब व समुद्रोत्पन्न 
लवण, गाईचे दूध, दहीं आणि तूप, कांहीं लोक गाईंचे दुधाचे am आणि sætt तूप यांचा हविष्यान्नांत 
समावेश करतात, फणस, आंबा, नारळ हरितकी, पिंपळी, जिरें, सुंठ, चिच, केळे आणि रायआवळे हीं फळें ; l 
शिजवून खाल्ल्यास चालतात; पण साखर आणि तेलाशिवाय शिजवली पाहिजेत ar 








.. वरीलप्रमाणें ग्रंथांत सांगितलेले नियम त्याकाळच्या परिस्थितीस अनुसरून आहेत. परंतु सध्यांच्या काळांत 
` पुढीलप्रमाणें ससाहाचे नियम पाळले जातात 

सप्ताहाच्या दिवशीं शुचिर्भूत होऊन रोजची नित्यकमैं आटपावींत, नंतर सोवळें अगर qaaa नेसुन सप्ताहाला 
सुरुवात करावी.. प्रथम कुलदेवतेचे स्मरण करून देवापुढें नारळ ठेवावा आणि देवाला आणि घरांतील वडील 
` मंडळींना नमस्कार करून आसनावर बसावें, आणि स्पष्ट उच्चारांत वाचनाला सुरूवात करावी, रोज किती अध्याय 
वाचावेत याचें प्रमाण पुढे देतं आहेत. सामान्यपणे रोज दोन ते अडीच तास वाचनाला वेळ लागतो. सातव्या 
दिवशीचे वाचन संपूर्ण झाल्यावर सर्वोर्नी मिळून आरती करावी आणि भिजत घातलेली हरबऱ्याची डाळ आणि गूळ 


यांचा प्रसाद वाटावा. पहिल्या दिवशीं देवापुढे ठेवळेला नारळ फोडून सर्वांना प्रसाद म्हणून वाटावा, ससाहाचे 
सात दिवस! उपास करावा ( आपण नेहमीं उपास करतो त्याप्रमाणे). Gare समाप्त झाल्यावर इष्टमित्रांसइ भोजन 
करावें व नेहमीप्रमाणे पारणे. फेडावे 

सात दिवसांच्या सप्ताहांत खालीलप्रमाणे गुरुचरित्राचे अध्याय वाचावेत, पहिला दिवस : १ ते ७ अध्याय, 
gau दिवस : ८ ते १८ अध्याय, तिसरा दिवस : १९.ते २८ अध्याय, चोथा दिवस : २९ ते ३४ अंध्याय, 
पांचवा दिवस : २५. ते. 30 अध्याय, सहावा दिवस ; ३८ ते ४३ अध्याय, सातवा दिवस : ४४ ते शेवटपर्यंत 


संवय झाल्यावर. कांही लोक तीन दिवसांतहि पारायण. पुरें करतात, त्यांत पहिल्या दिवशी १ ते २२ 
अध्याय, दुसऱ्या दिवशीं २३ ते 33 आणि तिसऱ्या दिवशीं ३४ पासून शेवटपर्यंत, रोज ५ ते ६ तास पारायण 
























' सहाव्या दिवशीं २९ ते ४३, सातवे दिवशी ४४ ते शेवटपर्यंत असाहि क्रम आहे. 


बाचाबेयांस लागतात. एका दिवसांतहिः संपूर्ण पारायण करणारे लोक आहेत. dad १० ते ११ तासांनींहि 
पारायण पूर्ण होतें, ठंबय नसल्यास ४ तास अधिक लागतात, | 


सताहाचा आम्ही वर दिलेला क्रम गाणगापूर! येथील हस्तलिखित प्रतीफ्रमाणें आहे. परंतु दुसरीकडे कांहीं 
हस्तलिखित प्रतींत खालीलप्रमाणेंहि सताहाच्या पाठाचा क्रम आढळून येतो. पहिल्या zaai ९ अध्याय, दुसऱ्या 


दिवशीं १० ते 3१, तिसऱ्या दिवशीं २२ ते २९, चौथ्या दिवशी ३० ते ३५ › पांचव्या दिवशीं ३६ ते ३८, 


geag हा ग्रंथ स्त्रियांनी वाचू नये असें म्हणतात, गुरुचरित्रांत पतिब्रत 
स्रियांनी पतित्रता धर्म हा गुरुमुखेच ऐकावा, स्वतः वाचून जाणून घेऊं नये म्हणून स्त्रियांनी स्वतः वाचूं नये असें 
sata असावेत, गुरुच रित्रांतील कर्मकांड तीथेक्षेत्रावर ( अध्याय ३६ व ३७ ) त्ियांनीं ऐकूंहि नये avd म्हणतात, 

गुरूचरित्र ग्रंथाचे पारायण das जाऊन करण्याचीहि प्रथा आहे किंवा घरींहि करतात, कोठेंहि 
केलें तरी निर्मळ अंतःकरणाने आणि झुचिर्भूतपणे पारायण करावें म्हणजे तें सारखेच पुण्यकारक होतें, अशा या 
गुरुचरित्राच्या पारायणानें सर्वाच्या मनकामना पूर्ण होवोत हीच माझी श्रीगुरुचरणी प्रार्थना आहे. 


I धर्म सांगितला आहे आणि 





















CE OEREN 
CI qm a 


FA a 
RK pe 4 


EST ST TESS nD PIPED REE ETER 


४55५६ 











RRR SRS LSS FRASER 
ps इनमन) NÅ FADE चरि त्र वजन 
E HD RP RE 

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसरम्बत्यै नमः ॥ श्रीशुरुस्यो नमः॥ श्रीकुलदेवतायै नमः॥ श्रीपादः 
Ea नमः ॥ श्रीनृसिंहसरस्वत्ये नमः ॥ ॐ नमोजी Assar ॥ गजानना गिरिजाङुमरा ॥ 
जय जय लंबोदरा ॥ एकदंता श्पेकणी ॥ १ ॥ हालविशी कर्णयुगुलें ॥ तेथूनि जो का वार 
उसळे ॥ त्याचेनि वाते विश्न पळे ॥ विश्नांतक म्हणती तुज ॥ २ ॥ तुझें शोभे आनन ॥ 
जैसे तप्त कांचन ॥ किंवा उदित प्रभारमण ॥ तैसें तेज फांकतसें ॥ ३ ॥ वि्नकानन 
छेदनासी ॥ हातीं फरश धरिलासी ॥ नागबंद कटीसी ॥ उरग यज्ञोपवीत ॥ ४ ॥ चतुभुज 
दिससी निका ॥ विशालाक्षा विनायका ॥ प्रतिपाळिसी विश्वलोकां ॥ निर्विप्तें करूनियां 
॥ ५ ॥ तुझें चिंतन जे करिती ॥ तयां AA न बाधती॥ सकळाभीष्टें साधती ॥ अविलंबेंसी 
॥ ६ ॥ सकळ मंगल कार्यासी ॥ प्रथम वंदिजे तुम्हांसी ॥ चतुर्दश विद्यांसी ॥ स्वामी तूंचि 
लंबोदरा ॥ ७ ॥ वेदशास्त्र पुराणें ॥ तुझेंचि असेल बोलणें ॥ ब्रह्मादिकीं याकारणें ॥ 
«fer असे सुरवरीं ॥ ८ ॥ त्रिपुर साधन करावयासी ॥ ईश्वरें अचिलें तुम्हांसी ॥ 


+ 


संहाराया देत्यांसी ॥ पहिलें तुम्हांसी स्तविलें ॥ ९ ॥ हरिहर ब्रह्मादिक गणपती ॥ कायी- 
BRIRRRRRRRIRRRRIERRRRRRRRRRISRRER E] 


v 


RER 


Y 
९ 
% 
न 
९ 
९ 
6 
र” 
å 
९ 
९ 


TERRIERE 


po 
Eo 


ru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — | टं 




















रंभीं तुज वंदिती ॥ सकाळभीष्टें साधती ॥ तुझेनि verk ॥ १० ॥ कृपानिधी गणनाथा॥ 
सुरवरादिकां feat ॥ विनायका अभयदाता ॥ मतिग्रकाश करीं मज ॥| ११॥ समस्त 
गणांचा नायक ॥ तूंचि Aar अंतक ॥ तूंतें वंदिती जे लोक ॥ कार्ये साधे तयांचें 
॥ १२ ॥ सकळ कार्याचा आधारू ॥ तूंचि कृपेचा सागरू॥ करुणानिधि गोरीकुमरू ॥ मति- 
प्रकाश करी मज ॥ १३ ॥ माझे मनींची वासना ॥ तुवां पुरवावी गजानना ॥ साष्टांग 
करितों नमना ॥ विद्या देश मज आता ॥ १४ ॥ नेणता होतों मतिहीन । म्हणोनि 
धरिले तुझे चरण ॥ चौदा fe निधान ॥ शरणागतवरप्रदा ॥ १५ ॥ माझिया अंतः- 
करणींचें व्हावें ॥ गुरुचरित्र कथन करावें ॥ पूर्ण दृष्टीनें पहावें ॥ ग्रंथसिद्धि पाववीं दातारा 
॥ १६ ॥ आतां वंद. ब्रह्मकुमारी ॥ जिचे नाम वागीश्वरी ॥ पुस्तक वीणा जिचे करीं ॥ 
हंसवाहिनी असे देखा ।। १७ ॥ म्हणोनि नमितों तुझे चरणीं ॥ प्रसन्न व्हावें मज स्वामिणी ॥ 
राहोनियां माझिये वाणी ॥ ग्रंथी रिघू करीं आतां ॥ १८ ॥ विद्या वेद शाख्रांसी ॥ 
अधिकार जाणा शारदेसी ॥ तिथे वंदितां विश्वासी ॥ ज्ञान होय अवधारा ॥ १९ ॥ ऐक 
माझी विनंती ॥ द्यावी आतां अखिल मती ॥ विस्तार करावया गुरुषरित्री ॥ 
मतिप्रकाश करीं मज ॥ २० ॥ जय जय जगन्माते ॥ तूंचि विश्वीं वाग्देवते ॥ ae 
तुझीं लिखितें ॥ नांदाविशी येणेपरी ॥ २१ ॥ माते तुझिया वाग्बाणीं ॥ उत्पत्ति वेदशास्त्र 
पुराणी ॥ वदतां साही दर्शनी ॥ त्यातें अशक्य परियेसा ॥ २२ ॥ गुरूचे नामीं तुझी 


i ne In Public,Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection A 
न्न K f NE stat SRP kor सरन माड 











~ FIRER 











॥ २३ ॥ खांबसलजींची बाहुलीं जैसीं ॥ खेळती तया सन्रासरसीं॥। स्वतंत्र बुद्धि नाहीं त्यांसी॥ | 
बतेती आणिकाचेनि मतें ॥ २४ ॥ तेसें तुझेंनि अनुमतें ॥ माझे जिन्हे प्रेरीं माते ॥ | 
कृपानिधि वाग्देवते ॥ म्हणोनि विनवी तुझा बाळ ॥ २५॥ म्हणोनि नमिले तुझे चरण ॥ 
व्हावे स्वामिनी प्रसन्न ॥ द्यावे मातें वरदान ॥ ग्रंथी रिधू करबीं आतां ॥ २६॥ आतां वंद 
्रिसूतींसी ॥ ब्रह्मा विष्णु शिवांसी ॥ विद्या मामे मी तयांसी ॥ अनुक्रमे करोनी ॥ २७॥ 
चतुमुखें असती ज्यासी ॥ कती जो का सृष्टीसी ॥ वेद झाले बोलते ज्यासी ॥ त्याचे 
चरणीं नमन माझे ॥ २८ ॥ आतां Å हृषीकेशी ॥ जो नायक या विश्वासी॥ लक्ष्मी- 
सहित अहर्निशी ॥ क्षीरसागरीं असे जाणा ॥ २९ ॥ चतुर्बाह नरहरी ॥ शंख चक्र गदा 
करीं ॥ पद्महस्त GU ॥ पद्मनाभ परियेसा ॥ ३० ॥ पीतांबर असे कसियेला ॥ वैजयंती 
माळा गळां ॥ शरणागतां अभीष्ट सकळां ॥ देता होय कृपाळू ॥ ३१ ॥ आतां नमू 
शिवासी ॥ थारिली गंगा मस्तकेंसी॥ पंचवक्त्र दहा भुजेंसी ॥ अधीगी असे जगन्माता 
॥ ३२ ॥ पंचवदनें असती ज्यासी ॥ संहारी जो या सृष्टीसी ॥ म्हणोनि बोलती स्मशान- 
बासी ॥ त्याचे चरणीं नमन माझें ॥ ३३ ॥ व्याघ्रांबर पांघरून ॥ सर्वार्गी असे सपंवेष्टण ॥ 
ऐसा शु उमारमण | त्याचे चरणीं नमन REN ३४ ॥ नमन समस्त सुरवरा ॥ सिद्धः 
साच्या अवधारा । गथवयक्षाकेन्नरा ॥ ऋषीशरां नमन माझें ॥ ३५॥ ÅT आतां कवि- 


श 
` 
IR 
न्न 
ष्ट 
v 
ष्ट्र 
५५ 
Va 
ष्ट 
५५ 
v 
5 
९८ 
१ 
४ 
९८ 








५ E EIE SEER 7 बम S RN rok å z EN Ag me: ND å 
nain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection - > RRS RED BRS IB SER CN 




















कुछासी .॥ पराशरादि व्यासांसी ॥ वाल्मीकादि सकळिकांसी ॥ नमन माझें परियेसा 
॥ ३६ ॥ नेणें कवित्व असे कैसें ॥ म्हणोनि तुम्हां विनवीतसे ॥ ज्ञान यावें जी भरंवसें ॥ 
आपुला दास म्हणोनी ॥ ३७॥ न कळे ग्रॅथप्रकार ॥ नेणे शाखांचा विचार ॥ भाषा नये 
महाराष्ट्र ॥ म्हणोनि विनवी तुम्हांसी ॥ ३८ ॥ समस्त तुम्ही कृपा करणें ॥ माझिया 
वचना साह्य होणं ॥ शब्दव्युप्त्तीही AGN कविकुळें तुम्ही प्रतिपाळा ॥ ३९ ॥ ऐसें 
सकळिकां विनवोनी ॥ मग ध्याइले पूवज मनीं ॥ उभयपक्ष जनक जननी ॥ माहात्म्य पुण्य- 
पुरुषांचे ॥ ४ ० ॥ आपस्तंब शाखेसी ॥ गोत्र कौंडिण्य महाऋषी ॥ साखरे नाम ख्यातीसी ॥ 
सायंदेवापासाव ॥ ४१ ॥ त्यापासनि नागनाथ ॥ देवराव तयाचा सुत ॥ सदा श्रीसदगुरु- 
चरण घ्यात ॥ गंगाधर जनक माझा ॥ ४२ ॥ नमन करितां जनकचरणीं ॥ माता पूर्वज 
ध्यातों मनीं ॥ जो का पूर्वज नामधारणी ॥ आश्वलायन शाखेचा ॥ ४३ ॥ काश्यपाचे गोत्री N 
चौंडेश्वर नामधारी ॥ रागे जैसा जन्हु अवघारीं ॥ अथवा जनक गंगेचा ॥ ४४॥ त्याची 
कन्या माझी जननी ॥ निश्रयें जैशी भवानी ॥ चंपा नामें पुण्यखाणी ॥ स्वामिनी माझी 
परियेसा ॥ ४५ ॥ नमितां जनकजननींसी ॥ नंतर नमूं श्रीगुरूसी ॥ घाली मति प्रकाशी ॥ 
गुरुचरण स्मरावया ॥ ४६ ॥ गंगाधराचे कुशीं ॥ ॥ जन्म झाला परियेसीं ॥ सदा ध्याय 
श्रीगुरूसी ॥ एका भावें निरंतर ॥ ४७ ॥ म्हणोनि सरस्वतीगंगाधर ॥ करी संतांसी नम- 
स्कार ॥ श्रोतयां विनवी वारंवार ॥ क्षमा करणें: बाळकासी ॥ ४८ ॥ वेदाभ्यासी संन्यासी 


FRR å AM 





$ y EL क ic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection me 


02 BE (णी 4 






































(=) है: Å Í 
f 


RFT 4 å अ 





यती योगेश्वर तापसी ॥ सदां ध्याती श्रीगुरूसी ॥ तयांसी माझा नमस्कार ॥ ४९ ॥ विन- 
वितसें समस्तांसी ॥ अल्पमती आपणासी ॥ माझे बोबडे बोलांसी । सकळ तुम्ही अंगिकारा 
॥ ५० ॥ तावन्मात्र माझी मती ॥ नेणे काव्यव्युत्पत्ती ॥ जैसे श्रीगुरु निरोपिती ॥ तेणेंपरी | 
सांगत ॥ ५१ ॥ पूर्वापार आमुचे वंशीं ॥ गुरु प्रसन्न अहनिशीं ॥ निरोप देती मातें परी- 
येसीं ॥ चरित्र आपुलें बिस्तारावया ॥-५२॥ म्हणे ग्रंथ कथन करीं ॥ असृतघट स्वीकारी ॥ 
तुझे वंशं पारंपरी ॥ लाधती चारी पुरुषार्थ ॥ ५३ ॥ शुरुवाक्य मज कामधेनु ॥ मनीं 
नाहीं अनुमानु ॥ सिद्धि पावविणार आपणु ॥ श्रीनृसिहसरस्वती ॥ ५४ ॥ त्रैमूर्तीचा 
अवतार ॥ झाला नृसिंहसरस्वती नर ॥ कवण जाणे याचा पार । चरित्र कवणा न वणेवे 
॥ ५५ ॥ चरित्र ऐसें श्रीगुरुचें ॥ वणू न शके मी वाचे ॥ आज्ञापन असे श्रीगुरूचें ॥ 
म्हणोनि वाचें बोलतसे ॥ ५६ ॥ ज्यास पुत्रपोत्री असे चाड ॥ त्यासी कथा हे असे गोड ॥ 
लक्ष्मी वसे अखंड ॥ तया अुवनीं परियेसा ॥ ५७ ॥ ऐशी कथा जयाचे घरीं ॥ वाचिती नित्य 
प्रेमभरी ॥ श्रियायुक्त निरंतरीं ॥ नांदती पुत्रकलत्रयुक्त ॥ ५८ ॥ रोग नाहीं तया भुवनीं ॥ 
सदा संतुष्ट शुरुकर्पेकरोनि II निःसंदेह सातां fait ॥ ऐकतां बंधन तुटे जाणा ॥ ५९ N 
ऐसी पुण्यापावन कथा ॥ सांगेन ऐक विस्तारतां ॥ सायासाविण होय साध्यता ॥ सदः- 
फल प्राप्त होय ॥ ६०॥ निधान लाधे अप्रयासीं ॥ तरी कष्ट कां सायासी ॥ विश्वास 
माझिया बोलासी ॥ ऐका श्रोते एकचित्ते ॥ ६१ ॥ आम्हां साक्षी ऐसें घडलें ॥ म्हणोनि 





5d AGE 


नश 























| चिनवीतसें भलें ॥ श्रीगुरुस्मरण असे बळें ॥ अनुभवा हो सकळिकां ॥ ६२॥ तृप्ति झालिया- 
वरी ढेकर ॥ देती जैसे जेवणार ॥ शुरुमहिमेचा उद्गार ॥ बोलतसे अनुभवोनी ॥ ६२ ॥ 
| मी सामान्य म्हणोनी ॥ उदास व्हाल माझे वचनी | मधिकेच्या मुखांतुनी ॥ मधु केवी | 
ग्राह्य होय ॥ ६४ ॥ जैसें शिंपल्यांत सुक्ताफळ ॥ अथवा कर्पूर कदेळ ॥ विचारितां | 
| अश्वत्थमूळ ॥ कवणापासाव उत्पत्ति ॥ ६५॥ ग्रंथ कराल उदास ॥ वाँकुडा कुष्ण Rå 
| ऊस ॥ अमृतवत निघे त्याचा रस ॥ दृष्टि द्यावी तयावरी ॥ ६६ N तेसें माझं बोलणं ॥ 
| ज्यासी चाड गुरुस्मरणें ॥ अंगिकार करणार शहाणे ॥ अनुभविती एकचित्ते ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मसाची गोडी ॥ अनुभवितां फळें det ॥ या बोलाची आवडी ॥ ज्यासी संभवे | 
| अनुभव ॥ ६८ ॥ गुरुचरित्र कामधेनु ॥ ऐकतां होय महाज्ञानु ॥ श्रोती करोनिया सावध 
| मनु ॥ एकचित्ते परियेसा ॥ ६९ ॥ श्रीगुरु नृसिंहसरस्वती ॥ होते गाणगापुरी ख्याती ॥ 
महिमा त्यांचा अत्यदभुती ॥ सांगेन ऐका एकचित्ते ॥ ७० ॥ तया ग्रामी वसती शुरु ॥ 
| म्हणोनि महिमा असे थोरु ॥ जाणती लोक चह राष्ट्र ॥ समस्त जाती यात्रेसी ॥ ७१ ॥ तेथें 


राहोनि आराधिती ॥ त्वरित होय फलप्राप्ती ॥ पुत्र दारा धन संपत्ती ॥ जें Å इच्छिलें होय 


जनां ॥ ७२॥ लाधोनियां संतानें ॥ नामें ठेविती नामकरणें ॥ संतोषरूपें येऊन ॥ पावती 
' चारी पुरुषार्थ ॥ ७३ ॥ ऐसें असतां वतेमानीं ॥ भक्त एक ' नामकरणी ' ॥ कष्टतसे आति 


ha NR 


| गहनीं ॥ सदा ध्याय श्रीगुरूसी ॥ ७४ ॥ ऐसा मनीं व्याकुछित ॥ चिंतेने वेष्टिला बहुत ॥ | 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection - å 














7 RRRRRRERRRRARR A - 7 Å 


EST EE, nt S 











Jer क a o NE. Et G 





गुरूदशेना जाऊं म्हणत ॥ निवोणमानसें निघाला ॥ ७५ ॥ अति निवोण अंतःकरणीं | 
लय लावोनि गुरुचरणीं ॥ जातो शिष्यशिरोमणी ॥ विसरोनिया क्षुधातृषा ॥ ७६॥ | 
निधोर करोनि मानसीं ॥ म्हणे पाहीन श्रीगुरूसी ॥ अथवा सांडीन देहासी ॥ जडस्वरूपें 
काय काज ॥ ७७ ॥ ज्याचे नामस्मरण करिता ॥ देन्यहानि होय त्वरितां ॥ आपण तसा 
नामांकिता ॥ किंकर म्हणतसे ॥ ७८ ॥ देव असे आपुलें उणें ॥ तरी कां भजावे श्रीगुरु 
चरण ॥ परिस लागतां लोहा जाण ॥ सुवर्ण केवी होतसे ॥ ७९ ॥ तेसें तुझें नाम परिसें ॥ 
माझे हृदयीं सदां वसे ॥ मातें कष्टी सायासें ॥ ठेवितां लाज कवणासी ॥ ८० ॥ या बोला- 
चिया हेवा ॥ मनीं धरोनी पाहावा ॥ गुरुमूती सदाशिवा॥ कृपाळुबा सवेभूतीं ॥ ८१॥ | 
| अतिव्याकुळ अंतःकरणी ॥ निंदास्तुति आपुली नाणी ॥ कष्टाला भक्त नामकरणीं ॥ 
करितां होय परियेसा ॥ ८२ ॥ राग स्वेच्छा ओवीबद्ध म्हणावें ॥ आजि पाहुणे पंढरीचे 
रावे ॥ वंदूं विभहरा भावें ॥ नमूं ते सुंदरा शारदेशी ॥ ८३ ॥ गुरुची त्रैमू्ती ॥ म्हणती वेद- 
श्रुती ॥ सांगती sort ॥ कलियुगांत॥ ८४ ॥ कलियुगात ख्याति ॥ श्रीनृसिंहसरस्वती | 
भक्तांसी सारथी॥ कृपासिंधू॥ ८५ ॥ कृपासिंधु भक्तां ॥ वेद वाखाणितां ॥ त्रयमूति गुरुनाथा 
म्हणोनिया ॥ ८६ ॥ त्रयमूर्तीचे गुणा तू एक निधान॥ भक्तांसी रक्षण | दयानिधि॥ ८७॥ दया- 
निधि यती। विनवितों मी श्रीपती ॥ नेणें भावभाक्ति ॥ अंतःकरणीं॥८८॥ अंतःकरणं स्थिरु ॥ 
नव्हे बा श्रीगुरु ॥ तूं कृपासागरु ॥ पाव वेगीं CS ॥ पाव वेगीं आतां ॥ नरहरी अनंता ॥ 





gå ककमकन Taod काळ 
E RRRRERYRRRRRRRRR अ A 























“स 


म = et 
eR SST 





















-4 22 d “६३ 





RIISER 


Ve gon DERE inge —— RE ER 


2 


बाळालागी माता ॥) केवी टाकी ॥ ९०:॥ तू माता å पिता ॥ तूंचि सखा आता ॥ तूंचि 


कुळदेवता ॥ पारंपरी ॥ ९१ ॥ वंद्पारंपरीं ॥ धरूनि निधोरी ॥ भजतां मी नरहरी ॥ सरः 


स्वतीसी ॥ ९२॥ सरस्वती नरहरी ॥ देन्य माझें घरीं ॥ म्हणूनि मी निरंतरीं ॥ सदा कछ 
॥ ९३ ॥ सदा कष्ट चित्ता ॥ कां हो देशी आतां ॥ कृपासिंधु भक्तां ॥ केवी होसी ॥ ९४ ॥ 
कृपासिंधु भक्तां ॥ कृपाळु अनंता ॥ त्रयमूर्ति जगन्नाथा ॥ दयानिधी ॥ ९५ ॥ त्रयमूति 
तूं होसी ॥ amet विश्वासी ॥ समस्त देवांसी ॥ तूंचि दाता ॥ ९६ ॥ समस्ता देवांसी ॥ 
तूंचि दाता होसी ॥ मागे मी कवणासी ॥ तुजवांचोनि ॥ ९७॥ तुजवांचोनि आतां ॥ 
असे कवण दाता ॥ विश्वासी पोषिता ॥ सर्वज्ञ én ९८॥ सवेज्ञाची खूण ॥ असे हें लक्षण॥ 
समस्तांतें जाणे ॥ कवण ऐसा ॥ ९९ ॥ सवेज्ञ म्हणोनि ॥ वानिती पुराणीं ॥ माझें अंतः- 
करणीं ॥ न ये साक्षी ॥ १०० ॥ कवण केश्यापरी ॥ असती भूमीवरी ॥ जाणिजेचि तरी ॥ 
सर्वज्ञ तो ॥ १ ॥ बालक तान्हये ॥ नेणें बापमाये ॥ कृपा केवी होय ॥ मातापित्या ॥ २ ॥ 


| दिलियावांचोनी ॥ न देववे म्हणोनी ॥ असल तुझे मनीं ॥ सांग मज ॥ ३॥ समस्त 


महीतळीं ॥ तुम्हां RR बळी ॥ त्यातें हो पाताळीं॥ बेसविलें ॥ ४॥ सुवेणाची लंका ॥ 
तुवां दिल्ही एका ॥ तेणे पूर्वी लंका ॥ कवणा दिल्ही ॥ ५॥ अढळ त्या धुवासी ॥ दिल्हे 
हृषीकेशी ॥ त्यानें हो तुम्हांसी || काय दिल्हे ॥ ६॥ निःक्षत्र करूनी ।। विग्रातें मेदिनी ॥ 
देतां तुम्हां कोणीं ॥ काय RÈ ॥७॥ सृष्टीचा पोषक॥ तूंचि देव एक UG 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


å 
| 
स्‌ 
Å 
ला 


; 
; 
र 























कत Seg JR ae | =—, 4 $ 
भी मशक ॥ काय देऊं ॥ ८ ॥ > नाहीं तुम्हां जरी ॥ श्रीमंत नरहरी ॥ | | 
लक्ष्मी तुझे घरीं ॥ नांदतसे ॥ ९ ॥ याइनि आम्हांसी ॥ तूं काय मागसी ॥ |, | 
सांग हृषीकेशी ॥ काय देऊं ॥ ११० ॥ मातेचें हो संगीं | बैसोनिया बाळ वेगीं ॥ पसरी |, 
मुखसुरंगी ॥ स्तनकांक्षेची ॥| ११ ॥ बाढापाशी माता ॥ काय मागे ताता ॥ ऐक श्रीगुरू | ला 
नाथा ॥ काय देऊं ॥ १२॥। घेऊनिया देतां ॥ नाम नाहीं दाता॥ दयानिथि म्हणतां ॥ ९! 

बोल दिसे ॥ १३ ॥ देऊं न शकसी ॥ म्हणे मी मानसी ॥ चोदाही सुवनांसी ॥ तूंचि दाता 

॥ १४ ॥ तुझे मनीं पाहीं ॥ वसे आणिक कांही ॥ सेवा केली नाहीं ॥ म्हणोनियां॥ १५ ॥ 
सेवा घेवोनियां ॥ देणें हें सामान्य ॥ नाम नसे जाण ॥ दातृत्वाची ॥ १६ ॥ तळीं बावी 
विहिरी ॥ असती भूमीवरी ॥ मेघ तो अंतरीं वर्षतसे ॥ १७॥ भेघाची ही सवा ॥ न 
करितां स्वभावा ॥ उदक पूर्ण सर्व ॥ केवी करी ॥ १८॥ सेवा अपेक्षितां॥ बोल असे 
दाता ॥ दयानिधि म्हणतां ॥ केवी साजे ॥ ॥ १९ ॥ नेणें सेवा केसी ॥ स्थिर होय मानसीं ॥ 
माझे वंशोवंशी ॥ तुझे दास ॥ १२० ॥ माझे पूवेजवंशी ॥ सेविलें तुम्हांसी ॥ संग्रह | 
बहुवसी ॥ तुझे चरणीं ॥ २१ ॥ बापाचे सेवेसी ॥ पाळिती पुत्रासी ॥ तेवी त्वा आम्हांसी ॥ 
प्रातिपाठावें ॥ २२ ॥ माझं पूर्वेधन ॥ तुम्हीं द्यावें ऋण ॥ कां बा नये करुणा ॥ कृपासिंधु 

॥ २३ ॥ आमुचे आम्ही घेतां ॥ कां बा नये चित्ता ॥ मागेन मी सत्ता ॥ घेईन आतां 5 
॥ २४ ॥ आतां मज जरी ॥ न देशी नरहरी ॥ चिंतोनि वेव्हारी ॥ घेईन जाणा ॥ २५ ॥ | ९ 


SRS 4 DAM 2 


























RRRRRRIRRRRRRRR | då 4 ० 


i 














समान ॥ असेल कवण ॥ तयासवें मन ॥ कठिण कीजे 39 ॥ कठिण कीजे हरी ॥ तुवां 
देत्यांवरी ॥ प्रल्हाद केवारी ॥ सेवकांशीं ॥ २८ ॥ सेवकां बाठकांशी ॥ करूं नये ऐसी ॥ कठि- 
णता परियेसी ।। बरवे न दिसे ॥ २९ ।। माझिया अपराधीं॥ धरोनिया बुद्धि ॥ अंतःकरण 


kreft ॥ पहासी जरी ॥ १३० ॥ बालक मातेसी ॥ बोले निष्ट्रेसी ॥ अज्ञानें मायेसी॥ मारी जरी 


॥ ३१॥ माता त्या कुमाराशी ॥ कोप न धरी कैशी ॥ आलिंगोनी हर्षी ॥ रूबोखी पां ।। ३२ ॥ 


AN pl 


avart अपराधेंची ॥ न घालिसी आम्हांसी ॥ अहो हृषीकेशी ॥ सांगा मज 33 ॥ 
माता हो कोपेंसी ॥ बोले बाळकासी ॥ जावोनी पितयासी ॥ सांगे बाळ ॥ ३४ ॥ माता 
AU जरी ॥ एखादे अवसरी ॥ पिता कृपा करी ॥ संबोखोनी ॥ ३५॥ तूं माता तूं पिता ॥ 


कोपसी गुरुनाथा ॥ सांगों कवणा आतां ॥ क्षमा करी ॥ ३६ ॥ तूंचि स्वामी . ऐसा ॥ जगीं 
झाला ठसा ॥ दास तुझा भलतसा ॥ प्रतिपाळावा ॥ ३७ ॥ अनाथरक्षक ॥ म्हणती तुज 


लोक ॥ मी तुझा बालक ॥ प्रतिपाळाचे ॥ ३८ ॥ कृपाळ म्हणोनि ॥ वानिठी पुराणीं ॥ 
' माझे बोल कानीं ॥ न घालिसीच ।। ३९ ॥ नायकसी get ॥ माझे करुणावचना ॥ 
' काय दुश्चितपणा ॥ तुम्हां असे ॥ १४० ॥ माझें करुणावचन ॥ न ऐकती तुझे कान ॥ ऐकोनि 
' पाषाण ॥ विखुरतसे ॥ ४१ ॥ करुणा करीं ऐसें ॥ वानिती तुज पिसें ॥ अजुनी तरी केसें ॥ 


कृपा न ये ॥ ४२ ॥ ऐसें नामांकित || विनवितां त्वरित ॥ कृपाळु श्रीगुरुनाथ ॥ आले 


rd a किक: 
कुन SREY 


ons og a gå EET $ ~ $ si: 3) 














8 ^o 


FRRRRRRRRRRRRKR : 

















) MS RNS ma EN abies sss aire i EE १ Pe ER o — E 





| गु | वेगीं ॥ ४३ ॥ वत्सालागीं åa ॥ जेसी ये धांवोनु ॥ तेसे श्रीगुरु आपणु ॥ आले जवळीं | 
| ॥ ४४ ॥ येतांचि गुरु मुनी ॥ वंदी नामकरणी ॥ मस्तक ठेवोनी ॥ चरणयुग्मी ॥ ४५ ॥ केश |... | 
ते मोकळी ॥ झाडी चरणधुळी ॥ आनंदाश्र जळीं ॥ अंप्रि क्षाळी ॥ ४६ ॥ हृदयमंदिरांत ॥ 
बैसवोनि व्यक्त ॥ पूजा उपचारित ॥ षोडशविधीं ॥ ४७ ॥ आनंदभरित ॥ झाला नामां- 
कित ॥ हृदयीं श्रीगुरुनाथ ॥ स्थिरावला ॥ ४८ ॥ भक्तांच्या हृदयांत ॥ राहे श्रीगुरुनाथ 
संतोप बहुत ॥ सरस्वतीसी ॥ १४९ ॥ इति श्रीशुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिहसरस्वत्यु- 
पाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे मंगलाचरणं नाम ग्रथमो5 ध्यायः। १ ॥ ओवीसंख्या ॥ १ ४९॥ 


ह ६ 


> 
= 


PRRI RRAIKI IE IRIRI RERE 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 





RIR sss 


SD 
Ao 











y 


























(२929 ON, YI 














KAN YANS At FNS KK), No 


N 


i मस्ट 
a 


X 


A 


अध्याय २  + 


>>> Te 
GND, 


DRC 


छर 


0 २४. 


E 


< 


EK) 
८५ 


IAEA 


Va 


PEIS) 


AN 


AO 





Vi KJ ~ v, > NV, 


Par 


CA 


0220220292 


(५9७७९७९ 


(OAK TG 
20७ 


er i pama i wna j a Armi त्त तय mre, 
४ Yy N 


5 | ४ Zi 


) 


५ 
y 
GG (2८7४ 


aS SMK Jan 


AR 








| 


S 


(टें fog, 4 429 


HECTIC 


२०००००० 


> / 3 V fi. Å | 
tmnt 
०94909 


ककल्ला 
Ge OS > > 


TIE 


CNS 


७ AOA ० 


2५५५९५८ 


द ANINE क. साय 


NGN (39) 


PTR 


ATO ATO A CGE AoAo 


VG 


MAVEN 


WEG 


VG 
NSA 


5८९२५५४०५८ 


* +, AN 
CN, 


Ramtek Collection 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University 


Dis न eer 
Sn वाह दः 





4 


- 


oe —=4 EEE MN, CE * ve sn 


Tr: 


ER 








5 अ... मोक `. र i 
: ea pe $ ae — २२ + SE 3 sl See ie > याय - e = अकळ € PRS PAE PSH +- FEET 
| ड 2 a 









64: 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ त्रैमूर्तिराजा गुरु ÅÅ माझा ॥ कृष्णातिरीं वास करोनि वोजा | 
सुभक्त तेथे करिती आनंद ॥ ते सुर स्वर्गी पाहती विनोदा ॥ १ ॥ ऐसे fete a 
घ्यात ॥ जातां विष्णु नामांकित ॥ अति श्रमला चालत ॥ राहिला एका aaret ॥ २॥ z 
क्षण एक निद्रिस्त ॥ मनीं श्रीगुरु चिंतित ॥ कृपानिधि अनंत ॥ दिसे स्वी परियेसा | 
॥ ३ ॥ रूप दिसे सुषुप्तीत I जटाधारी भस्मांकित ॥ mms परिधानित ॥ पीतांबर | 
: 
४५ 
४५ 





कांसे देखा ॥ ४ ॥ येऊनि योगेश्वर जवळीं ॥ भस्म लाविलें कपाळीं ॥ आश्रात्तनि तये 
वेळीं ॥ अभयकर देतसे ॥ ५ ॥ इतुके देखोनि सुपुप्तींत ॥ चेतन झाला नामांकित ॥ चारी 
दिशा अवलोकित ॥ विस्मय करी तथे वेळीं ॥ ६॥ मूर्ति देखिली सुपुप्तीत ॥ तेंचि 
ध्यातसे मनांत ॥ gå निघाला मार्ग क्रमित ॥ प्रत्यक्ष देखे तैसाचि ॥ ७ ॥ देखोनिया 
योगीशातें ॥ करिती झाला दंडवतें ॥ कृपा भाकी करुणावकत्रें | माता पिता ते म्हणतसे 
॥ ८ ॥ जयजयाजी थोगीधिशा ॥ अज्ञानतमविनाशा ॥ तं ज्योतिःप्रकाशा ॥ कृपानिधि 
सिद्धयुनी ॥ ९ ॥ तुझें दर्शन निःशेष ॥ गेले माझे दुरितदोष ॥ तूं तारक आम्हांस ॥ 
म्हणोनि आलासि स्वामिया ॥ १० ॥ कृपेनें भक्ताठागुनी ॥ येणें झालें कोठोनी ॥ तुमचें 
नाम कवण सुनी ॥ कवणे स्थानी वास तुम्हां ॥ ११ ॥ सिद्ध म्हणे आपण योगी ॥ fet 
तीर्थ भूमि स्वर्गी ॥ प्रसिद्ध आमुचा गुरु जगीं ॥ नृसिंहसरस्वती विख्यात ॥ १२ ॥ त्याचें 
स्थान गाणगापूर ॥ अमरजासंगम भीमातीर ॥ त्रयमूतीचा अवतार ॥ श्रीनृसिहसरस्वती |१३ 





SSR SRST 49 य a 












पात Kalidas Sanskrit Universit ollection iius 


“re -—~ SN nse = opn z å 
ट क न = ===; ="—Z—————suee=——=— 


a ni 25 या = ra 














॥ १३ ॥ भक्त तारावयालःगीं ।। अवतार TR जगीं ॥ सदा ध्याती अभ्यास योगी || |अ | 
भवसागर तरावया ॥ १४ ॥ ऐसा श्रीगुरु कृपासिंधु ॥ भक्तजनां सदा aq ॥ | | 
अखिल सीख्य श्रियानंदु ॥ देता होय शिष्यवर्गा ॥ १५ ॥ त्याचे भक्तां केचे देन्य ॥ अखंड || 
लक्ष्मी परिपूर्ण ॥ धनधान्यादि गोधन ad नांदती ॥ १६ ॥ ऐसें म्हणे सिद्ध मुनी ॥ | 
ऐकोनि विनवी नामकरणी ॥ आम्ही असतों सदा ध्यानीं ॥ तया श्रीगुरु यतीचे ॥ १७ ॥ | 
ऐशी कीति त्रीद ख्याति ॥ सांगतसे सिद्ध यति ॥ वंशोव॑शी करितो भक्ति ॥ कष्ट आम्हां 
केवी पाहें ॥ १८ ॥ तूं तारक आम्हांसी ॥ म्हणोनि मातें भेटलासी ॥ संहार करोनि 
सशयासी ॥ निरोपावें स्वामिया ॥ १९ ॥ सिद्ध म्हणे तथे वेळीं । ऐक शिष्या स्तोममोळी ॥ 
SEEN सूक्ष्म स्थूळीं ॥ भक्तवत्सल परियेसा !! २० ॥ गुरुकृपा होय ज्यासी ॥ दैन्य दिसे 
त्यासी ॥ समस्त देव त्याचे वंशीं ॥ कळिकाळासी जिंके नर ।। २१॥ ऐसी वरू 

पूजूनी ॥ देन्यवृत्ति सांगसी झणीं || नसेल तुझे निश्चय मनीं ॥ म्हणोनि कष्ट भोगितोसी 
॥ २२ ॥ त्रयमूर्ति श्रीगुरु ॥ म्हणोनि जाणिजे निर्धारू ॥ देऊं शकेल अखिल वरू ॥ एका 
भावें भजावें ॥ २३॥ एखादे समयीं श्रीहरी ॥ अथवा कोपे त्रिपुरारी ॥ रक्षील श्रीगुरु 
निधोरी ॥ आपुले भक्तजनांसी ॥ २४ ॥ आपण कोपे एखाद्यासी ॥ रक्षं न शके 
व्योमकेशी ॥ अथवा विष्णु परियेसी ॥ रक्ष न शके अवधारी ॥ २५ ॥ ऐसें ऐकोनि 
नामकरणीं ॥ लागे सिद्धाचिया चरणीं ॥ विनवितसे कर जोइनी ॥ भक्तिभावें करोनिया 











RRRRRRRRRRRRRR 


“~o 
x 


CC-0. In Public] Domain.Kavikulguru क iain. Kav "प 
“>. >>>» ve की 


लन 
bor SS: म z meer SE उ r- 
å ईः ल 






gions Sanskrit University Rapu Collection 
rt 03602 AE Å Aes 


A हातात क 








Ne... NG आ लव 25 


Bt Cd तू pe Bn Hå 





॥ २६ ॥ स्वामी ऐसा निरोप देती ॥ संदेह होतो माझे चित्तीं ॥ गुरु केवी झाले | 

त्रिमूर्ती ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर | २७ ॥ आणीक तुम्ही निरोपिलेंती ॥ विष्णु रुद्र T | 

जरी कोपती ॥ राखों शके गुरु निश्चिती ॥ गुरु कोपलिया न रक्षी कोणी। ।२८॥|. 

| हा बोल असे कवणाचा ॥ कवण शाख्पुराणींचा ॥ संदेह फेडी गा मनाचा ॥ जेणे å 

| | मन दढ होय ॥ २९ ॥ येणेपरी नामकरणी ॥ सिद्धासी पुसे वंदोनी ।। कृपानिधि dat- 

| षोनी ॥ सांगत परियेसा 30 ॥ सिद्ध म्हणे शिष्यासी ।। तुवां पुसिलें आम्हांसी ॥ 9) 
वेदवाक्य साक्षीसी ॥ सांगेन ऐका एकचित्ते ॥ ३१ ॥ बेद चारी उत्पन्न ॥ झारे बह्मयांचे 3) | 

| सुखेंकरून ॥ त्यापासाव पुराण ॥ अष्टादश विख्यात ॥ ३२ ॥ तया अष्टादशांत ॥ ब्रह्मवाक्य - Fr 


~? dl 6 6A: 





3 


a 


असे ख्यात ॥ पुराण अह्मवैवर्त ॥ प्रख्यात असे त्रिभुवनी ॥ ३३ ॥ नारायण विष्णुमूर्ति | 
व्यास झाला द्वापारांती | प्रकाश केला या क्षिती ॥ ब्रह्मवाक्य विस्तारें ॥ ३४॥ तया 
व्यासापासूनी ॥ ऐकिजें समस्त क्रपिजनी ॥ तेचि कथा विस्तारोनी ॥ सांगेन ऐका एक- 
चित्ते ॥ ३५ ॥ चतुर्मुख æret ॥ कलियुग पुसे हर्षी ॥ गुरुमहिमा विस्तारेंसी ॥ बद्यदेवें 
निरूपिला ॥ ३६ ॥ ऐसें म्हणतां नामकरणी ।। पुनरपि सिद्धासी नमुनी ॥ विनवीतसे 
करहय जोडोनी ॥ भावभक्ति करोनिया 30 ॥ म्हणे सिद्ध योगीश्वरा ॥ अज्ञानतिमिर- || 
भास्करा ॥ तूं तारक भवसागरा ॥ भेटलासी कृपासिंधु ॥ ३८ ॥ बहादेवे कलियुगासी ' ४. | 
सांगितलें केवी कार्यासी ॥ आद्यंत विस्तारेंसी ॥ निरोपिजे स्वामिया ॥ ३९ ॥ ऐक शिष्या | 


SPERRER 





ikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | ea 




















RRRRRRKRRRRRRRRR ०२-३7 ne 


























एकचित्ता ॥ जधीं प्रलय झाला होता ॥ आदिसूर्ति निश्चिता ॥ होते वटपत्रशयनीं ॥ ४०॥ | 


अव्यक्त मूर्ति नारायण ॥ होते वटपत्रीं शयन ॥ बुद्धि संभवे चेतन ॥ आणिक सृष्टि रचा- 
वया ॥ ४१॥ प्रपंच म्हणजे सृष्टिरचना ॥ करणें म्हणोनि आलें मना ॥ जागृत होय या 
कारणा ॥ आदिपुरुष तथे वेळीं || ४२ ॥ जागृत होवोनि नारायण ॥ बुद्धि संभवे 
चेतन ॥ कमळ उपजवी नाभीहून ॥ प्रैलोक्याचें रचनाघर ॥ ४३॥ तया कमढा- 
मधून ॥ उदय झाला त्रह्मा आपण ॥ चारी दिशा पाहोन ॥ चतुमुंख झाला देखा ॥ ४४ ॥ 
म्हणे ब्रह्मा तये वेळीं ।। समस्तांहुनी आपण बळी || मजहन आणिक बळी ॥ कवण नाहीं 
म्हणतसे ॥ ४५ ॥ हांसोनिया नारायणु ॥ बोले वाचे शब्दवचनु ॥ आपण असे महा- 
विष्णु ॥ भजा म्हणे तया वेळीं ॥ ४६ ॥ देखोनिया श्रीविष्णूसी ॥ नमस्कारी ब्रह्मा est 
स्तुति केली बहुवसीं. ॥ अनेक काळ परियेसा ॥ ४७ ॥ संतोषोनि नारायण ॥ निरोप 


दिधला अति गहन ॥ सृष्टि रची गा म्हणून ॥ आज्ञा दिधली तथे वेळीं || ४८॥ ब्रह्मा 


म्हणे विष्णूसी । नेणें सृष्टि रचावयासी ॥ देखिली नाहीं कधी केसी ॥ केवी रचूं म्हणतसे 
॥ ४९ ॥ ऐकोनि sa वचन ॥ निरोपी महाविष्णु आपण ॥ वेद असती घे 
म्हणोन ॥ देता झाला तये वेळीं ॥ ५०॥ सृष्टि रचावयाचा विचार ॥ असे वेदांत 
विस्तार ॥ तेणेंचि परी रचुनी स्थिर ॥ प्रकाश करीं म्हणितलें ॥ ५१ ॥ अनादि वेद असता 
जाण ॥ असे सृष्टीचे लक्षण ॥ जैसा आरसा असे खूण ॥ सृष्टि रचावी तयावरी ॥ ५२ ॥ 


CC. In Publi 





























RERIK R IR RRRRRRRRRR Y vi me 


2 4 + PE FES ETE HET - i 
s pe emera hm = ESS. n कक reee e e कक eg dS = 





या वेदमार्गे सृष्टीसी ॥ रची गा set अहनिशी ॥ म्हणोनि सांगे हृषीकेपी ॥ ब्रह्मा भ 


रची सृष्टीतें ।। ५३ ॥ सूजी प्रजा अनुक्रमें || विविध स्थावर जंगमें ॥ EET अंडज 
नामें ॥ जरायुज उद्धिज उपजविले ॥ ५४ ॥ श्रीविष्णूचे निरोपानें ॥ त्रिजग रचिले 
sere ॥ ज्यापरी सृष्टिक्रमणें ।। व्यासें ऐसें कथियेलें ॥ ५५ ।। सिद्ध म्हणे शिष्यासी ॥ 
नारायण वेदव्यास ऋषी ॥ विस्तार केला पुराणांसी ।। अष्टादश विख्यात ॥ ५६ ॥ तया 
अष्टादशांत ॥ पुराण अह्मवेवर्त प्रख्यात ।। ऋषेश्वरासी सांगे खत ॥ तेंचिपरी सांगतसे ॥५७॥ 
सनकादिकांत उपजोनी ॥ ब्रह्मनिष्ठ निगुणी ॥ मरीचादि ब्रह्म सशुणीं ।। उपजवी 
ब्रह्मा तये वेळीं ॥ ५८ ॥ तेथोनि देवदैत्यासी ॥ उपजवी ब्रह्मा परियेसीं ॥ सांगतों कथा 
बिस्तारंसी ॥ ऐक आतां शिष्योत्तम ॥ ५९ ॥ कृत त्रेत द्वापार युग ॥ उपजवी मग 
कलियुग ॥ एकेकाते निरोपी मग । भूमीवरी प्रवर्तावया | ६० ॥ बोलावूनि कृतयुग।सी ॥ 
निरोपी ब्रह्मा परियेसीं ।। तुवां जावोनि भूमीसी ॥ प्रकाश करीं आपणातें ॥ ६१ ॥ 
ऐकोनि ब्रह्मथाचें वचन ॥ कृतयुग आलें संतोषोन ॥ सांगेन त्याचें लक्षण ॥ ऐका श्रोते 
एकाचित्ते । ६२ ॥ असत्य नेणें कधीं वाचे ॥ वैराग्यपूर्ण ज्ञानी साचे ।। यज्ञोपवीत आभः 
रण त्याचे ॥ रुद्राक्षमाळा करीं कंकणे ॥ ६३ ॥ येणें रूपे युग कृत ॥ ब्रह्मयासी असे 
विनवित ॥ मातें तुम्ही निरोप देत ।। केचि जाउं भूमीवरी ॥ ६४ ॥ भूमीवरी मनुष्य 


लोक ॥ असत्य निंदा अपवादक ॥ मातें न साहबें तें ऐक ॥ कबणें परी बतोबें ॥ ६५॥ 
टो | 


| 


ål 


i NR: 
३ | 


| 
| 
































SSIS Dd Ma 


Oh 














ऐकोनि सत्ययुगाचें वचन ॥ निरोपिती ब्रह्मा आपण ॥ तुवा वर्तावें सत्वगुण ॥ क्कचित्‌- | 


काळ येणेपरी ॥ ६६ ॥ न करीं जड तूते जाण ॥ आणिक युग पाठवीन ।। तुवां रहावें 


सावध होऊन ॥ म्हणूनि पाठवी भूमीवरी ॥ ६७ ॥ वर्ततां येणेपरी ऐका ॥ झाली अवधी : 


सत्याधिका ॥ बोलावूनि त्रेतायुगा देखा ॥ निरोपी ब्रह्मा परियेसा ॥ ६८॥ Jari 
लक्षण ॥ ऐक शिष्या सांगेन ॥ असे त्याची स्थूल तन ॥ हातीं असे यज्ञसामग्री ॥ ६९॥ 
Fangst याचि कारण ॥ यज्ञ करिती सकळ जन ॥ धर्मशास्त्रप्रवतन ।। कममागे ब्राह्मणांसी 
॥ ७०॥ हातीं असे कुश समिधा ऐसें ॥ धमेप्रवतेक सदा बसे ॥ ऐसें युग गेळें हषे ॥ 
निरोप घेऊनी भूमीवरी ॥ ७१॥ बोलावूनी ब्रह्मा हर्षी ॥ निरोप देत द्रापारासी ॥ सांगेन 
तयाचे रूपासी ॥ ऐका श्रोते एकचित्ते ॥ ७२॥ सङ्ग खट्टांग धरोनि हातीं ॥ धनुष्य- 
बाण एके हातीं ॥ लक्षण उग्र असे शांती ॥ निष्ठुर दया दोनी असे ॥ ७३ ॥ 
पुण्य पाप समान देखा ॥ स्वरपें द्वापार असे निका ॥ निरोप घेऊनि tamt ॥ 
आला आपण भूमीवरी ॥ ७४ ॥ त्याचे दिवस पुरल्यावरी ॥ कलियुगात पाचारी ॥ 
जावें त्वरित भूमीवरी ॥ म्हणोनि सांगे ब्रह्मा देखा ।। ७५ ।। ऐसें कलियुग देखा ॥ 
सांगेन लक्षणें ऐका । ब्रह्माचे सन्सुखा ।। केंवी गेलें परियेसा ॥ ७६ ॥ विचारहीन 
अंतःकरण ॥ पिशाचासारखें बदन ।। तोंड खातें करून ॥ ठायीं ठायीं पडतसे ॥ ७७ ॥ 
वृद्ध आपण विरागहीन ॥ कलह द्वेष संगें घेऊन ॥ वाम हातीं धरोनि शिश्न ॥ 


RA yos GER å je Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection M i 
+ TVERR ope > sr p kr ae ER PR me „° Sen 


रन. s% = 
BERNER 


Ao 
A 














å 


NA dg 4 > 





थेत जह्मयासन्युख ॥ ७८ ॥ जिव्हा धरोनी उजवे हातीं ॥ नाचे कली अतिप्रीतीं ।। 
दोषोत्तरं करी स्तुती ॥ पुण्यपापमिश्रित ॥ ७९ ॥ हांसे रडे वांकुल्या दाबी. ॥ वांकुड़ें 


तोंड मुखीं शिवी ॥ जह्मयापुढें उभा राही ॥ काय निरोप म्हणोनिया ॥ <० ॥ देखोनि 
तयाचें लक्षण ॥ ब्रह्मा हांसे अतिगहन ॥ पुसतसे विस्तारोन ॥ लिंग जिव्हा. कां 


धरिली ॥ ८१॥ कलियुग म्हणे sert ॥ जिंकीन समस्त लोकांसी ॥ लिंग जिव्हा 
रक्षणासी ॥ हारी असे आपणातें ॥ ८२ ॥ याकारणें लिंग जिव्हा ॥ धरोनि. नाचे ब्रह्म- 
देवा ॥ जेथें जाईन मी स्वभावा | आपण न भियें कवणातें ॥ ८३ ॥ . ऐकोनि कलीचें 


| वचन ॥ निरोप देत ब्रह्मा आपण ।। भूमीवरी जाऊन ॥ प्रकाश करीं आपले गुणें ।।८४.॥ | 

कि म्हणे जह्मयासी ॥ मज पाठविता भूमीसी ॥ आपे गुण आम्हांसी ।। सांगेन der 
स्वामिया ॥ ८५ ॥ उच्छेद करीन धर्मासी ॥ आपण असें निरंकुशी ॥ निरानंद परि- 
येसीं ।। निंदा कलह माझेनी ॥ ८६ ॥ परद्रव्यहारक परस्रीरत ।। हे दोघे माझे भ्रात ॥ 
प्रपंच मत्सर दंभक ॥ प्राणसखे माझे असती ॥ ८७ IL बकासारिखे संन्यासी ॥ 
तेचि माझे प्राण परियेसी ॥ छळण करोनि उदरासी ॥ मिळबिती पोषणार्थं ॥ ८८ ॥ | 
तेचि माझे सखे प्राण ॥ आणीक असतील पुण्यजन ॥ तेचि माझे वैरी जाण ॥ | 
| म्हणोनि विनवी ब्रह्मयासी ॥ ८९ ॥ ब्रह्मा म्हणे कलियुगासी ॥ सांगें तुज उपदेशी ॥ 
| कलियुगी आयुष्य नरासी ॥ स्वल्प असे एक शत ॥ ९० ॥ पूर्व युगायुगीं देखा ॥ आयुष्य 








अ 


~ 











बहु मलुष्यलोकां ।। तप अनुष्ठान ऐका ॥ करिती अनेक दिवसांवरी ॥ ९१ ॥ Rss मग हाये 
तयासी मती ॥ आयुष्य असे अखंडिती ।। याकारणें कष्टती क्षिती ॥ बहु दिवसप 

॥९२॥ IG नव्हेचि कलियुगी जाण ॥ स्वल्प आयुष्य मनुष्यपण ॥ करिती तप अनुष्ठान ॥ 
शीघ्र पावती परमार्था || ९३॥ जे जन असतील ब्रह्मज्ञानी ॥ पुण्य करितील जाणोनी ॥ 
त्यांस तुवां साह्य होऊनी ॥ वर्तत असे म्हणे ब्रह्मा ॥ ९४ ॥ ऐकोनि ब्रह्मचाचे I 
कली म्हणतसे नमोन ॥ स्वामी निरोपिले जे जन ॥ तेचि माझे वैरी असती ॥ ९५॥ 
ऐसे वैरी जेथें असती ॥ केबी जाऊं तयां क्षिती ॥ ऐकतां होय मज भीती ॥ केंबी पाहू 
तयांसी ॥ ९६ ॥ पंचशत भूमंडळांत ॥ RASE पुण्य बहुत ॥ मज मारितील देखत ॥ 
कैसा जाउं म्हणतसे ॥९७॥ ऐकोनि KA वचन ॥ ब्रह्मा निरोपी हांसोन.॥ काळात्म्यातें 
मिळोन ॥ तुवां जावें भूमीसी ॥ ९८॥ काळातम्याचे ऐसे गुण ॥ धर्मेवासना करील 
छेदन ॥ पुण्यात्म्याचें अंतःकरण ॥ उपजेल बुद्धि पापाविषयीं ॥९९॥ कली म्हणे ब्रह्मयासी |) 
माझे वैरी परियेसीं ॥ वसताती भूमंडळासी ॥ सांगेन स्वामी ऐकावे ॥ १०० ॥ उपद्रविती 
मातें बहुत ॥ कृपा न ये मज देखत ॥ जे जन शिवहरी ध्यात ॥ भमेरत मनुष्य देखा 
॥ १ ॥ आणीक असती माझे पेरी ॥ वास करिती गंगातीरीं ॥ आणिक वाराणशी gå ॥ 
जाऊनि धर्म करिती देखा ॥ २ ॥ तीर्थे हिंडती जे चरणे ॥ आणीक ऐकती पुरणें॥ जे 
जन करिती सदा दानें ॥ तेचि माझे वैरी जाणा ॥ ३ ॥ ज्यांचे मनीं वसे शांती ॥ तेचि 


ST SU 


CC-0. In ic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





ज 














RFF ua न व्य 








माझे वैरी ख्याती ।। अदांभिकपणें पुण्य करिती ॥ त्यांसि देखतां; भीतसे ॥ ४॥ [अ 


नासाग्रीं दृष्टि ठेवुनी ॥ जप करिती अनुष्ठानीं ।। त्यांसि देखतांचि नयनीं ॥ प्राण माझा 
जातसे ॥ ५॥ ख्रियापुत्रांवरी प्रीती ॥ मायबापां अव्हेरिती ॥ त्यांवरी माझी बहु प्रीती ॥ 
परम इष्ट माझे जाणा ॥ ६ ॥ वेदशाख्नांतें निंदिती ।' हरिहरांते भेद पाहती ॥ अथवा 
शिव विष्णु दूषिती ॥ ते परम आप्त माझे जाणा ॥ ७॥ जितेंद्रिय जे असती नर | 
सदा भजती हरिहर ॥ राग-द्वेष-बिवर्जित धीर ॥ त्यांसि देखोनि मज भय ॥ ८ ॥ 
रह्मा म्हणे कलियुगासी ॥ तुझा प्रकाश बहुवसी ॥ तुवां जातांचि भूमीसी ॥ तुझे 
इच्छें रहाटतील ॥ ९॥ एखादा बिरळागत ॥ होईल नर पुण्यवंत ॥ त्यातें तुवां साह्य 
होत ॥ वतोवें म्हणे ब्रह्मा || ११०॥ ऐकोनि ब्रह्मचाचें वचन ॥ कलियुग करीतसे नमन ॥ 
करसंपुट जोडोन ॥ विनवीतसे पारियेसा ॥ ११ ॥ माझ्या दुष्ट स्वभावासी ॥ केंवी साह्य 
व्हावें धर्मासी । सांग स्वामी उपायासी ॥ कवणेंपरी रहाटावें ॥ १२॥ कलीचें वचन 
ऐकोनी ॥ ब्रह्मा हांसे अति गहनी ॥ सांगतसे विस्तारोनीं ।। उपाय. कलीसी रहाटावया 
|| १३॥ काळ वेळ असती दोनी ॥ तुज साह्य होऊनी ॥ येत असती निगुणी ।। तेचि 
दाविती तुज मार्ग Uten fis असती जे जन ॥ तेचि तुझे वैरी जाण ॥ मममूत्रे 
जयांसी वेष्टन ॥ ते तुझे इष्ट परियेसीं । १५॥। याचिकारणें पापपुण्यासी ॥ विरोध असे 
परियेसी ॥ जे अधिक पुण्यराशी ॥ तेचि जिंकिती तुज ॥ १६ ॥ याकारणें विरळागत ।। 


Kalidas Sanskrit ONS iv] 


ER 4 ~ Å 


a e 


722 RRRRRRR 





dg a e 


Y "य 


y 
V 
४; 
५ 
V 
y 
९ 
श 
% 
2 
९! 
१” 
९ 
2 


























` शास्रमाँगसा ॥ तीर्थत्रत याग तपासी ॥ ज्योतिःस्वरूप असे जाणा ॥ ४२ ॥ आचारधमे 


वर्णीश्रमासी ॥ विवेकधर्म मार्गासी ॥ भक्तिविराग युक्तासी ॥ गुरुचि मागे दाविणार ॥ ४३ ॥ 
इतुर्के ऐकोनि कठी आपण ॥ विनवीतसे कर जोडोन ॥ गुरु सवे देवांसमान ॥ केवी 
झाला सांग मज ॥ ४४ U ब्रह्मा म्हणे कलीसी।। सांगेन तुज विस्तारेसी ।। एकचित्ते परियेसीं ।। 
गुरुवीण पार नाहीं ॥ ४५ ॥ छोक ॥ गुरोबिना न श्रवणं भवेत्‌ कस्यापि कस्यचित्‌ ॥ 
विनाकर्णेन शास्रस्य श्रवणं तत्कुतो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ टीका ॥ गुरुवीण समस्तांसी ॥ श्रवण 


केचे परियेसीं ॥ श्रवण होता मनुष्यांसी || समस्त शाखे ऐकती ॥ ४७ ॥ शास्त्र ऐकतां 


परियेसीं ॥ तरतील संसाराशी।। याकारणें ge प्रकाशी ।। ज्योतिःस्वरूप जाणावा 
॥ ४८ ॥ गुरु सेवितां सवे सिद्धी ॥ होती परियेसा त्रिशुद्धी॥ कथा वैली अनादि ॥ अपूचे तुज 
सांगेन ॥ ४९ ॥ पूर्वी गोदावरीचे तीरीं ।। आंगिरस ऋषीचा आश्रम थोरी ॥ वृक्ष असती 
नानापरी ॥ पुण्य नामें मृग वसती ॥ १५० ॥ ब्रह्मर्षि आदिकरोनी ॥ तप करिती तया 
स्थानीं ॥ तयांत Jau म्हणोनी ।। Vega होता द्विज ॥ ५१॥ तया शिष्य बहु 
असती ॥ वेदशास्र अभ्यासिती ॥ त्यांत दीपक म्हणोनी ख्याती ।। शिष्य होता परियेसा 
॥ ५२ ॥ होता शिष्य गुरुपरायण ॥ केला अभ्यास शासत्रपुराण॥ झाला असे अति 


निपुण ॥ सेवा करितां श्रीगुरूची ॥ ५३ ।। वेदधम एके दिनीं ॥ समस्त शिष्यांसी बोला- 
वुनी ॥ पुसतसे संतोषोनी ॥ ऐका श्रोते एकचित्ते ॥ ५४ ॥ बोलावुनी शिष्यांसी ॥ बोले 


= €C-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Uni ty Ramtek Collecti: 


z » x णक CCN अ y न के ` es eotie 
कः. Ra ० ng y 


ST 


ED ee A 


उ र 


© 
S 


på 
०९ 











HØR द Å å ; Ps Hå ; ; र F 
कळले 7 स्व T t s 


गुरु परियेसीं ॥ प्रीती असेल जरी आम्हांसी ॥ तरी माझें वाक्य परियेसा ॥ ५५॥ 
शिष्य म्हणती गुरूसी ॥ जें जें स्वामी निरोपिसी ॥। तं तारक आम्हांसी ॥ अंगिकारू 
हा भरंवसा ॥ ५६ ॥ गुरूचें वाक्य जो न करी ॥ तोचि पडे रोरव घोरी ॥ अविद्या 
मायासागरीं ॥ बुडोनि जाय तो नर ॥ ५७ ॥ मग तया कैची गती ॥ नरकी पडे तो 
सततीं ॥ गुरु तारक हे ख्याती ॥ वेदपुराणें बोलती ॥ ५८ ॥ ऐकोनि शिष्यांची वाणी । 
संतोषला वेदधर्म मुनी ॥ संदीपकाते बोलावुनी ।। सांगतसे परियेसा ।। ५९ ॥ ऐका शिष्य 
सकळिक ॥ आमचें पूवार्जत असे एक ॥ जन्मांतरी सहस्राथिक॥ केलीं होतीं महा- 
पातकें ॥ १६० ॥ आमुचे अनुष्ठान करितां।। बहूत गेले प्रक्षाळितां | कांहीं शेष असे 
आतां ॥ भोगिलियाबांचून न सुटे जाणा ।। ६१ ॥ तपसामर्थ्य उपेक्षा करितो ॥ पाप- 
मोक्षा आड रिघतों ।। याचि कारणं निष्कृति करितो ॥ तया पाप घोरासी ॥ ६२ ॥ 
न भोगितां आपुल्या देहीं ॥ आपले पापा निष्कृति नाहीं॥ हा निश्चय जाणोनि 
पाहीं ॥ भोगावे आम्हीं परियेसा ॥ ६३ ॥ या पापाचे निष्कृतीसी ॥ जावे आम्हीं 
वाराणशीसी ॥ जाईल पाप set || प्रख्यात असे अखिल शाखी ॥ ६४ ॥ याकारणें 
आम्हांसी ॥ न्यावें पूरी वाराणशीसी ॥ पाप भोगीन स्वदेहासी ॥ मातें तुम्हीं सांभाळावे 
॥ ६५॥ या समस्त शिष्यांत ॥ कवण असेल सामर्थ्यवंत ॥ अंगिकारावें त्वरित ॥ म्हणोनि 
पुसे शिष्यांसी ॥ ६६ ॥ तया शिष्यांमध्ये एक ॥ नाम असे संदीपक ॥ बोलतसे अति- 


I pd “द्य. 





KIRI So AS 


KIRI 











På 
A 





























विवेक ॥ तया गुरुप्रति देखा ॥ ६७ ॥ दीपक म्हणे गुरूसी || पाप करितां देहनाशी ॥ |ॐ 
न करावा संग्रहो दुःखासी । शीघ्र करा प्रतिकारू ॥ ६८ ॥ वेदधमे म्हणे तयासी ॥ दढ | 
देह असतां मनुष्यासी ॥ क्षालन करावें पापासी ॥ पुढती वाढे विषापरी ॥ ६९ ॥ अथवा |. 
तीर्थे ma ॥ आपुले देहीं भोगोनि त्वरितें ॥ पाप. वेगळें न होतां निरुतें॥ युक्ति | रा 
नव्हे आपणांसी ॥ १७० ॥ देव अथवा क्रपेश्वरांसी ॥ भनुष्यादि ज्ञानवंतांसी ॥ क्षालन 
न होय पापासी ॥ आपुलें आपणं न भोगिंता ॥ ७१ ॥ दीपक म्हणे गुरूसी ॥ स्वामी 
निरोपावें आपणासी ॥ सेवा करीन स्वशक्तीसी॥ न॑ करितां अनुमान सांगिजे ॥ 93 VIG 
ऐकोनि दीपकाचें वचन gud म्हणे आपण ॥ कुष्ठें होईल अंग हीन ॥ अंधक पांगळा | 
परियेसा ॥ ७३ ॥ संवत्सर एकाविंशत ॥ मातें सांभाळावे बहुत || जरी असेल ATV [६ 
अंगीकारावी तुम्हीं सेवा ॥ ७४ ॥ दीपक म्हणे गुरूसी ॥ कुष्टी होईन आपण हर्षी ॥ |; 
अंध होईन एकवीस वर्षी ॥ पापनिष्कृति. करीन ॥ ७५ ॥ तुमचे पापाची निष्कृती ॥ मी S 
करीन निश्चितीं ॥ स्वामी निरोपावें त्वरिती ॥ म्हणोनि चरणांसी लागला ॥ ७६ UV 
ऐकोनि शिष्याची वाणी ॥ संतोषला वेदधर्म सुनी ॥ सांगतसे विस्तारोनी ॥ तया पाप- 
लक्षणें ॥७७॥ आपुलें पाप आपणासी ॥ ग्राह्य नव्हे पुत्र शिष्यासी ॥ न भोगितां स्वदेहासी ॥ 
न å पाप परियेसा ॥ ७८ ॥ याकारणें आपण देखा ॥ भोगीन आपुलें पापदुःखा॥ सांभाळी 
मज å संदीपका ।। एकवीस वर्षेपर्यंत ॥ ७९ ॥ जे पीडिती रोगें देखा ॥ प्रतिपाळणारासी 






































| 
र 
र 
४८ 
८ 
; 
: 
| 
Va 
र 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








RRRRR ५ = | ^ ७ ` 








ल we SE WPL NN लत लत 


कष्ट अधिका ॥ मजइनि संदीपका ॥ तूते कष्ट अधिक जाण ॥ १८० ॥ याकारणें आपुले |अ 
देहीं ॥ भोगीन पाप निश्चयं ॥ तुवां afarer पाहीं ॥ काशीपुरीं नेऊनिया॥ ८१ ॥ तया 
काशीपुरीं जाण ॥ पापवेगळा होईन ॥ आपण शाश्वतपद पावेन ॥। तुजकारितां शिष्योत्तम 





॥ ८२ ॥ दीपक म्हणे गुरूसी ॥ अवश्य नेईन पुरी काशी ॥ सेवा करीन एकवीस वर्षी ॥ | 


विश्वनाथासम तुमची ॥ ८३ ॥ ब्रह्मा म्हणे कलियुगासी ॥ केसा होता शिष्य त्यासी ॥ ` 
कुष्ठ होतांची गुरूसी ॥ नेलें काशीपुरासी ॥ ८४ ॥ मणिकणिका उत्तरदेशी ॥ कंबळेश्वर 
सन्निधेसी ॥ राहिलें तेथें परियेसी ॥ शुरु शिष्य दोघेजण ॥ ८५ ॥ स्नान करूनी मणि- 
कणिकेसी ॥ पूजा करिती विश्वनाथासी ॥ प्रारब्धभोग त्या गुरूसी ॥ भोगीत होता 
तया स्थानीं ॥ ८६ कुष्ठरोग झाला बहुत ।। अक्षिहीन अति दुःखित ॥ संदीपक सेवा 
करीत ॥ अतिभक्ती करूनियां ॥ ८७ ।। व्यापिला देह कुष्ठे बहुत । पू कमी पडे रक्त ॥ 
दुःखें व्यापला अत्यंत ।। अपस्मारी झाला जाणा ॥ ८८ ॥ भिक्षा भागोनी संदीपक N 
गुरूसी आणोनि देत नित्यक | करी पूजा भावें एक ॥ विश्वनाथस्वरूप म्हणतसे 
॥ ८९ ॥ रोगें करूनि पीडितां av ॥ साधुजन होती as ॥ तोचि देखा द्विजवरू 
होय क्रूर एखादे वेळीं ॥ १९० ॥ भिक्षा आणितां एखादे दिवशीं ।। न जेवे श्रीगुरू- 
कोपेंसी । स्वल्प आणिलें म्हणोनि केशी ॥ सांडूनि देत भूमीवरी ॥ ९१॥ येरे दिवसीं | 
जाऊनि शिष्य || आणि अन्ने बहुवस ॥ मिष्टाने न आणी म्हणोनि åa । करिता झाला परियेसा 





ERIE 


PES) 
G 





. RRRRRRRRRRRRRRR y न aa 


कक VA $ Kis NI 






| Må २॥ परोपरीचें पक्कान्न ॥ नाणिशी म्हणे जाण ॥ कोपे मारूं येती आपणं ॥ शाका | अं 
परोपरी मागतसे ॥ ९३ ॥ जितुकें आणि मागोनियां ॥ सर्वस्वे करीतसे वायां ॥ कोपे | 
q 


देत शिव्या ॥ परोपरी परियेसा ॥ ९४ ॥ एखादे समयीं शिष्यासी ॥ म्हणे ताता ज्ञान- 
राशी ॥ मजानिमित्त कष्टलासी ॥ शिष्या राया शिखामणी ॥ ९५ ॥ सर्वेचि म्हणत वेंचन 
क्रूर ॥ मातें गांजिलें अपार ॥ तुं आमुचें विष्ठामूत्र ॥ क्षणक्षणां धूत नाहीं ॥ ९६॥ 
खाताती मज मक्षिका | कां न निवारिसी संदीपका ॥ सेवा करितां म्हणे ऐका ॥ भिक्षा 
नाणिशी म्हणतसे ॥ ९७ ॥ याकारणें पापगुण ॥ ऐसेची असती जाण ॥ वोखट वाक्य 
fasjor ॥ पाप म्हणोनी जाणावें ॥ ९८॥। पाप असे जेथें बहुत ॥ दैन्य मत्सर वसे तेथ ।। 


शुभाशुभ नेणे fe पापरूपं जाणावें ॥ ९९ ॥ एखादे देन्यकासी ॥ दुःखें ग्राप्त होती 


जयासी ॥ अपस्मार होय जयासी ॥ पापरूप तोचि जाणा ॥ २००॥ समस्त रोग असती 
देखा ॥ कुष्ठ सोळा भगांतिका ॥ वेदधम द्विज ऐका ॥ कष्टतसे येणेपरी ॥ १ ॥ ऐसे 
गुरूचे गुणदोष ॥ मनांत न आणी तोचि शिष्य ॥ सेवा करी एकमानस ॥ तोचि ईश्वर 
मानोनि ॥ २॥ जेसें जैसें मागे अन्न ॥ आणूनि देतसे परिपूर्ण ॥ जैसा विश्वेश्वर नारायण ॥ 


~ च ` * 
तंसा गुरु म्हणतसे ॥ 3 ॥ काशीक्षेत्र थोर असतां॥ न करी कदा तीथैयात्रा ॥न जाय 


देवदशना सवेथा ॥ गुरुसेवेबांचूनि ॥४॥ छोक। न तीर्थयात्रा ॥ न देवयात्रा न च देवयात्रा॥ 
ने च गेहयात्रा I अहनिशं ब्रह्म हरिः सुबुद्धया गुरु) सुसेव्यो न हि सेव्यमन्यत्‌ ॥५॥ टीका। 


No CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection i 


EE पल à 2 >>>“ Eni — 





















mfl a NELL. 








h 4 e आ जः aa s —j—— IR ऐशा जीन 


आपुलें देहसंरक्षण ॥ कधीं न करी शिष्य जाण ॥ लय लावूनि श्रीगुरुचरण ॥ कवणासवें | | 
न बोलेची ॥ ६॥ अहोरात्र येणेपरी ॥ ब्रह्मा शिव ब्रह्मा हरी ॥ गुरूचि होय निधोरी ॥ | 
म्हणोनि सेवा करीतसे ॥ ७॥ गुरु बोले निष्ट्रेंसी ॥ आपण मनां संतोषी ॥ जें जें त्याचे मानसीं ॥ ग 
पाहिजे तैसें वर्ततसे ॥ ८ ॥ वर्ततां येणेपरी देख ॥ प्रसन्न होवोनि पिनाक ॥ उभा येऊनि रा 
सन्मुख ॥ वर माग म्हणतसे ॥ ९ ॥ अहो गुरुभक्त दीपका ॥ महाज्ञानी कुलदीपका।। ks 
तुश्लों तुझे भक्तीसी ऐका ॥ प्रसन्न झालों माग आतां ॥ २१०॥ दीपक म्हणे Hae ॥ | 

हे मृत्युंजय व्योमकेशी ॥ न पुसतां आम्ही शुरुसी॥ वर न घे सवेथा ॥ ११ ॥ म्हणोनि 

गेला शुरूपासी।। विनवीतसे तयासी ॥ विश्वनाथ आम्हांसी ॥ प्रसन्न होऊनि आला असे | 

॥ १२ ॥ निरोप झालिया स्वामींचा ॥ मागेन उपशम व्याधीचा ॥ वर होतां सदाशिवाचा॥ | 
बरवें होईल म्हणतसे ॥ १३ ॥ ऐकोनियां शिष्याचे वचन ।। बोले गुरु कोपायमान ॥ माझे | 
व्याधीनिमित्त जाण ॥ नको प्राथ ईश्वरासी ॥ १४ ॥ भोगिल्यावांचोनि पातकासी ॥ | 
निष्कृती नव्हे गा परियेसीं ॥ जन्मांतरी बाधिती निश्चयेंसी ॥ ध्मेशाख्री असे जाण 
uka: अपेक्षा ज्याचे मनीं ॥ तेणें करावी पापधुणी ॥ शेष æret निशुणी ॥ 

विन्न करिती मोक्षासी ॥ १६॥ ऐशियापरी शिष्यासी॥ गुरु सांगे परियेसी ॥ निरोप 

मागोनि श्रीगुरुसी ॥ गेला ईश्वरासन्मुख ॥१७॥ जाऊनि सांगे इश्वरासी ॥ नलगे वर 

आपणासी ॥ नये गुरूचे मानसीं ॥ केंबी घेऊं म्हणतसे ।। १८॥ विस्य करोनी व्योम- | 



























केशी ॥ गेला निर्वाणमंडपासी ॥ बोलावून समस्त देवांसी ॥ सांगे वृत्तान्त विष्णूपुढें |अ 
॥ १९ ॥ श्रीविष्णु म्हणे शंकरास ॥ केसा गुरु केसा शिष्य ॥ कोठें त्याचा रहिवास ॥ |“ 
सांगावें मज विस्तारें॥ २२० ॥ सांगे ईश्वर विष्णूसी ॥ आश्चर्य देखिलें परियेसीं ॥ दीपक शिष्य 
निश्चयेंसी ॥ गुरुभक्त असे जाणा ॥ २१॥ गोदावरीतीरवासी ॥ वेद्धम म्हाणिजे तापसी ॥ त्याची 
सेवा अहनिशीं ॥ करितों भावें एकचित्ते ॥ २२ ॥ नाहीं त्रिलोकीं देखिला कोणी ॥ शुरुभाक्ते 
करणार निशुणी ॥ ॥ त्यातें देखोनि माझे मनीं ॥ अति प्रीति वर्तसे ।। २३ ॥ बर देईन म्हणोनि 
आपण ॥ गेलों होतों तयाजवळीं जाण ॥ गुरूचा निरोप नाहीं म्हणोनि ॥ न घे वर परि- 





येसा ॥ २४ ॥ अनेक दिव्य सहस्रवर्षी ॥ तप करिती सहा ऋषी ॥ वर मागती अहनिशीं ॥ 
नाना कष्ट करोनियां ॥ २५ ॥ तेसा तापसी योगीयांसी ॥ नव्हे मन बर द्यावयासी ॥ 
बलात्कारं देतां तयासी ॥ वर न घे तो दीपक ॥ २६॥ तनमन अपूनि श्रीगुरूसी ॥ सेवा 
करितो संतोषी ॥ त्रयमूर्ति म्हणोनि गुरूसी ॥ निश्चयं भजतसे ॥ २७॥ समस्त देव माता- 
पिता ॥ गुरूचि असे तत्त्वता ॥ निश्चय केला असे चित्ता॥ गुरु परमात्मा म्हणोनी 
॥ २८॥ किती म्हणोनि वर्णू त्यासी ॥ अविद्या अंधःकारासी ॥ छेदितां दीपक परियेसी 
कुलदीपक नाम सत्य ॥ २९ ॥ धर्म ज्ञान सर्व एक ॥ गुरूचि म्हणे कुलदीपक ॥ चरणसेवा 
मनःपूर्वक ॥ करितो गुरूची भक्तीने ॥ २३० ॥ इतुके ऐकोनि शार्डगघरू ॥ पहावया गेला 
शिष्य गुरु ॥ त्यांचा भक्तिप्रकारू ॥ पाहे तये वेळीं ॥ ३१ ॥ सांगितलें विश्वनाथं ॥ त्याहूनि |३० 





- CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








Å ला Fi e a 


दिसे अधिक तेथें ॥ संतोषोनि दीपकाते ॥ म्हणे विष्णु परियेसा ॥ 33 ॥ बोलवूनि |अ | 
दीपकासी ॥ म्हणतसे हृषीकेशी ॥ तुष्टलों gå भक्तीसी ॥ वर माग म्हणतसे ॥ ३३॥ || | 
दीपक म्हणे विष्णूसी ॥ काय भक्ति देखोनि आम्हांसी ॥ वर देतोसी परियेसीं॥ कवण || |. 
कायो सांग मज ॥ ३४ ॥ लक्ष कोटी सहस्र वरुषीं ॥ तप करिती अरण्यवासी ॥ त्यांसी Ji 
करितोसी उदासी ॥ वर न देसी नारायणा ॥ ३५ ॥ मी तरी तुज भजत नाहीं ॥ तुझें 
नाम स्मरत नाहीं ॥ बलात्कारें येथोनि पाही ॥ केवी देसी av मज ॥ ३६ ॥ ऐकोनि 
दीपकाचें वचन ॥ संतोषला नारायण ॥ सांगतसे विस्तारोन ॥ तया दीपकाप्रती देखा 
॥ ३७ ॥ गुरु भक्ति करिसी निवोणेंसी ॥ म्हणोनि आम्ही जाहलो संतोषी ॥ जे भक्ति 
केळी त्वा गुरूसी ॥ तेचि आम्हांसी पावली ३८॥ जो नर असेल गुरुभक्त 
जाण ॥ तोचि माझा जीवग्राण ॥ त्यासी बञ्य झालों आपण ॥ जें मागेल तें देईन 
॥ ३९ ॥ सेवा करी माता पिता ॥ ती पावे मज तत्त्वता ॥ पतिसेवा ख्रिया करितां ॥ 
तेंही मज पावतसे ॥ २४० ॥ एकाद्या भल्या ब्राह्मणासी ॥ यती योगेश्वर तापसी ॥ 
करिती नमन भक्तीसी ॥ तेंचि मज पावे जाणा ॥ ४१ ॥ ऐसें ऐकोनि दीपक ॥ नमिता 
झाला आणिक ॥ विनवीतसे देख ॥ म्हणे सिद्ध नामधारका ॥ ४२ ॥ ऐक विष्णु हषी- 
केशी ॥ निश्चय असा माझे मानसी ॥ वेदशास्त्र मीमांसादिकांसी ।। गरु. आम्हांसी देणार 
॥ ४३ ॥ गरुपास्रनि सर्वे ज्ञान ॥ त्रयमूर्ति होती आम्हां आधीन ॥ अमुचा गुरूचि देव 











RRFRRRRRRRRRRRRR av ae | 


AV 
A0 























जाण ॥ अन्यथा नाहीं जाण पां ॥ ४४ ॥ सवे देव सवे तीथे ॥ गुरूचि आम्हां असे सत्य ॥ |अ 
गुरूवांचूनि आम्हां परमार्थ ॥ काय दूर असे सांगा ॥ ४५ ॥ समस्त योगी सिद्ध जन॥ गुरू- | 
वांचूनि न होती सज्ञान ॥ ज्ञान होती ईश्वर आपण ॥ केंवी दूर असे सांगा॥ ४६ ॥ जो ) 
वर द्याल तुम्ही मज ॥ श्रीगुरु देतां काय चोज ॥ याकारणें श्रीगुरुराज ॥ भजतसे परियेसा 
॥४७॥ संतोषोनि नारायणां ॥ म्हणे धन्य धन्य माझा प्राण ॥ तूंचि शिष्य शिरोरत्न ॥ 
बाळक तूंचि आमुचा ॥ ४८ ॥ कांहीं तरी माग आतां ॥ वर देईन तत्त्वतां ॥ विश्वनाथ 
आला होता ॥ दुसरेनि आपण आलों ॥ ४९ ॥ आम्रुचेनि मन संतोषी ॥ वर माग 
जो तुझे मानसीं ॥ तुज वश्य झालों निधोरेंसी ॥ जें पाहिजे तें देईन आतां ॥ २५० ॥ 
दीपक म्हणे विष्णूसी ॥ जरी आम्हां वर देसी ॥ गुरुभक्ति अधिक होय मानसीं ॥ ऐसें 
मज ज्ञान द्यावे ॥ ५१ ॥ गुरूचे रूप आपण ओळखें ॥ ऐसें ज्ञान देई सुखें ॥ यापरतें 
मागें आणिकें ॥ म्हणोनि चरणीं लागला ॥ ५२ ॥ दिधला वर  शाङगपाणी ॥ 
संतोषोनि बोल वाणी ॥ अरे दीपका शिरोमणी ॥ तूं माझा प्राणसखा होसी ॥ ५३ ॥ 
तुवां ओळखिलें गुरुसी ॥ देखिलें दृष्टी परजह्मासी ॥ आणीक जरी आम्हां पुससी ॥ सांगेन 
ऐक एकचित्ते ॥ ५४ ॥ लोकिकसुबुद्धि होय जेशी ॥ धर्माधमसुमनें तैसी ॥ उत्कृष्टाहूनि 
उत्कृष्टसी ॥ स्तुती करीं गा अहनिशीं ॥ ५५ ॥ जे जे समयीं श्रीगुरूसी ॥ तूं भक्तीने स्तुती 
करिसी ॥ तेणें होऊं आम्ही संतोपी ॥ तेचि आमुची स्तुति जाणें ॥ ५६ ॥ वेद वाचिती 





A 
— 


J 
R 
: 
V 
; 
५० 
ः 
८ 


CC-0. In Public Domain. ulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | 


र d A 
er PT कायाचा 





EEE 












Et UES 6 


MY 


सांगेसी ॥ वेदान्तभाष्य अहनिशी ॥ वाचिती जन उत्कृष्टेसी ॥ आम्हां पावे निधोरी 
॥ ५७ ॥ बोलति वेद सिद्धान्त ॥ गरूचि ब्रह्म असें म्हणत ॥ याचि कारणें गुरु भजतां सत्य॥ 
सवे देवता तुज वश्य ॥ ५८ ॥ शुरु म्हणजे अक्षरें दोन ॥ अमृताचा समुद्र जाण ॥ तयामध्ये 
बुडतां क्षण ॥ केवीं होय परियेसा ॥ ५९ ॥ ज्याचे हृदयीं गुरुस्मरण ॥ तोचि त्रिलोकीं पूज्य 
जाण ॥ अमृतपान सदा सशुण ॥ तोचि शिष्य अमर होय ॥ २६० ॥ श्लोक ॥ यदा मम 
शिवस्यापि ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य हि ॥ अनुग्रहो भवेन्नणां सेव्यते सद्गुरुस्तदा ॥ ६१ ॥ टीका ॥ 
आपण अथवा इश्वरू ॥ ब्रह्मा जरी देता वरू ॥ तद्वत फलदाता गुरु ॥ गुरु त्रैमूर्ति याचि 
कारणें ॥ ६२ ॥ ऐसा वर दीपकासी ॥ दिधला विष्णूने परियेसी ॥ ब्रह्मा सांगे कलीसी॥ 
एकचित्ते परियेसा ।। ६३ ॥ वर लाधोनि दीपक ॥ गेला गुरूचे सन्मुख ॥ पुसतसे गुरु ऐक ॥ 
तया शिष्य दीपकासी ॥ ६४ ॥ ऐक शिष्या कुळदीपका ॥ काय ae बैकुंठनायका ॥ 
विस्तारोनि सांगे निका ॥ माझे मन स्थिर होय I ६५ ॥ दीपक म्हणे गरूसी ॥ वर दिधला 
हृषीकेशी ॥ म्यां मागितलें तयासी ॥ गुरुभक्ति व्हावी म्हणोनियां ॥ ६६॥ शुरूची सेवा 
तत्परेंसी ॥ अंतःकरण इढेंसी ॥ वर दिधला संतोषीं ॥ दृढभक्ति माझी तुमचे चरणीं NE ON 
संतोषोनि श्रीगुरु ॥ प्रसन्न झाला साक्षात्कारू ॥ जीवित्वें होय å स्थिरू ॥ काशीपुरी वास 
करीं ॥ ६८ ॥ तुझे वाक्यं सवेसिद्धी ॥ तुझे घरीं नवनिधी ॥ विश्वनाथ तुझे स्वाधीं॥ म्हणे 
शुरु संतोषोनी ॥ ६९ ॥ तुझें स्मरण जे करिती ॥ त्यांचे कष्ट निवारण होती ॥ श्रियायुक्त 
i | 





University Ramtek Collection 


च्या 


Ap 


2u RR 




















EE 
रि 

| A 
; 
G 
: 
` 
; 
va 
y 
९० 





नांदती ॥ तुझे स्मरणमात्रेसी ॥ २७० ॥ येणें परी शिष्यासी ॥ प्रसन्न झाला परियेसीं ॥ |अ 
दिव्य देह झाला तरक्षणेंसी ॥ झाला गुरु वेदधम ॥ ७१ ॥ शिष्याचा भाव पहावयास ॥ 


कुष्टी झाला महाळेश ॥ तो तापसी अतिविशेष ॥ त्यासी केंचें पाप राहे ॥ ७२ ॥ लोकानु- 
ग्रह करावयासी ॥ गेला होता पुरी काशी ॥ काशीक्षेत्रमहिमा ऐसी ॥ पाप जाय सहस्र 

जन्मींचे ॥ ७३ ॥ तया काशी नगरांत ॥ धर्म अथवा åa ॥ वास करिती क्चित ॥ 
त्यांसी पुनजेन्म नाहीं ॥ ७४॥ खत म्हणे ऋषीश्वरांसी ॥ येणें प्रकारें कलीसी ॥ 
सांगे ब्रह्मा परियेसीं ॥ शिष्य दीपक आख्यान । ७५ ॥ सिद्ध म्हणे नामकरणी ॥ हढ मन 
असावें याचे शुणीं ॥ तरीच ae भवार्णी ॥ शुरुभक्ति असे येणें विधी ॥ ७६ ॥ छोक ॥ 
यत्र यत्र दढा भक्तिर्यदा यस्य महात्मनः ॥ तत्र तत्र महादेवः प्रकाशमुपगच्छति ॥ ७७॥ 
टीका ॥ जरी भक्ति असे इढेंसी ॥ त्रिकरण सहमानसीं तोचि लाघे इश्वरासी ॥ ईश्वर 
होय तया वश ॥७८॥ गँगाधराचा नंदन ॥ श्रोतयांसी करी नमन ॥ न म्हणावें न्यूनपूर्ण ॥ 
माझे बोबडे बोलासी ॥ २७९॥ इति श्रीशुरूचरित्रपरमकथाकल्पतरौ श्रीनुसिहसरस्व- 
त्युपाख्याने सिद्नामधारकसंवादे - शिष्यदीपकार्यानं नाम द्वितीयोऽध्यायः VA 
श्रीदत्तात्रेयाप॑गमस्तु ॥ ओवीसंख्या ॥ २७९ ॥ 

॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


* + & 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru CA ">. rs University Ramtek Collection 


nm 


SRSRSRSRSSESS 


a 


x RREI 





~ RE - SITS ०२ > > 
AO A ste 






(928) NOVOTNY 
OO 
ar 
AT ना Ne ह 
Å Sø 
KR 
e 

























9 
७ Å 
2 


¢) 
ENA 
oo 


2 





I) 


t 












GINA 
CA 





j SER 
- å 4 Å 
f 
Å NÅ Y. VN A, 
AVON ONE BT 
] 
3 ee | 


OA 
Came 
[] 
A 5 w 
OP 


PS 
PNL ASS PSI 


vg 
ETER 
y » 
KON) 


AJ 


v 


SX 


EA 
YN 


> 


3 AP å 
क 
SONOS 


१४८, 
AN 


)(2/82/&. 
NAS Sa NANA ID 
LON 














EN 
== OD 












र्ट SY Q 
4९2. 








ED -> 
छः kv आ काडी FP == å LAR f 2 ५ Å ET 
DEE Ye KON, yr EP: OA S7 OS NJ rN OVE «ere va = OA S yo) ० बलक क TG) ज a Éi - i z a Vi ) 
Å CROINN OOTY) YTS जगा 






Q i 

































॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ येणेपरी सिद्धमुनी ॥ सांगता झाला विस्तारोनी ॥ संतोषोनि | 
नामकरणी ॥ विनवीतसे मागुती ॥ १ ॥ जय जयाजी सिद्धमुनी ॥ तारक å आम्हां- 

* च ~ + * फेडिला A SRA] य 
लागुनी ॥ संदेह होता माझे मनीं ॥ आजि तुवां फेडिला ॥ २॥ तुझेनि सवेस्व लाधलों ॥ 
आनंदजळीं बुडालो ॥ परमतत्त्व जोडलों ॥ आजिचेनि दातारा ॥ ३॥ ऐसें श्रीगुरु- 
meant ॥ मज निरोपिलें त्वां ज्ञान ॥ आनंदमय माझें मन ॥ तुझेनि धर्मे स्वामिया 
॥ ४॥ कवणे ठायीं तुमचा वास ॥ नित्य तुम्हां कोठें ग्रास ॥ होईन आतां तुझा दास ॥ 
म्हणोनि चरणीं लागला ॥ ५॥ कृपानिधी सिद्धमुनी ॥ तया शिष्या आलिंगोनी ॥ 
आशीवेचन देऊनी ॥ सांगे आपुला वृत्तान्त ॥ ६ ॥ जे जे स्थानीं होते शुरू ॥ तेथें असती 
चमत्कारू ॥ पुससी जरी आम्हां आहारू ॥ शुरुस्मरणीं नित्य जाण ॥ ७॥ श्रीशुरुचरित्र- 
महिमान ॥ तेंचि आम्हां अमृतपान ॥ सदा सेवितों याचि गुणें ॥ म्हणोनि पुस्तक दाविले 
४ ८ ॥ शुक्ति मुक्ति मरमार्थ ॥ जें जें वांछिजे मनांत ॥ तें तें साध्य होय त्वरित ॥ 
FENG ऐकतां ॥ ९॥ भनार्थी यांसी अक्षय धन ॥ पुत्रपौत्रादि गोधन ॥ कथा ऐकतां 
होय जाण ॥ ज्ञानसिद्धी तात्काळ ॥ १०॥ जे भक्तीने सप्तक एक ॥ पढती ऐकती भक्त 
लोक ॥ काम्य होय तात्कालिक ॥ निपुत्रिकां पुत्र होती ॥ ११॥ ग्रहरोगादिपीडन ॥ 
न होती व्याधि कधीं जाण ॥ जरी मनुष्या असेल बंधन ॥ त्वरित सुटे ऐकतां ॥ १२।। 
ज्ञानवंत शतायुषी ॥ ऐकतां होय भरंवसी ॥ ब्रह्महत्या पापें नाशी ॥ एकचित्ते ऐकतां 


पका åa 


M 


"TP EY AYAYAY AVEVA- ATA 
DTA RY Me WA 


5 





emae जि 


न 5260 05 05 035 ब 5 - स्य Ps , य ज्य HR ENE 7 व Bo ns Ce 322 2208 O ; ES 
KN NET aR = DE ER ARE HARPE e ie å < RE asz -S ` 
कणा... ४४ ———— 7 EE कया... Ne anen Ji ve PR å Ay EE SSN versert 
å * 


॥ १३ ॥ इतुके ऐकोनि त्या अवसरीं ॥ नामधारक नमस्कारी ॥ स्वामी मातें तारी तारी | 
कृपानिधि सिद्भयभुनी ॥ १४ ॥ साक्षात्कारें गुरुमूर्ती ॥ भेटलासी å जगज्ज्योती ॥ |“ 
होती वासना माझे चित्तीं ॥ गुरुचरित्र ऐकावें ॥ १५ ॥ एखादा तषेनें पीडित ॥ जात | 
असतां मार्गस्थ ॥ त्या आणूनि देती असत ॥ तयापरी तूं मज भेटलासी ॥ १६ ॥ गुरूचा h 
महिमा ऐकों कानीं ॥ सांगिजे स्वामी विस्तारोनी ॥ अंधकार असतां रजनी ॥ gä- ley 
दयापरी करी ॥ १७ ॥ इतुकिया अवसरीं ॥ सिद्धयोगी अभयकरी ॥ धरोनियां सव्यः v 
करी ॥ घेवोनि गेला स्वस्थाना ॥ १८॥ असे ठाव ज्ञानपंथीं ॥ कल्पवृक्ष अश्रत्थी | बैसोनि र 
सांगे ज्ञानज्योती ॥ ऐक शिष्या नामधारका ॥ १९ ॥ नेणती सोय गुरुदास्यका ।। याचि | 





कारणें उपबाधका । होती तुज अनेका ॥ चिंता केश घडती तुज ॥ २० ॥ ओळखावया 
गुरुमृतीसी ॥ आपुला आचार परियेसीं ॥ दृढ भक्ति धरोनि मानसी ॥ ओळखिजे मग 
श्रीगुरु ॥ २१ ॥ ऐकोनि सिद्धाचे वचन ॥ संतोषे नामधारक सगुण ॥ क्षणक्षणां करी 
नमन ॥ करुणावचने धरोनियां॥ २२ ॥ तापत्रयाग्नीत पोळलों ॥ मी संसारसागरं बुडालों ॥ 
क्रोधादि जळचरीं भक्षिछें ॥ अज्ञानजाळें वेष्टनियां ॥ २३ ॥ ज्ञाननोकीं बसवूनी ॥ कृपेचा 
वायु पालाणूनी ॥ देहा तारक करूनी ॥ तारावें मातें स्वामिया ॥ २४ ॥ ऐशिया करुणा 
वचनी विनवीतसे नामकरणी ॥ मस्तक faar चरणीं ॥ ठेविता झाला पुनः पुनः 
॥ २५॥ तंच बोलिला सिद्धमुनी ॥ न धरी चिंता अंतःकरणी | sata आश्चासोनी ॥ ३७ 





56२0665265 क क स्टेट | तक MW | 








SE EE _CC-0. In Public Domain-Kavikulgurt Katidas Sanskrit University Ramtek Collection ञ —_—__॑+_—_—_ CC 








णु 
: 
र 
å 
| 
९ 





। 
5 
| 

9 
hd 
| 
| 

< 

| 











सांकेड फेडीन तुझें आतां ॥ २६ ॥ Å नाहीं इ भक्ती ॥ सदा GÅ कष्टती ॥ |अ 
get बोल ठेविती,॥। अविज्ञामाया वेष्दुनी ॥ २७॥ संशय धरोनी मानसीं ॥ 
श्रीगुरु काय देईल म्हणसी ॥ तेणें गुणें हा भोग भोगिसी ॥ नाना कटे व्याकुळित |, 
॥,२८ ॥ सांडोनि संशय निथीर ॥ शुरुमूति देईल अपार ॥ ऐसा देव कृपासागर ॥ |. 


तुज नुपेक्षी सवथा ॥ २९ ॥ veg कृपासिंधृ ॥ प्रख्यात असे वेदां बोधू॥ तुझे 
अंतःकरणी वधू ॥ असे तया चरणांवरी ॥ ३० ॥ तो दातार आखिल मही ॥ जैसा 
मेघाचा गुण पाही II पजेन्य पडता सर्वा ठायीं ॥ कृपासिंधु ऐसा असे ॥ ३१ ॥ त्यांतचि 
पाहे पत्रानुसार ॥ सांगेन साक्षी एक थोर ॥ सखोल भूमी उदक स्थिर ॥ उन्नतीं उदक 
नाहीं जाणा ॥ ३२ ॥ इढ भक्ति जाणा सखोल भूमी ॥ दांभिक ओळखा उन्नत तुम्ही ॥ 
याचि कारणें मनोकमीं ॥ निश्चयावें श्रीगुरूसी ॥ ३३ ॥ म्हणोनि श्रीगुरु उपमा ॥ ऐसा 
कवण असे महिमा ॥ प्रपंच होय परब्रह्मा ॥ हस्त मस्तकीं ठेवोनिया ॥ ३४ ॥ कल्पतरूसी 
द्यावी उपमा ॥ कल्पिले लाभे त्याचा महिमा ॥ न कल्पिता पुरवी कामा ॥ कामधेन्‌ श्रीगुरु 
॥ ३५॥ ऐसा श्रीगुरु परत्रह्मूर्ती ॥ ख्याती असे श्रुतिस्मृतीं॥ संदेह सांडूनि एकचित्तीं ॥ 
ऽ्याय पदांबुज Året ॥ ३६ ॥ इतकें परिसोनी नामधारक ॥ नमन करूनि क्षणेक ॥ 
करसंपुट जोडोनि ऐक ॥ विनवीतसे सिद्धासी ॥ ३७ ॥ श्रीशुरुसिद्ध योगेश्वरा ॥ कामधेन्‌ 
कृपासागरा ॥ विनवीतसे अवधारा ॥ सेवक तुमचा स्वामिया ॥ ३८ ॥ स्वामींनीं निरोपिलें 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
ळे å अहम का मठ शी SET % 290: क 24028, 452 














4 A d 4 8 


D 


RIR 






` > Ne. SN isos SN NN DEE नान 


सकळ ॥ झालें माझें मन निमेळ ॥ वेध लागला असे केवळ ॥ चरित्र श्रीगुरूचे ऐकावया |अ 


॥ ३९ ॥ गुरु त्रयमूति ऐको कानीं ॥ कां अवतरले मनुष्ययोनीं ॥ सवे सांगावें विस्तारोनी ॥ 
म्हणोनि चरणीं लागला ॥ ४० ॥ मग काय बोले योगींद्र ॥ बा रे शिष्या तूं पूर्णचंद्र ॥ 
माझा बोधसमुद्र ॥ कैसा तुवां उत्साहविला ॥ ४१ ॥ तूंतें महासुख लाधलें ॥ शुरुदासत्व 
फळें ॥ परब्रह्म अनुभवले ॥ आजिचेनि तुज आतां ॥ ४२ ॥ हिंडत आलों सकळ क्षिती ॥ 
कवणा नव्हे ऐशी मती ॥ गुरुचरित्र न पुसती ॥ तूंतें देखिलें आजि आम्हीं ॥ ४३ ॥ ज्यासी 
इहपरत्रींची चाड ॥ त्यासी ही कथा असे गोड ॥ त्रिकरणें करोनिया चढ ॥ एकचित्ते ऐकिजे 


घ्या 


२5३ 4 ~ 


॥ ४४ ॥ तूं भक्त केवळ श्रीगुरूचा ॥ म्हणोनि भक्ति झाली उंचा ॥ निश्चयो मनीं माझिया वाचा ॥ | 


लाधसी चारी पुरुषार्थ ॥ ४५॥ धनधान्यादि संपत्ती ॥ पुत्रपौत्र श्रुतिस्मृती ॥ इह सौख्य 
आयुष्यगती ॥ अंतीं गति असे जाणा॥ ४६ ॥ शुरुचरित्र कामधेनू ॥ वेदशाख्रसंमत जाणूं ॥ 
अवतरला त्रयमूति आपणू ॥ धरोनि नरवेष कलियुगी || ४७ ॥ कार्याकारण अवतार ॥ 
होऊनि येती हरिहर ॥ उतरावया भूमिभार ॥ भक्तजनांतें तारावया ॥ ४८ ॥ ऐकोनि 
सिद्धाचे वचना ॥ प्रश्न करी शिष्य राणा ॥ त्रयमूति अवतार किं कारणा ॥ देह धरोनि 
मानुषी ॥ ४९ ॥ विस्तारोनि तें आम्हांसी ॥ सांगा स्वामी कृपेंसी ॥ म्हणोनि लागला 
चरणासी ॥ करुणावचनं करोनियां ॥ ५० ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ त्रयमूतींचे तीन 
गुण ऐका ॥ आदिवस्तु आपण एका ॥ प्रपंचवस्तु तीन जाणा ॥ ५१ ॥ ब्ह्मयांचा रजो- 


0 Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


> RIR 









































गुण ॥ .सत््तणुण विष्णु जाण ॥ तमोगुण उमारमण ॥ मूर्ति एकचि अवधारा ॥ ५२ ॥ |अ 
ब्रह्मा सृष्टी रचनेसी ॥ पोषक विष्णु परियेसी ॥ रुद्रमूति प्रळयासी ॥ त्रयमूर्तिचे तीन गुण | 
॥ ५३ ॥ एका वेगळे एक न होती ॥ कायोकारण अवतार होती ॥ भूमीचा भार फोडिती ॥ 

प्रख्यात असे पुराणीं ॥ ५४ ॥ सांगेन साक्ष आतां तुज ॥ अंबरीष म्हणजे द्विज ॥ 

एकादशी त्रताचिया काज ॥ विष्णूसी अवतार करविले ॥ ५५ ॥ अवतार व्हावया कारण ॥ 

सांगेन तुजला विस्तारून ॥ मन करोनि सावधान ॥ एकचित्ते परियेसा ॥ ५६ ॥ द्विज 

करी एकादशीव्रत ॥ पूजा करी अभ्यागत ॥ निश्चयो करी दृहचित्त ॥ saa सकाळ 
॥ ५७ ॥ असो त्याचिया aaret ॥ भंग करावया आला ऋषी ॥ अतिथि होऊनि हटेंसी ॥ 

पावला मुनि दुर्वास ॥ ५८ ॥ ते दिवशीं साधनद्वादशी ॥ घडी एक आला अतिथि 

कारणिक ॥ अंबरीपास पडला धाक ॥ केंबी घडे म्हणोनियां ॥ ५० ॥ ऋषि 

आले देखोनी ॥ अंबरीषानें अभिवंदोनी ॥ अर्ध्य पाद्य देवोनी ॥ पूजा केली उपचार 

॥ ६० ॥ विनवीतसे क्रषीश्वरासी ॥ शीघ्र जावें खानासी ॥ साधन आहे घटिका 

द्वादशी ॥ यावें अनुष्ठान सारोनियां ॥ ६१ ॥ ऋषि जाऊनि नदीसी ॥ अनुष्ठान करिती 

विधींसी ॥ विलंब लागतां तयासी ॥ आली साधन घटिका ॥ ६२ ॥ त्रतभंग होईल 
म्हणोनि॥ पारणे केलें तीथे घेऊनी ॥ नाना प्रकार पक्कानीं ॥ पाक केला ऋषीतें ॥ ६३ ॥ 
तंब आले दुर्वास देखा ॥ पाहूनि अं्ररीपाच्या gar ॥ म्हणे भोजन केलेंसि कां ॥ अतिथी- 


Ev AN 


RIR y 2 då 








3 
= 





FERRER 





x 
° 


RIISER 









५ CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








F saia Se आ मल नल ar E å TRAN 9 SG Eee S G 2 
på + 





| विण दुरात्मया ॥ ६४॥ शाप देतां fet ॥ राजें met शार्डगधर ॥ करावया |] | 
भक्ताचा कैवार ॥ टाकून आला वैकुंठा ॥'६५॥ भक्तवत्सल नारायण ॥ शरणागताचें | | 
रक्षण ॥ विरुद बोलती पुराणें जाण ॥ धांवे åg वत्सासि जेसी ॥ ६६॥ शापिलें ऋषीनें | 
festet ॥ जन्मार्वे गा अखिल योनीसी ॥ तंव पावला हृषीकेशी ॥ येऊनि जबळीं उभा ठेला 
॥ ६७॥ मिथ्या नव्हे ऋषीचें वचन ॥ द्विजे धारिले श्रीविष्णूचे चरण ॥ भक्तवत्सल श्रीद 
जाण ॥ तया महाविष्णूचे ॥ ६८॥ विष्णु म्हणे दुवीसासी ॥ वृथा शापिलें अंबरीषासी ॥ 
राखीन आपुल्या दासासी ।। शाप आम्हांसी तुम्हीं द्यावा ॥ ६९॥ दुर्वास ज्ञानी ऋषीश्वर N 
केवळ ईश्वर अवतार ॥ फेडावया भूमीभार ॥ कारण असे पुढें म्हणतसे ॥ ७०॥ जाणोनि 
ज्ञानीशिरोमणी ॥ म्हणे तप करितां युगे क्षोणी ॥ भेटी नव्हे हरिचरणीं ॥ भूमीवरी दुर्लभ 
॥ ७१॥ शापसंबंधें अवतरोनी ॥ येईल लक्ष्मी घेऊनि ॥ तारावयालागोनी ॥ भक्तजनां 
समस्तां SRI परोपकारासंबंधेंसी ॥ शाप द्यावा विष्णूसी ॥ भूमीभार फेडावयासी | कारण 
असे म्हणोनिया ॥७३॥ ऐसें विचारोनि मानसीं ॥ दुर्वास म्हणे विष्णूसी ॥ अबतरोनि भूमीसी 
नाना स्थानीं जन्मावें ।७४॥ प्रसिद्ध होसी वेळ दहा ॥ उपर अवतार पूर्ण पहा॥। सहज Å 
विश्वात्मा महा ॥ स्थूळक्रक्ष्मी वससी तूं।।७५॥ ऐसा कायीकारण शाप ॥ अंगिकारी जगाचा 
बाप ॥ दुष्टांवरी असे कोप ॥ सुष्ट प्रतिपाळावया! || ७६॥ ऐसे दहा अवतार झाले ॥ असें 


तुवां कर्णी ऐकिले I महाभागवतीं विस्तारिलें ॥ अनंतरूपी नारायण ।। ७७॥ कार्याकारण 





रा| | 


SRE 


OS 


a a 





FRR mA भव्य 
2 RRR 











DA 2.6५ 


+ 





अवतार होती । क्चितृप्रकट क्चित गुप्ती ॥ ते ब्रह्मज्ञानी जाणती ॥ मूढमति काय जाणे 
॥७८॥ आणिक सांगेन तुज ॥ विनोद झालासे सहज ।॥ अनसूया अत्रिक्रषींची भाज N 
पतित्रता शिरोमणी ॥ ७९ ॥ तिचे गृहीं जन्म जाहलें ॥ त्रयमूर्ति अवतरले ॥ कपटवेष धरोनि 
आले ॥ पुत्र जाहले तियेचे IL ८० ॥ नामधारक पुसे सिद्धासी ॥ विनोदकथा निरोपिलीसी | 
देव अतिथी कपटवेपी ॥ पुत्र झाले कवणे परी ॥ ८१॥ अत्रि ऋषि पूर्वी कवण ।। कवणा- 
पाहूनि उत्पन्न ॥ मूळ पुरुष होता कवण ॥ विस्तारोनि मज सांगावें ॥ ८२॥ म्हणे सरस्वती 
गंगाधर ॥ पुढील कथेचा विस्तार ।। ऐकतां होय मनोहर || सकळाभीष्टें साधती ॥ ८३ ॥ 
इतिश्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्परी श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे 
अंबरीषत्रतनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ओवीसंख्या ॥ ८३ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


BET Va < rm Å ET PE 


I 


q 
र 

på 

va 
Va 
Va 
Va 
Va 
त 


र 

















| अध्याय ४था | अध्याय ४ था | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ऐशी शिष्याची विनंती ॥ ऐकोन fag काय बोलती ॥ साधु साधु 
तुझी भक्ती ॥ प्रीती पावो गुरुचरणी ॥ १ ॥ ऐक शिष्या चूडामणी ॥ धन्य धन्य तुझी वाणी ॥ 
आठवतसे तुझ्या प्रश्नी ॥ आदिमध्यावसानक ॥ २ ॥ प्रश्न केला बरवा निका ॥ सांगेन 
आतां तुज विवेका ॥ अत्रि ऋषीची पूर्विका ॥ सृष्टिउत्पत्तीपासुनी सकळ॥ ३ ॥ पूर्वी सृष्टि नव्हती 
कांही ॥ जलमय होतें सर्वही ॥ आपोनारायण म्हणोनि पाही ॥ वेद बोलती याचि कारणें 
॥ ४ ॥ उदक आपण नारायण ॥ सर्वाठायी वास पूर्ण ॥ बुद्धि संभवे प्रपंचगुण ॥। हिरण्य- 
ब्रह्मांड निर्मिले ॥ ५॥ तेंचि ब्रह्मांड नाम जाहलें ॥ रजोगुणें ब्रह्मयासि निर्मिले ॥ 
हिरण्यगर्भे नाम पावलें ॥ देवता वर्ष एक होतें ॥ ६ ॥ तेंचि ब्रह्मांड देखा ॥ फुटोनि शकलें 
झालीं ऐका ॥ एक आकाश एक भूमिका ॥ होऊनि ठेलीं शकलें दोनी ॥ ७॥ ब्रह्मा तेथे 
उपजो ॥ राचिले चवदाही भुवन ॥ दाही दिशा मानस वचन ॥ काळ काम कोधादि 
सकळ ॥ ८ ॥ पुढें सृष्टि रचावयासी ॥ सप्त पुत्र उपजवी मानसीं ॥ नामें सांगेन परियेसीं ॥ 
सातजण AGA US ॥ मरीचि अत्रि आंशिरस ॥ पुलस्त्य पुलह क्रतु वसिष्ठ ॥ सप्त 
पुत्र जाहले श्रेष्ठ सृष्टिकती ब्रह्मा जाण ॥ १०॥ सप्त sage अत्री ॥ तेथूनि 
पीठ शुरुसंतती I सांगेन ऐका एकचित्तीं ॥ भाग्यचंता नामधारका ॥ ११ ॥ ऋषि अत्रीची 
भायो ॥ नाम तिचें sea ॥ पतित्रता शिरोमणिया ॥ जगदंबा तेचि जाण ॥ १२॥। 
तिचें सोंदर्यलक्षण ॥ वणू शके ऐसा कोण ॥ जिचा पुत्र चंद्र आपण ॥ तिचें रूप 





| 


१ <<“ 


RIISER SB xX A 




















ERRRRRRERRRRRRR 4 74 








घेई त्वरित ॥ म्हणोनि चितिती मानसीं ॥ १४ ॥ इंद्रादि सुरवर मिळूनी ॥ 
त्रयमूर्तीपासीं जाऊनी ॥ विनविताती प्रकाशोनी ॥ आचार अत्रि ऋषीचा ॥ १५॥ इंद्र 
म्हणे स्वामिया ॥ पतित्रता खी अनसूया ॥ आचार तिचा सांगों काया ॥ तुम्हांप्रती विस्ता- 
रोनी ॥ १६॥ पतिसेवा करी भक्तीसी ॥ मनोवाकायमानसी ॥ अतिथिपूजा महाहषीँ ॥ 
AJE नव्हे कवणे काळीं ॥ १७॥ तिचा आचार देखोनी ॥ सर्य भीतसे गगनीं ॥ उष्ण 
तिजला होईल म्हणोनी ॥ मंद मंद वर्ततसे ॥ १८ ॥ अग्नि झाला भयभीत ।॥ शीतळ असे 
वर्तेत ॥ वायु झाला भयचकित ॥ मंद मंद वर्ततसे ॥ १९ ॥ भूमि आपण भिऊनि देखा। नम्र 
जाहली पादुका ॥ शाप देईल म्हणोनि ऐका ॥ समस्त आम्ही भीतसों ॥ २० ॥ नेणों घेईल 
कवण स्थान ॥ कोण्या देवाचें हिरोन ॥ एखाद्यातें वर देतां जाण ॥ तोही आयुत माह शके 
॥ २१ ॥ यासि करावा उपाय ॥ तूं जगदात्मा देवराय ॥ जाईल आमुचा स्वर्गठाय ॥ 
म्हणोनि आलों तुम्हां सांगों ॥ २२॥ न कराल जरा उपाय यासी ॥ सेवा करूं आम्ही 


तिसी ॥ तिचे द्वारीं अहनिशीं ॥ राइ चित्त धरोनियां ॥ २३ ॥ ऐसें ऐकोनि त्रयमू्ती ॥ 


महाक्रोधे ih कापती ॥ चला पाहूं कैसी सती ॥ म्हणती आहे पतित्रता ॥ २४ ॥ aa- 
भंग करूनि तिसी॥ ठेवूनि येऊं भूमीसी॥ अथवा वैवस्वतालयासी॥ पाठवूं म्हणोनि निघाले 
॥ २५ ॥ सत्त्व पहावया सतीचे ॥ वेष धरती Agen आश्रमा आले अत्रीचे ॥ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru- Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
ER NSO 


ap Km, Ba SEA Ae ge AREI oaa y ke å ~ å + E 
y-- क pres A ER आ. र्क NESS EE I 
NE HE MR i ® På 








काय सांगों ॥ १३ ॥ अतिसेवा करी बहुत ॥ समस्त सुरवर भयाभीत ॥ aiad | अ 
थ्या 





























स्टे KV OSE ANE है å å 5 | 
w 4 — "23 Fe सक भ v fs > ER VEE ~ sf 
BT > Ra > 

AES S PSN ai i SG ; 








63 


अभ्यागत होऊनियां ॥२६।। ऋषि KE गेला अनुष्ठान ॥ मागें आले त्रयमूति आपण ।। अनसूयेसी |अ | 
arts ॥ अतिथि आपण आलों म्हणती॥ २७॥ å बहु पीडोन॥ आम्ही आलों ब्राह्मण ॥ | | 
त्वरित द्यावें सती अन्न ॥ अथवा जाऊं आणिका ठायां २८ ॥ सदा तुमचे आंश्रमांत॥ dado 
अभ्यागत ॥ ऐको आली कीर्ति विख्यात ॥ म्हणोनि आलों अनखूये ॥ २९ ॥ इच्छा- 
भोजन दान तुम्ही ॥ देतां म्हणोनि ऐकिलें आम्हीं ॥ टाकोनि आलों याचि कामीं ॥ 
इच्छा भोजन मागावया ।॥। ३० ॥ इतुके ऐकोनि अनसूया ॥ नमन केलें तेत्सणिया॥ बैसकार 
करूनियां ॥ क्षालन केले चरण त्यांचे || ३१॥ अध्ये पाद्य देऊनि त्यांसी ॥ गंधाक्षता पुष्पेंसी ॥ 
सर्वेच म्हणतसे हर्षी ॥ आरोगण सारिजे। ३२॥ अतिथी म्हणे तये वेळीं ॥ करोनि आलों 
आंघोळी ॥ ऋषि येती बहुतां वेळीं ॥ त्वरित आम्हां भोजेन द्यावें ॥ ३३ || वासना पाहूनि 
आतिथीतें ॥ काय केलें पतिव्रते ॥ ठाय. घातले त्वरितें ॥ बैंसकार केला देखा ॥ ३४॥ बैस- 
वानेया पाटावरी ॥ gid पात्र अभिधारी ॥ घेवोनि {आली आपण क्षीरी ॥ शाकपाक 
| तये वेळीं ॥ ३५ ॥ तिसी म्हणती अहो नारी ॥ आम्ही अतिथी set दुरी ॥ देखोनि तुझें 
स्वरूप सुंदरी ॥ अभीष्ट मानसीं आणिक वसे ॥ ३६ ॥ नंग्र होवोनि आम्हांसी ॥ अन्न वाढावें 
परियेसीं | अथवा काय निरोप देशी ॥ आम्ही जाऊं 'नाहीं तरी ॥ ३७॥ ऐकोनि द्विजांचे 
वचन ।। अनसूया करी चिंतन ॥ आले विग्र पहावया मन ॥ कारणिक पुरुष होतील 
॥ ३८॥ पतित्रता शिरोमणी ।। विचार करी अंतःकरणी ॥ अतिथी विसुख तरी हानी ॥ 





Y pr 4 A 


G 


सव स स सस 


SLILITEN LERRIAN SX A 


SEERE. 


< 
Pad 














nskrit University Ramtek Collection | Ag a 



















































निरोप केवीं sgi ॥ ३९ ॥ माझें मन असे निर्मळ ॥ काय करील मन्मथ खळ ॥:पतीचे 
असे ITRS l तारील मज म्हणतसे ॥ ४०॥ ऐसे विचारोनि मानसीं ॥ तथास्तु म्हणे 
तयांसी ॥ भोजन करावें स्वस्थ चित्तेसी॥ नग्न वाहीन म्हणतसे ॥ ४ १ ॥ पाकस्थाना जाऊनि 
आपण ॥ चिंतन करी पतीचे चरण॥ वस्न फेडोनि झाली नञ्च ॥ म्हणे अतिथी बाळ माझे॥ ४२ ॥ 
नग्न होवोनि सती देखा ॥ घेऊनि आली अन्नोदका ॥ तंब ते झाले बाळका ॥ ठायांपुदें 
लोळती ॥ ४३ ॥ बाळें देखोनि अन्या ॥ भयचकित होचोनियां । । पुनरपि वस्र नेसोनियां ॥ 
आली तया बाळकांजवळी ॥ ४४॥ रुदन करिती तिन्ही बाळ ॥ अनसूया रहावी 
वेळोवेळ VGA झाली केवळ ॥ म्हणोनि कडिये घेतसे ex कडिये घेवोनि बाळ- 
कांसी ॥ स्तनपान करवी अतिहर्षी ॥ एका सांडोनि एकाशी ॥ क्षुधा निवारण करीतसे 
॥ ४६ ॥ पाहें पहां नवल काय घडलें ॥ त्रयमूर्तीचें बाळ झालें॥ स्तनपानमात्रे तोषलें ॥ तपफळ 
ऐसे पतित्रतेचें ॥ ४७॥ ज्याचे उदरीं चौदा भुवन ॥ सप्त समुद्र वडवाथि जाण॥ त्याची 
क्षुधानिवारण ॥ पतिव्रतास्तनपानीं ।। ४८॥ चतुर्मुख ब्रह्मयासी ॥ सृष्टि करणें अहर्निशीं॥ त्याची 
क्षुधा स्तनपानेसी ॥ केंबी झाली निवारण ॥ ४९ ॥ भाळाक्ष कर्पूरगौर ॥ पंचवक्त्र काळाय्चि- 
रुद्र ॥ स्तनपान करवी अनसूया सुंदर ॥ तपसामर्थ्ये अत्री ऐसा ५०॥। अनस्चया अत्रिरमणी ॥ 
| नव्हती मागे ऐसी कोणी ॥ त्रयमूर्तीची झाली जननी ॥ ख्याती प्रगटली त्रि्ुवनांत ॥ ५१ ॥ 


८ 
; 
; 


कडिये घेवानि बाळकांसी ॥ खेळवीतसे तिघांसी ॥ घालोनिया पाळण्यासी ॥ पर्यद्‌ |ve 


+ TAS 
nad? 













| 
~ 
| 
4 
+ 
| 


गाई तये वेळीं || ५२॥ पर्याय गाय नानापरी ॥ उपनिषदार्थ अतिकुसरी ॥ आरतउल्हास |अ | | 
aged ॥ संबोखितसे त्रिमूर्तीसी ॥ ५३ ॥ इतकें होतां तये वेळीं ॥ माध्यान्हवेळ 
अतिथिकाळीं ॥ अत्रि ऋषि अतिनिमेळा ॥ आला आपुले आश्रमा ॥ ५४॥ पघरामाजीं 
अवलोकितां ॥ तंव देखिली star गातां ॥ कैचीं बाळं ऐसें म्हणतां ॥ पुसतसे ख्रियेसी 
॥ ५५॥ R सांगितला वृत्तांत ॥ ऋषि ज्ञानी असे पाहात ॥ त्रयमूति हेंचि म्हणत ॥ 
नमस्कार करीतसे ॥ ५६॥ नमस्कारितां अत्रि देखा ॥ संतोष विष्णुवृषनायका ॥ आनंद 
झाला sl a ॥ प्रसन्न झालें तये वेळीं NON बाळ राहिले पाळणेंसी ॥ निजमूर्ति ठाकले 
न्सुखंसी ॥ साधु साधु अत्रि ऋषि। sann सत्य पतित्रता ॥५८॥ तुष्टलो तुझे भक्तीसी ॥ 
माग मनीं वर जो इच्छिसी ।। अत्रि म्हणे सतीसी ॥ जे वांठिसी माग आतां ॥५९॥। अनसूया 
म्हणे ऋषीसी ॥ प्राणेश्वर तूंचि होसी ॥ देव पातले तुमच्या भक्तीसी ॥ पुत्र मागा तुम्ही आता 
|| ६० ॥। तिघे बाळक माझे घरी ॥ रहावे माझे पुत्रापरी ॥ हेंचि मागतों निर्धारी ॥ त्रयमूति आपण 
एकरूप || ६१ ॥ ऐसे वचन ऐकोनी ॥ बर दिधला मूर्ति तिन्ही ॥ राहती बाळकें म्हणोनि ॥ 
आपण गेले निजालयासी ॥ ६२॥ त्रिमूर्ति राहिले त्यांचे घरीं ॥ seat पोशी बाळका- 
परी ॥ नाम उविलीं प्रीतिकरी ॥ त्रिवाचा परियेसा ॥ ६३ ॥ ब्रह्मासूति चंद्र झाला ॥ 
विष्णुमूति दत्त केवळा ॥ ईश्वर तो दुर्वास नाम पावला ॥ तिथे पुत्र अनसयेचे ॥ ६४ ॥ 
दुवोस आणि चंद्र देखा ॥ उभे राहूनि मातेसन्धुखा ॥ निरोप मागती कौतुका ॥ जाउं 
तपा निजस्थाना ॥ ६५ ॥ दुर्वास म्हणे अहो जननी ॥ आम्ही ऋषि अचुष्ठानीं ॥ जाऊं तीर्थ 
आचरोनी ॥ म्हणोनि निरोप घेतला ॥ ६६॥ चंद्र म्हणे अहो माते ॥ निरोप द्यावा 


कै 
oS 


| 
| 
| 
| 








&०& ४४४25822४४ ४ NHN 





Å RERE IEIR IRIE IRI GÅ 





ri iversity Ramtek Collection _ ÅSE 





आम्हां त्वरित ॥ चंद्रमंडळीं वास मातें ॥ नित्य दर्शन तुमचे चरणीं ॥ ६७॥ तिसरा दत्त |अ 
विष्णुमूर्ती ॥ असेल तुमचें धरोनि चित्तीं ॥ त्रयमूर्ति तोचि निश्चिती ॥ म्हणोनि सांगती | 
तयासी ॥ ६८ ॥ त्रयमूर्ति जाण तोचि दत्त ॥ सर्व विष्णुमयं जगत्‌ ॥ राहील तुमचें धरोनि | 
चित्त ॥ विष्णुमूर्ति दत्तात्रेय ॥ ६९ ॥ त्रयमूति ऐक्य होऊन ॥ दत्तात्रय राहिला आपण ॥ 
दुर्वास चंद्र निरोप घेऊन ॥ गेले स्वस्थाना अनुष्ठानासी ॥ ७० ॥ अनख्येचे घरीं देखा ॥ त्रय- 
मूर्ति राहिली एका ॥ नाम दत्तात्रेय ऐका ॥ मूळपीठ श्रीगुरूचे ॥ ७१॥ ऐशापरी सिद्ध 
देखा ॥ कथा सांगे नामधारका ॥ संतोषे प्रश्न करी अनेका ॥ पुसतसे सिद्धासी ॥ ७२ ॥ जय 
5 जय सिद्ध योगीश्वरा ॥ भक्तजनमनोहरा ॥ तारक संसारसागरा ॥ ज्ञानमूर्ति कृपा- 
| न सिंधू ॥ ७३ ॥ तुझेनि प्रसादें मज ॥ ज्ञान उपजलें सहज ॥ तारक आमुचा योगिराज ॥ 


रू 
4 
R 
त्र 
५० 
१ 


विनंती माझी परियेसा ॥ ७४॥ दत्तात्रेयाचा अवतारू ॥ सांगितला पूर्वापारू ॥ पुढें अव- 

तार जाहले गुरू ॥ कवणेंपरी निरोपिजे ॥ ७५॥ विस्तारूनि आम्हांसी ॥ सांगा स्वामी 

कृपेसी ॥ अवतार त्रिमूतींसी॥ अनुक्रमें निरोपावे | ७६ ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधरू ॥ पुढील 

कथेचा विस्तारू ॥ ऐकतां होय मनोहरू॥ सकळाभीष्टें साधती ॥ ७७॥ इति श्रीगुरुचरित्र 
५० | परमकथाकल्पतरो श्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्नामधारकसंवादे अनख्चयोपाख्यानं नामः 
G| चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ श्रीदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ ओवीसंख्या ॥ ७७॥ 


॥ श्रीगुरुद्त्तात्रेयारपणमस्तु ॥ 











न्ज्ज्ज्ज्ज्ज़्न्ज्ज्ज्ज्छ्छज्छ््छ्‌ D a a a 





देखा ॥ अंगिकारिले अवतार ऐका । मानुषी नाना रूप घेतसे ॥ २॥ मत्स्य FÅ वराह 
देख ॥ नराचा देह सिंहाचे मुख ॥ वामनरूप झाला भिक्षुक ॥ झाला ब्राह्मण क्षेत्रकर्मी 
॥ ३ ॥ दशरथाचे कुळीं जन्म ॥ प्रख्यात अवतार श्रीराम ॥ राजा होऊनि मागुती जन्म N 
गोळियाधरीं गुरें राखी ॥ ४ ॥ aÅ फेइनि झाला नग्न ॥ बौद्धरूपी झाला आपण ॥ 
होऊनि कलंकी अवतार जाण ॥ तुरंगारू काय आवनी ॥ ५॥ नाना प्रकार नाना 
वेष ॥ अवतार धरीं हृषीकेश ॥ तारावया भक्तजनांस ॥ दुष्टहनन करावया ॥६॥ 
द्वापारांतीं झाला कली ॥ अज्ञान लोक mans I आचारहीन होऊनि प्रबळीं ॥ 
चतेती महिमा कालेयुगीं ॥ ७॥ भक्तजनतारणार्थ ॥ अवतार धरीं श्रीगुरुनाथ ॥ सगरा- 
कारणें भगीरथ ॥ आणी गंगा भूमंडळीं ॥ ८ ॥ ऐसें एक विप्रवनिता ॥ आराधी श्रीविष्णु 
दत्ता ॥ तिचे उदरीं अंवतार धरितां ॥ आश्रये झालें परियेसा ॥ ९ ॥ पिठापूर पूर्वदेशीं ॥ 


होता ब्राह्मण उत्तमवंशी ॥ आपस्तंभ शाखेसी ॥ नाम आपळराजा जाण ॥ १० ॥ 


तयासी भाया सुमता ॥ असे आचार पतित्रता ॥ अतिथि आणि अभ्यागता ॥ पूजा 

करी भक्तिभावे ॥ ११ ॥ ऐसें असतां वतमानीं ॥ पतिसेवा एकमनीं ॥ अतिथिपूजा ॥ 
A ~ AO `A Qae ae A ~ ~ थिवेषीं a e 

सशुणी ॥ निरंतर करीतसे ॥ १२ ।। वतेतां ऐसें एके दिवशीं ॥ आला दत्त अतिथिवेषीं ॥ 
जद कि 


imtek Collection 


मानुषीं ॥ भक्तजन तारावया ॥ Å ॥ ऐका भक्ता नामधारका ॥ अंबरीषाकारणें विष्णु 














भिक्षा घाली ते नारी ॥ दत्तात्रेय साक्षात्कारी ॥ प्रसन्न झाला तये वेळीं ॥ १४ ॥ त्रैमूर्तीचें , 
| रूप घेऊनी ॥ स्वरूप दावियलें अतिगहनीं ॥ पतिव्रता धांवोनि चरणीं ॥ 
नमस्कारी मनोभावे ॥ १५ ॥ दत्तात्रेय म्हणे तियेसी ॥ माग माते जे इच्छिसी ॥ जे जे | 
वासना तुझे मानसीं ॥ पावसी त्वरित म्हणतसे ॥ १६॥ ऐकोनि स्वामीचे बचन ॥ | 
विभ्रवानेता करी चिंतन ॥ विनवीतसे करद्र्य जोडून ॥ नानापरी स्तवोनियां ॥ १७॥ | 
|| म्हणे जय जय जगन्नाथा ॥ तूं तारक भवासी तत्त्वतां ॥ माझे मनीं असे जे erat 
6| पुरवावी ते देवराया ॥ १८ ॥ Å कृपाळू सर्वाभूतीं ॥ वेदपुराणें वाखाणिती ॥ केबी | 


वणोवी तुझी कीर्ती ॥ भक्तवत्सला कृपानिधी ॥ १९ ॥ मिथ्या नोहे तुझे बोल ॥ जें का 








दिलें ret पद अढळ ॥ बिभीषणासी Sars ॥ देऊनि राज्यीं स्थापिले ॥ २० ॥ | 


भक्तजना तूं आधार ॥ तयालागी धरिसी अवतार ॥ श्रीद असे चराचर ॥ चोदा थुवना- | 
माझारी ॥ २१ ॥ आतां मातें वर देसी ॥ वासना असे माझे मानसीं ॥ न व्हावें अन्यथा | 
बोलासी ॥ कृपानिधि देवराया ॥ २२ ॥ माझे मनींची वासना ॥ पुरवाबी जगज्जीवना ॥ | 
अनाथरक्षका नारायणा ॥ म्हणोनि चरणां लागतसे ॥ २३॥ ऐकोनि तियेचे करूणा- | 
वचन ॥ संतोषला त्रयमूति आपण ॥ कर धारेला आश्वासोन ॥ सांग जननी म्हणतसे | 


AND 


॥ २४ ॥ तं बोलिली पतित्रता ॥ वामी ज॑ निरोपिलें आतां ॥ जननी am मज 














ane ea TS de pr Eg है... E Ås RN Er TREE er Tr ; 32326 3 a å RE 7 a रं. AG RE = z — 3 E Pr å करा 3 
ETG per et ee MASE EE = RTE AR SN - SM fe 
På - E7 r sl o 2 ar grå å Je x 


गु ठेवितां ॥ करा निर्धार याच बोला ॥ २५॥ भज पुत्र झाले बहुत ॥ नव्हते स्थिर |अ | | 

å उपजतसृत ॥ जे वांचले आतां असत ॥ अक्षहीन पादहीन ॥ २६॥ योग्य झाले नाहीं Ke | 

R | कोणी । काय करावें मूर्ख प्राणी ॥ असोनि नसती येणें गुणीं ॥ पुत्राविण काय जन्म | 

q| | २७ ॥ व्हावा पुत्र मज ऐसा ॥ geia पुराणपुरुषा ॥ जगदृंद्य वेद्सदशा ॥ तुम्हां- s | 
सारिखा दातारा ॥ २८ ॥ ऐकोनि तियेचें वचन ॥ प्रसन्न झाला दत्त आपण ॥ पुढें असे 

; कायोकारण ॥ दीक्षार्थ भक्ताजनांसी ॥ २९ ॥ तापसी म्हणे तियेसी । पुत्र होईल तुज परियेसीं ॥ 

उद्धरील तुझे वंशासी ॥ ख्यातिवंत कलियुगी ॥ ३० ॥ असावें तुम्हीं त्याचे बोलीं ॥ bei 

न राहे तुम्हांजबळीं ॥ ज्ञानमार्गी आतुर्बळी ॥ तुमचें देन्य arte ॥ ३१ ॥ इतुकें सांगोनि 

5 तापसी e झाला परियेसी ॥ विस्मय करीतसे मानसीं || विश्रवनिता तथे वेळीं 

॥४| ॥ ३२ ॥ विस्मय करोनि मनांत ॥ पतीसी सांगे वृत्तान्त ॥ दोघें हर्षे निर्भर होत॥ म्हणती 

$ दत्तात्रेय होईल ॥ ३३ ॥ माध्यान्हसमयीं अतिथिकार्ळी ॥ दत्त येताती तये Jet ॥ farge 

न होतां तये काळीं ॥ भिक्षा मात्र घालिजे ॥ ३४ ॥ दत्तात्रेयाचें स्थान ॥ माहूर करवीर 

: क्षेत्र खूण ॥ तयाचा वास सदा SIL पांचाळेश्वर नगरांत ॥ ३५ ॥ नानावेष भिक्षुकरूप॥ 

दत्तात्रेय येती साक्षेप ॥ न gaai मज निरोप ॥ भिक्षा घाली म्हणतसे ॥ ३६ ॥ yet 

म्हणे पतीसी ॥ आजि अवज्ञा केली तुम्हांसी ॥ ब्राह्मण न जेविता आपण ` त्यासी॥ भिक्षा 

| ; घातली म्हणतसे ।। ३७ ॥ ऐकोनि सतीच्या बोला ॥ विप्र मनीं संतोषला ॥ म्हणे पतित्रते | 





SRST RRR RRRRRRR 


c 
så 
Ce) 
































८ 
८ 
; 
å 
| 


लाभ झाला ॥ पितर माझे तृप्त झाले ॥ ३८ ॥ करावें कमे पितराच्या नामीं ॥ समपांवीं 
विष्णूसी आम्ही ॥ साक्षात्कारें येऊनि स्वामी ॥ भिक्षा केली आम्हां घरीं ॥ ३९॥ कृतार्थ 
झाले fann समस्त ॥ AR झाले स्वस्थ ॥ साक्षात्‌ विष्णु भेटले दत्त ॥ त्रेमूर्ति अव- 
तार ॥ ४० ॥ धन्य तुझी मातापिता ॥ जे av लाधलीस मुख्य आतां ॥ पुत्र होईल 

निभ्रांता ॥ न धरीं चिंता मानसीं ॥ ४१ ॥ हर्षे निर्भर होवोनी ॥ राहिलें दोघें निश्चित 
मनीं ॥ होती जाहली गर्भिणी ॥ विग्रख्नी परियेसा ॥ ४२ ॥ ऐसे नवमास क्रमोनी ॥ प्रसूत 


जाहली शुभदिनीं ।। विप्र खान करूनी ॥ केलें जातकभे तये वेळीं ॥ ४३ ॥ मिळूनि समस्त 


विग्रकुळीं॥ जातक वतविती तये वेळीं ॥ म्हणती तपस्वी होईल बळी दीक्षाकती जगदगुरु ॥४४॥ 
ऐकोनि म्हणती मातापिता ॥ हो कां आमुचा कुळ उद्धरिता ॥ आम्हां वर दिधला दत्ता ।। म्हणोनि 
ठेविती तया नांव ॥ ४५ ॥ श्रीपाद म्हणोनि या कारण ॥ नाम ठेवी तो ब्राह्मण॥ अवतार 


केला त्रैमृति आपण । भक्तजना तारावया ॥ ४६ ॥ वतेत असतां त्याचे घरीं ॥ झालीं 


सात वर्षे gå ॥ मोंजीबंधन ते अवसरीं ॥ करितां झाला द्विजोत्तम ॥ ४७ ॥ बांधितां 
मोंजी ब्रह्मचारी ॥ म्हणता झाला वेद चारी ॥ मीमांसा तक अतिविस्तारीं ॥ म्हर्णा लागला 
तये वेळीं ॥ ४८ ॥ ऐकोनि समस्त नगरलोक ॥। विस्मय करिती सकळिक ॥ होईल 
अवतार कारणिक ॥ म्हणोनि बोलती आपणांत ॥ ४९ ॥ आचार व्यवहार प्रायश्चित्त ॥ 


समस्तांसी आपण बोलत ॥ वेदान्तभाष्य वेदार्थ ॥ सांगतसे द्विजवरांसी ॥ ५० ॥ ada | 


अं 
च्या 


6625२62526 


Æ 
~ 








eo ee 


SR FELE a re Ne DS GENT TE re TØNNE IN 7२५४ 
RE Va ३ NIN SSE Sag RI PN ४७६ =i di 8 GE 5 F ER 8 
aaa Eaa C es lasse ER EE 






| ऐसे तयासी ॥ झालीं वर्षे षोडशी ।। विवाह करूं म्हणती पुत्रासी ॥ मातापिता अवधारा |अ | 
॥ ५१॥ विचार करिती पुत्रासवें ॥ बा रे लग्न तुवा करावें ॥ श्रीपाद म्हणे ऐका भावें ॥ || | 
माझी वांच्छा सांगेन ॥ ५२ ॥ कराल विवाह माझा तुम्ही ॥ सांगों एका विचार आम्ही ॥ | 
वैराग्य ख्रीसंगें असेन År ॥ काम्य आमुचे तियेजवळीं ॥ ५३ ॥ त्या ख्रियेवांचूनि आर्णाक | 
नारी ॥ समस्त जाणा मातेसरी ॥ जरी आणाल ते सुंदरी ॥ वरीन म्हणे तथे वेळीं ९ | 
॥ ५४॥ आपण तापसी ब्रह्मचारी ॥ योगसख्रियेवांचोनि नारी ॥ बोल धरा निधोरी॥ 
siaga नाम माझें ॥ ५५॥ श्रीपाद श्रीवक्कम नाम ऐसें ॥ झालें त्रिमूतिं कैसे ॥ पितयातें 5 
म्हणतसे ॥ जाऊं उत्तरपंथासी ॥ ५६ ॥ ऐकोनि पुत्राचें वचन ॥ आठविलें पूर्वसूचन ॥ । 


DÅ #८ 


भिक्षुके सांगितली जे खूण॥ सत्य झाली म्हणतसे।। ५७॥ आतां याचें बोलासी ॥ मोडा घालितां 
परियेसीं fan होईल त्वरिसी ॥ म्हणोनि विचारिती तये वेळीं ॥ ५८॥ न म्हणावें पुत्र यासी ॥ 
अवतार पुरुष तापसी ॥ जेसें याचे वसे मानसीं ॥ तेसें करावें म्हणती दोघें ॥ ५९ ॥ 
निश्चय करूनि आपुले मनीं ॥ ॥ पुत्राभिमुख जनकजननी ॥ होती आशा आम्हांलागुनी ॥ 
प्रतिपाळिसी म्हणोनियां ॥ ६० ॥ ऐशी मनीं व्याकुळित ॥ डोळां निघती अश्रपात N | 
माता पडली मूच्छांगत ॥ PRE करोनियां ॥ ६१ ॥ देखोनि मातेचें दुःख ॥ संबोखित 
परमपुरुष ॥ उठवूनि स्वहस्तें देख ॥ अश्रपात पुशितसे॥ ६२॥ न करीं चिता अहो 


माते ॥ जें मागसी तें देईन तूंतें ॥ दृढ करूनि चित्तातें॥ रहा सुखें म्हणतसे ॥ ६३॥ |. ३ | 





RIRRRRRRRRRRRRRR 





enste eanes 
र me — 
). In m 





RNIN स्वा पाय NETTS D a ode 
f kulguru I r S ntek Collection reese 








I fe 
f [र 
| q 
| R 
i 3 
| Va 
; 
| ९० 

















बा रे तुजकरितां आपण ॥ दुःख विसरलें संपूर्ण ॥ रक्षिसी आम्हां वृद्धांठागून ॥ देन्या- 


वेगळें करोनी ॥ ६४॥ पुत्र असती आपणा दोन ।। पादहीन अक्षहीन ॥ id पोशील | 


आतां कवण ॥ आम्हां कवण रक्षील ॥ ६५ ॥ एकोनि जननीचें वचन ॥ अवलोकी ea | ५ 
दृष्टीकरून ॥ पुत्र दोघेही झाले सगुण ॥ आली दृष्टीचरणादिक ।। ६६ ॥ वेदशाख्नादि 
व्याकरण ॥ सवे म्हणती तत्क्षण ॥ दोघे येऊनि धरिती चरण ॥ कृतार्थ झालो म्हणोनियां 
॥ ६७॥ चिंतामणीचा होतां स्पश ॥ सुबणे करी लोहास ॥ तैसे महात्मवृष्टीनें तयांस ॥ 
योग्यता आली तत्काळीं ॥ ६८ ॥ आश्वासन तया वेळीं ॥ दिधला वर तत्काळीं ॥ पुत्र- 
पौत्रीं नांदा प्रबळीं ॥ श्रियायुक्त सनातन ॥ ६९ ॥ सेवा करा जनकजननी ॥ पावाल 
सुख महाज्ञानी ।। इह सौख्य पावोनी ॥ व्हाल मुक्त हें निश्चये | ७० ॥ ऐसें बोलोनि तयांसी 
संबोधितसे मातेसी ॥ पाहोनियां दोघां पुत्रासी ॥ राहतां सुख पावाल ।। ७१॥ पुत्र दोघे 
शतायुषी ॥ निश्‍चय धरीं वो मानसीं ॥ कन्या पुत्र होतील यांसी ॥ तुम्ही नेत्रीं देखाल 
॥ ७२॥ अखंड लक्ष्मी यांचे घरीं ॥ यांचे बंशपरंपरीं ॥ कीतिवंत सचराचरों ॥ संपन्न 
होतीं वेदशाख्लें ॥ ७३ ॥ आमची अवज्ञा न करितां ॥ निरोप द्यावा आम्हां त्वरितां ॥ ; 
जाणें असे उत्तरपंथां ॥ दीक्षा द्यावया साधुजनां ॥ ७४ ॥ सांगोनि मातापित्यासी ॥ 
अदृश्य झाले परियेसीं ॥ पावले त्वरित पुरी काशी ॥ गुप्तरूषें होते तेथें ॥ ७५ ॥ निघाले 
तेथून बद्रीनाथ ॥ भेटी घेऊनि. नारायणा ॥ अवतार असे आपणा ॥ कायोकारण 








RRR å क्रम ta 








मनुष्यदेहीं ॥ ७६॥ दीक्षा करावया भक्तजनां ॥ तीर्थे हिंडणें आपणा ॥ मनोवेगें मार्ग- |अ 


धारक आपण ॥ तें परिसा श्रोतेजन ॥ म्हणे सरस्वतीगंगाधरू ॥ ७८ ॥ इति Åge. 
चरित्र परमंकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे दत्तात्रेयावतार- 
कथनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ श्रीपादश्रीवभनृसिंहरस्वतीदत्ात्रेयार्पणमस्तु ॥ 
ओवीसंख्या ॥ ७८ ॥ po 


II श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 


क्रमणा ॥ आले तीर्थ गोकर्णासी ॥ ७७॥ ऐकोनि सिद्धीचे वचन ॥ विनवी नाम- |. 















































SE ST अध्याय ६ वा. (ए 


~ 
EA 





= A A z 


ZS 


| 
È 
| 
टे 


है DEN D OQ 20 VDS å 





N 
£) 


I 
X 
BD 


PYIOSIDHI DE 








Va 


RIRRIRIRIRRRRR A på 4 


AG, ¥ x o RN 3 A FE RN Rs sir en Å me å y 


केला जी आम्हांसी ॥ गुरुपीठ आद्यंत ॥ १ ॥ त्रेमार्ति होऊनि आपण ॥ तीर्थे करावीं किं- 
कारण ॥ विशेष असे काय गोकण ॥ म्हणोनि गेले तया स्थाना NR तीर्थे असती अपरंपारी ॥ 
समस्त सांडूनि प्रीती करी ।। केसा पावला दत्तात्री ॥ अवतारी श्रीपाद श्रीवक्ृभ ॥ ३॥ 
ऐक शिष्या शिखामणी ॥ तुवां पाशिलें जें कां प्रश्नी ॥ संतोष झाला अंतःकरणी ॥ सांगेन 
चरित्र श्रीगुरूचे॥ ४॥ बिस्तारोनि आम्हांसी ॥ सांगा स्वामी कृपेंसी ॥ म्हणोनि लागला 
चरणांसी ॥ नामधारक ग्रीतिकारें ॥ ५॥ एकोनि नामधारकाचें वचन । संतोषलें सिद्धा 
मन ॥ सांगतसे विस्तारोन ॥ शुरुचरित्र परियेसा ॥ ६॥ तुजकरितां आम्हांसी | लाभ 
झाला असे मानसीं ॥ गुरूचरित्र सांगावयासी ॥ उत्कंठा मानसीं होतसे ॥ ७ ॥ म्हणे त्रयमूर्ति 
अवतरोन ॥ तीर्थे हिँडे केवीं आपण ॥ विशेष पावला गोकर्ण ॥ म्हणोनि पुससी आम्हांतें 
॥८॥ दत्तात्रेय आपण ॥ तीर्थे हिंडें तयाचें कारण ।। भक्तजनहितार्थ दीक्षेस्तव जाण ॥ उप- 
देश करावया ॥९॥ विशेष तीर्थ आपुले स्थान ॥ गोकर्णी संकर जाण ॥ याच कारणें 
निशुण ॥ त्रैसूति वसती तया ठायां ॥१ ०॥ गोकर्णीचे महात्म्य ॥ सांगतसे अनुपम्य || एक- 
चित्त करून नेम ॥ ऐक शिष्या नामधारका ॥ ११।। त्या तीर्थाचे आदि अंतीं ॥ सांगेन 
तुम्हां विस्तृतीं ॥ जे पूर्वी वर लाधले असती ॥ अपूर्व असे ऐकतां ॥ १२॥ महबळेश्वर 
लिंग देखा ।। स्वयंभू शिव असे एका ॥ आख्यान त्याचें ऐका | लंबोदरें प्रतिष्ठिलें 





| ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी ॥ स्वामी å ज्योति अंधकारासी ॥ प्रकाश | 


च्या 


OE. Å ~ 


Æ 
७ 


























॥ १३ ॥ शिष्य म्हणे सिद्धासी ॥ तीथेमाहिमा वानिसी॥ विभेश्वरें प्रतिप्ठिले तयासी ॥ विस्ता- 
रोनि सांगे मज ॥ १४ ॥ ऐसें शिष्य विनवीत ॥ ऐकोनि बहु संतोषत ।। निरोपित आद्यंत ॥ 
महाबळेश्वरचरित्र ॥ १५ ॥ पुलस्त्ये ब्राह्मणाची art नाम तियेचे केकया ॥ ईश्वरभक्ति 
अतिप्रिया ॥ शिवपूजा सवे काळ ॥ १६ ॥ नित्य करी शिवपूजन ॥ पूजेविन न घे अन्न ॥ 
ऐसें करितां एक दिन ॥ नें मिळे लिंग पूजेसी ॥ १७ ॥ त्रतभंग होईल म्हणोनी ॥ मृत्तिका- 
लिंग करूनी ॥ पूजी अति] संतोषोनी ॥ भक्तिपूर्वक अवधारा ॥ १८ ॥ तिचा पुत्र अति- 
कूर ॥ नाम तया दशशिर ॥ आला तेथें वेगवत्तर ॥ मातृदशेन करावया ॥ १९ ॥ नमिता 


झाला मातेसी ॥ पुसे पूजा काय करिसी ॥ माता सांगे विस्तारेंसी ॥ लिंग पूजिलें 


मृत्तिकेचें ॥ २० ॥ रावण म्हणे जननीसी ॥ माझी माता तू म्हणविसी ॥ मृत्तिकेचें लिंग 
पूजेसी ॥ अभाग्य आपुलें म्हणतसे ॥ २१ ॥ मागुती म्हणे तियेसी ॥ पूजितां फळ काय 
यासी ॥ केकया सांगे पुत्रासी ॥ केलासपद पाविजे ॥ २२ ॥ रावण म्हणे मातेसी ॥ कैलास 
आणुनी तुजपासीं ॥ देईन हें निश्चयेंसी । सायास कां वो करित्येसी ॥ २३॥ ऐसें बोले 
तो रावण ॥ मातेसवें करी पण ॥ आणीन त्वरित उमारमण ॥ केलासासहित लंकेसी। २४ ॥ 
पूजा करी वो स्वस्थ चित्तेंसी ॥ मृत्तिकालिंग कां करिसी ॥ म्हणोनि निघाला त्वरितेसी ॥ 
मनोवेगे निशाचर || २५ ॥ पावला Et शिवपुरासी ॥ शुभ्र रम्य पर्वेतासी ॥ धरोनि 
हालवी क्रोधेंसी ॥ वीस बाहू भुजाबळें ॥ २६ ॥ आंदोळलें केलासथुवन ॥। उपटीतसे तो 


ee 


ञ्‌ 

च्या 
q 
द 
वा्‌ 































अ BSK å Å 
r — 0 2 3 E = -a dr = PT RN शण रर — 
een å 


रावण ॥ दाही शिरे. टेकून ॥ उचलीन म्हणे उल्हासें ॥ २७ ॥ शिर लावुनि पर्वतासी ॥ 
कर टेकून मांडीसी ॥ उचलिता झाला mist ॥ सप्तपाताळ आंदोछलें ॥ २८ ॥ 
फणा चुकवी शेष आपण ॥ कूर्म भ्याला कांपोन ॥ भयचकित देवगण ॥ अमरपूर 
कांपतसे ॥ २९ ॥ कंप झाला स्वगेशुवन ॥ सत्यलोक विष्णुभुवन ॥ मेरू पडतसे 
गडबडोन ॥ म्हणती प्रळय मांडला ॥ ३० ॥ केलासपुरींचे देवगण ॥ 
भयाभीत झाले कंपायमान ।॥ भयाभीत गिरिजा आपण ॥ होऊनि गेली शिवापासीं ॥ ३१ ॥ 
पार्वती विनवी शिवासी ॥ काय झालें केलासासी ।। आंदोळतसे सभेसी ॥ पडो 
पहात frakt ॥ ३२ ॥ नगरांत झाला आकान्त ॥ वेसलेती स्वस्थ चित्त ॥ करा 
प्रतिकार त्वरित ॥ म्हणोनि चरणां लागली ॥ ३३ ॥ इश्वर म्हणे गिरिजेसी å करीं 
चिंता मानसीं ॥ रावण भाझा भक्त परियेसीं ॥ खेळतसे भक्तीने ॥ ३४ ॥ ऐसें वचन 
ऐकोनि ॥ विनवी गिरिजा नमोनी ॥ रक्ष रक्ष शूलपाणी ॥ समस्त देवगणांत ॥ ३५ ॥ 
ऐकोनि उमेची विनंती ॥ शंकरें Aer वामहस्तं ॥ दाही ÅR शुजांसहिती ॥ दड़पलासे 
गिरीच्या तळीं ॥ 38 ॥ चिता करी मनीं बहुत ॥ शिव शिव ऐसें उच्चारित ॥ ध्यातसे 
स्तोत्र करीत ॥ शरणागता रक्ष म्हणोनि ॥ ३७ ॥ त्राहि त्राहि पिनाकपानी ॥ जगद्रक्षका 
शिरोमणी ॥ शरण आलों तुझे चरणीं ॥ मरण केंचें भक्तासी ॥ ३८॥ शंकर भोळा 


| चक्रवर्ती ॥ ऐकोनि त्याची विनंती ॥ चेपिलें होतें वामहस्तीं ॥ काढिलें स्वरित कृपेने 











४ gt 9 rn TORRES 
n LE EST A - ह णा 
लटका LR ss ही 
+ | i 


० RIR 





गु 
च 
ड 
v 
V 
v 
V 
Vå 
å 
v 
Y 
Va 
Va 
९८ 
४९५ 

















a aA 


तंतू लाविले निजअंत्रे ॥ ४० ॥ वेद सहस्र एकवचनी ॥ वर्णक्रमादि विस्तारोनी ॥ साम- 
वेद अतिगायनीं ॥ समस्त रागे गातसे ॥ ४१॥ गण er युक्त ॥ गायन करी SR- 
नाथ ॥ तयांची नामें विख्यात ॥ सांगेन ऐका एकचित्ते ॥ ४२॥ आठही गण 
प्रख्यात ॥ उच्चारीतसे लंकानाथ ॥ मगण ब्राह्मण प्रख्यात ॥ नगण क्षत्रिये विशेष ॥ ४३ ॥ 
भगण वेश्य ध्यानेंसी ॥ तगण gaat ॥ जगण देत्य परियेसीं ॥ रगण प्रत्यक्ष 
च्यूतगुणें ॥ ४४ ॥ सगण तुरुंगरूपेंसी ।। यगण शुद्ध परियेसी ॥ विस्तारितां 
गायनेंसी ॥ ठंकापती/रावण ॥ ४५।। गायन करीत नवरसेंसी ॥ नांवें सांगेन परियेसीं । 


| शांत भयानक अदथुतेंसी ॥ शृंगार हास्य करुणारस ॥ ४६ ॥ रोद्र वीर बीभत्सेसी ॥ गायन 


करो अति उल्हासीं ॥ वेणू वाजवी सप्तस्वरेंसी ।। ध्यानपूर्वक विधीनें।।४७॥ जंबुद्रीप वास ज्यासी ॥ 
पड्जस्वर नाम परियेसीं ॥ कंठीहूनि उपज ज्यासी ॥ मयूरस्वर आलापित ॥ ४८॥ उत्तम- 
dat उपज ज्यासी ॥ गीर्वाण कुळी त्ह्मवंशी । तप्तकांचन वर्ण परियेसीं ॥ वन्हि देवता शृंगार 
रस ॥ ४९॥ द्वितीय स्वर ऋषभासी ।। जन्म शाल्मली द्वीपासी ॥ उपज हृदयस्थानेंसी ॥ पंचस्वरंसी 


अलापित ॥ ५० ॥ प्रख्यात जन्म क्षेत्रवेशीं ॥ विराजवणे यमदेवतेसी ॥ क्रीडा अदभुत रस 
ऐसी ॥ वीणा वाजवी रावण il ५१ ॥ तृतीय स्वर गांधारेंसी || गायन करी रावण पारथेसीं ॥ 


| ॥ ३९॥ सुटला तेथूनि लेकेश्वर ॥ स्तोत्र करीतसे अपार ॥ स्वशिर छेदोनि परिकर ॥ [अ 


वा | 

५; | 

ME 

6 | 
9 | 

४ | 


| 








ना NE 





शीर्वाण वैष्णववंशी ॥ सुवर्णवर्ण कांतीसी ॥ चंद्र देवता अदभुत रसे ॥ ५३॥ मध्यम स्वर |७ 


चातुर्थक ॥ क्रोंचट्वीप बास ऐक ॥ उरस्थान उच्चारी gå ॥ क्रोचस्वरें आलापित 
॥५४॥ गीवीणकुळ त्रह्मवंश ॥ कुंदवण रूप सुरस ॥ ध्यान करी लंकाधीश ॥ लक्ष्मी देवता 


करुणा रस ॥५५॥ शाल्मली द्वीप भूमीसी ।। जन्म पंचमस्वरासी ॥ कंठीं उपजोनि नादासी ॥ |. | 


कोकिळास्वरें गातसे ॥ ५६ ॥ भ्यान करो तया स्वरांसी ॥ उपज झाला पितृवंशी ॥ कुष्ण- 


बर्ण रूप त्यासी ॥ गणनाथ देव हास्यरसं ॥ ५७॥ ATAT जन्म ख्यात ॥ स्वर असे नाम 


Jaa ॥ ललाट स्थान नाद व्यक्त ॥ ददुरस्वरें आलापी देखा ॥ ५८॥ ऐसा धेवत स्वरासी ॥ 


| बीभत्स रस अति उल्हासीं ॥ गाय रावण परियेसीं ॥ इश्वरग्रा्ी भक्तीने ॥ ५९ ॥ पुष्कर 


द्वीप उपजे त्यांसी ॥ निषाद स्वर नाम परियेसी ॥ उत्पत्ति अलाप संघीसी ॥ हस्तिस्वरे 
गातसे non असुरवंश lagdi ।॥ अल्प शुद्ध वणे पाटली ॥ तुंबरमुनी देवता 


सकळी ॥ सवे देवता अवधारी NE SU भयानक रस देखा ॥ चर्ची व्याकुळ असे निका ॥ 


येणेपरी सप्त HRA ॥ गायन करी लंकानाथ ॥ ६२॥ रागासहित रागिणींसी ॥ गायन 
करी सामवेदासी ॥ श्रीरागादि वसंतासी ॥ आलाप करी «fr ॥ ६३॥ भेरवादि 
पंचमरागी ॥ ॥ नटनारायण मेघरागी ॥ गायन करी अभ्यासयोगी ॥ लंकानाथ शिवाप्रती 
॥६४॥ गोड कोल्हाळ कांदाळी ॥ द्राविडरागी कोशिकमाळी ॥ देवगांधार आनंदलिळी ॥ 
गायन करी लंकानाथ ॥ ६५॥ धनाश्रिया FUN रामकालि मंजिरेसी ।। गोडाकी 


च्या 


























गु | दशाकी हारिसी ॥ गायन करी लकश्वर ॥ ६६ ॥ भेरवी शुजरीसहित ।। वेळावली राग |अ 


R 
| 
९४ 
č 


ललित ॥ कनोटकी हंसयुक्त ॥ गायन करी दशशिर ॥ ६७ ॥ त्राटकी मोटकी «all 


टंकाक्षी सुधा नाटका ।। सेंधवा माळाकी ऐका ॥ गायन करी लंकानाथ ॥ ६८ ॥ बंगाली 
राग सोरटींसी ।। कामबोध मधुमाधवीसी ।। देवाकिया भूपाळीसी ॥ गायन करी दशानन 
॥ ६९ ॥ रागवछभ माधुरीसी ॥ राव्हेरी राग हषी ॥ विहंगदात्रीं चंडीसी ॥ वसवीजादि 
रागाने ॥ ७० ॥ शिर कापून आपुलें देखा ॥ यंत्र केलें करकमळिका ॥ शिरा काढून 
तंतुका ॥ रावणेश्वर गातसे ॥ ७१ ॥ समयांसमयी आलापन ।| करी दशशिर आपण ।। 
प्रातःकाळी करी गायन ॥ अष्टरागें परियेसा ॥ ७२ ॥ मध्यमराग वेळोवेळी ॥ दशांकभेरव 
करी भूपाळी ॥ मल्हार धनाश्री बंगाली ॥ प्रातःकाळी गातसे ॥७३॥ बराडी ललिता गुजरासी I 
गोडाकी आहिरी कोशिकेसी ॥ माध्यान्हसमयीं गायनासी ॥ रावण करी परियेसा Ge I 
कुरंजी då मालश्रियेसी ॥ दशांक पंचमपारिसीं ॥ अपराह्ण वेळ अतिहर्षी ॥ इंश्वराप्रती 
गातसे ॥७५॥ चारी प्रकार गोडियेसी॥ रामकली श्रीरागासी ॥ देवाक्रियाफल मंजिरॅसी॥ वसंत 
रागें ऋतुकाळीं 98 I ऐसें छत्तीस रागेसी ॥ गायन करी सामवेदासी॥ निवाणरूप भक्तीसी। 
चंद्रमोळी सांबाचिये .। ७७ ॥ रावणाचे भक्तीसी ॥ प्रसन्न इश्वर त्वरितेसी faset 
अतिहर्षी ॥ उभा राहिला सन्मुख ।।७८॥ पंचवक्त्र त्रिनेत्रेसी ॥ उभा राहोनि संतोषी ॥ 
काय इच्छा आहे तुझे मानसीं ॥ माग म्हणे तथे वेळीं ॥७९॥ म्हणे रावण शिवासी ॥ काय 


(NSS 3 
क rage Eg IN PER EG 
FE कची 
LEN Fins 


RIKER 4 “2 Å 


æ 
I ७. 






















; — re — क e RRR ee 5 


K 
KE | / 


मागावे तुजपांसी ॥ लक्ष्मी माझे घरची दासी ॥ आठ निधी माझे घरीं ॥ ८० ॥ चुतुरॉननं | 


€ AN 


माझा जोशी ॥ तेहेतास कोटी देव हर्षी ॥ सेवा कारतो अहनिशी ॥ खये चंद्र वरुण चायु 
॥८१॥ aner सेवा करी ae धूत अतिकुसरीं ॥ यम माझा आज्ञाधारी ॥ 
निरोपावेगळा न मारी कवणा ॥ ८२ ॥ इंद्रजितासारिखा पुत्र ॥ कुभकणाएंसा YI 
स्थान समुद्रामाजी पवित्र ।। कामधेनु माझे घरों ॥ ८३ ॥ सहस्र काटो आयुष्य मज I 


हें सांगणें नलगे तुज ॥ आलो असें याचि काज ॥ केलास नेईन लंकेसी ॥ ८४ ॥ त्रत र; 


असे जननीसी ॥ नित्य पूजन तुम्हांसी ।। मनोरथ पुरवावे भक्तीसी ॥ कृपासिंधु दातारा 
॥ ८५ ॥ इश्वर म्हणे रावणासी ॥ जरी चाड असे पूजेसी ॥ काय करिसी केलासासी ॥ 
आत्मलिंग तुज देतों आतां ॥८६॥ जे जे मनींची वासना ॥ पुरेल त्वरित ऐक जाणा ॥ 
लिंग असे प्राण आपणा ॥ म्हणोनि दिधलें रावणासी ॥८७॥ पूजा करी वेळ तिन्ही ॥ 
अष्टोत्तर एक जप करोनी ॥ रुद्राभिषेक आभिषेकोनी ॥ पूजा करावी एकचित्ते ॥ ८८ ॥ 
वर्षे तीन जे पूजिती ॥ तेचि माझें स्वरूप होती ॥ जें जें मनीं इच्छिती ॥ तें 
तें पावती अवधारा ॥ ८९ ॥ हैं लिंग असे जयापासीं ॥ मृत्यु नाहीं गा परियेसीं ॥ 
दशनमात्रें महादोषी ॥ उद्धरतील अवधारा ॥ ९० ॥ ठेवूं नको भूमीवरी ॥ जोवरी 
पावे तुझी नगरी ॥ वर्ष तीन पूजा करीं ॥ तूंचि ईश्वर होसील ॥ ९१ ॥ वर लाधोनि 
लंकेश्वर ॥ निरोप देत कपूरगोर ॥ करूनी साष्टांग नमस्कार ॥ निघाला त्वरित 










ध्य्‌ 
य्‌ 
& 
वा 
| 
३ 




















ल॑केसी ।।९२॥ इतुका होतां अवसर || नारद होती ऋषीश्वर ॥ निघोनि गेला वेगें सत्वर ॥ 
अमरपुरा इंद्रशुवना ॥ ९३ ॥ नारद म्हणे इंद्रासी ॥ काय स्वस्थ चित्ते ब्रेसलासी ॥ अमरत्व- 
दिघळें रावणासी ॥ लक्ष्मी नेली आजि तुमची ॥ ९४ ॥ पिराषु झाला लंकेश्वर ॥ प्राणलिंग 
देत कपूरगोर ॥ आणिक दिधला असे वर ॥ तूंचि ईश्वर होशील ॥ ९५ ॥ वर्षे तीन पूजिले 
यासी ॥ तूंचि माझें स्वरूप होसी ॥ तुझे नगर कैलासी EG नाहीं कदा तुज ॥ ९६ ॥ ऐसा 
बर लाधोनि ॥ गेला रावण संतोषोनी ॥ तेहतीस कोटी देव कोहनी ।। सुटती आतां तुम्हांसी 
॥ ९७ ॥ å त्वरित तुम्ही आतां ॥ सेवा करावी लंकानाथा ॥ उर्वशी रंभा मेनका त्वरिता ॥ 
भेटीस न्याव्या रावणाचे ॥ ९८ ॥ ऐसे वचन ऐकोनी ॥ इंद्र भयाभीत मनीं ॥ नारदा विनवी 
कर जोडोनी ॥ काय करावें म्हणतसे ॥९९॥ नारद म्हण इंद्रासी ॥ उपाय काय त्वरितेसी ॥ 
जावें तुम्हीं त्रह्मयापासीं ॥ तयासी उपाय करील ॥ १०० ॥ इंद्र नारदा समवेत ॥ गेले ब्रह्म- 
लोका त्वरित ॥ विस्तारोनियां वृत्तान्त ॥ सांगे इंद्र ब्रह्मयासी ॥ १ ॥ ब्रह्मा म्हणे इंद्रासी ॥ 
जावे त्वरित वैकुंठासी ॥ देत्यवैरी हृषीकेशी ॥ उपाय करील frit ॥ २॥ न 
निघाले तिघेजण ॥ पावले त्वरित वेकुंठभुवन ॥ भेटला तात्काळ नारायण ॥ सांगती 
वृत्तान्त रावणाचा ॥ ३ ॥ विरिषे म्हणे विष्णूसी ॥ प्रतिकार करावा वेगेसी ॥ कारण असे 


तुम्हांसी ॥ राम-अवतारी परियेसा ॥ ४ ॥ तेहतीस कोटी देवांसी ॥ घातलें असे बंदीसी ॥. 


याचि कारणें तुम्हांसी ॥ करणें असे अवधारा ॥ ५॥ इेश्वराचे प्राणलिंग ॥ घेऊनि गेल 


अ 


KRRRR 3 mA å 


G 
G 
| 
र 
G 
G 
४८ 


x 









EM 








| सांग ॥ आतां रावणा नाहीं भंग I तोचि होईल इश्वर ॥६॥ त्वरित उपाय हक; | 
यासी ॥ पुढें जड होईल तुम्हांसी ॥ MESEN राक्षसांसी ॥ अवतारो | 
तुम्हींच ॥ ७ ॥ ऐसे विनवी चतुरानन ॥ मग BANE म्हण नारायण ॥ काय नासलें म्हणोन | 
निघाला झडकरी कैलासा ॥ ८ ॥ विष्णु आला इश्वरापाशी ॥ म्हण शक परियेसी ॥ 
प्राणालिंग रावणापाशीं ॥ द्यावया कारण तुम्हां काय ॥ + |! राव ग क्रूर महादेत्य ॥ सुरवर 
सकळ त्याचे भृत्य ॥ कारागृह असती समस्त ॥ केंवीं सुटती सांग आम्हां ॥ १ र ० N ऐस 
दुराचारियासी ॥ वर देतां उल्हासी ॥ देवत्व गर्ल त्याचे घरासी ॥ घेईल स्वग निधोरे 
तो॥ ११ ॥ ईश्वर म्हणे विष्णूसी ॥ तुश्लों तयाचे भक्तीसी ॥ विसर "उठा आम्हांसी ॥ 
संतोषे दिधलें प्राणलिंग ॥ १२॥ आपुलें शिर छेदने देखा ॥ वीणा केला स्वहस्तका | | 
सप्तस्वर वेदादिका ॥ गायन केलें संतोषे ॥ १३ ॥ जरी मागता पावतासा ॥ देतों सत्य 
| परियेसी ॥ भुली पडली भक्तीसी ॥ लिंग नेलं प्राण माझा । । १४ ॥ विष्णू म्हणे उमाकांता ॥ 
तुम्ही ऐसा वर देतां ॥ आम्हां सायास होय तसां ॥ दैत्य उन्मत्त होताती ॥ १५॥ देव दविज 
लोकांसी ॥ पीडा करिती बहुबसीं॥ याचि कारण आम्हांसी ॥ अवतार धरणं घडतं देखा 
॥ १६ ॥ कधी दिलें लिंग त्यासी ॥ नेलें असेल लंकेसी॥ शंकर म्हणे विष्णूसी ॥ पांच घटी 
झाल्या आतां ॥ १७ ॥ ऐकतांच शिववचन ॥ उपाय करी नारायण) धाडिलें चक्र सुदर्शन I 


w 


gii आड व्हावया ॥ १८ ॥ बोलावूनि नारदासी ॥ सांगतसे हृषीकेशी ॥ तुम्ही जावे त्वरि- |६ 






RER mA ME 


v 


rad: 








5 Å z i er ET $ - Se NE å RS SERINE 22:22: - 
000. Public Domain-Kavikulgurt Kalidas Sanskrit Univer 


sity Ramtek Collection 








| रू 
नच 
|. रि 
| 
| 

| ; 


Mt å RRA Ferais 





























तेंसी ॥ रावण जाता. S देखा ॥ १९॥ मार्गा जाऊनि तयासी ॥ विलंब करावा 
परियेसी ।। जाऊं न द्यावें लंकेसी ॥ त्वरित जावे म्हणतसे ॥ १२० ॥ चक्र झालें artene ॥ 
स्नान संध्या रावणा चाड ॥ तुम्ही जाऊनियां दृढ ॥ विलंब करावा तयासी ॥२१॥ 
ऐक्रोनियां श्रीविष्णूच्या बोला ॥ नारद त्वरित निधोनि गेला ॥ मनोवेग पातला ॥ जेथ 
होता लंकानाथ ॥२२॥ नारदातें पाठवूनी ॥ विष्णु विचारी आपुल्या मना ॥ 


गणेशातं बोलावूनी ॥ पाठवू म्हण faset ॥ २३॥ बोलावून गणेशासी ॥ सांगे विष्णु 


परियेसी ॥ केसा रावण तुजस।॥ उपक्षितो सवदा ॥ २४ ॥ सकळ देव तुज वाढता ॥ त्याच 


मनोरथ पुरती ॥ तुज जे कां उपेक्षिती fak बाधिती तयांसी २५॥ तुज नेणतां 
रावण देखा ॥ घेऊनि गेला निधान ऐका ॥ naa अतिविशेखा ॥ नेले शिवा 
चाळवोनी ॥ २६ ॥ आतां त्वां कराव एक ॥ रावणापाशी जाठान देख ॥ कपटरूप व्हाव 
कुब्जक ॥ बाळवेष धरोनियां ॥ २७॥ वाटेसी होईल अस्तमान ॥ रावण कराल सध्या- 
dad ॥ नारद गेला याचिकारण ॥ विलंब करावया देत्यासी || २८ ॥ आज्ञा RER! 
रावणासी ॥ न ठेवी लिंग भूमीसी ॥ शॉचाचमनसमयासा ॥ आपणाजवळ न SEN 
॥ २९ ॥ बाळवेषें तुवां जावें ॥ शिष्यरूप करुणा भाव ॥ GET दाखवावं I लिंग 
घ्यावें विधासनी ॥ १३०॥ संभ्यासमयीं तुझे हातीं ॥ लिंग देईल विश्वासराता ॥ तुवा 


A 


ठेवावें तात्काळ fadt || लिंग राहील तरर्थची ॥ ३१॥ येणपरा गणशासा VU शकदा विष्णु 


ersity Ramtek Collect C वाम 
जमल si 


कर 


| 


| 
| 


&& 








त 
त 
९८ 
| 
ष्ट 
| 7 
ष्ट 
v 
९८ 
ष्ट 
KA 


a 


परियेसी ॥ संतोषोनि तथे हषी ॥ भातुकं माग तयेवेळं ॥ ३२॥ लाइ (तेळवे पंचखाद I 
इक्षु खोबरें दाळिम आद्य ॥ शकरा घृत क्षीर सद्य ॥ द्यावे त्वरित आपणासी ॥ ÅR ॥ चण 
भिजवून आपणासी ॥ तांदूळ लाह्या AT । त्वरित भक्षण करावयासी ॥ द्यावे 
स्वामी म्हणतसे ॥३४॥ जें जे मागितलं विध्नेश्वर ॥ त्वरित RIS WEAN I भक्षत [नघाला 
चेगवक्रें।।ब्रह्मचारीवेष धरूनी।।३ ५॥गेला होता नारद पूछ।|ब्रह्मऋषी माहात्म्य गाढी। उभा ठाकला 
रावणापुटें।। कबण कोठून आलासी ॥३६॥। रावण म्हणे नारदासी॥ गेल। होता कलासासी N 
केले उत्कृष्ट तपासी ॥ तोषबिलें तया शिवा ॥३७॥। तेणें प्रसन्न होऊनी आम्हांसी ॥ लिंग दिघलं 
परियेसी I आणीक सांगितले संतोषी ॥ लिंगमहिमा अपार ॥३८॥ नारद म्हण लकानाथा II 
देव थोर तुझें आतां ॥ लिंग लाघलासी agga ॥ जाणा आम्हा आद्यंत ॥ २९ ॥ दाखवी 
लिंग आम्हांसी ॥ खुणे ओळखूं परियेसी ॥ लिंगलक्षण विस्तारंसी ॥ सांगूं आम्ही तुज- 
लागीं ।॥ १४० ॥ नारदाचिया वचनासी ॥ न धरी विश्वास परियेसीं ॥ दाखवितसे दुरोनि 
लिंगासी ॥ व्यक्त करोनी त्या समयीं ॥ ४१॥ नारद म्हण SKA ॥ लिगमहिमेचा प्रकार 
ऐसा ॥ सांगेन तुज बहु सुरसा ॥ भेसोनी शक स्वस्थ वित्त ॥ ४२ ॥ ।लग उपजल कवण 
दिवशी ॥ पूर्वी लाधले कवणासी ॥ एकाचित्तें परियेसी ॥ कथा अस आति अपूवे ॥४३॥ गिळून 
सकळ सोरभासी ॥ मूग एक काळाग्रिसमेसी ॥ ब्रह्मांडखंडीं परियेसी ॥ पडिला होता तो मूग 


॥ ४४ ॥ ब्रह्मा विष्णू महेश्वर ऐसे ॥ भेले होते पारधीस ॥ सृग मारिले परियेसी | 








न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्छ्छच्छः्ख्क्र+ अल 

































भशिठें मेद तयेवेढीं ॥ ४५ ॥ तयासी होती तीन अंगे ॥ खालीं असती तीन लिंगे ॥ 
तिहीं घेतलीं तीन भागे ॥ प्राणालिंगे परियेसा ॥ ४६ ॥ लिंगमहिमा ऐक कानी ॥ जे पूजिती । 
बंप तीनी ॥ तेचि इश्वर होती निर्गुणी॥ वेदमूर्ति तेचि होय ॥ ४७॥ लिंग असे जये 
स्थानीं ॥ तोचि कैलास जाण मनीं ॥ महत्त असे याच शुणीं ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरासी॥ ४८॥ | 
असे आणिक एक बरवें ॥ सांगेन ऐक एकमावें॥ रावण म्हणे आम्हां जाणें ॥ असे त्वरित 
लंकेसी ॥ ४९ ॥ म्हणोनि निघाला महाबळी ॥ नारद म्हणे तये वेळीं ॥ सूर्यास्त आहे 
जवळी ॥ संध्याकाळ ब्राह्मणासी ॥ १५० ॥ सहस्र वेद आचरसी॥ संध्याकाळीं मार्गे क्रमिसी ॥ 
वाटेस होईल तुज निशी ॥ संध्यालोप होईल ।॥ ५१॥ आम्ही जाऊं संध्यावंदनासी ॥ म्हणोनि 


Va 
नारद विनयेंसी ॥ पुसोनिया रावणासी ॥ गेला आपण नदीतीरा ॥ १२ ॥ इतुकिया अवसरीं ॥ 
पातला गणेश ब्रह्मचारी ॥ रावणापुटें चरण चालीं॥ समिधा तोडी कोतुकें॥ ५३ ॥ रावण चिंती 

Va 















मानसी ॥ aada होईल आपणासी ॥ संध्या करावी त्रिकाठेंसी ॥ संदेह छडला म्हणतसे 
॥५४॥ इश्वरे सांगितलें आम्हांसी ॥ लिंग न ठेवावें भूमीसी ॥ संघ्यासमयो झाली निशी॥ काय 
करू म्हणतसे ॥५५॥ तंव देखिला ब्रह्मचारी ॥ अति सुंदर बाळकापरी ॥ हिंडतसे नदीतीरी ॥ 
देखिला रावणे तये वेळीं ॥ ५६॥ मनीं विचारी लंकानाथ ब्रह्मचारी कुमार दिसत ॥ न 
करी angst विश्वासघात ॥ लिंग देऊं तया हातीं ॥ ५७ ॥ संध्या करूं स्वस्थचित्तेंसी ॥ 


Land 


लिंग असेल तयापाशीं ॥ वाळक असे Å निश्चर्येसी ॥ म्हणोनि शेला तयाजवळी ॥ ५८ ॥ |६८ 






| m lie Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectigg EEE SEE AG 
EE mesen see LA 


१००६० eten TG NER DRET ae 









बा A RE -A Be ena डळ कक प MNT तल > ईः — $ 
व IE ` % E ; जर eC “> मक retta ae 


ळू 
een == 


देखोनियां : दशाशिर ॥ पळतसे लंबोदर ॥ रावण झाला faat ॥ अभय देऊनि गेला जवळी 
॥५९॥ रावण म्हणे तयासी ¦ Å कवणाचा सांग आम्हांसी I मातापता कवण तुजसी॥ कवण 
कुळी जन्म तुझें॥ १६० ॥ बरह्मचारी म्हणे रावणा ॥ इतुर्के पुससा कवण्या कारणा ॥ 
आमुच्या बापें तुझ्या ऋणा ॥ काय द्यार्व सांग मज ॥ ६१ ॥ हांसोनियां SRATI लाभ 
धरिला त्याचा कर॥ सांग बाळका कवणाचा कुमर ॥ प्रीतिभावे पुसता मी ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मचारी म्हणे रावणासी ।॥ आमुचा पिता काय पुससी ॥ जटाधारी भस्मांगासी ॥ रुद्राक्ष 
माळा असती देखा ॥ ६३ ॥ शंकर म्हणती तयासी ॥ भिक्षा मागण FEM ॥ इषभारूढ 
उमा सरसी ॥ जननी माझी जगन्माता ॥ ६४ ॥ इतुके आम्हां पुसतोसी ॥ तुज देखतां भय 
मानसीं ॥ बहुत वाटे परियेसीं ॥ सोड हात जाऊं दे ॥ ६५ ॥ रावण म्हणे ब्रह्मचारा॥ तुझा 
पिता असे दरिद्री ॥ भिक्षा मागे घरोधरीं ॥ सांख्य तुज कांही नस॥ ६६॥ आशझुच नगर 
ल॑कापूर ॥ रत्नखचित असे सुंदर ॥ आम्हांसर्षे चाल सत्वर ॥ देवपूजा करीत जाई ॥ ६७ I 
जें जे मागसी आम्हांसी ॥ सकळ देइन परियेसीं ॥ सुर्ख रहावे मजपासा ॥ म्हण 
रावण तये वेळीं ॥ ६८॥ ब्रह्मचारी म्हण त्यासी ॥ लंकेसी बहुत राक्षसी ॥ आम्हा 
बाळक अरण्यवासी I खातील तेथे जातांची ॥ ६९॥ न येळ तुझिया नगरासी॥ सोड 
जाऊं दे घरासी ॥ क्षुम पीडिलों बहुवसी ॥ म्हणोनि भक्षितो भातुकें ॥ १७०॥। इतुके 
ऐकोनि लंकानाथ ॥ त्या बाळका संबोखित ॥ लिंग धरीं रे ऐसे म्हणत ॥ मी संध्या करीन 















































| 

















fa 
| 
४८ 
९८ 
































चासी ॥ उपद्रवं नको म्हणतसे ॥ ७२॥ तुझें लिंग असे जड ॥ मी पण बाळ असे वेड । 
ने घे लिंग जाऊं दे सोड ॥ धमे घडेल तुजलागी ॥ ७३ ॥ नानापरी संबोखित ॥ लिंग 
देत लंकानाथ ॥. संध्या करावया आपण त्वरित ॥ सझ्ृद्रतीरीं बेसला ॥ ७४ ॥ ब्रह्मचारी 
तयासी ॥ उभा विनवितसे रावणासी ॥ जड झालिया आपणासी ॥ ठेवीन त्वरित भूमी- 
बरी ॥ ७५ ॥ वेळ तीन परियेसीं ॥ बोलावीन तुम्हांसी ॥ वेळ लागलिया परियेसी ॥ 
आपण ठेवीन भूमीवरी ॥ ७६॥ ऐसा निर्धार करोनी ॥ उभा गणेश लिंग घेऊनि ॥ 
समस्त देव विमानी ॥ बैसोनि पाहती कौतुक ॥ ७७॥ अर्ध्यंसमयीं रावणासी ॥ बोलावी 
गणेश परियेसी ।। जड झालें लिंग आम्हांसी ॥ सत्वर घे गा म्हणतसे ॥ ७८ ॥ न्यास- 
पूर्वक अध्य देखा ॥ रावण करी अति विवेका ॥ हातीं दाखवी बाळका ॥ येतों राहे 
म्हणोनी ॥७९॥ आणीक क्षणभर राहोनी ॥ गणेश बोले वेळ दोनी ॥ जड जाहलें म्हणोनी ॥ 
शीघ्र यावें म्हणतसे ॥१८०॥। न ये रावण ध्यानस्थ ॥ गणेश असे उच्चारित ॥ समस्त देवांतें 
साक्षी करीत ॥ लिंग ठेवीत भूमीवरी ॥८१॥ श्रीविष्णूतें स्मरोनी ॥ लिंग ठेविलें स्थापोनी।। 
संतोष जाहला गगनीं ॥ पुष्ये वर्षती सुरवर ॥ ८२॥ अर्ध्यं देवोनी Set ।। निधोनि आला 
सत्वर ॥ लिंग देखिले भूमीवर || मनीं विकळ जाइला ॥ ८३॥ आवेशोनि रावण देखा ॥ 
ठोसे मारी गणनायका ॥ हास्यवदने रडे ऐका ॥ भूमीवरी लोळतसे ॥ ८४ ॥ म्हणे 


तोंवरी ॥ ७१ ॥ बाळक विनवी तयासी ॥ न धरी रे लिंग परियेसीं ॥ मी ब्रह्मचारी अरण्य- 
च्या 


>2&2&२&२&२६२६२४२४२४&६४२४ 3 MA 


G 

















| 
t 
| ५० 





माझिया पित्यासी ॥ सांगेन आतां त्यारतसा ॥ का मारेल मज बाळकासी || म्हणान [मे 


रडत निघाला ॥ ८५ ॥ मग रावण काय करी ॥ लिंग धरानेया दढ करी ॥ उचलू 
गेला नानापरी ॥ भूमीसहित हालतसे ॥ ८६॥ कांप धरणी तये वेळा ॥ रावण उसळी 
महाबळी ॥ न ये लिंग शिर आफळी ॥ महाबळी राहिला ॥ ८७॥ नाम पावला राच 
कारणें ॥ महाबळेश्वरा लिंग जाणें ॥ झुरडोनि ओहितां रावण ॥ गोकणोकार जाहल 
॥ ८८ ॥ ऐसें करिता लंकानाथ मागुती गेला तपाथे।। ख्याति झाला गोकणेक्षेत्र | समस्त 
देव तेथे आले ॥ ८९ ॥ आणिक असे अपार महिमा ॥ सांगतसे अनुपमा ॥ स्कंदपुराणी 


वणिली सीमा ॥ प्रख्यात असे परियेसा ॥ १९० ॥ एकान VEG वचन | नामधारक 


संतोषोन ॥ पुनरपि चरणा लागे जाण ॥ म्हण सरस्वती गंगाधरू ॥ ९१ ॥ इति श्रीगुरु 


चरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे गोकणमाहेमा- 
वर्णन नाम षष्टोऽध्यायः श्रीदत्तात्रेयापितभस्त्‌ ॥ ओवीसंख्या ॥ १९१ U 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 


| på मय न An 






































AR NR 


_॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी ॥ गोकर्णमादेमा आम्हांसी ॥ निरोपिजे 
स्वामी कुपेंसी ॥ पूर्वी कवणा साक्ष झाली ॥१।। समस्त तीर्थ सांइनी॥ श्रीपाद गेले कि कारणी॥ 
पूर्वी आदर केला कवणी पुराण कथा सांगा मज ॥ २॥ ज्यावरी असेल गुरूची 
प्रीती ॥ तीर्थमाहिमा ऐकणं चित्तीं ॥ वांछा होतसे ज्ञानज्योती ॥ कृपासिंधु गुरुराया ॥ ३ ॥ 
fag म्हणे नामधारकासी ॥ गोकणमहिमा मज पुससी ॥ सांगेन तुज विस्तारेंसी ॥ एकः 
चित्त परियेसी ॥ ४ ॥ पूवेयुगी ngii ॥ मित्रसह राजा परियेसीं ॥ प्रतापवंत क्षत्रिय 
वंशीं ॥ सर्वंधभरत देखा ॥५॥ राजा सकळशाख्रज्ञ ॥ विवेकी असे श्रुतिनिपुण ॥ बलाढ्य 
शूर महाभिज्ञ ॥ नित्योद्योगी दयानिधी ॥ ६ ॥ असतां राजा एके दिवशीं बिनोदें निघाला 
पारधासी॥ प्रवेशला महावनासी ॥ बसती ET सिंह जथे ॥ ७ ॥ निमंनुष्य अरण्यांत॥ राजा 
पारधी खेळत ॥ भेटला तेथें अदथुत देत्य ॥ ज्वााकार भयानक ॥ ८ ।। राजा देखोनि 
तयासी ॥ वर्षता शर जाळ कोपेसी ॥ मूछेना रोऊने घरणीसी ।। पडला å तया वेळीं 
॥ ९ ॥ होता तयाचा बंधु जवळी ॥ आकऋंदतसे प्रबळीं ॥ पाषाण हाणी कपाळीं ॥ 
बंधुशोके करोनियां ॥ १० ॥ प्राण त्यजितां निशाचर ॥ Juel म्हणतसे Å 
जरी तूं होसी माझा सहोदर ॥ बड घेई माझा तू ॥ ११॥ ऐल बोलोनि बंधूसी N 
अनेक मायापाशों ॥ दैत्य पावला पंचत्वासी॥ नररूप uke तया बळी ॥ १२॥ रूप 
धरोनि मानवाचें॥ सौम्यवाणी बोले वाचे ॥ सेवकत्व करी UT ॥ अतिनम्रत्वे बालानिया 


O ko Ccoa PbO 


DET 





























7 


I » D A 4 





4 a > i aes: pr LEE snr em EE or ME or rsa 


॥ १३॥ सेवा करौ नानापरी ।। तया राजाची अति कुसरी॥ कितीक दिवसांवरी॥ वनांतरीं राजा 
होता देखा ॥ १४॥ समस्त मृग जिंकूनी ।। दुष्ट जीवांतें वधोनि ॥ राजा आला परतोनि ॥ आपुल्या 
नगरा परियेसा ॥ १५ ॥ ऐसें असतां एके दिवशी ॥ पितृश्राद्ध आळे परियेसीं ॥ आमंत्रण सांगे 
ऋषीसी ॥ बसिष्ठादिकां परियेसा ॥ १६॥ ते दिवशीं राजा स्वयंपाक ॥ KEITA 
अति विवेक | कापसे होता तो सेवक ॥ तया स्थानीं ठेविला ॥ १७ ॥ राजा म्हणे तयासी ॥ 
पाकस्थानीं तूं वससी ॥ जें जे मागेल भाणवसीं ॥ सरवे आणूनि त्वां द्यावे ॥ १८॥ अंगि- 
कारोनि तो सेवक ॥ नरमांस आणोनि देख ॥ कापट्यभावें करवी पाक ॥ केली शाक 
तया वेळीं ॥ १९ ॥ ठाय घालितां ऋषेश्वरासी ॥ पहिलेच वाढिलें नरमांसासी ॥ पहातां कोप 
आला वसिष्ठासी ॥ दिधला शाप तये वेळीं ॥ २० ॥ वसिष्ठ म्हणे रायासी ॥ नरमांस वाढिले 
आम्हांसी ॥ त्वरित ब्रह्मराक्षस होसी ॥ म्हणोनि शाप दिधला ॥ २१॥ शाप देतां तया 
काळीं ॥ राजा कोपला at ॥ अपराध नसतां प्रबळी ॥ वायां मज कां शापिलें 


॥ २२ ॥ नेणें मांसपाक कोणी केला ॥ माझा निरोप नाहीं झाला ॥ बथा suge शाप 


दिधला ॥ आपण शापीन म्हणतसे I २३ ॥ उदक घेऊनि HHS ॥ शापावया सिद्ध झाला 
तये काळीं ॥ तंव राजपत्नी येऊनि जवळी ॥ बजी आपुले पतीतें ॥ २४ ॥ पतीसी म्हणे 
ते नाशी ॥ गुरूसी शापितां दोष भारी ॥ बंदुनी तयाचे चरण धरीं ॥ तेणें भवसागर तर” 


A 





शील ॥ २५॥ मदयंती सतीचे वचन ॥ मानिता झाला राजा आपण ॥ अंजुढीं होतें उदक 


jg 


द RRR ०८ 4 











जाण ॥ टाकी आपुले चरणावरी ॥ २६ ॥ शाप देतां कल्मषपाणी ॥ पडले राजाचे चरणीं ॥ 
कर्मषपाद नाम म्हणोनी ॥ ब्रह्मराक्षस झाला तो राव ॥२७॥ राजपत्नी येवोनि परियेसा ॥ 
लागली वसिष्ठचरणांसी I उद्धरी स्वामी बाळकासी एवटा कोप काय काज ॥२८॥ करुणा- 
वचन ऐकोनी ॥ शांत झाला वसिष्ठ मुनी ॥ वर्षे बारा क्रमोनी ॥ पुनरपि राजा होशील 
॥२९॥ उःशाप देऊनि वसिष्ठ ऋषि ॥ गेला आपुळें स्थानासी ॥ ब्रह्मराक्षस राजा परियेसी ॥ 
होऊनि गेला बनांतरा ॥ ३० ॥ निर्मनुष्य अरण्यांत ॥ राजा राहिला प्रख्यात ॥ भक्षीतसे 
अनेक जंत ॥ पशुमनुष्य आदिकरूनी ॥ ३१॥ EG ऋमितां तये वनी ॥ मागेस्थ दंपत्य 
दोनी ॥ ब्राह्मण जातां मागे क्रमनुनी ॥ देखिला राक्षस भयासुर ॥३२॥ येऊन धरी 
ब्राह्मणासी ॥ व्याघ्र जैसा पशूसी ॥ घेऊनि गेला भक्षावयासी ॥ Anett समागमे ॥ ३३॥ 
अतिशोक करी ब्राह्मणी ॥ जाऊनि लागे राक्षसचरणीं ॥ राखें मजला अहेवपणी ॥ प्राणे- 
श्वरापि सोडी पितया ॥ ३४॥। न våt गा माझा पती ॥ माझी तयावरी अतिग्रीती | 
मज våt गा म्हणे सुमती ॥ वलछुभातें सोडोनिया ॥ ३५॥ पतीविण राहतां नारी ॥ 
जन्म वृथाचि दगडापरी ॥ पहिलें मातें स्वीकारी ॥ प्राण राखें पतीचे ॥ ३६॥ पति 
लावण्य पूर्ववयसी | वेदशाख्न पारंगेसी ॥ याचा प्राण जरी तूं रक्षिसी ॥ जगीं होईल तुज 
पुण्य ॥ ३७ ॥ कृपा करीं गा आम्हांवरी ॥ होईन तुझी कन्याकुमारी ॥ मज पुत्र होतील 
så ॥ नाम nesa तुझें मी ॥ ३८ ॥ ऐसें नानापरी देखा ॥ fue करी महादुःखा UV 




















TRIS ० ८ 


श 
R 
| 
: 
V 
त 





> f x AR vem es मल 
Sar ® Ge a 
Ee न दया Sm : ie ल, शी IREYA ee rma me I RR ES 
ort Kandasyanskrit Unrversity 9 ला 2 5 
यान अं 7 EAA EE ED 
23 å i Piia 






RRR RRR avd ae 











बोल न मानोनि राक्षसे ऐका ॥। त्या ब्राह्मणाते भक्षिलें॥ ३९ ॥ पतीतें मक्षिलें देखोनी ॥ शाप 
बदली ते ब्राह्मणी ॥ म्हणे राक्षसा ऐक कानीं ॥ शाप माझा dit ॥ ४० ॥ Å राजा Gå 
वंशीं ॥ शापास्तव राक्षस झालासी ॥ पुढें मागुती राजा होसी ॥ द्वादश वर्षे क्रमोनी ॥ ४१॥ 
परी रमतां ख्रियेसबे ॥ प्राण जाईल स्वभावे ।। अनाथा भक्षिलें दुष्ट भावे॥ दुरात्म्या तूं राक्षसा 
॥४२॥ शाप देऊनि तया वेळीं ॥ पतीच्या अस्थि भिळवूनि सकळी ॥ काएँ घालोनियां प्रबळी ॥ 
अग्रिग्रवेश केला तिनें ॥ ४३ ॥ एसे असतां राव देखा ॥ क्रमी बारा वर्ष निका | पुनरपि राजा 
होऊन ऐका || आला आपुले नगरासी ।।४४।। विप्रश्रियेचें शापबचन ॥ स्रियेसी सांगितली खूण| 
म्हणे संग करितां तर्क्षेण ॥ मृत्यु असे आपणासी ॥४५॥ ऐकोनि पतीचे वचन ॥ मदयंती 
दुःख करी आपण ॥ मन करूनि निर्वाण ॥ त्यजावया प्राण पहातसे ॥ ४६ ॥ मद्यंती 
म्हणे रायासी ॥ संतान नाहीं तुमचे वंशासी ॥ वनी कष्टलां बारा वर्षी ॥ आपुलें कमे न 
चुकेची ॥ ४७ ॥ ऐकोनि सतीचे वचन || शोकें दाटला अतिगहन ॥ अश्रु आले नेत्रांतून ॥ 
काय करूं म्हणतसे ॥ ४८ ॥ मंत्री वृद्धपुराहितांसी ॥ बोलाविले परियेसी ॥ ब्रह्महत्या घडली 
आम्हांसी ॥ विमोचन होय कवणेंपरी ॥ ४९ ॥ मंत्री वृद्ध पुरोहित ॥ तयासी म्हणती ऐका 
मात ॥ तीर्थे आचरावीं समस्त ॥ तेणें पुनीत व्हाल तुम्ही ॥ ५० ॥ करोनि ऐसा विचार ॥ 
राजा निघे तीथा साचार ॥ सवे तीर्थे परिकर ॥ विधिपूर्वक करीतसे ॥ ५१॥ ज्या ज्या 


A 


तीथां जाय an अनेक पुण्य करी जाण ॥ यज्ञादिक कर्म अन्नदान ॥ त्राह्मणादिकां 


Hendra oh LS EOS Mes ae ८५: ied Ji 5 DR Mai >. se 


NEEN AE 
> RE ME 
fersi e olle 


च्या 


ge A 


REIRRISRERSRRERRRR 





























देतसे ॥ ५२ ॥ ऐसीं नाना तीर्थे करीत ॥ परी ब्रह्महत्या सर्वांचे येत ॥ अघोररूपीं असे 
दिसत ।॥ कवणेंपरी न जायची ॥ ५३ ॥ कष्टोनि राजा बहुतांपरी ॥ निर्वाण होऊनि मना- 
भीतरी ॥ हिंडत पातला मिथिलापुरी ॥ चिंताग्रस्त होवोनियां।। ५४ ॥ नगरा- बाद्यप्रदेशी ॥ 
श्रमोनि राजा परियेसीं ॥ चिंता करी मानसीं ॥ वृक्षच्छाये बेतलासे ।। ५५ ॥ RAAT- 
समवेत ॥ जेसा रुद्र प्रकाशित ॥ गोतम ऋषि अवचित ॥ तया स्थानासी पातला ॥ ५६ UV 
राजा देखोनि गोतमासी ॥ चरणीं लोळे संतोषीं॥ नमन करी साष्टांगेसी ॥ भक्तिभावे 
करोनियां ॥ ५७॥ आश्वास्रूनि तये वेळीं ॥ गोतम पुसे करुणाबहाळी ।॥ क्षेमसमाधान 
सकळीं ॥ पुसता झाला वृत्तान्त ॥५८॥ काय झालें तुझें राज्य ॥ अरण्यवासाचें काय काज ॥ 
चिंताकुलित शुखांबुज ॥ कवण कार्य घडलें असे ॥ ५९ ॥ ऐकोनि ऋषीचें वचन ॥ राजा 
सांगे विस्तारोन ॥ शाप जाहला ब्रह्मनचन ॥ ब्रह्महत्या घडली मज ।। ६० ॥ AE 
सकळिक ॥ यज्ञादि कर्मे धमीदिक ॥ सुक्षेत्रे अपार तीर्थे देख ॥ आपण सकळ आचरलीं 
॥ ६१ ॥ शमन न होय महादोष ॥ सर्वेचि येत अधोर वेष ॥ व्रते maset कोर्टाश ॥ 
न जाय दोष सवथा ॥ ६२ ॥ आजिचेनि माझे सफळ जनन ॥ दर्शन झालं जी तुमचे 
चरण ॥ होतील माझे कष्ट निवारण ॥ म्हणोनि चरणां लागला ॥ ६३ ॥ ऐकोनि रायाचे 
वचन ॥ करुणासागर गोतम आपण ॥ म्हणे भय सांडी गा निर्वाण वचन ॥ तारील शंकर 
मृत्युंजय ॥ ६४ ॥ तुझे पापनिवारणासी ॥ सांगेन तीथेविशेषी ॥ महापातक संहारावयासी ॥ 





ट्र RRR A «० 4 Å 








गोकणे क्षेत्र असे भलें ॥ ६५॥ स्मरण करितां गोझणोसी ॥ ब्रह्महत्यादि पाप नाशी ॥ |अ 
तेथे इश्वर सदा निवासी ॥ मृत्युंजय सदाशिव || ६६ ॥ जेसें Herat शिखर ॥ अथवा | 
स्वर्धुनी मंदिर ॥ निश्चय वास कर्पूरगोर ॥ गोकणेक्षेत्री परियेसा ॥ ६७॥ जेसी अंधकार- 
रजनी ॥ प्रकाशावया जेवी अग्री ॥ चंद्रोदय जरी होय निर्वाणीं॥ तरी स्यप्रकाशाबीण 
गति नव्हे ॥ ६८ ॥ åå समस्त dyrt ॥ पाप नच जाय याचि कारणें ॥ सर्योदयीं तम 
हरणे ॥ तैसें Manet होय ।॥ ६९ ॥ सहस्र ब्रह्महत्या जरी ॥ घडल्या असती या 
शरीरीं ॥ प्रवेश होतां गोकणक्षेत्री ॥ शुद्धात्मा होय परियेसा ॥ ७० ॥ रुद्रोपेंद्र ARA 
देखा ॥ जाऊनि तया स्थानीं ऐका ॥ तप केलें हो सकळिका॥ कार्यसिद्धि होय 
त्यांप्रती ॥ ७१ ॥ भक्तिपूर्वक तया स्थानां ॥ जप त्रत करिती जाणोनी ॥ फळ |! 
होय त्यां लक्षगुणीं ॥ असे yaa ऐसे ॥ ७२॥ जेथें ब्रह्मा विष्णु देखा ॥ ४३ 
इंद्राद्रि देवां सकळिकां ॥ साध्य झालें तप ऐका ॥ यावेग्ळे काय सांगूं ॥ ७३ ॥ 
४५ 
७७ 


वा 


जाणा तो साक्षात्‌ ईश्वर ॥ गोकणक्षेत्र केलासपुर ॥ प्रतिष्ठा करी विध्नेश्वर ॥ 
विष्णुनिरोपं विनयाथे।। ७४ ॥ समस्त देव तेथे येती ॥ पुण्यक्षेत्री वास करिती ॥ ब्रह्मा विष्णु 
è A AAA 3 A. q: Ea ON. Rex 
इंद्रासहिती ॥ विश्वेदेव मरुद्गण।। ७५ VER सये वस्वादिक ॥ पूवद्वारीं राहिले ऐक ÅR 


A 


री भक्तिपूर्वक ॥ बेसले असती तये स्थानीं ॥ ७६ ॥ अग्नि यम चित्रगुप्त ॥ एकादश रुद्र 








| PVT ua A 


पितृदे4त ॥ दक्षिणद्वारं वास करित ॥ संतोषें राहिले असती ॥ ७७ ॥ वरुणासहित गंगा 





प. 





— CC. In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit 


यु 
a 
R 
त्र 
१८ 
v 
Y 
v 
१८ 
। 
č 






































सकळी ॥ राहती पथ्चिमद्वारस्थळीं ॥ प्रीती करी चंद्रमोळी ॥ तया सकळां परियेसा ॥ ७८ ॥ 


कुबर वायु भट्रकाळा II मातृदवता चडा सकळी ॥ उत्तरवास त्रिकाळीं ॥ पूजा AR 


महाबळश्वराची | ७९ ॥ चत्ररथाद विश्वावसु परियेसी ।। चित्रसेन गंधवे सुरसा ॥ पूजा कारंता | 


सदाशिवासी ॥ सदा वसोनि तया ठायीं ॥ ८० ॥ घृताची रंभा मेनका ॥ तिलोत्तमा 
FART एका ॥ नित्य नृत्य करिती देखा ॥ महाबळेश्वराचे सन्मुख ॥ ८१ ॥ वसिष्ठ कश्यप 
कण्व ऋषा ॥ विश्वामेत्र महातापसी ॥ भारद्वाज जेमिनी जाबाल ऋषी ॥ पूजा करिती 
सदा AA | ८२ ॥ कृतयुगीं ब्रह्म-क्री ॥ आचार करिती महाताप्ी ॥ महाबळेश्वराचे 
भक्तांसी ॥ राहिल गोकण क्षेत्रांत ॥ ८३ ॥ मरीचि नारद अत्रि ऋषी ॥ दक्षादि ब्रह्मा-ऋषी 
परियेसा || सनकादिक महातापसी ॥ उपनिषदाथ उपासिती ॥ ८४ ॥ अनेक सिद्ध साध्य 
जाण ॥ gåter अजिनधारण ॥ दंडधारी संन्यासी निर्गुण ॥ ब्रह्मचारी तेथे वसती ॥ ८५॥ 
त्वगस्थिमात्रशरारसी ॥ अनुष्ठिती महातापसी ॥ पूजा करिती भक्तीसी ॥ चंद्रमोळीची परि 
येसा ॥ ८६ ॥ गंधवोदि समस्त देव ॥ पितर सिद्ध agaaa ॥ विद्याधर किंपुरुष सर्वे ॥ 
सेवेसी जाती निरंतर ॥ ८७ ।। गुह्यक किन्नर स्वगेलोक ॥ शेषादि नाग तक्षक ॥ पिच वेताळ 
सकळिक I जातो पूजेसी तया स्थानी ॥ ८८_॥ नाना शृंगार करूनी ॥ अनेक भूषणे विराज- 
मानी ॥ खय शशी विमानी aedi येती वळंधोनिया ॥ ८९ ॥ स्तोत्रें गायन करिती देखा ॥ 
नमिती नृत्य कारिती अनेका ॥ पूजकारणं येती सकळिका ॥ महाबळेश्वरलिंगासी ॥ ९० ॥ 


CC-0:In Pulli. Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectigm — वळी 
==: et mene E 


| 


थ्या 


REISER. A « A 








गु | जे जे इच्छिती मनकामना ।। पावती त्वरित निघोरें जाणा ॥ समान नाहीं क्षेत्र MEN ॥ 

या ब्रह्मांडगोलकांत ॥ ९१ ॥ अगस्त्यादि सनत्कुमार ॥ प्रियव्रतादि राजकुमार ॥ अग्नि- | 
देवदानवादि येर ॥ वर लाधले सवे तया ठायीं ॥ ९२ ॥ शिशुमारी भद्रकाळी ॥ पूजा 
करिती त्रिकाळीं ॥ नागाते गरुड न गिळी ॥ महाबळेश्वरदर्शने ॥ ९३ ॥ रावणादि 
राक्षसकुळीं ॥ कुंभकर्ण ÅT सकळी ॥ वर लाधले ये स्थळीं ॥ बिभीषण पूजीतसे ॥ ९४ ॥ 
ऐसे समस्त देवकुळ ॥ सिद्ध दानवादि सकळ ॥ गोकणेक्षेत्रा जाऊनि प्रबळ ॥ आराधिती 
नानापरी ॥ ९५ ॥ लिंग स्थापिती आपुलें नाभी ॥ असे ख्याति तया नामी ॥ वर लाधले 
अनेक कामीं ॥ चतुर्विध पुरुषार्थ ॥ ९६ ॥ ब्रह्मा विष्णु आपण देखा RARA विनायका ॥ 
आपुले नामीं लिंग ढेखा ॥ प्रतिश केली तये ठायां ॥ ९७ ॥ घर्भक्षेत्रपाळादी ॥ दुर्गादेवी- 
शाक्ते बंदी ॥ लिंग. थापिलें आपुलें नाभी ॥ तया गोकर्णकषेत्रांत | ९८ ॥ गोकमेक्षत्र असे 
गहन ॥ लिंग तीर्थ असंख्य जाण ॥ पदोपदी असे निगुंण ॥ ऐसें क्षेत्र अनुपभ असे 
॥ ९९ ॥ सांगो किती विस्तारोन॥ असंख्यात तीथे जाण ।। पापाण समस्त लिंग खूण ॥ समस्त 
उदर्के जाणाबीं तीर्थे ॥ १०० ॥ कृतयुशीं महाबळेश्वर श्वेत ॥ त्रेतायुगीं लोहित ॥ द्वापारीं 
gaida ॥ कलियुगी कृष्णवर्ण जाहला ॥ Å ॥ सप्त पाताळ खोलाबोन ॥ उभें असे लिंग 
आपण ॥ कलियुगी सदु होऊन ॥ दिसे सूक्ष्म रूपानें ॥ २ ॥ पश्चिम समुद्रतीरासी ॥ गोकर्णक्षेत्र- 
विशेषीं ॥ त्रह्महत्यादि aa नाशीं ॥ काय आश्रय परियेसा ॥ ३ ॥ ब्रह्महत्यादि महापापे ॥ परः 
















2 #<2#<#<#<#<ड#<#<#<४< ४४४४४ ८४ “ 6 


KIRI Y zp | A 





TET EN emir scr 
Pu Don I V: ] l id: 















दारादि पट्‌ पापं।। दःशील दुराचारी पापे जाती गोकणंद्शेन Nel दशेनमात्र gia होती।। 
समस्त काम्यार्थ साधती॥ अंतीं होत तयांसी गती॥ गोकणेलिंगदशेन ॥ ९॥ तये स्थाना 
पुण्य दिवशीं ॥ जे जे अचिती भक्तींसी ॥ तेचि जाणा रुद्रअशी।। रायासी म्हण गातम 
॥ ६॥ एखादे समयी गोकणीसी॥ जाय भक्तीने मानुपी॥ पूजा करितां सदाशिवासी ॥ 
शिवपद faa पावे जाणा ॥ ७॥ आदित्य सोम बुधवारी ॥ अमावास्यादि पवाभातरा N 
खान करूनि समुद्रतीरी AAA करावा ॥८॥। ।शवपूजा त्रत हवन ॥ जप जाह्मणसंता- 
पण ॥ किंचित्‌ करितां अनंत पुण्य ॥ गोतम म्हणे रायासी ॥९॥ व्यतिपातादि TANA ॥ 
सर्यसंक्रांतीचे दिवशीं ॥ महाप्रदोष त्रयोदशी ॥ पूजितां पुण्य अगम्य ॥ ११०॥ काय सांगा 
त्याचा महिमा ॥ निवाडा होय अखिल Kat) इश्वर भोळा अनत महिमा ॥ पूजनमात्र 
तुष्टतसे ॥ ११॥ असित पक्ष माघमासीं ॥ शिवरात्री चतुदशीसी ॥ बिल्वपत्र AMES यासी ॥ 
दुलेभ असे त्रिभुवनांत ॥ १२॥ ऐसें अनुपम स्थान असतां ॥ न जाती मूख लीक एकतां N 
शिवतीर्थ असे दुलुभता। नेणती मूढ बधिर जाणा URIN उपोषणाद जागरण ॥ ढग 
सन्निध गोकण ॥ स्वगोसि जावया सोपान ॥ पद्धति असे परियेसा ॥ १४॥ एस या ET- 
स्थानासी। जे जाती जन यात्रेसी॥ चतुवंध पुरुषाथांसा॥ लाधती लाक अवधारा 
॥ १५॥ स्नान करूनि समस्त NÅN महाबळेश्वरछिंगार्थ । पूजा करावी भावाथ 
पातकाव्यतिरिक्त होय जाणा ॥ १६॥ ऐशापरी गोकणेमहिमा || प्रकाश केला ऋषी गांतमां॥। 


KIRKE Å 5 4 3 4 









FIRER. 





ETER HEER 


A 
8. 






















गु | राजा ऐकोनि अतिग्रेमा ॥ पुसता झाला ते वेळीं ॥ १७॥। राजा म्हणे गोतमासी ॥ गोकणे- 
र| स्थान निरोपिलेंसी ॥ पूर्वी पावला कोण यापासीं ॥ साक्ष झाली असेल ॥ १८॥ विस्तारोनि 
Å ते आम्हांसी ॥ सांगावे स्वामी करुणेंसी॥ म्हणोनि लागला चरणांसी ॥ अति भक्ति 
+ | करोनिया ॥ १९॥ म्हणे गोतम तये वेळीं ॥ गोकणे क्षेत्र महाबळी ॥ जाणों आम्ही बहुकाढी L 
अपार साक्षी देखिली असे ॥ १२०॥ गेलों होतों आम्ही यात्रे ।। देखिला दृष्टान्त विचित्र ॥ y 
G आले होते जन समस्त ॥ यात्रारूपे करोनिया ॥२१॥ मध्यान्हकाळीं आम्ही तेथें ॥ Feet | 
होतो वृ्षच्छायेतें I दुरोनी देखिलें चांडाळीते। ag अंध महारोगी ॥२२॥ शुष्कमुखी ; 
: निराहारी gg सवागशरीरीं॥ कृमि पडले अघोरी ॥ पूय शोणित दुर्गधी॥ २३॥ 9 
JG] इक्षिरोगी गंडमाळा ॥ क॒फे दाटला असे गळा ॥ åada अतिविव्हळा aG नाहीं 
|| परिधाना ॥ २४॥ चंद्र सूये किरण पडतां ॥ प्राण जाय कंठगता ॥ शोचव्याधी असे बहुता॥ ; 
| 
; 









सर्वांगशूळ महादुःखी ॥ २५॥ विधवा आपण केशवपनीं ॥ दिसे जेशी मुखरणी ॥ क्षणक्षणा 
पडे धरणा ॥ प्राणत्याग करूं पाहे ॥ २६॥ ऐसी अवस्था चांडाळीसी ॥ आला वृक्षच्छायेसी ।। 
देह टाकिला धरणीसी ॥ त्यजूं पाहे प्राण आपुला ॥ २७॥ प्राण त्यजितां तये वेळीं ॥ विमान 
उतरे तत्काळीं ॥ शिवदूत अति बळी ॥ त्रिशूळ खठांग घरूनियां।। २८॥ टंकायुधे चंद्र भाळी N 
दिव्यकांति चंद्रासारखी Fat ॥ किरीटकुंडलें मिरवली agii येणेपरी ॥ २९॥ विमानां 


IKE 


ariere तेज ॥ अतिविचित्र दिसे बिराज ॥ आलें चांडाळिये ,काज,॥ अपूर्व वतेलें तथे 





























EE 


~ 


Ko 


| 
| 
| 


| वेळीं ॥१३०॥ आम्ही पुशिले शिवदूतासी॥ आलेति कवण्या कायोसि ॥ दूत म्हणती आम्हांसी ॥ 


MENN, 


न्यावया आलो चांडाछीतें ॥ ३१ ॥ ऐकोनि दूतांचें वचन ॥ विस्मित झालं आसुच मन ॥ 


पुनरपि केला त्यासी प्रश्न ॥ ऐक राया तूं एकाचेत्त ॥ ३२॥ ऐशिया चांडाळी पापिणीसी ॥ 
कैसी योग्य विमानेसी ॥ नेऊनिया «aaret ॥ सिंहासनी कंस योग्य ॥ २३ ॥ इच 
जन्मादारम्य इसी ॥ पापें पापसंग्रहासी ॥ ऐशी पापिणी sam इसी ॥ केवा AG 
केलासा ॥ ३४ ॥ नाहीं इसी शिवज्ञान ॥ न करीच हे तपसाधन ॥ दया सत्य कदा नणे ॥ 
इसी कैसे न्याल तुम्ही ॥ ३५॥ पशुमांस आहार इसीं॥ सदा करी FARER ॥ IR 
दुष्ट पापिणीसी ॥ केवीं नेतां स्वगेभुवना ॥ ३६॥ अथवा कर्धी शिवपूजन UA करी 
पंचाक्षरी जपन ॥ नाहीं केलें शिवस्मरण ॥ इसी केसे न्याल तुम्ही ॥ २७॥ शिवरात्री 
उपोषण ॥ नाहीं केलें पुण्यदान ॥ यज्ञयागादिक साधन ॥ नाहीं केलें इनें क्था ॥ ३८ ॥ 
न करी स्नान पर्षकाळीं ॥ नेणं तीथे कवणे वेळीं ॥ अथवा ARNE सकळा II IG नाहा 
इणे कधीं ॥ ३९॥ सवोगी पूय शोणित ॥ दुगंधी असे बहुत ॥ ऐशी चांडाळी FAT ॥ 
कैसी विमानी बैसवाल ॥ १४० ॥ अचेन .जन्मांतरींचे म्हणा ॥ कुष्ठ सवांग तेचि खुणा I 
कृमि निघती मुखांतून ॥ पूर्वाजित काय केलें ॥ ४१॥ ऐशी पापिणी दुराचारी ॥ कवा 


नेतां केलासपुरी ॥ योग्य नव्हे चराचरीं॥ तुम्हीं केवी न्याल इसी ॥ ४२ N गोतम म्हणे 
रायासी ॥ ऐसें पुशिलें दृतांसी ॥ त्यांनीं सांगितला आम्हांसी ॥ आधत तेथ चांडाळीचा 


FER Ne na ER 


ETE GE 


2. 


D RRR 










































॥ ४३ । सांगेन तुम्हां सविस्तर ॥ अस 
आश्रय परियेसा ॥ ४४ ॥ पूर्वी इचें जन्मस्थान ॥ ब्राह्मणकन्या असे जाण ॥ सोदामिनी | 
नाम असे पूण ॥ सोमबिंबासारखें मुख ॥ ४५ ॥ अतिसुंदर रूप इसी ॥ उपवर जाहली 
पितृगृहासी ॥ न मिळे वर तियेसी ॥ चिंता करिती मातापिता ॥ ४६ ॥ न मिळे बर सुंदर 
तिसी !। उपर जाहली दहा वरुषी ॥ मिळवूनि एक द्विजासी ॥ गृद्योक्तेंसी लग्न केलें ॥ ४७॥ 
विवाह झालियावरी ॥ होती तया पतीचे घरीं ॥ क्कचित्काळ येणेंपरी॥ होती नारी परियेसा ॥४८॥ 
वेतां असें पुढेंदेख I तिचे पतीस झालें दुःख ॥ पंचत्व पावला तात्काळिक ॥ विधिलेखेंकरूनिया 
॥४९॥ ऐकोनि तिचे मातापिता ।। कन्या आपुले घरा आणितां ॥ पतीचे दुःखें दुःखिता ॥ 
खेद करी ते नानापरी ॥ १५० ॥ अतिसुंदर ॥ पूर्ववयासी ॥ मदें व्याप्त प्रतिदिवसीं ॥ चंचळ 
होय मानसीं ॥ परपुरुषातें देखोनियां ॥ ५१ ॥ गुप्तरूपें sendt ।। जारकर्म करी ते 
बाळी ॥ प्रगट जाहलें तत्काढीं ॥ गोप्य नोहे पातक ॥ ५२॥ आपण विधवा असे नारी ॥ 
ूर्ववयासी अतिसुंदरी ॥ विषयीं प्रीति असे भारी ॥ स्थिर नोहे तिचें मन ।। ५३ ॥ ऐसें 
तिचिया पातकासी ॥ विदित जाहलें सर्वांसी ॥ बाळींत केलें तियेसी ॥ मातापिताबंधु- 
वर्गी ॥ ५४ ॥ माता पिता बंधुजन ॥ तीतें त्यजिती निर्भत्सोन ॥ आपण प्रायश्चित्त 
घेऊन ॥ शुद्ध झाले परियेसा ॥ ५५ ॥ शंका होती पहिली तिसी ॥ निःशंक झाली 
व्यभिचारासी ॥ प्रगटरूप अहर्निशी ॥ रमों लागली नगरांत || ५६॥ तिये नगरीं एक 

















Å 
q 
R 
Y 
2 
P 
va 
९ 
(८ 
2 
८ 





| वाणी ॥ रूपें होता अति लावण्यगुणी ॥ त्यासी तिनें fama देखोनी ॥ झाली त्याची 


कुलखी ॥ ५७॥ तया श॒द्राचिया घरीं॥ adaa ते नारी ॥ ऐसी पापिणी दुराचारी ॥ 
कुळवैरीण बेचाळीस ॥ ५८ ॥ रहोक ॥ faar कामेन नश्यन्ति॥ ब्राह्मणो हीनसेवया।। राजाना 
ब्रह्मदंडेन यतयो भोगसंग्रहात्‌ ॥ ५९ ॥ टीका ॥ खिया नासती कामत्वें ॥ ब्राह्मण नासती 
हीनसेवें ॥ राज्य जाय द्विजक्षोभें ॥ यति नासे विषयसेवनं ॥ १६० ॥ शद्रासवें अहनिशीं ॥ 
रमत होती अतिहर्षी ॥ पुत्र जाहला तियेसी ॥ शद्रगृही असतां ॥ ६१॥ नित्य 
मांसाहार तिसी.॥ मद्यपान उन्मत्तसी ॥ होऊनि तया शद्रमहिषी॥ होती पापिणी 


दुराचारी ॥ ६२॥ ऐसें वतां एके दिवशीं ॥ उन्मत्त होवोनि परियेसी ॥ BKT Å 


वासरू आहारासी ॥ मेष म्हणोनि पापिणीनें ॥ ६३ ॥ छेदोनि वत्स परियेसी ॥ पाक 
केला विनयेसी ॥ शिर ठेविलें शिंकियासी ॥ दुसरे दिवशी भक्षावया MU 
आपण भ्रमित मद्यपानीं ॥ जागत जाहली अस्तमानीं ॥ वासरूं पाहे जावोनी ॥ धेनु 
दोहावयालागीं ॥ ६५ ॥ वत्सस्थानीं असे मेष ॥ भ्रमित जाहली अतिक्लेश ॥ घरी पाहातसे 
शिरास ॥ स्पष्ट दिसे वासराचें॥६६॥ अनुतप्त होवोनि तये वेळीं ॥ शिव शिव म्हणे चंद्रमोळी | 
अज्ञानें ऐशीं पापें घडलीं ॥ म्हणोनि चिंती दुरात्मिणी ॥ ६७ ॥ तया वत्सशिरासी N 
निक्षेप केला भूमीसी ॥ पति कोपेल म्हणोनि परियेसी ॥ अस्थिचमे AARS ॥ ६८ ॥ 
जाऊनि सांगे शेजार लोकां ॥ व्याप्रें वत्स नेलें ऐका ।। ve म्हणोनि रडे देखा ॥ 


मा 


je नाक है Po I 
EE कर ` ; ५ ; pm - 
D या e E 38 y 253 E ७ i a z mes 


अ 





RRRRRSRRRRRRRRR um åa 








पतीपुढें येणेपरी ॥ ६९॥ ऐसी कितीक दिवसांवरी ॥ 
पावली ते नारी ॥ नेली दूतां यमपुरा ॥ १७० ॥ घातली तियेसी नरकांत ॥ भाग भोगी | 





SE ह ४०)... 72 prs 
RE पा eg > TE EG तिज 


EE 


fas 


आतिदुःखित ॥ पुनरपि जन्मा चांडाळी जात ॥ उपजली नारी परियेसी ॥ ७१ ॥ उपज- 
तांचि जाहली आंधळी ॥ विद्रूप वर्णे जैशी काजळी ॥ माता पिता sendt प्रति- 
पाळिती मायामोहें ७२॥ उच्छिष्ट अन्न घालिती तोंडा ॥ स्वजन तियेचे अखंडा ॥ बाळपणी 
तयेसि विघडा ॥ पोशिताती iTA ७३ ॥ ऐसें असतां वतेमानीं ॥ सवाग झालें कुप्ठ- 
वणी ॥ पंचत्व पावलां पिता जननी ॥ दरिद्री झाली निराश्रय ॥ ७४॥ सवांग कुष्ठवणे- 


A 


पीडित ॥ त्यजिती तियेसी स्वजन आत ॥ भिक्षा मागोनि उदर भरित ॥ रक्षण करी 
शरीर आपुले ॥ ७५॥ येणेपरी चांडाळी ॥ वेत असे बहुतकाढीं ॥ छुघेनें पीडित सबे- 
काळीं ॥ आपण अंध कुष्ट देहीं ॥ ७६ ॥ न मिळे तिसी वख अन्न ॥ दुःख करीत अति गहन ॥ 
ऐसें तिचें पूर्वकम ॥ झाली वृद्ध अतिकं ॥ ७७ ॥ भिक्षा मागे जनांसी ॥ मार्गी पडोनि 
अहनिशीं ॥ कधी न भरे उदर तिसी ॥ दुःखं विलापे अपार ॥ ७८ ॥ व्याधि असे शरिरासी N 
शोणित पूय परियेसी ॥ दुर्गधी येत असे महादोषी ॥ सवांग कुठें गळतसे ॥ ७९॥ ऐसे वतेतां 
माघमासी ॥ लोक निघाले यात्रेसी ॥ महास्थान गोकणीसी। कलत्रपुत्रसहित देखा ॥१८०॥ 
शिवरात्रीचे यात्रेसी ॥ येती लोक देशोदेशी ॥ चतुर्बण आसपासीं ॥ हर्षे येती परियेसा 


॥ ८१॥ देशोदेशींचे राजे देखा ॥ हस्ती रथादिसहित ऐका ॥ येती समस्त भूमांडलिका ॥ 





नांदत होती vart ॥ पंचत्व |अ 


RURI IE IEEE IERE RE RERE RIRE Ter 


९२ 
A 












































vi 
९" 
९ 
र 
र 
ड 
र 
å 
र» 
- 
र; 
९८ 


महाबळेश्वरदद्दीनासी ॥ ८२॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र ॥ येती यात्रेसी विनोद ॥ समारंभ 


वाद्यनाद ॥ अमित लोक परियेसा ॥ ८३॥ किती हांसती गायन करिती ॥ धांवती नृत्य डु 


करीत येती ॥ शिवस्मरणें गजेना करिती ॥ यात्राप्रसंगीं जन देखा ॥ ८४॥ ऐसी महाजनां- 
समवेत ॥ चांडाळी गेली तेथे त्वरित ॥ सवें भिक्षुक असती बहुत ॥ तयांसवें जात असे 
॥ ८५॥ येणेपरी गोकणीसी ॥ चांडाळी पातली सायासी ।। करावलंबे महाजनांसी ॥ भिक्षा 
मागे करुणावचनें ॥ ८६ ॥ लोक जाती मागात ॥ शयन करी आक्रंद्त ।। कर ओढोनि 
मागत ॥ महाजन लोकांसी ॥ ८७॥ पूर्वीची पापी आपण ॥ पीडीत असे याची कारण N 
भिक्षा घाला क्षुधानिवारण ॥ म्हणोनि मागे सकळिकां ॥ ८८ ॥ नेणें कधींच वखप्रावरण ॥ 
धुळींत लोळे आपण ॥ क्षुधाक्रांत होतसे मरण ॥ gå करा सकळासी म्हणे ॥ ८९॥ 
सर्वांगी रोगग्रस्त ॥ वसत्रावीण बाधे शीत ॥ अक्ष नाहीं क्षुधाक्रांत ॥ धर्म करा सकळिक हो 
॥ १९० ॥ पूर्वी जन्मशतांतरी ॥ नाहीं केलें पुण्य येरी ॥ याचि कारणें पीडित भारी ॥ 
धर्म करा सकळिक ॥ ९१॥ येणेपरी मा्गीत ॥ चांडाळी असे याचित ॥ ते दिवशीं असे 
शिवरात्री aa ॥ कोणी न घाली भिक्षा तिसी ॥ ९२॥ येरी विव्हळे क्षुधाक्रांत ॥ जठराशि 
प्रदीप्त असे बहुत ॥ धमे करा ऐसें म्हणत ॥ पडली मार्गात तेवां ॥ ९२ M पूजेसि जाती 
सकळ जन ॥ त्यांत मागे आक्र॑ंदोन ॥ एक म्हणती हासोन ॥ उपवास आजि कैसें ॥ Se 
हातीं होती बिल्वमंजरी ॥ घालिती ती तियेच्या करीं ॥ आज्नाणोनि पाहे येरी ॥ भक्षणवस्तु 


CC-0. 22. प Public D omain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramt: 


eee 5०3380662 य लत 





FIFI RRR RISES 


$ 
A 














T AE R a a TRE 





नव्हे म्हणे ॥ ९५॥ कापोनि टाकी ते अवसरीं ॥ जाऊनि पडली लिंगापरी ॥ रात्री 
असतां अंधारी ॥ अलभ्य पूजा घडली देखा ॥ ९६॥ कोणी न घालिती भिक्षा तिसी ॥ 
उपवास घडला ते दिवशीं ॥ पूजा पावली त्या शिवासी ॥ बिल्वमंजरी शिवमस्तकीं ॥९७॥ 
इतुकें पुण्य घडलें तिशी ॥ प्रयत्न न करितां परियेसी ॥ तुष्टला ईश्वर हषी ॥ भवाणेवा 
कडे केलें ॥ ९८॥ येणेपरी चांडाळीसी ॥ उपवास घडला वनवासी ॥ तेथूनि उठली 
दुसरे दिवशीं ॥ भिक्षा मागावयाकारणं ॥ ९९ ॥ पहिलीच कुष्ठरोगी असे ॥ अशक्त झाली 
उपवासे ॥ चक्षुहदीन मागे न दिसे ॥ जात असे मंदमंद ॥२०० ॥ स्र्यरञ्मी करुनि तिसी॥ 
दुःख होय असंसाहसी ॥ पूर्वाजित कमें ऐसीं ॥ म्हणती दूत गोतमातें ॥ १॥ ऐसी चांडाळी 
कष्टत ॥ वृक्षच्छाया समीपत V= पाहे प्राण त्वरित ॥ म्हणोनि आलों धांवोनी 
॥ २ ॥ पुण्य घडलें इशी आजी ॥ उपवास शिवतीर्थीकाजी ॥ बिल्वपत्रें इश्वर पूजी ॥ 
घडलें रात्रीं जागरण ॥ ३ ॥ तया पृण्येंकरूनि इचें ॥ पाप गेलें शतजन्मीचें ॥ हैं प्रीति- 


पात्र ईश्वराचे ।। म्हणोनि पाठविलें आम्हांसी ॥ ४॥ ऐसें म्हणती शिवदूत ॥ तियेवरी 


झिंपूनियां अमृत ॥ दिव्य देह पाहूनि त्वरित॥ गेली ऐका शिवलोका ॥ ५ ॥ ऐसे गोकण असे 


स्थान ॥ गोतम सांगें विस्तारोन ॥ रायासि म्हणे å निघोन ॥ स्वरित जाई गोकणीसी 
॥ ६॥ जातांचि तुझीं पापं जाती॥ इह सोख्य परत्र उत्तम गति॥ संशय न घरीं गा चित्तीं ॥ 
. म्हणोनि निरोपी रायासी ॥ ७ ॥ परिसोनि गोतमाचे वचन ॥ राजा मनी दृह संतोषोन N 














त्वरित पावला क्षेत्र गोकणे ॥ पापावेगळा जाहला तो ॥ ८ ॥ ऐसें पुण्यपावन स्थान ॥ bi 
म्हणोनि राहिले श्रीपाद आपण ॥ सिद्ध म्हणे ऐक कथन ॥ नामधारक एकचित्ते ॥ ९ ॥ | 
म्हणोनि सरस्वती गंगाधरू ॥ सांगे गुरुचरित्र विस्तारू ॥ श्रोते करूनि निधोरू॥ एकचित्त 
परियेसा ॥ २१० ॥ इति श्रीशुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धः 
नामधारकर्सवादे गोकणेमहिमावणेनं नाम सप्तमोष्ण्यायः ॥ ७ ॥ श्रीदत्तात्रेयापितमस्तु ॥ 


ओबीसंख्या ॥ २१० ॥ 


å 
— 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥ | 


ERRELE RISES 


SÆS 
EH 


Å 
7 
6 
; 
न 
0 
न 
्‌ 


NN 





-€040. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 9 
-—— ===> å PEA n se RZ . es E mø कर. 


EE 0 ES 
| अध्याय८वा | | 


॥ श्रीगणेशाय नभः ॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी ॥ गोकणेमहिमा निरोपिलासी ॥ श्रीगुरु | य 
राहिळे किती दिवसी ॥ वतलें पुढें काय सांगा ॥ १ ॥ श्रीगुरुमूति कृपासिंधू ॥ माझे मनीं | ८' 
लागला वेधू ॥ चरित्र ऐकतां महानंद ॥ अतिउल्हास होतसे ॥ २॥ परिसोनि शिष्याचे | बा 
वचन ॥ संतोषे सिद्ध अतिगहन ॥ सांगतां झाला विस्तारोन ॥ श्रोते तुम्ही अवधारा ॥ 

| ॥ ३ ॥ madati श्रीपाद यती ॥ राहिले वर्षे तीन गुप्ती ॥ तेथोनि श्रीगिरिपवेता येती ॥ 
लोकानुग्रहाकारणे ॥ ४ ॥ जयाचें करितां चरणदशन ॥ समस्त तीर्थासमान जाण | 
४ चरणं पवित्रं विततं पुराणं › ॥ वेदश्रुति ऐसें बोलतसे ॥ ५ ॥ समस्त तीर्थे गुरुचरणी ॥ 
तो कां हिंडे तीर्थभवनीं ॥ लोकालुग्रहालागुनी ॥ जात असे परियेसा ॥ ६॥ मास चारी 
क्रमोनि तेथे ॥ आले निवृत्तिसंगमातें दशन ॥ देती साधुजनांतें॥ पातले तया FAR 
॥ ७॥ कुरवपूर महाक्षेत्र ॥ कृष्णा गंगा वाहे नीर ॥ महिमा तेथील सांगतां अपार I 
भूमंडळांत दुलभ ॥ ८॥ तेथील महिमा सांगतां ॥ विस्तार होईल बहुत कथा ॥ पुढें 
असे चरित्र अमृता ॥ सांगेन ऐका एकचित्ते ॥ ९॥ श्रीपाद राहिले sagt ॥ ख्याति 
राहिली भूमीवरी ॥ प्रकटे माहिमा अपरंपारीं ॥ सांगतां विस्तार असे देखा ॥ १० ॥ 
जे जन भजती भक्तांसी ॥ सौख्य पावती अप्नयांसीं कन्या पुत्र लक्ष्मीसी ॥ FARS 
फळ पावती ॥ ११॥ समस्त महिमा सांगावयासी ॥ विस्तार होईल बहुवसी ॥ 
नामधारका स्वस्थ परियेसीं ॥ सांगेन किंचित्‌ तुज आतां ॥ १२ N पुढें अवतार 











RRR RFE RCE 





————————— EN ER नेशनल 











5 


g 
रू 
q 
R 
q 
| 


व्हावया मती ॥ सांगन ऐसा एकचित्ती ॥ श्रीपाद sagt असता ॥ कार्यकारण 
मनुष्यदेही ॥ १३॥ अवतार व्हावयाचे कारण ॥ सांगेन त्याचें AFAT ॥ 
वेदशञाख्रसंपन्न ब्राह्मण ॥ होता तया ग्रामी ॥ १४ ॥ त्याची भाया होती देखा ॥ नाम 
तियेचे अंबिका ॥ सुशील आचार पतिसेवका॥ महा पुण्यसती «ar १५ || तियेसी पुत्र 
होऊनि मरती ॥ पूवे कमफळ अर्जिती ॥ अनेक तीर्थे आचरती ॥ तिणें केली परियेसा 
॥ १६ ॥ ऐसें असतां होणार गती ॥ पुत्र जाहला भंदमती॥ माता खेह करी VI 
अपूर्व आपणासी म्हणोनि ॥ १७ ॥ वर्धतां मातापित्यावरीं ॥ विप्नात्मज वाढला श्रीतिकरी ॥ 
व्रतबंध करिता कुछाचारी I वेदाभ्यास करावया ॥ १८ ॥ विद्या नये तया कुमरा ॥ मंद 
मति अज्ञान बहिरा ॥ चिंता वर्ते त्या द्विजवरा ॥ म्हणे पुत्र मंदभती ॥ १९ ॥ अनेक देव 
आराधोनी ॥ पुत्र छाधलों कष्टोनी ॥ प्राचीन कमे न सुटे म्हणोनी ॥ चिंता करी 
अहोरात्र ॥ २० ॥ अनेक प्रकारें शिकवी त्यासी ॥ ताडन करी बहुवसी ॥ होतसे दुःख 
जननीसी ॥ वर्जी आपुले पतीतें | २१ ॥ पतीसी म्हणे. ते नारी ॥ पुत्र नाहीं आम्हां 
घरीं ॥ कष्ट करोनि नानापरी ।| पोसिले एका बाळकासी ।। २२ ॥ विद्या नथेचि वेद 
त्यासी ॥ वायां मारून कां कष्टसी ॥ प्राचीन कमे असे त्यासी ॥ कीं मूढ होऊनि उपजावें 
॥ २३ ॥ आतां जरी तुम्ही यासी area कराल अहनिंशीं ॥ प्राण त्यजीन मी भरवसी ॥ 
म्हणोनि विनवी पतीतें ॥ २४ ॥ ख़ियेचें बचन ऐकोनी ॥ विग्र राहिला निश्चिंत मनीं ॥ 





EE, N Ki - CC-0; In Publig Dom blig Domain:Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramte 
em कका रोट ड 
oe z EG 









का cr ३७७७४ ao ET 
र REN sss 752 &  छ rak sv 


å A 


नारी ॥ होती तेथे कुरवपुरी ॥ याचूनि आपुलें उदर भरो ॥ येणेपरी जीवित्व 
रक्षी ॥ २७॥ विप्रस्रियेचा पुत्र देखा ॥ विवाहायोग्य झाला निका ॥ निंदा करिती 
सकळिका ॥ मतिहीन म्हणानेया ॥ २८॥ कन्या न देती तयासी कोणी ॥ 
म्हणती कष्टे वाहतो का पाणी ॥ समस्त म्हणती असे दूषणी ॥ उद्र भरी 
येणें विद्ये ॥ २९ ॥ समस्त लोक म्हणती त्यासी ॥ तूं दगडापरी व्यथे जन्मलासी ॥ लांछन 
लाविलें वंशासी ॥ अरे मूखों कुलनाशका ॥ ३० ॥ तुझ्या पितयाचा आचार ॥ ख्याति असे 
चारी राष्ट्र ॥ जाणे धर्म वेद्‌ शास्त्र ॥ त्याचे पोटीं अवतरलासी तूं ॥ ३१॥ बोल आणिलासी 
aat पितरांसी ॥ घातलें तया अधोगतीसी ॥ भिक्षा मागोनि उदर भरिसी ॥ लाज केसी 
तुज न वाटे ॥ ३२॥ जन्मोनिया संसारीं ॥ काय व्यर्थ af परी ॥ अथवा गंगेत प्रवेश 
करी ॥ काय जन्मोनि सार्थक ॥३३॥। ऐसें एकोनि ब्रह्मचारी ॥ दुःख करीत नाना प्रकारीं ॥ 
मातेसी म्हणे ते अवसरीं ॥ प्राण त्यागीन मी आतां ॥ ३४ ॥ निंदा करिती ai मज ॥ 
असोनि देह कवण काज ॥ पोसून शके माते तुज ॥ जाईन अरण्यवासासी ॥ ३५॥ ऐकोनि 
पुत्राचे वचन ॥ माता करी चिंता गहन ॥ दुखे दाटलं अंतःकरण ॥ विलाप करी ते 


| नारी ॥ ३६॥ माता सुत दुःख करीत ॥ गेली गंगाप्रवाहांत ॥ तेथे देखिले जगः 





ऐसा कांही काळ क्रमोनी ॥ होतीं तया ग्रामांत ॥ २५ ॥ वर्तता एंसें तया स्थानीं ॥ विग्र | 
पडला असमाधानी ॥ देववशेकरूनि ॥ पंचत्व पावला परियेसा ॥ २६ ॥ भग पुत्रासहित ते | 


f 
7 
: 
? 
g 


T 
; 
४० 


$१ 


® 








दुद्धारेत ॥ श्रीपाद योगी खान करितां ॥ ३७॥ जाऊनि दोघें लागती चरणीं ॥ |अ 
विनविताती कर जोडुनी ॥ वासना असे आमुचे मनी ॥ प्राण त्यजावा गंगेत ॥ ३८ ॥ | 
निरोप द्यावा जी आम्हांसी ॥ सदगति व्हावया कारणासी ॥ आत्महत्या महादोषी ॥ 
म्हणोनि विनवितों कृपासिंधु ॥३९॥ ऐकोनि विग्रसतीचें वचन ॥ पुसती श्रीपाद कृपाय- था 
मान ॥ काय संकटीं तुमचें मन ॥ त्यजिता प्राण काय निमित्त ॥ ४० ॥ rett तया वेळां N 
सांगतसे दुःख सकळा ॥ म्हणे स्वाभी भक्तवत्सला ॥ तारावें आम्हां बाळकांतें ॥ ४१ ॥ 
पुत्रावीण कष्ट भारी ॥ अनेक तीर्थे पादचारी ॥ केलें ब्रत पूजा जरी ॥ सकळ देव आरा- 
घिले ॥४२॥ व्रतें उपवास सांगूं किठी ॥ करिते झाले अपरिमिती ॥ झाला पुत्र हा दुमेती ॥ 
निंदा करिती सकळ जन ॥४३॥ देणणास्रसंपत्न ॥ पति माझा होता ब्राह्मण ॥ त्याचिये पोटीं 
झाला हीन ॥ मंदमति दुरात्मा हा ॥ ४४ ॥ कृपा करीं गा श्रीपाद यती ॥ जन्मोजन्मी 
देवगती ॥ पुत्र न व्हावा मंदमती ॥ ऐसा प्रकार सांगावा ॥ ४५ ॥ कृपासागर Fart ॥ 
म्हणोनि धरिले तुझे चरण ॥ शरणागताचे करावया रक्षण ॥ आलासि आजि 
कृपासिंधु ॥ ४६॥ जन्मोनिया संसारीं ॥ कष्ट केले नानापरी ॥ न देखेंचि 
सौख्यकुसरी ॥ परी जाहले पुत्र न राहती ॥ ४७ ॥ वांचोनिया हा एक सुत ॥ शेळीचे गळ 
स्तन लॉबत ॥ वृथा जन्मला म्हणत ॥ विनवीतसे श्रीगुरूसी ॥ ४८ ॥ देवा आतां ऐसें करणें ॥ 








लेक ज्यासि वंदिती ॥ ऐसा पुत्र व्हावा म्हणे ती ॥ उपाय सांगा श्रीगुरु यती ॥ म्हणोन 


चरणा लागली ॥ ५० ॥ त्याचेनि मातें उद्गारगती ॥ मागुती न होय पुनरावृत्ती ॥ पितरां |` 


सकळां Sandt ॥ लाघे ऐसें निरोपावें ॥ ५१॥ वासना असे माझे मनीं ॥ पुत्र व्हावा 
ब्रह्मज्ञानी II बाळपणींच पाहें नयनी ॥ पूज्यमान समस्तासी ॥ ५२ ॥ ऐकोनि FA वचन ॥। 
सांगती कृपावंत होऊन | करी वो इश्वर आराधन ॥ पुत्र होईल श्रीहरी ऐसा 
॥ ५३ ॥ गोठियाचे घरीं देखा ॥ कृष्ण उपजला कारणिका ॥ व्रत केलें गोळीं ऐका ॥ 
ईश्वराची आराधना ॥ ५४ ॥ तेसा तूं आराधीं ईश्वर ॥ पुत्र पावशील हा निर्धार ॥ तुझा 
मनोरथ साचार ॥ पावेल सिद्धि श्रीपाद म्हणती ॥ ५५ ॥ विग्रस्री म्हणे ते वेळीं ॥ Hå 
व्रत आचरिलें गोळी ॥ केसा पूजिला चंद्रमोळी ॥ बिस्तारावें मजप्रती ॥ ५६ ॥ तेसेंच ब्रत 
करीन आपण ॥ म्हणोनि धरी सदगुरुचरण ॥ कृपामूर्ति सद्गुरु जाण ॥ सांगता झाला ते 
वेळीं ॥ ५७ ॥ म्हणती श्रीपाद तियेसी ॥ इश्वर पूजीं हो प्रदोषी ॥ मंदवारीं त्रयोदशीसी 
पूजा करी भक्तीने ॥ ५८ ॥ पूजा करी जे गोळणी ॥ विस्तार असे स्कंदपुराणीं ॥ कथा सांगेन 
ऐक कानीं ॥ म्हणती श्रीगुरु तिरपी ॥ ५९ || ऐकोन श्रीगुरूचे वचना ॥ संतोषली विश्रांगना ॥ 
पुढतीं घाली लोटांगणा ' तया श्रीपाद श्रीगुरूम्रती।। ६० ॥ विप्रश्नी म्हणे स्वामीसी ॥ अभिनव 
मातें निरोपिलेंसी । देखतां पूजा प्रदोषीं ॥ पुत्र झाला कृष्ण ऐसा ॥ ६१ ॥ आपण कोलिया 
पूजा जरी ॥ फळ पावन निर्थोरीं ॥ पूर्वी झालें कवणें परी ॥ विस्तारावें दातारा ॥ ६२ ॥ 


Wine + san å EEE x 





५ SRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSS 

















ह 
Ù 


SNR 


श्रीगुरु सांगती तियेसी ॥ सांगेन ऐक एकचित्तेसी ॥ उजनी नाम नगरीसी ॥ जाहलं 


विचित्र परियेसा ॥ ६३ ॥ तया नगरीं चंद्रसेन ॥ राजा होता धर्मपरायण॥ त्याचा सखा 


असे प्राण ॥ मणिभद्र. नामें परियेसा ॥ ६४॥ सदा ईश्वरभक्ति करी ॥ नाना प्रकारे 
अपरंपारीं ॥ भोळा देव प्रसन्न करी ॥ दिधला चिंतामणि एक ॥ ६५॥ कोटि sat 
प्रकाश ॥ माणिक शोभे महासरस ॥ कंठीं घालितां महाहषे ॥ तया मणिभद्र्रायासी 
IL ६६ ॥ तया मण्याचें लक्षण ॥ सुवण होय लोह जाण ॥ तेज KES ज्यावरी जाण ॥ 
तें कनक होय परियेसा ॥ ६७ ॥ जें जें चिंतीत मानसीं ॥ तें तें पावत त्वरितेंसी॥ ऐशी 
ख्याति माणिकासी ।। समस्त राजे कांक्षा करिती Se ॥ इष्टत्वं मागती किती एक ॥ 
मार्गों पाठविती तें माणिक ॥ बलात्कारं इच्छिती एक ॥ राजे वांछिती परियेसा ॥६९॥ म्हणती 
विक्रय करूनि देखा ॥ आपणां द्यावे तं माणिका ॥ जरी न देशी स्वाभाविका ॥ तरी युद्धालागी येऊं 
म्हणती ॥७०॥ राजे समस्त मिळोनी | पातले नगरातें उज्जनी॥ अपार सैन्य मिळवूनी ॥ वेढिलें 
तया नगरासी॥ ७१ ॥ ते दिवशीं शनिवार त्रयोदशी ॥ राजा बेसला पूजनासी॥ शंका न धरितां 
येऊं मानसीं ॥ एकचित्ते पूजीतसे ।। ७२॥ महाबळेश्वर ठिंगासी ॥ पूजा करी तो राजा हर्षी ॥ 
गोळियाचा कुमर पहायासी ॥ आला तया शिवालया ॥ ७३ ॥ पूजा पाहोनि शिवाची ॥ मुलें 
म्हणती गोळियांची ॥ खेळ चला आम्ही असेची ।। लिंग करूनि पूज आतां ॥७४॥ म्हणोनि 
विनोदेकरूनि ॥ आपुलें शृहसन्निधानीं॥ एकवटोनि mat ॥ कल्पिले तेथें शिवालय 


A 


k RIRRRRRRRRRRRRR 4 s 








: 
V 
; 
| 











॥ ७५ ॥ पाषाणाचे करूनि लिंग ॥ पूजा करीत बाळकें चांग ॥ नानापरींची पत्री सांग ॥ 
कल्पिली तेथें पूजेसी ॥ ७६ ॥ पोडशोपचारें पूजा करिती ॥ उदक नेवेद्य समर्पिती ॥ ऐसे 
कोतुकें खेळती ॥ गोपकुमार तये वेळीं ॥ ७७ ॥ गोपिका ft येऊनी ॥ पुत्रांते नेती 
बोलावुनी ॥ भोजनकारणें म्हणोनी US सकळही बाळक | ७८ ॥ त्यांतील एक गोपी- 
सुत ॥ ठिंगभुवन न सोडित ॥ त्याची माता जवळी येत ॥ मारी आपुले पुत्रासी ॥ ७९ ॥ | 
म्हण कुमारा भोजनासी ॥ चाल verdt झाली निशी ॥ कांही केल्या न जाय परियेसी ॥ 
तो गोपकुमारक ॥ ८० ॥ कोपेकरूनि ते गोळिणी ॥ मोडी पूजा-खेळ अंगणी ॥ पाषाण 


दूर टाकुनी ॥ गेली आपुले सदनासी ॥ ८१॥ पूजा मोडितां तो बाळक ॥ प्रलाप करी | 


अनेक ।। मूच्छो येऊनि क्षणेक ॥ पडिला भूमा अवधारा । ८२ ॥ लय लावूनि लिंगस्थानीं ॥ 
प्राण त्यजूं पाहे निर्वाणी ॥ प्रसन्न झाला शूलपाणी ॥ तया गोपसुताकारणें ॥ ८३ ।। शिवा- 
लय रत्नखचित I स्रयोसमान प्रभावंत ॥ लिंग दिसे रत्नखचित ॥ जागृत झाला तो बाळ 
॥ ८४॥ निजरूप धरी गोरीरमण।। उठवी बाळ करीं धरून ॥ वर माग म्हणे मी झालों 
प्रसन्न ॥ देईन जें वांछिसी तें || ८५ बाळकें नमिलें ईश्वरासी ॥ कोप न करावा मातेसी ॥ 
पूजा बिघडली तव प्रदोषीं ॥ क्षमा करणें म्हणतसे ।॥८६।। इश्वर भोळा चक्रवर्ती ॥ वर दिधला 
बहुग्रीतीं ।। प्रदोषसमयं पूजा देखती ॥ गोळणी होय देवजननी ॥८७॥ तिचे पोटीं होईल सुत॥ 
तोचि विष्णु अवतार ख्यात ॥ न करी पूजा पाहिली म्हणत ॥ पोशील आपुले पुत्रापरी Neal 

















जे जं मानसीं å इच्छिसी ।। पावेल तें तें धरी मानसीं ॥ अखिल सोख्य तुझिया यंशासीं ॥ 
पुत्रपोत्रेसी नांदसील ॥ ८९ ॥ प्रसन्न होवोनी गिरिजापती ॥ गेले लिंगालयीं गुप्ती ।। लिंग 
राहिलें रत्नखचितीं ॥ गोळियाघरीं याचिपरी ॥ ९० ॥ कोटी सर्यप्रकाश ॥ शिवालय दिसे 
अति सुरस ॥ लोक म्हणती काय प्रकाश ॥ उदय झाला दिनकरा ॥ ९१ ॥ आले होते पर- 
areas II विस्मय करिती महा चोजें ॥ सांडूनि åa बोलती सहजे ॥ åå म्हणती रायासी 
| ॥ ९२ ॥ पाहें या पवित्र नगरांत ॥ स्यं झाला असे उदित ॥ राजा असे हा बहु पुण्यवंत ॥ 
ऐसियासी विरोध न करावा ॥ ९३ ॥ म्हणोनि पाठविती सेवकासी ॥ भेटूं म्हणती रायासी ॥ 
राजा बोलवी तयांसी ॥ आपुले verdt नगरांत ॥ ९४ ॥ इतुर्के होतां ते अवसरीं ॥ राजा 
पुसतसे प्रीतिकरी ॥ रात्रीं असतां अंधकारी ॥ उदय पावला केवी खरय ॥ ९५ ॥ 
राजा चंद्रसेनसहित ॥ पाहावया येती Han ॥ दिसे विचित्र रत्नखचित ॥ शिवालय 
अनुपम ॥ ९६ ॥ येणेचि परी गोळियाचें सदन ॥ अतिरम्य विराजमान ॥ पुसता झाला 
आपण ॥ तया गोळीकुमारकातें ॥ ९७ ॥ सांगितला सकळ वृत्तान्त ॥ संतोष करिती राजे 
समस्त ॥ गोळियांत राजा å होय म्हणत ॥ देती नाना देश संपदा ॥ ९८ ॥ निघोनि गेले 
राजे सकळ I राहिला चंद्रसेन निमेळ ॥ शनिप्रदोष पूजा सफळ ॥ भय केचे तया राजा 
॥ ९९ ॥ गोळिकुमर येऊनि घरा ॥ सांगे माते सविस्तरा ॥ पुढें येईल तुश्षिये उदरा ॥ 
नारायण 'अवतरोनी ॥ १०० ॥ ऐसा इश्वरं दिधला वर॥ संशय न करीं तूं निर्धार ॥ 


Ke 77777 ए न कह 


3 


al 


८ 
वा 
G 




































संतोषला कर्पूरगौर 
म्यां विनविला शूलपाणी !! क्षमा करूनि घेतलें म्हणोनी ॥ सांगे वृत्तान्त मातेसी VA 
ऐसा इश्वर प्रसन्न झाला ॥ प्रदोषपूजनें तया फळला ॥ श्रीपाद सांगती तयां वेळां ॥ 
विप्रश्रियेकारणें ॥ ३॥ तुझे मनीं असेल जरी ॥ होईल पुत्र मजसरी ॥ संशय सांडूनि 
निधोरी ॥ शनिम्रदोषीं पूजां शंभू ॥ ४ ॥ ऐसे म्हणोनि श्रीपाददेव ॥ चक्रवर्ती भोळा शिव ॥ 
fases ५ाहोनि भाव ॥ प्रसन्न होत तया वेळीं ॥ ५॥ बोलावूनि तिचे कुमरासी ॥ 
हस्त ठविती मस्तकेंसी ॥ ज्ञान जाहलें तत्काळेंसी ॥ त्रिवेदी झाला तो ब्राह्मण ॥ ६ ॥ वेदशाख्रादि 
तकेभाषा ॥ म्हणता झाला अतिप्रकाशा ॥ विस्मय झाला असे सहसा ॥ विप्र म्हणती आश्व 
॥ ७॥ विस्मय करोनि विग्रवनिता ॥ म्हणे इश्वर हाचि निश्चिता ॥ कार्याकारणें अवतार 
होतां ॥ आरा नरदेह धरोनी ॥ ८॥ पूवेजन्मींचें पुण्याजित ॥ जोडला आम्हां हा 
निश्चित ॥ भेटला असे श्रीगुरुनाथ ॥ म्हणोनि नमिता क्षणोक्षणां ॥ ९ ॥ म्हणे ईश्वर तूंचि 
होसी ॥ पूजा करीन मी प्रदोषी ॥ मिथ्या नोहे तुझे वाक्यासी ॥ पुत्र व्हावा ga- 
ऐसा ॥ ११०॥ ऐसा निश्चय करोनी ॥ पूजा करिती नित्य येउनी ॥ प्रदोषपूज्ा अति- 


गहनी ॥ करी श्रीपादरायासी॥ ११ ॥ पुत्र तिचा झाला ज्ञानी ॥ वेदशास्नार्थसंपन्नी ॥ 


पूज्य जाइला सवाइनी ॥ Aeg मानित ॥ १२ ॥ विवाह झाला मग त्यासी ॥ gas 


नांदे हषी ॥ श्रीयुरुकृपा होय ज्यासी ॥ ऐसे होय अवधारा ॥ १३॥ ऐसा श्रीगुरु कृपावंत ॥ 
SE 


॥ देखिली पूजा प्रदोषाची ॥ १॥ मोडिली पूजा म्हणोनी ॥ 












| भक्तजना असे संरक्षित ॥ ऐक शिष्या एकचित्त ॥ नामधारका श्रीमतां || १४ ॥ नामधारक 
भक्तासी ॥ सांगे सिद्ध विस्तारेंसी ॥ परियेसा समस्त अहनिश्ीं ॥ म्हणे सरस्वती 
| गंगाधरू ॥ ११५ ॥ इति श्रीगुरुषारित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने 
सिद्धनामधारकसंवादे प्रदोषत्रतमाहात्म्यकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ श्रीदत्तात्रेया- 


पिंतमस्तु ॥ ओवीसंख्या ॥ ११५ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 









































ns ह 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 























॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ऐकोनि सिद्धाचे वचन ॥ नामधारक करी नमन UV विनवितसे कर 
जोडून ॥ भक्तिभावे करोनियां ॥ १ ॥ श्रीपाद sagt असतां ॥ पुढें वेली केसी कथा ॥ 
विस्तारूनि सांग आतां ॥ कृपामूर्ति दातारा ॥ २॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ पुढ कथा 
अपूर्व देखा ॥ तया ग्रामी रजक एका ॥ सवक झाला श्रीगुरूचा ॥ ३ ॥ भक्तवत्सल AE 

राव ॥ जाणोनि शिष्याचा भाव ॥ विस्तार करोनि भक्तीस्तव॥ निरापित शुरुषारित्र 
॥ ४ ॥ नित्य श्रीपाद गंगेसी येती ॥ विधिपूर्वक स्नान करिती ॥ लोकवेव्हार संपादिती ॥ 
त्रयमूति आपण ॥ ५ ॥ ज्याचें दरशन गंगास्नान ॥ त्यासी कायसे आचरण ॥ लोकाजुग्रहा- 
कारण ॥ स्नान करीत परियेसा ॥ ६ Nagar ऐसे एक दिवशीं ॥ श्रीपाद यात येता 
स्नानासी ॥ गंगा वहात असे दशदिशां ॥ मध्ये असती आपण ॥७॥ तया गंगातटाकाँत ॥ 
रजक असे AE धूत ॥ नित्य येऊनि असे नामित ॥ श्रीपाद गुरुमांतंसी ॥ ८ ॥ नित्य 
त्रिकाळ येवोनियां ॥ दंडप्रणाम करोनियां ॥ नमन करी अतिविनया ॥ मनोवाकायकर्म 
॥ ९ ॥ वर्ततां ऐसें एके दिवश्चीं ॥ आला रजक नमस्कारासी ॥ श्रीपाद म्हणती तयासी ॥ 
एकाचित्ते परियेसा ॥ १० ॥ श्रीपाद म्हणती रजकासी ॥ कां रे नित्य कष्टतोसी ॥ तुष्टलो मी 
तुझ्या भक्तीसी ॥ सुखें राज्य करी आतां ।! ११ ॥ ऐकतां get वचन ॥ गांठी बांधी 
qeåt शकुन ॥ विनवीतसे कर जोडून ॥ सत्यसंकल्प शुरुमूती ॥ १२ ॥। रजक सांडो 


क 


| ट| rar सेवक जाइ एकाचेतता ॥ दुरोनि करी दंडववा ।। मठा. गेठिया. यणचि 


rm dn RR idas पचक nskrit University Ramtek Collection | 


al 
q 
$ 


| 
| 


L00 £ 












GE प 








Så 


नित्य नेमें येणें विधी ॥ १४ ॥ असतां एके दिवशीं देखा ॥ वसंतक्रतु ANT ॥ ट 
करीत नदीतटाका ॥ आला राजा TG एक ॥ १५॥ खतियांसहित राजा आपण | अलंकृत 


आभरण ॥ क्रीडा करीत खिया आपण ॥ गंगेमधून येतसे ॥ १६॥ सवे दळ येत दोनी ' 


थडी ॥ अभित असती हस्ती घोड़ी ॥ मिरविताती रत्ने कोडी ॥ अलंकृत सेवकजन॥ १७॥ 
ऐसा गंगाप्रवाहांत ॥ राजा आला खेळत ॥ अनेक वाद्यनाद असे गजेत ॥ कृष्णावेणी 
थडियेसी ॥ १८ ॥ रजक होता वस्ने धृत ॥ शब्द झाला अवचित ॥ असे गंगेत अव- 
लोकित ॥ समारंभ राजयाचा ॥ १९ ॥ विस्मय करी बहु मानसी ॥ जन्मोनिया संसारासी ।॥। 
जरी न देखिजे सोख्यासा ॥ पशुसमान देह आपुला ॥ २० ॥ धन्य राजयाचें जिणें ॥ ऐसें 
साख्य भोगणें॥ far वख अनेक भूषणे ॥ केसा भक्त ईश्वराचा॥ २१॥ केसे याचें आजव 
KSS ॥ कवणे देवा आराधिलें ॥ केसे श्रीगुरु असती भेटले ॥ मग पावला ऐसी दशा 
॥ २२ ॥ ऐसे मनीं चिंतीत ॥ करीतसे दंडवत ॥ श्रीपादराय कृपावंत ॥ वोळखिली वासना 
तयाची ॥ २३ ॥ भक्तवत्सल श्रीगुरुमूर्ती ॥ जाणोनि अंतरीं त्याची स्थिती ॥ बोलावूनियां 
पुसती ॥ काय चिंतिसी मनांत ॥ २४ ॥ रजक म्हणे स्वामोसी ॥ देखिले दृष्टी रायासी ॥ 
संतोष झाला मानसी ॥ केवळ दास श्रीगुरूचा ॥ २५ ॥ पूर्वी आराधोनि देवासी ॥ पावला 
आतां या पदासी ॥ म्हणोनि चिंतितो मानसी ॥ कृपासिंधू दातारा ॥ २६ ॥ ऐसें अविद्याः 














@& 


१०१ 


Fe Em न ल्ला ममन्नन्न् 
परी १३॥ ऐसे बहुत दिवसांवरी ॥ रजक तो सेवा करी ॥ अंगण झाडी ग्रोक्षी वारी 






























è ¢ 


संबंधसी || नाना वासना इंद्रियांसी ॥ चाड नाहीं या भोगासी ॥ चरणीं तुझे मज |अ 
साख्य ॥ २७ ॥ श्रीपाद म्हणती रजकासी ।। जन्मादारभ्य कष्टलासी ॥ AST असे क्‍ 
भागावयासी || राज्यमोग तमोवृत्ति ॥ २८ ॥ निववावी इंद्रियें सकळ ॥ ना तरी 
मोक्ष नव्हे निर्मळ ॥ बाधा करिती gå केवळ ॥ जन्मांतरी परियेसी ॥ २९॥ |वा 
तुष्टवावया इंद्रेयांसी ॥ तुवां जावे म्लेंडवंशीं ॥ आवडी जाहली तुझे मानसी ॥ राज्य 
भोगी जाय त्वरित ॥ ३० ॥ ऐकोनि स्वामीचे वचन | विनवी रजक कर जोडून ॥ कृपा G 
सागरू तू गुरुराज पूण ॥ कां उपक्षिसी मजलागीं ॥ ३१ ॥। अंतरताल तुझे चरण ॥ द्याव मात | 
Va 





युनदशन । तुझा अनुग्रह असे कारण ॥ ज्ञान द्यावें दातारा ॥ ३२ ॥ श्रीगुरु म्हणती 
तयासा ॥ वदुरानगरी जन्म घेसी ॥ भेटी देऊं अंतकाळासी ॥ कारण असे येणं आम्हां 
॥ २३ ॥ भटी होतांचि आम्हांसी ॥ ज्ञान होईल तुझे मानसी ॥ न करीं चिंता भरवसी ॥ 
आम्हां येणें छडेल ॥ ३४॥। आणिक कार्यकारणासी ॥ अवतार घेऊं परियेसीं ॥ वेष धरोनि 
संन्यासी ॥ नाम नृसिंहसरस्वती ॥ ३५ ॥ ऐसें तया संबोधूनी ॥ निरोप देती जाय म्हणोनी ॥ 
रजक लागला तये चरणीं ॥ नमस्कारीत तथे वेळीं ॥ ३६ ॥ ऐकोनि श्रीगरु कृपामूर्ती ॥ 
रजकासी जवळी पाचारिती ॥ इह भोगिसी कीं पुढती ॥ राज्यभोग सांग मज ॥ ३७॥ 
रजक विनवीत श्रीपादासी ॥ झालों आपण वृद्धवयेसी ॥ भोग भोगीन बाळाभ्यासीं ॥ 
यावनी गोड राज्यभोग ॥ ३८ ।। ऐकोनि रजकाचे वचन ॥ निरोप देती श्रीगुरु आपण ॥ १०२ 


Vai 
X CC-0. In Publig Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek pedaler 60 
en , 


FIRST. Y Å 4 








ko] 


=> 


5 





ent ge र्ल a क E 





च 
R 
A 
Va 
४८ 
va 
Va 
Va 


कथा ॥ पुढील अवतार असंख्याता VO सांगेन ऐका नामधारका ॥ ४३ ॥ महत्त्व ४ 
वर्णावया श्रीगुरूचे ॥ शक्ति केसी आमुचे वाचे ॥ नवल हें अमृतदष्टीचे ॥ स्थानमाहिमा ऐसा 

॥ ४४ ॥ श्रीगुरु राहती जे स्थानीं || अपार महिमा त्या भुवनी ॥ विचित्र जयाची ९७ 
करणी ॥ दृष्टान्ते तुज सांगेन ॥ ४५ ॥ स्थानमहिमा प्रकार ॥ सांगेन ऐक एकाग्र ॥ प्रख्यात 0 
असे कुरवपुर ॥ मनकामना पुरती तेथे ॥ ४६ ॥ ऐसे कित्येक दिवसांवरी ॥ श्रीपाद होते Y 
कुरवपुरीं I कारण असे पुढें अवतारी ॥ म्हणोनि अदृश्य होते तेथे ॥ ४७॥ आश्विन |९ 
वद्य द्रादशीसी ॥ नक्षत्र मृगराज परियेसी ॥ श्रीगुरु बैसले निजानंदेंसी ॥ अद्य झाले 5 
गंगेंत ॥ ४८ ॥ लोकिकी दिसती अदृश्य जाण ॥ कुरबपुरी असती आपण ॥ श्रीपादराव |Y 
निधोर जाण ॥ त्रयमूर्तीचा अवतार ॥ ४९ ॥ अदृश्य होवोनि तया स्थानों ॥ श्रीपाद |G 
राहिले निगुणी ॥ दृष्टान्त सांगेल बिस्तारोनी ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधरु ॥ ५० ॥ जे जन | 
असता भक्त केवळ ॥ त्यांसी दिसती श्रागुरु YS || FAR ATAR स्थळ ॥ १०३ 


| त्वरित जाइ रे म्हणोन ॥ जन्मांतरी भोगीं म्हणती ॥ ३९ ॥ निरोप देतां तया वेळी ॥। 


या. 
त्याजिला प्राण तत्काळीं ॥ जन्मता झाला म्लेछकुळीं ॥ बेदुरानगरीं विख्यात ॥ ४० ॥ एसा | 
रजंकाची कथा ॥ पुढें सांगेन विस्तारता ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ आतां चरित्र पुढती 
अवधारी ॥ ४१ ॥ ऐसें झालिया अवसरीं ॥ श्रीपादराव कुरवपुरीं ॥ असतां महिमा AT | 
पारी ॥ प्रख्यात असे परियेसा ॥ ४२ ॥ महिमा सकळ सांगतां ॥ विस्तार होइल बहु 













CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Gollection EN कडा EEG EE I 








ए | असे प्रख्यात भूमंडळी ॥ ५१ ॥ सिद्ध सांगे नामधारकासी ॥ तेचि कथा विस्तारॅसी UM 
g 
सांगतसे सकळिकांसी ॥ गंगाधराचा आत्मज ॥ ५२ ॥ इति श्रोगुरुषरित्रपरमकथाकल्पतरो 


रि श्रीयृसिहसरस्वत्युपाख्याने संद्रनामधारकसवाद रजकवरअदाने नाम ATATS AUT: ॥९॥ | ९ 
ओवीसंख्या ॥ ५२ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 





$ 


| अध्यायरशचा | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ एकोनि सिद्धाचे वचन ॥ नामधारक विनवी आपण ॥ कुखपुरोच 
महिमान ॥ केवीं जाहलें परियेसा ॥ १ ॥ म्हणती श्रीपाद नाहीं गेले ॥ आणिक म्हणती 
अवतार झाले ॥ विस्तार करोनिया सगळें ॥ निरोपाचे म्हणतसे ॥ २॥ सिद्ध सांगे नाम- 
धारकासी ॥ श्रीगुरुमहिमा काय पुससी ॥ अनंतरूप होती पारेयेसी ॥ AST 
| परमात्मा ॥ ३॥ पुढें कायं कारणासी ॥ अवतार झाला परियेसी ॥ राहिले आपण गुप्त- 
वेषा ॥ तया कुरवक्षेत्रांत ॥ ४ ॥ पाहे पां भागेवराम देखा ॥ अद्यापि आहे चिरंजीविका N 
अवतार जाहले अनेका ॥ त्याचेचि एकी अनेक ॥ ५॥ सवां ठायीं वास आपण ॥ मूर्ती 
एक नारायण ।। त्रिमूर्तीचे तीन गुण ॥ उत्पत्ति स्थिति आणि प्रलय॥ ६॥ भक्तजनां तारावयासी 
अवतरती हृषीकेशी ॥ शाप देत दुवोसक्रपी ॥ कारण असे तयाचं॥ ७ ॥ त्रयमूलाचा 
अवतार ॥ याचा कवणा न कळे पार ॥ निधानतीथे कुरवपूर ॥ बसे तेथे ge ॥ ८ ॥ 
जें जं चिंतावें भक्तीने ॥ तें तें पावे शुरुदशनें ॥ श्रीगुरु वसावयाची स्थानें ॥ कामधेनु 
असे जाणा ॥ ९ ॥ श्रीपादवछमस्थानमाहेमा ॥ वणाचया अनुपमा ॥ अपार असे सांगतो 
तुम्हां ॥ इष्टान्तेसी अवधारा ॥ १० ॥ तुज सांगावया कारण ॥ गरुभाक्ते वृथा नव्हे जाण ॥ 
सवथा न करी निवोण ॥ पाहे वाट भक्तांची ॥ ११ ॥ भक्ति करावी दृढतर ॥ गंभीरपणे 


असावे धीर ॥ तरीच उतरिजें Fear इहपरत्री साख्य पाव ॥ १२ ॥ याच कारण EVIG 


तुज ॥ सांगेन एक AUG सहज ॥ काश्यप गोत्री होता द्विज ॥ नाम तया वछभेश ॥ १३॥ १०५ 


pe å श्‌ कळ «åg ss E 
कक कत हैँ ne 3333) a PG र AE नर ०५ ८2० ५०००७“ व os RR TE Are 
bs ad Sy j4 ९ ग 5039 य का. कळ. 0 णद sa की चर gne 3 € 
Pi. ee EE z z मद > 3 ण st K5 : 
RS "+ Å P ~ srs ne ne mae Gå र : ERE 


= 




































































सुशील द्विज आचारवंत ॥ उदीम करोनि उदर भरित I प्रतिसंवत्सरीं यात्रेस रेत ॥ 
तया श्रीपादक्षेत्रासीं ॥ १४ ॥ असतां gå वतमाना ॥ उदिमा निघाला तो धनी ॥ 
नवस केला अतिगहनीं ॥ dada ब्राह्मणासी ॥ १५ ॥ उदीम आलिया फळासी ॥ यात्रेस? 
येईन विशेषी ॥ सहस्रसंख्या ब्राह्मणांसी ॥ इच्छाभोजन देईन म्हणे ॥ १६ ॥ निश्चय करोनि 
मानसीं ॥ निघाला द्विजवर उदिमासी ॥ चरण sara असे मानसीं ॥ सदा श्रीपादवछभांचे 
॥ १७॥ जे जे ठायीं जाय देखा ॥ अनंत संतोष पावे निका vagt लाभ झाला ऐका ॥ 
परमानंद प्रवतेला I १८ ॥ लय लावूनि श्रीपादचरणीं ॥ यात्रोसि निघाला ते क्षणीं ॥ वेचा- 
वयां त्राह्मणसंतपेणीं ॥ द्रव्य घेतलें समागमे ॥ १९ ॥ द्रव्य घेऊनि ट्रिजबर निषघतां देखती 
तस्कर ॥ कापट्यवेषं सत्वर ॥ तेही सांगाते निघाले || २० ॥ दोन तीन दिसांवरी ॥ तस्कर 
असती संगतिकारी ॥ एके दिवशीं मार्गी रात्रीं ॥ जात असतां मार्गस्थ ॥ २१॥ तस्कर 
म्हणती द्रिजवरासी ॥ आम्ही जाऊं कुरवपुरासी ॥ श्रीपादवछुभदर्शनासी ॥ प्रतिवर्षी नेम 
असे ॥ २२ ॥ ऐसे बोलती मागांसी ॥ तस्करी मारिले festet ॥ शिर छेदूनियां परियेसी ॥ 
द्रव्य घेतलें सकळिक ॥ २३ ॥ भक्तजनांचा केवारी ॥ श्रीपादराव कुरवपुरी ॥ पातला त्वरित 


वेषधारी ॥ जटामाडेत भस्मांकित ॥ २४ ॥ त्रिशूळ खट्टोंग घान हातों॥ उभा ठेला तस्करा 
पुढतीं ॥ वधिता झाला तय प्रती ॥ त्रिशूळेकरूनि तात्काळ ॥ २५॥ समस्त तस्करांसी 


| 


मन > बे 


| मारितां ॥ एक तस्कर येऊनि विनविता ॥ कृपाळुवा जगन्नाथा ॥ निरपराधी आपण असे १०६ 


\ र M सका हु 
E \ === ass GL Dormancy kuene Kalida; ns SEE Called, Ramtek Co 








g 
रू 
q 
R 


— 


a 


; 
र 


è 5 N ५ 
Deg कया कह S न e a ee ल. 
MA iG >er -—- 3 9 


ng 


NREN नेणें याते वधितील म्हणोनी ॥ आलो. आपण संगी होऊनी ॥ तूं सवात्तमा जाणसी |” 


मनीं ॥ विश्वाची मनवासना ॥२७॥ ऐकूनि तस्कराची विनंती ॥ श्रीपाद तयात बाला- 
विती ॥ हाती देऊनिया विभूती ॥ विप्रावरी प्रोक्षी म्हणे ॥ २८॥ मन लावूना तया वळात 
मंत्रोनि लाविती विभूती गळां ॥ सजीव जाहला तत्काळा ॥ ऐक वत्सा एकचित्त ॥ २९ ॥ 
इतुके वतेता परियेसी ॥ उदय जाहला दिनकरासी ॥ श्रीपाद जाहले अच्व्यंसी ॥ राहिला 
तस्कर द्विजाजवछी ॥ ३०॥ विप्र पुसतसे तस्करासी ॥ म्हणे तूं मार्त कां धरिलेसी ॥ 
कवणें AE तस्करांसी ॥ म्हणोनि पुसे तया वेळीं ॥ ३१॥ तस्कर सांगे द्विजासी॥ 
आला होता एक तापसी ॥ जाहलं अभिनव परियेसी ॥ वधिले तस्कर त्रिशूळ ॥ ३२॥ 
मज रक्षिलं तुज निमित्ते ॥ धरोनी बंसविलं स्वहस्ते ॥ विभूती लावूनी मग देत ॥ सजाव 


केला तव देह ॥ ३३ ॥ उभा होता आतां जवळी ॥ अदृश्य जाहला तत्काळ I कळ 


कवण मुनि बळी ॥ तुझा प्राण रक्षिला ॥ ३४ ॥ होईल ईश्वर त्रिपुरारी ॥ भस्मांगी होय 
जटाधारी ॥ तुझी भक्ति निधारी ॥ म्हणोनि आला ठाकोनियां॥ ३५॥ एकोनि तस्क 
राचे वचन ॥ विश्वासला तो ब्राह्मण ॥ तस्कराजवळील द्रव्य घेऊन ॥ गेला यात्रेसी 
कुरवपुरा ॥ ३६ ॥ नानापरी पूजा करी ॥ ब्राह्मणभोजन सहस्र चारी ॥ अनतंभाक्ति प्रीतिकरी ॥ 
पूजा करी श्रीपाहुकांची ॥ ३७ ॥ ऐसे अनंत भक्तजन ॥ भिसळून सेविती श्रीपादचरण ॥ 


आ नम 4% 4 8 


कुरवपूर JET जाण ॥ अपार HENT परियेसी ॥ ३८॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ संशय १०७ 








2 





ru Kali nskrit University Ramtek Collection 
~ 








4 घरी å मानसीं ॥ श्रीपाद आहेत कुरवपुरासी अदश्यरूष होऊनिया ॥३९॥ पुढ अवतार 
असे होणें ॥ गुप्त असती याचि गुणें ॥ म्हणती अनंतरूप नारायण ॥ परिपूर्ण बसे GA 
ठायी ॥ ४० ॥ ऐसी श्रीपादवछभमूती ॥ लोकिकों प्रगटली ख्याती ॥ झाला अवतार 
पुढती ॥ श्रीनृसिंहसरस्वती विख्यात ॥ ४१ ॥ म्हणोनि सरस्वती गंगाधरु ॥ सांगत 
कथेचा विस्तारु॥ ऐकतां होय मनोहरु ॥ सकळाभीष्टे साधती NU ४२ ॥ इति श्रागुरुचारत्र- 
परमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे भक्तसंकटहरण नाम 
द्ञ्ममो ऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापितमस्तु ॥ ओवीसंख्या ॥ ४२ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 








NE ~ 


ARTIT रन 





i 
| 
$ 














| 


निर्भर झालीं मातापिता ॥१३॥ जन्मतांच तो बाळक ॥ ओंकार शब्द म्हणतसे ऐक ॥ पाहाने 
झाले तटस्थ लोक I अभिनव म्हणती ते वेळीं ॥ १४ ॥ जातककमे करी ब्राह्मण ॥ विग्रांसा 
दक्षिणा देत आपण ॥ सांगती ज्योतिषो तयाचं लक्षण ॥ लग्न सत्वर पाहानेया II १५॥ 
सांगती ज्योतिषी त्या द्विजासी age बरवा असे विशषीं ॥ कुमर होइल काराणक पुरुषा I 
गुरु सकळांचा fet ॥ १६॥ याचा अनुग्रह होईल ज्यासी ॥ तो वद्य होईल विश्वासा ॥ 
याचें वाक्य प्रमार्णेसी ॥ चिंतामणी याचे चरण ॥ १७॥ अष्ट [साद्व याच द्वारी ॥ वाळगत 
राहतील निरंतरीं ॥ नवनिधि याच घरीं ॥ राहतील ऐक द्विजोत्तमा ॥ १८॥ न हाता 
यासी गृहिणी ag ॥ पूज्य होईल त्रिभुवनांत ॥ याच दशेनमात्रें पतित ॥ पुनीत होती 
परियेसी ॥ १९ ॥ होईल अवतारी पुरुष ॥ माना निश्चयं विश्वास ॥ संदेह न धरावा यास ॥ 
म्हणोनि करिती नमस्कार ॥ २०॥ Gå म्हणती द्विजवर ॥ सांगती जनकासी परिचार ॥ 
याचेनि महादैन्य हरे ॥ भेणे नलगे कळिकाळा ॥ २१॥ जे जे वासना तुमचे भरनी ॥ 
सये साधेल याचेनी ॥ याचिया पालनपोषणीं ॥ ।निधान आरू तुमचे घरा ॥ २२॥ 
ऐसें जातक वर्तवोन ॥ सांगता झाला ब्राह्मणस्तोम ॥ जनक जननी संतोषोन ॥ देती 
qà आभरणे तया ॥ २३ ॥ सांगोनि गेले ब्राह्मण ॥ मातापिता आनंदोन ॥ दृष्टि छागल 
म्हणून ॥ निंबलोण ओवाळिती ॥ २४॥ वाती गेली नगरांत ॥ अभिनव आज देखिले 
म्हणत ॥ उपजत बाळ FAT जपत ॥ आश्चयं करिती सकळ जन ॥ २५ ॥ नगरलाक 


A 
व्या 






























>> ता —— leiger, en a == å 


कवणापुढें ॥ २६ ॥ मायामोहे जनकजननी ॥ बाळासी दृष्टि लागेल म्हणोनि ॥ अंगारा 
लाविती मंत्रोनी ॥ रक्षा बांधिती कृष्णसु्तें॥ २७ ॥ परमात्मयाचा अवतार ॥ दृष्टि त्यासी 
केवी संचार ॥ लौकिक धम चमत्कारे ॥ मातापिता संरक्षिती ॥ २८ ॥ वतेतां बाळ येणे परी ॥ 
दिवस दहा झालिया वरी ॥ नामकरण प्रीतीकरीं॥ करो जनक द्विजोत्तम। २९ ॥ शालिग्राम देव 
म्हणत || जन्मनाम विख्यात ॥ नाम नरहरी ऐसे म्हणत ॥ उच्चार केला TARA II ३० ॥ 
ममत्व थोर बालकावरी ॥ प्रतिपाळिती प्रीतिकरी ॥ माता म्हणतसे येरी ॥ न पुरे 
क्षीर बालकासी ॥ ३१ ॥ पतीसी म्हण ते वेळां ॥ स्तनीं दुग्ध ME बाळा ॥ भेळवा एखादी 
अबला ॥ स्तनपान द्यावया ॥ ३२ || अथवा आणा महिष एक ॥ आपुले स्तने न शमे 
भूक ॥ ऐकोनि हांसे बाळक ॥ स्पर्शी स्तना सव्यकरें ॥ ३३ ॥ स्तनासी स्पशतां कर ।। बत्तीस 
धारा वाहे क्षीर ।। बस्ने भिजोनि विचित्र ॥ वाहो लागले भूमीवरी ॥ ३४ ॥ विस्मय करिती 
जनकजननी ॥ प्रकट न रीती गोप्यगुणी ॥ नमन करिती बाळाकाचरणीं ॥ माया मोहे 
खेळविती ॥ ३५ ॥ पाळण्या घालोनि बाळकासी ॥ पर्यदेगायन अतिहर्षी ॥ न राहे कुमार 
पाळणेसी ॥ सदा खेळे भूमीवर ।। ३६॥ वर्धेतां बाळ येणे परी ॥ माता पिता ममत्कारो ॥ 
बाळ झाला संवत्सरी ॥ न बोले आतां काय करूं ॥ ३७ ॥ माता बोलवी कुमरासी ॥ 
बोले शब्द ओंकारेसी ॥ चिंता करीतसे मानसीं ॥ मुका झाला देवयोगें 3 ॥ पुसती 


इष्टमित्र ॥ पहावया येती विचित्र ॥ दृष्टि लागेल म्हणोनि ae ॥ न दावता 


2 FPR Å 5 55 























जाणीव ज्योतिष्यासी || या बाळकासी बोलावयासी ॥ काय उपाय विशेषा ॥ म्हणोनि पुसती | 

वेळोवेळां ॥ ३९ ॥ जोतिषी सांगती तयासी ॥ अराधावें कुळदेवतेसी ॥ अकेवारी AAA- | 

पर्णेसी ॥ अन्न घाली हो तीन वेळां ॥ ४० ॥ एक म्हणती होईल gå ॥ त्यासी शिकवा त. 
विवेकें ॥ बाळा बोलाविती निके ॥ परि तो बाळ न बोलेचि॥ ४१॥। हासोनि ओंकार 
उच्चारी तो बाळ ॥ आणिक नेणे बोल केवळ ॥ विस्मय करिती लोक सकळ ॥ ओंकार 
शब्द ऐकोनियां | ४२ ॥ एक म्हणती नवल झालें ॥ सर्व ज्ञान असे भठें ॥ श्रवणी ऐकतो 
बोल सगळे ॥ जाणूनि न बोल काय गुणें ॥ ४३ ॥ कांही केल्या न बोले सुत ॥ 
चिंता करिती मातापिता ॥ वर्ष सात झालीं तत्त्वता ॥ भुका झाला देवयोगें ॥ ४४ ॥ सात 
वर्षे कुमरासी ॥ योग्य झाला मुंजीसी ॥ पुसते झाले ब्राह्मणांसी ॥ केवी करावें म्हणोनियां 
| ॥ ४५ ॥ विप्र म्हणती तया वेळां ॥ संस्कारावें ब्राह्मणकुछा I उपनयनाविण केवळा ॥ . 
| अष्ट वरुषें होऊं नये ॥ ४६ ॥ मातापिता चिंता करिती ॥ उपदेशावें कवणे रीतीं ॥ चुका 
असे हा निश्चिती ॥। कैसे अदष्ट झालें आम्हां ॥ ४७ ॥ कैसे अदृष्ट आपुलें ॥ इंश्रर गोरी 
आराधिरे ॥ त्रयोदशीस शिवा पूजिलें ॥ वायां झारे म्हणतसे ॥ ४८ N इंश्वरं तरी दिधला 
वरू ॥ सुलक्षण झाला कुमरू ॥ न बोले आतां काय करूं ॥ म्हणोनि चिंती शिवासी 
॥ ४९ ॥ एकचि बाळ आमुचे FÅ ॥ आणिक न देखो स्वभेसी ॥ वेष्टिलों होतो आम्ही 


मचे मनींची आस ॥ पुत्र झाला 

















Br EE । 


देख ॥ जननी करी महादुःख ॥ जवळी येऊन बाळक ॥. संबोधित मातेसी ॥ ५२॥ घरांत 


| जाऊनि तये वेळां ॥ घेऊनि. आला लोहागेळा ॥ हातीं घरितांचि निर्मळा ॥ झालें 


gad बावणकशी ॥५३॥ आणोनि . देत असे मातेसी ॥ विस्मय करी बहुवसी ॥ बोलावून 
पतीसी ॥ दाविती झाली ते वेळां Uke गोप्य करून तया वेळां ॥ गुहांत नेलें तया बाळा ॥ 
पाहती त्याची बाळलीला ॥ आणिक लोह देती हाती NA METT पाहतां ॥ लोह सुवर्ण 
होय तत्त्वता ॥ विश्वासोनि म्हणतीं हा सवेथा ॥ होईल पुरुष कारणिक ॥ ५६ ॥ मग पुत्राते 


दीपक NON तुझेनि सवे सौख्य लाधलों॥ शुका म्हणोनि निबुजलों ।. अज्ञान आवरणे वेष्टलों ॥ 
जनीं झुका म्हणती तुज ॥ ५८ ॥ sg मनींची वासना ॥ तुवां पुरवावी. नंदना ॥ तुझे 
बोबडे बोल आपणां ॥ ऐकवावे वाटे पुत्रराया ॥ ५९॥ हास्यवदन, तथे वेळां ॥ दावी यज्ञो- 
qia गळां ॥ कटी बांधावी मोजीमेखळा ॥ ,खूण दाखवी. मातेसी ॥ ६०॥ संज्ञा करोनि 
मातेसी ॥ बाळ दाखवी संतोषी ॥ मोजी बांधिता आपणांसी ॥ येतील म्हणे बोल सकळ 
॥ ६१ ॥ माता पिता संतोषती ॥ विद्वान ज्योतिषी पाचारिती ॥ त्रतबंधमुहते पाहती ।। सवे 
आयती करिते झाले.॥ ६२॥ केली. सामग्री बहुतांपरी ॥ रत्नखचित . अलंकारीं ॥ माया- 








V 
Va 
५० 
ih 


आलिंगोनि ॥ विनविताती .जनकजननी ॥ तूं. तारक वा शिरोमणी ॥ कारणिक पुरुष कुळ- 


निर्वाण वेष ॥ काय वर देत महेश ॥ शनिप्रदोश पूजितां म्यां. ॥ ५१ ॥ ऐसें नानारीती | 


a) 


र 


9 


र 
Va 


@& 


मोहे प्रीतिकरी ॥ समारंभ करिताती ॥ ६३॥ चतुर्वेदी ब्राह्मण येती ॥ शाखापरत्वें वेद ११३ 


न्न टर ल्क याट 


| पढती ॥ इष्ट सोयरे दाईजे गोत्री ॥ समस्त आले तया भवना ॥ ६४॥ नानापरीचे शृंगार NI | 
| उभारिले मंडप अपार ॥ आनंद करितसे द्रिजवर ॥ अपार RE वेंचिता होय ॥ ६५॥। नगर- 
लोक विस्मय करिती ॥ सुक्या पुत्रासी येवढी आयती ॥ द्विजालागीं, असे भ्रांती ॥ द्रव्य 


वेंची वृथा आपुलें ॥ १६॥ इतुके वेंचूनी पुत्रासी ॥ व्रतबंध करीले परियेसी ॥ गायत्री 


A 


केवीं उपदेशी ॥ करील आचार कवर्णेपरी RO एक म्हणती हो कां भलते ॥ मिष्टान्न 





| स्वेच्छा आम्हां मिळते ॥ देकार देईल हिरण्य वें ॥ चाड नाहीं त्याच्या मंत्रा ॥ ६८॥ 
ऐसे नानापरी लोक ॥ विचार करिती अनेक ॥  मातापित्या अत्यंत सुख ॥ देवदेवक 
करिताती ॥ ६९॥ चोक येरे दिवशीं ॥ भोजन चोलमणीसी ॥ पुनरीपः अभ्यंग करूनि 


| | हर्षी ॥ यज्ञोपवीत धारण केले ॥ ७० ॥ dead यज्ञोपवीत ॥ धारण. करविती समस्त ॥ 

} | सहभोजन करावया veta ॥ घेऊनिया गेली माता ॥ ७९ M भोजन करूनी मातेस N 

निरोप घेतां एको भावे ॥ मौंजीबंधन असें करावें .॥ म्हणोनि. आला पित्याजवकी 

॥ ७२॥ विधियुक्त मागे भोजी देखा ॥ बंधन केलें त्या बाळका. ॥. GBE आला 

तात्काळिका ॥ मंत्रोपदेश करिता झाला ॥ ७३॥ me अलुक्रमेसी ॥ उपदेश देतां 
परियेसीं ॥ बाळ उच्चारी मनोमानसी ॥ व्यक्त न बोले कणापुरे ॥७४॥ गायत्रीमंत्र | 

| कुमारासी होतां ॥ भिक्षा घेऊन आली,माता ॥ वख आभरणे रत्नखचिता ॥ देती झाली 

| तया वेळी ॥ ७५॥ पहिली भिक्षा घेऊनि करी ॥ आशीवेचन देती नारी ॥ बाळ ऋग्वेद 


AIG See oe VP 
regen: क E EET te 
å Ne CT 











or Dömain.Kavikuleure Kalidas Så K: 


कई ER Se De ४324 ज्य på + है 
ve ee TT er 5 ET A = E E EE 
pe" == == आना ee ===" am RE] å EE Æ a PE ER 


म्हणोनि उच्चारी ॥ आचारधर्म adaa ॥ ७६ ॥ पहिली भिक्षा येणेपरी ॥ देती जाहली |अ | 

र | प्रीतिकरी ॥ अग्निमीळे म्हणोनि उच्चारी ॥ अह्मचारी तये वेळीं ॥ ७७॥ दुसरी भिक्षा देत |" | 

५ | माता ॥ उच्चार केला अज्वेद इपेत्वा ॥ लोक समस्त तटस्था ॥ माथा तुकिती तये वेळी i | 

तर| । ७८ ॥ तिसरी भिक्षा देत माता ॥ होय सामवेद पढता ॥ अग्र आयाहि गायन करितां ॥ षेद | 

तीन म्हणतसे ।। ७९ ॥ सभा सम्नस्त विस्मय करी ॥ पिता हषे निभरीं॥ मुका बोले बेद चारी ॥ 

|) म्हणती होईल कारणिक ॥| ८०.॥ याते म्हणो. नये नर ॥ होईल देवांचा अवतार ॥ म्हणोनि 

DI करिती नमस्कार ॥ जगद्गुरूसी ते समयी ॥ ८१॥ इतुक्यावरी तो.बाळकं ॥ मातेसी म्हणतसे 

| ' ऐक ॥ तुवां उपदेश केला एक ॥ भिक्षा माग म्हणोनि.॥८२॥. नव्हती बोल तुझे मिथ्या ॥ 
| 
र 














॥ ८३॥ आम्हां आचार ब्रह्मचारी ॥ भिक्षा करावी. घरोघरी ।॥. वेदाभ्यास मनोहारी ॥ 
करणें असे परियेसा ॥ ८४ ॥ ऐकोनी. पुत्राचे वचन ॥ दुःखं. दाटली... अतिगहन ॥ 
| उदकें भरले असती. नयन ॥ आली. gar तया.. वेळीं ॥.८५ || निजीव होऊनि 
late ॥ करिती झाली महाशोक ॥ पुत्र माझा Å रक्षक ॥. म्हणोनि .केली आशा 
बहु मनीं ॥ ८६॥ met रक्षिसी म्हणोनी ॥ होती आशा बहु मनीं ॥ न बोलसी आम्हासवें 
'काय शुणीं ॥ gå म्हणबिसी. आपणासी ॥ ८७ ॥ नायकों कधीं . तुझिया बोला ॥ आतां 


भो 


| 
ANN v i | | 
निरोप द्यावा आम्हां त्वरिता ॥ निधोर झाला माझिया चित्ता ॥ जाऊं.तीर्थे आचरावया ॥ | | | 
ऐकतां संतोष झाला ॥ पूजनें इश्वर फळला.॥ म्हणोनि विश्वास केला आम्हीं ॥ ८८.॥ ऐसें 


१३५ | | 
| 





SS 0 आल 


मारका ॥ कृपा भाकी तये 
दुखवू अंतःकरण ॥ | 
माते निर्धारी ॥ तुझी |, 
आराधिला शंकर ॥ जन्मांतरी पू्ो- 
तेस्मृति ॥ ९२ ॥ पूर्वजन्मींचा |) 
वृत्तांत ॥ स्मरती जाहली . समस्त ॥ AT झाली 
केठें.चरणकमळां.॥ श्रीपाद 


| J 
|; 
å 
| 
VA 
IV 
w 
IV 
ष्ट 








| d 4 å 








शाखे येणेपरी ॥ १ ॥ ब्रह्मचयै मार्ग ऐका ॥ पठण करावें वेदादिका ॥ विवाह होतां ग्रहस्थे |*| 


निका॥ पुत्रादिकां लाधावें॥ २॥ यज्ञादि कप साधोनिया॥ तदनंतर संन्यास करणें न्याया ॥ | 


येणें विधी आचरोनिया ॥ अग्राह्य संन्यास बाळपणीं ॥ ३ ॥ समस्त इंद्रिये संतोषवावी N 
मनींची वासना पुरवावी ॥ नंतर तपाची वाट धरावी ॥ संन्यास घेतां मुख्य असे ॥ ४॥ 
ऐकोनि मातरे वचन ॥ श्रीगुरु सांगती त'ज्ञान ॥ एक नामधारक सुमन ॥ म्हणोनि म्हणे |. 
सिद्ध gA ५॥ गंगाधराचा नंदन ॥ श्रोतयां सांगे नमून ।। परिसा तुम्ही समस्त जन गुरु 
चरित्रें विस्तारे ६॥ पुढें बतेलें अपूवे ऐका ॥ सिद्ध सांगे नामधारका ॥ महाराष्ट्र 
भाषा करूनि टीका ॥ सांगे सरस्वती गंगाधर ।॥ ७ ॥ इति श्रीगुरुषरित्रपरमकथाकल्पतरो 
| श्रीनूसिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे श्रीपोदावतारबालचरित्र नाम एकादशोऽध्यायः 

॥ ११ ॥ श्रीदत्तात्रेयापिंतमस्तु ॥ ओवीसंख्या Loe N | 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 


AO 

















9 Å 
G 


























på 





<Q 


स 
£2 
DI 
SÅ 


SÅ VZ 














BELEIRE. 3७ 4 





| ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रींगुरु म्हणती मातेसी ।। आम्हां ऐसा निरोप देसी ॥ अनित्य 


शरीर त्‌. जाणसी ॥ काय भरंवसा जीवित्वाचा ॥ १॥ छोक ॥ अनित्यानि शरीराणि 
वैभवं नेव शाश्वतम्‌ ॥ नित्यः staker av: कतेव्यो धर्मसंग्रहः ॥ २॥ टीका ॥ 
एखादा असेल चिरंजीवी ॥ त्यासी तुझी बुद्धि बरवी ॥ अनित्य देह बेभवभावी ॥ पुढे 
कोणा भरंवसा ॥ ३॥ देह असे क्षणभंगुर ॥ नाहीं राहिलें कवण स्थिर ॥ जोंवरी दृढ 
शरीर ॥ पुण्य मार्गे रहाटावें ॥ ४॥ जो असेलं मृत्यूसी जिंकित ॥ त्याणें निश्चयावें शरीर ॥ 
नित्य त्यासि तवोपदेश सत्य ।। म्हणे धर्म करीन gå ॥ ५॥ अहोरात्र आयुष्य उणे ॥ 
होतसे क्षणक्षणे ॥ करावा å याचि कारणें ॥ पूर्वेवयासी परियेसा ॥ ६ ।। जैसा ster चारे ॥ 


निमिष होतां ses ॥ बावीस सहस्र गांव पळे ॥ तेसें आयुष्य क्षीण होय॥ ७ ॥ अल्पोदकीं 


जैसे मत्स्य ॥ तेसा मनुष्य अल्पायुष्य॥ जोंवरी प्राण सुरस ॥ धमे करावा परियेसी ॥ ८ ॥ 
पर्जन्य पडतां sand ॥ उदक राहे पणाग्री ॥ स्थिर नव्हे निधोरी ॥ सवेंचि पडे भूवरी 
॥ ९ ॥ तेवीं शरीर नव्हे स्थिर ॥ जीविता यौवन साचार ॥ जरा मरण निर्धार ॥ केधवां 
पडे न कळेचि ॥ १० ॥ याचि कारणें देहासी ॥ विश्वास नये परियेसी ॥ मृत्यु असे देहासी ॥ 
धर्म करावा तात्काळीं ॥ ११॥ पिकले पान वृक्षां जैसें ॥ लागलें असे सक्ष्मदशें ॥ तैसेचि 
शरीर भरंवसे aat पडेल न कळेचि ॥ १२॥ एखादा नर कलत्रासी ॥ द्रव्य देतां 


' परियेसी ॥ दिवस गणना करी तेसी ॥ केसा यम रात्रंदिवस ॥ १३ ॥ जेशा समस्त नद्या १ 


DÅ. 








den Ce SHS 





EBS TSR En ET 





अ 


वा 


SIER 


RER 


rO 


e 














































` 


देखा ॥ समुद्रासी घेऊनि जाती उदका ॥ परतोनि न येती जन्मभूमिका ॥ तेसें आयुष्य |अ 
न परते ॥ १४ ॥ अहारोत्रि जाती पळोन ॥ ऐसे निश्चये जाणोन ॥ पुण्य न करिती जे | 
जन ॥ पशुसमान परियेसा 49 ॥ जया दिवशीं पुण्य नाहीं ॥ वृथा गेला दिवस पाहीं ॥ 
तया यमा करुणा नाहीं ॥ करावें पुण्य तत्काळीं ॥ १६ ॥ पुत्र दारा धन गोधन ॥ आयुष्य 
गृह येणें गुण ॥ जे जन मानिती निश्चय म्हणोन ॥ ते पशुसम परियेसी ॥ १७॥ जेसी 
सुसरी मनुष्यासी ॥ भक्षिती होय परियेसी ॥ तेसा या शरीरासी ॥ वार्धक्य भक्षी परियेसा 
॥ १८ ॥ या कारणें तरुणपणी ॥ करावें पुण्य विद्वज्जनी ॥ आम्हां कां वर्जिसी जननी ॥ 
काय बुद्धि बरवी असे ॥ १९॥ जो यमाचा असेल इष्ट ॥ त्यानं करावा हा हड ॥ अमर 
असेल तो सुभट ।। त्यांत पुढें धमे करणें ॥ २०॥ संसार म्हणजे स्वप्नापरी ॥ जेसे पुष्प 
असे मोगरी ॥ सवेंचि होय शुष्कवरी ॥ तयापरी देह जाणा ॥२१॥ जेसी वीज असे 
लवत ॥ सवेंचि होय gå ॥ त्यांचिपरी देह होत ॥ स्थिर नव्हे. परियेसी ॥ २२॥ ऐसा 
नानापरी देखा ॥ ब्रोधिता झाला जननीजनका ॥ विस्मय बाटे सभालोकां।। बाळ तत्त्व केवीं 
सांगे ॥ २३॥ एकोनि gard वचन ॥ माता करीतसे नमन ॥ देवा निरोपिलें 
ज्ञान ॥ विनंती माझी परियेसी ॥ २४॥ त्वां निरोपिलें आम्हांसी ॥ पुत्र UG होतील 
कुशी ॥ विश्वास नव्हे गा मानसीं ॥ कुळदेवता पुत्रराथा ॥ २५॥ जोवरी होय एक खत ॥ 
तोंवरी रहावे समीपत ॥ निरोप नेदी तोंबरी सत्य ॥ म्हणोनि विनवी. ते वेळीं ॥ २६॥ 





LAIR A a 


Ao 
~ 
° 





5 Bd Kr ३538६ जत ल्क Public om ति ४ कक ह. 7 pe 
EE €6-0-In Public: Domain.Kavikulguru Ki 










| अवधारी ॥ २७॥ पुत्र नव्हे å आम्हांसी ॥ आमुचे कुळदैवत होसी ॥ सत्य करी गा | 


| ? | संवत्सर एक तंव घरीं ॥ राहीन माते निर्धारी ॥ वासना पुरविलीयावरी ॥ मग मज 











माझें वचन लघुनी ॥ जरी जाशील निघोंनी ॥ मी प्राण देईन तंसक्षणीं ॥ हा निश्चय |अ 
| | पेचनासी ॥ बोल आपुले दातारा ॥ २८॥। एकोनि मातेचे वचन ॥ श्रीगुरु बोलती 
| हासोन ॥ आश्चुचा बोल सत्य जाणं ।। तुझें वाक्य निधोरी पां ॥ २९॥ तूते होतांचि gå 


EA N 


दोनी ॥ निरोप द्यावा संतोषोनी । मग न राहे ऐक जननी ॥ बोल आपुले सत्य करी ॥३०॥ 


१२ 


[a आज्ञा देणें ॥३१॥ ऐसें बोलोनिं निगुतीं ॥ राहिले श्रीगुरु अति kåt ॥ वेदाभ्यासे ख्याती॥ 
| et शिष्यवर्गसी ॥ ३२ ॥ नगरलोक विस्मय करिती ॥ नवल झालें ऐसें बोलती ॥ बाळ 
| पाहा हो साती ॥ वेद चारी. सांगतसे ॥३३॥ विद्वज्जन विद्यार्थी ॥ तीन बेद पढो येती ॥ 
७८ | सकळ शाख्री जे म्हणविती ॥ तेहि येती. शिकावया ॥ ३४॥ येणेंपरी त्या घरीं ॥ राहिले 
Mg श्रीगुरु प्रीतिकरी ॥ माता. झाली 'गंरोदरी ॥ महानंद करीतसे ॥ ३५॥ नित्य पूजिती 
| y | पुत्रासी ॥ ठेवोनि भाव कुळंदेवत ऐसी ॥ निधान लागलें एखाद्यासी॥ काय सांगूं संतोष त्याचा | 
४० | ॥ ३६॥ नवमास होतांचि त्वरित ॥ माता झाली प्रसूत ॥ पुत्र झाले युग्मख्यात ॥ अति- 
| सुंदर परियेसा ॥३७॥। पुत्र झाले उल्हास थोर ॥ मातापित्यां संतोष फार ॥ आशीर्वचन 
fre असत्य नव्हे देवाचें ॥३८॥ याकारणें गुरुवचन ॥ सत्य मानां हो esta जैसे 


असेल अंतःकरण ॥ तेसें होईल परियेसा ॥ ३९ ॥ ऐशा परी वर्ष एक॥ त्रिमासीं झालें ते 


RRRRRRRRRRRERER I 













~ 
~ 
so 






































| बाळक ॥ खेळवितसे माता ऐक ॥ आले श्रीगुरु त्याजवर्की ॥ ४० ॥ जननी ऐकावे माझे | अ 
वचना ॥ झाली तव मनकामना ॥ दोघे पुत्र निधाना ॥ पूर्णायुषी जन्मले ॥ ४१ ॥ आणिक | 
होतील दोघे कुमारक ॥ त्यानंतर कन्या एक ॥ असाल नांदत अत्यंत सुख ॥ वासना पुरेल 
तुमची जाण ॥ ४२ ।। आतां आम्हातें निरोप द्यावे ॥ जातों आम्ही स्वभावें ॥। संतोषरूपी 
तुम्ही असावें ॥ म्हणोनि निरोप घेती 83 संतोषोनि मातापिता I चरणांवरी ठेविती माथा ॥ 
स्वामी आमुच्या कुळदेवता ॥ अशक्य आम्हां बोलावया ॥ ४४॥ न कळे आम्हां स्वरूपज्ञान ॥ 
काय ओळखावे तुझी खूण ॥ मायामोहे वेष्टोन ॥ आम्ही नेणों महिमान ॥ ४५ ॥ 
मायाप्रपंचे वेष्टोनी ॥ तूंतें आम्ही सुत म्हणोनी ॥ निष्ठुर बोलो एके क्षणीं ॥ क्षमा करणें 
स्वामिया ॥ ४६ ॥ सहभोजन शयनासनीं DEG गांजो कोंडोनी ॥ कडे न घेचि उचलोनी ॥ 
क्षमा करीं स्वामिया ॥ ४७॥ तारक आमुचे बंशासी ॥ बापा तूं अवतरलासी ॥ प्रदोपपूजा 
फळासी ॥ आली माते स्वामिया ॥ ४८ ॥ आतां आम्हां काय गती ॥ सांगा स्वामी श्रीगुरु 
मूती ॥ यातायात न पावे वृत्ती ॥ कृपा करीं देवराया ॥ ४९॥ सागरावरी 
| जैसी गंगा ॥ घेवोनि आली उदका चांगा ॥ पावन केलें आमुच्या अंगा ॥ उभय कुळें 
बेचाळीस ॥ ५० ॥ आम्हां ठेविसी कबणेपरी ॥ महाधुरंधर संसारी ॥ तव दर्शन होय जरी ॥ 
| तरीच वांचो आत्मजा ॥ ५१ ॥ ऐकोनि  मातापित्यांचें वचन ॥ श्रीगुरु बोलती आपण ॥ 
जे जे समयीं तुमचें मन ॥ स्मरण करील आमुर्चे I ५२॥ स्मरण करितां तुम्हांजवळी ॥ १२२ 


न 
a sN 


वा 


न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्छ्छ्च्द्) pa åa 


५७७७७ PERMER se ~ CC-0-InPubljg Domain Kayi (ulguru KalidassSan: Dr rsity-Ramtek-Collection, 2 
























KINN 


येईन भी तात्काढीं॥ न करां चिंता वेळोवेळीं ॥ म्हणोनि भाक देतसे ॥ ५३॥ आरणक 
कन्या पुत्र तीनी ॥ होतील ऐक तूं भवानी N Far नाहीं तव भवनीं ॥ सदा श्रीमंत नांदाल | 
॥ ५४ ॥ जन्मांतरी इश्वरासी ॥ पूजा केली तुवां ग्रदोषी ॥ याची माहेमा आहे ऐसी॥ 
जन्मोजन्मी श्रीयुक्त ॥ ५५ ॥ इह जन्मी सौख्य ऐका ॥ देहांतीं परमलोका ॥ पूजा करितां |, 
पिनाका ॥ पुनर्जन्म नसे की ॥ ५६ ॥ त्वां आराधिला शंकर॥ आम्हां करविला अवतार ॥ 
वासना पुरविली तुझी जर ॥ आम्हांसी निरोप दे आतां ॥ ५७॥ पुन्हां दशन तुम्हांसी ॥ र 
होईल ऐका बर्ष तीसी ॥ जावोनि बदरीवनासी ॥ सिद्धदशन मी घेतों ॥ ५८ ॥ निरोप 
घेवोनि तये वेळां ॥ श्रीगुरु निधाले अवलीळा ॥ नगरलोक येती सकळां॥ (९७ 
मातापिता बोळविती ॥ ५९ ॥ म्हणती समस्त नरनारी ॥ तपासी निघाला ब्रह्मचारी ॥ होईल 
पुरुष अवतारी ॥ मनुष्य देहं दिसताह ॥ ६० ॥ एक म्हणती पहा हो नव ॥ तपासी निघाला | 
बाळ ॥ माता पिता सुखें सकळ ॥ निरोप देती कौतुके ।। ६१॥ केसे याचे अंतःकरण N जैसा 
हो कां पाषाण ॥ भन करोनि निर्वाण ॥ बोळविती पुत्रासी ॥ ६२॥ एक म्हणती नव्हे ४७ 
बाळ ॥ वंद्य जैसा जाश्वनीळ॥ अनुमान नसे निश्चळ ॥ वेद केवीं म्हणतसे ॥ ६२॥ EV 
| वर्षांचे बाळ देखा ॥ वेद म्हणती अखिल शाखा ॥ मनुष्यमात्र नव्हे निका॥ ऐसे बोलती 
| साधुजन ॥ ६४॥ ऐसें बोलोनि चन ॥ करिती साष्टांग नमन ॥ नानापरी स्तोत्रवचन UV 
|| करिते झाले अवधारा ॥ ६५॥ नमन करोनि सकळिक ॥ आले आपुले गृहांतिक ॥ पुढें १२३ 

















| जाती जनेनीजनक॥ पुत्रासवें बोळवीत || ६९॥ निजरूप जननीसौ॥ दाविता झाला मातेसी ॥ |अ | 
_ | श्रीपादवछभ दत्तात्रेयासी ।। देखते झाले जनकजननी ॥ ६७॥ त्रिमूर्तीचा अवतार ॥ झाला क्‍ 
३| नरहरी नंर ॥ निजरूषीं दिसे कंप्रेगोर।। पाहतां नमिलें चरणासी || ६८॥ जय जय जगदगुरु ॥ 

| त्रिमूर्तीचा अवतारु ॥ आमुचे पुण्य होतें थोरु ॥ म्हणोनि देखिले तुझे चरण ॥ ६९ ॥ 

तूं तारक विश्वासी ॥ आम्हां उद्धरिलें विशेषीं ॥ पुनर्दशन आम्हांसी ॥ द्यावें म्हणोनि 
नमस्कारिती ॥ ७० ॥ ऐसें म्हणोनि. मातापिता ॥ ad ठेविला माथा ॥ आलिं- 
गिती श्रीगुरुनाथा ॥ खेहभावं करोनिया ॥७१॥ संतोष मानी श्रीगुरुभूति ॥ आश्वासन केलें 
अतिग्रीति॥ पुनदेशेन हो निश्चिति॥। देईन म्हणती तये वेळीं ।।७२॥ ऐसे तयां संबोखोनी॥ निरोप 
घेतला तये क्षणीं॥ परतोनि आलीं जनकजननी।येती संतोषे मंदिरा ।।७३॥ घरदमूति श्रीगुराणा॥ 
निघाले जावया बदरीवना ॥ पातले आनेदकानना ॥ वाराणसी क्षेत्रासी ॥ ७४ ॥ अविपुक्त 
वाराणसी पुरी ॥ क्षेत्र थोर चराचरीं॥ विश्वेश्वर अवधारी ।॥। अनुपम्य असे त्रिभुवनी ॥ ७५ ॥ 
राहोनिया त्या स्थानां ॥ अनुष्ठान करिती श्रीगुरुशिरोमणी ॥ विश्वश्वराचे sat ॥ पूजा 
करिती आत्मारामासी।।७६॥ येणें परी त्या स्थानीं ॥ कचित्कार क्रमोनी॥ अशंगयोगेंकरूनी ॥ 

तप करिती परियेसी noen तथा काशीनगरांत ॥ तपस्वी असती आणिक बहुत ॥ संन्यासी 
अबधूत ॥ तब करिती अनुष्ठाने ॥ ७८॥ त्यामाजीं श्रीगुरु saa ॥ योगाभ्यास gt 

| धरी ॥ देखोनिया तापसी येरी ॥ नवर करिती मनांत ॥ ९ ॥ म्हणती पहा हो ब्रह्मचारी ॥ 


Ny ale T EAE I 
EEE å ps E ia i 
मडळ ०047002 SE ET 


~œ 
~ 
x 


pe å sl) श्र 


==" JE ENE mg Å ०० S > 





ह उशा की £ 
E TET 5 


तप करितो नाना परी ॥ कैसें वैराग्य याचें उदरीं ॥ ठपतावळें असे नि्िपत॥ ८० ॥ शरीर- 
स्वार्थ नाहीं यासी ॥ योग्य होय हा संन्यासी ॥ खान करितो andet ॥ मनकर्णिके- 
माझारी ॥ ८१ ॥ ऐसें अमित स्तोत्र करिती ॥ सकळ संन्यासी दशन घेती ॥ वृद्ध होता एक 
यती | नांच तया कृष्णसरस्वती | ८२॥ तों केवळ ब्रह्मज्ञानी ॥ तपस्वी असे महामुनी ॥ 
तो देखोनियां नयनीं ॥ स्मेहभावें भावितसे ॥ ८३ ॥ म्हणे सकळ य॒तीश्वरांसी ॥ न म्हणा 
नर ब्रह्मचारी यासी ॥ अवतारपुरुष अतितापसी ॥ विश्ववंद्य दिसतसे ॥८४॥ वय धाकुटे म्हणानी॥ 
नमन न कराल तुम्ही शुनो ॥ प्रख्यात मूर्ति त्रिश्ववनीं || आम्हां वंद्य असे देखा ॥ ८५॥ वार्धेक्य- 
पणें आम्हांसी ॥ बंदितां दुःख सकळासी ॥ विशेष आम्ही संन्यासी ॥ मूखेजन ARA 
॥ ८६॥ याकारणें आम्ही यासी ॥ विनवू. , परोपकरासी ॥ संन्यास देतां. समः 
स्तांसी ॥ मति स्थिर होईल ॥ ८७॥ लोकालुग्रहानिमित्त ॥ हा होय शुरु समथे ॥ याचे दरशन 
मात्रे पतित ॥ पुनीत होती परियेक्षा ॥ ८८॥ याकारणे बाळकासी ॥ विनवूं आम्ही निश्- 
देसी ॥ आश्रम घ्यावा संन्यासी पूजा करूं एकभावे ॥८९॥ म्हणोनि आले त्याजवळीं ॥ विनः 
विताती मुनी सकळी ॥ ऐक तापसी स्तोममौळो॥ विनंती असे परियेसी ९०॥ लोकाजुग्रहा- 
कारणें ॥ तुम्ही आतां संन्यास घेणे N आम्हांलागीं उंद्धरणें ॥ पूजा घ्यावी आम्हां करीं ॥९१॥ 
कलियुगी संन्यासी म्हणोन ॥ निंदा करिती सकळ जन ॥ स्थापना करणार कवण ॥ भूमीवरी |) 
न दियताती ॥ ९२॥ लोक ॥ अग्निहोत्रं गवाळंभं संन्यासं पलुपैतृकम्‌ ॥ देवराच्च GARA १२५ 


ar 
Å 
R 

A 
|. | 
; 
टि 
8 




















| 
| 





कलौ पंच विवर्जयेत ॥ ९३ ॥ टीका ॥ यज्ञदान गवाल॑भन ॥ संन्यास घेतां अतिदूषण ॥ |अ 
पलपैतृक आतांगना ॥ करूं नये म्हणताती ॥ ९४॥। करितां या कलियुगांत ॥ निषिद्ध 
बोलती जन समस्त ॥ संन्यासमागे सिद्धान्त ॥ वेद्समत विख्यात ॥ ९५॥ पूर्वी ऐसें ad- 
मनीं |। निषेध केले सकळ जनीं ।। शंकराचाये अवतारोनी ॥ स्थापन केली परियेसा ॥ ९६॥ 
त्यावरी इतुके दिवस ॥ चालत आला मागे संन्यास ॥ कलि प्रबळ होता नाश ॥ 
पुनरपि निंदा करिताती ॥ ९७॥ आश्रमाचा उद्धार ॥ सकळ जनां उपकार ॥ करावया 
कृपासागर ॥ म्हणती सकळ मुनिवर ॥ ९८॥ ऐकोनि त्यांची, विनंती ॥ श्रीशुरुछुनि आश्रम 
घेती ॥ वृद्ध कृष्ण सरस्वती ॥ तयापासोनी परियेसी ॥९९॥ ऐसे म्हणतां सिद्धमुनी ॥ विनवीतसे 
नामकरणी ॥ संदेह होतो माझे मनीं ।॥। कृपामूर्ति गुरुराया ॥ १०० ॥ म्हणती श्रीगुरु तोचि 
श्रीजगदगुरु॥ त्यातें झाला आणिक गुरु॥ त्रिमूतीचा अवतारु॥ कोणे परी दिसत असे ॥१॥ सिद्ध 
म्हणे शिष्यासी ॥ सांगेन याची स्थिति केसी ।।. पूर्वी श्रीरघुनाथासी ॥ झाला वसिष्ठ केवी गुरु 
॥२॥ आठवी अवतार कृष्णासी।।सांदीपनी गुरु परियेसी ॥ अवतार होतांचि मानुषी ॥ तयापरी 
रहाटावें ॥ ३॥ याकारणें गुरुमूर्ती ॥ गुरु केला कृष्णसरस्वती ॥ वहुकाळीचा होता यती ॥ 
म्हणोनि त्यातें मानिठें ॥४॥ शिष्य म्हणे सिद्धासी ॥ स्वामी कथा निरोपिलीसी ॥ वृद्ध कृष्ण- 
सरस्वतीसी ॥ गुरु केलें म्हणोनिया ॥ ५ ॥ समस्त. यतीश्वरांहून ॥ तया दिघला बहुमान ॥ 
कृष्णसरस्वती पूर्वी कोण ॥ कोण शुरूचें. मूळपीठ ह॥ ६ ॥ विस्तारोनि आम्हांसी ॥ 


PERRI RRR RRR ÅGE 


&3&32&#3&32&#3&2&2#2&#2&2&#<&#2&२2&२६२ 90 4. 


vo 
A 
AN 











| निरोपावें कृपेसी ॥ येणें माझे मानसीं ॥ संतोष होय स्वामिया on ऐसे शिष्ये विनवितां ॥ | 
सांगे सिद्ध विस्तारता ॥ मूळपीठ आद्यंता ॥ गुरुसंतति परियेसा ॥ ८॥ पूवेपीठ शंकरु ॥ त 
त्यानंतर विष्णु गुरु॥ त्यावरी चतुर्वक्त्र ॥ गुरुपीठ अवधारी US ॥ तदनंतर वसिष्ठगुरु ॥ 
तेथोनि शक्ति पराशरु ॥ त्याचा शिष्य व्यास थोरु ॥ जो का अवतार विष्णूचा ॥ ११०॥ 
तयापासोन शुक जाण ॥ EUT आचाय सगुण ॥ आचाय गोविंद तयाहून ॥ पुढे 
आचा शंकर झाले-॥ ११॥ तेथोनि विश्वरूपाचाये ॥ पुढें ज्ञानबोधागिरिय ॥ त्याचा 
शिष्य सिंहगिरी ॥ ईश्वरतीथ gå झाले. ॥ १२.॥ , तदनंतर. नृसिहतीथे पुढें ॥ 
शिष्य विद्यातीथे ॥ शिवतीथे भारतीतीथे .॥ शुरुसंतति अवधारा ॥ १३॥ मग तयाः 
पासोनी ॥ विद्यारण्य श्रीपादमुनी ॥ विद्यातीथे म्हणोनी ॥. पुढें झाला परियेसी ॥ १४॥ 
त्याचा शिष्य मळियारनद ॥ देवतीर्थे सरस्वतीबृंद ॥ तेंथोनि सरस्वती यादवेद्र ॥ गुरुपीठ 
येणेपरी ॥ १५॥। यादवेंद्र मुनींचा शिष्य ॥ तोचि कृष्णसरस्वती विशेष ॥ बहुकाळींचा होता 
संन्यास ॥ तेणें विशेष मानती ।। १६॥ येणेपरी श्रीगुरुनाथ ॥ आश्रम घेती चतुर्थ ॥ 
संन्यासमार्गस्थापनाथ ॥ श्रीनृसिंहसरस्वती ॥ १७ ॥, समस्त वेदांचा अथ ॥ सांगते झाले 
श्रीगुनाथ ॥ म्हणोनि वंदिती. समस्त .॥ तया काशीनगरांत ॥ १८॥ ख्याति झाली अति 
गहनी ॥ त्या वाराणसी भुवनी ॥ यति समस्त देखोनी ॥ सेवा करिती श्रीगुरूची ॥ १९ ॥ 


+ å 








FRISISKE Å 5 


| VI मग निघाले तेथोनि ।। बहुशिष्य सवें घेऊनी ॥ उत्तरापथ बद्रीवनीं ॥ अनंत तीर्थे पहावया १२७ | | 














ग।॥ १२०॥ सव्य घालूनी मेरूसी ॥। तीर्थे नवखंड क्षितीसी ॥ सांगतां विस्तार बहुवसी।। ऐक |अ 


R 


=? d] 


~ 


शिष्या नामकरणी ॥ २१ ॥ समस्त तीर्थे अवलोकित ॥ सवे शिष्य येती बहुत।। भूमिप्रदक्षिणा 
करित N आले गंगासागरास । २२ ॥ सिद्ध म्हणे नामांकिता ।। समस्त तीर्थे सांगतां ।। विस्तार 
होईल बहु कथा ॥ म्हणोनी तावन्मात्र सांगतों AR सकळ महिमा. सांभावयासी ।। शक्ति 
केची आम्हांसी ॥ अनंत महिमा त्रिमूर्तीसी॥ गुरुचरित्र परियेसा ॥ २४॥ गंगा सागरा- 
पासाव ॥ तटाकयात्रा करिती देव ॥ प्रयागस्थानीं शुरुराव ॥ येते झाले परियेसा ॥ २५॥ 
तया स्थानी असतां गुरु ॥ आला एक द्विजवरु॥ माधव नामा विग्र थोरु ॥ श्रीगुरूसी 
भेटला ॥ २६ ॥ ब्रह्मज्ञान तयासी॥ उपदेश केला परियेसी ॥ gutt त्यासी ॥ देते झाले 
परियेसा ॥ २७॥ नाम माधवसरस्वती ॥ तया शिष्य ठेविती ॥ त्यावर बहुप्रीती ॥ 
शिष्यांमध्ये परियेसी ॥ २८॥ सिद्ध म्हणे. नामकरणी ॥ शिष्य झाले. बहुत गुणी ॥ अखिल 
यती नामकरणी ॥ पुढें विचारणी. होईल ॥ २९ ॥ गंगाधराचा नंदनु ॥ सांगे गुरुचरित्र 


कामधेनु ॥ ऐकतां होय महाज्ञानु ॥ लाघती चारी पुरुषार्थ ॥ ३० ॥ इति श्रीगुरुचरित्रामृत ॥ 


गुरुपरंपरा विख्यात ॥ सांगितला Ard ॥ द्वादश våt श्रोतयांसी ॥ १३१॥ इति 
श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरौ. श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे गुरुपर- 


 प्राकथनद्वादशप्रश्नं नाम pr he ॥ ओवीसंख्या ॥ १३१॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 


2 RRERRRRRRRRRRRR 4: मे å 
























| अध्याय श्रेवा | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक शिष्यराणा ॥ लागे शिद्धाचिया चरणां ॥ करसंपुट 


जोडोनि जाणा ॥ विनवीतसे परियेसी ॥ १ ॥ जयजयाजी सिद्धमुनी ॥ तूं तारक 


भवाणी ॥ सांगितलें ज्ञान प्रकाशोनी ॥ परिसोनि मना सुख झालें ॥ २ ॥ शुरुचरित्र- 
कथामृत ॥ सेवितां तृष्णा अधिक होत ॥ शमन करणार समथे ॥ तूंचि एक कृपानिधि 
॥ ३॥ गुरुचरित्र कामधेनु ॥ सांगितलें तुम्हीं विस्तारोन ॥ तृप्त नव्हे माझं मन॥ आणिक 
अपेक्षा होतसे ॥ ४ ॥ छुधेनें पीडिले होर ॥ जसें पावे तृण fer ॥ त्यातें होय मनोहर ॥ 
न वचे तेथोनि परियेसा ॥ ५॥ एखादा न देखे तक्र Å ॥ त्यासी मिळे क्षीरभरणी॥ 
नव्हे त्याचें मनीं धरणी ॥ केवी सांडी तो ठाव ॥ ६॥ तेसा आपण स्वल्पज्ञानी Aoa 
होतो गुरुनिवोणी ॥ अविद्या माया बेष्टोनी ॥ कष्टत होतो स्वामिया ७ ॥ अज्ञानतिमिर- 
रजनीसी ॥ ज्योतिस्वरूप तूंचि होसी ॥ प्रकाश केला गा आम्हांसी ॥ निजस्वरूप 
श्रीगुरूचें ॥ ८ ॥ तुवां केलें उपकारासी ॥ उत्तीण काय होऊं सरसी ॥ कल्पवृक्ष दिली 
यासी ॥ प्रत्युपकार काय द्यावा ॥ ९ ॥ एखादा देतां चिंतामणी ॥ त्यासी उपकार काय 
घरणी ॥ नाहीं दिलें न ऐका कानी ॥ कृपामूर्ति सिद्धराया ॥ १० ॥ ऐशा तव उपकारासी ॥ 
उत्तीण न व्हावें वंशोवंशी ॥ म्हणोनि लागतसे चरणांसी ॥ एकभावें करोनिया ॥ ११ ॥ 
स्वाभींसी निरोपिलें धर्माथे ॥ अधिक झाला मज स्वार्थ ॥ उपजला मज परमार्थ ॥ शुरुभजनीं 
निरंतर ॥ १२ ॥ प्रयागीं असतां गुरुमूर्ती ॥ माधवसरस्वतीस «tar देती ॥ पुढे काय 





१२९ 












बली स्थिती) ते आम्हांप्रती विस्तारित ॥ १३॥ ऐकौति दिव्याचे बसन 0 faatr a] 
संतोषोन ॥ मस्तकीं हस्त ठेवोन ॥ आश्वासिती ते वेळीं ॥ १४ ॥ धन्य धन्य शिष्या सगुण॥ तुज | 
लाधले गुरुचरण || संसारतारक vart VÅR एक परियेसा ॥ १५ ॥ त्वां ओळः ल 
खिली सोय ॥ म्हणोनि बोलती शुरुराय ॥ संतोष होतो आनंदमय ॥ तव प्रश्न बा 
ऐकोनियां ॥ १६ ॥ सांगेन ऐक एकचित्ते ॥ चरित्र गुरूचे विख्यातं ॥ उपदेशोनि माधवातें ॥ 
होते तेथे क्चित्काळ ।। १७॥ असतां तेथ बतेमानी॥ प्रख्यात झाली महिमा सगुणी ॥ ४ 
| शिष्य झारे अपार मुनीं ॥ मुख्य माधवसरस्वती ॥ १८॥ त्या शिष्यांची नामें सांगतां ॥ G 
विस्तारेळ बहुत कथा ॥ प्रख्यात नामें असती सात॥ सांगतों ऐक एकचित्ते ॥ १९॥ | 
; 








DAME 





बाळसरस्वती कृष्णसरस्वती ॥ उपेंद्र माधवसरस्वती ॥ पांचवा असे आणिक यती ॥ 
सदानंदसरस्वती देखा ॥ २० ॥ ज्ञानज्योतिसरस्वती एक ॥ सातवा fig आपण एक ॥ 
अपार होते शिष्य आणिक ॥ एकाइनि एक श्रेष्ठ पें ॥ २१॥ त्या शिष्यांसमवेत ।। शुरु 
Sta दक्षिणपथ ॥ समस्त AX पावन करित ॥ आले करंजनगरासी ॥ २२ ॥ भेटी झाली 
जनकजननी II येवोनि लागती चरणीं ॥ Fat श्रते भगिनी ॥ समस्त भेटती स्वामिया ॥२२॥ 
देखोनि गुरुमूती सी ॥ नगरलोक अत्यंत हर्षी ॥ आले सकळ भेटीसी ॥ पुजा करिती परोपरी 
॥ २४ ॥ घरोघरी श्रीगुरुसी ॥ पाचारिती भिक्षेसी ॥ जाले स्वरूपी बहुवसी ॥ घरोघरीं 
घेती पूजा ॥ २५॥ समस्त विस्मय करिती ॥ अवतार विष्णु हा निश्चिती ॥ वेषधारी दिसे १३० 


85 En द | 
apps så ke 


RFR RSS > 


versit) काक ~ / yllection 






































| यती ॥ परमपुरुष होय जाणा॥२६ै। यातें नर जे बोलती ॥ ते जाती नरंकांप्रती ॥ कार्याकारण 


_ | अवतार होती ॥ ब्रम्हा विष्णु महेश ॥ २७॥ जननीजनक येणें रीती॥ पूजा करिती at ॥ 
| श्रीगुरु झाले श्रीपादयती || झाली स्मृति जननीसी ॥ २८॥ जननी देखोनि तये वेळीं ॥ माथा 


त्र | ठेवी चरणकमळीं॥ सत्य संकल्प चंद्रमोळी ॥ प्रदोषपूजा फळा आली ॥ २९ ॥ पतीस सांगे 


अ 
च्या 
q 
१२ 
वा 


| तये वेळी ॥ पुवेजन्मचरित्र सकळीं ॥ विश्ववंद्य पुत्र प्रबळी ॥ व्हावा म्हणोनि आराविठें॥३०॥ |. 
| त्या श्रीपाद ईश्वराची ॥ पूजा केली मनोवाची ॥ प्रसिद्ध झालीं जन्मे आमुची ॥ सफळ |Y 
| गलें परियेसा ॥ ३१॥ म्हणोनि नमिताती दोघें चरणीं॥ विनविताती करुंणावचनीं॥ उद्ध- | 
qà या भवार्णी ॥ जगन्नाथा यतिराया॥ ३२॥ श्रीगुरु म्हणती तयांसी॥ एखाद्या काळी । ४ 


| परियेसीं ॥ पुत्र होईल संन्यासी ॥ उद्धरील कुळें बेचाळीस ॥ ३३ ॥ त्यासी शाश्वत ब्रह्म- | 
लोक।। अचळपद असे एक॥ त्याच कुळी उपजतां देख ॥ ब्रह्मपद शाश्वत त्यासी (६८ 
॥ ३४॥ यमाचे दुःखें भयाभीत ॥ नोहे त्याचे पित्‌ संततींत ॥ पूवेज जरी नरकीं असत॥ त्यांसी | 


शाश्वत बहुलोक ॥ २५॥ त्याकारणे आम्ही देखा॥ घेतला आश्रम विशेषा॥ आम्हां नाहीं | 


| यमाची शंका ॥ ब्रह्मपद असे सत्य ॥ ३६॥ ऐसें सांगोनि तयासी ॥ आश्वासिती बहुवसी॥ 
Io] तुमचे पुत्र शतायुषी ॥ अट्ेश्वर्य नांदती ॥ ३७॥ त्या पुत्रपौत्र तुम्ही ॥ पहाल Gå नयनीं ॥ 


0 | पाबोल क्षेत्र काशीथुवनी ॥ अंतकाळी परियेसा ॥ ३८ ॥ सुक्तिस्थान काशीपुर ॥ प्रख्यात | 


असे वेदशास्त्र ॥ न करीं चिंता अणुमात्र ॥ म्हणोनि सांगती तथे वेळीं ॥ ३९ ॥ त्याची १३१ 

















कन्या असे एक ॥ नाम॑ रत्नाई विशेष ॥ श्रीगुरूतें नमोनि ऐक ॥ विनवीतसे परियेसा 
॥ ४० ॥ विनवीतसे परोपरी ॥ स्वामी माते तारी तारी ॥ बुडते मी भवसागरीं ॥ संसार- 
माया वेष्टोनियां ॥ ४१॥ निर्लेप करी मजसी ॥ मग मी जाईन तपासी ॥ ऐकोनिया T- 
नासी ॥ तीते गुरु निरोपिती ॥ ४२॥ पतिसेवा करावी॥ तेणेंच बरवी मोक्षपदवी ॥ पावेल यांत 
न धराबी ॥ अन्य वृत्ती ॥ ४३ ॥ येणें या भवाणवासी ॥ कडे पडती परियेसी |। जैसे जैसे 
)| भाव ज्यासी ॥ तैसें होय परियेसा ॥ ४४ ।! उतरावया पेलपार ॥ ख्रियांसीं असे वो 
| भ्रतार ॥ मनीं ठेवून निधोर ॥ भजावा पुरुष शिवसम। । ४५ ॥ त्यासी होय 


G| उद्धारगती ॥ वेद पुराणें वानिती ॥ अंतरीं न करीं खंती ॥ - तुज गती होईल ॥ ४६ ॥ 
| ऐकोनि siget वचन ॥ विनवीतसे कर जोडून ॥ स्वांमी निरूपलें मज ज्ञान | 
| विनती एक अवधारा ॥ ४७ ॥ तूं जाणसी भविष्यभूत ॥ कैसे माते उपदेशित ॥ माझें प्रारब्ध 
| कवण गत ॥ विस्तरावें मजपुदें ॥ ४८ ॥ श्रीगुरु म्हणती तियेसी || तव वासना असे 


4 


तपासी ॥ संचित आपुलें असे भोगिसी ॥ भोगणें असें परियेसा॥ ४९॥ पूर्वजन्मी तूं परियेसीं | 


"| चरणीं लाथिले घेनूसी ॥ शेजारीं खीपुरुषांसी ॥ विरोधं लाबिला कलह पै ॥ ५०॥ त्या 
| दोषास्तव देखा ॥ तुझा बाधा असे अनेका ॥ गाय लाथिली तेणें ऐका ॥ aati कुष्ठी होशील 
॥ ५१ ॥ विरोध केला ख्रीपुरुषांसी ॥ तव पुरुष होईल तापसी ॥ तूते त्यजील भरवसी । अजित 


f /| तव ऐसें असे॥ ५२॥ ऐकोनि दुःख क्री बहुत II श्रीशुरुचरणावरी लोळत ॥ उद्धरी श्रीगुरुनाथा १३२ 


अ 

















RRRRSRRRRRRRRRR ०७० ० 


त्वरित ॥ म्हणोनि चरणीं लागली ॥ ५३ ॥ श्रीगुरु म्हणती ऐक बाळे ॥ चित्कार असाल 
भलें ॥ अपरवयास होतां काळें ॥ पती तुझा यती होईल ॥ ५४ ॥ तदनंतर तुझा देह ॥ कुष्टी 
होईल निःसंदेह ॥ भोग भोगूनी स्वदेहीं बय ॥ मग तुज होईल तुज गती ॥ ५५ ॥ नसतां तुझा 
देह जाण ॥ भेटी होईल माझी पूर्ण ॥ तब पाप होईल. दहन ॥ सांगेन क्षेत्र पां ॥ ५६॥ 
भीमातीर दक्षिण देश ॥ तेथें तीथे पापविनाश ॥ जाय तेथें भरंवसे ॥ अवस्था तुज घडलिया- 


| बरी ॥ ५७॥ या भूमंडळीं विख्यात ॥ असें तीथे अतिसमथे ॥ गंधवंपूर प्रख्यात ॥ अमरजा- 


संगम प्रसिद्ध ॥ ५८॥ ऐसें सांगोनि तिसी ॥ श्रांगुरु निघाले दक्षिणदिशीं ॥ ज्यंबक नाम 
क्षेत्रासी ॥ आठे गोतमीउद्भव जेथें ॥ ५९ ॥ शिष्यांसह गुरुमूर्ती ॥ आले नाशिक क्षेत्राप्रती ॥ 
तीथेमहिमा असे ख्याती ॥ पुराणांत परियेसा I ६० ॥ तीर्थमहिमा सांगतां ॥ विस्तार होईल 


en" 


| बहुकथा ॥ संक्षेपे तुन आतां ॥ सांगेन ते परियेसी ॥ ६१ ॥ गौतमीचा महिमा ॥ सांगत 
| अपार आम्हां ॥ बहिरार्णव उदकनामा॥्रह्मांडाव्यतिरिकत ।।६२।। जटामुकुटीं सर्वेश्वर ॥ धरितसे 
| निरंतर॥ मिळोनी सकळ क्रषीइवर॥ उपाय केला परियेसा॥६३॥।्रह्मक्रषि गौतम देखा ॥ तपस्वी 


असे विशेषा । AA पेरिल बत्ती ऐका | अलुष्ठानस्थानाजवळी ॥ ६४ ॥ पूर्वी ऋषि सुनी ant 
नित्य पेरूनि पिकविती साळी ॥ ऐसे त्यांचे मंत्र प्रबळी ॥ महातपस्वी पुण्यपुरुष ॥ ६५।| समस्त 
ऋषि मिळोनी ॥ विचार करिती आपुले मनीं । गौतमऋषी महाज्ञानी ge दास ईश्वराचा ॥ ६६ 


a 


च्या 


| त्यासी घालितां सांकडे ॥ गंगा आणील आपुले AE ॥ समस्तां आम्हां पुण्य घडे ॥ गंगा १३३ 


































ए | आणितां भूमंडळी ॥ ६७ ॥ ॥ लोक ॥ या गतियेंगयुक्तानां मुनिनामृध्वरेतसाम्‌ ॥ सा 
रु | जतिः aå जंतूनां गोतमीतीरवासिनाम्‌ ॥ ६८॥ टीका ॥ ऊध्वेरेतसुनीशवरांसी ॥ कोटि वषै pi 
| तपस्व्यांसी ॥ जे गति होय परियेसी॥ ते गति गोतमीतीरस्थां ॥ ६९ ॥ याकारणें |,३ 
4 | गौतमीसी ॥ आणावे यत्ने भूमंडळासी ॥ सांकडे घालावें गौतमासी ॥ गंगा आणितां वा 
7 आम्हां लाभ ॥ ७० ॥ म्हणोनि रचिली माव ऐक ॥ दुर्वेची गाय सवत्सक ॥ करोनि 

पाठविली एक ॥ गोतमत्रीहीभक्षणार्थ ॥ ७१॥ ऋषि होता अनुष्ठाना ॥ देखतां थेनु नयनी ॥ 
5 निवाराया तत्क्षणी ॥ दभे पवित्र लोटिले ॥ ७२ ॥ तेंचि दुर्घर जाहलें शस्त्र ॥ थेनूसी 
VI लागलें Jå am ॥ पंचत्व पावली त्वरित ॥ घडली हत्या गोतमासी ॥ ७३ ॥ मिळोनि 
aå ऋषिजन ॥ प्रायश्चित्त देती जाण ॥ गंगा भूमंडळीं आण ॥ यावीण तुम्हां नाहीं शुद्धि 
| ॥ ७४॥ त्याकारणें गौतमक्रषी ॥ तप केलें सहस वर्षी ॥ प्रसन्न झाला व्योमकेशी ॥ वर माग 
म्हणतसे ॥ ७५॥ गौतम म्हणे सर्वेश्वरा ॥ मज प्रसन्न झाला दातारा ॥ उद्धरावया चराः 

चरा ॥ गंगा द्यावी भूमंडळी ॥ ७६ ॥ गौतमाचे विनंतीसी॥ निरोप दिघला गंगेसी ॥ 

घेवोनि आले भूम॑डळासी ॥ पापक्षालनाथ मलुजांचे ॥ ७७ ॥ ऐसी गंगा भागीरथी N 

कोणा वर्णवे समधी ॥ याचि कारणें गुरुमूर्ती ॥ आले ऐक नामधारका ॥ ७८॥ ऐशी गोतमी 
छ| तटाकयात्रा ॥ श्रीगुरु आचरी पवित्रा ॥ पुढें लोकानुग्रहाथी ॥ आपण f महीवरी 
| ॥.७९॥ तटाकयात्रा करिता देख ॥ आले श्रीशुर मंजरिका ॥ तेथे होता सुनि एका ॥ ऐका १३४ 


_ _ CCO. In Public D 
Le क vesen 


IRER 





å ५ 
क ळा = TT 
/ SESE,” MR meet renses 


है £ ल्ल णगी > ध्य oS न ल्न >. = न ed > 


गु | विख्यात माधवारण्य ॥ ८० ॥ सदा मानसपूजा त्यासी ॥ नृसिंहमूती परियेसी ॥ देखता | 

झाला श्रीगुरूसी ॥ सदा मानसमूर्ती जैसी देखे ॥ ८१॥ नमिता झाला श्रीगुरूसी ॥ स्तोत्र | | 
करी बहुवसी ॥ विस्मित होऊन मानसीं ॥ अतिभक्ति करूनियां ॥ ८२॥ श्लोक ॥ | 
याहिव्यपादद्रयमेव साक्षाद्‌ अधिष्ठितं देवनदीसमीपे ॥ यदुत्तरे तीरनिवासमानं लक्ष्मी 
समीपे निवसद्विनीतम्‌ ॥ १॥ टीका ॥ येणेपरी श्रीगुरूसी ॥ विनवी माधवारण्य हषी ॥ | 








श्रीगुरु म्हणती संतोषी ॥ ॥ तया माधवारण्यासी देखा॥ ८३॥ श्लोक ॥ अत्यंतमागीस्थिति- 
मामेरूपमत्यंतयोगादाधिगम्यतन्वम्‌॥ माग च मार्ग च विचिन्वतो मे मार्मोदयय माधव दये ते 
॥८४॥ टीका॥ ऐसे गुरूचे स्वरूप | देखोनि त्यासी सुख अमूप | आशासोनि निजरूप ॥ दाबिने 
झारे परियेसी ॥ ८५॥ श्रीगुरुस्वरूप देखोनि ॥ संतुष्ट झाला तो मनीं ॥ विनवीतसे 
कर जोडोनी ॥ नाना परी स्तुति करी ॥ ८६ ॥ जय जय जगद्गुरु ॥ त्रिमूतीचा अवतार ॥ 
लोकां दिसतोसी नरु ॥ परमपुरुषा जगन्नाथा ॥ ८७॥ तूं तारक विश्वासी ॥ म्हणोनि 
| भूमीं अवतरलासी ॥ कृतार्थ केलें आम्हांसी ॥ दर्शन देवोनि चरणांचे ॥ ८८ ॥ | 
| ऐसें परी श्रीगुरूसी ॥ स्तुति करितो तापसी ॥ संतोषोनि अतिहर्षी ॥ आश्चासिलें 
९८ त्या चेळीं॥ ८९॥ म्हणती श्रीगुरु त्यासी ॥ सिद्धि झाली मंत्रासी ॥ तव सद्गति भरंवसीं॥ 


ब्रह्मलोकीं प्राप्त होय ॥ ९० ॥ नित्य पूजा तूं मानसी ॥ करिसी नृसिंहमूतीसी ॥ प्रत्यक्ष | 


| होई परियेसी a फरी संशय भनांत ॥ ९१ ॥ ऐसे सांगोनि त्यासी ॥ भीशुरु, ATS ११५ 














परियेसीं ॥ आरे बासर ब्रक्नेशवराशी ॥ गंगातीर महाक्षेत्र ॥९२॥ त्या गेगातटाकांत M 
श्रीगुरू समस्त शिष्यांसहित ॥ स्नान करितां ta ॥ आला विप्र एक त्या स्थळीं ॥ 33 UH 
कुक्षिव्यथा असे बहुत ॥ तटाकीं असे लोळत ॥ उद्रव्यथा अत्यंत ॥ त्यजू पाहे प्राण देखा 
॥ ९४ ॥ पोटव्यथा बहु त्यासी ॥ नित्य करितो उपवासासी ॥ भोजन केलिया TE ऐसी ॥ 
प्राणांतिक होतसे ॥ ९५ ॥ याकारणें द्रिजवर ॥ सदा करी फलाहार ॥ अन्नासी त्यासी 
असे वैर ॥ जेवितां प्राण त्यजूं पाहे ॥९६॥ पक्षामासा भोजन करी ॥ परभ व्यथा अस 
त्याचे उदरीं ॥ ऐसें किती दिवसांवरी ॥ कष्टत होता तो द्विज ॥ ९७॥ पूवेदिनीं त्या ग्रामी ॥ 
असे सण महा नवमी I जेविला भिष्टान्नें मनोधर्मी ॥ मास एक पारणें केले ॥ ९८ | भोजन 
केलें अन्न बहुत ॥ त्यानें पोट असे दुखत ॥ गंगातीरी असे लोळत ॥ प्राण त्वरित त्यज | 
पाहे ॥ ९९ ॥ दुःख करी द्विज अपार ॥ म्हणे गंगेत त्यजीन शरीर ॥ नको आता ससार ॥ | 
raet aiat ॥ १०० ॥ अन्न प्राण अन्न जीवन ॥ कोण असेल अन्नावीण॥ अन्न बैरी 

झालें जाण ॥ मरण बरवे आतां मज ॥ १॥ मनीं निधीर करोनी ॥ गंगाप्रवेश करितों | 
म्हणोनि ॥ पोटीं पाषाण बांधोनी ॥ गंगेमध्ये निघाला ॥ २ ॥ मनीं स्मरे क{रगोर॥ उपजूनी | 
आपण भूमिभार ॥ केले नाहीं परोपकार ॥ अन्नदानादिक देखा ॥ ३ ॥ न करीं पुष्य इहजन्मांत | | 
जन्मांतरी पूर्वशत ॥ पुण्यफळ न दिसत ॥ मग कष्ट भोगितसे ॥४ ॥ ग्रास हरितले ब्राह्मणांचे || 
किंबा घेनु कपिलेचे ॥ घात केलिया विश्वासियाचे॥ मग हे कष्ट भोगितसे ॥ ५॥ अपूर्ती पूजा 



















































mi Public Domain Bee 65 0 alda onkii कस Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


काः क. ` = ge - Ps == — Sis ge ee, er EE e 
a कन i = s 

















T aar, ee ee og ना 3 | | 
क 


ईश्वराची ॥ केली असेल निंदा शुरुची ॥ अवज्ञा केली मातापित्यांची ।। मग हे कष्ट भोगता | | 
॥ ६ ॥ अथवा मारिलें पशंसी ॥ अग्नि घातिला रानासी ॥ वेगळें सोइनि जनकजननीसी ॥ | 
ख्रियेसहित वेगळा होता ॥ ७ ॥ अथवा पूवेजन्मीं आपण ॥ केलें असे द्विजा धिकरण ॥ | 
अतिथि आलिया न घालीं अन्न ॥ वैश्वदेवसमयासी ॥ ८॥ मातापितां त्यजोनियां॥ होतों |बा 
देखें जेबोनियां ॥ पूवोजवापासोनियां ॥ मग हे कष्ट भोगितों ॥ ९ ॥ ऐसीं पापें आठवीत ॥ 
विप्र जातो गंगेत ॥ तंव देखती गुरुनाथ ॥ म्हणती बोलवा त्राह्मणासी ॥ ११० ॥ आणा 
आणा हो तयासी ॥ आत्महत्या महादोषी ॥ प्राण त्यजितो कां सुखेंसी ॥ पुसा 
कोण कवणाचा ॥ ११ ॥ श्रीगुरुवचन. ऐकोनि ॥ गेले शिष्य धांवोनि ॥ द्विजवरातें 
काढोनि ॥ आणिती श्रीगुरुसन्मुख ॥ १२॥ ` अनाथासी कल्पतरु. ॥  दुःखितासी 
कृपासागरु ॥ पुसतसे श्रीगुरु ॥ तया  विप्रवरासी ॥ १३ ॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ 
प्राण कां SY पाहसी ॥ आत्महत्या महादोषी ॥ काय वृत्तान्त सांग आम्हां ॥ १४॥ विप्र 
म्हणे गा यतिराया ॥ काय कराल पुसोनियां ॥ उपजोनि जन्म वायां ॥. भूमिभार 
झालो ॥ १५ ॥ मास पक्षा भोजन करितो ॥ उद्रव्यथेनें कष्टता ॥ साहों न शके प्राण 
देतों ॥ काय सांगावे स्वामिया ॥ १६॥ आपणांसी अन्न वेरी असतां ॥ केवीं aai | 
गुरुनाथा ।। शरीर अन्नमय तत्त्वतां ॥ केवी वांचूं जगद्गुरु ॥ १७ ॥ Åge म्हणती | 
ब्राह्मणासी ॥ तुझी व्यथा गेली परियेसी ॥ ओषध असे आम्हांपाशी ॥ क्षण. एक सांगा १३७ | 





ननन 


EG å va 





























तुज ॥ १८ ॥ संशय न धरीं आपुले मनीं ॥ भिऊं नको अंतःकरणी ॥ व्याधी गेली || 
पळोनी ॥ भोजन करीं पोटभरी ॥ १९ ॥ श्रीगुरुवचन ऐकोनी ॥ स्थिर झाला अंतःकरणी ॥ क्‍ 
माथा ठेवोनि श्रीगुरुषरणीं ॥ नमन केलें त्या वेळीं ॥ १२०॥ इतुकिया अवसरीं ॥ त्या ग्रामाचा |, 
अधिकारी ॥ Ra एक अवधारी ॥ आला स्नाना गंगेसी ॥ २१ ॥ तंव देखिलें गुरूसी ॥ वा 
arr लागला चरणांसी ॥ नमन केलें भक्तीसी ॥ मनोवाक्कायक्मैं ॥ २२ ॥ आश्वासोनि | 
तथे वेळीं ॥ पुसती श्रीगुरु स्तोममोळी ॥ कवण नाम कवण स्थळीं ॥ वास म्हणती तयासी ४६ 

॥ २३ ॥ ऐकोनि श्रीशुरूचें वचन ॥ सांगतसे तो ब्राह्मण ॥ गोत्र आपुले कौंडिण्य ॥ आपस्तंब 

शाखा असे ॥ २४॥ नाम सायंदेव ऐसें ॥ वास असे कडगंचीस ॥ आलों असें उद्रपूतीस ॥ 

सेवा करितो यवनाची ॥ २५॥ अधिकारपणें या ग्रामी ॥ असो संवत्सर एक स्वामी ॥ र 
धन्य धन्य झालों आम्ही ॥ तव दशैनमात्रेसी ॥ २६ ॥ तूं तारक विश्वासी ॥ दशेन दिधले 
आम्हांसी ॥ कृतार्थ झालों भरवसी ॥ जन्मांतरींचे दोष गेले॥ २७ ॥तवालुग्रह होय ज्यासी ॥ (४ 
तरेल तो या भवार्णवासी ॥ अग्रयत्नें आम्हांसी ॥ दर्शन दिधलें स्वामिया ॥ २८ ॥ शलोक ॥ 

गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा ॥ पापं तापं च दैन्यं च हरेच्छी शुरुदर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ टीका ॥ गंगा देखितां पापे जाती ॥ चंद्रदशनें ताप जाती ॥ कल्पतरूची ऐसी गती ॥ |: 
देन्यावेगळें करी जाण ॥ १३० ॥ तैसे नव्हती तुमचे गुण ॥ पाप ताप दैन्य हरण ॥ देखिले Y 
आज तुमचे चरण ॥ चतुर्वर्गफळ पावलो ॥ ३१ ॥ ऐसी स्तुती करोनी ॥ पुनरपि लागे १३८ 


RRRRRERRRRRRERKRRR ADA MGE 


pe CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


द & क ; 4 © e ज R SE EEE EE 2485052222. 














S i 4 
Bsr EET. शक ०-- ज eb Be 


त 


ए | श्रीगुरुचरणी I जगद्गुरु आश्वासोनी ॥ निरोप देती तये वेळीं ॥ ३२ ॥ श्रीगुरु म्हणत |अ| 

र| तयासी Nang वाक्य परियेसी ॥ जठरव्यथा या बिग्रासी ॥ प्राणत्याग करीतसे ॥ ३३ ॥ | 

र उपशम त्या व्याधीसी ॥ सांगो ओषध तुम्हासी ॥ नेवोनि आपुले मंदिरासी ॥ भोजन på | 

+| करवी मिष्टान्न ॥ ३४ ॥ अन्न जेवितां याची व्यथा ॥ व्याधी न राहे सर्वथा far | 
घेऊनि जावे त्वरिता ॥ क्षुधाक्रांत विग्र असे ॥ ३५ ॥ ऐकोनि get | 

5 वचन ॥ विनवीतसे कर जोडून ।। प्राणत्याग करितां भोजन ॥ ऐसी व्यथा होतसे ॥ ३६ ॥ 

VI जेविला काल मासे एक ॥ त्यानें प्राण त्यजीतसे ऐक ॥ अन्न देतां आम्हांसी देख ॥ घडेल 

$ हत्या त्वरित पें ॥ ३७ ॥ श्रीगुरु म्हणती सायेदेवासी ॥ आम्ही ओषध देतों त्यासी॥ 
अप्पाश्ममाषेसी ॥ क्षीरमिश्रित परमान्न ॥ ३८ ॥ अन्न जेवितां त्वरेंसी ॥ व्याधि जाईल Y 

परियेसी ॥ संशय न धरितां मानसीं ॥ त्वरित verdt नेई वेगे ॥ ३९ ॥ अंगिकारानि ४ 

४० | तये वेळीं ॥ माथा ठेवी चरणकमळीं ॥ विनवीतसे करुणाबहाळी ॥ यावें स्वामी भिक्षेसी G 

$ ॥ १४० ॥ अंगिकारोनि श्रीगुरुनाथ ॥ निरोप देती हो काँ त्वरित ॥ सिद्ध म्हणे ऐक Y 

VI मात ॥ नामधारका शिष्योत्तमा ।। ४१ ॥ आम्ही होतो तये वेळीं ॥ समवेत शिष्य सकळी ॥ 

G जठरव्यथेच्या विप्राजवळी ॥ श्रीगुरु केले भिक्षेसी ॥ ४२ ॥ विचित्र झालें त्याचे घरीं ॥ पूजा ; | 

y करिती परोपरी ॥ पतिव्रता त्याची नारी ॥ जाखाई म्हणिजे परियेसा ॥ ४३ ॥ ते पूजिती |$ 





श्रीगुरूसी ॥ षोडशोपचार परियेसीं ॥ तेणेचि राती आम्हांसी ॥ शिष्यां सकळां ARE ॥४४॥ ११६ | 











श्रीगुरुपुजेचें विधान ॥ विचित्र केलें अतिगहन ॥ मंडळ केलें ad ॥ एक एकासौ पृथक 


देखा ॥ ४५ ॥ पद्म रचिती अष्टदळी ॥ नानापरी रंगमाळी ॥ पंचवर्ण चित्रमाळी ॥ रचिली 
तियें परियेसा ।॥। ४६ ॥ संकल्पोनि विधीसी॥ नमन केलें साष्टांगेसी॥ माथा ठेवी चरणांसी ॥ 
पाद सवे अष्टांगीं ॥ ४७॥ चित्रासन गुरूसी ॥ येणेंचि परी सकळिकांसी ॥ मंडळा- 
चेन विधीसी।। करितो गंधपुष्पाक्षता ॥ ४८ ॥ षोडशोपचारें विधीसी ॥ पंचासृतादि परियेसी ॥ 
रुद्रसक्त मंत्रेसी ॥ चरण स्थापिले तये वेळीं ॥ ४९ ॥ श्रीगुरुचरणी अतिहरषी॥ पूजा करिती पोडशीं 
तया विश्रा प्रज्ञा केसी ।। चरणतीर्थ धरिता झाला | १५० ॥ तया चरणतीर्थासी॥ पूजा करिती 
भक्तीसी ॥ गीतवाद्य आनंदेंसी ॥ करिती आरती निरांजन ॥ ५१ ॥ अनुक्रमें श्रीगुरुपूजा ॥ 
करिता झाला तो fast ॥ पुनरपि षोडशोपचारे वोजा ॥ पूजा करी भक्तीने ॥ ५२ ॥ 
अक्षय वाणे. आरती ॥ श्रीगुरूसी ओवाळिती ॥ मंत्रधोष अतिभक्ती ॥ पुष्पांजळी करिता 
झाला ॥ ५३ ॥ अनेक परी गायन करी ॥ नमस्कारी प्रीति करीं ॥ पतिव्रता असे नारी ॥ 
पूजा करिती उभयवर्ग ॥ ५४ ॥ ऐशापरी श्रीगुरूसी ॥ पूजा केली परियेसी ॥ येणें विधी 
शिष्यांसी ॥ समस्तांसी वंदिले ॥ ५५ ॥ संतोषोनि श्रीगुरुमू्ती ॥ अतिहर्षी वर देती ॥ 


तव संतति होईल ख्याती ॥ गुरुभक्ती वंशोबंशी ।। ५६ ॥ तुं जाणसी गुरूचा वास ॥ अभिवृद्धि 
होय बंशास ॥ पुत्रपौत्री så ॥ गुरुभक्तीने घडे ॥ ५७ ॥ ऐसें बोलोनि द्विजासी ॥ आश्वासिती 


अतिहर्षी ॥ नमन करोनि श्रीगुरूसी ॥ ठाय घातले द्विजें त्या वेळीं ॥ ५८ ॥ नानापरींची, 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
EEG ESN eae Ped i = r e 


अ 


थ्या 


१३ 


2 


SRST 


+o 
x 
° 





; 
| 





पक्कान्नें ॥ अपूपादी माषान्नें | अष्टविध परमान्नें ॥ शर्करासहित निवेदिलीं।। ५९ ॥ शाक- 
पाक नानापरी ॥ वाढताती सोपस्कारी ॥ भोजन करितो सविस्तरीं ॥ श्रीगुरुमूति परियेसा 
II १६० ॥ उद्‌रव्यथेच्या ब्राह्मण ॥ भोजन केलें परिपूर्ण ॥ व्याधि गेली aat ॥ श्रीगुरूचे 
कृपादृष्टी ॥ ६१ ॥ परिस लागतां लोहासी ॥ सुवर्ण होय परियेसी ॥ दशन होतां श्रीगुरूसी ॥ 
व्याधि कैंची सांग मज ॥ ६२ ॥ उदय होतां दिनकरासी ॥ संहार होय अंधकारासी ॥ | 
श्रीमुरुकपा होय ज्यासी ॥ देन्य केचे तया घरीं ॥ ६३॥ ऐसें परी श्रीगुरुनाथें ॥ भोजन 
केलें शिष्यासहित || आनंद झाला तये बहुत | विस्मय करिती सकळ जन ॥ ६४ ॥ |+ 
अभिनव करिती सकळ जन ॥ डिजासी होतें वेरी अन्न ॥ ओषध झालें तेंचि जाण ॥ 
व्याधि गेली निघोनि ॥ ६५॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ गुरुकृपा होय ज्यासी ॥ 
जन्मांतरीचे जाती दोष ॥ व्याधी कैंची त्याचे. देही ॥ ६६॥ मंगाधराचा नदंन ॥ 
सरस्वती सांगे freda ॥ गुरुचरित्र कामधेनु ॥ ऐका ओते एकचित्ते ॥ ६७॥ IN 
जे ऐकती भक्ति धरूनी ॥ व्याधी नसती तया स्थानीं I अखिल सौख्य होय त्या |५ 
जनीं ॥ सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ ६८ ॥ इति श्रीशुरूचरित्रामृत ॥ शुरुचरित्रवर्णन येथ NS 
ब्राह्मणव्याथि निरसोनि त्वरित ॥ सुखी केला श्रीशुरूने। १६९॥ इतिश्रीशुरुचरित्रपरम- |) 
कथाकरपतरो श्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्भनामधारकसंवादे वि्रोदरव्यथानिरसनं | 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापिंतमस्तु ॥ ओवीसंख्या ॥ १६९ ॥ 
। ॥ श्रीशुरुदत्त त्रेयापणमस्तु ॥ 


PT * 














gå मद्य 


७) 


FFF z > g 22 g 3 


[अध्याय (2 वा | अध्याय १४ वा 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक शिष्य देखा।। विनवी सिद्धासी कौतुका ॥ प्रश्न करी अति 


विशेषा॥ एकचित्ते परियेसा ॥ १ ॥ जय जया योगेश्वरा ॥ सिद्भमूर्ती ज्ञानसागरा॥ पुढील कथा 
विस्तारा ॥ ज्ञान होय आम्हांसी ॥ २॥ उदरव्यथेच्या ब्राह्मणासी ॥ प्रसन्न झाले श्रीगुरु 
कृपेंसी ॥ पुढे कथा वतेली केसी ॥ विस्ताराचे आम्हांप्रती ॥ ३॥ ऐकोनि शिष्याचे वचन ।। संतोषे 
सिद्ध आपण ॥ गुरुचरित्र कामधेनु जाण । सांगतां झाला विस्तारोनी॥ ४ ॥ ऐक शिष्या 
शिखामणी ॥ भिक्षा केली त्याचे भवनीं ॥ तयावरी संतोषोनी ॥ प्रसन्न झाले परियेसा ॥ ५॥ 
गुरुभक्तीचा प्रकार ॥ पूर्ण जाणे द्विजबर ॥ पूजा केली विचित्र ॥ म्हणोनि आनंदें परियेसा 
॥ ६॥ तया सायंदेव द्विजासी ॥ श्रीगुरु बोलती संतोषी ॥ भकत व्हावें वंशावंशी॥ माझी प्रीति 
तुम्हांवरी॥ ७॥ ऐकोनि श्रीगुरूचे वचन ॥ सायंदेव नमन करून माथा चरणीं ठेवून ॥ नमिता 
झाला पुनः पुनः॥ ८॥ जयं जयाजी सद्गुरु॥ त्रिमूतींचा अवतारु॥ अविद्यामाया दिससी नरु॥ 
वेदां अगोचर तुझा महिमा ॥ ९ ॥ विश्वव्यापक तूंचि होसी ॥ ब्रक्षा विष्णु व्योमकेशी ।। धरिले 


| स्वरूप Å मानुषी ॥ भक्तजन तारावया ॥ १० ॥ तव महिमा वणोवयासी ॥ शक्ति कैंची 


आम्हांसी ॥ मागतो एक तुम्हांसी ॥ कृपा करणें गुरुमूर्ती ॥ ११॥ माझे बंश्चपारंपारीं। भक्ति 
द्यावी निधोरीं॥ इह सौख्य पुत्रपोत्रीं ॥ अंतीं धाबी सद्गति ॥ १२॥ ऐसी विनंती करुनि ॥ 
पुनरपि विनवी करुणावचनीं ।। सेवा करितो द्वारयवनी nær असे तो ॥ १३ ॥ 
प्रतिसंवत्सरी ब्राह्मणांसी || घात करितो जीवेंसी ॥ याचि कारण आम्हांसी बोलावीतसे परियेसा 


KIRI 4 2 4 4 ६. 


x 














मरण केचें आम्हासी ॥ १५॥ संतोषोनि श्रीगुरुमूती ॥ अभय देती तयाप्रती ॥ विप्रमस्तकी हस्त |. 
ठेविती ॥ चिंता न करी म्हणोनियां॥ १६॥। भय सांडुनि त्वां जावें ॥ क्रूर यवनाते भेटावें ॥ संतो 
ग्रियभावे ene आम्हांप्रती ॥ १७॥ जोंबरी परतोनि तूं न येसी ।। असो आम्ही 
faat ॥ १८॥ निजभक्त आमुचा तूंचि होसी ॥ 

y त जाखलाभोष्ट तूं पावसी ॥ वाढेल संतती तुझी बहुत ।। aA वंशपारंपरीं। 
G| सुखे नांदती पृ पोत्रीं ॥ अखंड लक्ष्मी तुझें घरी ॥ निरोगी शतायु नांदाल ॥ २० ॥ ऐसा ७ 
G नेघे सायंदेव ब्राह्मण ॥ जेथें होता तो थवन ॥ गेला त्वरित त्याजवळी ॥ २१॥ ।! 
9 | कालांतक यम ऐसा ॥ यवन दुष्ट परियेसा ॥ ब्राह्मणातें पाहतां कैसा ॥ ज्वालारूप होता झाला 


८ | ॥ २२ ॥ Aga होवोनि गृहात ॥ गेला यवन कोपत ॥ विग्र झाला भयचकित ॥ मनीं 
6 | श्रीगुरु ध्यातसे॥ २३ ॥ कोप आलिया ओळंबयासी ॥ केवीं स्पर्श अग्नीसी ॥ श्रीगुरूकृपा |? ) 
) | असे जयासी I काय करील यवन दुष्ट ॥ २४ ॥ गरुडाचिया पिलियासी ॥ सप कैसा दंशी ॥ ॥*) 
v तेसा त्या ब्राह्मणांसी ॥ असे कृपा श्रीगुरुची ॥ २५ ॥ कां एखादे सिंहासी ॥ ऐरावत FN i 
G| ग्रासी ॥ श्रीगुरुकृपा ज्यासी ॥ कळिकाळाचे भय नाहीं ॥ २६॥ ज्याचे हृदयीं गुरुस्मरण॥ | pa 
; )| भय केचे तया दारुण । कारमृत्यु न बाथे जाग ॥ अपसृत्यु काय करील ॥ २७॥ ज्यासी |` 
नाहीं मृत्यूचे भय ॥ त्यासी यवन करिल काय ॥ श्रीगुरुकृपा त्यासी होय ॥ MÅ gen 





; 
| 
र 
- 





| | 


| विनवीतसे कळ ` 


अय नाहीं ॥ २८ ॥ ऐसियापरी तो यवन ॥ गृही निघाला अमेंकरून ॥ दढ निद्रा S लाग 


/ ` होवोनि 5. | 
जाण ॥ शरीरस्मरण नाहीं त्यासी ॥ २९ ॥ हृदय ज्वाळा होवोनि त्यासी ॥ जागेत. हवि 


ha 


च | परियेसी ॥ प्राणांतिक व्यथेसी ॥ कष्टतसे तये वेळीं ॥ ३० ॥ स्मरण असे नसे कांडी [ल 


शेख मारितो घाई ॥ छेदन करितो अवयव पाही ॥ विग्र एक आपणांसी ॥ ३१ ॥ सः 
झालें तथे वेळीं ॥ धांवत गेला ज्ञाह्मणाजवळीं ॥ लोळतसे चरणकमन हे त 
माझा ॥ ३२ ॥ तूंतें पाचारिरें येथें कवणीं ॥ जावें त्वरित परतोनी।। बरें भूपे देवोनी ॥ 
निरोप देत तये वेळीं ॥३३॥ संतोषोनि द्विजवर आला ग्रामी सत्वर ॥ गंगातीरीं जाय लवकर ॥। | 
श्रीगुरुषे दशनांसी ॥ ३४॥ देखोनियां श्रीगुरुसी vant करी भावेंसी ॥ स्तोत्र करी |) 


बहुवसी ॥ सां वृत्तांत आद्यंत॥ ३५ ॥ संतोषोनि et ॥ तया द्विजा आश्वासिती ॥ १ 


दक्षिण दिशे ज ऊं म्हणती ॥ स्थान ती्थयात्रेसी/॥ ३६ ॥ ऐकोनि श्रीगुरूचें. वचन ॥ | 


(N 


nar विसंबे आतां तुम्रचे चरण ॥ आपणे येईन ` संमागमें ॥ ३७॥ 
तुमचे चरणाविणे _ क्षण एका ॥ संसारसागरतारका ॥ तूंचि देव कृपासिंधु 
॥ ३८ ॥ उद्धराबया सागर! «॥ गंगा आली भूमीसी ॥ तैसे स्वाभी आम्हांसी॥ दशेने उद्धार 
आपुल्या ॥ ३९ ॥ भक्तवतसल तुझी ख्याती I आम्हां सांडणें हे काय नीती ॥ सर्वेचि येऊ है 
निश्चिती ॥ म्हणोनि चरणीं. लागला ॥ ४० ॥ येणें परी श्रीगुरूसी ॥ विनवी faa 
भावेंसी ॥ संतोषोनि विनयेसी ॥ श्रीगुरु म्हणती तये वेळीं ॥ ४१॥ कारण अस 


p ru = er CC-0. In Public Domain.K: avikulguru Kalidas Sanskrit Univ 
Fo - nd eg I E A . च = 


रंणंकमळीं ॥ म्हणे स्वामी तूंचि |) 


आम्हां जाणें ॥ तीर्थे असती दक्षिणे ॥ पुनरपि तुम्हां दर्शन देणें ॥ संवत्सरी 

पंचदशीं ॥४२॥ आम्ही तुमचे ग्रामासमीपत ॥ वास करूं हें निश्चित ॥ कलत्र पुत्र इष्ट भ्रात ॥ - | - 

तुम्ही आम्हां भेटावें ॥ ४३॥ न करी चिंता असा gå ॥ सकळ ARE गेलीं दुःखे ॥ 

म्हणोनि हस्त ठेविती मस्तकी ॥ भाक देती तये वेळीं ॥ ४४ ॥ ऐसें परी सांगोनी ॥ श्रीगुरु 

निघाले तेथोनी ॥ जेथें असे आरोग्यभवानी ॥ वैजनाथ महाक्षेत्र ॥ ४५ ॥ समस्त 

शिष्यांसमवेत ॥ श्रीगुरु आले तीर्थे पहात ॥ प्रख्यात असे वैजनाथ ॥ तेथें राहिले गुप्त 

रूप ॥ ४६ ॥ नामधारक विनवी सिद्धासी ॥ कारण काय gg व्हावयासी ॥ होते शिष्य 

बहुवसी ॥ त्यासी कोठें ठेविलें ॥ ४७ ॥ गंगाधराचा नंदन ॥ सांगे गुरुचरित्रवणन ॥ सिद्ध- 

मुनि विस्तारोन ॥ सांगे नामधारकासी ॥ ४८॥ पुढील कथेचा विस्तार ॥ सांगत असे अपरंपार 

मन करूनि एकाग्र ॥ ऐका श्रोते सकळिक ॥ ४९ वास सरस्वतीचे AGN सायंदेव साचारी॥ 

तया JET निधोरी ॥ वस्ने भूषणे दिघलीं ॥ ५०॥ गुरुचरित्र अमृत ॥ सायंदेव आख्यान an 

यवनभयरक्षित ॥ थोर भाग्य तयाचें ॥ ५१ ॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकर्पतरो श्रीनृसिंहः 

सरस्वत्युपाख्याने सिद्भनामधारकसंवादे दृष्टयवनशासनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ श्रीगुरुदत्तात्रेया 

पिंतमस्तु ॥ ओवीसंख्या ॥ ५१ ॥ 
| ॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 


PT 
| | 




















| 
vi 
> 
र 
DL DS 
CI 
O ‘| 


8o: 


CACA A 
Ad SEA ४ 
ee माडी 


SLM ESA SA SUSTE SK RHF र E t KURAR AR ४०९१ 0८ 38 EN ER RE 





= 


sa pg. ar mai idas Sanskrit University Rami 











z टँ AR 
ee dok >> $ 
ai — EEE व्या 
EN er AOR आस Å REE 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ऐक शिष्या शिरोमणी ॥ धन्य धन्य तुझी वाणी ॥ भकती तुझी शुरूचरणीं ॥ 
लीन झाली परियेसी ॥१॥ तूं मातें पुसतोसी॥होतो संतोष मानसी॥ गोप्य झालें कवण कार्यासी ॥ 
सांगेन ऐका एकचित्ते || २॥ महिमा प्रकट झाला बहुत ॥ तेणे भजती लोक समस्त ॥ 
| काम्याथी ते अमित ॥ येती गुरुदशेनासी॥ ३॥ साधु असाधु धूत सकळी ॥ समस्त येती 
श्रीगुरुजवळी ॥ वतमान खोटा कली॥ अवघे शिष्य होऊं म्हणती ॥४।॥ भागेवराम अवतारोनी ॥ 
निःक्षत्र केली मेदिनी ॥ राज्य विग्रासी देऊनि ॥ गेला पश्चिम समुद्रासी | ५ ॥ पुनरपि जाती 
८ | तयापासी॥ तोहि ठाव मागावयासी ॥ याकारणें विग्रासी ॥ कांक्षा न सुटे सवथा ॥ ६ ॥ 
O| उबगोनी area देखा॥ गेला सागरमध्योदका॥ गोप्य रुपें असे ऐका || आणिक मागतील 

} | म्हणोनियां।।७॥। Få श्रीशुरुकृपाम्‌ति ऐक ॥ गुप्त राहिले काराणिक॥ वर मागतील सकळ लोक ॥ 
४ | नाना याती येवोनियां nen विश्वव्यापक जगदीश्वर ॥ तो काय देऊं न शके वर ॥ पाहोनि 
G| पात्रानुसार॥ प्रसन्न होय परियेसी ॥।९॥ याकारणें तये स्थानीं ॥ श्रीगुरु राहिले गोप्य गुणी || शिष्य 

}| सकळ बोलावूनी ॥ निरोप देती arret ॥१०॥ सकळ शिष्य बोलावूनी ॥ निरोप देती नृसिंहशुनी 

समस्त तीर्थे आचरोनी ॥ यावें भेटी श्रीशेल्या ॥ ११॥ ऐकोनि गुरूचे वचना ॥ समस्त शिष्य 

९ | धरिती चरणां॥ कृपामूती शुरुराणा॥ का उपेक्षा आम्हांसी ॥ १२ ॥ तुमच्या दर्शनमात्रेंसी ॥ 
:) | समस्त तीर्थे आम्हांसी ॥ आम्ही जावें कवण्या ठायासी ॥ सांडोनि चरण श्रीगुरूचे ॥ १३॥ 
/ | समस्त तीर्थे श्रीयुरुचरण ॥ ऐसें बोलती श्रृतिपुराण॥ शाखी हाचि विवरण ॥ असे प्रख्यात 





























& 


| 


ISIS AF 4 


१४७ 








परियेसा ॥ १४ ॥ जवळी असतां निधान ॥ कां हिंडावे रानोरान ॥ कल्पद्रक्ष सांडोन ॥ केवीं 
जावें देवराया ॥ १५॥ श्रीगुरु म्हणती शिष्यांसी ॥ आम्ही आश्रमी संन्यासी ॥ राहूं नये पांच है 
दिवशीं ॥ एका ठायी वास करुनी ॥१६॥ चतुर्थाश्रम Fart हिंडावे तीथेभुवनीं ॥ तेथें मन 
स्थिर करोनी॥ मग रहावें एके स्थानी ॥१७॥ विशेष आमुचे वाक्य ॥ अंगिकारणें थमे अधिक N 
तीर्थे हिंडोनि सकळिक ।। मगं या आम्हांपाशी ॥ १८ ॥ बहुधान्य नाम संवत्सरासी ॥ आम्ही 
येऊं श्रीश्ेल्यासी ॥ तेथे आमुचे भेटीसी ॥ यावें तुम्ही सकळिक ॥ १९ ॥ ऐसेपरी शिष्यांसी ॥ 


a 


सांगती श्रीगुरु परियेसी ।॥ समस्त लागती चरणांसी ॥ ऐक शिष्या नामकरणी ॥ २० ॥ शिष्य 


विनविती श्रीगुरूसी ॥ तुमचें वाकय प्रमाण आम्हांसी ॥ जाता आम्ही भरवसी ॥ करूं तीर्थ 


की 


भूमीवरी ॥२१॥ श्रीगुरुवाक्य जो न करी ॥ तो पडे रोरव घोरी ॥ त्याचें घर यमपुरी ॥ अखंड 
तीर्था ॥ निरोपावें जी समथो ॥ तुझें वाक्य दढ 


















विंशति गांवें जागा ॥ स्नान करावें तटाकीं NR इतुकेनि फळ त्यासी ॥ यज्ञाचें फळ परियेसी ॥ 
ब्रह्मलोक शाश्वतेंसी ॥ राहे नर पितरांसहित।। ३० ॥ वरुणानदी कुशावर्ती lag विपाशका 
वेणी ख्याती ॥ वितस्ता नदी शराबती | असती नदी मनोहर ॥३१॥ मरुदवृधा नदी थोर ॥ 
अतिवनी मधुमति येर ॥ पयस्विनी घृतवतीतीर। तटाकयात्रा तुम्हीं करा ॥ ३२॥ देवनदी मुख्य 
एक ॥ असे ख्याती भूमंडलिक ॥ पंधरा गांवें तटाक ॥ यात्रा तुम्ही करावी ॥ २३ ॥ जितुके 
गांव तितुके ऋच्छ ॥ स्नानमात्रें पवित्र ।। जाती ब्रह्महत्या तत्र ॥ मनोभावे आचरावे ॥ ३४॥ 
चंद्राभागा रेवतीसी ॥ शरयु नदी गोमतीसी ॥ वोदिका नदी कोशिकेसी॥ नित्यजळा मंदाकिनी ।। 
सहस्रबक्त्रा नदी थोर ॥ पूणो पुण्य नदी येर॥ बहुदा नदी वरुणा थोर ॥ षोडश गांवें तटाकयात्रा 
॥३६॥जेथें नदीसंगम असती ॥ तो तेथील स्नानें पुण्य अभिती॥ त्रिवेणीस्नानफळें असती ॥नदी 
संगमीं स्नान करा ॥ ३७ ॥ सेतुबंधी रामेश्वरी ॥ श्रीरंग पद्ननाभसरीं॥ पुरुषोत्तम मनोहरी ॥ 
नेमिषारण्य तीथे असे॥३८॥ पुष्करतीर्थ वैरोचनी॥ सन्निहित असे ज्ञानी ॥ नदीतीथे आहे गुणी ॥ 
गंगाती्थी स्नान करा ॥ ३९ ॥ बद्रीतीथे नारायण ॥ नंदीतार्थी पुण्यवान ॥ कुरुक्षेत्रीं करा 
स्नान ॥ श्रीशैल्ययात्रेसी ॥ ४० ॥ महालय तीर्थ देखा ॥ Aaa तपंणें ऐका ॥ द्रिचत्वारी 
कुळें निका ॥ स्वगो जाती भरंवसी॥४ १॥ केदारतीथे॥। पुष्करतीथे || कोटितीथ | नमेदातीथ ॥ 


मातृकेश्‍वर कुब्जतीथे। कोकायुखी विशेष असे ॥ ४२ ॥ प्रसादतीर्थ विजयतीथे ॥ पुरी चंद्र 






































विशेषी ॥ एकचित्ते अवधारा ॥ २८ ॥ सरस्वती म्हणिजे गंगा॥ भूमीवरी श्रेष्ठ आपणा॥ ag- |अ 


T 


AO 
c A 
A 


E o 


१ 











न 
; 
| 


| 


PO 
ç 


देवस्थान ॥ असे तेथें गंधर्वभुवन ॥ ठाव असे अनु 
ee, डड FS आ - 


CC-0. = Domain. Å ikulguru Kali 





l | Kalidas Sans 





- > मु 





å 


तेथे जञ जन अनुष्ठान करिती ॥ स्वरित कामना सवै पावती ॥ कल्पवृक्ष असे यती ॥ काय नोहे | 
मनकामना ॥५८॥ काकिणीसंगम असे बरवें ॥ भीमातीर क्षेत्र नांवें॥ अनंततीर्थ पुण्यस्वभावे ॥ | l 
ग्रयागसमान असे देखा ॥ ५९॥ तुंगभद्रा वरदां नदी ॥ संगमस्नान तपोनिधी ॥ | | 
मलापहारी संगमा आधी ॥ पापे जाती-शतजन्मांचीं॥ ६० ॥ निवृत्तिसंगर्मी असे ख्याती ॥ 
ब्रह्महत्या नाश होती ॥ जावे तुम्ही तेथे त्वरिती ॥ श्रीगुरु म्हणती शिष्यांसी ।। ६१॥ सिंहराशी 
बृहस्पती ॥ येतां तीर्थे संतोषती ॥ समस्तां ठायी भागीरथी। येऊनि ऐक्य होतसे।।६२॥कन्यागती 
कृष्णेप्रती ॥ त्वरित येती भागीरथी ॥ तुंगभद्रा तुळागतीं। सुरानदीप्रवेश परियेसा॥६३॥ ककेराशी 
aå येतां ॥ मलग्रहरा कृष्णासंयुता II ag जन स्नान करितां ।। त्रह्महत्या पापे जाती Ke ॥ 
भीमाकृष्णासंगमेसी॥ स्नान करितां परियेसी ॥ सात जन्म विप्रवंशीं॥ उपजे नर परियेसा LMI 
तुंगभद्रासंगम देख ॥ त्याहूनि फळ त्रिगुण अधिक N निवृत्तिसंगम ऐक)।चतुशुण तयाहूनी ॥६६॥ 
पाताळगंगेचिये स्नानी।। मछिकाजुन दर्शनी ॥ पुण्य पडूगुण तयाहूनि l पुनरावृत्ति तयासी नाहीं 
॥६७॥ लिंगालयीं पुण्य gen सम्मद्रकृष्णासंगर्मी अगण्य ॥ कावेरीसंगमी पंधरा गुण स्नान 
कर मनोभावे ॥६८॥ ताम्रपर्णी येणे परी॥ पुण्य असे स्नानमात्रीं ॥ कृतमाला नदीतीरी ॥| सवे पाप 
परिहरे ॥६९॥। पर्यस्विनी नदी आणिक ॥ भवनाशिनी अतिविशेष ॥ सबै पापें हरती ऐक॥ समुद्र- 
ee ॥ ७०॥ शेषाद्रिकषेत्र श्रीरंगनाथ ॥ पद्मनाभ श्रीमदनंत ॥ पूजा करोनि जावें त्वरित N 
तूणीमल क्षेत्रासी॥ ७१ ॥ समस्त तीर्थे समान ॥ असे आणिक कुंभकोण ॥ कन्याकुमारीदशन ॥ 





^ 
g” 
Å 
म 


RIFF 4 MA 
FIRER * 


ND 
° 

A 

sv 























मत्स्यतीथी स्नान KANO पक्षीतीर्थ असे Tate धनुष्यकोटीनांवें ॥ कावेरी तीर्थ बरवें॥ 
रंगनाथसन्निध ॥७३॥ पुरुषोत्तम चंद्रकुंडसी।। कोटितीर्थं परियेसीं ॥ महालक्ष्मी कोल्हापुरासी ॥ 
दक्षिणकाशी करवीर ॥ ७४ ॥ तया सन्निध असे बरवा ॥ कोल्हग्रामीं नरसिंह देव ॥ परमात्मा 
सदाशिव ॥ तोचि असे प्रत्यक्ष ॥७५॥ भिलवडी कृष्णातीरीं ॥ शक्ति असे भुवनेश्वरी ॥ तेथे तप 
करिती जरी ॥ तोचि ईश्वरीं ऐक्य होय ॥ ७६॥ वरुणासंगम असे बरवें ॥ तेथे तुम्ही 
मनोभावें ॥ स्नान करा माकडेय नांवें ॥ संगमेश्वर पूजावा ॥ ७७॥ ar आश्रम I 
कृष्णातीरीं असती उत्तम ॥ स्नानं लाभें ज्ञानोत्तम ॥ तया सन्निध कृष्णेच्या ॥ ७८ ॥ पुढे 
कृष्णाप्रवाहांत ॥ अमरापूर प्रख्यात ॥ पंचगंगासंगमांत॥ प्रयागाहूनी अधिक पुण्य ॥ ७९ ॥ 


आखिल तीथे तया स्थानीं।। तप करिती सकळ मुनी ॥ सिद्ध होती त्वरित ज्ञानी ॥ अनुपम्य क्षेत्र 


परियेसा ॥ ८० ॥ ऐसें प्रख्यात तये स्थानीं॥ अनुष्टितां ६वस तीनी ॥ अखिळा भीष्ट पावोनी॥ 
पावती त्वरित परमाथे ॥ ८१ ॥ युगालय तीर्थं बरवें ॥ दृष्टी पडतां मुक्त व्हावें ॥ शूपीलय 
तीर्थ नांवें ॥ पुढें असे परियेसा ॥ ८२ ॥ विश्वामित्र ऋषी ख्याती ॥ तपस्थान भगवती ॥ येथे 
समस्त दोष जाती ॥ मलग्रहरासंगमा ॥ ८३ ॥ ost विष्णूमूती ॥ प्रसन्न तयासी 
गायत्री Aaii प्रख्याती ॥ उत्तरवाहिनी कृष्णा असे ॥ ८४ ॥ तया स्थानीं स्नान करितां ॥ 
काशीहूनी अधिकता ॥ एक मंत्र येथें जपतां ॥ कोटिगुणे फळ असे॥८५॥ आणिक असें तीर्थ बरवें ॥ 


a 
घ्या 


&2&०&2&2&2£४२2४४२४2$2555२252 


केदारेश्वर पहावें ॥ पीठापुरीं दत्तात्रेय देवें ॥ वास केला सनातन ॥ ८६ ॥ काय सांगू १५२ 


mr tr Gi 





Er GC-0. In Pu ic Domain.KavikulgurusKalic das Sanskrit University Ramtek Collectio ४ kr त त 











गु | तीथे थोरी ॥ प्रख्यात असे मागिगिरी ॥ सप्तक्रषी Matt तप केलें बहुत दिवस ||. | 
॥ ८७ ॥ वृषभादि कल्याण नगर ॥ तीर्थे असती अपरंपार ॥ न होय संसार येरझार ॥ || 
तया क्षेत्रा आचरावें ॥ ८८ ॥ अहोबळाचें दशन ॥ साठ यज्ञ पुण्य जाण ॥ श्रीगिरीचे |. | 
पाहतां चरण नाहीं जन्म मागुता ॥ ८९ ॥ समस्त तीर्थे भूमीवरी ॥ आचरावीं परिवारीं ॥ बा! | 
रजस्वला होतां जरी ॥ खान करितां दोष होय ॥ ९० ॥ संक्रांति ककोटक धरूनि ॥ त्यजावे | ; op 
तुम्ही मास दोनी ॥ नदीतीरीं वास करिती कोणी ॥ त्यांसी कांही दोष नाहीं ।। ९१ ॥ तयामध्यें | ४ | 
विशेष ॥ त्यजावे तीन दिवस ॥ नदी रजस्वला खास ॥ महानदी येणें परी ॥ ९२॥ 
भागीरथी गोतमीसी ॥ चंद्र भागा सिंधु नदीसी ॥ नर्मदा शरयू परियेसी ॥ वजोवें तुम्ही G | 
दिवस तिन्ही ९३ ॥ ग्रीष्मकाळीं सवे नंदींस ॥ रजस्वला दोष दहा दिवस ॥ वापी कूप A ३३) 
तडागास ॥ एक रात्र AT ॥ ९४ ॥ नवे उदक ज्या दिवशीं ॥ तदा ओळखा रजस्वला ४ Å 
र 





ऐसी ॥ खान करितां महादोषी ॥ येणेपरी वजोवें ॥ ९५॥ साधारण तुम्हांसी ॥ सांगितली 
तीर्थे परियेसी ॥ जें जै पहाल दृष्टीसी ॥ बिधिपूवेक आचरावे ॥ ९६ ॥ ऐकोनि श्रीगुरूचें 
बचन ॥ शिष्य सकळ करिती नमन ॥ गुरुनिरोप घेऊन ॥ निघती शिष्य सकळिक ॥९७॥ सिद्ध 
म्ह्णे नामधारकासी ॥ निरोप घेऊनि श्रीगुरुपाशीं ॥ शिष्य गेलें यात्रेसी ।। राहिले श्रीगुरु 
गोप्यरूपे ॥ ९८ ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ पुढील कथेचा विस्तार ॥ ऐकतां होय मनोहर ॥ | | 
सकळाभीष्टें लाधती ॥ ९९ ॥ ब्ह्मरसाची गोडी ।। सेविती जे घडोघडी ॥ त्यासी होई १५३ | 


RERRRRRRRRRRRRRR Dd 4 









































गु | आवडी ॥ साधे त्वरित परमार्थ ॥ १०० ॥ गुरुचरित्र कामधेनु ॥ श्रोते होवोनि सावधानु॥ अ | 
| में ऐकती भक्तजनु ॥ लाधती चारी पुरुषार्थ । १०१॥ इति श्रीशुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो || | 
र | श्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे तीथेयात्रानिरूपणं नाम पंचदशोऽध्यायः॥। |, ५ 


न | ओवीसंख्या ॥ १०१ ॥ 


॥ श्रीशुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥ 


| 


ह 
> 





CC-0. In. न Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
FSI SRE pa NR å nn ———————Ä = , = == ७३ van NET 
I ses 





PTET TTT TTT TE नव 





| are | 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ विनवी शिष्य नामांकित ॥ सिद्ध योग्यातें gaa सांगा स्वामी वृत्तांत | य 


गुरुचरित्र विस्तारोनी ॥१॥ श्रीगुरु गेले यात्रेसी॥ राहिले शोण गुरूपाशी॥ पुढील कथा वतेली 
केसी ॥ विस्तारोनी सांग पा॥ २ ॥ ऐकोनि शिष्याची वाणी॥ संतोषी झाले सिद्धुनी ॥ धन्य 
शिष्यशिरोमणी॥ गुरुभक्ता नामधारका ॥३॥ अविद्यामायासुषुपतींत ॥ निजलें होतें माझें चित्त ॥ 
तुजलागीं झालें जागृत ॥ ज्ञानज्योति-उदय मज ॥ ४॥ तूंचि भाझा प्राणसखा ॥ ऐक 
शिष्या नामधारका ॥ तुजकरितां जोडले Far गुरूचरित्र आठवलें॥५॥ अज्ञानतिभिर उष्णांत ॥ 
पीडोनि आलो कष्टत ॥ सुधामृतसागरांत ॥ त्वां मातें SUS ॥ ६ ॥ त्वां केलें उपकारासी ॥ 
संतुष्ट झालों मानसीं ॥ पुत्रपोत्री तूं नांदसी॥ देन्य नाहीं तुझे घरीं NON गुरुकृपेचा Å बाळक ॥ 
तुज मानिती सकळ लोक ॥ संदेह न धरितां घेतां भाक ॥ अष्टैश्वर्य नांदसी॥ ८ ॥ गुरुचरित्र 
कामघेलु ॥ सांगेन तुज विस्तारोन ॥ श्रीगुरु राहिले ea I वैजनाथसन्निधेंसी ।।९॥ समस्त 
तीर्थ शिष्यासी ॥ स्वामी निरोपिलें परियेसी ॥ होतों आपण शुरुमूतीपाशीं ॥ सेवा करून अनुक्रमें 
॥१०॥ संवत्सर एक तया स्थानीं॥। अंबा आरोग्यभवानीं॥ होते श्रीगुरु गौप्य होवोनी ॥ स्थान 


बरवें मनोहर ॥ ११॥ असतां तेथे वतेमानीं | आला ब्राह्मण एक मुनी ॥ श्रीगुरूते देखोनी ॥ 
नमन केले भक्तिभावे ॥१२॥ माथा ठेवोनी चरणांवरी ॥ स्तोत्रें करी परोपरी ॥ स्वामी मातें 


तारी तारी ॥ अज्ञानसागरी बुडालो ॥१३॥ तप करितो बहु दिवस ॥ स्थिर नव्हेचि मानस ॥ 


याचि कारणे ज्ञानास॥न दिसे मार्ग आम्हांसी॥१४॥ज्ञानाविर्ण तपास।। बृथा होती सायास॥ तुम्हां १५५ 














थ्या 


5 


RRRRRRRRRRRRR 39 








| 
| 
| 
| 


| इ | देखता मानस॥संतोषलें स्वामिया॥ १५॥ गुरुसेवा बहु दिवस) कैली नाहीं सायास ॥ याचि कारणें |अ 


मानस ॥ स्थिर नोहे स्वामिया,॥ १६॥ तूं तारक विश्वासी म्हणून मातें भेटलासी ॥ उपदेश करावा | 


आम्हांसी ॥ज्ञान होईल त्वरित मज non ऐकोनि शुनीचें वचन ॥ श्रीगुरु पुसती हांसोन।॥ पातलें 


केवी झुनिपण।। गुरुविण सांग मज ॥ १८ ॥ ऐसें gaat श्रीगरुमृर्ती ॥ युनीच्या डोळां अश्रु 
येती ॥ दुःखें दाटला अमित चित्तीं ॥ म्हणे स्वामी गुरुराया।।१९॥ गुरु होता आपणांसी एक ॥ 
अति निष्ट्र त्यांचें वाक्य ॥ मातें गांजिलें अनेक ॥ अकृत्य सेवा सांगे मज || २०॥ न सांगे 
वेदशाख्राध्ययन ॥ तकेभाष्यादि व्याकरण ॥ म्हणे तुझें अंतःकरण ॥ स्थिर नोहे अद्यापि) २१ ॥ 
म्हणोनि सांगे आणिक कांहीं ॥ आपुलें मन स्थिर नाहीं॥ न ऐके याचें वाक्य कांहीं ॥ आणिक 
कोपे मजवरी ॥ २२ ॥ येणें परी बहु दिवशीं ॥ होता तया गुरुपाशीं || बोले मातें निष्ठ्रेसी ।। 
कोपोनि आलों तयावरी ॥ २३ ॥ ऐकोनि त्याचें वचन ॥ श्रीगुरुमूर्ति हास्यवदन ॥ म्हणती 


केसा ब्राह्मण जाण ॥ आत्मघातकी तूं होसी || २४॥ एखादा Få आपुले घरीं॥ मळ विसजीं 


कप 


देव्हारीं ।। आपुले अदृष्ट ऐसें परी ॥ म्हणोनि सांगे सकळिकां ॥ २५ ॥ तैसे तुझें अंतःकरण ॥ 
आपुलें नासिक छेदून ॥ पुढिल्यातें अपशकुन ॥ करणार होसी तूंचि एक॥ २६॥ न विचारिसी 
आपुले गुण ॥ तूंते होय केंचे ज्ञान ॥ गुरुद्रोही तूचि जाण॥ अल्पबुद्धि परियेसा ॥ २७॥ आपुले 
गुरूचे गुणदोष॥ सदा उच्चार करिसी हर्ष ॥ ज्ञान केंचे होय मानस ॥ स्थिर केवीं होय आतां 


॥ २८ ॥ जवळी असतां निधानु ॥ कां हिंडावे रानोरानु ॥ गुरु असतां कामधेनु॥ त्यजोनि १५६ 


år ane Domain: 
på et DES NG 







































आलासी आम्हांपाशी ॥ २९ ॥ गुरुद्रोही जो कवण नर ॥ त्यासी नाहीं इहपर ॥ ज्ञान कैचें |अ 
| होय तो नर ॥ दिवाभीतासरिखाची ॥ ३० ॥ जो जाणे गुरूची सोय ॥ पेदशाख्रादि त्वरित T 
रे | होय ॥ तो सर्वज्ञ शीघ्र होय ॥ गुरु संतुष्ट होतांचि ॥ ३१ ॥ संतोष होता श्रीगुरूसी ॥ 
| अष्टसिद्रि त्याच्या दासी ॥ क्षण न लागता परियेसी ॥ Jaa त्यांसी साध्य ॥३२॥ ऐसी | 
y ऐकूनि गुरुवाणी ॥ माथा ठेवी त्यांचे चरणीं ॥ विनवीतसे कर जोइनि ॥ करुणाबचनें 
| करूनियां।। ३३ ॥ जयजयाजी जगदूशुरु ॥ निर्शुण तूंचि निर्विकारु ॥ ज्ञानसागर अपरंपारु।। 3 
|\5 | उद्धरावें आपणांतें ॥ ३४ ॥ अज्ञानमाया वेष्टोन ॥ नेणें गुरु कैसा कवण ॥ सांगा स्वामी 
|| प्रकाशेन ॥ ज्ञान होय आपणांसी ॥ ३५॥ कैसा गुरु ओळखावा॥ कोणेपरि आहे सेवा ॥ ||. 
| प्रकाश करोनि सांग देवा ॥ विश्ववंद्या शुरुमूर्ती ॥ ३६ ॥ जेणें भाझें मन Rye ॥ होवोनी 
| SR Åge NI ऐसा करणें उपकारु ॥ म्हणोनि चरणीं झागला॥३७॥। करुणावचन ऐकोनि I 
श्रीगुरु म्हणती एक सुनी UA सांगेन विस्तारोनी ॥ गुरुसेवाविधान ॥३८॥ श्रीगुरु म्हणती 
| ऐक सुनी ॥ गुरु म्हणजे जनकजननी॥ उपदेशकती आहे कोणी ॥ तोचि जाण परमगुरु ॥३९॥ 
शुरु हर ARA जाण ॥ स्वरूपे तोचि नारायण॥ मन करूनि निवीण ॥ सेवा करावी भक्तीने 
॥ ४० ॥ एतदर्थ कथा एक॥ सांगेन ते तत्पर ऐक ॥ आदिपवी असे देख ॥ |; 
गुरुसेवाविधान ॥ ४१ ॥ द्वापारांतीं परियेसी ॥ विग्र एक धोम्यक्रपी ॥ तिघे शिष्य होते 
त्यासी ॥ वेदाभ्यास करावया ॥ ४२ ॥ एक आरुणी पांचाळ ॥ दुसरा वेद केवळ ॥ तिसरा १५७ 









































किक कक mer म सबब 








क Sem å a 














आकः == च्च ~= =—===>=—==——= == ——— ER == === 
===. 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





| 


भला॥ तया 
वशी निरोप दिघला॥ ऐक द्विजा est ४६।। शिष्यासी म्हणे 
set ॥ आजि त्वां जावोनि रानीं ॥ इत्तीसि द्यावे तडागपाणी ॥ Star भूमि तृप्त होय 
॥ ४७ ॥ असे वृत्ति तळें खाली ॥ तेथें पोरिली असे साळी ॥ उदक नेवोनि तेथें घाली ॥ शीघ्र 
म्हणे शिष्यासी ॥४८॥ ऐसा गुरुनिरोप होता ॥ गेला शिष्य aat) झाला तडागातं पाहतां II 
कालचा थोर वहातसे ॥४९॥ जेथें उदक वहात ॥ अति दरारा गर्जत ॥ वृत्तिभूमि उन्नत ॥ उदक 
केवीं चढो पाहे ॥५०॥म्हणे आतां काय करू || कोपती आतां मातें गुरु ॥ उदक जातसे FNE Il 
केवीं बांधू म्हणतसे ॥५१॥ आणोनिया शिला दगड N बांधितां होय उदकाआड ॥ पाणी 
जातसे धडाड ॥ जाती पाषाण वाहोनियां ॥ ५२ ॥ प्रयत्न करी नानापरी ॥ कांहीं न चढे ; a 
वारी ।। म्हणे देवा श्रीगुरु हरी || काय करूं म्हणतसे ॥ ५३ ॥ मग आपण मनीं विचार ॥ 


€ ELEN 


श्रीगुरूचे शेतीं न चढे वारी ॥ प्राण त्यजीन निथीरीं॥ गुरुचे वृत्तीनिमित्त ॥ ५४ ॥ निञ्चय 
करूनि मानसीं । मनीं ध्यात श्रीगुरुसी ॥ म्हणे काय आतां उपाय यासी ॥ योजुनी प्रयत्न y 
करावा ॥ ५५॥ उदकाचे प्रवाहांत ॥ घालितां पाषाण जाती वहात || आपण आड पडों Y 


म्हणत ॥ निधोरिलें तये वेळीं ॥ ५६ ॥ हातीं दरडी धरी दं॥ पाय ठेवी दुसरीकडे ॥ झाला १५८ 


[ |: 
E. रि 
| त्र 





























आपण उदकाआडे ॥ मनीं श्रीगुरु ध्यातसे ॥,५७ ॥ ऐसा शिष्यशिरोमणी || निर्वाण करितां |अ 
तरक्षणीं ॥ वृत्तीकडे गेलें पाणी ॥ ग्रवाहाचें अर्धे देखा ॥ ५८॥ af पाणी जैसे तैसे ॥ ह. 
बाहतसे नित्यासरिसें ॥ तयामध्ये शिष्य कैसे ॥ बुडबी अंग आपुलें ॥ ५९॥ ऐसा शिष्य 
तया स्थानीं ॥ बुडाला असे प्रवाहपाणी ॥ गुरूची वृत्ती झाली धणी ॥ उदके पूण परियेसा।।६०॥ |वा 
त्याचा गुरु धोम्यञुनी ॥ विचार करी अंतःकरणीं॥ दिवस गेला अस्तमानीं। अद्यापि शिष्य न 
येचि ॥ ६१॥ ऐसें मनीं विचारीत ॥ गेला आपण बृत्तीत ॥ झालें असे उदक बहुत॥ €तोषला 
बहु मुनी ॥ ६२॥ न देखे शिष्य तथे वेळीं ॥ म्हणोनि मारितसे आरोळी॥ किंबा 
भक्षिले व्याघ्रव्याळी I कोठें आहेसी म्हणतसे ॥ ६३ ॥ ऐसें मुनी विचारीत ॥ उंच 
स्वरें पाचारीत ॥ अरे शिष्य ऐसें म्हणत ॥ प्रेमभावें बोलावी । ६४॥ येणेपरी FEN- 
Fit ॥ पाचारीतसे धोम्यमुनी ॥ शब्द पडे दिष्यकानीं ॥ मग तेथोनि निघाला | 
: 


॥ ६५॥ येवोनिया श्रीगुरूसी ॥ नमन केलें भावेंसी ॥ धोम्यमुनी महाहर्षी ॥ 


आलिंगोनियां आश्वासिला || ६६ ॥ वर दिधला तथे वेळीं ॥ ऐक शिष्या स्तोममोळी ॥ तूते 


सकळ विद्या आली ॥ वेदशाख्नादि व्याकरण ॥ ६७ || ऐसें म्हणतां तत्खणीं ॥ झाला 
विद्यावंत ज्ञानी ॥ लागतसे गुरुचरणीं॥ भक्तिभावे करोनिया || ६८ ॥ कृपानिधि धोम्यमुनी ॥ 
आपुल्या आश्रमांत नेवोनी ॥ निरोप दिधला | 
निरोप घेऊनि शिष्यराणा ॥ गेला आपुल्या 

















संतोषोनी ॥ विवाह आतां करो म्हणे ॥ ६९ 0 
स्वस्थाना ॥ आणिक शिष्य दोघे जाणा ॥ होते १५९ 














तया गुरूजवळी ॥ ७० ॥ दुसरा शिष्य बेद जाणा ॥ गुरूची करी शुश्रूषणा॥ त्याच्या पहावया [| 
अंतःकरणा॥ धोम्य गुरु म्हणतसे || ७१ ॥ धोम्य म्हणे शिष्यासी ॥ सांगेन ऐक तुजसी ।। तुवां |" 
जावोन अहनिशीं ॥ वृत्ती आमुची रक्षावी ॥ ७२॥ रक्षूनियां sten आणार्वे धान्य |, 
घरासी ॥ म्हणतां शिष्य अति हर्षी ।। गेला तया वृत्तीकडे || ७३॥ वृत्ती पिके जोवरी |, 
अहोरात्र कष्ट करी ॥ रास होतां अवसरीं ।। आला आपुल्या गुरूपाशीं ।। ७४ ॥ सांगतां झाला 
श्रीगुरुपाशी ॥ म्हणे वृत्ती भरली राशी ॥ आलो आणावया घरासी ॥ काय निरोप म्हणतसे 

॥ ७५ ॥ मग म्हणे धोम्यसुनी ॥ बा रे शिष्या शिरोमणी ॥ कष्ट केले बहु रानीं ॥ आतां 
घान्य आणावे ॥ ७६ ॥ म्हणोनि देती एक गाडा ॥ तया जुंपूनि एक रेडा ॥। येणें परी घेवोनि 
गाडा। आला ग्ेताजवळीक॥ ७७॥ दोन खंडी साटीसी।॥ भरली शिष्ये गाडियासी ॥ एकीकडे 
राडियासी || जुंपोनि ओढी आपण देखा OE रेडा चाले शीघ्रेसी॥ न ओढवे तयासरसी ॥ 

मग आपुले कंठासी ॥ बांधितां झाला जूं देखा ॥ ७९ ॥ सत्राणें तयासरसी ॥ चालता झाला 

| मार्गासी ॥ रेडा रुतला चिखलासी ॥ आपुले बळें ओढीतसे ॥ ८० ॥ चिखली रुतला रेडा ॥ ; 
म्हणोनी चिंता करी बहु मनीं ॥ आपण ओढी सत्राणीं।॥ गळां फास पडतसे।।८१॥ सोडोनियां |४ 
रोडियासी ॥ काढिला गाडा बाह्यप्रदेशीं ॥ ओढितां आपण गळां फांसीं ॥ पाडूनि प्राण as |G 

| पाहे॥८२॥ इतुके होतां निवीणीं॥ dga पातला धोम्यमुनी ॥ त्या शिष्यातें पाहोनी ॥ कृपा 

| अधिक उपजली ॥ ८३ ॥ सोडोनियां शिष्याते ॥ आलिंगोनि करुणाबहुतें ॥ वर दिधला तयांत ।। १६० 


शु 
; 
R 
V 
å 
- 





das Sanskrit University Ramsk Callsiong का EE हदी पक 60 

















संपन्न तूंचि वेदशाख्री ॥ ८४ ॥ वर देतां तत्क्षणासी ॥ सर्व विद्या आली तयासी ॥ निरोप 
घेवोनि गेला घरासी ॥ शिष्य बैद परियेसा ॥८५॥। तिसरा शिष्य उपमन्यु जाण। सेवेविषयीं 
निपुण ।। गुरुसेवा शुश्रूषणा ॥ बहु करी परियेसा ॥८६॥ त्यासी व्हावा बहुत आहार॥ म्हणोनि 
विद्या नाहीं स्थिर ॥ त्यासी विचारी गुरुवर ॥ काय उपाय करावा ॥ ८७॥ त्यासी 
म्हणे धोम्यश्चुनी ॥ तूते सांगेन ऐके कानीं ॥ नित्य गोधनें नेवोनी ॥ रक्षण करी वनामध्ये 
॥ ८८ ॥ ऐसें म्हणतां तत्क्षणी ॥ नमन केलें त्यांचे चरणीं ॥ शुरं नेवोनियां रानां ॥ तं 
चारिलीं बहुत दिवस ॥ ८९॥ क्षुधा लागली आपणांसी ॥ शीघ्र आणिली घरासी ॥ 
कोपे शुरु तयासी ॥ म्हणे शीघ्र येतोसी कां ॥ ९० ॥ सेविता जाय अस्तमानीं ॥ तंववरी गुरें 
असो दे रानी ॥ येणे परी प्रतिदिनी ॥ वतोवें त्वां म्हणतसे ॥९१॥ अंगीकारोनि शिष्यराणा ॥ 
गुरे घेऊनि गेला वना ॥ क्षुधाक्रांत होवोनिया जाणा॥ चिंतित असे श्रीगुरुसी ॥९२॥ चरती गुरें 
नदीतीरी ॥ आपण तेथें थान करी ॥ तया जवळी घरें चारी॥ असती विप्र-आश्रम तेथे । ।९३॥ 
जाऊनियां तया स्थानासी ॥ भिक्षा मागूनि करी भोजनासी ॥ मग रक्षी गोधनासी ॥ प्रति 
दिवशीं यापरी ॥९४॥ नित्य करी येणें परी ॥ रक्षूनी आणि गुरें घरी॥ वर्ततां ऐसें निरंतरी॥ 
ोम्यञ्चुनी पुसतसे ।।९५॥ गुरु म्हणे शिष्यासी il तूं नित्य गा उपवासी ॥ तुझा देह पृष्टीसी॥ 
कवणे परी होतसे ॥ ९६॥ ऐकोनि श्रीगुरूचें वचन ॥ सांगे शिष्य उपमन्य ॥ भिक्षा करूनि 


og die 


| भोजन ॥ विश्राघरीं तेथें देखा ।॥९७॥ भोजन करूनि प्रतिदिवशीं ॥ गुरें चारोनि येतों निशीं॥ १६१ 


११ 

























































श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ आम्हां सांडोनि केवीं क्ति ॥ ९८ ॥ भिक्षा मागोनि प्रति दिवशीं ।। 
आणोनि द्यावी घरासी ॥ मागुती जावें गुरांपाशीं ॥ घेवोनि यावें निशिकाळी ॥९९॥ गुरुनिरोपें 
थेरे दिवशीं ॥ गेलीं गुरें रानासी ॥ मागे भिक्षा नित्य जैसी ॥ दिधली नेवोनि घरांत ॥१००॥ 
घरीं तयातें भोजन ॥ न होय परिपूर्ण ॥ पुनः जावोनि आपण ॥ भिक्षा करूनि जेवीतसे NR 


A 


नित्य भिक्षा वेळ दोनी ॥ पहिली देवोनि सदनी ॥ दुसरी आपण भक्षोनी॥। काळ ऐसा कंठीतसे 


॥ २ ॥ येणें परी क्कचित्काळ ॥ वर्ततां झाला महास्थूछ ॥ एके दिवशीं गुरु कृपाळ ॥ पुसतसे 


A 


नेत्य भिक्षा मागत ॥ वेळ 


शिष्यातें ।।३॥ शिष्य सांगे वृत्तांत ॥ जेणें आपुली क्षुधा क्षमत ॥ 
दोनी म्हणतसे ॥४॥। एक वेळ घरासी॥ आणोनि देती प्रतिदिवशीँ ॥ दुसरी भिक्षा स्वयेंसी॥कारेता 


भोजन आपण ॥५॥ ऐसें म्हणता धौ म्यञ्चुनी ॥ त्या शिष्यावरी कोपोनी॥। म्हणे भिक्षा वेळ दोनी ॥ | 


आणोनि घरीं देई कां ॥६॥ शुरुनिरोपें येणें परी ॥ दोनी भिक्ष! देवोनि घरीं ॥ केसा शिष्य 
निधीरी ॥ मनीं केश न करीच NON गुरें सहित रानांत ॥ असे शिष्य gare ॥ गोवत्सी 
असे स्तन पीत॥ देखतसे तयासी ॥८॥ स्तन पितां वत्सांसी॥ उच्छिष्ट गळे संधीसी ॥ वायां 
जातें भूमीसी ॥ म्हणोनी आपण जवळ पे शेला ॥९॥ आपण असे क्लुधाक्रांत ॥ म्हणोनि 


A 


गेला धांवत ॥ पसरोनियां दोनी हात ॥ घरी उच्छिष्ट क्षीर देखा ॥११०। ऐसें क्षीरपान करी ।। 
तेणे आपण उदर भरी ॥ दोन वेळ भिक्षा घरीं ॥ देतसे भावभक्तीनें ॥ ११ ॥ अधिक पुष्ट 


झाला त्यानें ॥ म्हणे गुरु अवलोकून ॥ पहा होय याचें शरीरलक्षण ॥ कैसा स्थूळ 





वळा (6 BE या क 
न EEE 
टा है 
å : x 






ल कक FE उल्का 


होतसे ॥ १२ ॥ मागती पुसे तयासी ॥ कवणे रीतीं पुष्ट होसी ॥ सांगे आपुले [अ 


वृत्तांतासी ॥ उछिष्ट क्षीरपान करितो ॥ १३ ॥ ऐकोनि म्हणे शिष्यासी ॥ मतिहीन होय 


उच्छिष्टेंसी ॥ दोष असे बहुवसी ॥ भक्षूं नको म्हणतसे १४॥ भक्षूं नको म्हणे गुरु॥नित्य नाहीं. 
तया आहारु॥ दुसरे दिवशीं क्षुधित येरू काय करूं म्हणतसे ॥ १५॥ येणेपरी गुरेंसहित। जात 
होता रानांत॥। गळत होतें क्षीर बहुत ॥ एक रुईच्या झाडासी॥ १६ ॥ म्हणे बरवे असें क्षीर ॥ 
उच्छिष्ट नव्हे निधोर॥ पान करूं धणीवर) म्हणोनि तेथे बेसला 8 00 पानें तोडोनि द्रोण करी ॥ 
तयामध्ये क्षीर भरी ॥ घेत होता धणीवरी åa भरीलें डोळ्यांत ।॥ १८॥ तेणें गेल्या दृष्टी दोनी ॥ 


हिंडतसे रानोरानीं ॥ गुरें न दिसती नयनीं ॥ म्हणोनि चिंता करीतसे ॥ १९ ॥ कश्तांही 
अक्षहीन ॥ चिंता करीतसे गोधना ॥ गुरें पाहों जातां रानां ॥ पडला एका आंडांत ॥ १२० ॥ 
पडोनियां आडांत ॥ चिंता करी अत्यंत ॥ गुरें गेलीं आतां सत्य॥ गुरु बोलेल मजलागीं॥२१॥ 
पडला शिष्य तये स्थानीं ॥ दिवस गेला अस्तमानी ॥ चिंता करी धोम्यमुनी ॥ अजुनी शिष्य न 
येचि ॥ २२ ॥ म्हणोनि गेला रानासी॥ देखें तेथें गोधनासी ॥ शिष्य नाही म्हणोनी af 
दीपैस्वरें पाधारी ॥। 33 ॥ पाचारितां धोम्यमुनी ॥ ध्यनी पडला शिष्यकानीं ॥ प्रत्युत्तर देतां 
तत्क्षणी ॥ जवळी गेला कृपाळू ॥ २४ ऐकोनियां वृत्तांत ॥ उपजे कृपा अत्यंत ॥ आरिवनो देव 
स्तवी म्हणत ॥ निरोप दिधला तये वेळीं ॥ २५ ॥ गुरुनिरोपें तये वेळीं rart देवां ध्याय 
मनीं ॥ एटी आली दोनी नयनी ॥ आला गुरुसंमुख )॥ २६॥ येवोनियां श्रीगुरूसी ॥नमन करी 






































CC-0. In Public D Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collection 








कक 


भक्तीसी ॥| स्तुती करी बहुवसी ॥ शिष्योत्तमें तये वेळीं ॥२७॥ संतोषोनि धौम्युसुनी।। तया शिष्य |अ 
आलिंगोनी। म्हणे शिष्य शिरोमणी ॥। तुश्लों तुझिया भकतीसी॥२८। प्रसन्न होवोनि शिष्यासी॥ | 
हस्तस्पश मस्तकासी।॥ वेदशास्त्रं तत्षणेसी ॥ आलीं तयां शिष्यासी ॥२९॥ गुरु म्हणे शिष्यासी॥ |, 
जावें आपुल्या घरासी | विवाह करूनि सुर्खेसी ॥ नांदत असे म्हणतसे ॥१३०॥। होईल तुझी बहु बा 
'कौती॥ शिष्य होती बहु जगती ॥ उत्तम नाम विख्याती॥ शिष्य तुझा परियेसी।।३१॥ तोचि तुझ्षिये y 
दाक्षिणिसी || आणील कुंडलें परियेसी ॥ जिंकोनिया शेषासी ॥ कीर्तिवंत होईल ॥३२॥ जनमेजय X 
'राजासो॥ तोच करील उपदेशासी arte सर्पासी ॥ याग करूनी परिथेसा NIR तो उत्तेक 
जाऊन ॥ पुढे केला सर्पयज्ञ। जनमेजयातें प्रेरून॥। समस्त सपे मारविले॥३४॥ ख्याती झाली G 
त्रिभुवनांत ॥तक्षक आणिला इंद्रासहित ॥ गुरुकृपेचे सामथ्ये ॥ ऐसें असे परियेसा ॥३५॥ जो असे | 
गुरुद्रेषक ॥ त्यासी केचा परलोक ॥ अंतीं होय कुंभीपाक ॥ गुरुंद्रोही पातक्यासी ॥३६॥ संतुष्ट | 
| 
र 


I 


करितां गुरूसी॥ काय न सांधे तयासी ॥ वेदशास्त्र ज्ञानरासी॥ लघे क्षण न लागतां ॥२७॥ ऐसे 
जाणोनि मानसी aan हिंडे अविधेसी॥ जाई आपल्या गुरुपाशीं॥तोचिं तुज तारील ॥३८॥त्याचे 

मन संतुष्ट होत ॥ तुज मंत्र साध्य त्वरिती।मन करूनि निश्चित॥ त्वरित जाय म्हणती देखा ॥३९॥ 

ऐसा श्रीगुरु निरोप देतां ॥ वित्र झाला अति ज्ञाता ॥ चरणांवरी ठेविला माथा ॥ विनवीतसे | 
तये वेळीं ॥१४०॥ जयजयाजी शुरुमूती ॥ तूंचि साधन परमार्थी ॥ मातें निरोपिलें प्रीती ॥ | 
तन्वबरोध कृपेनें ॥४१॥ गुरुद्रोही आपण सत्य अपराध घडले मज अमित ॥ गुरूचे FEAT १६४ 


= 4 er A 
कव — `: अजब o >> र 
— ` Så 





| रि 
| El 
८ 
: 

5 

| 
på å 





| चित्त ॥ आतां केदी dad ॥ ४२ ॥ सुवणोदि लोह सकळ॥ भिन्न होतां सांधवेल॥ होता भिन्न 
मुक्ताफळ ॥ केवीं पुन्हां ऐक्य होय ॥ ४३ ॥ अंतःकरण भिन्न झालें aai l प्रयास असे 
ऐक्य करितां ॥ करितां ऐसें माझें मन असतां ॥ काय उपयोग वांचूनी ४४ ॥ ऐसें शरीर माझें 
द्रोही ॥ काय उपयोग वांचूनही ।। जीवित्वाची आशा नाहीं ॥ प्राण त्यजीन गुरुपासीं ॥४५॥ 
ऐसेपरी श्रीगुरूसी ॥ विनवी ब्राह्मण अतिहर्षी agd निघे वेराग्येंसी ॥ निश्चय केला प्राण 
त्यजं ॥ ४६ ॥ अनुतप्त झाला तो ब्राह्मण ॥ निमेळ झालें अंतःकरण ॥ अग्नि लागतां जैसें तृण ॥ 
भस्म होय तत्क्षणी ॥ ४७॥ जेसी कापोसरासी॥ वन्हि लागतां परियेसी ॥ जळोनि जाय 
त्वरितेसी IG तयासी जाहलें ॥ ४८॥ याकारणें पापासी ॥ अनुतप्त होतां परियेसी ॥ 
क्षालन होईल त्वरितेसी ॥ शतजन्मीचे पाप जाथ ॥ ४९॥ निर्वाणरूपं द्विजवर ॥ ' निघाला 
त्यजं कलेवर I MEG गुरूवर ॥ पाचारिले तयासी ॥ १५० ॥ बोलावूनियां विप्रासी | 
निरोप देती कृपेसी ॥ न करी चिंता तूं मानसीं॥ गेले तुझे दुरितदोष ॥ ५१ ॥ वैराग्य 
उपजलें तुझे मनीं ।। दुष्कृत गेलें जळोनी ॥ एकचित्ते करूनी ॥ स्मर आपुले गुरुचरण ॥ ५२ ॥ 
तये वेळीं श्रीगुरूसी ॥ नमन केलें चरणांसी ॥ सदगुरु तूंचि होसी॥ त्रयमूती अवतार ॥ ५३॥ 
तव कृपा हाय जरी ॥ पार्पे कंची शरीरीं ॥ उदय होतां तमारी ॥ अंधकार FA राहे ॥ ५४ ॥ 
ऐसीयापरी श्रीशुरूसी ॥ स्तुति करी भक्तीसी ॥ रोमांच उठले अंगासी ॥ सदगदित कंठ 
झाला I ५५॥ निमेळ मनसी तये Ft माथां ठेवी चरणकमळीं ॥ विनवीतसे करुणाबहाळीं॥ १ 






































द ¢ ञ्ची | 
| तारी श्रीगुरुराया॥५६॥ निर्वाण देखोनि अंतःकरणी मस्तक SAT दक्षिण क वी थ्या 
झाले तत्क्षणी ॥ तया ब्राह्मणासी परियेसा ॥५७॥। वेदशास्त्र तात्काळ॥ मत्राड Å T i रोय 
प्रसन्न झाले गुरुदयाळ ॥ काय न्यून त्या विग्रासी ॥ १८ ॥ परिस लागता SKA शा 3 
सुवर्ण बावन्न कसी ॥ तैसें तया ब्राह्मणासी ॥ ज्ञान झालें परियसा I A A 
| | ब्राह्मणासी श्रीगुरु निरोपिती तयासी।॥आपुचे वाक्य परियेसी। (जाय त्वरित पा ør 7 
जावोनिया गुरुपासी ॥ नमन करी भावेंसी ॥ संतोष होईल भरंबसी॥ ताच ३ E | 
मानीं ॥ ६१ ॥ ऐसे परी गुरुमूर्ती ॥ तया ब्राह्मणास बोधिती ॥ निरोप he $ 
गेला आपुल्या गुरुपाशी ॥६२॥ निरोप देऊन आह्णासी॥ श्रीगुरु x ai व्या | 
भिलवडी ग्रामासी ॥ झुवनेश्वरीसल्लिध ER कृष्णा पश्चिम तटाकेसी॥ AER ap 
श्री राहिले गुप्तेसी ॥ गुरु एकचित्ते परियेसा Av ॥ सिद्ध म्हणे FN 
श्रीगुरु भिछवडीसी ॥ माहिमा वाढला बहुवसी ॥ प्रख्यात असे सांगेन ॥ ६ 













सरस्वतीगंगाधर ॥ सांगे गुरुचरित्र विस्तार ।। ऐकतां होय मनोहर ॥ w 

` ॥ ६६ ॥ इति श्रीगुरुचरित्र ॥ विवेकबोधें शिष्य पवित्र ॥ गुरुभजनें पवित्र । । सवे † के 
॥१६७॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाल्पतरो भ्रीनूसिहसरस्वत्युपाख्यान (EGAN 

gai नाम षोडशोऽध्यायः ओव्या १६७॥ “i 
T o ॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ | 


år s 
0- ir Public Dømain. Kavikulguftr RKalidas Sanskrit University Ram ; 
EE 


BN 
is Sanskrit University Ramtek Collection शै. — 5° EL 








= 


i | 








| amawa | 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ऐक शिष्या नामकरणी ॥ तुं गुरुभक्तशिरोमणी ॥ तुझी भक्ती गुरुचरणी 
॥ लीन होय निर्धारे ॥१॥ पर्जन्य येतां पुढारा जैसा येतो शीतळ बारा॥ सद्गुरुकृपा ET 
ऐक श्रीशुरुचरित्र॥ २॥ असे चरित्र कामधेनू जाण ॥ सांगतों तुज विस्तारोन ॥ एकचित्ते करूनी 
मन ॥ ऐक शिष्या नामधारका॥ ३ ॥ कृष्णावेणी तटाकासी ॥ थुवनेश्वरी पश्चिमेसी ॥ औदुंबर 
बक्षापासी ॥ राहिले शुरु परियेसा॥४॥ गोप्यरूपे असती शुरु ॥ ठाव असे अगोचरु ॥ अनुष्ठान 
घुरंधरु ॥ चातुर्मास्य येणेंपरी॥ ५॥ सिद्भस्थान असे गहन I भुवनेश्वरी सन्निधान। विशेष गुरु 
राहिले म्हणोन ॥ उत्कृष्ट महिमा वाढला असे ॥ ६ ॥ ऐकोनि सिद्धांच वचना॥ नामधारक करी 
नमना श्रीगुरु परमात्मा जाणा॥ कां राहिले गोप्यरूपे॥७॥।काय त्यासी तपोदेश ॥ भिक्षा मागणें 
काय हषे LET संदेश माझ्या मानसास॥ यातें निवारी दातारा en ऐक शिष्या नामधारका ॥ 
भिक्षा मागर्णे पिनाका॥ आणिक सांगेन ऐका ॥ दत्तात्रेय गुरुमूतींसी ॥९॥ कृपासागर दत्तात्रय 
मूर्ती ॥ भिक्षुकरूपी असे दिसती ॥ भक्तजन अनुग्रहाथी॥तीर्थयात्रेसी हिंडती ॥१०॥ अनुपम तीर्थे 
महावीर ॥ असती गोप्य अपार ॥ श्रीगुरुमू्ती परोपकार ॥ प्रगट करी भक्तांठागी ॥११॥भक्तजन 
उद्घाराथे॥ तीर्थ हिंडे श्रीगुरूनाथ ॥ गोप्य व्हावया कारणार्थ॥ समस्त येवोनी मानीत ॥१२॥ 
लपवितां दिनकरासी।। केवीं लपे तेजोराशी ॥ कस्तुरी ठेवितां गोप्येसी ॥। सुगंध केवीं गोप्य होय |) | 
४५ 








॥१३॥ आणिक सांगेन तुजप्रती ॥ कल्पवृक्ष जेवीं जगतीं ॥ जेथें राहे तया क्षिती।। कल्पिलें फळ 


देतसे ॥ १४ ॥ याकारणें तया स्थानीं ॥ सांगेन तुज बिस्तारोनी ॥ प्रगट झाले गुरुपुनी ॥ १६७ 






















































एकवचित्तें परियेसा ॥ १५ ॥ करवीर क्षेत्र नगरांत ॥ ब्राह्मण एक ÅREN शाख्पुराणे विख्यात) 


सांगे सकळ विद्रज्नां ॥ १६ ॥ आद्यवेदी असे आपण N जाणे तर्क व्याकरण ॥ आन्हिकाप्रमाणे . 
| आचरण ॥ कमेमार्गी रत असे ॥ १७।। त्यासी झाला एक सुत॥ मतिमंद असे उपजत मातापिता 
समस्त ॥ गली मरोनि तयाची ॥ १८ ॥ दिवस मास वर्धतां बाळ ॥ वर्ष सात झालीं केवळ I 
व्रतबंध करितो निश्चळ I तया द्विजङुमाराचा | १९ ॥। न ये खानसंध्या तयासी ॥ गायत्रीमंत्र 
परियेसी॥ वेद कैचा मूखीसी ॥ पशुसमान झालासे ॥ २०॥ जेथें सांगती अध्यायन जाऊनि 
आपण शिको म्हणे ॥ तावन्मात्र शिकतां क्षणे ॥ विस्मरति होय तयासी ॥ २१॥ तया ग्रामींचे ' 
विद्ृ्जन ॥ निंदा करिती आपण| fanget जन्मून॥ बिद्या न ये तुजलागीं॥ २२॥ तुझा पिता 
ज्ञानवंत ॥ वेदशाख् अभिज्ञात | त्याच्या पोटीं कसा सुत ॥ उपजलासी दगडापरी ॥२३॥ जळो 
जळो तुझें जिणें ॥ पित्याच्या नांवा आणिलें उणें॥। पोटीं बांधोनि पाषाण ॥ बावीतळीं रिघेनासि 
काँ ॥ २४॥ जन्मोनियां संसारी ॥ वथा झालासि पशूपरी ॥ तुज गती यमपुरी ॥ आचारहीन 
बर्तसी ॥ २५॥ ज्यासी असे विद्या एक॥ तोचि मनुष्यामाजी अधिक N जैसा चिंतामणी Fa 
तैसी विद्या परियेसा ।। २६॥ ब्याचे हृदयीं असे विद्या ॥ त्यासी सकळ भोग सद्या ॥ यशस्वी 
होय सुखसंपदा ॥ समस्तांमध्ये पूज्य तोचि ॥ २७॥ एखाद्या समयीं विदेशासी ॥ जाई नर 
विद्यास्मासी ॥ पूजा करिती त्यासी ॥ विदेश होय स्वदेश ॥२८॥ श्रेष्ठ असेल बय थार ॥ विद्या 
नाहीं अपूज्य नर॥ अश्रेष्ठ असेल एखादा जर॥ बिद्या असतां पूज्य होय ॥ २९॥ ज्याकी नाहीं १६८ 













































































: 
Å क्र 


>>> da 
camer eee EE £ उण शण S 
EUT TE ०-0: In Public Øomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ® PRE 





EEE L ०० 


असे विद्या बहुत ॥ तोचि होय ज्ञानवंत ॥ स्याचिया देहीं देवत ॥ पूजा घेई सकळांपाश्षीं॥३१॥ 
| एखादा असे अधिपति॥ तयासी समस्त वंदिती ॥ तोही आपण अति हर्षी ॥ विद्यावंता पूजीतसे 
| ॥३२॥ ज्याचे घरीं नाहीं धन ॥ त्यासी विद्या असे धन ॥ विद्या शिकावयाचें कारण ॥ तेंचि 
| असें जाण पा ॥ ३३ ॥ ऐकून तयाचें वचन ॥ ब्रह्मचारी करी नमन ॥ स्वामी AGS ज्ञान ॥ 
| | विद्याभ्यास करावया॥३४।।जन्मांतर पूर्वी आपण) केलें नाहीं विद्यादान।।नये विद्या याचि कारण॥। 
|| काय करू ETTER er आपण महादोषी ॥ जरी असेल उपाय यासी॥उद्धरावे जी Fell 
निरोपाषें दातारा ॥३६॥ परिसोन सकळ बाह्मण ॥ सांगती तयासी हांसोन॥ होईल gå तुझें जनन। 
|| कीं येईल विद्या तूते ॥३७॥ तुज केचा विद्याभ्यास ॥ पश्‌ केवळ नरविशेष || भिक्षा मामोनी 

| उदर पोष ॥ अरे Et कुळनाशका ॥३८॥ ऐसें नीच उत्तरेंसी ॥ बोलती द्विजलोक त्यासी ॥ 
| वैराग्य धरोनि मानसी ॥ निघाला असे अरण्यांत ॥ ३९ ॥ मनीं झाला खेदें खिन्न ॥ म्हणे 
| आतां त्यजीन प्राण ॥ समस्त ठेविती दूषण ॥ काय उपयोग वांचोनियां ॥ ४० ॥ जळो जळो | 
आपुले जिणें ॥ पशु झालों मतिहीन ॥ आतां वांचोनी काय करणें॥ म्हणोनि निघाला वैराग्ये 
| ॥ ४१ ॥ feat आमासी ॥ आला तो नर परियेसी ॥ अन्न न घे. उपवासी ॥ पातला | 
निशी दैववशें ॥ ४२ ॥ जेथें असे जगन्माता ॥ भुवनेश्वर विख्याता ॥ तेथें पावला kar 
| करी दर्शन TAA Ne न करी स्नानसंध्या देख || अपार करीतसे दुःख ॥ देबद्वारासंसुख ॥ ` 


























| 
| 
| 
Å 








धरणें घेतलें तयानें ॥ ४४॥ येणेंपरी दिवस तीन्ही ॥ निवोण मन करूनी ॥ अन्नोदक 


त्यजूनी ॥ बेसला होता तो द्विज ॥ ४५ VAR स्वप्न त्यालागोनी ॥ म्हणोनी कोपे बहु 
' मनीं ॥ म्हणे अंबा भवानी ॥ का उपेक्षिसी मजलागीं ॥ ४६ ॥ आक्रेदोनी तये वेळी ॥ 


qa घेऊनी प्रबळी ॥ आपुली जिव्हा तात्काळीं ॥ छेदोनी वाहे देवीचरणी ॥ ४७ ॥ जिव्हा 


` 


| बाहोनी अंबेसी ॥ मागुती म्हणे परियेसी ॥ जरी तूं मज उपेक्षिसी ॥ वाहीन शिर तुझें चरणीं 


॥ ge ऐसे निर्वाण मानसीं ॥ क्रमिता झाला तो निशी ॥ स्वप्न झालें तयासी ॥ ऐका समस्त 
श्रोते हो ॥४९॥ ऐक बाळा ब्रह्मचारी ॥ कां आक्रोशसी आम्हांवरी ।। असे कृष्णापश्चिमतीरीं ।। 
त्वरित जाय तये स्थानीं ॥ ५० ॥ ओदुंबराचे वृक्षातळीं ॥ असे तापसी महाबळी ।॥ अवतार 
पुरुष चंद्रमोळी ॥ तुझी वांच्छा पुरवील ॥ ५१ ॥ ऐसें स्वप्न तयासीं ॥ झालें अभिनव परियेसी 
जाग्रृत होतां तरक्षणेसी ॥ निघाला तेथोनि ब्राह्मण ॥ ५२ ॥ निघाला विप्र त्वरित ॥ पळत 
गेला प्रवाहांत ॥ सादर लक्षितांची तेथें ॥ देखता झाला श्रीगुरूसी ॥ ५३ ॥ चरणांवरी 
ठेवोनियां माथा ॥ अत्यंत स्तोत्र झाला करितां ॥ श्रीगुरुमूती संतोषतां ॥ आश्वासीत तये वेळीं 
॥ ५४ ॥ श्रीगुरुमूतीं संतोषती ॥ माथा हस्त ठेविती ॥ ज्ञान झाले तयाप्रती | जिव्हा आली 
तात्काळिक ॥ ५५ ॥ AG मानससरोवरास ॥ वायस जातां परियेस ॥ तो होय राजहंस ।। 
तेसे झालें Amt ॥ ५६ ॥ चिंतामाणि संपर्केसी ॥ सुवर्णत्व येईल लोहासी ॥ मृत्तिका 


पडतां जांबुनदासी ॥ सुवर्णे जेवीं होय ऐका ॥ ५७ । तैसें तया ब्राह्मणासी ॥ स्पर्श होतां १७० 


वा 
; 


र 
å 
; 
V 
\ 





गुरुचरणांसी ॥ झाली सफळ विद्या त्यासी ॥ वेदशास्त्र तर्क भाष्य ॥ ५८ ॥ सिद्ध म्हणे 


नामधारका ॥ श्रीगुरुमहिमा ऐक निका ॥ जे जे स्थानीं वास देखा ॥ तेर्थे महिमा ऐसी असे "i 


।५९॥ म्हणोनी सरस्वती गंगाधर॥ सांगे गुरुचरित्र विस्तार।। एकतां होय salet I सकळा- 

भीष्ट साधती ॥ ६० ॥ इति श्रीगुरुचरित्र ॥ मूखीसी झालें ज्ञान प्राप्त ॥ तेचि कथा वर्णिली 
येथे ॥ श्रीगुरुप्सादें ॥ ६१ ॥ इति श्रीगुरुचरित्र परमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने 
सिद्धनामधारकसंवादे द्विजोद्धरणं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ओव्या ॥ ६१ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


a 


q 
७ 
वा 


| 


| 


९० 











ee Publick omain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtok Collection क EE å 





॥ श्रीगणेशाय नम: ॥जयजयाजी 'सिद्धमुनी ॥। तूं तारक भवार्णी॥सुधारस aa श्रवर्णी। पूर्ण 


| केला दातारा॥१॥ गुरुचरित्र कल्पतरुवन ॥ ऐकतां न धाय माझं मन ॥ कांक्षा पावे ATENI 


कथामृत ऐकावया ॥२॥ ध्यान लागलें गुरुषरणीं aA नोहे अंतःकरणीं।। कथामृत संजीवनी॥ 
| आणिक निरोप दातारा ॥ ३ ॥ येणेंपरी सिद्धासी॥ विनवी शिष्य भक्तीसी ॥ मस्तक ठेवी 
चरणासी ॥ कृपा भाकी तथे वेळीं ॥४॥ शिष्येवचन ऐकोनी ॥ संतोषले सिढछुनी ॥ 
eg] सांगतात विस्तारोनी ।। ऐका श्रोते एकचित्ते ॥ ५ ॥ ऐक शिष्या शिखामगी )। धन्य धन्य 
| ; | तुझी बाणी ॥ तुझी भक्ती श्रीगुरुचरणी nada झाली निरचर्ये ॥६॥ तुजकरितां आम्हांसी ॥ 
Na ज्ञान झालें परियेसी ॥ गुरूचरित्र आधंतेसी ॥ स्मरण झालें अवधारा ॥ ७॥ भिछवडी स्थान- 
| महिमा RARS अनुपमा ॥ पुढील चरित्र उत्तमा ॥ सांगेन ऐक एकचित्ते Ne कचित्‌काक 
|| तये स्थानीं | गुरु होते गोप्य होवोनी ॥ प्रगट झाले म्हणोनी ॥ पुढें निघाले परियेसा ।। ९॥ 
| : वरुणासंगम असे विख्यात ॥ दक्षिण वारणसी म्हणत ॥ श्रीगुरु आले अवलोकित ॥ भक्तां 


अनुग्रह करावया ॥ १० ॥ पुढें कृष्णातंटाकांत श्रीगुरु तीर्थे पावन करित ॥ पंचगंगा संगम | 


। | ख्यात ॥ तेथें राहिले द्वादशाब्दे ॥ ११ ॥ अनुपम तीर्थ मनोहर ॥ जैसे अविशुक्त काशीपूर ॥ 
V| प्रयागसंमान तीर्थ मनोहर ॥ म्हणोनि राहिले परियेसा ॥१२॥ कुरवपूर महा गहन ॥। कुरुक्षेत्र 
Me] नेचि जाण | पंचगंगा कृष्णासंगम ॥ अति उत्तम परियेसा ॥१३) कृष्णक्षेत्रीं Rak पुण्य ॥ 


तयाहूनी अधिक गुण॥ तीर्थे असे अगम्य म्हणोनि राहिले श्रीगुरु॥१४॥ पंचमंगा AKA १७३ 




















4 DA 4 


v i 
| 


gene अंस gantai ॥ पांच नांवें आहेत थोर ॥ सांगेन ऐक at ॥ १५॥ शिवा भद्र 


प्रख्यात पंचगंगा ॥ आल्या कृष्णेचिया संगा ॥ प्रयागाइनी असे चांगा ॥ संगमस्थान मनोहर 


| ॥ १७ ॥ अमरपूर म्हणोनि ग्राम ॥ स्थान असे अनुपम ॥ जैसा प्रयागसंगम॥ तैसें स्थान 


मनोहर ॥ १८ ॥ वृक्ष असे ओदुंबरु ।। प्रख्यात जाणा कल्पतरु ॥ देव असे अमरेश्वरु || तया 
संगमीं जाण पां ॥ १९ ॥ जेसी वाराणसीपुरी ॥ गंगाभागीरथीतीरीं ॥ पंचनदी संगम थोरी ॥ 
तत्समान परियेसा ॥ २० ॥ अमरेइवरसन्निधानीं ॥ आहेत चौसष्ट योगिनी ॥ शक्तितीथ 


निगेणी ॥ प्रख्यात असे परियेसा ॥ २१ ॥ अमरेश्वर लिंग बरवें ॥ तयासी वंदोनि स्वभावें ॥ 


पूजितां नरें अमर व्हावें ॥ विश्वनाथ तोचि जाणा ॥ २२ ॥ प्रयागीं करितां माघस्नान ॥ जं पुण्य 


होय साधन ॥ शतगुण होय त्याहून ॥ एक खाने परियेसा ॥२३॥ सहज नदीसंगमांत॥। प्रयागा 
| समान विख्यात॥ अमरेश्वर परत्रह्मवस्त ॥ तया स्थानां वसतसे।।२४॥ याकारणें तया स्थानीं।। 


कोटि तीर्थे असती निर्गुणी ।। कृष्णावेण्या दक्षिणवाहिनी ॥ त्यासहित निरंतर ॥२५॥ अमित 
तीर्थे तया स्थानां ॥ सांगतां होय विस्तार पुराणीं ।। अष्टतीर्थं असती गुणी ॥ तया कुष्णाप्रवाहात 
॥ २६॥ उत्तर दिशे असे देखा ॥ वाहे कृष्णा पश्चिमाभिमुखा ॥ शुक्रतीथ'नाम एका ॥ 
ब्रहमहत्या पापं जाती ॥ २७॥ ओदुंबर सन्निधेसी ॥ तीन तीर्थे परियेसी ॥ एकाइनी एक 
अधिकेसी ॥ तीर्थे असती मनोहर ॥२८॥। पापविनाशी काम्यतीर्थ ॥ तिसरें सिद्ध वरदतीर्थ ॥ 


msme å pp dn main.Kavikulguru Kalidas/Sanskrit University Ramtek 
ts - यण A cd og 


भोगावती ॥ कुंभीनदी सरस्वती ॥ पंचगंगा नाम ख्याता ॥ महापापं संहारक ॥ १६ ॥ ऐशा 





| अमरेश्वरसनिधा्थ ॥ अनुपम तीर्थे असती पे ॥ २६ ॥ पुढें संगम पट्‌कुछांत ॥ प्रयागतीथ असे [4 
ख्यात ॥ शक्तितीथ अमरतीथे ॥ कोटितीर्थं परियेसा ॥३०॥ तीर्थे असती अपारी ॥ सांगतां | 
ग्रंथ विस्तारी ॥ याकारणें श्रीगुरु त्या पुरी ॥ राहिले तेथें द्वादशाब्दे ॥ ३१ ॥ कृष्णावेणी नदी 
दोनी ॥ पंचगंगा मिळोनी | सप्तनदी समागम गुणी ॥ काय सांगों पहिमा त्याचा RR ळय 
त्रह्महत्यादि पातकें ॥ जळोनी जाती स्नाने एकें॥ ऐसे Rs Ga रकि 
होती तेथें ॥ ३३ ॥ काय सांगों त्याचा महिमा ।। आणीक द्यावया नाहीं उपमा 
पुण्यकामा ॥ MARE काय वर्णू ॥३४॥ भक्तजनतारणाथ ॥ असे तीर्थे प्रख्यात ॥ राहिले तेथें 
श्रीगरुनाथ ॥ म्हणोनि प्रगट जाहले ॥३५॥ साक्षात्‌ असे कल्पतरु ॥४येभूं वक्ष असे औदुबरु॥ 
गोप्य होतां अगोचरु ॥ राहिले श्रीगुरू तये स्थानीं ॥३६॥-अँक्तअन तारावे हा हेत ॥ म्हणोनि 
तीथे प्रख्यात करीत ॥ राहिले तेथें श्रीगुरुनाथ ॥ म्हणन अगर्ट झाले जाण ॥३७॥ असतां 
पुढें वर्तमानीं ॥ भिक्षा करावया प्रतिदिनीं॥। året मॉध्यान्ही ॥ जाती श्रीगुरु परियेसा 
॥३८॥ तया ग्रामीं द्विज एक ॥ असे वेदाभ्यांसकं mat त्याची पतिसेवक ॥ पतिव्रता 
शिरोमणी ॥ ३९ ॥ सुशील अते ब्राह्मण ॥ शुष्क भिक्षा करी आपण ॥ RART आचरण ॥ | 
असे सात्विक वृत्तीने ॥ ४० ॥ तया 'विश्रमेदिरांत | घेवडा वेल उन्नत ॥ शेंगा निघती | 
अमित ॥ त्यानं उदरपूर्ती करितसे ॥ ४१ ॥ एखादे दिवशीं ब्राह्मणासी ॥ चरू न मिळे परि 
येसी ॥ तयीं शेंगा रांधोनि हर्षी Raa क्रमां येणेपरी ॥४२॥ ऐसा ब्राह्मण दरिद्री ॥ याचक ५ -*' 


325, 














SDS i EU फ र p Tr 


| य | शत्ती उदर भरी ॥ पंचमहायज्ञ कुसरी ॥ अतिथि पूजी भक्तीने ॥ ४३॥ भक्तिपूवेक md 
| | पूजा करी नेमेसी ॥ घेबड्याच्या शेंगा परियेसी ॥ करी शाख नेवेद्य ॥ ४४॥ वतेतां श्रीगुरु एके! य 
| दिवशीं ॥ तयाविग्रमंदिरासी ॥ गेले आपण भिक्षेसी ॥ नेलें वि4 भक्तीर्न | ४५॥ भिक्षा करून 
उकल दरिद्रदोष म्हणोनि निघती तये वेळीं ॥४६॥ 
| तया बिप्रगृहांत ॥ जो होता येळ उन्नत ॥ घेव ६९ नै faren आंगण सवे ART ॥४७॥ 
| तया वेलचें Å कां मूळ ॥ श्रीगुरु छेदिती तोत्काळ/** छाकोनि देती सकळ ॥ गेले आपण 
संगमासी || ४८ | विग्रवनिता तये वेळीं ॥ दुःख GÅ सकळीं ॥ म्हणे पहा हो देव 
बळी ॥ कैसे देवें केलें आम्हां ॥ ४९ ॥ आम्ही तया यतीश्वराखी) काय उपद्रव केला त्यासी ॥ 
छेदिलें आमुच्या ग्रासासी ॥ टाकोनि दिलें भूमीवरी ॥ ५० ॥ री ती नारी ॥ दुःख 
करी अनिवारी || पति तिचा कोपें वारी ॥ म्हणे प्रारूध प्रमाण ॥ ५९॥ भ्रतार म्हणे तये 
| : वेळीं ॥ जें होणांर तया काळी ॥ निर्माण करी चंद्रमौळी ॥ तया आधीन विश्व जा 
विश्वव्यापक नारायण ॥ उत्पत्तिस्थितिल्या कारण ॥ पिपीलिकादिः स्थूल जी) 
] ARR करीतसे ॥ ५३॥ आयुरन्नं प्रयच्छती ॥ ऐसे बोल वेदश्रुती ॥ पंचानना आहार 
|| केबी करीतसे प्रत्यही ॥ ५४॥ चौऱ्यांयशीं लक्ष जीवांशीं ॥ स्थूल am समस्तांसी 
निर्माण केलें आहारासी । उत्पत्ति केलेसी तद | 
VI पोषितों हे सृष्टी | आमुचें प्रारब्ध असे भ्या । तैसें फळ आपणांसी ॥ ५६॥ पूवेजन्मीं १७६ 


रल.“ मिळे 



















हू 
=== TT gn meu 


(3| निक्षेपण ॥ सुकृत अब5 इ ८ | | 
॥ ५७ ॥ आपुलें देव असतां IG पुढिल्या बोलता FE um आरण त भक्षण ॥कवणा | 
बोल सांगे मज ॥५८॥ बोल ठेविसी इंश्ररासी agè अजित न विचारिसी ॥ ग्रास घेतला ह | 
म्हणसी ॥ अविद्या माया वेष्टोनी ॥५९॥ तो कारक आम्हांसी ॥ म्हणोनि आला भिक्षेसी ॥ नेलं 


~ 


आमुच्या दरिद्रासी ॥ तोचि तारील अंतीं आम्हां॥६०॥ येणेपरी खियेसी ॥ संबोधित परियेसी No 















द्वारीं ॥ काढों म्हणे द्विजवरी ॥ खाणिता झाला त्या काळीं ॥ ६२॥ काढिता वेल मूळासी ॥ ४ 
लागला कुंभ निधानेसी ॥ आनंद झाला बहुवसी ॥ घेवोनि गेला घरांत ॥६३॥ NAAS | 
वर्तलें ॥ यतीश्वर प्रसन्न झाले ॥ म्हणोनि वेलासी तोडिलें॥ निधान लाघलें आम्हांसी ENG 
नर नव्हे तो योगेश्वर ॥ होय ईश्वरी अवतार ॥ आम्हां भेटला देन्यहर ॥ म्हणे चला apart ४७ 
॥ ६५ || जावोनी संगमीं गुरुपासी ॥ पूजा करिती भावेंसी ॥ वृत्तांत सांगितला त्यासी ॥ 
तथे वेळीं हर्षयुक्त ॥६६॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ तुम्हीं हें न सांगावें set ॥ 
अखंड लक्ष्मी तुमचे वंशीं ॥ आम्हां प्रकटतां जाईल ॥ ६७॥ ऐशापरी द्रिजासी I सांगती 
श्रीगुरु परियेसी ॥ सुखी असावें आपुल्या verdt gaei नांदावे ॥६ cll pr सा वर लाधोन॥ 
गेला घरीं तो ब्राह्मण ॥ श्रीगुरुकृपा ऐसी जाण ॥ दशेनमात्रें देन्य हरे ॥६९॥ ज्यासी होईल |Y | 

गुरुकृपा ॥ त्यासी कैसें दैन्य बापा ॥ कल्प असतां तापा ॥ केवी घडो शकेल ॥ ७० ॥ देवें å | 


ल्ज्ज़्ज़्ब्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्छ्छज्छ््ड å od A 












x 










Ga 


| RRR RRR 47 z ह 














उणा असेल नरु॥ तेणे भजावा जागुरु॥ तोचि पावेल पेलपारु ॥ पूज्य दोय य्‌ 
जा कां भजेल श्रीगुरूतें ॥ इहपर सांधे तयातें ॥ अखण्ड लक्ष्मी ET ।। us 
नांदती ॥ ७२॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ श्रीगुरुमाहेमा आहें सी ॥ भजावे 
मनोभावेसी ॥ कामधेनु तुझे घरीं ॥७३॥ गंगाधराचा नंदन ॥ सांगे JANT विस्तारोन ॥ 
पुढील कथामृतप/न ॥ ऐका श्रोते हो एकचित्ते ॥ ७४॥ इति श्रीगुरुचरित्रासत | विवेकसार 
अयावित ॥ विप्रदैन्यहरण येथ ॥ कथा निरोपिली ॥७५॥ इति श्रीगुरुचरित्र परमकृशकलप कल्पेतरो 
श्रीनासिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे अष्टादशोऽध्यायः ॥ ओव्या ॥ ७५ 9 

. 


tag 





II श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 


कु सुल ` ५ De Eyr 
22३. HI å w 





ज्र ज्र 4 
$ X ~ i ध्या 
CC-0. In Public Dömain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Ui ty Ramtek Collection EE च 3 
क ता == a % ERE 5 जा om, ee ] 























RIR y HPA MG 


| amaan | अध्याय १९ वा | 
ae Su EL 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक शिष्यराणा ॥ लागला सिद्धाचिया चरणां॥ कर जोडोनियां 


जाणा ॥ विनवीतसे तथे वेळीं ॥१॥ जयजयाजी योगेश्वरा ॥ तूंच ज्योती अधकारा ॥ भक्तजन- 
मनोहरा ॥ भवसागरतारक तुं ॥ २ ॥ अज्ञानतिमिर रजनींत ।। निजलो होतों मदोन्मत्त ॥ 
गुरुचरित्र मज अमृत ॥ प्राशन RAS दातारा ॥३॥ त्यानें झालें मन चेतन ॥ ज्ञानक 
प्रकाशन ॥ तुझे कृपेनें जागृत होवोन ॥ झालों स्वामी सिद्धमुनी Nel पुढील कथाविस्तारा ॥ 
आज्ञा द्यावी जी योगेश्वरा ॥ कृपा करी गा दातारा ॥ म्हणोनी लागला चरणासी ॥ N 
ऐकोनियां शिष्यवचनी।संतोषला सिद्ध आपण ॥ सांगतसे विस्तारोन।शुरुमहिमा अनुपम्य।।६॥ 
शिष्योत्तमा नामांकिता ॥ सांगेन ऐक गुरुची कथा ॥ ओदुंबर वृक्षाखालता ॥ होते गुरु परियेसा 
॥७॥ ऐकोन सिद्भाचे वचन ॥ नामधारक करी प्रश्न ॥ अनेक पुण्यवृक्ष AGA ॥ कां प्रीति 
औदुंबरी ॥८॥ अश्वत्थ वृक्ष असे थोर॥ म्हणोनि सांगती वेद चार॥ श्रीगुरुसी आवडे ओदुंबर॥ 
कारण कवण निरोपावें ॥९ सिद्ध म्हणे नामांकिता॥ सांगेन त्याचिया वृतांता॥ जधी नृसिंह 
अवतार होता ॥ हिरण्यकश्यप वधाथे ॥१०॥ नखेंकरूनि Hardt ॥ विदारियेले कोपेसी ॥ 
आंतड़ी काढूनियां हषी।। घालीतसे माळ गळां॥११॥ तया देत्याचे पोटीं॥विष होतें. काळकुटी ॥ 


जैसी वडवाग्नी मोठी ॥ तैस विष परियेसी ।।१२॥ विदारण करितां देत्यासी॥ वेघलें. विष तया 


नखासी ॥ तापलीं नखे परियेसी॥ ऐक शिष्या एकचित्ते ॥१३॥ तये समयीं महालक्ष्मी ॥ घेऊनि 
आली अतिप्रेमी। औदुंबर KG नामी ॥ शांती करणें नखासी ॥१४॥ तये FÅ शीतलाथे ॥ 





ae > PE g me EEE कया न न स =R क्य नका > 





| | 
| R 
| च 
| 4 
| v 
| Ù 
EA 





नखे रोविलीं ओढुंबरांत ॥ विषायी झाला शांत ॥ उग्र नरसिंह शांत झाला ॥ १५ । शांत झाला |अ 
| 


नरसिंह देव ॥ देता झाला लक्ष्मीस खेंव ॥ संतोषोनि उभय देव ।। वर देती तये वेळीं ॥१९॥ | 


तये वेळीं औदुंबरासी ॥ देतो वर हृषीकेशी ॥ सदा सफळ तूंचि होसी॥ कल्पवृक्ष तुझे नाम।।१७॥ 


जे जन भजती भक्तीसी ॥ काम्य होय त्वरितेसी ॥ तुज देखितांचि परियेसी ॥ उग्र विष शांत 
होय ॥१८॥ जे सेविती मनुष्यलोक।। कामना करूनि अनेक॥ फलम्रापि दोय AR पापावेगळा 
होय नर ॥१९॥ वांझ नारी सेवा करितां ॥ पुत्र होती सत्वरतां॥ जे जन असती देन्यपीडिता॥ 
सेवितां होती श्रियायुक्त ॥२०॥ तुझे छायेसी जळांत ॥ खान करितां पुण्य बहुत ॥ भागीरथीचें 
स्नान करित ॥ तितुकें पुण्य परियेसा ॥२१॥। तुझे छाये बैसोन ॥ जे जन करिती अनुष्ठान ॥ 
अनंत फळ होय ज्ञान॥कल्पिले फळ होय तयासी ।२२॥ तुज सेवी त्या नरासी। व्याधि न होय कवणे 
दिवशीं I त्रद्मह॒त्यादि महादोषी॥पुनीत होय परियेसा I जे जे कल्पोनि मानसीं॥तुज सेविती 
भावेंसी।।कल्पब्ृक्षसमानेसी।।सिद्धि पावती अवधारा UR BL मी सदा सवे तुजपासीं।।लक्ष्मीसहित 
संतोषी ॥ म्हणोनि वर देती हपी॥नरसिंहमूर्ति तथे वेठीं॥२५॥ ऐसा वृक्ष ओऔदुंबरु ॥ कलियुगी 
तोचि कल्पतरु ॥ नरसिंहमूर्ति होता ऋर ॥ शांत झाला तयापाशी ॥२६॥ याकारणें श्रीगुरुमूर्ती 
नरसिंहमंत्रें उपासना करिती ॥ उग्र करावया शांती ॥ ओऔटुंबरी वास करिती ॥२७॥ अवतार 
आपण तयाचे) स्थान आपुलें असे साचें॥शमन करावया SATA म्हणोनि वास ओदुंबरी ॥२८॥ 
सहज वृक्ष औदुंबर ॥ कल्पवृक्षसमान तरु॥ विशेष वास करी शुरु ॥ कल्पिली फळें तेथे होती 


CC-0. In Public Domain.Kavjkulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


S कतला en 





== == - nnan =—=="% pe 








गु ४ 
& 


| 
G 


॥२६॥ तया कस्पटुमातळी ।। होते श्रीगुरु चंद्रमोळी। ब्रह्माविष्णुनेत्रभाळी ।। मनुष्यदेह घरोनियां | 


॥३०॥ भक्तजनतारणार्थ ॥ पावन करी सर्व तीथे ॥ अवतार Aye श्रीगुरुनाथ ॥ भूमीवरी 
q 


बर्ततसे ॥३ १॥ वृक्षातळीं अहनिशां ॥ श्रीगुरु असती गौप्येसी ॥ माध्यान्हकाळ समयासी ॥ 
समारंभ होय तेथे ॥ ३२॥ अमरेश्वर सन्निधानीं ॥ वसती चोसष्ट योगिनी ॥ पूजा करावया 
माध्यान्ही ॥ श्रीगुरुजवळी येती नित्य ॥३३॥ नमन करून भक्तीसी ॥ नेती आपुल्या मंदिरासी॥ 
पूजा करिती विधानेसी ॥ गंध परिमळ सुगंधयुक्त ।३४॥ आराधोनी तया घरीं ॥ पुनरपि येती 
ओदुंबरी | एखाद्या समयी द्विजवरी।विस्मय करिती देखोनियां।३५।म्हणती अभिनव यती कैसा॥ 
न करी भिक्षा ग्रामांत ऐसा । असे सदा अरण्यवासा | कबणेपरी काळ कंठी NIKU पाहूं ATA बते- 
मान ॥ एखादा नर ठेवून ॥ ऐसें बोलती नगरजन॥ पाईं अंत यतीश्वराचा॥३७॥ ऐसे विचारूनी 
मानसी ॥ गेले संगमस्थानासी॥ माध्यान समयीं तयासी ॥ उपजे भय अंतःकरणी ॥३८॥ पाहो 
म्हणती गुरूचा अंत ॥ तेचि देखती यमाचा पंथ ॥ ऐसे विग्र मदोन्मत्त ॥ अधोगती तेचि जाती 


राखीत ॥४०॥ त्याने देखिले श्रीगुरुसी ॥ योगिनी आल्या पूजेसी ॥ गंगेमध्ये येतां केसी ॥ वाट 
झाली जळांत ॥४१॥ पिस्मय करी तो नर ॥ म्हणे केसा यतीश्वर ॥ द्विभाग झाले गंगातीर॥ 
केवी गेला गंगेत ॥ ४२॥ श्रीगुरुनाथ नशुनी ॥ पूजा करिती यागिनी ॥ भिक्षा तेथें 
करोनी ॥ आले मागुती बाहेर ॥ ४३ ॥ पाहात होता गंगानुज ॥ म्हणे केसे झालें चोज ॥ 


kal 


च्या|. - 


१९ 


॥३९॥ उपजतां भय ब्राह्मणांसी॥गेले आपुल्या स्थानासी॥ तव गंगानुज थाडियेसी ॥ होता वृत्ति | 


8 


å 








कक 


अवतार होईल ईश्वरकाज ॥ म्हणोनि पूजित देवकन्या ४४ ॥ येरे दिवशीं मागुती ॥ हातीं 
घेऊन आरती || देवकन्या ओवाळती ॥ श्रीगुरूतें नमोनी ॥४५॥ पुन्हां गंगाप्रवाहांत ॥ श्रीगुरु 
am योगिनींसाहित ।। जो का नर होता पहात ।। तोहि गेला सर्वेचि ॥ ४६॥ नदींत जातां |, ९ 
श्रोगुरु ॥ द्विभाग जाहलें गंगेचें वारु ॥ दिसे अनुपम नगरु ॥ रत्नखचित MYE ।।४७॥ | 
अमरावती समान नगर ॥ जैसें तेज दिनकर ॥ श्रीगुरु जाता समस्त नर॥ घेऊनि आले | 
आरती ॥४८॥ ओवाळून आरती ॥ नेलें आपुल्या मंदिराप्रती ॥ सिंहासन रत्नखचिती ॥ 
Sat घातलें तये वेळीं ॥४९॥ पूजा करिती विधीसी ॥ उपचारे हो पोडशी ॥ अनेकापरी 
षड्सेसी ॥ आरोगण केलें तये वेळीं ॥५०॥ देखोनियां नरासी ॥ म्हणती तूं कां आलासी ॥ 
विनवी नर स्वामीसी ॥ सहज आलो दशना ॥५१॥ ऐसे बोलोनी अनन्य शरण ॥ तल्लीन 
होवोनि अंतःकरण ॥ म्हणे गिरिजारमण॥ होसी त्रिमूर्ती तूंचि एक ॥५२॥ न कळे तुझे 
स्वरूपज्ञान ॥ संसारमाया Avis ॥ तुं तारक भवाणे ॥ उद्भरावें स्वामिया | ५३ ॥ तूं तारक 
विश्वासी ॥ म्हणोनि भूमी अवतरलासी ॥ अज्ञान म्हणे रजनीसी ॥ ज्योतिस्वरूप तूंचि एक 
॥५४॥ तुझ दर्शन होय ज्यासी ॥ सर्वाभीष्टं होतीं त्यासी ॥ इहपर अग्रयासी ॥ जोडे क्षण 
न लागतां ॥ ५५॥ ऐसा नानापरी देखा ॥ स्तोत्र करी नर ऐका ॥ संतोषोनि गुरुनायका ॥ || 
आश्चास्तिले तये वेळीं ॥५६॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ तुझें दैन्य गेलें परियेसीं SV 
इच्छा मानसीं ॥ सकळाभीष्टें पावसी ॥ ५७॥ तुवां पाहिलें वतैमानेसीं ॥ न सांगावें १८२ 






sa 


D Å 





-५] 











PTT TCI 






CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
ME £ M saeir sR SR र र : 


=> Jessen jon — Mn e ही 














et RP EEE Dae -a pr टं > a ca er ¢ 222 पट z sette 


















ग | कवणापासी | ज्या दिवशीं प्रकट करिसी । मुक्ती पावशी तात्काळ ॥ "४८ ॥ येणेपरी |अ 
तयासी ॥ सांगती श्रीगुरु परियेसी ॥ आरे औदुंबरासी ॥ गंगानुजसमागमें ॥५९॥ श्रीगुरु 
निरोप घेऊन ॥ गेला गंगानुज आपण ॥ वृत्तिस्थानीं जातां जाण ॥ निधान त्यासी लाघलें å 
॥ ६० ॥ ज्ञानवंत झाला नर ॥ गुरूचा नित्य अनुचर ॥ धनधान्य पुत्रपौत्र ॥ अखिलानंदें |बा 
बर्ततसे ॥६१॥ भक्तिभावे श्रीगुरूसी ॥ नमन करी प्रतिदिवशीं ॥ सेवा करी कलत्रेंसी ॥ 
एकभावें करुनियां ॥६२॥ वर्ततां ऐसें एके दिवशीं || आली पौणिमा माधमासी ॥ नमन करूनि 
श्रीगुरूसी || विनवीतसे तो भक्त ॥६३।। म्हणे स्वामी जगदगुरु ॥ माधस्नान प्रयाग थोरु ॥ 
म्हणून सांगती द्विजवरु ॥ क्षेत्र थोर थोर काशीपूर ॥ ६४ ॥ कैसे प्रयाग काशीस्थान ॥ केसे | 

वाराणसी भुवन ॥ नेणो आपण ज्ञातिहीन ॥ कृपा करणें स्वामिया ॥ ६५ ॥ श्रीगुरु म्हणती 
तयासी ॥ पंचगंगासंगमेंसी ॥ प्रयाग जाणावें भरंवसी | काशीपुरी तें गुरुस्थळं ॥ ६६ UNG 
दक्षिण प्रयाग कोल्हापूर ॥ त्रिस्थळीं असे मनोहर ॥ जरी पाहसी प्रत्यक्षाकार ॥ दावीन तुज | 
चाल आतां ॥ ६७ ॥ बैसले होते व्याप्राजिनीं ॥ मार्गे घरी रे वढ set मनोव | 
तत्क्षणी re प्रयागा प्रातःकाळी।६८॥तेथें स्नान करोनी॥गेले काशीस माध्यान्हीं।विश्वनाथासी (४ 
दाखवूनी ।। सवेंचि गेले गयेसी ॥६९॥ ऐसें Bre आचरोनी ॥ आले परतोनि अस्तमानीं ॥ 
येणेपरी तथे स्थानीं॥देखतां झाला तो नर।।७०॥विश्वनाटक श्रीगुरुपूर्ती॥प्रगट झाली असे कीती ॥ 


+ ७७ A 


श्रीगुरुमनीं विचारिती॥ आतां येथें गोप्य व्हावें ॥७१॥ ऐसेपरी तये स्थानीं ॥ गुप्त झाले शुरुछुनी १८३ 








































ulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek 
















RIR 








RRRR DAS. 


अमरेश्वराते पुसोनी ॥ निघते झाले तथे वेळीं ॥ ७२ ॥ श्रीगुरु निघतां तैथोनी ॥ आपल्या चौसष्ठ | 


३ ७ ७ A A R A- 
योगिनी ॥ विनविती करुणावचनीं ॥ आम्हां ठेवोनि केवी जासी ॥७३॥ नित्य तुझ्या दशेनासी I 


तापत्रय हरती क्षणेसीं॥ अन्नपूर्णी तुम्हांपाशीं ॥ केवी राहूं स्वामिया ।॥।७४॥ येणेपरी श्रीगुरुसी II 


योगिनी बिनविती भक्तीसी ॥ भक्तवत्सले संतोषी ॥ दिधला वर तथे वेळीं ॥७५॥ श्रीगुरु 
म्हणती तयांसी II सदा असो ओढुंबरापाशीं ॥ प्रकट जाणें पूर्वेसी॥ स्थान आशुष र्थि असे 
॥७६॥ तुम्हीं राहावें ओदुंबरी ॥ अमरपूर पश्चिमतीरी ।॥ अन्नपूणो निधारी ॥ ओदुँबरीं ठेवितो 
॥७७॥ कल्पवृक्ष औदुंबर ॥ तेथें असा तुम्हीं स्थिर || अमरपूर परिममतीर ॥ आम्हां स्थान हॅचि 
जाणा ॥७८॥ प्रख्यात होईल स्थान बहुत ॥ समस्त नर पूजा करीत ॥ मनकामना होय त्वरित ॥ 
तुम्ही त्यासी साह्य व्हावे ॥७९॥ तुम्हांसहित ओदुंबर ॥ आझुच्या पादुका मनोहर ॥ पूजा 
करिती जे तत्पर । मनकामना पुरती जाण ॥८०॥ तेथें असे अन्नपूणी ॥ नित्य असे आराधना॥ 
तेणें होय मनकामना ॥ चतुर्विध पुरुषार्थ ॥८१॥ पापविनाश काम्यतीर्थी ॥ सिद्ध तीर्थी स्नान 
करिती ॥ सात वेळां स्नान करिती॥ तुम्हांसहित आदुंबरी ॥८२॥ साठ वर्षे वांझेंसी॥ पुत्र होती 
शतायुषी ॥ ब्रह्महत्यादि पापे नाशी ॥ स्नानमात्रें त्या तीर्थी ॥ ८३ ॥ सोमस्रयेग्रहणंसी ॥ 


अमावास्या संक्रमणेसी ॥ स्नान करितां भक्तीसी ॥ अनंत पुण्य असे देखा ॥८४॥ सोमवारीं 


A A? ७७ ALN ` रो ` 
अमावास्येसी ॥ व्यतिपातादि परवेणीसी ।। स्नान करितां फळं केसी ॥ एका श्रात ॥ 


एकचित्ते ॥८५॥ सुवणेग्रंग रोप्यखुरेसी ॥ अलंकारूनि घेनूसी ॥ सहस्र कषिला ब्राह्मणासी ॥ 


HRS NR - CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





वा 


RRS 


१५८३४ 
हट रे ऱ क पूल तात 
वल (कः pr SR > VIET क eso: rrr है : s : | å टं | 7 











#2&2&2&262#2&#<28<2#<2&#ड3#<£<#<४<४< PANG 


कः 5 ij EE y SPREE 4 4 MES EEE 


सुरनदीतीरी दिलें फळ असे ॥ ८६॥ भक्तिभावें करोनि देखा ॥ अन्न घालिता ब्राह्मणा |अ 


एका | कोटिभोजन ब्राह्मण ऐका ॥ पुण्य असें परियेसा ॥ ८७ ॥ ओदुंबर FAT ॥ 
जप करितां मन निभढीं ॥ कोटिगुणे फळें आगळी ॥ होम केल्या ऐसेचि ॥ ८८ ॥ रुद्र जपोन 
एकादश ॥ करितां पूजा मानस ॥ अतिरुद्र केलें फळ सच्श ॥ एकचि पुण्य परियेसा ॥ ८९ ॥ 
मंदगति प्रदक्षिणा || करितां पावे अनंत पुण्या ॥ पदोपदीं वाजपेय यज्ञा।फळ असे परियेसा।९०॥ 
नमन करितां येणेपरी ॥ पुण्य असे अपरंपरी ॥ प्रदक्षिणा दोन चारी ॥ करूनि करणें नमस्कार 
॥९१॥ कुष्टी असे अंगहीन ॥ त्यानें करितां प्रदक्षिणा ॥ लक्ष वेळ करितां जाण ॥ देवासमान 
होय देह ॥९२॥ ऐसें स्थान मनोहरु।। सहज असे कल्पतरु ॥ म्हणोनि सांगताती गुरु॥चतुःषष्टी 
योगिनींसी ॥९३॥ ऐसा निरोप घेऊन ॥ श्रीगुरु निघाले तेथोन ॥ जेथें होतें गाणगापुरथुवन I 
भीमातीरी अनुपम ॥ ९४ ॥ विश्वरूप जगन्नाथ ॥ अखिला ठायीं असे वसत॥ gå प्रीति 
बहुत ॥ नित्य तेथें वसतसे ॥९५॥ गोप्य राहोनि ओदुंबरीं ॥ प्रकटरूपं गाणगापुरी ॥ राहिले 
श्रीगुरु प्रीतिकरी ॥ प्रख्यात झालें परियेसा ।।९६॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ श्रीगुरुमहिमा 
आहे ऐसी ॥ प्रकट झाले बहुवसी ।॥ गाणगापुरी परियेसा ॥९७॥ म्हणोनि सरस्वती गंगाधर ॥ 
सांगे गुरुचरित्र विस्तार॥। भक्तिपूर्वक ऐकतां नर ॥ लाभे चतुर्विध पुरुषार्थ । ९८ ॥ गुरुचरित्र 


~ 
A 


| “री 
A 


RREI का कक SoS 





































| ग | कामधेनु ॥ जे ऐकती भक्तजलु ॥ त्यांचे घरीं निधानु ॥ सकळाभीष्टें पावती ॥ ९९ ॥ इति 
', | श्रीगुरुषरित्रामृत ॥ कल्पवृक्ष ओदुंबर तेथ ॥ यक्षिणी योगिनी स्थापित ॥ आपण राहिले |, 
Å गुप्तत्वें ॥१००॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकर्पतरी श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनाम- |१९ 
al धारकसंवादे द्रिजोडरणं नाम नवदशमो5ध्यायः । । ओव्या ॥ १०० ॥ वा 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 


| | dkt EE EE 


| PTT RNS NSN S$ 


AO 
A 
AN 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
5 2 2 ; Jemen —— 














I 
q 
R 
Ua 
V 
å 








At CEE ह्या ~ LASERS 7 याळ 





[ «mm | अध्याय ९० वा 
॥ श्रीगणेशाय नमः ।। नामधारक शिष्यराणा ॥ लागला सिद्धाचिया चरणां ॥ हात जोडूनि विनवी 
जाणा ॥ भावभक्तीकरूनियां ॥ १॥ पुसतसे तये वेळीं ॥ माथा ठेवोनि चरणकमळीं ॥ जयजयाजी 
सिद्ध मौळी ॥ विनवीतसे अवधारा ॥२॥ स्वामी निरोपिलें आम्हांसी ॥ गुरु आले गाणगापुरासी || 
महिमा वाढला बहुवसी ॥ ओदुंबरी असती जाण ॥३॥ वर देऊनि योगिनींसी ॥ आपण आले 
प्रकटतेसी ॥ पुढें तया स्थाना केशी ॥ कीतिं विस्तारे निरोपावी ॥ ४ ॥ वृक्ष सांगसी 
औदुंबरु ॥ निश्चये म्हणसी कल्पतरु॥ पुढें कवणा झाला वरु ॥ निरोपावे दातारा ॥ ५ ॥ 
शिष्यवचन ऐकोनी I संतोषला सिद्ध मुनी ॥ सांगतसे विस्तारोनी ॥ ओदंब्रस्थानमहिमा 
॥ ६ ॥ सिद्ध म्हणे ऐक बाळा ॥ किती सांगूं गुरूची लीला । ओदुंबरी सर्वकाळ ॥ वास 
आपण असे जाण ॥ ७॥ जया नांव आंदुंबरु ॥ काय पुससी त्याचा वरु ॥ तेथें अहोरात्र 
गुरु ॥ कल्पिलें फळ देतसे ॥ ८ ॥ अमित झाला तेथें महिमा॥ सांगावयास अशक्य आम्हां ॥ 
एखादा सांगों दृष्टांत तुम्हां ॥ शिष्योत्तमा नामधारका ॥ ९ ॥ शिरोळ नाम ग्रामासी ॥ विप्र 
एक परियेसी ॥ होता सदाचार मानसीं ॥ वेदीं रत जाण पां ॥१०॥ त्याची भायो पतिव्रता ॥ 
शांत असे सुशीलता । पुत्र होवोनि सर्वेच मरतां ॥ कष्टतसे येणेपरी AR ॥ पांच पुत्र 
तिसी झाले ॥ सर्वेच daa पावले ॥ अनेक देव आराधिले ॥ न वांचती कवणेपरी ॥१२॥ 
दुःख करितसे नारी ॥ त्रत उपास अपरंपारीं ॥ पूवैकमे असे थोरी ॥ स्थिर न होती तिचे पुत्र 


॥ १३ ॥ गृहिणीकमेविपाकेसी ॥ बिचार करिती या दोषी ॥ पुत्र शोक व्दावयासी ॥ सांगती १८७ 


> पु < I ` 
77७5 तय |. 
रं £ 











| पातक तये वेळीं ॥ १४ ॥ सांगताती Aass ॥ पुत्र न वांचती काय कारण ॥ पूर्जन्मींचा |अ 
दोष गुण ॥ विस्तार करितां तये वेळीं ॥ १५ ॥ गर्भपात ख्रियांसी ॥ जे जन करिती तामसी ॥ 
पावती वांझ जन्मांतरासी ॥ झाले पुत्र मरती जाण ॥ १६ ॥ अश्वगोवध करी ॥ वांझ हो 
सदा जरी ॥ एखादा परद्रव्य अ5हारी ॥ अपुत्र होय तोचि जाणा ॥ १७॥ बिप्र म्हणती 
तयासी ॥ तुझा पूर्वजन्म दोषी ॥ सांगों दिसेल तें आम्हांसी ॥ एकाचित्तें अवधारा ॥ १८ ॥ 
शोनकगोत्र द्विजापासीं ॥ तुवां घेतलें ऋणासी ॥ मागतां तूं न देसी ॥ कष्टला तो ब्राह्मण 
॥ १९ ॥ लोभी होता तो ब्राह्मण ॥ द्रव्यास्तव दिधला प्राण ॥ आत्महत्या केली त्यानें ॥ 


तोचि पिशाच्च झालासे ॥ २० ॥ तो गर्भपात करितो तुज ॥ जन्मतां मृत्यु पाववी तो द्विज ॥ 
तुझें कमे असें चोज ॥ आपुली जोडी भोगावी ॥ २१॥ ऐकोनि ब्राह्मणाचे वचन ॥ विग्रवनिता 
देखें खिन्न ॥ अनुतस होवोनि अंतःकरण ॥ द्विजचरणीं लागला ॥ २२ ॥ कर जोडोनि तये 
वेळीं ॥ faat विनवी करुणाबहाळी॥ माथा ठेवोनि चरणकमळीं ॥ पुसतसे तयासी ।। २३॥ 
ऐसी मी पापी दुराचारी ॥ बुडाले पापसागरीं॥ स्वामी मातें तारी तारी ॥ उपाय सांगा 
म्हणतसे ॥ २४॥ ऐसे पापाचे हळाहळीं ॥ भक्षिल्ये असे मी चांडाळी ॥ औषधी सांगा तुम्ही 
सकळीं ॥ म्हणोनियां विनवीतसे ।। २५ il विप्र म्हणती तियेसी ॥ केलें तुवां त्रह्महत्येसी॥। 


अपहारिलें द्रव्यासी ॥ ब्राह्मण पिशाच्च झाला असे ॥ २६॥ जधीं मेला तो Ra- 






















SYRER. M 2) dl Ma 








स्स्स er yr e CoE TR RIS ७ ` नभ ३४) >) 
Y ळत ut 7 N ag nN कल्क... ov Rr < कक कं, eA gr AE Å 


जन्मांतरी ॥ २७ ॥ त्याची करा उद्घारगती ॥ सोळावे कमे करावें रीती ॥ द्रव्य द्यावे एक शती ॥ | भ 


तया गोत्र द्विजासी ॥ २८॥ तेणें होईल तुज वरवें ॥ आचरावें एकभावें ॥ कृष्णातीरीं असावें ॥ 
उपदास करावें एक मास ॥२९॥ पंचगंगा संगमासी ।। तीर्थे असती बहुवसी ॥ ओदुंबर वृक्षासी ॥ 
आराधावें परियेसा ॥ ३० ॥ पापविनाशीं करूनि स्नान ॥ अभिषेकोनि गुरुचरण ॥ ert 
ब्राह्मणभोजन ॥ पुनः स्नान काम्यतीर्थी॥३ १॥विधिपुवेक श्रीगुरुचरणीं॥ पूजा करावी एक मनीं ॥ 
येणेपरी भक्ति निवोण ॥ मास एक stat ॥३२॥ स्थान असे गुरुपरणाचें ॥ श्रीनृसिंहसर- 
स्वतीचें ॥ तुझे दोष जातील साचे ॥ होतील पुत्र शतायुषी ॥३३॥ मास आचारोनी येणेंपरी N 
मग विप्राते पाचारी ॥ द्रव्ये द्यावे शौनकगोत्रीं ॥ द्विजवरांसी एक शत ॥३४॥त्याचें नांवें कमे 
सकळ ॥ आचरोनी मन निर्मळ ॥ होतील तुझे कष्ट सकळ॥ श्रीगुरुनाथ तारील पें ॥ ३५॥ 
गुरुस्मरण करोनि मनीं ॥ तूं जप करी श्रीगुरुचरणी ॥ तुझें पाप होईल धुणी ॥ ब्रह्मसमंध परिहरेल 
॥३६॥ ऐसें सांगतां ट्रिजवरीं ॥ ऐकोनि सती चिंता करी ॥ शत द्रव्य आमुचे घरीं ॥ कधीं न 
मिळे परियेसा ॥३७॥ कष्ट करूनि आपुल्या देहीं ॥ उपवासादि पूजा पाही ॥ मासोपवास एक 
भावी ॥ करीन आपण गुरुसेवा N ३८॥ येणेपरी ती नारी ॥ सांगे आपण निर्धारी ॥ ऐकोनिया 
ट्रिजवरीं ॥ निरोप दिधला तथे वेळीं ॥३९॥ विप्र म्हणती ऐक ard तूते द्रव्य इतुर्के न मिळे ॥ 
सेवा करी मन निमेळें ॥ श्रीगुरुचरणी आतांचि॥४ ०॥ निष्कृति तुझिये पापासी ॥ श्रीगुरु करील 


परोयेसी । औदुंबरसब्रिधानेसी ॥ वास असे निरंतर ॥ ४१॥ तो कृपाळू भक्तासी ॥ निवारील १ 


थ्या 


q 
२० 
वा| 


Na 


| 


८९ 


























ब्रह्महत्येसी ॥ शक्ति असेल तुझी जेसी ॥ द्रव्य वेंची गुरुनिरोपें ॥४२॥ ऐकोनि द्विजाचें वचन ॥ 
| विप्रवनिता संतोषोन।।गेली त्वरित धावोन।॥जियें स्नान seine ३॥। स्नान करोनि संगमासी ॥ 
विधिपूर्वक पापविनाशी ॥ सात वेळ स्नानासी ॥ करी ओदुंबरप्रदक्षिणा ॥४४॥ काम्यतीर्थी 
करोनि स्नान ॥ पूजीतसे श्रीगुरुचरण ॥ करूनि प्रदक्षिणा नमन ॥ करीतसे उपवास ॥ ४५॥ 
येणेपरी दिवस तीनीं॥सेवा करी ती भामिनी। तोंच विग्र आला tiligt मागे एकशता !।४६॥ 
| अद्यापि तूं द्रव्य न देसी ॥ घेईन तुझ्या प्राणासी ॥ पुढें तुझ्या बंशासी॥वाटों नेदी सर्वथा।४७॥ 
वाया सायास करिसी ॥ पुत्र केचा तुझे वशासी ॥ म्हणोनि कोपें मारावयासी ॥ आला 
विग्र mia ॥ ४८ ॥ भयचकित विप्रवनिता ॥ ओदुंबराआड रिघतां ॥ तवं देखिले श्रीगुरु 
नाथा ॥ तया पाठी रिघाली ॥४९॥ अभय देवोनि नारीसी ॥ निवारिलें त्राह्मणासी ।। पुसती 
श्रीगुरु तयासी ॥ कां मारिसी RAT ॥५०॥ विप्र सांगे श्रीगुरुसी ॥ जन्मांतरी इने आपणांसी ॥। 
'अपहारिलें द्रव्यासी ॥ प्राण त्यजिला यास्तव ॥ ५१ ॥ स्वामी कृपाळ सर्वांसी ॥ आमुचे 
शत्रूचा पक्षपात करिशी ॥ तुम्हीं यतीश्वर तापसी ॥ पक्षपात करूं नये ॥ ५२॥ ऐकोनि 
तयाचें वचन ॥ श्रीगुरु म्हणती कोपोन ॥ उपद्रविसी कां भक्तजन ॥ तूंतें शिक्षा करीन मी 
॥ ५३ ॥ आम्ही सांगो जेणें रीती ॥ जरी एकसी हिताचे अर्थी ॥ तुज होईल सदगती ॥ 
पिशाच्चत्व परिहरेल ॥ ५४॥ जे कां देईल विप्रवनिता ॥ तुवां अंगिकारावें सर्वथा ॥ जरी न 
थे तुझिया चित्ता ॥ तरी जाय येथोन ॥ ५५॥ रक्षीन आपुल्या भक्तासी ॥ अभिष्ट चिंती 


220... य Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
e S 


me आड Eon ES 2 ० > 
क रमन पथ कर — 22० a gn 2 सतत नचा. 


१ 


अ 


RARER IEEE ERE STS ES 


IRR 





वचन पिशाच्चें करूनि नमन।स्वामी देखिले तुझे चरण | उद्धरावें आपणासी।।५७॥। जेणेपरी आप- | 
णांसी॥ उद्गार होय सदगतीसी।। कवणेपरी निरोप देसी ॥ अंगीकारूं स्वामिया ॥५८॥ श्रीगुरु |. 
म्हणती तयासी विप्रवनिता भावेंसी ॥ कमे केल्या दहावे दिवशीं ॥ गति होईल तुजला | 
जाण ॥ ५९ ॥ ऐसे सांगूनि तयासी ॥ गुरु सांगतां Rt ॥ जें असेल तुझेपाशी ॥ अपण 
करी तया नांवें ॥६०॥ अष्टतीथी खान करी ॥ तया नावें निर्धारी ।। दश दिवस येणेपरी ॥ 
“स्नपन करीं Meat ॥६१॥ ब्रह्महत्या तुझा दोष ॥ गेला त्वरित निःशेष anga पूणीयुष ॥ 
होतील म्हणती श्रीगुरु ॥ ६२॥ ऐसें देखोनि जागृती । विप्रवनिता भयचकिती ॥ ज्ञानें पाहे 
श्रीगुरुमूर्ती ॥ न विसंबे मनांत ॥६३॥ श्रीगुरुनिरोप दहा दिवस ॥ केले आचरण परियेस ॥ 
ब्रह्महत्या गेला दोष ॥ गती झाली ब्राह्मणासी ॥ ६४ ॥ येरे दिवशी स्वरांत ॥ प्रत्यक्ष आला 
गुरुनाथ ।। नारळफळें दोन देत ॥ भरली ओटी तियेची ॥ ६५।। म्हणे पारणें करावें आतां ॥ 
पुत्र होती तुज तत्त्वता ॥ पुढें वाढे संत नता ॥ चिंता न करी मानसीं ॥ ६६॥ श्रीगुरुनिरोपें 
आराधन ॥ केलें दांपत्ये मिळोन ॥ प्रकट झाला गुरु आपण संपर्क लोह परिसासी ॥ ६७॥ ४ | 
चिंतामणिस्पशे होता ॥ लोहपाषाणा कांचनता ॥ तैसी ती विप्रवनिता ।। पापावेगळी त्वरित %9 
झाली ॥ ६८ ॥ पुढें तये नारीसी ॥ पुत्र दोन ai ॥ झाले श्रीगुरुकृपंसी ॥ एकचित्ते | 
परियेसा ॥६९॥। पुढें व्रतबंध करी ज्येष्ठ पुत्रासी || समारंभ आनंदेसी ॥ चौलकर्म दुजियासी॥ १९१ 








| 
षः 
; 

: 
E 

















न्‍ 
; 
; 
| 








करूं पाहती मातापिता ॥ ७० ॥ समारंभ करी जननी प्रीती ॥ करिती झाली आयती ॥ पूव 
दिवशीं मध्यान्हराती ॥ आली व्याधी कुमारासी ॥ ७१॥ सुखभरित आनंदें होती ॥ चोलमुंजी 


एकाहुनि एक अधिक ॥ तयामध्ये तीव्र जो का॥ धनुर्वात तो झाला॥७३॥ अवयव सव वाकोनि॥ 
दिसे भयानक नयनीं ॥ येणेपरी दिवस तीनी ॥ कष्टतसे तो बाळ ॥७४॥ चवथे दिवशीं 


आक्रोशोनी भूमीसी ॥ आपटी शिर सत्राणेसी ।। पाषाण घेवोनि हृदयासी ॥ धात करी ती 
नारी ॥७६॥ देह टाकी धरणीबरी ॥ निर्जीव होवोनि क्षणभरी ॥ आठवी दुःख अपारी ॥ 
नयने वारिपूर्ण झालीं noon प्रेतपुत्रावरी लोळे ॥ आलिंगीतसे बळें ॥ वेष्टोनियां मायाजाळें ॥ 
आलापीतसे ते नारी ॥ ७८ ॥ म्हणे ताता पृत्रराया ॥ प्राणरक्षक माझ्या प्रिया ॥ माते केवी 
सोडोनियां ॥ जासी कोठें सांग पां ॥ ७९ ॥ कोठें गेलासी खेळावया ॥ «at क्षीर जातसे 
वाया || शीघ्र येई बा ठाकोनियां ॥ पुत्रा माझ्या प्राणप्रिया ॥ ८० ॥ केवीं विसरूं तुझे गुण ॥ 
पुत्रा माझे तूं निधान ॥ तुझे गोजिरें बोलणें ॥ केवीं विसरूं पुत्रराया ॥ ८१॥ तुझें रूप दिसे 
उन्नती ॥ केवी देखो सुशीळ स्थिती ॥ निधान देखतां स्वप्नस्थिती ॥ तैसे मज चाळविठें ॥८२॥ 
पुत्र व्याले पांच जण ॥ त्यांत एक हें निधान ॥ जेव्हां झालें गर्भधारण ॥ तेव्हांपासोनी संतोष 
॥८३॥ डोहळे मज उत्तम होती | åt नसे चिंता चित्ती ॥ अति उल्हास मजप्रती ॥ मज होईल 


pA म 


करूं पहाती ॥ पुत्राची वर्षे मोजिती ॥ तंव मन दुःखित झालें ॥ ७२ ॥ व्याधि असती अनेक I 


अस्तमानी ॥ पंचत्व पावला तत्क्षणी ॥ शोक करितसे जननी ॥ ऐका श्रोते एकचित्ते ॥७५॥ 


A 
| 


RRRRRRRRRRRRRR 3 2 £ 


१९२ 





















€&2&2&2&2&2&2४२6२$२6258266च च MID 4 ५.4 











_ ननमनवलल 


है x oR pr me + ee :3:८:- ८ ~ - pess 
२५७०-३७ Bent porer == — ह n a a TN GRESS jr EE 
EE क Jos हक क्र: ०७९“ कं 


म्हणोनियां ॥ ८४ ॥ श्रीगुरूनें मातें दिधला वर ॥ पुत्र होईल निर्धार ॥ तेणें मज हष |अ 


थोर ॥ वरद पिंड होई हा ॥ ८५ ॥ जधीं तुज प्रसवलें ॥ अनंत सौख्य लाधलें ॥ प्राणप्रिया 
तुज पोषिलें ॥ माते रक्षिसी म्हणोनियां ॥ ८६ ॥ मज भरवसा तुझा बहुत ॥ वृद्धापकाळीं 


पोषक म्हणत ॥ आम्हां सोडोनि जाशी उचित ॥ धर्म नव्हे पुत्रराया ॥ ८७॥ दुःख झाले मज. 


बहुत ॥ विसरले बाळा तुज देखता ॥ ÅR तारक आम्हां सत्य ॥ म्हणोनि विश्वासलों आम्हीं 
॥ ८८ ॥ ऐसें नानापरी देख ॥ दुःख करित बहुत शोक ॥ निवारिती सकळ लोक ॥ 
वाया दुःख कायसे ॥८९॥ देवदानव ऋषीश्वरांसी ॥ होणार न चुके कवणासी ॥ ब्रह्मा लिही 
ललाटासी ॥ तेंचि अढळ जाण पां ॥ ९० ॥ अवतार होतीं हरिहर ॥ तेही न रहाता स्थिर ॥ 
तुम्ही तरी मनुष्य नर ॥ काय अढळ तुम्हांतें ॥ ९१ ॥ येणेपरी सांगती जन॥ आणिक दुःखें 
आठवी मन ॥ म्हणे मातें दिलीं जाण || स्थिर म्हणोनि दोन्ही फळें॥९२॥ श्रीनृसिंहसरस्वती ॥ 
भूमंडळीं महाख्याती ॥ ओदुंबरी सदा बसती ॥ तेणें दिधले पुत्र मज ॥ ९३ ॥ त्याचे बोल केवीं 
मिथ्या ॥ माझा असे वरद पिता ॥ त्यासी घडे माझी हत्या ॥ पुत्रासवें देईन प्राण ॥ ९४॥ 
म्हणोनि आठवी श्रीगुरूसी ॥ देवा मज गांजिलेसी ॥ विश्वासलें तुम्हांसी ॥ सत्य वाक्य तुझे 
म्हणोनियां ॥ ९५ ॥ सत्य संकल्प तूंचि होसी ॥ म्हणोनि होत्ये विश्वासी ॥ घात केला 
बाळासी॥ विश्वासघातकी केवीं म्हणो ॥ ९६॥ त्रयमूतीचा अवतार ॥ तूं नृसिंहसरस्वती नर ॥ 


भ्रुवा! बिभीषणा दिधला वर ॥ केवी सत्य म्हणों आतां ॥ ९७॥ तुझिया बोला विश्वासिलें ॥ १९३ 


ao 






|: 
रि 
A 
Va 
y 
| 
y 
% 





आतां भाते उपक्षिलें ॥ भने निश्चये निष्ठुर केळे ॥ प्राण देईन तुम्हांवरी ॥ ९८ ॥ 
te येती तुझ्या स्थानां ॥ सेवा करिती निवप्तोनी ॥ ओरटुंबरा प्रदक्षिणा करुनी ॥ 


पुरथरभं करिताती ISSI आपण केलें पुरश्चरण ॥ फळा आलें मज साधन ॥ आतां तुजवरी 
देतें प्राण ॥ काय विश्वास तुझे स्थानी ॥ १०० ॥ कीर्ति होईल asia ॥ आश्चुवा तुवां केला 
घात ॥ पुढें तुज भजती भक्त ॥ काय भरंवसा तयांसी॥ १॥ ब्रह्मस्व रोषे पीडोन ॥ धरिले दृढ 
चरण ॥ अंगीकारोनी मध्यं त्यजणे॥ टाकितां कोण धम घडे।। २ ॥ व्याघ्रातें धेनु भिवोन॥ जाय 
आणिकापासी ठाकोन ॥ तो घेइ तिचा प्राण ॥ तयापरी मज झालें ॥३॥ की एखादा देवळासी ॥ 
जात असे पूजेसी | तें देऊळ तयासी || सृत्युरूपे वर पडे॥ ४ ॥। तयापरी आपणांसी ॥ झाले स्वामी 
परियेसी | माझ्या प्राणसुतासी ।। न राखिले दवराया॥ ५॥ येणेपरी अहोरात्रीं॥ दुःख करी ती 


A 


नारी ॥ रात्र गेली येणेंपरी ॥ ती न ऐके कोणाचें ॥ ६ ॥ द्विज मिळोनि सकळीं येती तथे 


ख्रियेजवळी ॥ वाया दुःख सवे काळीं ॥ करिसी å मूखपणें ।। ७॥ जे जे समयीं होणार गती॥ | 
ब्रह्मादिकांसी न चुकती॥ चला जाऊं गंगेप्रती ॥ संस्कार प्रेता करावया ॥८॥ ऐसें वचन ऐकोनी || 
आक्रोश थोर करोनी । प्रेत पोटाशीं धरोनी ॥ दीधस्वरे रडतसे ।९॥ आपणांसहित प्रेतासी ॥ . 


करावें अधिप्रवेशाशी Ai नेदी प्रेतासी ॥ म्हणोनि उरीं बांधितसे॥ ११०॥ लोक म्हणती 
AN INGA: 0 QA bad ~ ` * ५ HØEN 
तिथेसी ॥ नव्हेसी तूं खरी कर्कशी ।। प्रेतासवें प्राण देशी ॥ कोण धमे सांग आम्हां॥११॥न देखो 


न ऐको कानीं || पुत्रासवें कोणी गेले प्राणी ॥ वायां बोलसी मूखेपणी ॥ आत्महत्या महादोषी. 


RRR AT 


a 
` 


TS 


























g 
च 
IR 
å 
४५ 
; 
| 
र्ट 
Va 
४५ 
4 


युत्रासवे ॥ १३ ॥ दिवस आला दोन प्रहर ॥ प्रेतास करूं नेदी संस्कार ॥ अथवा न पाहे 
गगातार ॥ ग्रामा आकांत प्रवतेला ॥१४॥ इतुकिया अवसरीं ॥ आला एक ब्रह्मचारी॥ सांगे 


सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे गुरुचरित्र विस्तार ॥ ऐकतां होय मनोहर ॥ शतायुषी पुत्र होय 
॥ १८ ॥ भक्तिपूवेक श्रवण करिती ॥ व्याधि न होय शरीराप्रती ॥ पूर्णायुषी ते होती ॥ सत्य 
माना माझ बोल ॥ १९॥ इति श्रीशुरुचरित्रामृत ॥ विप्रा्रियेसी संतान देत ॥ ्राह्मणसंमध पार 
हारीत ॥ नासिहसरस्वती परियेसी ॥१२०॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनसिंहसर- 


ll अजुरुदात्रयापणमस्तु ll 


तीते सविस्तारीं ॥ आत्मज्ञान तथे वेळीं ॥ १५ ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ पुढें अपूर्व झालें. 
एका ॥ जह्मचारी आला एक ॥ बोधिता झाला ज्ञान तिसी ॥ १६ ॥ ब्रह्मचारी नव्हे तोचि 
गुरु ॥ आला वषधारा नरु ॥ नृसिंहसरस्वती अवतारु ॥ भक्तवत्सल परियेसा ॥१७॥ म्ह्ण 


स्वत्युपाख्याने [सद्धनामधारकसंबादे ब्रह्मसमंधपरिहरो नाम विंशोऽध्यायः ॥ ओव्या॥१२०॥ 


॥ १२॥ नानापरी तियेसी ॥ बोलती लोक परियेसी N केला नियभ निश्चर्येसी। प्राण त्यजीन | 


2 ME व To 


r 








— म üi : 
RAR AR HR Å SAK ER A २ 


fi Å i | र 


Si 
ti 


psg 


| å | 
z BILAR LAR HOKSNES ER 


PDomain.Kavikul ru alidas Sanskrit anskri it University-Rami y Rat tek Collectio i å i ) के je 











PIRRRRRRRRRRRRRR a 97 3 6s 





III IT आ oe ener me सन जन्नत rnd EE 2%%8 


तयें प्रेतजननीसी ॥ १ ॥ ब्रह्मचारी म्हणे नारीसी ॥ मूढपणें दुःख करिसी ॥ कोण वांचला 
धरणीसी ॥ या संसारीं सांग मज ॥ २॥ उपजला कोण मेला कोण॥ उत्पत्ति झाली कोठोन ॥ 
जळांत उपजे जेसा फेन॥ बुदबुद राहे कोठें स्थिर ॥ ३ ॥ ऐसा देह पंचभूतीं ॥ मिळोनि होय 
आकृती ॥ वेगळा होतां पंचभू तीं अव्यक्त होय देह जाण॥४॥ तया पंचभूतांचे गुण ॥ मायापाश्चीं 
वेशेन ॥ भ्रांती लाविती देह म्हणोन ॥ पुत्र मित्रकलत्रमिषें । ५॥ सन्त्र रज तमो गुण ॥ तयांपासोन 
वेगळाले लक्षण कमे त्यासी प्रधान ॥ होत असे जाण पां ॥ ६॥ देवत्व होय सत्वगुण ॥ 
रजोगुण मनुष्य जाण ॥ दैत्यांसी तमोगुण ॥ गुणानुसारें कर्मे घडती॥ ७॥ जेणें कर्मे आचरती ॥ 
सुकृत अथवा दुष्कृती ॥ तेशीच होय फलप्राप्ती आपलें आपण भोगावें len जैसी गुणाची 
वासना ॥ इंद्रिये तयाधीन जाणा ॥ माथापाशीं वेष्टोन ॥ सुखदुःखे लिप्त करिती ॥ ९ ॥ या 
संसारवतेमानीं उपजती नर कमोनुगुणीं॥आपुल्या आजेवापासोनी ga: भोगिताती ॥ १ ०॥ 
कल्प कोटि वर्षें ज्यासी॥ असती आयुष्ये देव ऋषी ॥ न सुटे कमे तयांसी॥ मनुष्याचा कवण 
पाड ॥११॥ एखादा नर देवाधीन।।काळ क्रमी आपुले गुण॥ कमें न होती तयाधीन । देहधारी येणें 
परी ॥१२॥ जो असे देहधारी ॥ त्यासी विकार नानापरी ॥ स्थिर नव्हे तो निर्धारी ॥ amgå 
पाप म्हणावया ॥ १३ ॥ याकारणे ज्ञानवंत ॥ संतोष न करी उपजत॥ अथवा नरा होय मृत्यु ॥ 


दुःख आपण करूं नये ॥ १४ ॥ जधीं गर्भसंभव होता ॥ काय दिसे आकारता॥ अव्यक्त दिसे १५) 











| ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ सिद्ध म्हणे नामधारंका ॥ ब्रह्मचारी कारणिका ॥ उपदेशी ज्ञान निका॥ |अ 


ध्या 
q 
र्र 

T 


| 
| 





गु Fan] सवांचि होय अव्यक्त Ñ ॥ १५॥ बुदबुद निघती जैसी जळीं ॥ सवेंचि नासती तातकाळी || [अ 


T 

a तेसा देह सवे काळीं ॥ स्थिर नव्हे सथा ॥ १६ ॥ जधी गर उत्पन्न झाले ॥ विनाश म्हणोनि 
रि| जाणिले ॥ कर्मानुबंधे जैशी फळें ॥ तैसें भोगणे देहासी ॥१७॥। कोणी मरती पू्ेवयेंसी || अथवा | 
न | भरती बृद्पणेंसी॥ आपलें अर्जित असें जैशी ॥ तेणेंपरी घडे जाणा॥१८॥ मायापाशीं वेशेनि ॥ 
| FEAT पिता सुत जननी ॥ कलत्र मित्र तेणें गुणी ॥ ag आपुलें म्हणती Fe I १९॥ निर्मळ 
Va देह म्हणों जरी ॥ उत्पत्ती मांस रुधिशं ॥ मळमूत्रांत अघोरी ॥ उदभव झाला परियेसा ॥२०॥ 

| FUGER उपजतांची॥ललार्टी लिहितो विरंची॥ सुकृत अथवा दुष्कृतेची।। भोग भोगणे म्हणोनी | 
; ॥। २१ ॥ ऐसें कमे काळासी ॥ जिंके नाहीं परियेसी ॥ याकारणें देहासी ।। नित्यत्व नाहीं 
परियेसा || २२ ॥ dt fara दिसे जसे ॥ कोणी धरावें भरंवसे ॥ इंद्रजाल गारुड जैसे || 


स्थिर केवी मानिजे ॥ २३ ॥ तुझे तूंचि सांग पहिलें ॥ कोटि वेळां जन्म झाले |। मनुष्य किंबा 
पशुत्व लाधले ॥ पक्षी अथवा कृमिरूप ॥२४॥ जरी होतीस मनुष्ययोनी ॥ कोण कोणाची सांग | 


v जननी ॥ कोणकोणाची होतीस गृहिणी ॥ सांग तुझें å निश्चये ॥२५॥ कवण तुझं मातापिता ॥ 
VA जन्मांतरींची सांग आतां ॥ वायां दुःख करिसी बृथा ॥ पुत्र आपुला म्हणोनी ॥२६॥ पंचभूता- 
y TE RE ll चर्ममांस अस्थिमज्जासमूह ॥ वेष्टोनियां नांवें देह ॥ मळबद्ध असे जाण || २७॥ 
(८ | कचा पुत्र कोठें मृत्यु ॥ वायां भ्रमोनी कां रडत ॥ सांडोनि दे कैचे परेत ॥ संस्कारिती ठोकिकाथे ५) 
Vel ॥२८॥ येणेंपरी ब्रह्मचारी ॥ सांगे तत्त्व विस्तारी ॥। परिसोनिया बिग्रनारी॥ विनवीतसे तयासी १६ 


mitt DE MER ing Sd SRS ee 
«pp CC-0. In Publi&Domain.Kavikulguru-Kalidas : rit University Ramtek Collection). क. 

















॥ २९॥ विग्रवनिता तये वेळीं ॥ विनवीतसे करुणाबहाढीं ॥ स्वामी निरोपिलें धर्मे सकळी । 
परि स्थिर नव्हे अंतःकरण ॥ ३० ॥ प्रारब्ध प्रमाण म्हणों जरी || कां भजावा श्रीहरी ॥ परि 


g 
R ! 

के थर A कै ` A (md ` A NN q 
z संपर्क लोह जरी ॥ सुवर्ण न होय कोणा बोल ॥ ३१ ॥ आम्ही पहिलेंच देवहीन ॥ म्हणोनि 


|a| धरिले श्रीगुरुषरण || अभय दिधलें ना र मरण ।। म्हणोनि विश्वासिलों आम्ही ॥३२॥ एखाद्या 
नरा होतां ज्वर॥ धुंडित जाय वैद्यपर ॥ औषध देतां प्रतिकार ॥ सचि करिता आरोग्यता ॥३३॥ 

एके समयीं मनुष्यासी | आश्रय करिती करुणेंसी ।। साह्य होय भरंबसी ॥ आली अपदा परिहारी 
१ 


; 








॥३४॥ त्रयसूर्तीचा अवतार ॥ नृसिंहसरस्वती असे नर॥ तेणें दिधला असे वर ॥ केवीं असत्य होय 
सांगे ३५ ॥ आराधिलें म्यां तयासी ॥ चर दिधला गा मजसी ॥ त्याचा भरंबसा मानसीं ।। 


च्छ 


४ धरोनि होतें स्वथचित्ता ॥ ३६॥ विश्वासुनी असतां आपण ॥ केवीं केलेंति निर्वाण ॥ कैसें 


झालें माझें 487 ॥ म्हणोनि स्वामी निरोपिती ॥ ३७॥ याकारणें आपण आतां ॥ प्राण 
| त्यजीन सवेथा ।॥। समर्पीन गुरुनाथा ॥ वाढो कीर्ती तयाची ॥ ३८ ॥ ऐकोनि तिथेचें वचन I 
; 





ओळखून भाव मन ॥ सांगे बुद्धी तीस ज्ञान || उपाय यासी करीं आतां ॥ ३९ ॥ विश्वास 
केला श्रीगुरुसी ॥ पुत्र लाधला पूर्णायुषी ॥ जरी आला मृत्यु यासी ॥ घेऊनि जाय गुरुस्थान 
॥ ४० ॥ जेथें लाधला तुज वर ॥ तेथें ठेवी कलेबर ॥ Fam कृष्णातीर ॥ असे ओहुंबर 
वृक्षातळी ॥ ४१ ॥ ऐसे वचन ऐकोनि ॥ विश्वास झाला तिचे मनीं ॥ पाठीशी शव बांधोनी ॥ 


` 


[&| घेऊनि मेला ओहुंबरा ॥ ४१ ॥ जेथें होत्या gener | आफी शिर ते बालिका ॥ धिर 













य NPE 





EERE RP å 2 र 
"क a. 


चान य Er RE PRE FAN 














भरल्या पादुकां ॥ आंक्रोशं करी ती नारी ॥४ २ समरत शोकाइनि अधिके Gardar पुत्रशोक | 
॥ क्षयरोग तोचि एक ॥ मातापितया मृत्युमूळ ॥ ४४ ॥ऐसें करितां झाली निशी॥ विप्र मागती 

प्रेतासी ॥ म्हणती आक्रोश कांही करिसी ॥ संस्कारोनी जाऊं आतां ॥ ४५॥ मनुष्य नाहीं 
अरण्यांत ॥ केवीं राहूं जाऊं म्हणत ॥ जाऊं द्या हो आतां प्रेत ॥ विलंब येथे कासया ॥ ४६ ॥ 
कांही केल्या नेदी प्रेत | आपणांस जाळा म्हणत ॥ पोटी बांधोनियां प्रेत ॥ लोझतसे पादुक!वरी 
॥ ४७॥ म्हणती विप्रज्ञाती लोक ॥ राहा नये रानीं निःशंक ॥ तस्करबाधा होईल देख ॥ 
जाऊं आतां घरासी ॥ ४८ ॥ जाऊं स्नान करोनी ॥ उपवास होय आजच्या दिनीं ॥ 
प्रातःकाळी येऊनि ॥ दहन करूं म्हणताती॥४९॥आजिचे रात्री प्रेतासी ॥ सुटेल दुर्गधी भरंवसी ॥ 
देईल आपोआप दहनासी Nad जाणा ककेशा ॥ ५० ॥ म्हणोनि निघती सकळ लोक | 
राहिले तेथें जननीजनक ॥ प्रेत देखोनि करिती शोक ॥ झाली रात्र परियेसा ॥ ५१ ॥ 
निद्रा नाहीं दिवस दोन्ही ॥ शोक करितां जनकजननी ॥ तीन याम होतां रजनी ॥ झोप 
आली तियेसी ॥ ५२॥ देखतसे ay ॥ जटाधारी भस्मांकित ॥ व्याप्रचम 
परिधानित । रुद्राक्षमाळा सवोर्गी ॥५३ योगदंड त्रिशूळ हातीं ॥ आले ओदुंबराग्रती ॥ कांहीं 
शोक करिती सती ॥ आक्रोशोनी आम्हांवरी ॥५४॥ काय झालें तुझियां कुमारा ॥ करूं त्यासी 
प्रतिकारा ॥ म्हणोनि देतां अभय करा ॥ भक्तवत्सल श्रीगुरु ॥५५॥ भक्त काढोनि प्रेतासी ॥ 


लावितसे सर्वागासी॥परुख पसरी म्हणे तिसी ॥ वायुपूर्ण करूं म्हणे || ५६॥ प्राण म्हणजे वायु जाण २०७ 


a 
& 
९ 
र 
२ 
2 
९ 
९ 
न 
Nå 
१८ 
y 
टॅ 





N erten nn JE "CC:0-TrPubligDomainKavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Correction > 22-22. w- se or ae bn. Vo =: | 














RRRERRRRRRRRRRR 4 22 4] 4 





बाहर गेला विसरून I घातला मागुती आणून। पुत्र तुझा जिवंत होय on इतुके देखोनि | अ 


भयचकित ॥ झाली नारी जागृत म्हणे आपण केसी आंत। पडली असे प्रेतावरी॥५८॥ जें कां बसे 
आपुले मनीं ॥ तैसेचि दिसे निद्रास्वर्भी ॥ केचा देव नृसिंहमुनीं ॥ भ्रांति आपणां लागली असे 
॥५९॥ आमुचे प्रारब्ध असे उणें ॥ देवावरी बोल काय ठेवणें ॥ अज्ञान आम्ही मूर्खपणे ॥ 
श्रीगुरुवरी बोल काय ॥ ६० ॥ येणेपरी चिंता करीत ॥ तंव प्रेतासी झालें चेत ॥ सर्वागीही 
उष्ण होत ।। सवे संधी जीव आला ॥ ६१ ।। म्हणे प्रेता काय झालें ॥ किंबा भूत संचारले l 
मनीं भय उपजले ॥ ठेवी काढोनि दूर परतें ॥ ६२ ॥ सवे संधीसी जीव आला ॥ बाळ उठोनि 
बैसला ॥ म्हणे क्षुधा लागली मला ॥ अन्न देकीं म्हणे माते ॥ ६३ ॥ रुदन करितसे तये 
वेळीं ॥ आला समोर मातेजवळी ॥ स्तन Mar मुखकमळीं ॥ क्षीर निघे बत्तीस धारा॥६४। 
संतोष भय होऊनि तिसी ॥ संदेह वाटे मानसीं ॥ कडे घेवोनि बालकासी ॥ गेली आपुल्या 
पतीजवळी ॥६५॥ जाणृत करूनि पतीसी ॥ सांगे वृत्तांत तयामी ॥ पति म्हणे तियेसी॥ असे 
चरित्र AGE ॥६६॥ म्हणोनि दंपत्य दोघे जण ॥ करोनि ओऔदुंबरीं प्रदाक्षिणा ॥ साष्टांग 
नमूनी चरणा ॥ नानापरी स्तोत्रे करिती।६७॥ जयजयाजी वरदमूर्ती ब्रह्माविष्णुशिव येती॥ 
भक्तवत्सला तुझी ख्याति ॥ वासना verdt भक्तांची। ६८ ॥ तं तारक विश्वासी ॥ म्हणोनि 
भूमी अवतरलासी ॥ अशक्य तूं तें वर्णावयासी ॥ क्षमा करणें स्वामिया ॥६९॥ बाळक जैसें 


कोपेंसी ॥ निष्ठुर बोले मातेसी ॥ तेसें अविद्यामायापाशीं । तुम्हां निष्ठुर बोलिला ॥७०॥ २०१ 


च्या 


— 


RRRRRRRRRRRRR Å 


र 

































सवस्वीं आम्हां क्षमा करणें ॥ म्हणोनि घालति लोटांगणें || विनवोनियां करुणावचनें॥ गेली |अ 
स्नानासी गंगेत ॥७१॥ स्नान करोनी बालकासहित ॥ धूती झाली पादुकांचे रक्त || ओदुंबरा | 
नमन करीत ॥ लाविती दीप तथे वेळीं ॥७२॥ पूजा करिती भक्तीसी ॥ मंत्रपूर्वेक विधीसी ॥ |. 
शमीपत्र कुसुमेंसी I पूजा करिती परियेसा ।।७३॥ नीरांजन तये et I करिती गायन परिकला ।। 
अतिसंतोषे ती अबला ॥ भक्तिभावे स्तुति करित ॥ ७४ ॥ इतुके होतां गेली निशी ॥ उदय 
झाला दिनकारासी ॥ संस्कारूं म्हणोनि प्रेतासी ॥ आले विप्रज्ञाती सकळ ।॥।७५॥ तंव देखती 
कुमारांसी I विस्मय झाला सककिकांसी॥ समाराधना करिती हर्षी ।। महा आनंद वतेला NOEN 
ऐसा श्रीगुरुस्थानमहिमा ॥ अखिल लोक लाधले कामा ॥ एकेकाचा सांगतां महिमा विस्तार 
होईल बहु कथा ।॥७७॥ पुत्रप्राप्ती वांझेसी ॥ श्रीप्राप्ती दरिद्यासी ॥ आरोग्य होईल रोगियासी॥ 
अपमृत्यु नये जाणा ॥ ७८ ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ स्थानमहिमा ऐसा ऐका ॥ अपार 
असें सांगतां देखा ॥ साधारण निरोपिलें ॥७९॥ तया ओदुंबरातळीं ॥ श्रीशुरुवसे सवेकाळीं॥ 
कार्ये होत तात्काीं ॥ आराधितां नरहरीसी ॥ ८० ॥ भाव असावा आपुलें मनी ॥ 
पूजा करावी श्रीगुरुषरणीं ॥ जी जी वासना ज्याचे मनी ॥ त्वरित होय परियेसा ॥ ८१ ॥ 
हृदयशूळ HEAD ॥ अपस्मार रोग सकळ ॥ परिहरती तात्काळ ॥ श्रीगुरुपादुका अतितां 
॥ ८२ ॥ जो असेल मंदमती ॥ बधिर मूकांध चरण नसती get सेवा करिती ॥ 
सुदेह होत सत्य माना ॥ ८३ ॥ चतुविध पुरुषार्थ ॥ तेथें होय निश्चित ॥ प्रत्यक्ष बसे २ 










FILER. AM 


- ES EEE T OE __ 00-0. In Publi m: sical ७,७८७ per ollestiong TT EE अ शी 290४४ 92888; 
spe Oa ubligpomsin Kavikulsuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Colleciiong = = 








{ 
| 
| 
d 














SR = ae ME por ere NG ऊँ. tr Ag AENA "णि E 








श्रीगुरुनाथ ॥ ओढुंबरी सनातन eel तया नांव कल्पतरु॥ प्रत्यक्ष जाण ओदुंबरु ॥ जें जे |अ 
मनीं इच्छिती नरु॥ साध्य होय परियेसा ॥८५॥ किती वर्णू तेथील महिमा॥ सांगतां अशक्य |, 
अस आम्हा LATE सरस्वती ATT प्रख्यात अस परियेसा ॥८६॥ गगाधराचा नदन ॥ सांगे |२१| . 
गुरुचरित्र विस्तारोन॥ भक्तिपूवेक ऐकती जे जन ॥ सकळाभीष्टें पावती ॥८७॥ म्हणोनी |T 
सरस्वती गंगाधर ॥ सदा श्रीशुरुचरणीं स्थिर ॥ उतराविल पेलपार ॥ इहसीख्य परगति।।८८॥ ४८ 
॥ ८९॥ इति श्रीथुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्वनामधारकसंवादे 
बालसंजीवनं नाम एकविंशोऽध्यायः ॥ ओव्या ८९ ॥ 










॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 


RRIRKRIRIRRIRRRRRRRR a 




















[3 | 
q 
I 
A 
\ 
| 
V 
र 
९ 
V 
\ 
va 
V 
Va 
\ 
५ 
९८ 
९० 





क Re Public jormaindkamikulguen KANN Sid ThE arsiel Collaoianf > ई EE NE 










o अध्याय रवा | 

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ नामधारक शिष्यराणा ॥ लागे सिद्धाचिया चरणा ॥ कर जोडोनियां 
जाणा ॥ विनवितसे परियेसा १ जयजयाजी योगीश्वरा ॥ शिष्य जन मनोहरा ॥ तूंचि तारक 
भवसागरा ॥ अज्ञानतिमिरा ज्योती तूं ॥२॥ gà चरणसंपर्क होतां ॥ झालें ज्ञान मज आतां॥ 
परमार्थवासना तत्त्वतां ॥ झाली तुझे प्रसादें ॥३॥ दाखविली गुरूची सोय ॥ तेणें सकळ ज्ञान 
होय ॥ तूंचि तारक योगीराय ॥ परमपुरुषा सिद्ध सुनी ॥४॥ गुरुचरित्र कामधेनु I सांगितलें मज 
विस्तारोनु ॥ अद्यापि न धायं माझें मनु ॥ आणिक आवडी होतसे ॥ ५॥ मागें तुम्ही 


AN 


निरोपिले ॥ श्रीगुरु गाणगापुरी आले ॥ पुढें कैसें वर्तलें ॥ विस्तारावे दातारा ॥ ६॥ ऐकोनि 
शिष्याचे वचन ॥ सांगे सिद्ध संतोषून ॥ म्हणे शिष्या Å सगुण ॥ शुरुकृपेचा बाळक VON धन्य 
धन्य तुझें जीवन ॥ धन्य धन्य तुझें मन ॥ होसी तूंचि पूज्यमान।।या समस्त लोकांत UN तुवां प्रश्न 
æret ॥ संतोष माझ्या मानसीं ॥ उल्हास होतो हृदयासी I गुरुचरित्र कामधेनु ॥ ९ ॥ पुढें 
वाढला अनंत महिमा ॥ सांगतां असे अनुपमा ॥ श्रीगुरु आले गाणगासुवना ॥ राहिले att 
get I १० ॥ भीमातीरीं उत्तरवाहिनी )। अमरजा संगम गुणी ॥ अश्वत्थ वृक्ष नारायणी | 
महावरद स्थान असे ॥११॥ अमरजा नदी तीथे थोरी ॥ संगम झाला भीमातीरी ॥ प्रयागासमान 
असे बदरी ॥ अष्टतीर्थे असती तेथें ॥ १२॥ तया तीथोचें महिमान ॥ अपार असे आख्यान॥ 


पुढें तुज विस्तारून॥ सांगेन ऐक शिष्योत्तमा ॥१३॥ तया स्थानीं श्रीगुरुमृर्ती होते ॥ गोप्यरूप 


| अध्याय २२ वा 


२ 
T 


6 


v 


अति ॥ तीर्थ महिमा करणें ख्याती II भक्तजनतारणाथ।। १ ४॥ समस्त तीर्थे श्रीशुरुचरणीं ॥ ऐसें २०४ 









| 
| 
9 











cA Fa न EE am 27 me —— EN शो see RR i 


तीर्थे हिंडे श्रीगुरुनाथ गोप्य होता कलियुगांत ॥ प्रकट केली गुरुनाथें ॥ १६ ॥ तेथील महिमा 
अनुपमेसी ॥ सांगों gaai विस्तारेंसी॥ प्रगट व्हावया श्रीगुरूसी॥ऐका कारण एकचित्ते ॥१७॥ 
ऐसा संगम मनोहर | तेथे वसती गुरुवर॥ त्रिमूतींचा अवतार ॥ गौप्य होईल कबणेपरी ॥१८॥ 
सइस्रकिरण सयोसी ॥ केवीं रहावेल गोप्येसी।आपोआप ग्रकाशी ॥ सहज त्यासी गुण होय ॥१९॥ 
वसती त्या संगमासी॥ जाती नित्य भिक्षेसी॥तया गाणगापुरासी॥माध्यान्हकाळीं परियेसा॥२०॥ 
तया ग्राप्ां द्रिजवर॥ असती एक शतघर ॥ होते पूर्वी अग्रहार ॥ वेदपाठक ब्राह्मण ॥२१॥ तया 
स्थानीं विप्र एक॥ दरिद्री असे an देख।। भार्यो त्याची पतिसेवक ॥ पतित्रता शिरामणी ॥ २२॥ 
åa असतां दरिद्रदोषी॥असे एक वांझ महोषी॥वेसण घातली तियेसी ॥दंतहीन अतिब्ृद्धा॥२३॥ 
नदीतीरीं मळियासि ॥ क्षारमृत्तिका घालावयासी ॥ नित्य द्रव्य घेऊनि तिसी ॥ लोक नेती 
व्यवसाया ॥२४॥ ते द्रव्य नित्य घेती ॥ येणेपरी काळ क्रमिती ॥ श्रीगुरुनाथ अति प्रीति॥ येती 
भिश्षेसी त्या घरी UIA विप्रलोक निंदा करिती ॥ कैचा आला यती म्हणती ॥ आम्ही ब्राह्मण 
असो श्रेष्ठी ॥ न येती भिक्षे आमुचे घरीं ॥२६॥ येती आमुचे घरीं देखा ॥ विशेष अन्न कनेक 


शाखा॥ असे त्यजुनी यती ऐका ॥ जातो दरिद्याचे घरीं ॥२७॥ ऐसे बोलती विप्र समस्त॥ परी 





ए | बालती बेदपुराणीं ॥ वास प्रत्यक्ष तेथे म्हणोनी ॥ प्रगट करी क्षेत्रासी UA AU भक्तजनतारणार्थ || |अ 
| 


q 
RA 
वा 


| 


भक्तवत्सल गुरुनाथ l सेवकजनातें कृताथे ।। करणें असें आपुल्या मनीं ॥ २८) पाहे पां विदुराच्या |Y 


घरी ॥ प्रीति केशी शारंगधरा ॥ दुर्योधनराजद्वारा ॥ कधीं न येची परियेसा ॥२९॥ सास्विकबुद्धि २०५ 





T 
R 
न्न 

र 
| 
; 

















जे वतेती | त्यावरी श्रीगुरूची प्रीति | इहसौरूय पर।गती ॥। देतो आपुल्या भक्तासी ॥३०॥ ऐसा 


कृपाळू परमपुरुष ॥ भक्तावरी करी प्रेमहप ॥ त्यासी gis काय दोष ॥ रंका राज्य देऊं शके | 
॥३१॥ जरी कोपे एखाद्यासी ॥ भस्म करील परियेसी ॥ वर देतां दरिद्र्चासी ॥ राज्य होय 


FETT तीं शुभ होतीं ॥३३॥ ऐसें ब्रीद श्रीगुरुचें ॥ वर्णू न शके माझे वाचे ॥ थोर पुण्य त्या 
ब्राह्मणाची श्रीगुरु जाती तया घरां॥ elaia असतां एके दिवशी] न मिऊे वस्तु त्या ब्राह्मणासी 
घरीं असे aia महिषी।नेली नाहीं कोणीच ॥३५॥ तया विग्र मंदिरासी। श्रीगुरु आले भिक्षेसी। | 
महा उष्ण वेशाखमासी। |मा ध्यान्ह काळीं परियेसी॥३६॥ऐसे श्रीगुरु कृपामू्ती|गेले द्विजगुह!/प्रति। | 
विप्र गेला याचकवृत्ती ॥ वनिता त्याचे घरीं असे ॥३७॥ भिक्षा म्हणता श्रीगुरुनाथ ॥ पतिव्रता 
आली घांवत॥। साष्टांग करी दंडवत | नमिती झाली तये वेळीं ॥३८॥। नमन करूनी श्रीगुरूसी I 
विनवितसे करुणेसी।।आपुला पति याचकब्रत्तीसी ॥ गेला असे अवधारा ॥३९॥ उत्कृष्ट धान्य घरीं 
बहुत घेवोनि येतील पति त्वरित॥तंववरी स्वामी बेसा म्हणत॥आसन घातलें बैसावया lig ol 
legal हास्यवदन ॥ बैसते झारे शुभासन ॥ तिये विप्र det वचन ॥ बोलती sf 
कां न घालिसी ॥४१॥ तुज द्वारीं असे महिषी ॥ क्षीर कां न घालिसी भिक्षसी ॥ आम्हां तूँकां 
चाळविशी ॥ नाहीं वस्तू म्हणोनियां ॥४२॥। श्रीगुरुवचन ऐकोन ॥ विप्रवनिता करी नमन ॥ 
वांझ महिषी दंतहीन ॥ वृद्धत्व झालें तियेसी ॥ ४३॥ उपजतांचि आमुचे घरीं ॥ वांझ झाली 


a.Kavikulguri Kalidas Sanskrit University Ramtek Collecti å Ran EG 


क्षितीचें ॥३२॥ ब्रह्मदेव आपुल्या करे ॥ लिहिली असती verst ॥ श्रीगुरुचरणस्पशे सत्वरें ॥ |. | 


दगडापरी॥ गाभा न बचे कवणापरी ॥ रेडा म्हणोनि पोशितों ४ ४॥ याचियां कारणें तियेसी ॥ å | 
वेसण घातली परियेसी ।। वाहविताती शत्तिकेसी॥ तेणें आमुचा योगक्षेम।।४५॥ श्रीगुरु म्हणती | 
तियेसी ॥ मिथ्या बोलसी आम्हांसी ॥ त्वरित जाबोनियां महिषीसी ॥ दोहोनि आणी 
क्षीर आम्हां ॥ ४६ ॥ ऐसें वचन ऐकोनि ॥ विश्वास घातला तिचे मनीं ॥ काष्ठपात्र 
घेबोनि॥ गेली ऐका दोहावया ॥४७॥ कामधेनु श्रीगुरूचें वचन॥ विप्रवनिता तरक्षण॥ दोहिलें 
क्षीर संतोषोन ॥ भरणें दोन तये वेळीं ॥ ४८ ॥ विस्मय करी Arafat ॥ म्हणें ईश्वर हा 
तत्त्वता ॥ यांचे वाक्य परिसतां ॥ काय नवल म्हणतसे ॥ ४९ ॥ क्षीर घेवोनि घरांत आली 
पतिव्रता धांवत ॥ तापविती झाली अश्नीत ॥ सवेंचि विनवी परियेसा ॥५०॥ श्रीगुरु म्हणती 
तियेसी ॥ घालावी क्षीर भिक्षेसा ॥ जाणें आम्हां स्वस्थानासी॥ म्हणोनि निरोपितीं तये वेळीं 
॥५१॥ परिसोन स्वामीचे वचन ॥ घेवोनि आली क्षीरभोजन॥ केलें शुरुनाथें प्राशन ।॥। अति 
संतोषोनि त्या समयीं ५२॥ संतोषोनि श्रीगुरुमूती ॥ वर देती अति प्रीति ॥ तुझे घरीं लक्ष्मी 
अभिती ॥ अखंडित राहील en पुत्रपोत्री श्रीयुक्त ॥ तुम्ही नांदाल निश्चित ॥ म्हणोनि निघाले 
त्वरित ॥ संगमस्थानासी आपुल्या ॥५३॥ श्रीगुरु गेले संगमासी ॥ आला विप्र Ragar 
ऐकता झाला बिस्तारेसी ॥ महिमा श्रीगुरुमूतींचा ॥ ५५ ॥ म्हण अभिनव झालें थोर॥ होईल 
ईश्वरी अवतार ॥ आमुच्या इष्टी दिसे नर ॥ परमपुरुष तोचि सत्य ॥५६॥ विश्र म्हणे farer I 

STE भेले een ॥ भेटला श्रीगुरु विशेष॥ सकळाभीटें साधलीं en म्हणोनि मनीं २५७ 


` 
IR 
9 
I 
Å हे 


EE NR i 














| निर्धार करिती।। भेटीस जाऊं कैचा यती ॥ हातीं घेऊनि आरती॥ गेले दंपति संगमासी।।५८॥ भक्ति 
पूर्वक श्रीगुरूसी ॥ गंधाक्षता धूपदीपेसी ॥ नेवेद्य तांबूल प्रदक्षिणेसी ।॥ पूजा करिती सद्भाव 


॥ ५९ ॥ येणेपरी द्विजवर ॥ लाधला तो अनंतवर ॥ कन्यापुत्र लक्ष्मी स्थिर ॥ पूर्ण आयुष्य 


aT 
ध्या 


२२ 


झालें जाण ॥ ६० ॥ सिद्ध म्हणे शिष्यासी ॥ श्रीगुरुकृपा होय ज्यासी ॥ दैन्य केसें त्या | दा 


नरासी ॥ अटटेश्‍वये भोगितसे ॥ ६१॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे गुरुचरित्र विस्तार॥ 
ऐकता होय मनोहर ॥ देन्यावेगळा होय त्वरित ॥ ६२ ॥ इति श्रीगुरुचरित्रामत ॥ वंध्या 
महिषी दुग्ध देत ।। निश्चयाचें बळें सत्य ॥ भाग्य झालें विप्रासी ॥ ६३ ॥ इति श्रीगुरु- 
चरित्रामृतपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे वंध्यामहिषी 
दोहनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ ओव्या ६३ ॥ 


॥ श्रीशुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


| 
न 









































> EE SE 


RRRRRRRRRIRRRRRR. I AE 





| अध्यायरश्चा | | 


निरोपावी दातारा ॥ १ ॥ सिद्ध म्हणे ऐक बाळा ॥ श्रीशुरूची अगाध लीला ॥ प्रगट करी विग्र 


AA 


भोळा ॥ जेथें वांझ महिषी दुभिली ॥ २ ॥ तयाग्रामीं येरे दिवशीं ॥ क्षार मृत्तिका वहावयासी ॥ 


मागो आठे तया महिषी । द्रव्य देऊं म्हणताती ॥३॥ विप्र म्हणे तयांसी ॥ नेदूं ठु भते महिषीसी ॥ 


A 


दावीतसे सकळिकांसी ॥ क्षीर भरणें दोनी बेळीं || ४॥ करित विस्मय सकळजन॥ म्हणती वांझ 


दंतहीन ॥ काल होती नाकी खुण ॥ वेसणरज्जू अभिनव ॥५॥ नव्हती गभिण वांझ महिषी।। 
वत्स न होता दुभे कैसी ॥ वार्ता फाकली विस्तारेसी ॥ कळली तया ग्रामाधिपतीस ॥६॥ विस्मय 
करूनि तये वेळीं ॥ आला अधिपती तयाजवळी ॥ नमोनियां चरणकमळीं ॥ पुसतसे वृत्तांत NON 
Ra म्हणे तयासी।। असे संगमीं संन्यासी ॥ त्याची महिमा आहे ऐसी।॥ होईल इंश्वर अवतार ॥८॥ 
नित्य आमुच्या मंदिरासी ॥ येती श्रीगुरु भिक्षेसी ॥ बरू नव्हती त्या दिवशीं ॥ क्षीर आपण 
मागितले ॥९॥ वांझ म्हणतां राग येऊनी॥ त्वरे क्षीर दोहा म्हणोनी॥ वाकय यांचे निघतां तत्क्षणी ॥ 
कामथेनुपरी जाहली १०। विश्रवचन परिसोनी। गेला राजा धावोनि॥सवे दळ शुंगारोनि।। आपुले 
पुत्रकरुत्रासहित ॥१ U लोटांगणे श्रीगुरूसी॥ घाली राजा भक्तिसी ॥ नमन केलें साष्टांगेसी ॥ 
एकभावे करोनिया॥१२।। जयजयाजी जगद्गुरु।। त्रयमूतीचा अवतारु॥ तुझा महिमा अपरंपार 
अशक्य आम्हां वर्णितां ॥१३॥ नेणों आम्हीं मंदमती॥ मायामोह अंघव्वत्ती। तूं तारक जगज्योती॥ 
उद्धरावें आम्हांते ॥१४॥ अविद्यामायासागरी ॥ बुडालो असों घोरांधारी ॥ विश्वकतो å तारी 
१४ र द | 








a A Sr ETR TETT: EFN A A थ्या द 
॥ श्रीगणेशाय नम! | विनवी शिष्य नामांकित ।सद्धासा असं JET पुढाल कथावस्तारत TE ql 


र 3 डू क 7 ; | 
an) A 


२०९ 








es oie ix In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 














| शु 
q 
R 
५५ 
५५ 
Va 
र 
5 
V 
Va 
Vå 
४८ 
Va 
१ 
IV 
४५ 








तरी ॥ म्हणोनि चरणीं लागला ।॥ १५॥ विश्वकता तूचि होसी || हेलामात्रे सृष्टि रचिसी ।। आम्हां | 
तूं दिसतोसी ॥ मनुष्यरूप धरोनी ।॥। १६॥ बणोवया तुझा महिमा ॥ स्तोत्र करितां अशक्य आम्हां॥। | 
तूंचि रक्षिता केशयोमा ॥ चिन्मयात्मा जगद्गुरु ॥ १७॥ येणेंपरी श्रीगुरूसी ॥ स्तोत्र करितां 
बहुवसी ॥ श्रीगुरुमूर्ती संतोषी ॥ आश्वासिती तये वेळीं ॥१८॥ संतोषोनि श्रीगुरुमू्ती ॥ तया 
रायातें पुसती I आम्ही तापसी असो यती ॥ अरण्यवास करीतसों ॥१९॥ याकारणें आम्हांपाशी 
येणें तुम्हां संभ्रमेसी ॥। पुत्रकलत्राहितेसी ॥ कवण कारण सांग म्हणती ॥२०॥ ऐकोनियां 
श्रीगुरूचे वचन ॥ राजा विनवी कर जोडून ॥ तूं तारक भक्तजनां॥ अरण्यवास कायसा ॥२१॥। 
उद्धरावया भक्तजनां।। अवतरलासी नारायणा ॥वासना जेसी भक्तजनां। संतुष्टावे तेणेंपरी।२२॥ 
ऐसी तुझी ब्रीदख्याती॥वेदपुराणीं वाखाणिती॥।भक्तवत्सला श्रीगुरुमूती॥ विनंती माझी परिसावी 
॥२३॥ गाणगापुर महास्थान | स्वामी करावें पावन ॥ नित्य तेथें अनुष्ठान वास करणं ग्रामांत 
॥२४॥ मठ करोनि तये स्थानीं ॥ असावें आम्हां उद्धरोनी ॥ म्हणोनि लागे श्रीशुरुचरणीं ॥ 
भक्तिपूर्वक नरेश्वर।। २५॥ श्रीगुरु मनीं विचारिती ॥ गट होणें आली गती ॥ क्कचित्‌काळ 
येणें रीती ।। वसणें घडे त्या स्थानीं UREN भक्तजनतारणाथे ॥ अवतार धरिती श्रीगुरुनाथ I 
राजयाचे मनोरथ ॥ पुरवू म्हणती तये वेळीं ॥२७॥ ऐसें विचारोनि मानसीं ॥ निरोप देती 
aA ७७ ७७ 


नराधिपासी ॥ जेसी तुझ्या मानसीं ॥ भक्ति असे तैसं करी ॥२८॥ गुरुवचन ऐकोनी ॥ संतोषोनी | १४ 
A AL aA oe fe ( X A FC द S 
नृप मुनी ॥ बेसबोनियां सुखासनीं ॥ संमारंभें ANET नानापरींची वाजंतरें ॥गीत वाद्य २१० 


FIS | ७ | 








मंगल BE IE टाळ निभरें | वाजताती मनोहर ।। ३० ॥ राव निघे छत्रपताकैंसी । गज तुरंग [Å 
Bret । आपुलें पुत्रकलत्रेंसी । सवे यतीसी वेवोनी॥३१।वेदघोष द्विजवरीं करिताती नानापरी | | 
वाखाणिती बंदिकारी ॥ त्रीद तया मूर्तीचे ।॥।३२॥ येणेपरी ग्रामाग्रती। श्रीगुरु आले अति प्रीती॥ |... 
अनेकपरी आरती । घेवोनि आले IRAE ॥३३॥ ऐसा समारंभ थोर । करिता झाला नरेश्वर।। 
संतोषोनी श्रीगुरुवर ॥ प्रवेशले नगरांत ॥३४॥ तया ग्रामपश्चिमदेशी ॥ असे अश्वत्थ उन्नतेसी॥ 
बोस गृह तयापासी ॥ असे एक भयंकर ॥ ३५ ॥ तया वृक्षावरी एक ॥ ब्रह्मराक्षस भयानक ॥ 
वास करतसे ऐक ॥ समस्त प्राण्यां भयंकर IL ३६॥ ब्रह्मराक्षस महाक्रूर ॥ मनुष्यमात्रा करी 
आहार ॥ त्याचे भय असे घोर ॥ म्हणोनि गृह वोस तेथें।।३७॥ श्रीगुरु म्हणती तये वेळीं TE 
बरवें वृक्षाजवळी ॥ तेथें जातां तात्काळीं जह्मराक्षस प्रगटला ॥३८॥ कर जोडोनि श्रीगुरूसी ॥ 
विनवीतसे भक्तीसी । स्वामी मातें तारियेसी । घोरांधकारी बुडला ॥३९॥ तुझ्या दशेनमात्रेसी ।। 
नासली पापें पूवोर्जितेसी।। å कृपाळू सवोसी ॥ उद्धरावें आपणातें।। ०। । कृपाळू होबोनि श्रीगुरु।। 
मस्तकीं ठेविती करु ॥ मनुष्यरूप होवोनी येरु ॥ लोळतसे चरणकमळीं ॥४ १॥ श्रीगुरु सांगती 
तयासी ॥ त्वरित जावें संगमासी ॥ स्नान करितां मुक्त होसी । पुनरावृत्ती नाहीं तुज ॥४२॥ 
गुरुवचन ऐकोन ॥ राक्षस करी संगमी स्नान ॥ कलेवरा सोडोनि जाण ।। मुक्त झाला तत्क्षणी 
॥४३ विस्मय करिती सकळ लोक ॥ म्हणती हा त्रिगुणात्मक ॥ धन्य धन्य श्रीगुरुनायक हाचि 
सत्य मानिजे॥४४॥ श्रीगुरु राहिले तया स्थानीं ॥ मठ केला श्रृंगारोनि ॥ नराधिप शिरोमणी ॥ | 
भक्तिभावें पूजितसे ॥ ४५॥ भक्तिभावे नरेश्वर ॥ पूजा अपी अपरंपार ॥ परोपरी MANAT ॥ २११ 


SSIR RRRRRRRKRR 4 ७ 


न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्छ्च 5777. | 














2 hv h 


zonna SSE E E EST ERE SOE पस्त क्स 
RR र 








| गीत वैदिकमंत्रेसी॥ ४ ६।॥|श्रीगुरु नित्य संगमासी॥जाती नित्य अनुष्ठानासी। नराधिपती भक्तोसी। 


RF aat 


ress’ 


सेन्यासहित आपण जाय ॥४७॥ एकाद्या समयीं श्रीगुरूसी ॥ वेसविती आपुल्या आंदोलिकेसी ॥ 
सर्वे दळ सेन्येसी ॥ घेवोनि जाय वनांतरां ॥४८॥ माध्यान्हकाळीं परियेसी | | श्रीगुरु येती मठासी।। 
सेन्यासहित आनंदेंसी।। नमन करी नराधिप ॥४९॥ भक्तवत्सल eget | भक्ताधीन आपण 
असती ॥ जैसा संतोष त्यांच्या चित्तीं ॥ तेणेंपरी रहाटती ॥५०॥ समारंभ होय नित्य ॥ ऐकती 
लोक समस्त ॥ प्रकट झालें लोकांत ॥ ग्रामांतरीं सकळजनीं ॥५१॥। कुमसी म्हणजे ग्रामासी ॥ 
होता एक तापसी ॥ त्रिविक्रमभारती नामेंसी॥ तीन वेद जाणतसे ॥५२॥ मानसपूजा नित्य 
करी ॥ सदा ध्यान नरहरी ॥ त्यानें ऐकिले गाणगापुरी I ।असँ नृसिंहसरस्वती! ।५३ ॥ऐकतां त्यांची 
चरित्रलीला ॥ मनीं म्हणे दांभिक कळा ॥ हा काय खेळ चतुथाश्रमाला ॥ म्हणोनि निंदा आराभिली 
en ज्ञानविग्रह शीगुरुमूती । सर्वाच्या मनींचें जाणती । यतीश्वर्‌ निंदा आपुली करिती N 
म्हणोनि ओछखिलें मनांत ॥५०॥ सिद्ध म्हणे नामांकिता gå अपूवे असे कथा । भन करोनी 
निर्मळता ॥ एकचित्ते परिस तूं ॥५६॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे गुरुचरित्र विस्तार ।) 
ऐकतां होय मनोहर ।।सकळा भीष्ट पाविजे NON इति श्रीगुरुचरित्र ॥ गाणगापुरी विचित्र || 
ब्रह्मराक्षसा परत्र निजमोक्ष दिचला ॥५८ ॥ इति श्रीशुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिह- 
सरस्वत्युपाख्याने सि्ठनामधारकसंवादे राक्षसशुक्तकरणं नाम त्रयोविंशो5 ध्यायः ओव्या ॥५८॥ 
II श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ | 


+o g ai 











EET ज्य CC-0. In PubligDomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University 8 LR 











3 


ध्या 
q 
२३ 
वा 
न 
; 
९८ 
9 
ष्ट 
Va 


| 
SE 
| ØY 











| 
SS 











अध्याय २४वा ) DE 


राजा 
£ 








CC-0 











EE EE set A E EN 3324 245222 = 35% R 5 £ 
. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 























ही क क ss TEEN 
























॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ पुढें अपूर्व वरतेलें देखा।विस्तारें कथाकोतुका। |अ 
 निरोपीन तुज आतां ॥१॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी ॥ पुढें कथा वर्तेली केसी॥ विस्तारोंनी | 
आम्हांसी I निरोपावी दातारा॥२॥ शिष्यवचन परिसोनी॥ सांगता झाला सिद्धमुनि॥ ऐक तूं २८ 
वत्सा नामकरणी ॥ गुरुचरित्र अभिनव ॥ ३॥ ऐसा त्रिविक्रम महामुनी ॥ जो होता कुमसीस्थानीं।| 
निंदा करीं सवे जनीं ॥ दांभिक संन्यासी म्हणोनि nen ज्ञानवंत श्रीगुरुमूर्ती | विश्‍वाच्या मनींचें 
ओळखिती ॥ नराधिपासी सांगती॥ निंदा करिती म्हणोनि ॥ ५ ॥ श्रीगुरु म्हणती तये वेळीं ॥ 
आजचि निघावे वनमाळी ॥ त्रिविक्रमभारतीजवळी ॥ जाणें असे कुमसीसी ।।६॥ ऐकोनी राजा | 


गु 
& 
q 
R 
A 
Va 
Va 
| | संतोषला ॥ नानालंकार करिता झाला ॥ हत्ती अश्‍व पायदळा ॥। शृंगार केला तये Fet NON 
४ 





ऱ्य 
= 





समारंभ केला थोरु ॥ आंदोळी बैसले श्रीगुरु ॥ नानापरी वाद्यगजरु ॥ करूनियां निघाले ॥८॥ 
मानसपूजा नरहरीसी ॥ नित्य करितां भावेसी ॥ स्थिर न होय तया दिवशीं ॥ मानसमूर्ती 

; नरकेसरी ॥ ९ ॥ मनीं चिता करी यती ॥ कां पां नये मूर्ती चित्तीं ॥ वृथा झाला तपोवृत्ती ॥ 
3 | काय कारण म्हणतसे ॥ १ ०॥ बहुतकाळ आराघिले॥ कां पां नृसिंहे उपेक्षिलें ॥ तपफळ वृथा गेलें।। 
म्हणोनि चिता करितसे ॥११॥ इतुकें होतां त्या अवसरीं ॥ श्रीगुरूतें देखिले दरी ॥ येत होते 
नदीतीरी ।। मानसपूजेच्या मूर्तीरूपं।।१२॥ सवे दिसती दंडधारी ॥ कवण लहान कवण थोरी ॥ 
भारती देखोनि विस्मय करी ॥ नमन करीत निघाला ॥१३॥ साष्टांग नमन करोनी ।॥ जावोनि 


A 


y | लोळे श्रीगुरुचरणी ॥ सबैचि Så झाला प्राणी ॥ दंडधारी यतिरूप ॥१४॥ समस्तरूप एकसरी ॥ २१४ | 


LISTER 















गु 
ड 
रि 
त्र 
| 
र 
नट 
न 
I 
५० 
र 





तुझ्या भक्तीसी॥पूजा करिसी तूं मानसी।।श्रीनरसिहमूर्ताची।२६॥ दांभिक म्हणजे कवणेपरी ॥ 





दिसताती दंडधारी ॥ श्रेष्ठ लघु कवणेपरी ॥ न कळे तया त्रिविक्रमा ।। १५॥ भ्रांत झाला तये वेळीं ।। 
पुनरपि लागे चरणकमळीं ॥ ब्रह्माविष्णु चंद्रमोळी ॥ त्रिमूर्ति तूं जगद्गुरु ॥१६॥ तुझे न कळे 
स्वरूपज्ञान॥ अविद्या माया वेष्टोन। निजरूप होवोन ॥ कृपा करणें दातारा॥१७॥। तुझें स्वरूप 
अवलोकितां ॥ आम्हां अशक्य गुरुनाथा ॥च्भेचक्षूकरोनि आतां।पाहूँ न शके म्हणतसे ॥१८॥ 
तूं व्यापक सवोभूती ॥ नरसिंहमूर्ती झालासी यती ॥। प्रकट नरसिंहसरस्वती ॥ समस्त दिसती 
TEN १९॥ नमूं आतां सांग कवणा।कवणापएुटें दाखवूं करुणा।।त्रिमू्ति å ओळखसी खुणा ॥ 
निजरूपं व्हावें स्वामिया। २०॥ तप केलें बहु दिवस || पूजा केली तुझी मानस ॥ आजि आली 
गा फळास ॥ मूर्ती साक्षात भेटली ॥२१॥ तूं तारक विश्वासी॥उद्रावया आम्हांसी ॥ म्हणोनि 
भूमी अवतरणासी ॥ दावीं स्वरूप चिन्मय ॥२२॥। ऐसेपरी श्रीगुरूसी॥।स्तुति केली भक्तीसी ॥ 
श्रीगुरुमूर्त संतोषी॥झाली निजमूर्ती aar व्यक्त पाहे तये वेळीं। दिसो लागली सैन्य सकळीं॥ 
तयामध्ये चंद्रमोळी ।। दिसे श्रीगुरु भक्त वरद ॥२४॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ नित्य ang 


क 


निंदा करिसी॥दांभिक नांवें आम्हांसी।। पाचारिसी मंदमती ॥२५॥ याकारणें तुजपाशी ॥ आलो 





सांग आतां विस्तारीं॥तुझें मनीं वसे हरी॥तोचि तुज निरोप ।।२७॥ ऐकोनि श्रीगुरूचें वचन ॥ 
यतीश्वर करितसे नमन ॥ सदगुरुस्थांमी कृपा करून ॥ अविद्यारूप नासांबें ॥२८॥ Å तारक | 
विश्वासी ॥ त्रयसूर्ता अवतार तूंचि होसी ॥ मी बेश्टोन भायापा्शी ॥ अज्ञानपणें बतेतों ॥ २९॥ ३ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Univ 











ersity Ramtek Collection 





PD 
Ke 
F ad 

























मायामोह अंधकारी॥बुडालों अंज्ञानसागरी।।ने ओळखे परमार्थविचारी ॥ दिवांध झालों स्वामिया |अ 
॥ ३० ॥ ज्योतिस्वरूप तूं प्रकाशी ॥ स्वामी मातें भेटलासी ॥ क्षमा करावी बाळकासी । sg | 
दातारा।३१॥।अविद्यारूपसञ्चद्रांत॥ होतों आपण वहात ॥ न दिसे पैल अंत ॥ बुडतसों स्वामिया | 
(२ २॥ शानतारवीं बैसवोनी।। करुणावायु प्रेरूनी पेलथडी निजस्थानीं ॥ पाववी स्वामी कृपा- 
सिंधु ॥ ३३ ॥ तुझी कृपा होय ज्यासी ॥ दुःख दैन्य कैचे त्यासी ॥ तोचि जिंकील काछासी॥ पर- 
मार्थी ऐक्य होय॥ ३४॥ पूर्वी कथा ऐकली श्रवणीं॥ महाभारत पुराणीं ॥ दाविलें रूप अजुना 5 
नयनीं॥ TEA होवोनी तयासी॥३५॥ तैसें तुम्ही मजला आज॥ दाविले स्वरूप निज ॥ अनंत 
महिमा तुझी चाज॥ भक्तवत्सला गुरुनाथ || ३६॥ जयजयाजी जगदगुरु ॥ तू तारक भवसागरु।। ४ 
त्रयसूत।चा अवतारु।नरसिंहसरस्वती॥।३७॥कतार्थ झालों जी आपण।देखिले आजि तुमचे चरण। v 
न करिता प्रयत्न भेटला र॒त्नचिंतामणी।।३८॥ जैसी गंगा सगरावरी।।कृपा करूनि उद्धरी॥जेसा | 
विष्णू विदुराधरी ॥ झाला आपण कृपावंत ।।३९॥ भक्तवत्सला तुझी कीति। । आम्हां दाविली 
५५ 
५३ 
y 
V 


ØM 





~ 













ग्रचीति ॥। वर्णावया नाहीं मती ॥ अनंत महिमा जगद्गुरु ॥४०॥ येणेपरी श्रीशुरूसी ॥ करी स्तोत्र 
बहुवसी ॥। eget संतोषी दिधला वर तया वेढीं॥४ १॥वर देतो त्रिविक्रमासी।। तुष्टलो तुझ्या 
भक्तीसी ॥ सद्गती भरंबसी II पुनरावृत्ती नाहीं तुज ॥ ४२॥ तुज लागला परमार्थ ॥ होईल 
ईश्वरी ऐक्यार्थ ॥ ऐसें म्हणोनि गुरुनाथ ॥ निघाले निजस्थाना ॥ ४३ ॥ बर देवोनि भारतीसी 


राहवैलें तेथे कुमसीसीं ॥ क्षण न लागतां परियेसी ॥ आठे गाणगापुरी ॥ ४४॥ सिद्ध म्हणे २१६ 


SEERE 





ange» 





ÆR een ERE “j 5 06-0:फा BublipDamain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Se * 
f à PS { EER 


ड. ene EEE 


नामधारका || श्रीगुरुमाहिमा ऐसा निका।। त्रेमूर्ती तोचि ऐका॥ नररूपें वर्ततसे ॥ ४५ ॥ ऐसा 
परमपुरुष गुरु ॥ त्यातें जे कोणी म्हणती ॥ नरु तेचि पावती यमनगुरु | सप्तजन्मपर्यत ॥४६॥ 
गुरु ब्रह्म गुरु विष्णू ॥ शुरुचि होय गिरजारमणु ॥ वेदशास्त्र आगशु॥ बोलती हे प्रसिद्ध ॥४७॥ 
याकारणं श्रीगुरूसी। शरण जावें निश्‍चयेंसी ॥विश्‍वासावें माझ्या बोलासी॥ लीन व्हावें गुरुचरणी॥ 
॥ ४८ ॥ असृताची आरवटी ॥ घातली असे वरवंटी ॥ ज्ञानी जन प्राशिती घोटी ॥ गुरुचरित्र 
कामथनुदुग्ध ॥४९॥ गगाधराचा नंदना सांगे गुरुचरित्र बिस्तारोन।| भक्तिपूर्वक ऐकती जन ॥ 
लाधती पुरुषाथे चतुविध ॥५०॥ इति श्रागुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरी श्रीनासिहसरस्वत्युपाख्याने 
सिद्धनामधारकसंवादे त्रिविक्रममारतीबिश्वरूपदर्शन नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ ओव्या ॥५०॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 











3 


Æ) 
< Å 


SSSR 3 





































































| | [अध्याय रण वा | ean | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ जयजयाजी सिद्धमुनी ॥ तूंचि गुरुशिरोमणी | साक्षी येतसे अंतःकरणी la 
बोधिला माते परमाथ NÅN ऐसा कृपाळू परमेश्वर ॥ आपण झाला अवतार ॥ येरी दिसतसे नर।। |२५ 
तेचि अज्ञानी प्रत्यक्ष IRN तया विक्रम भारतीसी॥ दाविले रूप प्रत्येक्षसी ॥ पुढें कथा वतली || 
केसी ॥ निरोपावी दातारा ॥३॥ सिद्ध म्हणे ऐक बाळा ॥ श्रीगुरूची अगम्य लीला ॥ सांगतां | 
न पुरे बहु काळा॥ साधारण मी सांगतसे ॥४।। समस्त महिमा सांगतां ॥ विस्तार होईल बहुतां |G 
याकारणें तुज क्चित्कथा ॥ निरोपीतसे बाळका ॥ ५॥ पुढें अपूर्व वर्तलें ऐका ॥ ऐक शिष्या 
नामधारका ॥ AR नामें नगर एका ॥ होता राजा यवन तेथें NAN महाक्रूर त्राह्मणद्रेषी ॥ सदा 
करी जीवहिसी॥च्चो करवी ब्राह्मणासी || वेद म्हणवी आपणापुढे ON विप्रासी म्हणे तो यवन || 
जे कां असती Aasta ॥ आपुल्या सभेंत येऊन । बेद सही म्हणावे NC त्याते द्रव्य देईन 
बहुत I सवामध्ये मान्यवंत॥ जो का सांगेल वेदार्थ ।। विशेषें त्याची पूजा करुं॥९॥ ऐसें ऐकोनि 
ज्ञानी जन ॥ नेणों म्हणती मतिहीन US कां असती मूखेजन ॥ कांक्षा धरिती द्रव्याची ॥१०॥ | 
' जाबोनी तया म्लेच्छा पुढें वेद शास्र वाचिती गादें।।म्लेंच्छामनी असे कुडे ।। ऐके अर्थ यज्ञकांडाचा | 
॥११॥ म्हणे विप्र यज्ञ करिती ॥ पशुहत्या करणें रीती ॥ आम्हां म्लेंच्छांतें निंदिती॥ पशु वधिती Y 
म्हणोनियां ॥१२॥ येणेपरी ब्राह्मणासी ॥ निंदा करी तो बहुवसी ॥ योग्यता पाहून द्विजबरांसी॥ G 








RRRRRRRRRRRRRRR 9 mA ME | | 


EE डोले see CC n Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


र, 
ss 2 Ea or NE 5 EE es >> so a ESN 
å SS fF पणा क EEN EAEE; n A 7० DENS SNS 
OE RS EN , शव | - ३ à as 020 १: 29% ८ - 8 





| ae वी PN ni an De 3 -- | 
र ZN - ne EEE प % Š —— 
en ७ >उा = En & ` — EEE है ER NE E _ SSRIS == 3 “Ls SSN 
न s र नड RF y Š z ५ RY > ag | 
25 $ å कप ; = | 






देशोदेशी rat uten वेदशाख्नीं अति निपुण ॥ द्रव्यावरी ठेवूनि मन॥ भेटीसी जाती ब्राह्मण।। | भ 
वेद म्हणती त्यापुढे ।। १५॥ ऐसें मंदमती जे विप्र ॥ त्यांची जोडी यमपुर ॥ मदोन्मत्त दुराचार ॥ | 
तेच इष्ट कलीचे ॥१६।। यापरी वतेमानी ॥ ata असतां एके दिनीं॥ मंद भाग्य विप्र दोनी ॥ 
येवोनि भेटले रायासी ॥१७॥ वेदशास्त्र अभिज्ञानी ॥ तीन वेद जाणो म्हणती ॥ तया यवनापुढे बा 
aaret ॥ आपली आपण सांगती ॥ १८॥ विप्र म्हणती रायासी ॥ कोणी नाहीं आम्हांसरसी Vare |, 


करावया वेदासी ॥ नसती चारी राष्ट्रांत ॥ १९ ॥ असती जरी तुमच्या नगरीं ॥ त्वारित येथें | 





पाचारी ॥ आम्हांसवे वेदाचारी ॥ चचा करावीं द्विजांनीं ॥ २०॥ विप्रवचन ऐकोनि ॥ राजा 
पडला अभिमानी ॥ आपुल्या नगराचे विप्र आणोनी ।। समस्तांसी पुसतसे ॥२१॥ राव म्हणे 
समस्तांसी ॥ चचो करावी तुम्हीं यासी॥। जे जिंकिती यासी ॥ त्यासी अपार देऊं म्हणे 
॥२२॥ ऐकोनियां ज्ञानीजन ॥ म्हणती तया म्लेंच्छालागून॥ आम्हां योग्यता नाहीं ज्ञान ॥ या 
ब्राह्मणांत केवी जिंकू ॥ २३ ॥ आम्हांमध्ये हेचि श्रेष्ठ ॥ विग्र दोषे महासुभट ॥ यातें करोनि 
प्रकट ॥ मान द्यावा महाराज ॥२४॥ ऐसे म्हणती द्विज समस्त ॥ ऐकोनि राजा मान देत ॥ 
चस्नें भूषणे देई वित्त ॥ गजावरी आरूढविलें ॥ २५ ॥ आरूढवोनी हस्तीवरी ।। मिरवा म्हणे v 
आपुल्या नगरीं॥ नाहींत विप्र याचे सरी ॥ हेचि राजे बिग्रांचे ॥२६॥ आपण राजा यवनासी॥ |G 
हे दुजे द्विजांसी ॥ ऐसे बहुमानेंसी ॥ स्लेंच्छापुढें वेद म्हणती ।॥ २७॥ महा तामसी G 
| ते त्राह्मण ॥ द्विजातें करूनियां दूषण || राजे म्हणविती आउण ॥ तया यवन राज्यांत ॥२८॥ २१९ 





RRRRRRRRYRERERRRKRKR y Åm ८4 


== 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Univ 








ersity Ramtek Collection 




















EE 






































होतां तुझ्या चरणा ॥ न उरे संसारयातना॥ नेणती मूढ अज्ञानजना॥ अधोगतीचे इष्टते॥५७॥ |अ 
सद्गदित कंठ झाला ॥ रोमांव अंगीं उठला । नेत्री बाष्प आनंद झाला ॥ माथां ठेविला चरगांवरी 
॥५८॥ नमन करितांची झुनीश्वरातें ।। उठविले श्रीगुरुनाथे आलिंगोनी करुणावकत्रे॥पुसताती 
Taia ॥ ५९ ॥ श्रीगुरु त्रिविक्रमासी | आलेत कवणें कार्यासी ॥ बिस्तारोनी आम्हांसी ॥ | 
निरोपावें मुनिवरा ॥६०॥ श्रीगुरुचें वचन ऐकोनि ॥ सांगतसे त्रिविक्रम मुनी ॥ मदोन्मत्त विग्र 
दोनी॥ आले असती चर्चेसी ॥६१॥ वेदशाख्रादि मीमांसें ॥ म्हणती चर्चा करूं हर्षे ।। वेद चारी 5 
जिव्हाग्रीं बसे ॥ म्हणती मूढ विग्र दोनी ॥६२॥ जरी न करी चर्चेसी॥ पत्र मागती हारीसी Y 
अनेकापरी तयांसी || सांगतां न ऐकती उन्मत्त॥६३॥ म्हणोनि आलों तुम्हांजवढी ॥ तुम्ही श्रीगुरु | 
चंद्रमोळी ॥ तुमचें वाक्य असे बळी ॥ तेणेंपरी निरोपावें ॥ ६४ ॥ मुनिवचन ऐकोनि ॥ श्रीगुरु \ 
म्हणती हास्यवद्नी ॥ आले होते विप्र दोनी ॥ त्यातें पुसती वृत्तांत॥ ६५॥ श्रीगुरु म्हणती 9 
विग्रासी॥। कवणा आलेत कार्यासी ॥ वाद कायसा तुम्हांसी ॥ लाभ काय येणें गुणें। ६६ ॥ आम्ही G 





तापसी संन्यासी ।। आम्हां हरी कायसी ॥ काय थोरवी तुम्हांसी ॥ जय होता यतीसवें UR ON 
श्रीगुरुचन ऐकोनि ॥ बोलताती विग्र दोनी ॥ आलो पृथ्वी हिंडोनी।। समस्त विप्र जिंकीत ॥६८॥ 
नव्हे कोणी संशुख ॥ वेदचचा पराड्रसुख I म्हणोनि पत्रे अनेक | काढोनियां दाखविलीं ॥ ६९ ॥ 
येणें परी आम्हांसी ॥। पत्र मागतां यतीसी॥ कोप आला त्रिविक्रमासी ॥ घेवोनि आलों तुम्हांजवळी 


॥७०॥ जरी असाल सामिमान।। तुम्हांसहित दोघे जण ॥ वेदशा्नदि व्याकरण॥ चची करूं ररर | 


RIR. A pa गय. 





fl A ETE 


Re CC-0. In PublicPomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 




















RRR M P A A 





म्हणती विप्र ॥ ७१ ॥ आम्ही जाणों वेद चारी ॥ न होती कोणी आम्हांसरी॥ तुम्ही दोघे a] 


यतीश्वरी ॥ काय जाणाल वेदांत ॥७२॥ श्रीगुरु म्हणती विग्रासी ॥ गर्वे नाश समस्तांसी ॥ 
देवदानवादिकांसी । गर्व मृत्यु लाधला जाणा॥ ७३ Va काय बळीसीं झालें ॥ बाणासुरासी 
फळ आलें ॥ लंकानाथ कोरव गेले ॥ वैवस्वत क्षेत्रासी ॥ ७४ ॥ कवण जाणे वेदांत ब्रह्मादिका 
न कळे अंत ॥ वेद असती अनंत ॥ गवे वृथा तुम्ही करितां ॥ ७५ I विचाराल आपुलें हित ॥ 
तरीच सांडा गबेभ्रांत ॥ काय जाणतां वेदांत ॥ चतुर्वेदी म्हणवितां ॥ ७६ ॥ श्रीगुरुचें वचन 
ऐकोनि॥ जाणों आम्ही वेद तिन्ही॥ भाष्य तर्क व्याकरणीं ॥ सांगे संहिता परियेसा ॥ ७७॥ 
येणेपरी श्रीमु रूसी।।बोलती ब्राह्मण परियेसा॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी।॥अपूव gå Tåsen 
वेद चारी आदी अंतीं ॥ श्रीगुरु ब्राह्मणां निरोपिती ॥ सांगेन ऐका एकचित्तीं ॥ म्हणे सरस्वती 
गंगाधर ॥७९॥ इति श्रीगुरुचरित्रामृत ॥ त्रिविक्रम मुनि विख्यात ॥ विग्र जयपत्र मागत॥ तें 
चरित्र वार्णिलें।८ ०॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनाम- 
| धारकसंवादे द्विजप्रशंसा नाम पंचविंशो5ध्यायः || ओव्या ॥ ८० ॥ 


॥ श्रीगुरुदचात्रेयार्पणमस्तु ॥ 


थ्या 








| 























EE 
| amaan | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी ।। नका भ्रमूं युक्तीसी ॥ वेदांत न कळे ब्रह्मयासी ॥| 


अनंत वेद असती॥ १ ॥ वेद्व्यासासारिखा मुनि ॥ नारायण अवतरोनि॥। वेद व्यक्त करोनी ॥ 
व्यास नाम पावला ॥२॥ तेणेंही पूर्णे नाहीं केलें॥ साधारण सांगितलें।। शिष्य होते चौथे भले ॥ 
प्रख्यात नाम अवधारा॥३॥ शिष्यांची नावें देखा ॥ सांगेन विस्तार ऐका ॥ प्रथम पैल दुजा ॥ 
वैशंपायन निका ॥ तिसरा नामें जेमिनी ॥४॥ चौथा gig शिष्य ॥ करीन म्हणे वेदाभ्यास ॥ 
त्यासी म्हणे वेदव्यास ॥ अशक्य तुम्हां शिकतां ॥ ५॥ ऐक वेद शिकतां व्यक्त ॥ पाहिजे दिन 
कल्पांत ॥ चारी वेद केवी वाचित ॥ अनंत वेदांचा महिमा ॥६॥ ब्रह्मकल्प तिन्ही फिरलें।।वर्षावर्षी 
TAS ॥ ब्ह्मचय आचरलें॥ नव्हे पार वेदांसी ॥७॥ या वेदाचे आद्यंत सांगेन ऐका एकचित्त ॥ 
पूर्वी भारद्वाज विख्यात ॥ ऋषि अभ्यास करितां ॥ ८ ॥ लवलेश आलें त्यासी ॥ पुनरपि करी 
तपासी ॥ ब्रह्मा प्रसन्न झाला परियेसी ॥ माग वर म्हणतसे ॥ ९ ॥ भारद्वाज म्हणे ब्रह्मयासी ॥ 
स्वाभी मज प्रसन्न होसी ॥ वेद शिकेन आद्यंतेसी ॥ ब्रह्मचर्य आश्रमां ॥१०॥ वेदांत मज दाबावे ॥| 
सवै मातें शिकवावे ऐसे वरदान द्यावे म्हणोनी॥ चरणीं लागला॥१ १॥ ब्रह्म म्हणे भारद्वाजासी 
भिती नाहीं वेदांसी सब केसा शिकों म्हणती। आम्हांसी वेद अगोचर १२॥ तुज दावितो पहा 
सकळ ।। करोनी मन निमेळ ॥ शक्ति झालिया सर्वे काळ॥ अभ्यास करी भारद्राजा ॥१३॥ऐसे 
म्हणूनी ऋषीसी ॥ ब्रह्मा दावी वेदासी ॥ दिसताती तीन राशी ARET होवोनि॥१४।ज्योति 


Lan 


म्य कोटिहय ॥ पाहतां ऋषीस वाटे भय ।। वेदराशी गिरिमय ॥केवीं शिकूं म्हणतसे १५।। तिन्ही 


niversity Ramtek Collection «|| 
७४७७७ छा जी 


FERRER 


२२४ 























RRRRRRKRRRRRRRRR a m y a a 





॥ १६ ॥ म्हणोनी भयभीत झाला ॥ त्रह्मयाचे चरणीं लागला | म्हणे स्वामी अशक्य केवळा ॥ | : 


| त्याससुनी ॥ २६ ॥ करुणावचन ऐकोनी ॥ व्यास सांगे संतोषोनि॥ पहिला शिष्य बोलाबोनी ॥ 


द c ha på ` 
| PG लक्षणसी ॥ भेदाभेद निरोपावे ॥२९॥ त्यांत Å शक्य आम्हांसी ॥ तेंचि शको 









त्रह्मकल्पांवरी ॥ आचरले आश्रम चारी ॥ वेद शिकलो तावन्मात्रीं ॥ एवढें गिरी केंबी जिक! |अ। | 


क्षमा करणें म्हणतसे ॥ १७॥ या वेदांचा अंत || आपण पहावया अशक्त I तूंचि जाणसी जगन्नाथ | 

जे देशी तें घेईन ॥ १८ ॥ तूंच शरणागता आधार ॥ माझे मनी वासना थोर ॥ वेद शिकावे |. 
अपार I म्हणोनि आलो तुजपाशी ॥ १९ ॥ देखोनि अमित ॥ भय पावलें चित्त ॥ जें कराल 
त उचित ॥ तेचि घेऊं परियेसा ॥२०॥ ऐसें वचन ऐकोन ॥ ब्रह्मदेव संतोषोन ॥ देता झाला 
ger तीन ॥ अभ्यासावया ॥ २१॥ तीन वेदांचे मंत्र झाले ॥ वेगळे केले तात्काळें ॥ ऐसे 
चारी वेद्‌ प्रबळें ॥ अभ्यासी भारदवाज ॥ २२ ॥ अर्जून पुरते नाहीं त्यासी ॥ केंवीं शिकावें 
वेदांसी I सांगा तुम्ही परियेसी AG बाचा चारी बेद ॥२३॥ पूर्ण एक एक वेदासी ॥ शिकतां 
अयत्न भोठा त्यासी ॥ सांगेन थोडें तुम्हांसी ॥ व्यक्त करावयास अभ्यास ॥ २४ ॥ शिष्य 
म्हणती व्यासासी॥ एक एक वेद आम्हांसी ॥ विस्तारावें आद्यंतेसी ॥ शक्त्यनुसार अभ्यास करूं 
॥२५॥ ऐसे विनविती चौबेजण नमूनियां व्यास चरण ॥ कृपा करी गा नारायणा।।आम्हांलागीं 
ऋग्वेद चिरोपित ॥२७॥ ऐक पैल शिष्योत्तमा ॥ सांगेन ऋग्वेदमाहिमा ॥ पठण करी गा ai- 
कर्मा ॥ ध्यान पूर्वी करोनि ॥२८॥ पेल शिष्य म्हणे व्यासासी ॥ बरवें विस्तारावें आम्हांसी ॥ 


AN AN 


१५ रस Kne 


Nate Så g i sa b. å र SI E ; ere 
> SVEEN RE å EG SE यि ar. य: 








jp a AR REPRE SRT ल करती शि 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectio. m 






KRIRRRIRIRRRRRRRKRR a p g a a 












































ÄN ससम EE REESE. 








रकतवण परियेसी ॥ नेत्र पद्मपत्रसदशी ॥ विस्ती ग्रीवा कंबुकंठ ॥३३॥ कुंचकेशी इमश्रुप्रमाण ॥ 
द्रिअरत्नीं दीष जाण ॥ ऋग्वेद असे रूपधारण ॥ मूती घ्यावी येणेंपरी ॥३४॥ आतां भेद सांगेन 
ऐका ॥ प्रथम चची श्रावका॥ द्वितीय चर्ची श्रवण ऐका ॥ पराक्रम दोनी शाखा ॥३५॥जटाशकट 
शाखा दोनी ॥ सातवा दंड म्हणोनि ॥ भेद सप्त निरगुणी ॥ पांच भेद आणिक असती ॥३६॥ 
आश्वलायनी शांखायनी ॥ शाकला बाष्कला दोनी ॥ पांचवी मांइक्य म्हणोनि।। ऐसे भेद द्रादश 
URSIN श्रीगुरु म्हणाती ब्राह्मणासी ॥ व्यासें सांगितलें शिष्यांसी ॥ ऐशिया ऋग्वेदासी॥द्वादश भेद 


म्हणोनि ॥३९॥ तया द्वादश भेदांत ॥ एक शाखा असे विख्यात॥ सलक्षण रूप व्यक्त ॥ कोण 


जाणें सांग मज ॥४०॥ नारायण व्यासमुनी ।। शाखा द्वादश विस्तारोनी ॥ सांगितल्या संतोषोनी॥ 
पेल शिष्यासी ॥४ १॥ ऋग्वेदाचे भेद ऐसे ॥ सां गितलें बेदव्यासें ॥ श्रीगुरु म्हणती हर्ष ॥ मदोन्मत्त 
द्विजासी।।४ २॥ यजुर्वेद विस्तारी ॥ सांगेन ऐका अपार ॥ तैदपायन शिष्य थोर॥ अभ्यास करी 
परियेसा ॥४३॥ व्यास म्हणे शिष्यासी ॥ ऐक एकचित्तेंसी॥सांगतों यजुर्वेदासी।।उपवेद धनुर्वेद 


वा 
2 
विस्तारे॥३८॥या कलियुगाभीतरी ॥ म्हणवीती वेद चारी ॥ कीती मिरवा लोकांवरी ॥ अध्यापक ; | 
; 
- 


॥४४॥ भारद्वाज गोत्र जाणा ॥ अधिदेवत रुद्र म्हणा॥ विश्रण्छंदासी तुम्ही म्हणा ॥ आतां ध्यान å 





भक्तीसी ॥ त कामधेनु आम्हांसी ॥ कृपा करी गा गुरुसूती ॥३०॥ व्यास सांगे पैल rare pe 
कररषेदाध्यान परियेसी ॥ वणेरूप व्यक्ती कैसी ॥ भेदभाव सांगेन ॥३१॥ Fer उपवेद | 
असे प्रख्यात आयुर्वेद ॥ अत्रि गोत्र असे शुद्ध ॥ ब्रह्मा देवता जाणावी ॥३२॥ गायत्री छंदासी ॥ 




















RRKRRRRRRRRRRRR J 92 77 





सांगेन ॥४५॥ किंचित्‌ स्थूल देह निर्धारी ॥ कपाळ घरिलें असे करी ॥ कांचनवर्ण मनोहरी॥ 
नेत्र असती पिंगट ॥४६॥ शरीर ताम्र श्वेत वणे॥ पांच अरत्नी स्थूल जाण ॥ यजुर्वेदा ऐसे जाण।। 


वेशंपायन निधोरी neon ऐशिया यजुर्वेदासी | असती भेद शायसी॥ म्हणे व्यास शिष्यांसी ॥ 
सांगेन ऐका याचिपरी॥४८॥ प्रथम चरका आव्हेरका ॥ तिसरा नामें कठा ऐका ॥ प्राच्याकठा 
चतुर्थिका ॥ कपिष्ठला पांचवी पें ॥४९। सहावी असे चारायण ॥ वार्तातविया सातवी खूण ॥ 
श्वेत म्हाणिजे आठवी जाण ॥ श्वेताश्वेतर नवमी ॥ ५० ॥ मैत्रायणी असे नाम ॥ शाखा असे 
हो दशम ॥ तिसी भेद उत्तम ॥ असती सात परियेसा ॥५१॥ मानव दुंदुभ दोनी ॥ तिसरा 
ऐकेया म्हणोनी ॥ वाराह नाम चतुर्थणुणी॥ भेद असे परियेसा RU हरिद्रव्य जाण पांचवा ।। 
शाम म्हणिजे साहवा ॥ सातवा शामायणी जाणावा ॥ दशम शाखा परियेसा॥५३।। वाजसनीय 
शाखेसी ॥ भेद असता अष्टादशी ॥ नामें सांगेन परियेसी ॥ श्रीगुरु म्हणती तयांसी ॥ ५४॥ 
वाजसनीय नाम एक ॥ द्वितीय नाम जाबालिक ॥ बोधेय नामें तृतीयक ॥। चतुर्थ कण्व परियेसा 
॥५५॥ माध्यंदिन पांचवेसीं।शाफेयनाम षष्ठेसी॥। तापनीय सप्तमेसी | कापाला अष्टम विख्यात।। 
॥५६॥ पोंडूवत्स विख्यात॥ आवटिकनामें उन्नत।एकादश भेद विख्यात ।परमवाटिका परमत्र बै 
॥५७॥ पाराशर द्रादशी ॥ वर्धेयनामें त्रयोदशी ॥ चतुर्दश भेद पुससी ॥ वैनतेय म्हणती तयातें 
॥५८॥ ओख्यानाप्र RAN ॥ जाण शाखा पंचदशी mer म्हणिजे पोडशी ॥ år नाम 
सप्तदशी ॥५९॥ वैजनाम विशेषी ॥ जाण शाखा अष्टादशी ॥ वाजसनीय शाखेसी ॥ भेद असती 














University Ramtek वा... Ramtek Colle 





भ 


२२७ 





| ; 
| R 
न्न 
a 
| VA 
| | 
y 

; 

v 

dẹ 


अष्टादक्ष ॥६ ०॥ तैत्तिरीयशाखा भेद दोनी ॥ व्यास सांगे विस्तारोनी॥ ओख्य कांडी म्हणोनी ।॥। 
यांसी भेद पांच असती ॥ ६१ ॥ आपस्तंबी असे थोर ॥ शाखा असे मनोहर ॥ यज्ञादि कमे 
आचार ॥ विज्ञान असे तयांत ॥ ६२॥ दुसरा जाण बोधायनी I सत्यापाढी अघनाशनी॥। 
हिरण्यकेशी म्हणोनी॥ चौथा भेद परियेसा ॥६३॥ ओखेय म्हणोनि नांवा ॥ भेद असे पांचवा | 
अनुक्रम पढावा ॥ म्हणे व्यास शिष्यासी ॥ ६४ TE असती  विशेषें।।नामें त्यांची सांगेन ऐके ॥ 
शिक्षा व्याकरण KEY ॥ निरुक्त छंद ज्योतिष ॥६५॥ याते उपांगे असती आणिक ।। सांगेन नामें 
तूं एक ॥ प्रतिपद अनुपद देख Saa तिसरा परियेसा ॥६६॥ भाषा धम पंचम मीमांसा न्याय 
सप्तम॥ कमे संहित अष्टम ॥ उपांगे हीं जाणावी ॥६७॥ परिशिष्टे अशाविंश।।असती ऐका विशेष ॥ 
विस्तार करुनी परियेसा ॥ व्यास सांगे शिष्यासी ॥ ६८ ॥ पूर्वी होत्या वेदराशी॥ शिकतां 
अशक्य मानवांसी ॥ म्हणोनि लोकोपकारासी॥ ऐसा केला विस्तार ॥६९॥ शाखाभेद येणेपरी ॥ 
विस्तार केला Targa: मती उच्चारी ॥ तितुकें शिका म्हणोनि॥७०॥ येणेपरी विस्तारी ॥ 
गि व्यास परिकरी ॥ वेशंपायन अवधारी ॥ विनवितसे त्याजवळीं ॥७१॥ यजुर्वेद विस्तारंसी ॥ 
निरापला आम्हांसी ॥ शाखा भेद år ॥ वेगळाले करोनी ॥ ७२ ॥ संदेह होतो आम्हासी ॥ 
मूळ शाखा कोण केसी ॥ विस्तारोनी प्रीतीसी ॥ निरोपावें स्वामिया ॥ ७३ ॥ व्यास म्हणे 
शिष्यासी ॥ बरवें पुसिलें आम्हांसी ॥ या यजुर्वेदासी ॥ मूळ तुम्हां सांगेन ॥७४॥ मंत्र ब्राह्मण 


संहिता ।। मिळोनि पढता मिश्रिता॥ तेचि मूळ प्रख्याता ।। यजुर्वेदा जाणिजे ।।७५॥ आणिक असे 


ECO. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
pg NT preg Er Å 


3 is र ह नकद va 
NM 2 å 





अ 


२६ 
वा 


I 
| 


"क 














TTT TPT TPT TPT Tr 











एक खूण ॥ संहिता मिळोनि man तोचि यजुर्वेद मूळ जाण ॥ वरकड MEET ॥७६॥ | अ 


यज्ञादि कमेक्रियेसी॥ हें मूळ गा परियेसी ॥ अभ्यास करी गा निश्चयेंसी ॥ म्हणे व्यास शिष्यातें 
॥७७॥ ऐकोनियां व्यासवचन ॥ वैशंपायन म्हणे कर जोडून ॥ यजुर्वेद मूळ विस्तारोन ॥ निरो- 


पावें स्वामिया॥७८॥ व्यास म्हणे शिष्यांसी ॥ सांगेन एक विस्तारेंसी॥ ग्रंथत्रय असती ज्यासी ॥ 


A 


अभ्यास करी म्हणतसे ॥ ७९ ॥ सप्त अष्टक संहितेसी ॥ एका एका विस्तारेसी ॥ सांगेन तुज 


भरंबसी॥ म्हणे व्यास शिष्याते।॥८०॥ प्रथम इषेत्वा प्रश्‍नासी|।अनुवाक असती चतुदेशी ॥ आठ 


अधिक विसांसी ॥ पन्नास असती ॥८१॥ अपऊ*्वेप्रश्‍नासी॥ अनुवाक असती चतुर्दशी ॥ चारी 
अधिक तिसांसी ॥ पन्नासा तुम्ही जाणाव्या॥८२॥ Feen प्रश्नासी ॥ अनुवाक असती एका- 
दशी।एक अधिक तिसांशीं॥पन्नासा असती ॥८३॥आददेनाम पत्न चतुर्थ॥पदचत्वारशिंत अनु- 
वाक विख्यात॥ पन्नासा जाण तयांत।वेदाधिक पन्नास।।८४॥ देवासुरनायक ग्रश्नासी॥अनुवाक 


असती एकादशी ॥ असती एकावन्ना पन्नासी॥पंचम प्रश्‍नी अवाधारा ॥८५॥ संत्वसिंचाभिति 


प्रश्‍न द्वादश अनुवाक असती पूणे ॥ पन्नासा असती एकावन्न।।असती aat प्रश्‍नासी ॥८६॥ 
पाकयज्ञ नामक TR त्रयोदशी अनुवाकी संपन्‍न। पन्नास असती एकावन्न॥सप्तम प्रश्‍नी विस्तार 
।।८७।।अनुमत्य इति प्रश्‍नासी॥ अनुवाक जाणा द्वाविंशी ।। द्विचत्वारिंशत्‌ पन्नास त्यासी ॥प्रथम 
अष्टक येणेपरी ॥८८॥ प्रथम अष्टक परियेसी ॥ संख्या सांगेन सोहितासी ॥ अनुवाक असती 


ख्यातीसी ॥ एक चित्ते परियेसा।८९।एक शत आणि चत्वारिंशत्‌ वरी ॥ अधिक त्यावरी तीन २२९ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Co 








निर्धारी ॥ अनुवाक असती परिकरी ॥ अंतःकरणी धरावें ॥९०॥ पन्नासा असती त्यासी ॥ 


त्रिशत अधिक बेचाळिशी ॥ प्रथम अष्टकीं परियेसी ॥ म्हणोनि सांगे व्याससुनी ९१ ॥ द्वितीय n 
अष्टकाचा विचार ॥ सांगेन तो परिकर ॥ प्रथम प्रश्नाचे नाम थोर ॥ वायव्य असें म्हणावें ॥९२॥ |, 
प्रथम प्रश्न विशेष ॥ अनुवाक जाण एकादश ॥ पंचषष्ठी असती पन्नासा ॥ एक चित्ते परियेसा | 
॥ ९३ ॥ पुढें असं द्वितीय प्रश्न ॥ नाम असें प्रजापती TE द्रादश अनुवाक असती जाण॥ एक 
असती पन्नासा ॥९४॥ आदित्य नामक प्रश्नास ।। अनुवाक जाणा चतुर्दश। षट्‌ अधिक पंचाशत॥ 
पन्नासा तुम्ही पढाव्या ॥ ९५ ॥ पुढील प्रश्न देवा मनुष्या ॥ अनुवाक जाणा चतुदेशा ॥ अष्ट 


अधिक चत्वारिंशा॥ पन्नासा तुवां जाणिजे ॥९६॥ म्हणतां जाय महा पाप॥ प्रश्न असे विश्वरूप॥ 
द्वादश अनुवाक स्वरूप ॥ चारी अधिक सप्ततीसी पन्नासा॥९५॥ सामिधा नाम प्रश्नास ॥ निरूते 
अनुवाक द्वादश ॥ सप्षती पन्नासा असती त्यास ॥ एकचित्ते परियेसा ॥ ९८॥ ऐसे द्वितीय 
` अष्टकासी ॥ षष्ठ प्रश्न परियेसी ॥ पांच अधिक सप्ततीसी ॥ अनुवाक तुम्ही जाणावे ॥ ९९ ॥ 
पन्नासाची-गणना॥ सांगेन तुज विस्तारोन॥ तीन शतांवरी असती जाणा॥ अष्ट अधिक परियेसा 
॥१० ०॥ तिसरा अष्टक सविस्तर ।। सांगेन तुम्हां परिकर ॥ वेशंपायन शिष्य थोर ॥ गुरुमुखे 
ऐकतसे ॥ १ ॥ तिसऱ्या अष्टकाचा प्रश्न प्रथम ॥ नाम प्रजापतिरकाम ॥ अनुवाक त्या 
एकादशोत्तम ॥ द्विचत्वारिंशत्‌ पन्नासा त्यासी ॥२॥ दुसरे प्रश्न असे जाण ॥ नाम योवेपवमान।। 


एकादश अनुवाक जाण॥ पट्चत्वारिंशत्‌ पन्नासा त्यासी ॥ ३॥ तृतीय प्रश्न बरवी ॥ नाम असे २३० 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
2 å 




















गु 
z 
I8 
Va 
V 
ष्ट 
९८ 
| 
| 
१८ 
| 





॥१३॥ प्रश्न अग्रीविष्णूसी॥ अनुवाकांची जाण पंचदशी ॥ एक न्यून चाळिसाशीं॥ पन्नासा त्यासी 





SD peng: jm am ser ps 


TT OE 








> 


अग्नेतेजस्वी ॥ अनुवाकाची एकदशी ॥षट्चत्वारिंशत्‌ पन्नासा त्यासी।। ४।। चोथा प्रश्न विवाएत ॥ 


एकादश अनुवाक ख्यात ॥ षट्चत्वारिंशत्‌ पत्नासां त्यांत॥ एकाचित्तं परियेसा INN पुढे असे प्रश्न 
पंचम ॥ म्हणावें नाम पूणा प्रथम || अनुवाक अकरा उत्तम ॥ षट्विशत्‌ पन्नासा त्यासी ॥ ६॥ 

तृतीयाष्टकासी॥ अनुवाक पंचपंचशत त्यासी ॥ द्विशत सहा अधिक त्यासी॥ पन्नासा असती 
अवधारा ॥ ७ ॥ चोथ्या अष्टकाचा प्रथम प्रश्न ॥ नामं असे युंजान॥ एकादश अनुवाक खूण ॥ 
षद्चत्वारिंशत्‌ पञ्नासा॥ ८ ॥ प्रश्न संज्ञा विष्णोःक्रम ऐशी ॥ एकादश अनुवाक परियेसी॥ अष्ट 
चत्वारिंशतीसी ॥ पन्नासा त्यांत विस्तार UN तिसरा प्रश्न उत्तम || जाणा तुम्ही आपाँत्वम नाम ॥ 
त्रयोदश अनुवाक उत्तम I षद्त्रिंशत पन्नासा त्यासी ॥ १० ॥ चोथा प्रश्न रश्मिरासि।। अनुवाक 
असती द्वादशी॥ सप्ताधिक त्रिंशत्‌ त्यासी ॥ पन्नासा असती तुम्हीं जाणा ॥ ११॥ नमस्ते रुद्र 
उत्तम॥ प्रश्न होय जाण पंचम ॥ एकादश अनुवाक जाण ॥ सप्ताधिक वीस पन्नासा ॥ १२॥ 
अइमन्नूज प्रश्नास॥ नव अनुवाक परियेस ॥ षट्चत्वारिंशत्‌ पन्नासा त्यास॥ एकचित्तं परियेसा 


A 


विस्तारें ॥१४॥ ऐसे चतुर्थ अष्टकासी ॥ सप्त प्रश्न परियेसा I अनुवाक असती द्वादशी ॥ द्विशत 


एक उण्या ऐंशी पन्नासा I १५ ॥ पंचमाष्ट का प्रथम प्रश्न | नार्मेसावित्राणि जाण ॥ पन्नासा षष्टी 


एका उणा॥ एकादश अनुवाक ख्याती ॥१६॥ विष्णुमुखा प्रश्नांसी ॥ अनुवाक असती द्वादशी 


चतुःषष्ठी पन्नासा त्यासी ॥ श्रीगुरु म्हणती द्विजातें॥ १७॥ तिसरा प्रश्न उत्सन्न ॥ अनुवाक द्वादश २३१ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











रि 
| 
८ 
| 
5 
Nå 





















धरा खूण | पन्नासा दयन्यून ॥ पन्नासा असती परियेसा ॥ १८) चौथा प्रश्न देवासुरा।। अनुवाक |अ 


असती त्यासी बारा ॥ पष्टीत दोन उण्या करा ॥ पन्नासा असती परियेसा NN यदेकेन नामें 


प्रश्न ॥ चतुर्विशती अनुवाक खूण॥ दोन अधिक षष्टी जाण।। पन्नासा असती परियेसा ॥ २० ॥ 
हिरण्यवर्णा षष्ठ प्रश्न ॥ त्रयोविंशति अनुवाक जाण ॥ पष्ठीमध्यें सहा न्यून ॥ पन्नासा असती 
परियेसा॥२ १।योबाआयथा नामे प्रश्न षड्विंशति अनुवाक जाण aat सहा न्यून॥पत्नासा 
असती परियेसा ॥२२॥ पंचमाष्टक संहितेसी । सप्त प्रश्न परियेसी ।। अनुवाक एक शत त्यासी ॥ 
चीस अधिक विस्तार ॥ २३॥ त्रीणी अधिक चतुःशत ॥ पन्नासा असती जाण विख्यात ॥ मन 


. करूनी सावाचित्त ॥ ऐका म्हणे तये वेळीं ॥ २४ ॥ पष्ठाष्टक संहितेसी।। प्रथम प्रश्न परियेसी ॥ 


प्राचीनवंश नाम त्यासी।एकादश अनुबाक जाण २५॥ अधिक सहा सप्ततीमी ॥ पन्नासा त्याची 
परियेसी॥ विस्तार करूनी शिष्यासी॥सांगतसे व्यासदेच।।२६॥यदु भौव नाम प्रश्नासी अनुवाक 
जाणा एकादशी ॥ एक उणा षष्ठीसी॥ पन्नासा असती परियेसी। २७॥ तिसरा प्रश्न चात्वाल ॥ 


एकादशी अचुवाका माळ॥ पन्नासा षष्ठीवरी द्वय स्थूळ।। तिसरा प्रश्न परियेसा ॥ २८ ॥ चवथा 


प्रश्न यज्ञेन ॥ एकादश अनुवाक जाण ॥ प्रन्नासा एक अधिक fara पूर्ण ॥ एकचित्ते परियेसा 
LRS SKT नाम प्रश्न ॥ एकादश आइुवाक जाण ॥ द्विचत्वारिंशत्‌ पन्नासा Ga पंचमप्रइनीं 
परियेसा।३०॥।सुवगाय नाम प्रश्नासी ॥ अनुवाक असती एकादशी ॥ त्रीणि अधिक चत्वारिंशती 


पन्नासा असती परियेसा ॥३१॥ सहावे अष्टकां परिपूर्ण॥ त्यासी सहा अधिक असती पूण ॥। षष्ठी २३२ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





ल sen 


या 


| 
| 


$ T SR - å ENG OTT EON 
nes stut Get Få ७ मोना 








> Er Je $ DEN 





Ey AE ELE Ep SE 8 ह ळक ळा dn: Å SBS 
str MINNIE SEN $ ST ५-5 उत पर पा ह. F | 
3 y fe Fe 

å 


EN s 


अनुवाक असती जाण। त्रयसिंशदधिक त्रिशत पन्नासा॥३२॥ सप्तमाष्टकाचा प्रश्न । नाम असे |अ 
प्रजनन ॥ अनुवाक वीस असती खूण ॥ द्विपंचाशत पन्नासा त्यास ॥ 33 ॥ साध्या म्हणती | 
जो द्वितीय प्रश्न विंशती अनुवाक जाण ॥ पन्नासा पन्नासा परिपूर्ण ॥ एकचित्ते परियेसा ॥३४॥ Å 
' प्रजव॑ वा नाम प्रश्नासी ॥ अनुवाक वीस परियेसी ॥ द्विचत्वारिंशत्‌ पन्नासा त्यासी ॥ श्रीगुरु म्हणती 
तयासी ॥३५॥ बृहस्पती नामक प्रश्न ॥ द्वाविंशवी अनुवाक जाण ॥ त्रीणि अधिक पन्नासा खूण ॥ 
' पन्नासा असती अवधारा ॥३६॥ प्रश्न असे पांचवा जाण ॥ गावो वा नामें उत्तम ॥ पंचविशति 
` अनुवाक पूणे ॥ चतुःपंचाशत पन्नासा त्यासी ॥३७॥ सप्तमाष्टक संहितेसी ॥ अनुवाक असती 
' परियेसी ॥ एक शत सप्त त्यासी॥ अनुवाक असती विस्तार ।।३८॥ द्विशतांवरी अधिकेसी ॥ 
एकावन्न असती पन्नासी ॥ सप्तमाष्टक असे सुरसी ॥ एकचित्ते परियेसा ॥ ३९ ॥ अष्टमाष्टक 
| संहितसी ॥ षद्शताथिक अष्टचत्वारिंशतीसी ॥ मुख्य प्रश्न चतुर्चत्वारिंशत्‌ भरंवशीं॥ अनुवाक 
असती विस्तार।४०॥ द्वि उरणे शतद्व्य सहस्र दोनी॥पन्नासा तूं जाण मनीं।। पठण करा म्हणोनी ॥ 
व्यास सांगे शिष्यासी ॥४ १॥ तीन अष्टक ्राह्मणांत।। असती जे जाण विख्यात ॥ सांगेन ऐक 
एकचित्त ॥ म्हणे व्यास शिष्यासी ।।४२॥। प्रथमाष्टकांत ब्राह्मणांसी ।। प्रश्‍न आठ परियेसी ॥ 
नामें त्याची ऐका ऐशीं।। एकचित्ते परियेसी ।। ४३॥ प्रथम प्रश्न ब्राह्मसंघत्त ॥ नाम असे विख्यात ॥ 
अनुवाक दहा विस्मृत अशीति दशक दश मनोहर ॥४४॥ उदन्य नाम दुसरा प्रश्न ॥ सहा | 
अनुवाक दशक पन्नासा जाण ॥ वाजपेय अनुसंधान N देवासुरा प्रश्न तिसरा॥४५॥ त्यासी दश २३३ 


4 य «| 65 


a 


SRRRRRRARRRRRRR Så 














CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

















स 
Å 
रि 
न्न 
; 

| 
y 
, 








अनुवाक जाण ॥ पंच अधिक पट्टी दशक जाणी।चोथा उभय नाम प्रश्न ॥ एश अनुवादक मनाहर 
॥४६॥ संवत्सर गणित सहा अधिक | त्यासी जाणा तुम्ही दशका ॥पांचवा नामें अग्ने!कृत्तिका।। 
प्रश्न असे अवधारा ॥४७॥ त्यासी अनुवाक द्वादश ॥ सांगेन ऐका दशक ॥ दोन अधिक षष्टी 
विशेष ॥ एकचित्ते परियेसा ।॥।४८॥ सहावा प्रश्न अनमत्य ॥ अनुवाक दहा प्रख्यात।।पांच अधिक 
सप्ततिक ॥ दशक त्यासी अवधारा ।।४९॥ सप्तम प्रश्ना धरी खूण ॥ नाम तया एतद ब्राह्मण ॥ 
दश अनुवाद जाण ॥ चतुःपष्ठी दशक त्यासी ॥५०॥ आठवा वरुणस्य नाम प्रश्न ॥ अनुवाक 
त्यासी दहा जाण॥ साप्ताधिक तीस खूण ॥ दशक त्यासी मनोहर ॥५१॥ प्रथम अष्टक ब्राह्मणासी 
प्रश्न आठ परियेसी I अष्टसप्तती अनुवाक त्यासी ॥ एकचित्ते परियेसा ॥५२॥ एक IG पांच 
शत॥दशक आहेत विख्यात ।। वैशंपायन ऐकव गुरुसुखे करोनि ॥५३॥ दुसरा अष्टक ब्राह्मणास॥ 
प्रथम प्रश्न ARRE | अनुवाक जाण एकदश ॥ साठीं दशक मनोहर ॥५४॥ प्रजापतिरकांड ॥ 
प्रश्न दुसरा हा गोड॥एकादश अनुवाक दृढ॥त्रिसप्तति दशक ad कांडब्रह्मवादिन।।एका 
दश अनुवाक जाण॥ दशक आहेती पन्नास पूणे॥एकचित्ते परियेसा॥५६॥जुष्टो नाम प्रश्न ऐक) 
त्यासी अनुवाक अष्टादशक ॥ वैशंपायन एक निष्टक ॥ शुरुसुखें ऐकतसे ॥ ५७ ॥ प्रश्न प्राणो 
रक्षति॥अष्ट अनुवाहक त्यासी ॥ ख्याती पंच अधिक चत्वारिंशती॥दशक तुम्ही ओळखिजे॥'५८॥ 
स्वाद्रींत्वा नामं पष्ठम ॥ प्रश्न असे उत्तम || अनुवाक असती वीस खूण ॥ षट्‌ अधिक अशीति दशक 


त्यासी ॥५९॥ सप्तम प्रश्न त्रिवृत्तास ॥ अनुवाक असती अष्टादश ॥ सहा अधिक TRE ॥ दशक २ 


(८-0. In Publig Do Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collecti 


कः ० RI, SIN १0१0000१२0 १000 ना 


-Fa 





= en Å POS RII 








सन्स 


= 


À 
T 
| 
| 





























RR RA Ford gS 
PER) å 

ya 

४ च 


= 





त्यासी मनोहर ॥ ६० ॥ अष्टम प्रश्न पीवोअन्न ॥ अनुवाक असती नऊ जाणा ॥ अशीतीशी एक |अ 
उणा ॥ दशक त्यासी मनोहर ॥६१॥ तीय अष्टक ब्राह्मणासी | आठ प्रश्न परियेसी॥ वेद उणें | 
शतक त्यासी || अनुवाक असती मनोहर ॥६२॥ चार शतां उपरी ॥ तीन उणे सप्तति निघीरी ॥ 
दशक आहेती विस्तारी ॥ एकचित्ते परियेसी ॥ ६३ ॥ तृतीयाष्टक ब्राह्मणांसी ॥ प्रश्न असती 
द्वादशी ॥ नामें त्यांची परियेसी ॥ एकचित्ते अवधारा ॥६४॥ प्रथम प्रश्न विख्यातु ॥ नाम अग्निने 
पातु ॥ सहा अनुवाक feng ॥ एक आधिक षष्टी दशक NEA तृतीयस्य द्वितीय प्रश्न ॥ | 

tl 


RER Ad “८4 


अनुवाक असती दहा जाण ॥ पांचशीतिक दशक खूण ॥ एकचित्ते परियेसा ॥६६॥ तिसरा प्रश्न 
प्रत्युष्ट ॥ अनुवाक असती एकादश ॥ एक उरण ऐशी दशक ॥ एकचित्ते अवधारा NEON चोथा 
प्रश्न त्राह्मणेसीं ॥ अनुवाक एक परियेसी ॥ एक उणें विसासी ॥ दशक त्यासी मनोहर॥६८॥ 
पंचम प्रश्न नाम सत्य ॥ चतुदंशक अनुवाक विख्यात ॥ एक उणे तीस दशक ।।एकचित्तें परियेसा 
।।६९॥सहावा प्रश्न अंज॑ति॥ पंचदशक अनुवाक ख्याती | सात अधिक विंशती ॥ दशक त्यासी 
जाणावे ॥७०॥ अच्छिद्र सवीन्वा नाम प्रश्न ॥ चतुदेश अनुवाक जाण ॥ तीस अधिक शत खूण 
दशक त्यासी मनोहर ॥ ७१ ॥ प्रश्न अश्वमेधासी ॥ सांग्रहण्य र्यातीसी ॥ अनुवाक असती 
त्रयोदशीं ॥ एक्याण्णव दशक ।।७२॥ प्रजापतिरकाम ॥ अश्वमेध उत्तम ॥ त्रयोविंशति अनुवाक 


नेम ॥ चारी अधिक अशीति दशकति त्यासी ।।७३॥ संज्ञान म्हणती काठक ॥ अनुवाक 
ger एक अधिक ॥ एका उणें पन्नास दशक ॥ एकाचित्ते परियेसा ॥७४॥ दुसरा stank २३ 





| वी 


3 








SN FE REVERE ge SE vri TT ua HE AE NOES, ट - 
ECO. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection लनन नानी ती 














g 
q 
TIR 
F 

v 
; 
४८ 

Na 
; 
Vå 





अनुवाकासीं ॥ सात शत्‌ दव्यशीति दशकासी ॥ विस्तार असे परियेसा ॥७७॥ तीनि अष्टक 
ब्राह्मणासी ॥ प्रश्न सांगेन परियेसी॥ अष्ट अधिक विसावी ॥ एकचित्ते अवधारा ॥७८॥ त्रीणि 
शत विसासी ॥ एक अधिक परियेसी अनुवाक आहेत विस्तारेंसी ॥ परात्त ब्राह्मणासी परियेसा 
॥७९॥ दशकसंख्या विस्तार I सप्तशत अधिक सहस्र ॥ अष्ट चत्वारिंशति उत्तर | अधिक असती 
परियेसा ॥८०॥ आतां सांगेन अरण।।त्यासी असती दहा प्रश्न। विस्तारोनिया सांगेन॥ एकचित्ते 
अवधारा ॥८१॥ अरणाचा भद्गनाम प्रथम प्रश्न ॥ द्वात्रिंशत्‌ अनुवाक असे खूण ॥ एक शतक वीस 
ज!ण॥ दशक त्यासी मनोहर ॥८२॥ स्वाध्याय ब्राह्मणासी || अनुवाक वीसा परियेसी ॥ चतुर्विश 
दशक त्यासी ॥ एकाचित्ते परियेसी ॥८३॥ चित्ती म्हणजे प्रश्नासी ॥ अनुवाक एकविंशी ॥ दोन 
अधिक पन्नासासी ॥ दशक त्यासी विस्तार cv ॥ ऐसा थोर “वथा प्रश्‍न॥ नाम तया मंत्र 
ब्राह्मण ॥ द्विचत्वारिंशत्‌ अनुवाक जाण ॥ द्विषष्टी शतक त्यासी ॥८५॥ श्रेष्ठ ब्राह्मण पन्नासी ॥ 
अनुवाक जाण द्वादशी || आठ अधिक शतासी॥ शतक तुम्हीं जाणावें ॥८६॥। पितमेघ असे प्रश्नी 


द्वादश अनुबाक TRTA ॥ सप्तविंशती दशक जाण ॥ एकचित्ते परियेसा ॥ ८७ ॥ शिक्षा नाम 


प्रश्‍नासी ॥ अनुवाक असती द्वादशी il तीन अधिक विसासी ॥ दशक त्यासी मनोहर ।[८८॥ २३६ 


fn ikul à Kalid krit Universi ; ; 
CC-0. In Publie'Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
PES meme Shem der E eter 











4 å ड r wa 
PnP 
रर अक 





काठक ॥ दश अनुवाक असती ऐक ॥ तयांमध्ये दोनी अधिक ॥ षष्ठी दशक व्यास म्हणे |अ| 
'शिष्यासी ॥७५॥ द्वादश प्रश्न तुम्हांसी ॥ अनुवाक नव परियेसी ।। सहा अधिक पन्नासासी ॥ 
दशक असती मनोहर ॥ ७६॥ तिसरें अष्टक ब्राह्मणासी I सप्तचत्वारिंशत्‌ एक शत त 


r| - 


q 
Ù% 


; 


å 
त 
; 












अधिक ॥ एक शतकसहस्रासी ॥ अनुवाक जाण मनोहर॥९४॥ प्रश्‍नासी दशक विस्तार ॥ सांगेन 


ब्रह्मीवदा असे प्रश्‍न ॥ अनुवाक त्यासी नऊ जाण ॥ दशक चतुर्दश असे खूण ॥ व्यास म्हणे |अ 
शिष्यासी ।।८९॥ gå असे प्रश्‍न ॥ अनुवाक त्यासी दहा जाण ॥ पंच दशक जाण।। एकाचित्ते "या 
पारयसा ॥९०॥ दशम प्रश्‍न नारायण।।अनुवाक तीस असती खूण ॥ एकशत वेद जाण ॥ दशक 
त्यासी vern दहा प्रश्‍न अरणासी ॥ अनुवाक जाण परियेसी ॥ दोनी पूणे | 
द्विशतासी ॥ संख्या असे परियेसा UR पंच शताउपरी।।नव पंचाशत विस्तारी ॥ दशक जाण 
मनोहरी ॥ म्हणे व्यास शिष्यातें ।।९३॥ ऐसे ग्रंथत्रयासी ॥ प्रश्‍न असती व्यासासी ॥ नव षष्ठी 


तुम्हां प्रकार ॥ FATT दोनी सहस्र।।द्रय उणे पन्नास जाणा॥९५॥ ZAREE त्रयशत ॥ सप्त | 
अधिक उन्‍नत॥दशकी जाण विख्यात । ग्रंथत्रय परिपूण।।९६॥ ऐशिया यजुर्वेदासी॥भद असती 
शायसी ॥ त्यांत एक भेदासी ॥ एवढा असे विस्तार 900 येणेपरी व्याससुनी ॥ वेशंपायन | 
विस्तारोनी॥सांगता झाला म्हणोनी।।श्रीगुरु म्हणती द्विजांसी ॥९८॥ तिसरा शिष्य जेमिनी ॥ | 
त्यास सांगे व्यासयुनी ।। सामवेद विस्तारोनी॥ निरोपितो अवधारा ॥९९॥उपवेद गांधवे अत्र ॥ 
कश्यपाचे असे गोत्र ॥ विष्णुदेवता परम पवित्र ॥ जगती छंद म्हणावा ॥ २०० ॥ नित्यस्रग्वी 

छंद जाणा ॥ शुचि वस्रग्रावरणा ॥ क्षोमदंती चर्मधारणा ।। दंडधारी रूप असे ॥ १ ॥ आकर्ण ; 
नयन वणे काचन॥ सयासारखे किरण ॥ पडरत्नी दीर्घ जाण॥ सामवेद रूप असे ॥२॥ त्याच्या ||... | 
भेदा नाहीं मिती॥आखिल सहस्र बोलती॥ ऐशी कोणा असे शक्‍ती॥ सकळांसी fars म्हणावया २२७. 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalid Sanskrit University Ramtek Colection ना ०० University Ramte 

















॥३॥ एका नारायणावांचोनी ।॥ समस्त भेद नेणे कोणी ॥ ऐक शिष्या जेमिनी ॥ सांगेन तुज 
किंचित्‌ ॥४॥ प्रथम असुरायणीया ॥ दुसरे वासुरायणीया ॥ वार्तान्तरेया म्हणोनिया ।। तिसरा 
भेद परियेसा ॥५॥ ग्रांजली असे भेद एक ॥ ऋग्विध प्रातरेय एक।! आणि प्राचीन योगशाखा॥ 
असे सहावा परियेसा ॥६॥ ज्ञानयोग सप्तम ॥ आरायणीया असे ज्या नाम॥ त्यासी भेद दश 

जाण ॥ आहेत ऐका एकचित्ते NON नारायणी सांरूयायनी॥ तिसरा शाठ्या म्हणोनि || मुदगल 
नाम जाणोनि ॥ चौथा भेद परियेसा ॥ ८ ॥ खल्बला महाखल्वला ॥ सप्तम नाम लांगूला ॥ 
अष्टभेद केथुमा ॥ गोतम म्हणे परियेसा ॥९॥ दशम शाखा जेमिनी ॥ ऐसे भेद विस्तारोनि ॥ 
सांगितले व्यासमुनि॥ श्रीगुरु म्हणती द्विजासी।१०॥।पूण सामवेदासी॥ कोण जाणे क्षितीसी ॥ 
तीन वेदा म्हणविसी I मदोन्मत्त होवोनियां॥ १ १॥ सूत म्हणे शिष्यासी ॥ सांगे व्यास अतिहर्षी 
अथवेण वेदासी ॥ निरोपिलें परियेसा ॥ १२॥ अथर्वण वेदासी ॥ उपवेद असें परियेसी ॥ 
Haare निश्रयेंसी वेतान असे गोत्र ॥ १३॥ आधिदेवत इंद्र त्यासी।।अनुष्टुप छंदेसी ॥ तीक्षण 
चंड क्ररेसी ॥ कृष्णव्ण असे जाण ॥ १४॥ कामरूपी क्षुद्रकम ॥ सदार असे त्यासी नाम ॥ 
विश्वसूजक साध्यकम ॥ जलमूध्नीं mes ॥१५॥ ऐसे रूप तयासी॥ भेद नव परियेसी ॥ सुमंतु 
नाम शिष्यासी।। सांगतसे श्रीव्यास ॥ १६॥ पेप्पल भेद प्रथम।। दुसरा भेद दान्तानाम।। प्रशांत 
Raaen ॥ चोथा स्तोता जाण ॥१७॥ ओतानाम असे ऐका।। बह्मदालव शाखा। सातवी शाखा 


ऐका ॥ सोनळी म्हणती ।। १८ ॥ अष्टम शोनकदेवल शाखेसी ॥ चरणविद्या नवमेसी ॥ पांच २३८ 


ज्र 
ER å ४3५ s 
P CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


aq 


वा 


RIER 























कल्प परियेसी) सांगेन ऐका एकचित्ते|। १९) ऐसें चौघा शिष्यांस ॥ सांगत असे बेदव्यास।|ग्रकाश 
केला क्षितीस ॥ भरतखंडी परियेसा ॥२०॥ या भारतखंडांत ॥ पूर्वी होतें पुण्य बहुत ॥ ao- 
श्रमधम आचरत ॥ होते लोक परियेसा ॥२१॥ या कलियुगाभीतरीं ॥ कम सांडिले द्विजवरीं॥ 
लोपले वेद निधोरीं ॥ गुप्त जाहले क्षितीसी ॥२२॥ कमेभ्रष्ट झाले द्विज ॥ म्लेंच्छां सांगती वेद- 
बीज || सत्व गेलें सहज ॥ मंदमती झाले जाणा URAN पूर्वी होतें महत्त्व ॥ आहाणांसी देवत्व ॥ 


त्यांसी ।। इंद्रादि सुरवरांसी ॥ भय होतें विग्रांचें ॥ २६ ॥ कामधेनु कल्पतरु ॥ विग्रवाक्ये होते 


A 


द्विजासी ॥ पूर्वी होतें परियेसी ॥ वेदमागे त्यजोनी सुरसी ॥ अज्ञानमार्गे रहाटती ॥३०॥ हीन 


तेणे सत्त्व भंगले ॥ हीनयातीतें सेविलें ॥ अद्यापि विक्रय करिती मोले॥ वेद भ्रष्ट करिताती ॥३२॥ 
ऐशा चारी वेदांसी॥ शाखा असती परियेसी ॥ कोणें जाणावें क्षितीसी॥ सकळ गोप्य होऊनि 


#<&<&#2&#&2&#<&#<&#2#2#2&#2#2&2#2#२#2 smd AA 


CE i RE 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University RamteK 


वेदबळें नित्यत्व॥ भूसुर म्हणती त्या काजा ॥२४॥ पूर्वी राजे याच कारणीं ॥ पूजा करिती Aa । १ 
चरणीं।सवै देतां दक्षिणा दोनी॥ ते अंगीकार न करिती ॥२५॥ वेदबढें विग्रांसी ॥ त्रिमूती वश होते | 


थोरु ॥ पवेत करिती तृणाकारु ॥ तृणा पर्वत Jaa ॥२७॥। विष्णु आपण परियेसी ॥ पूजा |: | 
करी विम्ांसी ॥ आपुलें देवत म्हणे त्यासी॥ वेदसस्वें करूनियां ॥ २८ ॥ इलोक ॥ देवाधीन | 
जगत्सवं मंत्राधीनं च देवतम्‌॥ ते मंत्रा त्राह्मणाधीना ॥ ब्राह्मणो मम दैवतम्‌ ॥ २९ ॥ ऐसे महत्तव |) 


यातीपुढें ऐका॥ वेद म्हणती मूख देखा ।। त्यांच्या पाइं नये मुखा ॥ ब्रह्मराक्षस होताती ॥ ३१॥ | | 


' गेलें ॥३३॥ चतुर्वेदी म्हणविसी॥ छोकांसवें चची करिसी ॥ काय जाणसी वेदांसी ॥ अखिल भेद २३९ 





















आहेत जाण लाभ ॥३४॥ ऐशांमर्ध्ये काय ॥ घेऊं नये द्विजक्षोभ ॥ कोणी केला तंत बोध ॥ 

जाई म्हणती येथून ॥ ३५ ॥ आपली आपण स्तुति करिती ॥ जयपत्रें दाखविसी ॥ त्रिविक्रम | 
यतीपासी ॥ पत्र मागसी लिहूनी ॥ ३६ ॥ आमुचे बोल ऐकोनी ॥ जावें तुम्ही परतोनी ॥ 
वायां गर्व भ्रमोनी ॥ प्राण आपुले देऊं नका ॥ ३७ ॥ ऐसे श्रीगुरु विप्रासी ॥ सांगती बुद्धि 
हितासी ॥ न ऐकती विग्र तामसी ॥ म्हणती चचो करूं ॥ ३८ ॥ चर्चा जरी न करूं येथें ॥ 
हारी दिसेल आम्हांते ॥ सांगती लोक राजयातें ॥ महत्त्व आमुचें उरे केबी ॥ ३९ ॥ सिद्ध | 
म्हणे नामांकिता ॥ ऐसे विग्र मदोन्मत्ता ॥ नेणती må हिता ॥ त्यांसी मृत्यु जवळी 
आला ॥२४०॥ गंगाधराचा नंदनु ॥ सांगे गुरुचरित्रकामधेनु ॥ वेदविवरण ऐकतां साधनु ॥ 

होय समाधान श्रोतृजनां ॥ ४१ ॥ इति श्रीशुरुचरित्रासृत ॥ चारी वेदांचा मतितार्थ ॥ 
उकलोनि दाविला यथार्थ ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥४२॥ इति श्रीशुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो 
श्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्वनामधारकसंवादे वेदविवरणेभेदनिरूपणं 
पड्विंशोऽभ्यायः || ओव्या ॥ २४२ N 


॥ श्रोगुरुदत्तात्रेयार्षणमस्तु ॥ 


4 $ 2% * g yo 


| 
| 
| 


vikulguru Kalidas Sanskrit University R: ollectiog en, 























[ अध्याय रवा | अध्याय२ऽघा | | 
ERT EET TS TREE PES 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ नामधारक शिष्यराणा ॥ लागे सिद्धाचिया चरणा ।। विनवीतसे sr) 
ऐका श्रोते एकचित्ते ॥ १ ॥ जयजयाजी सिद्धयोगी ॥ तूं तारक आम्हां जंगी ॥ ज्ञानप्रकाहें 
करणें लागीं।| दिले दर्शन चरणांचे NRI चतुर्वेद विस्तारेंसी॥ श्रीगुरू निरोपिती विग्रांसी ॥ पुत्र 
कथा वतेली केसी ॥ विस्तारावी दातारा ॥२॥ शिष्यवचन ऐकोनि | सांगतां झाला विप्रमुनी ॥ 
ऐक शिष्या नामकरणी।अलुपम गुणमहिमा।॥।४॥किती प्रकारें विग्रांसी। श्रीगुरु सांगती हितासी॥ 
न ऐकती द्विज तामसी ॥ म्हणती वाढ का पत्र देणें ॥५॥ ऐसें उत्तर एकोनी कानीं कोप करिती 
pr । A जैसे अंतःकरणी । तैसे सिद्धि पाववू म्हणती॥६॥।सर्पाच्या पेटाऱ्यासी ॥ को 
जातां मूषकासी॥ जैसा पतंग दीपासी॥ करी आपुला घात ॥७॥ तैसे विग्र मंद Jeg 
'नोळखती ॥ बळें आपुले प्राण देती ।। दिवांधवत्‌ द्विज देखो ne इतकें br my: 
श्रीगुरु देखती नरासी दृरी॥ शिष्यासि म्हणती पाचारी ॥ कवण जातो मार्गस्थ S श्रीगुरुवचन 
ऐकोनी ॥ गेले सवक धांवोनी ॥ त्या नरांते पाचारोनी॥ आणिला गुरुसंमुख ॥१०॥ गुरु पुसता | | 
त्यासी ॥ जन्म कबण जातीसी ॥ तो वृत्तांत सांग मजसी ॥ म्हणोनि पुससी तथे वेळी ॥ ११॥ | 
श्रीगुरुवचन ऐकोन ॥ सांगे आपण जातिहीन ॥ मातंग वर्ण जाण॥ सांगे स्थान बहिगीमी॥ १२॥ [| 
तं कृपाळशुरुमूती ॥ म्हणोनि पाचारिलें ग्रीति ।। आपण झालों उद्धारगती ॥ म्हणोनि दंडवत नमन |` 
करा ॥१२॥ ऐसे कृपाळ्‌ परमपुरुष ॥ दृष्टीने केलें सुधारस ॥ लोखंडासी लागला परीस | सुवण |: 
. दाता T पैक॥ १४ तेसे तया पतितावरी ॥ कृपा करिती नरहरी ।। दंड देवोनि शिष्या करी॥ २५, 


TE SE == TD 
PR, जा A Ta 3 ii 

> å ZN ii Ei 

; ER धट å 

SE 
DÅ ; 3 | 
$ : कु 
क f pi f - 
Dd se | 
5 कक 

pa 
PN 4 ed 
CD 

Y i ५ : 





n Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Universit 





म्ह र pi 
TF NE r: > Bi FSS SRO 
Er 932 22) RN 33७७७ कल्प 
EE e o PET: Cd AIR CNHI 
BMS i RN 


















रेषा सप्त काढिल्या॥ १५॥ श्रीगुरू म्हणती त्यासी।। एक रेषा रूंघी रे ऐसी।आला नर वाक्यासरसी।। |अ 
झालें ज्ञान अधिक त्यातें ॥१६॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ कवणें कुळीं जन्मलासी ॥ पतित म्हणे क्‍ 
किरातवंशीं ॥ नाम आपुलें वनराखा ॥१७॥ दुसरी रेषा लंघितां ॥ त्यासी ज्ञान झालें तत्त्वतां | 
बोल लागली अनेक वाता ॥ Gera करिती तये वेळीं ॥१८॥ तिसरी रेषा लंधी रे म्हणती॥ 
त्यासी झाली ज्ञानस्मृति ।। म्हणे गंगापुत्र AAR ॥ वास तटीं गंगेच्या ॥१९॥ लंघिता रेषा | 
चवथी ॥ म्हणे आपण शूद्रजाती ॥ जात होतों आपुले बृत्तीं ॥ स्वामी मातें पाचारिलें ॥२०॥ 
लंघितां रेषा पांचवी सी।|झालें ज्ञान तयासी ।॥ जन्म झाला वैश्य वंशी! नाम आपुलें सोमदत्ता। २ १॥ 
सहावी रेषा लंघितां॥ म्हणे आपण क्षत्रिय ख्याता।। नाम आपुलें विख्याता ॥ गोदावरी म्हणोनि 
॥२२॥ सातवी रेषा लंघितां क्षण ॥ अग्रजाती विप्र आपण ॥ NAR व्याकरण॥ अध्यापक 
नाम आपुलें ॥२३॥ श्रीशुरु म्हणती तयासी ॥ वेदशास्त्रीं अभ्यास म्हणती ॥ आले विप्र चर्चसी।। 
वाद करी त्यांसवें॥२४॥ अभिमंत्रोनि विभूती ॥ त्याचे सर्वागी प्रोक्षिती ॥ प्रकाशली ज्ञानज्योति 
त्या नरासी परियेसा।।२५॥। जैसें मानससरोवरास।।वायस जातां होती हंस।।तसा गुरुहस्तस्पश ॥ 
पतित झाला ज्ञानराशी ॥२६॥ नृसिंह सरस्वती जगदगुरु॥ त्रयमूर्तीचा अवतारु॥ अज्ञानी लोक 
म्हणती नरु॥ तेचि जाती अधःपाता RON येणेपरी पतितारी ॥ ज्ञान झाले परियेसी॥ वेदशास्त्र 
सांगेसी ॥ म्हणों लागला तये वेळीं ॥ २८।। जे आले चर्चेस विप्र ॥ भयभीत झाले फार॥ जिव्हा 
तुटोनि झाले बघिर॥ हृदयशूळ तात्काळ ॥२९॥ विग्र थरथरां कांपती ॥ श्रीगुरुचरणी लोळती R 





FLISER A 6-4 


क 


x 
æA 


iah Gid — sd ISS T aenaran i — » E. 


























आमुची आतां काय गती ।। जगज्ज्योती स्वामिया ॥३०॥ श्रीगुरुद्रोही झालो जाण ॥र्थकाररले 


ब्राह्मण तूं अवतार ॥ गौरीरमण क्षमा करणें स्वामिया ॥ ३१॥ वेष्टोनियां मायापाशीं ॥ झालों 


महातामसी ॥ निरवावें कृपेसी ॥ क्षमा करणें स्वामिया ।३२॥ तुं कृपाळू सर्वांभूती ॥ आमुचे 
दोष नाणी चित्तीं ॥ आम्हां धाबी उद्धारगती ॥ म्हणोनि चरणीं लागती ।।३३॥ एखादे समयीं 
लीलेसी ॥ पर्वत करिती तृणासरसी ॥ पवेत पाहतां कोपेसी ॥ भस्म करिती निधोर हा ॥३४॥ 
तूंचि सृष्टि स्थापिसी ॥ तूंचि सर्वाचे पोषण करिसी ।। तूंचि कती प्रयासी ॥ त्रिमूर्ती जगदगुरु 
॥ ३५॥ तंब महिमा वणोदयासी ॥ मती नाहीं आम्हांसी ॥ उद्धरावें दीनांसी ॥ शरणागता 
वरप्रदान ॥३६॥ ऐसे Aa विनवीती । श्रीगुरु त्यांसी निरोप देती ॥ तुम्हीं क्षोभविला भारती॥ 
त्रिविक्रम महामुनी ॥३७॥ आणिक केले बहुत दोष ॥ निंदिले सवे Ayia ॥ पावाल जन्म 
राक्षस ॥ आपुली जोडी भोगावी ।।३८॥ आपुलें अजित आपणांसी ॥ भोगिजे पुण्यपापासी ॥ 
निष्कृति न होता क्रियमाणासी ॥ गती नाहीं परियेसा॥३९॥ श्रीगुरुवचन ऐकोनि ॥ लागती 
विग्र दोघे चरणीं ॥ केवीं उद्धारों भवाणवीं ॥ म्हणोनियां विनविती ॥ ४० ॥ श्रीगुरुनाथ 
कृपामूर्ती ॥ त्या विग्रातें निरोप देती ॥ ब्रह्मराक्षस होवोनि ख्याती ॥ कम भोगा द्वादशाद्व 
॥४१॥ अनुतप्त झालिया कारण ॥ शांतिरूप असाल जाण ॥ जो का शुक नारायण ॥ प्रथम 
वाक्य म्हणतसे ॥ ४२ ॥ तुमचें पाप शुद्ध होतां ॥ द्विज येईल अवचिता ।। पुढील वाक्य तुम्हां 


सांगतां ॥ उद्वारगती होईल ॥४३॥ आतां जावें गंगेसी ॥ स्थान बरवें बेसावयासी॥ म्हणोनि 


भ है d 






२४३ 





er FEE तक AD Br > $ 
Et NR IN lt 0 RN ~ ४ र्न er 
å CE 3 Ses oS er NS २ T E E A ATTENT, ei É 
2 











a E TR mes ; EEE न्न PE ER 
ECO. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek CO 





or ssi 








निरोपिता त्यांसी ॥ गेले विग्र त्या वेळीं ॥ ४४ ॥ निघतां ग्रामाबाहेरी I 95 अपरंपारी ॥ 
जातां क्षण न लागतां नदीतीरी ॥ विग्न पंचत्व पावले ॥ ४५॥ आपण केल्या कमसी ॥ यत्न 
नाहीं आणिकासी ॥ ऐसे विप्र तामसी ॥ आत्मघातकी तेचि जाण ॥४६॥ श्रीगुरुवचन येणेपरी || 
अन्यथा नव्हे निधोरी ॥ झाले राक्षस द्विजाबरी॥ बारा वर्षी गति पावले ॥ ४७॥ विग्र 
पाठविले गंगेसी ॥ मार्गे कथा वर्तली केसी ॥ नामधारक शिष्यासी॥ सिद्ध सांगे अवधारा 
॥४८॥ पतित झाला महाज्ञानी ॥। जातिस्मरण सप्तजन्मीं ॥ पूर्वापार fr म्हणोनि ॥ निर्धार 
केला मनांत । ४९॥ नमन करूनी श्रीगुरूसी॥विनवी पतित भक्तीसी ॥अज्ञानमाया तिमिरासी ॥ 
ज्योतिरूप जगदगुरु ॥ ५० ।। विप्र होतों पूर्वी आपण ॥ केवीं झालो जातिहीन ॥ सांगावे जी | 
विस्तारोन ॥ त्रिकाळज्ञान अंतरसाक्षी ॥ ५१॥ जन्मांतरीचे आशेष ॥ काय केले असती 
महादोष॥ कीं द्रोषेळा आपण महेश) नृसिंहसरस्वती सांगे पां॥५२॥ ऐसे वचन ऐकोनी ॥ सांगती 
गुरु प्रकाशनी ॥ म्हणोनि सांगती सिद्धम्ननी ॥ नामधारक शिष्यासी ।।५३॥ म्हणोनि सरस्वती 
गंगाधर ॥ सांगे गुरुचरित्र विस्तार ॥ पुढील कथा ऐकतां नर । । पतित होय ब्रह्मज्ञानी ॥५४॥ | 
ऐसी पुण्यपावन कथा ॥ ऐकतां उद्धार अनाथा ॥ पावे चतुविध पुरुषाथों ॥ निश्चयेसी जाण पां | 
॥ ५५ ॥ इति श्रीशुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरौ श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे 
सप्तविंशोऽष्यायः ओव्या ॥ ५५ ॥ 
II श्रीगुरुदत्तात्रेयार्षणमस्तु ॥ 


råd røk 


på 
4 
4 





FIFRA 3 6 


| 
| 





'C-0. Jn Put blieBomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University अकळ 23 नयमन + ; 
RT TE EE se NS: जब ह. वि asia ins 





DN 








anskrit Uni 



































॥ श्रीगणेशाय नमः॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी ॥ पुढील कथा सांगा आम्हांसी॥ उल्हास माझे 
मानसीं । गुरुचरित्र अतिगोड ॥१॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ कथा असे अलोकिका ॥ दोष 
जातील देखा ॥ ज्ञानज्योतिप्रकाशें॥२॥ श्रीगुरु म्हणती पतितासी॥ आपुले पूवेजन्म पुसती॥ 
q| सांगेन ऐक परियेसी ॥। चांडाळ जन्म होणार गती ॥ ३ ॥ पुण्यपापाची गती ॥ आपुलें अजित |, 
ap | भोगती ॥ कमेविपाकी असे ख्याती ॥ नीच शरेष्ठ कम लुसारी ॥४॥ विप्र क्षत्रिय वैश्य श्रवणे | i 
DI यांचेपासोनि चांडाळ वणे | उपजला असतां ज्ञातिहीन ॥ जातिविभाग कर्मापरी ॥५॥ विप्रश्रिये- 
४ | पासी ऐका ॥ शुद्र जाय व्यभिचारिका ॥ पिंड उपजे तो चांडाळिका ॥ सोळावी जाती चांडाळ ; 
४ ॥ ६ ॥ हैं मूळ उत्पत्तीचे लक्षण ॥ नाना दोषांचे आचरण॥ तेणें हीन जन्म घेणें anke चारी G 
Feet ॥ ७ ॥ त्या दोषांचा विस्तार ॥ सांगतों कीं सविस्तर ॥ विप्र करितां अनाचार ॥ जन्म ; 
| 
y 











* | हीन जातीं पावे ॥ ८ ॥ गुरु अथवा मातापिता ॥ सांडोनि जाय तत्त्वता ॥ चांडाळ जन्म होय | 
V| निरुता ॥ सोडितां कुळख्रियेसी ॥ ९ ॥ कुलदेवता सोडोनि निका ॥ पूजा करी आणिका॥ तो 
४ चांडाळ देखा ॥ सदा अनृत वदतां ॥१०॥ सदा जीवहिंसा करी ॥ कन्याविक्रय मनोहरी ॥ लटके 
आपण प्रमाण करी ॥ चांडाळ तोही जाणावा ॥११॥ शुद्रहस्ते करी भोजन ॥ अश्वविक्रय करी 
४) ब्राह्मण || तोचि चांडाळ होय जाण। सदा शाद्र्संपकें ॥ १२॥ शाद्राख्नियेचा करी संग ॥ नित्य 
p| असतां दासीभोग॥ गृहभांडीं विकूनि ane ne पितृकमत्यागी॥ १३॥ तो पावे हीन जाती ॥ 
(४) कोणी अग्नि रानी घालिती।गाय,वांसरासी विघड करिती ॥ वेगळीं करिती si ॥१४॥ सोडी २४६ 






bli omain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek E KEN de ne en e 
A सबब met RH pe z 2 k 


Emma | ve" a re 









| ॥ १५ ॥ बैलावरी विप्र बसे ॥ श॒द्रान्न जेवी हर्षे ॥ चांडाळ होय भरंवसे ॥ ऐसें म्हणती श्रीगुरू 





| ग्रतिपाळितां॥ चांडाळ होवोनि जन्मता ॥ सप्तजन्मी कृमि होय ॥२०॥पहिली एक खत्री असतां ॥ 





आपुल्या जननीतें ॥ आणि पिता लेंकरांतें॥ वेगळी करिती आपुल्या हस्तें॥। तोही जन्मे चांडाळा [अ 





॥ १६॥ विप्र तीथोस जाबोन ॥ श्राद्ध तो न करीच जाण ॥ परान्न प्रतिग्रह दारुण ॥ करी तो 
होय चांडाळ ॥ १७ ॥ षटकमेंराहित वित्र देखा ॥ कपिला må दूध ऐका । न करितां अभि- 
पेका ॥ क्षीरपान जो करी ॥ १८ ॥ तोहि पावे चांडाळयोनी ॥ तुळसीपत्रें वजुनी ॥ पूजा करी 
देवालागोनी ॥ शालिग्राम शद्रे भजलिया ॥ १९ ॥ न सेवीत मातापिता ॥ त्यजी त्यांसी न 


दुजी करोनी तीसी त्यजितां॥ होय जन्म त्यासी पतिता॥ आणीक सांगेन एक नवल ॥ २१॥ 
श्रमोनी अतिथी आला असतां ॥ वेद म्हणवोनी अन्न घालितां॥। जन्म पावे त'्वता॥चांडाळयोनी 
परियेसा ॥ २२ ॥ योग्य विग्रासी निंदिती ॥ आणीक जाती पूजिती ॥ चांडाळयोनी जाती ॥ 
वृत्तिलोप केलिया ॥ २३ ॥ तळीं विहिरी फोडी मोडी ॥ शिवालयीं पूजा तोडी ॥ ब्राह्मणाची 
घरें मोडी ॥ तोही जन्मे पतितकुळीं ॥ २४ ॥ स्वामी शुरु ख्रियेसी ॥ जो करी व्यभिचारासी ॥ 
घात करी विश्वासालियासी॥ तोही जन्म पतितागृहीं॥ २५॥ दोघी खिया असती जयासी ॥ 
त्यांत ठेवी प्रपंचेसी।। अतिथी आलिया अस्तमानासी ।। ग्रास नेदी तो पतित ॥ २६ åren 
देखा ॥ जो वित्र जेवी अविवेका ॥ भाक देऊनि फिरे निका ॥ तो जन्मे पतित ॥ २७॥ राजे |. 


A 


EE a 9 Ede ३ त F क्र र क ना i å JA RER 
ज्र स वे. ES È Vu rige re > Eee SEN E त St Ea ED i Í 
PET Toman Kavikulpari Kali ळू EG अर्थ FE RON cee oc Bre å 
"> CC-0. In Public Domain.Kaviku Kalidas Sanskrit University Ramte 





देती भूमीदान॥ आपण घेती हिरोन ॥ संध्याकाळीं करी शयन ॥ तोहि होय पतित २८॥ २४७ | 



























वैश्वदेवकाळीं अतिथीसी ॥ जो करी दुशेत्तरेंसी ॥ अन्न न देतां त्यासी ॥ जन्म दुष्ट तो पावे || 
॥ २९. गंगातीथोची निंदा करी ॥ एकादशीस भोजन करी ॥ स्वामीस सोडी समरीं ॥ 
चांडाळयोनी तया जन्म ॥ ३०॥ खत्री संभोगी पर्वणीसी ॥ अथवा श्रीहरिदिवर्सी ॥ वेद शिकवी 
शद्रासी॥ चांडाळयोनि जन्म पावे॥३ १॥ सृत्युदिवशीं न करी श्राद्ध ॥ केलें पुण्य करी प्रसिद्ध ॥ 
वांटेकरासी करी भेद ॥ चांडाळयोनि पावे जन्म॥ ३२ ॥ ग्रीष्मकाळीं उन्हाळ्यांत ॥ पोई घाली 
अरण्यांत ॥ तेथे विन्न जो करीत ॥ तो जन्मे चांडाळयोनी ॥ ३३॥ नाडी न कळतां वैद्यकी ॥ 
जाणोनि औषधी आणिकी ॥ देतां होय महापातकी ॥ चांडळयोनींत संभवे ।।३४॥ जारणमारण 
मोहनादि ॥ मंत्र जपती कुबुद्धी ॥ जन्म चांडाळ होय त्रिशुद्धी ॥ वेदमार्म त्यजितां विप्र ।।३५॥। 
श्रीगुरूसी नर म्हणे कोण ॥ हरिहराते निंदिता जाण॥ अन्य देवताचें करी पूजन ॥ तो नर पतित 
होय ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र ॥ आपुलें कमे त्यजूनि वक्र ॥ आणीक कर्म आचरी 
दरिद्र ॥ तोही होय चांडाळ ॥ ३७ ॥ शद्रापादनी मंत्र शिके || त्यासी घडती सर्व पातके ॥ 
गंगोदक क्षीरोदके ॥ श्वानचमीं घातलें परी ॥ ३८ ॥ विधवा खरीशीं संग करी ॥ शिव्या देऊनी 
अतिथी जेवूं घाली ॥ श्राद्वदिनीं पिंड न घाली ॥ चांडाळयोनी ठो जन्मे ॥ ३९ ॥ मातापिता 
गुरुद्वेषी ॥ तो जन्मे चांडाळयोनीसी ॥ आणिक जन्म पावे वेश्योदरासी ॥ उपजे हीन परियेसा 
॥ ४०॥ गुरूची निंदा करी हर्षी॥ करी विप्र द्रेषासी ॥ वेदचची गर्वेसी ॥ तो होय ब्रह्मराक्षस 
॥४ १॥ भजन करी शुरुदेवता ॥ दुजें देवें निदितां ॥ होय अपस्मारी तत्वतां ॥। दरिद्ररूपं पीडा २४८ 





RRRRRRRRRRRRRR 2 € 4 3 





RRR I 5h 





EY > 
Public Dòmain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ARGE rm ० CR : g MRO 
RR TE i: Ke se कक 








भोगी ॥४२॥ माँता पिता गुरु वजेणें॥ वेगळा होय घेऊन खी आपण ॥ बैरडाचे पौटींउपजोन ॥ | 
रोगी होऊन राहतसे।।४३॥ सदा वेदद्रेषी आपण || अवमानीत ब्राह्मण ॥ कर्मभ्रष्ट होय आपण ॥ | 
मूत्रकच्छ रोगी होय ॥४४॥ लोकांचें बम काढी आपण।। सदा करी उपमर्दन ॥ हृदयरोगी होय 
जाण | अहाकष्ट भोगीतसे ॥ ४५ ॥ गर्भपात करी ख्रियेसी ॥ वांझ होवोनि उपजे परियेसी ।। 
पुत्र झालिया मरती त्वरेसी ॥ गर्भपात करूं नये ।॥।४६॥ धर्मशाखत्रादि पुराण ॥ सांगतां नायक 
जाण ॥ अधिक जेवितां द्वेषी आपण ॥ बहिरट होवोन उपजे ॥ ४७ ॥ पतितासी करी तंटा ॥ 
गद्भजन्म तत्त्वता ॥ यवनापाश्षीं ओषधे घेतां ॥ खृगयोनी जन्म तो ॥ ४८ N ब्रह्महत्या केल्या 
जरी॥ क्षयरोगी निधोरी ॥ सुरापानी ओळखा परी ॥ इयामदंत उपजेल ॥ ४९ ॥ सुवर्णचोरी 
केल्यासी ॥ विरूपी तो निश्चयेसी ॥ दृष्टी करी गुरुस्नीशीं ॥ कुष्ठी होय तो नर॥ ५० ॥ अश्ववध 
गोवध करितां ॥ वांझ होईल निश्चिता ॥ सर्वेच पावेल अनुतप्ता ॥ दोष कांही नाहीं त्यासी 
॥५१॥ विश्वासघातकी परियेसी ॥ जन्म होय ऐसा त्यासी ॥ अन्न न देतां आणिकांसी | पडे 
तयासी अरूचि ॥५२॥ सेवक एकाचा चाळवोन ॥ घेवोनि जाती जे जन ॥ त्यासी होय जाण 
बंधन ॥ कारागृह भोगितसे ॥५३॥ सपे मारितो जो नर ॥ तो सर्प होवोनि पडे निर्धार ॥ ऐसे 
दोष अपार ॥ आतां चोरी सांगेन ॥ ५४ ॥ खतरियांत चोरून जाय।। मतिहीन जन्म होय।। सदा 
कलेशी आपण होय॥ अंतीं जाय नरकासी ॥५५॥ सुवर्ण चोरी नर | परम व्याधिष्ट fre] 
पुस्तक चोरितां निधोर ॥ नेत्र जातील तयाचे ॥५६॥ वस चोरी करी जरी ॥ योगी होय निधोरी॥ २४९ 


४२४४२४562४ 242£2&£256६स82&६ 2 AN 























ECO: Public Domain.Kavikulguru Kal Ko त E 

























गण द्रव्य चोरी करी ॥ गंडमाळा होती तया ॥ ५७ ॥ श्रासोच्छ्वासी असे नर ॥ त्याची वस्तु |अ 


आणि चोर ॥ सदा सेवी बंधनघर॥ ब्रह्मांडपुराणीं लिहिलें असें ॥५८॥ परद्रव्य अपहार देखा॥ | 
परदत्तापहार विशेष ॥ परद्वेषी नर ऐका ॥ अपुत्रा होवोनि उपजे ॥५९॥ अन्नचारी केली देखा ॥ 






गुल्मव्याधी होय ऐका ॥ प्रान्य नेईल तस्करिका ॥ दुर्गधी रक्त शरीरीं ॥६०॥ करी एकदा तैल ||. 
चोरी ॥ तो दुर्गंधी पावे शरीरी ॥ परली बरह्मख अपहारी । त्रह्मराक्षस जन्म पावे ॥६१॥ मोती |; 
माणिक रत्नं देखा॥ चोरी करी नर ऐका ॥ हीन जातीशीं जन्म निका पावे ॥ नर अवधारा | 
॥६२॥ पत्र शाखादि फळें चोरी ॥ खरुज होय अपरंपारी ॥ रक्तपानी निर्धारी ॥ गोचडी होय तो 
Va 

















गु 
स 
q 
R 
F 
y 
धट 
G नर ॥६३॥ कास्य लोह कापूस लवण | तस्करितां नरा जाण ॥ ब्वेतकुष्ठ होय पूर्ण । विचारावें धर्म- 
शास्त्री ॥६४॥ देवद्रव्यापहारी देखा॥ देवकार्यी नाशी अभक्ष्यभक्षिका ॥ पंडूरोगी तो॥ निका फळ 
¢ चोरी विरुपापरी LEAN निक्षेपचोरी करी देखा ॥ करितां होय सदा शोक॥ धनतस्कर उष्ट्‌ ऐका ॥ 

जन्म पावे तो अवधारा ॥ ६६ ॥ फळचोर होय वनचर ।। जळचोर होय लांडगा थोर ॥ शृहोपकरणे 
TERT |I काकजन्म तो पावे KON मधुतस्कर अवधारी जन्म पावे तो घारी ॥ गोरस करी चोरी॥ 
| कुष्टी होय परियेसा॥ ६८ ॥ शुरु म्हणती पतितासी॥ जन्म पावे ऐसा दोषी ॥ आतां सांगिन 
% व्यभिचारासी || शांतिपर्वी बोलिलें ।।६९॥ परखी आलिंगिलिया देखा || शतजन्म श्वान निका ।। 

पुढें सपेजन्म निःशंका ॥ पावें भोगी अवधारा ॥ ७० ॥ परख्रीयोनि पाहे दृष्टीनें ॥ जन्मे तो 
अंधत्वपणें ॥ बंधुभार्यासंपर्क करणें॥ गर्दभजन्म तो पावे ॥७१॥ तोही जन्म सोडोनी॥ निघोन २५० 


> नळे 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


a m ४ डा 
= 





न a 
5 
jf 
IG 
| 


जाय सर्पयोनी ॥ पुनः नरका जावोनी ॥ नाना कष्ट भोगितसे ।।७२॥ मित्रभार्यासवें ऐका ॥ 


मातुझखी असे विशेषा ॥ एखादा करी संपको ।। इवानयोनी जन्म पावे ॥७३॥ परख्रियांचे बदन ॥ 


न करावें कदा अवलोकन FA करितां निरीक्षण ॥ चक्षुरोगी इहजन्मीं Loen आपण असे 


NVA 


शूद्र जाती ॥ विप्रस्री संभोगी रतीं ॥ तीं दोघेही कृमी होती ॥ विष्ठेमाजी अवधारा ॥७५॥ सदा 
शूद्रसंप्क करी ॥ तेचि खरी व्यभिचारी ॥ जन्म पावेल कुतरी ॥ महादोष बोलिला असे |७६॥ 
ऐसें तया पतिताप्रती ॥ श्रीगुरु आपण निरोपिती ॥ ऐकत होता त्रिविक्रमभारती॥ प्रश्न करी 
श्रीगुरुसी ॥७७॥ स्वामी निरोपिलें धम सकळ॥ ऐकतां होय मन निर्मळ || जरी घडेल एक वेळ ॥ 
पाप जाय कवणे परी ॥७८॥ श्रीगुरु म्हणती त्रिविक्रमासी ॥ ग्रायश्रित्त असे पापासी ॥ पश्चात्ताप 
होय ज्यांसी॥ पाप नाहीं सर्वथा ॥७९॥ पाप असे थोर केलें ॥ अंतःकरणीं असे खोचले ॥ त्यासी 
प्रायाधित्त भलें॥कसेविपाकी बोलिलें।।८ ०॥प्रायरिचत्ताची विधाने।।सांगेन ऐका स्थिर मनें।। अनेक 


ऋषींचीं वचनं ॥ तीं सांगेन ऐका तुम्ही ॥ ८१ ॥ प्रथम द्यावा न्नह्मदंड ॥ म्हणे होय पापखंड।। 


| गोदाने सालंकृत अखंड॥ अशक्य तरी द्रव्य ANER निष्क अथवा अधोनिष्क ॥ een पाप 
` पावनिष्क॥ सक्ष्स स्थूळ पापशुद्धिक॥ तेणें विधि द्रव्य द्यावें। ८३॥अज्ञानकृत पापासी ॥ पश्चात्ताप 


शुद्धि परियेसी ॥। गुरुसेवा तत्परेंसी ॥ केलिया गुरु निवारी ॥८४॥ नेणतां पाप केलीयासीः ॥ 
प्रायधित्त परियेसी ।। प्राणायाम द्रिशतेंसी ॥ पुण्यतीर्थी दहा स्नानें॥८५॥। तीन गुंजा सुवर्ण द्यावें ॥ 


नदीतीर दोन गांवें ॥ सौम्यपातक याचि भावें ॥ जाती पापें परियेसा NER eigen दोघांत ॥ 


RA हट > 
È 23 र 22 K 


क्‌ 


२९२१ 








— pe 
CC-0- Public Domain.Kavikulgurt Kalidas Sanskrit U 




















z A zm FEE MN AD INE IE ES I NAN ER Z Å Se NT EE PETTEE" 


TG 

















एक पाप करितां निश्चित ॥ दोघेही पडती दोषांत ॥ दोघांनी प्रायश्चित्त आचरावे ॥८७।आणिक ||| || 
एक असे प्रकार ॥ जेणें पाप होय दूर ॥ गायत्रीं जप दहा सहस्र करावा तेणें वेदमंत्रें ॥८८॥ | ॥ 
यांचें नांव गायत्रीकृच्छ I महादोषी करी पवित्र ॥ सकळ कामना सिद्धि होत ॥ श्रीगुरु सांगती |. | 
त्रिविक्रमासी ॥८९॥ प्राजापत्य कृच्छ देखा ॥ ऐसे असती विशेषा ॥ भोजन करावे ER एका | | 
अथवा अयाचित भिक्षा॥ ९० ॥ उपवास तीन दिवस ॥ स्मरावें शुरुचरण।स॥ येणें जाती सौम्य ॥ 
दोष ॥ जे आपणांसी सामान्य ॥९१॥ अतिकृच्छू असे एक॥ एकचित्त मुनी ऐक ॥ दोष असती | 
सामान्यक ॥ अज्ञानेंसी केलिया ॥९२) अन्न घ्यावें ग्रास सप्तविंशति ॥ बारा रात्री निश्चिती ॥ 
दोनी ग्रास तयाग्रती ॥ अयाचित अन्न घ्यावे ॥९३॥ ऐसें सोम्य पातकांसी॥ जे विधि असती 
परियेसी ॥ मास एक नेमेंसी ॥ अंजुळी एक जेवावें ॥९४॥ उपवास तीन करावे देखा । प्रकार | 
सांगेन आणिका ॥ तीन दिन उपोषका ॥ घृतपारणें करावें ॥९५॥ तीन दिवस घृत घेवोनि ॥ 
क्षीर घ्यावें दिवस तीनी ॥ तीन दिवस वायु aat पुनः क्षीर एकवीस दिवस ॥९६॥ एखादा 
जो अशक्त ॥ तयांसी हेंचि ब्रत ॥ तिळगूळ लाह्या पीठ॥ उपवास करावा ॥९७॥ पणेकृच्छू 
करा ऐसा | पर्णोदक ध्यावें प्रतिदिवसा॥ करावें तितुके उपवासा॥। पश्चात्तापे प्राशन कीजे।९८॥ 
जांबुळ बिल्व अश्वत्थ ॥ कुशोदक बिंदु नित्य ॥ पान करावें सत्य ॥ पर्णकुच्छ परियेसा ।९९॥ 
आणीक एक प्रकार ॥ करी चांद्रायण आचार॥ कुक्कुटांडप्रमाण आहार ॥ ग्रास घ्यावा क्षयवृद्धी |Y 
॥१ ० ०॥ अमावास्येसी एक ग्राम ॥ पोर्णिमेसी पंचदश ॥ कृष्णपक्षीं उतरता निःशेष दुजे दिनीं २५२ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
Mss 





SRLS रचर 


z 
q 
R 
A 
y 
पं 
| 
v 
v 
y 

| 

; 








रक... 50580 3 लक >>... x é 
s p i A 


हविष्यान्न | १ ॥ आपलें पाप प्रकटून ॥ उच्चारावे भाव धरून ॥ पश्चात्तापं जळून ॥ पाप जाय |अ 
अवधारा॥ २॥ आतां सांगेन तीथकृच्छू ॥ यात्रा करावी पवित्र ॥ वाराणसी श्रेतपर्वत ॥ खानमात्रे | 
पापें जाती ॥३॥ वरकड तीर्थी गेलियासी ।। गायत्री जप सहस्रेंसी ॥ पाप जाय त्वरेंसी ॥ कृतप्नादि 
पातकें।।४॥ सप्मुद्रसेतुबंधेसी |। जप करणें गायत्रीसी ॥ भ्रूणहत्या पाप नाशी ।। अगस्तीच्या वचनें 
॥ ५॥ विधिपूवेक शुचीसी ॥ जप कोटी गायत्रीसी ॥ ब्रह्महत्या पापे नासी ॥ ऐक त्रिविक्रमा 
निश्चित पै ॥ ६॥ लक्ष गायत्री जप केलिया ॥ सुरापान जाय लया ॥ सुवणेचोरी केलिया ॥ सात 
लक्ष जपावे ॥ ७॥ अष्ट लक्ष जपासी ॥ सवे पापातें नाशी ॥ आतां सांगेन परियेसी ॥ वेदा क्षेर 
पाप दूर।।८।। पवमानसकतें चत्वारी ॥ पठण करितां बरह्महत्या दूरी Saa निर्धारी एक मास 
stat ॥ ९॥ सुरापानादि पातकें।। जातील येणें अशेखें।। पठण कोलिया ua गुरुकल्पादिक 
हरती NA ११०॥ पवमान शत्नसक्‍तें ॥ पुनःशेष नांवातें॥ मास एक पठणातें ॥ सुवणेचोरी पाप जाय 
॥ ११॥ पंचमास कीं सहा मास ॥ मिताहार करुनी पुरुष ॥ पुरुषसरक्‍्तें कमेनाश ॥ पंचमहापापें 
| नासती ॥ १२॥ त्रिमधु म्हणिजे frest ॥ सुपणोत्रिवणो मंत्रे ॥ समस्त पापा प्रायश्चित्ते ॥ 
नाचिकेता जपावे ।। १३ ॥ नारायण प्रश्न देखा ॥ जपावें भक्तिपूर्वका ॥ नाशी पंच महापातका ॥ 
प्रीतिपूवेक जपावे | १४॥ त्रिपदा नाम गायत्रीसी ॥ जपती जे भक्तीसी॥ अधमर्षण त्रिरावृत्रेसी ॥ 
सप्तजन्मपाप जाय ॥ १५ ॥ अपामेध्यपन्नासी ॥ तद्रिष्णीनाम सकक्‍तेसी।। जपती जनभक्तीसी॥ 
सप्तजन्मपाप जाय ॥ १६ ॥ आणीक असे विधान देखा ॥ अज्ञानकृत दोषादिका ॥ अनुतृप्त २५३ 





BIRI. 9 pe | 
































| 


च 
रि 
al 
९ 
न 
(५ 
i 
Y 


| 


© 
a) 











होवानि विशेषा ॥ पंचगव्य प्राशन कीजे ॥१७॥ गोमूत्र गोमय क्षीर || दधि घृत gaar ॥ | अ 


विधिमंत्रे घ्यावे निधीर॥ पहिले दिनीं उपवास ॥१८॥ नीलवर्णाचे गोमूत्र ॥ कृष्ण गोमयपवित्र।। 
ताम्र गायत्रीचे क्षीर ॥ Fatah दधि घ्यावें ॥ १९॥ कपिला गाईचे तूप बरवें ॥ ऐसे पंचगव्य 
बरवें घ्यावें ॥ एकेकाचें क्रत भावें ॥ सांगेन सर्वे अवधारा ॥१२०॥ गोमूत्र घ्यावें पावशेर ॥ 
अंगुष्ठपवे गोमय पवित्र ॥ क्षीर पावणे दोन शेर॥ दधि तीन पाव घ्यावें ।।२१।। घृत घ्यावें पावशेर ॥ 
Qaka मिळवावे कुशनीर॥। घेतां मंत्र उच्चार॥ विस्तारोन सांगेन ।॥२२॥ कुशासहित सहा रसें॥ 
एकेकास मंत्र पृथक असे ॥ प्रथम मंत्र इरावती असे॥ इदं विष्णु दुजा देखा ॥ २३॥ मानस्तोके 
मंत्र तिसरा॥।प्रजापती चतुर्थः अवधारा॥ पंचम गायत्री उच्चारा॥ सहावी व्याहतीग्रणवपूर्वका ॥ 
॥२४॥ ऐसें मंत्रोनी पंचगव्य ॥ घ्यावें saag एकभाव ॥ अस्थिगत चर्मगत पूर्वे ॥.पार्षे जाती 
अवधारा ॥२५॥ गाई न मिळता इतुके जिन्नसी || कपिला मुख्य परियेसी ॥ दोष जाती दर्शन- 
मात्रेंसी ॥ कपिला गाई उत्तम ॥२६॥ पंचमहापातक नांवें॥ अरह्महत्या सुरापान जाणावें,॥ स्वणे- 
स्तेय शुरुतल्पक जाणावें ॥ पांचवा त्यासवें मिळालेला ॥२७॥ चोघे पातकी देखा॥ पांचवा तया 
मिळतां देखा॥ त्यांसहि पंचमहापातका ॥ आहेती पापं परियेसा ॥२८॥ सुरापानी ब्रह्मघातकी ॥ 
सुवर्णस्तेय गुरुतल्पकी ॥ पांचवा महापातकी ॥ जो सानुकूळ मिळे तो ॥२९॥ ऐसे पातक घडे 
त्यासी ॥ प्रायश्चित परियेसी ॥ श्रीगुरु संतोषी अनुग्रह पुनीत ॥१३०॥ ऐसें श्रीगुरु 


AN EA 


त्रिविक्रमासी प्रायश्चित्त सांगती परियेसी ॥ सकळ विप्र संतोषी ॥ ज्ञानग्रकाशें होतीं ॥ ३१ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection å 


घ्या 
q 
RC 


RY 





का z — VETTRE RTS TNT हाँ 
hd Eee ४7८१७ FRE A DA 7 ; T 
gS, be RÅ £ ग न Å 23 3 
> i 2 एड ० jov Å P Be ZA 
å Vi द z Bos 
FRRSRSRSRSRSRSRSRSSSISSSSSISIS त्रि व्य | 
५ 
EG 
5 “४ 
å i 
Fife 
å 3 
` å 








एखादा मिळेल शास्त्रज्ञ I स्वघर्माचार अभिज्ञ ॥ त्याच्या अनुग्रहे पतित॥ पुनीत होय अवधारा 
॥ ३२ ॥ श्रीगुरु म्हणती पतितासी ॥ पूर्वी तूं विग्र होतासी || मातापिता शुरुद्रेषी ॥ तेणें दोषे 
चांडाळजन्म ॥ 33 ॥ आतां सांगतो एक ॥ स्नान संगर्मी मास एक ॥ केलिया दोष जाती 
निःशंक ॥ पुनः विप्रजन्म होसी ।। ३४॥ पतित म्हणे स्वामीसी ॥ तव दशेने आम्हांसी॥ कावळा 
जातां मानसी ॥ राजहंस तो होतसे ॥ ३५॥ तेसें तंव दशेनमात्रें॥ पवित्र झालीं सकळ गात्रे ॥ 
तारावे त्या कृपापात्रें ॥ शरणागतासी ॥ ३६ । परिस लागतां लोखंडासी ॥ सुवर्ण होत 
तत्क्षणेसी ॥ सुवणे मागुती लोहासी ॥ केवी मिळे स्वामिया ।। ३७ ।। तव दरशन सुधारसी ॥ 
आपण झाला ज्ञानराशी ॥ अभिमंत्रोनी आम्हांसी Rnet मिळवावे ॥ ३८ ॥ ऐकोनि तयाचें 
वचन ॥ गुरु बोलती हांसोन ॥ तव देह जातिहीन ॥ fa केवीं म्हणतील ।।३९॥ पतिताच्या 
गृहासी ॥ उपजोनि तूं वाढलासी ॥ ब्रह्मत्व केवी पावसी ॥ विप्र निंदा करतील ॥ १४०॥ पूर्वी 
ऐसा विश्वामित्र ॥ क्षत्रियवंशी गाधिजपुत्र ॥ तपोबळें म्हणवी पवित्र ॥ म्हणे तो विप्र आपण 
॥ ४१॥ ब्रह्मयाचीं शत वर्षे ॥ तप केलें महाक्वेशें ॥ त्या बळें म्हणवीतसे ।॥ ब्रह्मऋषी आपण 
॥ ४२ ॥ इंद्रादि सुरवरांसी ॥ विनविता झाला परियेसी ॥ आपणातें ब्रह्मकषी ॥ म्हणा ऐसें 
बाठतस ॥ ४३ ॥ देव म्हणती तयासी ॥ आम्हां गुरु वसिष्ठऋषी ॥ जरी तो बोले ब्रह्मर्पी तरी 
आम्ही अंगिकार ॥ ४४॥ मग त्या वसिष्ठासी ।। विनवी विश्वमित्र ऋषी ।। विप्र म्हणा आपणांसी ॥ 


WN 


१ VE 
gi 
| 
a | 
3 å 
S > 
k 
क "शा 
~ 
ERE" 
| 
| | 
| | 
d 
4 
| 
v { 


कल तप बहुकाळ ॥ ४५॥ वसिष्ठ म्हणे विश्वामित्र ॥ क्षत्रिय तपास अपात्र | देह टाकोनि मग २५५ | 





























पवित्र ॥ विप्रकुळीं जन्मावें ॥ ४६॥ मग तुझा होईल व्रतबंध || होईल गायत्रीग्रबोध at तुवां 
होसी शुद्ध ॥ ब्रह्मऋषी नाम तुझें।। ४७॥ कांहीं केल्या न म्हणे विप्री। मग कोपला विश्वामित्र ॥ 
वसिष्ठाचे शत पुत्र ॥ मारिता झाला त वेळीं ।। ४८ ॥ ब्रह्मज्ञानी वसिष्ठऋषी ॥ नव्हे कदा 


ag 


तामसी ॥ अथवा न म्हणे ब्रह्मऋषी ।। तया विश्वामित्रासी ॥४९॥ तंब तो एके दिवशीं ।। विश्वामित्र | 


कोपेंसी ॥ हातीं घेऊनी पवेतासी ॥ घाळूं आला वसिष्ठावरी ।। १५० ॥ विचार करीत मागुती ॥ | 


मनीं जरी वधीन वसिष्ठमुनी ॥ आपणांतें न म्हणे कोणी ॥ ब्रह्मक्रषी म्हणोनियां ॥ ५१ ॥ 
इंद्रादि देव सप्तऋषी II म्हणती वसिष्ठवाक्यासरसी I आपण म्हणों ब्रह्मऋषी ॥ अन्यथा नाहीं 
म्हणोनिया ॥ ५२ ।। ऐशा वततिष्ठमुनीस॥ मारितां यासी फार दोष ॥ म्हणोनी टाकी गिरिवरास N 
भूमीवरी परियेसा ॥ ५३ ॥ अनुतप्त झाला Hamit वसिष्ठ तें आळखुनी ॥ ब्रह्मऋषी 
म्हणोनी ॥ पाचारिलें तये वेळीं ॥५४॥ संतोषोनि विश्वामित्र ॥ म्हणे बोल बोलिला पवित्र ॥ 
म्हणे माझे घरीं अन्न मात्र ॥ तुम्हीं घ्यावें स्वामिया ॥ ५५ || संतोषोनि वसिष्ट ॥ तयालागी 
बोलत ॥ म्हणे शरीर हं निश्रांत ॥ सूयेकिरणीं पचवावें ॥ ५६ ॥ विश्वामित्रें अंगिकारिलें।। 
ब्रयीकिरणें देह जाळिले ॥ सहस्र किरणीं तापिलें ॥ देह सवे भस्म झाला ॥५७॥ विश्वामित्र 
महामुनी ॥ Ararat अनुष्ठानीं ॥ पहिला देह जाडोनी ॥ नूतन देह uker ॥५८॥ sendt 
तेथोन ॥ विश्वामित्र झाला जाण ॥ सकळांसी मान्य महाराज॥५९।। मग म्हणती सकळ मुनी ॥ 
विश्वामित्र ब्रह्मज्ञानी ॥ ब्रह्मऋषी म्हणोनी ।। झाला त्रि्ुवनीं प्रख्यात ।। १६०॥ याकारणें तव 


~ CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Ui ty Ramtek Collecti 


ST 


२५६ 






























| udi पुत्रकलत्र क्षोभतां ard तें केवीं शांत होय॥७ २॥या संसारीं जन्मोनिया ॥संतोषवावें 
इंद्रियां ॥ मग पावे धमेकायी॥ नाहीं तरी गति नसे॥७३॥ याकारणें पूर्वीच जाणा॥ न करावी 


| बरिलें खिसी ॥ तीस त्यागितां महादोषी ॥ तूते नव्हें गति जाण ORI श्रीशुरुवचन एकोन॥ २५७ 


TN es SA लाका 









देह ॥ विसजीवा जन्म इह ॥ agaa तव भाव ॥ ब्रह्मकुल भाविशी ॥६१॥ ऐसें त्या पतितांसी ॥ | 
बोधितां गुरु परियेसी ॥ लाधलें सुख त्यासी ॥ त्याच्या मानसी नये कांहीं UA RU निधान सांपडे 
दारिद्र्यासी ॥ तो कां सांडील संतोषी ॥ अमृत सांपडतां रोग्यासी ॥ कां सांडील site VERN 
एखादें होर उपचासी॥ पावे तृण बिढारासी॥ तेथोनि जावया त्यासी ॥ मन नव्हे सवेथा॥६४॥ 
तैसें त्या पतितासी॥ लागलें ध्यान श्रीगुरूसी।न जाय agent मंदिरासी॥ विप्र आपण म्हणतसे 
॥६५॥ इतुकें होतां ते अवसरी ॥ आली त्याची पुत्र नारी ॥ म्हणों लागली अपस्मारी ॥याकारणे 
झाली की ॥६६॥ जवळ येतां ख्ियेसी ॥ स्पर्शो नको म्हणे तियेसी ॥ कोपें करोनि मारावयासी 
जात असे तो पतित NK ON दुःख करीत ती भायी॥ दुरूनि नमे गुरुपायां॥पति माते सोडोनिया। 
जातो आतां काय करूं॥६८॥ कन्या पुत्र मज बहुत॥ तया कोण पाळित ॥ आम्हां सांडोनि जातो 
किमर्थ ॥ सांगा तयासी स्वामिया ॥६९॥जरी न सांगाल स्वामी त्यासी॥ त्यजीन ग्राणपुत्रासरसी। 
भेरवी आपणांते कोण पोषी ॥ अनाथ मी स्वामिया।१७०॥ ऐकोनि तिचें वचन ॥ शुरु बोलती 
हांसोनि।।त्या aud बोलावून ॥ सांगताती परियेसा॥७१॥ गुरु म्हणती पतितासी॥जावं आपुल्या 


वा i 
९८ 
आपण अंगना ॥ करोनि त्यागितां पतना॥ होय निश्रांत परियेसा॥\७४॥खये भूमि साक्षीसी॥तुवा 


१७ 


ET CCO n Public Dorain KavikulsuraKalidastSanskrit 














विनवीतसे कर जोडून ॥ केवीं होऊं जातिहीन। ज्ञान होवोनी मागुती।।७६॥गुरु मनीं बिचारिती।। 
याचे अंगीं असे विभूती ॥ प्रश्षांळितां छुब्धकाहातीं ॥ अज्ञानत्व पावेल ॥७७॥। ऐसे मनीं विचा- 
रूनी ॥ सांगती शिष्यालागोनी ॥ एका लुब्धता पाचारोनी ॥ आण आंत त्वरेंसी ॥७८॥ तया Å 
gråt द्विज एक ॥ करी उदीम व्यवसायक ॥। तयातें पाचारिती एक ॥ त्या पतितासज्िध ॥७९॥ 

श्रीगुरु म्हणती त्यासी॥उदक घेवोन हस्तेंसी ॥ स्नपन करी गा पतितासी ॥ होय आसक्त संसारीं 
॥१८०॥ आज्ञा होतां ब्राह्मण ॥ आला उदक घेवोन ॥ त्यावरी घालितां तत्क्षण॥ गेली विभूती 
धुवोनी ॥८१॥ शरीर gai पतिताचें ॥ झालें अज्ञ मन त्याचे ॥ मुख पाहतां नरीपुत्रांचं ॥ धांवत 


गेला त्यांजवळीं ॥८२॥ आिंगितां पुत्रासी ॥ भ्रांत झाला म्हणे त्यांसी।। कां आला या स्थळासी ॥ 
तुम्ही आला कवण कायी ॥८३॥ ऐसें मनी विस्मय करित ॥। निघोनी घरीं गेला पतित॥ सांगितला 
वृत्तांत ॥ विस्मय सपे करिताती ॥८४॥ इतुके झालें कौतुक ॥ पाहताती नगरलोक॥ विस्मय 
करिती सकळिक ॥ म्हणती अभिनव काय झालें ॥८५॥ त्रिविक्रम भारतीमुनी ॥ जो कां शुरू 
सन्निधानीं ॥ पुसतसे विनवोनी ॥ ऐका श्रोते एकचित्ते ॥८६॥ त्रिविक्रम म्हणे गुरूसी ॥ होतो 


संदेह मानसीं ॥ निरोप द्यावा कृपेंसी ॥ विनंती करी अवधारा ॥८७॥ महापतित जातिहीन 


जाण ॥ तयातें Rus दिव्य ज्ञान ॥ अंग धुता तत्क्षण ॥ गेलें ज्ञान केवी तें।।८८।।विस्तारोनी 
आम्हांसी ॥ निरोपावें कृपेंसी ॥ म्हणोनि लागला चरणांसी॥ भाव भक्‍ती करोनियां।। ८९ ऐसें पुसे 
त्रिविक्रम यती ॥ गुरु तया निरोपिती ॥ त्याचे अंगाची विभूती ॥ धुतां गेलं ज्ञान त्याचें। (९०॥ 





FERIER R = 


२५८ 








ऐसें विभूतीचें माहिमान ॥ माहात्म्य असे पावन ॥ तोच होय ब्रह्म पण ॥ भस्ममहिमा अपार ॥९ १॥ 
शुरुवचन ऐकोनी ॥ विनवीतसे त्रिविक्रममुनी ॥ देव गुरु शिरोमणी ॥ भस्ममहिमा निरोपावा |. 
ISR I सिद्ध म्हणे शिष्यासी || भस्ममहिमा परियेसी ॥ गुरु सांगती विस्तारेसी ॥ एकचित्ते 
अवधारा ॥९३॥ म्हणोनि सरखती गंगाधर ॥ गुरुचरित्र विस्तार ॥ ऐकतां होय मनोहर ॥ 
सकळाभीष्टें साधती ॥९४॥ पुढील कथा पावन॥ सांगे सिद्ध विस्तारोन॥ महाराष्ट्रभाषेंकरून।। 
सांगे सरस्वती गुरुदास ॥ ९५॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्यु- 
पाख्याने सिद्रनामधारकसंवादे Aanerud नाम अष्टोविंशोऽध्यायः ॥ ओव्या ॥ १९६॥ 


॥ श्रीशुरुदततात्रेयापणमस्तु ॥ 




















| अध्यायरश्वा | | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी ॥ मागील कथा निरोपिलीसी ॥ भस्ममाहात्म्य 
श्रीगुरूसी ॥ पुसिलें त्रिविक्रमभारतीनें ॥१॥ gå कथा कवणेपरी ॥ झाली असे गुरुचरित्रीं ॥ 

| निरोपावी सविस्तारी ॥ सिद्धसुनी कृपासिंधु ॥ २ ॥ ऐसें विनवी शिष्यराणा ॥ ऐकोनि सिद्ध 
प्रसनवदना ॥ सांगतसे तये क्षणा || भसमाहात्म्य परियेसा ॥३॥ गुरु म्हणे शिष्यासी ॥ भस्म- 

| माहात्म्य पुससी ॥ एकचित्त करूनी मानसीं ॥ सावध होऊनी ऐक पां ॥४॥ पूवापार कृतयुगीं ॥ 
| वामदेवनाम योगी ॥ प्रसिद्ध गुरु तोचि जगीं ॥ वतेत होता भूमीवरी ॥ ५॥ शुद्ध बुद्ध 


ब्रह्मज्ञानी ॥ गृहदारा विवजुनी ॥ कामक्रोधादि त्यजूनी ॥ हिंडतसे महिवरी॥६॥ संतुष्ट निःस्पृह 
मोनी ॥ भस्म सर्वागीं लादोनी ॥ जटाधारी असे मुनी ॥ वल्कलवर्र परिधान ॥ ७॥ वतेतसे 
भूमेडळांत ॥ नानाक्षेत्री हिंडत ॥ पावला क्रोंचारण्यांत ॥ जेथें संचार राक्षसांचा ॥८॥ तयास्थानीं 
असे एक ॥ ब्रह्मराक्षस भयानक ॥ मनुष्यादि जीव अनेक भक्षीतसे परियेसा ॥९॥ ऐसा घोर 
वनांत ॥ वामदेव गेला हिंडत ॥ ब्रह्मराक्षस अवचित गेला धांवोन भक्षावया ॥१०॥ ब्रह्मराक्षस 
ata ॥ भक्ष म्हणोनि धांवत ॥ कराकरा दांत खात ॥ सुख पसरोनी जवळी आला ॥ ११ ॥ 
राक्षस येतां देखोनी ॥ वामदेव निःशंक मनीं ॥ उभा असे महाज्ञानी ।। पातला राक्षस तयाजवळी 
॥१२॥ राक्षस मनीं संतोषित ॥ ग्रास बरवा लाधला म्हणत भक्षावया कांक्षा बहुत ॥ येवोनि धरी 


आलिंगोनी॥१३॥आिंगितां तयासी। भस लागलें राक्षसासी। झालें ज्ञान तयासी॥जातिसरण |Y a 


४ | जन्मांतरीचे ॥१४॥ पातक गेलें जळोनी ॥ राक्षस झाला ब्रह्मज्ञानी ॥ जैसें लागतां चितामणी॥ २६० 


CC- lic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
EEE Aà AE NE RNS RSS SE CCB SRE EEEN TA EGGE PPR 














| लोह सुवर्णे होतसे ॥ १५॥ मानससरोवरी निःशेष ॥ काक होय राजहंस ॥ अमृत पाजितां |अ | 
मनुष्यास ॥ देवत्व होय ज्यापरी LE जेशी कां जांबूनदांत ॥ सृत्तिका घालितां कनक da | 
तेसा पापी जाहला पुनीत ॥ योगियाचे अंगस्पर्श ॥ १७ ॥ समस्त मिळती कामना॥ दुलभ 
सत्पुरुषदशेना॥ स्पश होतां गुरुचरणा॥ पादावेगळा होय नर ॥१८॥ ब्रह्मराक्षस भयानक ॥ काय 
सांगो त्याची भूक ॥ गज तुरंग मनुष्य देख ॥ सकळ आहार करीतसे ॥ १९॥ इतुके भक्षितां 
त्यासी ॥ न जाय भूक परियेसी ॥ तृषाकांत सञ्चुद्रासी ॥ ग्राशितां तृषा न जाय ॥२०॥ ऐसा | 
पापी राक्षस॥ होतां मुनींचा अंगस्पशे ॥ क्षुधा तृषा आलस्य। जावोनी झाला महाज्ञानी ॥२१॥ 
राक्षस ज्ञानी होवोनी ॥ लागला मुनीश्वराचे चरणीं ॥ त्राहि त्राहि गुरुशिरोमणी ॥ तूं साक्षात्‌ 
इश्वर ॥ २२॥ तारी तारी जी मुनीश्वरा ॥ बुडलों मी घोर सागरा ॥ उड़रीं मज दातारा ॥ 
जगदीश्वरा कृपासिंधु ॥२३॥ तव दशेनमात्रेंसी।जळोनि गेल्या पापराशी ॥ तूं कृपाळू भक्तांसी li 
तारी तारी शुरुराया ॥२४॥ येणेपरी युनीश्वरास॥ विनवीतसे ब्रह्मराक्षस॥ वामदेव कुपासुरास ॥ 
gal लागला तये वेळीं URAN वामदेव म्हणे तयासी ॥ तूं कोण कोणत्या वंशीं ॥ ऐशिया थोर 
वनासी ॥ राहिलासी कां या ठायां॥ २६॥ ऐकोनि ऐसें वचन ॥ ब्रह्मराक्षस करी नमन ॥ 
विनवीतसे कर जोडोन ॥ ऐक त्रिविक्रम झुनिराया॥ २७॥ राक्षस म्हणे तये वेळीं ॥ मज ज्ञान 
झाले सकळीं ॥ जातिस्मरण अंतकाळी ॥ पूर्वापरीचें स्वामिया ॥ २८॥ तयामध्ये सदोष ॥ उत्कृष्ट 
जन्म पंचवीस ॥ त्यांचा दिसतसे प्रकाश ॥ ऐका स्वामिया वामदेबा॥२९॥ पूर्वजन्म पंचविशीं॥ २६१ 


TE as 


























| 
| 


AE य EG, re ammer कळ EE ER NE | टी. आ. O 522 आळ, मा 
>>> >>“ se जी == Se 3 कट måne ag Eget ar å i SIE 











होतों राजा यवनदेशीं ॥ दुर्जन नाम आपणाशी ॥ दुराचारे मी वर्तलों ॥ ३०॥ मीं मारिले बहुत 
रोक ॥ प्रजेसी दिघलें बहु दुःख ॥ खिया वरिल्या अनेक ॥ राज्यमदेंकरोनिया ॥३१॥। वरिल्या 
ख्ियांव्यातिरिक्त ॥ अन्य भोगिल्या नाहीं गणित ॥ एके दिवशीं होवोनि रत ॥ पुनरपि न भोगी 
तिसी ॥२२॥ एक दिवशीं एकीसी ॥ रति देवोनि त्यजी तिसी ॥ ठेवी अंतग्रहासी ॥ पुनः तोंड 
न पाहें ॥ ३३॥ ऐसें अनेक ख्रियांसी ॥ ठेवी अंतर्गृहासी ।। माते शापिती अहर्निशी ॥ दद्दीन 
नाहीं म्हणोनी ॥३४।। सकळ राव जिंकोनी॥ आणिल्या खिया धरोनी।॥ एक दिनीं भोगोनी ॥ 
ठेवल्या अंतग्रंहासी॥३५॥ सेवक ठेवले असती॥बळे rar आणोनि देती ॥ संतोपें ज्या न येती॥ 
तयां द्रव्य देवोनी आणवी॥।३६॥विग्र होते जे माझे देशीं।।ते पळाले अन्य देशीं ॥ मी भोगां त्याच्या 
aifi ॥ उन्मत्तपणं परियेसा ॥ ३७॥ पतिव्रता सुवासिनी ॥ विधवा मुख्य धरोनी आणी ॥ 
त्यासीं भोगां उन्मत्तपणें ॥ रजस्वला ख्नियांसही ॥ ३८ । विवाह न होतां कन्येसी ॥ बलात्कारे 
भोगी तिसी ॥ येणेपरी समस्त देशीं॥ उपद्रविलें मदांधपणें ॥३९॥ ब्राह्मणश्रिया तीन शत ॥ चार 
शत क्षत्रिया विख्यात ॥ वैश्यस्रिया vaare ।। शद्राच्या सहस्र जाणा ॥४०॥ एक शत चांडाळिणी ॥ 
सहस्र वरिल्या पुराध्रिणी ॥ पंचशत faar न्हाविणी || रजकिणी वरिल्या शत चारी ॥ ४१ N 
असंख्यात वारवनिता॥ भोगिल्या म्यां उन्मत्तता॥ तथापि माजे मनीं तृप्तता ॥ नाहीं झाली 
स्वामिया ॥४२॥ इतुक्यातें भोगून ॥ तृप्त नव्हे कदा मन ॥ विषयासक्त मद्यपान ॥ करी नित्य 


उन्मत्त मी ॥४३।। वर्ततां ऐसें देखा ॥ are झालों यक्ष्मादिका ॥ परराजे येऊनि ऐका ॥ २६२ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
(ER Re -~ a ove te "RNR ARH SS a TEA 





a eT Å 





| 
| 














RRRRRRRRRRRRRRR 2 4] A ८ 






` Na 2 
i 


राज्य सवे हारिलें।।४४।| मग जाणा आपणांसी ॥ मरण झालें तात्काळेंसी ॥ मग नेलें यमापासी॥ |अ 
नरकामध्ये AES ॥ ४५॥। देवांची सहस्र वर्षे देखा ॥ दहा वेळ फिरलों ऐका ॥ पितरांसहित 


नरका ॥ भोगिले नरक येणेपरी ॥ ४६ ॥ पुढें जन्मलो प्रेतवंशीं ॥ विरूपदेह आम्हांसी ॥ 
सहस्र शिश्नें अंगासी ॥ लागलीं असतीं परियेसा ॥ ४७॥ येणेंपरी दिव्य शत ॥ वर्षे हिंडलो 
क्षुधाक्रांत ॥ पुनः पावलों यमपंथ ॥ नाना कष्ट भोगीत ॥ ४८॥ दुजा जन्म आपणांसी ॥ व्याघ्र 
झालो जीवहिंसी ॥ अजगर जन्म तृतीयेसी ॥ चवथा झालों लांडगा ॥ ४९ ॥ पांचवा जन्म 


आपणांसी ॥ ग्रामसूकर परियेसी ।॥ सहावा जन्म निधोरेंसी ॥ सरडा होवोनि जन्मलो ॥ ५० ॥ 


सातव्या जन्मीं झालों शवान। आठवा जंबुक मतिहीन॥ नववा जन्म रोहिहरण॥ दहावा झालों 
उष्ट्‌ देखा ॥ ५१ मर्कट जन्म एकादश ॥ सांबर ज्ञालो मी area मुंगुस झालो मी त्रयोदश ॥ 
चतुदश वायस पें॥ ५२ ॥ ग्रामस्रकर पंचदशी ॥ दुःख भोगिलें अहनिशीं॥ रानङुक्कुट पोडसी ॥ 
जन्म पावलों परियेसा ॥ ५३ ॥ सप्तदश जन्मी आपण ॥ गर्दभ झालों चक्षुहीन ।। मार्जारियोनि 
भोगून ॥ आलों अष्टादशेंसी ॥ ५४॥ एकोणिसाव्या जन्मासी I मंडूक झालों परियेसी ॥ कांसव 
जन्म विंशतीसी॥ एकविसावा मत्स्य झालो ॥५५॥ बाविसावा जन्म थोर ॥ झालों तस्कर उंदीर।। 
Raia झालों बधिर ॥ उलूक झालों तेविसावा ॥ ५६ ॥ जन्म चतुर्विशतीसी ॥ झालों कुंजर 
तामसी ॥ पंचविसाव्या जन्मासी ॥ ब्रह्मराक्षस आपण देखा ॥ ५७ ॥ श्रुधाक्रांत अहमिशीं ॥ 
FET मी परियेसी। निराहार अरण्यवासी।।चतेतसे स्वामिया ।।५८॥ तुम्ही देखतां अंतःकरणीं॥ 





$ || 
ER ANNAN -a 9 san ; ES Fyn ae ° PR ge 223 ८ på enig ad ड क # sm EE 
Æg EET se ae a se ` EE re 


RRR 















वासना झाली भक्षीन म्हणोनी ॥। यालागीं आलों idrett ॥ पापरूपी आपण देखा ॥५९॥ तुमचा 


è Q 


अंगरपशे होतां ॥ जातिस्मरण झालें आता ॥ सहस्र जन्म स्मरण तत्त्वतां | मजला सै आठवले 
॥६०॥ मातें जातां जन्म नव्हे ऐसे करी ॥ तव अलुग्रहाभीतरी ॥ संसारअंधारी ॥ यातायानी 
FAGET | ६१॥ तूं तारक विश्वासी॥ म्हणोनि मातें भेटलासी ॥ तव चरणमहिमा ऐसी॥ स्प होतां 
ज्ञान झार ॥६२॥ भूमीवर नर असती॥ तेसा नव्हेस तं Fåne महिमा वर्णू किती ॥ पतिता गति 
द्यावी पे॥६३॥ महापापी दुराचारी॥ आपण असे वनांतरी।। तव अंगस्पर्शमात्री ॥ ज्ञान अखिल झालें 
मज | ।६४॥ ऐसी महिमा तव अंगीं ॥ आम्हां उद्धराया जगीं।। ईश्वर तूँदि निःसंगी॥आलासी स्वामी 
वामदेवा॥६५॥ ऐसे म्हणतां राक्षसासी॥वामदेव सांगे संतोषी॥भस्ममहिमा आहे ऐसी॥तुजलागीं 
सांगतों ॥६६॥ सर्वांग माझें भस्मांकित ॥ तव अंगातें लागलें किंचित ॥ त्याणे झालें तुज चेत॥ 
ज्ञानप्रकाश जन्मांतरींचा ॥ ६७॥ भस्ममहिमा अपरंपार ॥ ब्रह्मादिकां अगोचर ॥ याचकारणें 
श्वर ॥ भूषण करी सर्वांगी ।। ६८ ॥ ईश्वरे बंदिलें ज्या बस्तूसी ॥ वर्णितां अशक्य आम्हांसी ॥ 
तोचि शंकर व्योमकेशी॥ जाणें भस्ममाहिमान VERN å जरी पुससी आम्हांसी ॥ सांगेन दृष्टांत 
परिथेसी ॥ आम्हीं देखिला दृष्टीसी ॥ अपार महिमा भस्माचा ॥७०॥ विप्र एक द्राविडदेशी ॥ 
आचारहीन परियेसी ॥ सदा रत शूद्रिणीसी ॥। Får वर्तत होतां | ७१ ॥ समस्त मिळोनी 
विश्रजाती ॥ त्या द्विजासी बहिष्कारिती ॥ माता पिता दायाद गोत्री ॥ त्यागिती त्यासी बैधुवर्ग 


॥७२॥ येणेपरी तो ब्राह्मण ॥ प्रख्यात झाला आचारहीन I शद्रिणीतें बरून ॥होता काळ क्रमोनियां २ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


eg I Eh DO PICO Mere RR sii मडल लि > EE 
क~ Ne रचे कसचे रळ... nn KJE 
x f Nær 



















२९ 




















y 


र 


a 


8 
४० 
४ 
६४ 





| 
| 
: 


å हलक db doi 9 FS द श्र... PETE 
nn 08 id a a ©) a” 


॥७३॥ ऐसा पापी दुराचारी ॥ तस्करविदेनें उदर भरी ॥ आणिक faatt व्यभिचार करी ।। 
ंन्मत्तपेणें परियेसा ॥७४॥ वर्तता ऐसा एके दिवशीं ॥ भेला होता व्यभिचारासी ॥ तस्करविद्या 
करितां निशीं॥ शूटर त्यासी बांधिलें ॥७५॥ मग वधून त्या विग्रासी॥ ओढोन नेला तेच Rai 
टाकिलें बहिगांमप्रदेशी ॥ घोर स्थळीं परियेसा ॥७६॥ इवान होता तया नगरीं ॥ बैसला होता 
भस्मावरी ॥ क्षुधाक्रांत ते अवसरीं॥ हिंडत गेला प्रेतघाणी Noen देखोनी तया प्रेतासी।।श्चान 
गेला भक्षावयासी ॥ प्रेतावरी बेसला ही ॥ क्षुधा निवारण करीत होता ॥७८॥ भस्म होतें 
श्वानपोटी ॥ तें लागलें प्रेताचे ललाटी ॥ वक्षस्थळीं बाहुवटी ॥ लागलें भस्म परियेसा ।॥।७९॥ प्राण 
त्यागितां द्विजवर ॥ नेत होते यमकिंकर ॥ नानापरी करीत मार ॥ यमपुरा नेताती ॥ ८०॥ 


केलासपुरीचे शिवदूत ॥ देखोनि आले ते प्रेत ॥ भस्म अंगीं उद्धालित॥ म्हणती याते कोणी नेलें 


॥ <१॥ याते योग्य शिवपूर ॥ केबी नेताती यमकिंकर ॥ म्हणोनी धावती सत्वर ॥। यमकिंकर 
मारावया UO शिवदूत येतां देखोनी ॥ यमदूत पळती टाकोनी ॥ त्या द्विजातें सोडोनी I गेलें 
आपण यमपुरा ॥८३॥ जावोनी सांगती यमासी॥ गेलों होतों पृथ्वीतळासी ॥ आणितां येथें 
पापियासी ॥ घोररूपे करूंनियां।॥।८४॥ तें देखोनि शिवदूत।। धावत आले मारूं म्हणत । हिरोनी 
घेतलें प्रेत ॥ बांधित होते आम्हांसी॥८५॥ आतां आम्हां काय गति ॥ कधीं जावों ना क्षितीं॥ 
आम्हां शिवदूत मारिती ॥ ती गती काय सांगों ॥८६॥ ऐकोनी दूताचें वचन ॥ यम निघाला 
कोपायमान ॥ गेला त्वरें करून ॥ शिवदृताजवळी तो ॥८७॥ यम म्हणे शिवदृतासी ॥ कां 


TE staan रा mn < ` 
p UT प 


4 


२६५ 



































J 
Å प्रबळ ॥ सरित्सिकता गणवेल ॥ त्याहूनि अधिक केवळ ॥ घोररूप असें देखा 6 AR योग्य 
₹| शिवपुरासी ॥ न्यावया हा विमानेंसी ॥ केवढें नेतां मूढपणेंसी ॥ म्हणोनि यम कोपला ॥९०॥ 
त्र | ऐकोनि यमाचे वचन ॥ शिवदूत सांगती विस्तारोन ॥ प्रेतकपाळीं लांछन ॥ होते भस्म परियेसा 
| \ ।९,१॥ Ferd भाळासी ॥ बाहुमूळीं करकंकणेसी ॥ भस्म लागतां Faret ॥ केवी स्पश्ती 
दृत तुझे ॥ ९२॥ आम्हां आज्ञा इंश्वराची ॥ भस्मांकित तन्‌ ज्याची ॥ नित्य वस्ती असे 
ज्याची ॥ केलासपदीं शाइवत ॥ ९३ ॥ भस्म कपाळीं लागत ॥ केवी आतळती तव दूत ॥ 
तात्काळीं होतों वधित ॥ परी धर्मे सोडिलें ॥९४॥। gå आपुल्या दूतांसी ॥ बुद्धि सांगा तुम्ही 
53 | ऐसी ॥ ज्यावरी भस्म परियेसा ॥ त्यातें तुम्हीं नाणावें ॥९५॥ भस्मांकित नरासी ॥ दोष न 
| लागती परियेसी ॥ तो योग्य स्वगोसी ॥ म्हणोनि सांगती शिवदूत NSU शिवदूताचें वचन 
ऐकोन ॥ यमधम गेला परतोन ॥ आपुल्या दूतां पाचारोन ॥ सांगतसे परियेसा ॥ ९७ ॥ 
| यम सांगे आपुल्या दूतां ॥ भूमीवरी जावोनि आतां ॥ जे का असती भस्मांकिता ॥ त्यांते 
तुम्हीं नाणावें USC अनेकपरी दोष जरी ॥ केले असती अपरंपारी ॥ त्यातें नाणिजे 
आमुच्या पुरीं ॥ त्रिपुंडूक नरांसी ॥ ९९ ॥ रुद्राक्षमाळा ज्यांच्या गळा ॥ असेल तिलक 





वा 
V 
| | 
१ 


त्रिपुंडूटिळा ॥ त्यातें तुम्हीं नातळी॥ आज्ञा असे श्रीशिवाची ॥१००॥ वामदेव म्हणे राक्षसासी॥ ४७. || 
या विभूतीची महिमा ऐसी ॥ आम्ही लावितो भक्तीसी ॥ देवादिकां दुलभ ॥ १ पाहे पां २६६ || 


pp NS 













BIRI ADAM SA 





od ; 





ईश्वरप्रीतीसी I सदा लावितो भस्मासी ॥ इश्वरे वंदिल्या वस्तूसी ॥ त्यासी कोण वर्णू शके 
॥२॥ ऐकोनि वामदेवाचं वचन ॥ ब्रह्मराक्षस करी नमन॥ उद्धरी गा जगजीवन ॥ ईश्वर |, 
तूंचि बामदेवा ॥३॥ तव चरण मज भेटले ॥ सहस्रजन्मींचें ज्ञान झालें ॥ कांहीं पुण्य होतें केलें ॥ |. 
त्या गुणें भेटलासी ॥ ४ ॥ आपण पूवी राज्य करितां ॥ केलें पुण्य सरले आतां ॥ तळे AE वा 
एक तप्तां ॥ दिही वृत्ती विग्रांसी ॥ ५ ॥ इतुकें पुण्य आपणांसी ॥ घडलें होतें परियेसी ॥ 
वरकड केले दोषरासी ॥ राज्य करितां खामिया ॥ ६ ॥ जधीं नेलें यमपुरासी ॥ यमें पुसिलें 
चित्रशुप्तासी ॥ माहे पुण्य त्या यमासी ॥ सांगितलें चित्रगुप्ते ॥ ७ ॥ तेव्हां माते यमघर्म ॥ 
सांगितलें हेंचि वमे ॥ पंचविंशती जन्मी परम ॥ फळ थेईल म्हणोनि ॥ ८ ॥ पुण्यापासून 
जोडले ते तव चरण॥ करणें स्वामी उद्धरण ॥ जगदगुरु स्वामिया ।।९॥ या भस्माचें महिमान॥ 
लावावयाचे विधान ॥ कबण मंत्रें आवरण ॥ विस्तारोनी सांग पां ॥ ११० ॥ वामदेव म्हणे 
राक्षसासी॥ विभूतिधारण मज पुससी॥ सांगेन å विस्तारेंसी ॥ एकचित्ते ऐक पां ॥। ११॥ पूर्वी 
मंदराचळ पर्वती ॥ क्रीडेसी गेले उमापती॥ कोटिगण सहिती॥ बैसले होते वोळंगीत ॥ १२ ॥ 
तेतीस कोटी देवासहित।। देवेद्र दर्शनासी थेत॥ अग्नि वरुण देवासहित ॥ कुबेर वायु आले तेथें 
॥१३॥ गंधवे यक्ष चित्रसेन ॥ खेचर पन्नग विद्याधर॥ किंपुरुष सिद्ध साध्य जाण| आले शुझक 
सभेसी ॥ १४ ॥ देवाचार्य बृहस्पती ॥ वसिष्ठ नारद तेथें येती ॥ अर्यमादि पितर येती ॥ आठे 
ईश्वर वोळंगेसी।१५॥दक्षादि ब्रह्मा येर सकळ आले समस्त ऋषिकुळ॥ उवेश्यादि अप्सरामेक।। २६७ 








ETE EEE à E 
— Mime SRN 5 























ao च | 
आले इश्वरसभसी॥ १६ ॥ चंडिकांसह शक्ति देखा । आदित्यादि ट्रादशका av वसु 


मिळोनी ऐका ॥ आले ईश्वरसभेसी ॥१७॥ अश्चिनौ देव परियेसी ॥ विश्वदेव सहपरिवारेसी॥ |` 


आले इश्वरस भेसी॥ ऐक ब्रह्मराक्षसा ॥ १८ ॥ भूतपति महाकाळ ॥ नंदिकेश्वर महानीक ॥ काठीकर 


दोघे प्रबळ ॥ पार्षद उभे असती ॥ १९॥| वीरभद्र शंखकण ॥ मणिभद्र पट्कर्ण ॥ वृकोदर देवमान्य ॥ 
कुंडादर आला तर्थ ॥ १२० ॥ कुंडोदर भंडोदर ॥ विकटकर्ण कर्णधार ॥ धारकेत महावीर ॥ 
भूतनाथ तेथं आला ॥ २१ ॥ भूगीरिटी भूतनाथ नाना ऋषिगण समस्त ।। नाना वणे मुख्य 
ख्यात ॥ नाना अवयवी शिवदूत URIN रुद्रगण रूपें केसीं॥ सांगेन ऐक विस्तारेंसी || कित्येक 


कृष्णवर्णं ऐसीं ॥ इवेतपीत धूम्रवर्ण ॥ २३॥ हिरवें ताम्र सुवण ॥ लोहित चित्रविचित्र जाण | 


मंड्कासरिखें वदन ॥। रुद्रगण आले FÅ ॥२४॥ नाना आयुध ae aat वाहन भूपणेंसी॥ 
व्याप्रमुख कित्येकी। किती सूकर गजमुखी IA कित्येक aged इवानश्रगालमुख l 
उष्ट्वदन कित्येक ॥ शरम भेरुंवडरन ॥ २६॥ सिंहमुख कित्येक ॥ किती घारी बखमुख ॥ 
कित्यकांसीं मुख एक ॥ दोन मुख गण देखा ॥ २७॥ चतुमुख किती एक ॥ कित्येक 
हीनमुख ॥ ऐसे तेथें गण येती ॥ २ ८॥ एकहस्त द्विहस्तेसी। पांच सहा हस्तकेसी । पाद नाहीं किती 
एकांसी ॥ बहु पाद किती जाणा ॥ २९ ॥ कणे नाहीं कित्येकांसी ॥ एक कणे अभिनवेसी ॥ 
बहु कण परियेसी ॥ ऐसे गण येती तेथें ॥ १३० ॥ कित्येक चार नेत्रक ॥ किती स्थूळ कुब्जक ॥ 


CC-0. In Publ Fondi ikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collection 
Av 


9 | 


कित्येकांसी नेत्र एक | ऐसे गण इश्वराचे ॥३१॥ ऐशापरिच्या गणारुहित। बैसला शिव मूर्तिमंत २६८ 












A : Fiks ३ 
es Sd, "I ५ "१0९१ 0१ २000 VE == eee" EE sm लत mm ja 






[सिंहासन रत्नखचित ॥ सप्तप्रभावळीं रत्नमंडित देखा ॥ ३२॥ आरक्त पहिली प्रभावळी || |अ 
तियेसी रत्ने जडली ॥ अनुपम दिसे निर्मळा ॥ सिंहासनी परियेसा ॥३३॥ दुसरी देखा प्रभावळी ॥ a 
हेमकर्ण पिवळी I भिरवी रत्नबहळी ॥ सिंहासनी शंकराचे ॥ ३४॥ तिसरी एक प्रभावळी ॥ 
| नीलबणे रत्ने जडली ॥ ती असती FER ॥ सिंहासनी शंकराचे NRS चवथा शुद्ध TEN 
p रत्नखचित असे कमळी ॥ आरक्तवणे असे जडली ॥ सिंहासनी इश्वराच ।।३६॥ व्ये रत्नखचित ॥ 
| ak जडली बहुत ॥ पांचवी प्रभावळी विख्यात ॥ सिंहासनी ईश्वराचे ॥ ३७॥ सहावी तेथ 
प्रभावळी ॥ पुष्परागाचिया वेली ॥ मुक्‍ताफळांच्या जाळीं ॥ सिंहासनी इंधराचं UC सातवी 
i 


g 
रू 
q 


— 


र ९ 


H 
a] 






जी का प्रभावळी ॥ अनेक रत्ने तिये जडलीं ॥ विश्वकरम्यानें निर्मिली ॥ अपूव देखा त्रिभुवनांत 
॥३९॥ ऐशिया सिंहासनावरी ।) बैसला असे त्रिपुरारी ॥ कोटिसर्यतेजासरी ।। भासतसे परियेसा 
॥१४०॥ महाप्रकयसमयासी ॥ सप्ताणवमिळणी जैसी ॥ तैसी या श्वासोच्छवासी ॥ इश्वर 
बैसला असे ॥ ४१॥ भाळनेत्र ज्वाळामाळा ॥ संवतोग्नी जटामंडळा ॥ कपाळीं चंद्र षोडश 
कळा ॥ शोभतसे सदाशिव ॥४२॥ aag देखा वामकर्णी ॥ वासुकी दक्षिण कणी ॥ दोघांचिया 
नयनी ॥ रत्नतेज फाकले ॥ ४३ ॥ नीलकंठ आपण ॥ नागहार आभारण ॥ सपो करीं 
कंकण ॥ मुद्रिकाही त्यांचिया ॥४४॥ मेखला सत्र सर्पाचे ॥ चम परिधान व्याघ्राचे॥ शोभा देह 
दर्पणाचें ॥ ऐशियापरि दिसतसे uer कर्कोटक सपोसी ॥ केली नुपुरें पायांची पोणिमे प्रभा 
चंद्राची ॥ तैसें तेज दिसतसे ॥४६। म्हणोनि कपूर गोर म्हणती ॥ ध्यानीं ध्यायिजे पशुपति॥ एसा २ 


2 6 EERE 























es बडे 


I x € pe w zi 
EEE 4 aper ped å -- t SR 
GEN re 

































है भोळा = nà सलासे सभेंत ॥४७॥ Ragge Året ॥ नागेंद्र तो केयुरी ॥ कुंडलांची ghi | भ o- 
च थोरी ॥ दिसतसे ईश्वर ॥४८॥ कंठी सर्पाचे हार ॥ नीलकंठ मनोहर ॥ सर्वागी सर्पालंकार ॥ |य| | 
शोभतसे ईश्वर ॥४९॥ शुभ्रकमळीं अपिला ॥ की चंदनें असे लेपिला ॥ कर्पूर केळी निपजला ॥ ||. 
तैसा दिसे ईश्वर ॥१५०॥। दशभुजा विस्तारेसीं॥ एक एक आयुधेंसी॥ बैसलासे सभेसी॥ सर्वेश्वर | 
शकर ॥ ५१॥ एके हातीं त्रिशूळरेखा ॥ दुसरे हातीं डमरुरेखा ॥ येरे हाती खड्ग निका ।। शोभतसे y ] 
SAT ॥ ५२ ॥ पाणिपात्र एकाहातीं ॥ धनुष्यबाण कर शोभती ॥ खट्वांग परशु निश्चिती ॥ (Å | 
त्रिशळादिक मिरवितसे ॥५३॥ शृंगासन कमळ देखा ॥घरिलेसे पिनाकी ॥ दशभुजीं दिसे निका ।। 
बैसलासे सभेसी ॥५४॥ पंचपक्कान सर्वेश्वर ॥ एकेक मुखाचा विस्तार ॥ दिसतसे सालंकार ॥ | 
सांगेन ऐका श्रोतेजन ॥५५॥ कलंकवीणे चंद्र जेसा ॥ किंवा क्षीरफेन परियेसा॥ भस्मभूषित रूप 
तैसा॥ दिसे मन्मथदाहक ॥५६॥ चंद्र सीय नेत्र ॥ नागहार कंठी सत्र ॥ दिसे मूर्ती पवित्र ॥ 
सर्वेश्वर परियेसा ॥ ५७॥ शुभ्र टिळा कपाळीं ॥ बरवा शोभे चंद्रमौळी ॥ हास्यवदन ओष्ठ 
पोवळी ॥ बैसलासे श्रीशंकर ॥ ५८॥ दुजें मुख उत्तरेंसी ॥ शोभतसे विस्तारेंसी ॥ ताम्रवर्ण 
करकमळेंसी | अपूर्व दिसतसे ॥ ५९ ॥ जेवीं डाळिंबीचे फूल ॥ किंवा प्रभाते रविमेडळ॥ तेसे शोभे 
| सुखकमळ॥ शंकराचे परियेसा।।१६ ०॥ तिसरें मुख पूर्व दिशेसी ॥ गंगाधचंद्र शिरसी || जटाबंधन 
परियेसी ॥ केलें सप वेष्टोनियां ॥६१॥ एक सुख दक्षिणसी ॥ विक्राळ दाढा दारुणेसी ॥ मिरवे 
नीळवर्णसी ॥ दिसतसे सदाशिव।।६ २।घुखातुनी ज्वाळा निघती॥ जैसी कां वेदश्रुती॥ रुंडमाळा 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


























omy, 
ps mm 


शोभती ॥ गळां सपे वेष्टित ॥६३॥ पांचवें असें जे वदन ॥ व्यक्ताव्यक्त दिसे जाण॥ साकार 
निराकार गुण ॥ सगुण निशुण ईश्वर ॥६४॥ सलक्षण निलेक्षण॥ ऐसे शोभतसे वद्‌न॥परजह्म 
वस्तु जाण ॥ सर्वेश्वर पंचमुख ॥६५॥ काळ व्याल सर्प बहुत ॥ कठी माळा मिरवीत ॥ चरण 
मिरविती आरक्त ॥ कमळापरी ईश्वराचे ॥६६॥ चंद्रासारखीं नखं देखा ॥ मिरवीत चरणीं 
पादुका॥ अलंकार सपे ऐका ॥ शोभतसे इश्वर ॥६७॥। व्याघ्रांबर प्रावरण ॥ सवागी सपेवेष्टन ॥ 
गांठी बांधिली असे जाण ॥ नागबंधें करोनिया ॥६८॥ नाभी चंद्रावळी शोभा ॥ उद्धरी तटस्थ 
रोम उभा ॥ परमार्थी जोडे लाभा I भक्तजना मनोहर ।॥।६९॥| ऐसा रुद्र महा भोळा ॥ सिंहासनी 
आरूढला ॥ पार्वतीसहित शोभला ॥ बैसलासे परमेश्वर। १७०॥ पार्वतीचा शुंगार ॥ नाना परींचे 
अलंकार ॥ मिरवीतमे मनोहर ॥ सर्वेश्वरी परियेसा ।।७१॥ कनकचंपक गोरटी ॥ मोतियाचा 
हार कंठी ॥ रत्नखचित मुकुटी I नागबंदी दिसतसे ॥७२॥ नानापरीच्या पृष्पजाती I मुकुटावरी 
शोभती ॥ तेथें भ्रमर आलापिती ॥ परिमळालागीं परियेसी ॥७३॥ मोतियांची थोर जाळी ॥ 
शोभतसे भुकुटावरी ॥ रत्ने जडली सोज्वळी । शोभायमान दिसतसे ॥७४॥ नासिक RA सरळ।। 
तेथे मिरवे सुक्ताफळ ॥ त्यावरी रत्नें सोज्वळ ॥ शोभायमान दिसतसे ॥ ७५ | अधरोष् प्रवाळ 
सरसी ॥ दंतपंक्ति रत्ने जेसी ॥ ऐसी भाता मिरवे केसी ॥ महामाया परियेसी ॥७६॥ कानीं 
तानवडी भोवया ॥ रत्नखचित भिरविलिया॥ अलंकार महामाया ॥ ल्याइलीसे जगन्माता WOO 


ka 


२५ 
वा 


पीतवणे चोळी देखा ॥ कुचतटी शोभे निकां ॥ एकावळी रत्नें अनेका ॥ कंठीं हार शोभतसे ॥७८॥ २७१ 


Spr 


| 
| 
| 


Å | 
; Å | 
Å | 
स 
| 
] 
| 
' 


























आरक्त वस्र नेसली ॥ जैसें डाळिंब पुष्पवेलीं ॥ किंवा कुंकुमें डवरली ॥ गिरिजा माता परियेसा 
॥१८०॥ बाहुबंद सुरेखा ॥ करीं कंकणे मुद्रिका ॥ झुकताकंचुकी देखा॥ ल्याइलीसे अपूव ॥८ १॥ 
चरण शोभती बरवे ॥ नुपुरयुक्त स्वभावें।असें पावेतीचे ध्यान बरवें॥ ध्याती गण समस्त।।८२॥ 
अष्टमीच्या चंद्रासारिखा।मिरवे टिळक कपाळी तैसा ।। त्रिपुंड टिळा शुभ्र जेसा।मोतियांचा परि- 
येसा ॥८३॥ नाना AE अलंकार ॥ अनेकापरीचे शृंगार ॥ कोण वर्णू शके पार ॥ जगन्माता 
देवीचा ॥८४॥ ऐसा शंभू उमेसहित ॥ बैसलासे सभेंत॥ तेतीस कोटी परिवारास हित। इंद्र आला 
वोळंगेसी॥८५॥ ऐसे समस्त सुरवर ।। देवऋषी सनत्कुमार।।आले तेथें सत्वर) त्या इंश्वरस भेंसी 
॥८६॥ सनत्कुमार त्या वेळीं ॥ लागतसे चरणकमळी।। साष्टांग नमन FETT विनवीतसे शिवासी 
eo जयजयाजी उमाकांता।जयजयाजी विश्वकतो॥ त्रिभुवनी तूंचि दाता॥ चतुर्विध पुरुषाथोतें 
॥८८॥समस्त धर्म आपणांसी॥निरोपिले परियेसी॥भवाणेवीं तरावयासी॥पापक्षयाकारणें ॥८९।। 
आणिक एक आम्हां सांगणें ॥ बुद्धि वाढेल अल्पशुणें ॥ चारी पुरुषार्थ जेणें गुणें ॥ अनायासे 
ATR १९०॥ एरवीं सकळ पृण्यासी॥ करणें कष्ट सायासी॥ हितार्थ सवे मानवासी ॥ निरोपावें 
स्वामिया ।।९१॥ ऐसें विनवी सनत्कुमार ॥ मनीं संतोषोनी ईश्वर सांगता झाला कर्पूरगोर ॥ 
सनत्कुमार सुनीसी।॥९२।। ईश्वर म्हण तये वेळीं ॥ ऐका हो ऋषिमंडळी ॥ धर्भ घडे तात्काळीं । 


ऐसें पुण्य सांगेन ॥९३॥ वेदशास्नसंमतेसी॥ असे धर्म पारयेसी ॥ अनंतपुण्य त्रिपुंडूसी ॥ भसांकित So न = 


द CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection SS piers” 








कालव्याल सप थोर ॥ स्तन पिती मनोहर ॥। कैसें भाग्य त्यांचें थोर | त्या सपाचे परियेसा।७९॥ |अ| | 
| 





परियेसा ॥९४।| एकोनियां सनत्कुमार ॥ कवणें विधी लाविजे नर॥ कवण द्रव्यमार्ग परिकर ।। 
कवण देव देवता॥९५॥कबण कर्तृत्व किंग्रमाण । फेसें लाविजे आपण॥ सांगा स्वामी विस्तारोन 
म्हणोनी चरणीं लागला ॥९६॥ ऐशी विनंती ऐकूनी ॥ सांगे शंभू विस्तारोनी ॥ गोमय द्रव्य 
देवतासी ॥ भस्म करणें परियेसा ॥९७॥ पुरातन यज्ञस्थानीं ॥ जी असेल मेदिनी ॥ पुण्य बहुत 
लावितां क्षणीं ॥ तेथील भस्म परियेसा ॥९८॥ सद्योजातादि मंत्रेसी ॥ घ्यावे भस्म तळहातासी ॥ 
अभिमंत्रावें भस्मासी ॥ अग्निरीती करोनियां॥९९॥ मानस्तोक्तेति मंत्रेसी ॥ संभदावें अंगुष्ठेसी ॥ 
ज्यंबकादि मंत्रेंसी ॥ शिरीं लाविजे परियेसा॥।२० 0l ।च्यायुषेति मंत्रेंसी ॥ लाविजे ठलाटधुजांसी ॥ 
त्याचि मंत्रे परियेसी ॥ स्थानीं स्थानीं लाविजे ॥ १ ॥ तीन रेषा स्थानीं स्थानीं ॥ लावाव्या 
मंत्रेकरूनी ॥ अधिक लावू नये सर्वानी ॥ समसमान STAS ॥२।। मध्यांगुष्ठ अनामिकांगुळीसी ॥ 
लाविजे प्रथम ठलाटेंसी ॥ प्रथम अंगुठेसी।मध्यरेषा काढिजे UN त्रिपुंडू येणेंपरी। लाविजे तुम्ही 
परिकरी N एक एक रेषा विस्तारीं॥ सांगेन ऐका एकचित्ते। ४।।तीन रेषा स्थानीं स्थानीं ॥ लावावें 
त्याच मंत्रांनी ॥ अधिक न लाबिजे भ्रूवाहुनी ॥ भ्रूसमान लाविजे॥५॥ नव देवता निश्चयेंसी ॥ 
आहेत एकेक रेपेसी ॥ आकार गाहपत्यासी ॥ BURT रजोगुणें ॥६॥ ऋग्वेद आणि क्रियाशाक्ति ॥ 
आतःस्तवन वसे ख्याती ॥ महादेव देव म्हणती ॥ प्रथम रेषेचा येणेंपरी ॥ ७ ॥ दुसऱ्या ; 
रेषच्या देवता ॥ सांगेन ऐका विस्तारता ॥ उकार दक्षिणाग्नी देवता ॥ नभः्सक्त जाणिजे | 


॥८॥ यजुर्वेद म्हणती त्यासी ॥ माध्यंदिन स्तवन परियेसी ॥ इच्छाशक्ती अंतरात्म्यासी ।। महेश्वर २७३ 
१८ 


z 
a 
R 
q 
; 
४ 
v 




















Í 


देव जाणा॥९॥तिजी रेषा मधिलेसी॥मकार अहवनीय परियेसी॥परमात्मा ग्रकृतीसी। ज्ञानशक्ती |अ 

सामवेद ॥२१०॥ तृतीय स्तवन त्यासी ॥ अधिदेवता तमोशुणेसी॥ शिवशक्ती निधोरेंसी || तीन | 
रेषा येणें विधी ॥ ११ ॥ ऐसें नमस्कारोनी Bris ॥ लाबिजे भस्मेंकरूनि ॥ महेश्वराची ग्रीती 
म्हणोनि ॥ Jaren बाखाणिती ॥१२॥ ब्रह्मचारी गृहस्थांसी ।। वानप्रस्थ यतीइबरासी ॥ समस्त | 
लाविजे हीं ॥ भस्मांकित त्रिपुंडू । १३॥ मुक्तिकासे जे लाविती॥त्यासी नाहीं पुनरावृत्ती ॥ जें ज 
मनीं संकल्पिती॥लाभिती चारी पुरुषार्थ।।१४।।्षत्रिय वैश्य शूद्र विविधासी || गो हत्यादि पापनासी। 
वीरहत्या आत्महत्येसी II पबित्र करी भस्मातें ॥१५॥ महापातकी आपण || उपपातकी जाण ।! 
भस्म लावितां तत्क्षण ॥ पुण्यात्मा तोचि होय ।। १६॥ विधिपूर्वक मंत्रेंसी जे ॥ लाविती भस्मासी ॥ 


NANA 


त्यांची महिमा अपरेसी ॥ बंद्य होय देवलोकीं॥ १७॥ नेणें जरी मंत्रविधि तेणें ॥ लाबिजे भावबुद्धि ॥ 
त्यांची महिमा अपारविधी ॥ त्रिश्चुवनीं परियेसा ॥ १८॥ परद्रव्यापहार देखा ॥ परखीगमन 
निका ।। असे पापी परनिंदका ॥ तरी पावन होय जाणा ॥१९॥ परक्षेत्रहरण देखा ॥। परपीडन 

करी जो कां॥ आरामादि तोडी पातका ॥ तोहि. होय पुनीत ॥२२०॥ दहन केलें गृहासी I असत्य- | 
बादी परियेसी ॥ पेशून्यपण पापियासी॥ वेदविक्रय पापी जाणा॥२१॥। कूटसाक्षी बृत्तित्यागी ॥ 
कोटिल्य करी पोटालागीं ॥ ऐसें पाप सदा भोगी ॥ तोहि होय पुनीत ॥२२॥ गो पृथ्वी हिरण्य | 
महिषी तिळ कंबळ दान ॥ घेतलें लवण vera तोहि पुनीत परियेसा ॥२३॥ धान्य जळादि 

दान ॥ जो घेई नीचापासून ॥ त्यानें करणें भस्मधारण॥ तोहि पुनीत होय जाणा ॥२४॥ कन्या २७४ 


यु 


gF 
| R 
| न्न 
षः 

| 





विधवा अन्य ख्रियेसी ॥ घडला संग जयासी ॥ agaa होवोनी परियेसी ॥ भस्म लावितां पुर्नात | | 
UR KU दासी वेश्या शुजंगेसी ॥ बृषलखी रजस्वलेसी ॥ केलें असेल व्यभिचारासी ॥ तोही पुनीत 
होय जाणा ॥२६॥ रसमांस लवणादिका || केला असेल विक्रय देखा ॥ पुनीत होय भस्मसंपकी ॥ 
Fig लावितां परियेसा।। २७॥ जाणोनी अथवा अज्ञानता॥ पापें घडलीं असंख्याता॥ पवित्रत्व 
भस्म लावितां ॥ पुण्यात्मा होय जाणा॥२८॥ नाशील सर्व पापांसी ॥ भस्ममाहिमा आहे ऐसा॥ 
शिवनिंद्क पापियासी ॥ नरकभोग परियेसा ॥ २९ | शिबद्र्व्यापहारिल्यासी ॥ निंदा करी 
शिव भक्तासी ॥ नव्हे निष्कृती त्यासी ॥ पापावेगळा नोहे जाणा ॥२३ ०॥ रद्राक्षमाळा ज्याच्या 
गळां ॥ लाविला त्रिपुंडू भाळां ॥ अन्यजाती जरी झाला ॥ तोही पुज्य तिहीं लोकीं ॥ ३१॥ 
जितुकी तीर्थे भूमीवरी ॥ असती क्षेत्रे नानापरी ॥ स्नान केलें पुण्यसरी ॥ भस्म लावितां परियेसा 





॥३२॥ मंत्र असती कोटिशत ॥ पंचाक्षरादि विख्यात ॥ आगमी मंत्र अनंत ॥ जपिलें फळ 
भस्मांकिता ॥ ३३॥ इहलोकी आखिल सुख ॥ होतील पुत्र शतायुष॥ व्याधी न होय शरीरास Il 
नित्य भस्म लावितां ॥३४॥ पूर्वजन्मसहस्रांतीं ॥ आणीकही बहुती ॥ भस्मधारणें पापे जाती । 
बेचाळीस बंशादि ॥३५॥ sør त्यासी । । दिव्य शरीर तेजोराशी ॥ ज्ञान होय भरंबसी। | 
देहांतीं शुक्त होईल ॥ ३६ ॥ बैसोनिया विमानी ॥ दिव्य स्तिया नवयोवनी ॥ सेवा करीत येणें 


A 


गुणी ॥ नेती स्वगेशुवना ॥३७॥ विद्याधर i 
जाणा ॥ वंदिता सवे तयासी ॥३८॥ अनंत 


संड्भूजना ॥ गंधर्व देवांगना ॥ इंद्रादि लोकपालक 

















“>. 














तेथोनि जाती वैकुंठपुरी ॥ विष्णुलोकी परियेसा ॥ २४० ॥ तीन जह्मकल्पवरीं ॥ रहाती नर | 
चैकुंठपुरी॥ मग पावती कैलासशिखरीं॥ अक्षय काळ तेथें रहाती ॥४१॥ शिवसायुज्य तयासी ॥ 
संदेह सोडावा मानसीं ॥ लावावें त्रिपुंडू भस्मासी ॥ सनत्कुमारादिक ऋषि सकळ ॥ ४२ II 
vane उपनिषदांत ॥ सार पाहिलें पुराणांत ॥ म्हणोनि चतुविधपुरुषाथे ॥ भस्मधारणें होती 
जाण॥४३॥ ऐसे त्रिपुंडूमहिमा ॥ सांगितलें शिवे कथून ॥ म्हणोनि सकळ जन॥ सनत्कुमारादि 
ऋषीर्वर ॥४४॥ सांगोनियां ऋषीसी।।ईश्वर गेले केलासासी।॥। सनतत्कुमार महाऋषी ॥ ब्रह्मरोकीं. 
पावला ॥४५॥ वामदेव महामुनी ॥ सांगती ऐसें विस्तारोनी ॥ मग ब्रह्मराक्षस चरणीं।। मस्तक | 
ठेविलें सत्वर ॥४६॥ वामदेव म्हणे राक्षसासी ॥ भस्ममहिमा आहे ऐसी ॥ माझिया अंगस्पशी।॥ 
ज्ञान तुज प्रकाशिलें Neon एसे म्हणोनि संतोषी ॥ अभिमंत्रोनिया भस्मासी N देता झाला 
राक्षसासी॥ बामदेव तये वेळीं॥४८।। ब्रह्मराक्षस त्या वेळीं ॥ लावितां त्रिपुंडू कपाळीं ॥ दिव्य Va 
देह जाहला बळी ॥ तेजोमूर्ती परियेसा ।। ४९ ॥ दिव्य देह झाला त्यासी N जेसा स॒थे प्रकाशी ॥ 
आनंदरूप झाला परियेसी ॥ ब्रह्मराक्षस त्या वेळीं ॥२५०॥ नमन करोनी योगियासी॥ केली 
प्रदक्षिणा भक्तीसी ॥ विमान आलें तत्क्षणेंसी ॥ सर्यसंकाश परियेसा ॥५१॥ दिव्य विमानीं बैस- 
बोनी ॥ स्वी नेला तेच क्षणीं ॥ वामदेव महामुनी ॥ परमलोक तया दिधला ॥५२।। वामदेव y 
क्षतो शांभव॥। भक्तां तारूं हिंडतले ॥५३॥त्रेमूतींचा ९९ | 











avikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection g 
e a आ न 
p 





&<#<&#<&#26#2&2&#<&<&2#26#262626#826₹2 y pd aa 





ATI वामदेव सर्वेश्वर।। करावया जगदुद्रार ॥ हिंडतसे भूमीवर ॥५४॥ भस्ममाहात्म्य असे 
थोर॥ लागतां गुरूचा कर ।। त्रह्मराक्षसा पावला पार उद्धार झाला तयाचा ॥ ५५॥ समस्त मंत्र 
जपती ॥ गुरूविण साध्य न होती ॥ वेदशास्त्रं वाखाणिती ॥ नास्ति शुरोः as परम्‌ ।। ५६ ॥ 
खत म्हणे ऋषीश्वरासी ॥ भस्ममहिमा आहे ऐसी ॥ गुरुहस्ते आहे AINN तसादगुरु तारक 
॥५७॥ येणेपरी त्रिविक्रमासी ॥ सांगती गुरु विस्तारेंसी ॥ त्रिविक्रमभारती हर्षी ॥ चरणावरी 
माथा ठेवी ॥५८॥ नमन करूनी श्रीगुरूसी ॥ निघाले आपुल्या स्थानासी ॥ झालें ज्ञान तयासी 
गुरूचेनि उपदेश ॥ ५९ ॥ येणेपरी सिद्धमुनी ॥ सांगता झाला विस्तारोनी ॥ ऐक शिष्या 
नामकरणी ॥ भक्तिभावेंकरोनियां ॥ २६० ॥ म्हणोनि सरखती गंगाधर ॥ सांगे गुरुचरित्र 
बिस्तार ॥ भक्तिभावे ऐकती नर ॥ चारी पुरुषार्थ पावती ।। ६१ ॥ इति श्रीगुरुषरित्रासृत 
भस्ममहिमा विख्यात ॥ वामदेव कृपावंत ॥ होऊनि राक्षस उद्धारिला ॥ २६२ ॥ इति 
श्रीगुरुषरित्रामृतपरमकथाकल्पतरो श्रीनृरिहसरस्त्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे भसमहिमा- 
निरूपणं नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ ओव्या ॥ २६२ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ - 

















Mere | | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक शिष्यराणा ।। लागतसे श्रीगुरुचरणा ॥ विनवीतसे कर जोडूनि |a 
जाणा ॥ भक्तिभावें करूनी ॥१॥ जयजयाजी सिद्धसुनी ॥ तूंचि तारक भवार्णी॥ अज्ञानतिमिर |३० 

नासोनी ॥ ज्योतिखरूप तूंचि होसी ॥२॥ अविद्यामायासागरीं ॥ बुडालो होतों महापुरी ॥ तब |बा 
कृपा झालियावरी ॥ तारिले मातें खामिया ॥३॥ तुवां दाविला निजपंथ ॥ तेणें ओडे परमाथ N 
विश्वपालक गुरुनाथ ॥ तूंचि होसी fen ४॥ गुरुचरित्र सुधारस) त्वांचि पाजिला आम्हांस ॥ 
तृप्त नव्हे गा मानस॥ तृषा आणिक राहिली॥।५॥ त्वां केलें उपकारासी Å उत्तीणे नव्हे वंशोबंशी॥ 
निजरूप आम्हांसी ॥ दाविलें की सिद्धमुनी ॥ ६ ॥ मागे कथा निरोपिलीसी॥ अभिनव लीला 
दाविसी ॥ पतिताकरीं विख्यातीसी ॥ वेद चारी बोलाविले ॥७॥ त्रिविक्रम झुनीश्वरासी ॥ बोधिलें 
ज्ञानप्रकाश ॥ पुढें कथा वतेली कैसी ॥ विस्तारावी दातारा ॥ ८ ॥ ऐकोनि शिष्याचे वचन ॥ 
संतोषला मुनी जाण॥ मनोभावें आलिंगोन ॥ आश्वासिलें तये वेळी NNN धन्य धन्य शिष्यमौळी। 
तुज लाधलें अभीष्ट सकळीं ॥ गुरूची कृपा तात्काढीं ॥ झाली आतां परियेसा ॥१०॥ धन्य धन्य 
तव वाणी ॥ वेध लागला गुरुचरणी ॥ तूं तरलासी भवाणी ॥ सकळाभीष्टे साधती॥११॥ तुवां 
पुसिला वृत्तांत ॥ संतोष झाला बहुत I सद्गुरुमहिमा विख्यात ।। अगम्य असे सांगतां ॥१२॥ 
एकेक महिमा सांगतां ॥ विस्तारेल बहु कथा ॥ संक्षेपमागें तुज आतां ॥ निरोपितों परियेसा १३॥ 
पुढें असतां वर्तमानीं। तया गाणगा भुवनी । महिमा होतसे नित्यदिनी।प्रख्यातरुपें जाण पां ॥ १४। 
त्रिमृतीचा अवतार ॥ झाला नुसिंहसरखती नर।। महिमा त्याचा अपरंपार ॥। सांगता अगम्य २७८ 











| 
; 
| 








९-0. In Public pan KE SE MC HØR -= 






















परियेसा ।? ५॥ तयां स्थानीं असतां गुरु ॥ ख्याती झाली अपरंपारु ॥ प्रसिद्ध चहूं राष्ट्री थोरु ॥ | 
समस्त येती दर्शना ॥१६।।महिमा तया त्रयमूर्तींची॥ सांगतां आम्हां शक्ति केची ॥काया धरूनी 
मलुष्याची॥ चरित्र केलें पृथ्वीवरी॥ १७॥।भक्त येती यात्रेसी॥एकभावें भक्तीसी॥गुरुदर्शनमात्रेसी॥ |., 
सकळाभीष्टे साधती ॥ १८ ॥ दीन होती श्रीयुक्त ॥ वांझेसी होय पुत्र त्वरित ॥ कुष्ठें असती Jar 
पीडीत ॥ सुवर्ण होय देह त्यांचा ॥ १९॥ अक्षहीना अक्ष येती ॥ बधिर कर्णी ऐकती॥ अपस्मारादि 
रोग जाती ॥ श्रीगुरुचरणदर्शने ॥२०॥ परिस लावतां लोहासी ॥ सुवर्णे होय तात्काळेंसी॥ श्रीगुरु 9 
कृपा होय ज्यासी ॥ सकळाभिष्टें पावती R$ ऐसें असतां वर्तमानीं ॥ उत्तरदेशी माहुरस्थानी॥ 
होता एक विग्न धनी ॥ नांव तया गोपीनाथ ॥२२॥ तयासी पुत्र होती मरती || बालके सदा न 
बांचती ॥ मग दत्तात्रेयासी आराधिती ॥ ger दोघे जण ॥२३॥ पुढें झाला तयासी सुत ॥ 
तयाचें नांव ठेविलें दत्त ॥ असती आपण धनबंत ॥ अति प्रीती पृत्रावरी ॥२४॥ एक पुत्र त्यांचे 
घरीं ॥ अति प्रीति तयावरी ॥ झाला पांच संवत्सरी ॥ व्रतबंध केला त्यासी ॥२५॥ वर्षे बारा 
होतां त्यासी ॥ विवाह करिती प्रीतीसी ॥ अति सुंदर नोवरीसी ॥ विचारूनी ग्रीतिकरें ॥२६॥ 
मदनाचे रतिसरसी॥ रूप दिसे नोवरीसी॥ मातापिता अति हर्षी ॥पाहोनियां आल्हादती ॥२७॥ 
 दुपत्यें एकचि वयासी ॥ अतिम्रेमें महाहर्षी ॥ adat झालीं षोडशी ॥ वर्षे तया विश्रासी ॥२८॥ G 
दोघे सुंदर सुलक्षण।। एकावर एकाचा प्राण ॥ न विसंबती एक क्षण ॥अति प्रीति परियेसा UR SU 
ऐसा प्रेमा असतां देखा॥ व्याधि झाली त्या बालका॥अनेक ओषधे देता देखा।आरोग्य तयासी २७९ 





नह... वर pg tg z: a. Na Mt”: 
| or ———— र sts dc gn =n i BS > क > सह sd 5 दणका SR REE EN) 
द 5. ०३८ ` ना न \ d er >> प = >> 
I 
| 





























g 
& 


KIRI अ 7 


न होय ॥३०॥ न रुचे अन्न तयासी ॥ सदा राहे उपवासी ॥ त्याची भायी प्रीतिसी ॥ आपण न 
धई अन्न कदा ॥ ३१॥ पुरुषावरी आपुला प्राण ॥ करी नित्य उपोषण ॥ पतीसी देतां औषध 
आपण प्राशन करी परियेसा॥३२॥ येणेपरी तीन वर्षेसी ॥ झाली व्याधि तयासी ॥ पतिव्रता 


A A 


खरी कैसी॥ genet कष्टत ।।३३॥ पुरुषदेह क्षीण झाला ॥ आपण त्यासारख 


। अबला ॥ तीथे 
घेबोनी चरणकमळा ॥ काळ क्रमी त्याजवळी ॥३४॥ दुर्गधी झाला देह त्याचा ॥ जवळी न ये 
Ja साचा ॥ सुमनोभाव पतित्रतेचा ॥ न विसंबे क्षणभरी ॥३५।। जितुकें अन्न पतीसी ॥ तितुकें 
ग्रास आपणासी ॥ जैसें ओषध त्यासी || आपण Ja घेतसे ॥३६॥ माता पिता दाया Mt सकळ 
तिसी निवारती ॥ प्रतित्रता ज्ञानवंती ॥ नायके बोल कवणाचे ॥३७॥ दिव्य A आभरणें॥ 
सकळ त्यजूनि भूपणें ॥ पुरुषावरी आपुला प्राण ॥ काय सुख म्हणतसे ॥ ३८॥ उभयताचीं 
मातापिता ॥ महाधनिक at पुत्र कन्येसीं पाहतां।अति दुःख मानितीं।।३९॥ अनेक जप 
अनुष्ठान ॥ म॑त्रविद्या महाहवन॥ अपरिमित ब्राह्मण ॥ भोजन करिती परियेसा॥४०॥ अनेक 
परीचे वैद्य येती ॥ नाना रस औषधें देती ॥ शमन न होय कवणें रीतीं ॥ महाव्याधीनें शापिलें 
॥४१॥ पुसताती जोशियासी ॥ पूजिती कुळदेवतेसी ॥ कांहीं केल्या पुत्रासी ॥ आरोग्य कदा न 
होय ॥ ४२॥ वैद्य म्हणती तये वेळीं ॥ नव्हें बरवें कदा काळीं।। राखील जरी चंद्रमोळी ॥ मनुष्य 
यत्न नव्हे आतां ॥४३॥ ऐसें ऐकोनी मातापिता ॥ दुःख वाटोनि करिती चिंता ॥ जय स्वामी 


जगन्नाथा ॥ दत्तात्रेया गुरुमूती ॥४४॥ आराधोनी तुम्हांसी ॥ पुत्र पावलों संतोषी ॥ पापरूप 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





थ्या 


å 


| 
| 
| 


२८० 
























ET ag aa na are sy GE RT 
marme क मडळ -- q > 


आपणांसी ॥ निधान केवीं जिरेल ॥४५॥ एक पुत्र आमुचे वंशीं॥ त्यासी जरी न राखिसी ॥ प्राण 
देवो त्यासरशी ॥ दत्तात्रेय स्वामिया ॥४६॥ ऐसें नानापरी देखा ॥ दुःख करिती जननीजनका ॥ 
बारीतसे पुत्र ऐका ॥ मातापिता आलिंगोनि ॥४७॥ म्हणे आपुले भोग सरले ॥ जितकं ऋण 
तुम्हां दिघलें॥ अधिक घेऊं केचे भलें ॥ ऋणालुबंध न चुकेचि ।।४८॥ ऐसें म्हणती मातापिता॥ 
दोघे झाली मूच्छिता ॥ पुत्रावरी लोळतां ॥ महादुःखें करोनियां।।४९॥ म्हणती ताता पुत्रराया॥। 
आमुची आशा झाली वायां || पोपिसी आम्हां म्हणोनियां॥ केला होता निश्चय ॥५०॥ उल्लंघोनि 
आम्हांसी ॥ केवी तू जाऊं पहासी॥ वार्धक्यपणीं आपणांसी॥ धर्म केवीं घडे तुज॥५१।ऐकोनियां 
तयाचें वचन ॥ विनवितसे आऋंदोन ॥ करणें इश्वरा आधीन ॥ मनुष्य यत्न न चाले ॥५२॥ 
मातापिता यांचे क्रण॥एक घडीचे स्तनपान) उरत्तीण कांहीं न केल्या जाण ॥ जन्मांतरी येऊनियां 
॥५३॥ आपण जन्मलो तुमच्या उदरी ॥ कष्ट दाविले अति भारी ॥ सौख्य न देखा निधोरीं ॥ 
ऐसा पापी आपण जाणा ॥५४॥ आतां दुःख न करणें ॥ परमार्थी Å देणें ॥ जैसे कांहीं असे 
होणें ॥ ब्रह्मादिकां न चुकेचि ॥५५॥ येणेपरी जननीजनका ॥ सांगतसे पुत्र निका ॥ तेणेपरी 
खियेसी ऐका ॥ सांगतसे परियेसा ॥५६॥ म्हणे ऐक प्राणेश्वरी । झाले आमुचे दिवस पुरी ll 
मजनिमित्त कष्टलीस भारी ॥ वृथा गेले कष्ट तुझे ॥५७॥ पूर्वजन्मींचा वैरी आपण ॥ तुजसी 
होतें माझें ऋण ॥ म्हणोनि दिघलें जाण ॥ जन्मांतरीचे कष्ट देखा ॥५८॥ जरी राहसी आश्ुचे 
घरीं ॥ तुज पोशितील पुत्रापरी ॥ जरी वाटतील कष्ट भारी ॥ जाई आपुल्या माहेरा ॥५९॥ ऐसें २८१ 


भु 
£ 
र 
न्न 
G 
V 
2 
ः 
९५ 









































तुझें सुंदरपण ॥ न लाघे आपण दैवहीन ।। न राहे तुझें अहेवपण॥ माझे अंग स्प्तां ॥६०॥ म्हणे 
पतीचें ra मूच्छी आली तत्क्षण॥ चरणीं मस्तक ठेवून। ललना दुःख करी त वेळीं ॥६ १) म्हणे 
स्वामी प्राणेश्वरा ॥ तुम्ही माझा अव्हेर न करा ॥ तुम्हांसारखा दातारा ॥ आणीक नव्हे कर्धी |, 
मज ॥६२॥ जेथें असेल तुमचा देह॥ तेथेचि असे माझा भाव ॥ मनीं न करावा संदेह ॥ समागमे दा 
नेईन भी ॥६३॥ ऐशी दोघांची वाणी ॥ ऐकोनिया जनकजननी ॥ देह टाकोनियां sile 
करिती आक्रोश ॥६४॥ तेव्हां ती उठोनियां श्रशुराशी ॥ संघोधोनि सांगे साखूसी ॥ न करावी 
चिंता मानसी ॥ पति वांचेल निधीरें ॥६५॥ विनवीतसे,तथे वेळीं ॥ आम्हां राखील चंद्रमौळी ॥ 

| पाठवा एखादिया स्थळीं ॥ पति माझा वांचेल।।६६॥ सांगती लोक महिमा ख्याती॥ नृसिंहसरस्वती 

| गुरुमूती ॥ गाणगापुरी वास करिती ॥ तयालागी पाठवा ॥६७॥ त्यांचे दशनमात्रेंसी । ।आरोग्य 

) | होईल यतीसी ॥ आम्हां पाठवा त्वरेंसी ॥ म्हणोनि चरणीं लागली ॥॥६८॥मानवर्ले समस्तांसी ॥ 

मातापिता श्रशुरांसी ॥ निरोप gest समस्तांसी ॥ निघती झाली तये वेळीं॥६९।त्या रोगिया 

3| करोनि डोटी॥ घेवोनि निघाली बाळी ॥ विनवीतसे तये वेळीं ॥ आपुलिया श्‍्वशुरासी ।।७०॥ 
: स्थिर करोनी अंतःकरण ॥ सुखे रहावें दोघें जण ॥ पती असे माझा प्राण ॥ राखील आमुची 
Z| कुळदेवता ।७१॥ म्हणूनी साखरवशुरांसी ॥ नमन करी ग्रीतीसी॥ आशीर्वाद देती ही।।सो भाग्य 
G| असें अखंड ॥७२॥ तंब दैवें तरी आतां॥। आमुचा पुत्र वाचो तत्वतां ॥ म्हणोनि बोलती उभयतां 
9 | आशीर्वाद देती क्षणोक्षणी ॥७३॥ येणेपरी पतिसहित ॥ होती झालीं मार्गस्थ I) किंचितत्काळ २८२ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











RRR ५4456 











ae O 


EA F a NE 
gå Knin TR म oe 
5 


कमित ॥ आली गाणगापुरासी ॥७४॥ मार्ग क्रमितां रोगियासी ॥ अधिक झाला त्रिदोषी ॥ |अ 
उतरतां ग्रामप्रदेशीं ॥ अति संकट ओढवलें ॥७५॥ विचारिती श्रीगुरूसीं॥ गेले होते संगमासी ! 
जावें म्हणोनि दशनासी ॥ निघती झाली तये वेळीं ॥७६॥ पतित्रता तये वेढीं।। आली आपुले 
पतीजवळीं ॥ अंतकाळ पातला तात्काळीं ॥ प्राण गेला तत्क्षणी ॥७७॥ आक्रोश करीते नारी ॥ 
लोळतसे धरणीवरी ॥ भोसकूनि घ्यावया घेतां सुरी ॥ वारिती मग ग्रामलोक 96) आपटी 
शिर भूमीसी ।। हाणी पाषाण उरासी ॥ केश मोकळे आक्रोशी ॥ प्रलापीतसे परियेसा ॥७९॥ 
अहा देवा काय केलें ॥ कां मज गाईसी गांजिलें॥ आशा करोनियां आलें ॥ राखिसी प्राण 
म्हणोनिया Icon पूजेसी जातां देवळांत NÄR पइनि करी धात ॥ ऐशीं कानीं न ऐकू 
मात ॥ आजि प्रत्यक्ष देखिले ॥ ८१ ॥ उष्णकाळीं तापोनि नर ॥ वृक्ष पाहोनि बैसे स्थिर ॥ 
वृक्षचि पडे अंगावर।। तयापरी झालें मज । ८२ ॥ तपं करूनी पीडित ॥ जाय मनुष्य गंगेत ॥ 
संधी सुसरी करी घात ॥ तयापरी झाले मज ॥ ८३ ॥ व्याघ्रभयें पढें Yg ॥ प्राण जाईल 
म्हणोन ॥ तेथे बघितसे aag ।। तयापरी झालें मज ॥ ८४ ॥ ऐशी पापी दैवहीन ॥ आपुल्या 
पतीचा घेतला प्राण ॥ मातापितयांसि त्यजून ॥ घेवोनि आल्यें बिदेशीं ॥ ८५ ॥ येणेपरी 
करितां दुःख ॥ पाहो आले ग्रामलोक I संबोधिती सकळिक I अनेकपरी करोनियां | ८६ ॥ 
नाना प्रकारे समजावोनी॥ कां दुःख करिसी कामिनी ॥ विचार करीं अंतःकरणीं ॥ होणारें 
न चुके सकळिका ॥ ८७ ॥ ऐसें म्हणती नरनारी ॥ तिजला दुःख झालें भारी ॥ आठवीतसे २८३ 


ILLE ÅÅ 


















































RIRRSRRRSRIRSRRRRRER ॥ त्याग Me 








परोपरी ॥ आपुलें जन्मकर्म सकळ ॥ ८८ ॥ ऐका तुम्ही मायबहिणी ॥ पतीस शाल्यें घेवोनि ॥ |भ| | 


आतां" केसी वांचूं प्राणी ॥ याची आस करोनियां ॥ ८९ ॥ आतां कवणा शरण जावें ॥ | 

राखेल कोण मज जीवें ॥ प्राणेश्वरा त्यजूनि जीवें ॥ केबीं वांचू म्हणतसे ॥ ९० ॥ बाळपणीं | 
गोरीसी ॥ पूजा केली शंकरासी ॥ विवाह होतां परियेसी ॥ मंगळागोरी पूजिली ॥ ९१ ॥ चुडे | बा 
कंकणाचे आशेनी ॥ पूजिली म्यां:भवानी ॥ सांगती मातें सुवासिनी ॥ अनेक केलीं ale | 


BØLGENE 


॥ ९२ ॥ जे जें सांगती मातें व्रत ॥ तें ते केलें अखंडित ॥ सर्व झालें आतां व्यर्थ ॥ रुसली 
गोरी आपणावरी ॥,९३ ॥ आतां माझे हळदीसी ॥ चोर पडले गळसरीसी ॥ समस्त दिधले 
वन्हीसी ॥ कंकणादि कंचुकी ॥ ९४ ॥ कोठें गेलें माझें पुण्य ॥ वृथा पूजिला गौरीरमण ॥ 
केसे केले मज निमाण ॥ ऐका मायबहिणी हो ॥ ९५॥ केवीं राई आतांःआपण ॥ पति होता 
माझा प्राण ॥ लोकांसारिखा नव्हे जाण ॥ प्राणेश्वर माझा हो ॥ ९६ ॥ पूर्वजन्मींची वैरी 
आपण ॥ तुजसी होतें माझें ऋण ॥ म्हणोनि दिधले जाण ॥ जन्मांतरींचे कष्ट देखा ॥ ९७ ॥ 
ऐसें नानापरी देख ॥ प्रतित्रता करी दुःख ॥ पतीचे पाहतसे मुख ॥ आणिक दुःख अधिक 
करी ॥ ९८ ॥ आलिंगोनि प्रेतासी ॥ रुदन करी बहुवसी ॥ आठवी आपले पृवे 
दिवसीं ॥ पूर्वस्नेहे तये वेळीं ॥ ९९ ॥ म्हणे gar प्राणेश्वरा ॥ केसी त्यजिले 


A 


निधीरा॥ कीं उवगलासी सुंदरा म्हणोनि मातें त्यजिलें॥ १०० ॥ केसी आपण देंवहीन।। घटा 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection _ 
EE oe ess å 9 så > र अ Å 


Va 


RIRSRERRRRR 


RR 








श | 


खापरा लागतां भिन्न॥ होतासि तू निधान ॥ आयुष्य कैसें सरलें पे ॥१॥ तुमच्या मातापितयांसी॥ २८४ 


सोडोनि आणिलें परदेशी ॥ जेणेपरी श्रावणासी ॥ वधिलें राजा दशरथं ॥ २॥ तैसी तुमची | 
जनकॅजननी॥ तुम्हा आणिलें त्यजूनी तुमची वाती ऐकोनी ॥ दोघेप्राण त्यागितील ॥३॥ तिन्ही | 
हत्या भरवसी ॥ घडल्या मज पापिणी ॥ वैरीण मी तुम्हांसी ॥ पतिघातकी सत्य जाणा ॥४॥ å 
ऐसी पापिणी चांडाळी ॥ निंदतील लोक सकळी ॥ प्राण घेतले मीचि बळी!॥ पतिघातकी वा 
म्हणतील मज ॥५॥ खरी नव्हे मी तुमची वैरी ॥ जेसी तीब्र qai वेधलें तुमच्या शरीरी ॥ 
घेतला प्राण आपण ॥६॥ मातापिता बंधु सकळीं ॥ जरी असतीं तुम्हांजवळीं ॥ शुख पाहती 
अंतकाहीं ॥ तयांसी Ra म्यां F non ag साखसासऱ्यांस।। पोसाल म्हणोनि होती आस ॥ 
पुरला नाहीं त्यांचा सोस ॥ त्यांतें सांडोनि केवीं जाल UN एकुलते एक तुम्ही त्यासी ॥ 

कां उबगलाती पोसावयासी॥ आम्हां. कोठें ठेवूनि जासी॥ प्राणेश्वरा दातारा ॥९॥ आतां मी 
कोठें जावे ॥ कोणीं मातें पोसावें ॥ न सांगतां आम्हांसी बरवें fastla जासी ग्राणेश्वरा 
॥११०॥ तूं माझा प्राणेश्वरा ॥ तुझा न पडे विसर ॥ लोकांसारिखा aa नर ॥ ग्रतिपाळिलं 
प्रियभावें ॥११॥ कधीं नेणें पृथक्‌ शयन॥। वामहस्त उसेवीण ॥ फुटतसे अंतःकरण ॥ केवीं बांचूं 
ग्रागेश्वर॥१२॥ किती आठवू तुझे गुण पति नव्हेसी केवळ प्राण ।। सोडोनि जातोसि निवोण॥ 
कोणीं आम्हां पोसावे ॥ १३ ॥ आतां कोणाचे घरीं जाणें ॥ कोण घेतील मम पोसणें | बाल- 
विधवा म्हणोनि घेणें।। जन अपवाद ठेवितो ॥ १४॥ एखादी बुद्धि न सांगतां ॥ आम्हां त्याजिलं 
प्राणनाथा || कोठें जावें आपण आतां ॥ केशवपन करूनी ॥१५॥ तव प्रेमे होत्यें भरल्यें | माता- २८५ 



































J 


| 


पितयातें विसरल्यें ॥ त्यांच्या våt नाहीं गेलें।। बोलावणीं नित्य येती ॥१६॥ केवी जावो त्यांचे 
घरां ॥ उपेक्षितील प्राणेइवरा ॥ देन्यबृत्ति जातां घरां ॥ चित्त त्यांचें केबी घूं ॥ १७) जोंबरी 
होतासि तूं छत्र ॥ तों स्वाठायीं मी पवित्र ॥ मानिती सकळ इष्टमित्र ॥ आतां निंदा करतील 
॥१८॥ साखरवशुरांपासी जाणें ॥ माज्ञें सुख पाहतां मरणें ॥ गृह तें अरण्य जाणें ॥ तुम्हांविण 
प्राणपती ॥ १९॥ घेवोनि आठे आरोग्यासी । येथें ठेवोनि तुम्हांसी ॥ केवीं जावें घरासी ॥। राक्षसी 
मी पापीण ॥१२०॥ ऐसें आठबोनि अनेकपरो॥ दुःख करीतसे नारी॥ इतुफें होतां ते अवसरी ॥ 
आला तिथें सिद्ध एक ॥ २१॥ भस्मांकित जटाधारी ॥ रुद्राक्षभूषणें निर्धारी ॥ त्रिशूळ धरिला 
असे करीं ॥ येषोनि जबळीं उभा ठेला ॥२२॥ संबोधित असे ते अवसरीं ॥ कां वो प्रलय करिसी 
नारी ॥ जैसे लिहिलें असे कपाळी ॥। त्याचपरी होतसे ॥२३॥ पुर्षजन्मींचे फळ॥ लागले देहांसि 
सकळ ॥ वायां रंडसी निष्फळ ॥ शोक आतां करूं नको ॥ २४॥ आठ Raa जरी Fa 
येती प्राण प्रेतासी॥ जैसें लिहिलें ललाटासी ॥ त्यापरी घडेल जाण॥२५॥ मूढपणें दुःख FR 
समस्त मरणार Å जाणसी ॥ कोण वांचलें धरित्रीसी॥ सांग आपण म्हणतसे ॥२६॥ आपुला 
म्हणसी प्राणेश्वर ॥ कोठें उपजला निधोर ॥ तुझा जन्म झाला येर ॥ कोण आपला मातापिता 
UR पूर येतां गंगेप्रती ॥ नानापरींचीं काष्ठे वाहती ॥ येऊनि एके ठायीं मिळती ॥ फाकतीं 
आणिक चहूंकडे॥२८॥ तैसा संसार जाण नारी॥कोण जन्मला आहे स्थिरी।मायामोहें कलन्रपुत्रीं॥ 
पती म्हणसी आपुला ॥२९॥ गंगेमध्ये star फेन॥तेसाचि हा देह जाण॥॥स्थिर नव्हे गे याकारण।। 


 _CC.0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
~ आळ... O लि pisaa a : - cs ` 


अं 
ध्या 


३० 


N, RRRRRRIRRIRRRRR 3 


R 





शोक वृथा करूं नको ॥ १३ ०॥ पंचभूतात्मक देह ।। तत्संबंधी गुण पाहे ॥ आपुलें कमे जैसें आहे॥ |भ 
तैसे गुण उदभवती॥३ १॥ गुणानुबंधे कर्मे घडती॥तयासारिखी फर्राप्ती।मायामोहाची रीती॥ | 
मायामय कमेसंबंध ।३२।! मायासंबंधे मायागुण ।॥ उपजे सत्तरजतमोगुण ॥ येणेंचि तिन्ही देह 


© 


जाण ॥ त्रिगुणात्मक अवधार ॥३३॥ याचि संसार बतेमाना ॥ समस्त कर्माचे आधीन प्राणी ॥ |बा 
सुखदुःख आपुल्या गुणीं ॥ भोगिजे आपुल्या अजिते ॥३४॥ कण्पकोटी दिवसावरी ॥ देवासी 
आयुष्य आहे जरी ॥ त्यांसी काळ न चुके परी ॥ तेर्थे मनुष्याचा काय पाड ॥ ३५॥ काळ 
सकळां कारण ॥ कमोधीन देह जाण॥ म्हणोनि कर्पावे अस्थिरपण ॥ पंचभौतिक देहासी॥३६॥ 
काळ कमे-गुणाधीन ॥ पंचभूतात्मक देह जाण ॥ उपजतां संतोष नको मना ॥ मेलिया दुःख न 
करावें ॥३७॥ गभा जधी येतांचि नर ॥ नाश असे त्याचे बरोबर ॥ जैसे कमंगुण ÅT जनन- 


मरण परियेसा ॥३८॥ कोणासी मृत्यु पूवेवयासी ॥ कोण मृत्यु वार्थक्येसी ॥ जैसे अजित असे 
ज्यासी।। तयापरी घडतसे॥३९॥। पूवेजन्मार्जितासरसी ॥ भोगणें असे सुखदुःखासी॥ कलत्र पुत्र 

अति हर्षी ॥ पाप पुण्य वश जाणा ॥१४०॥ आयुष्य असे सुखदुःख ॥ पापपृण्यानुसार लेख ॥ 
ललाटी लिहिलें सुखदुःख ।।अढळ असे सवोसी।।४ १॥एखादिया कर्मासी। लंबिजेल garden 
देवदानव मनुष्यासी ॥ काळ न चुके सवेथा ॥४२॥ संसार म्हणजे Ed ॥ इंद्रजाल 
अवधारी ॥ मिथ्या जाण तयापरी ॥ दुःख आपण करूं नये ॥४३॥ शतसहस्र कोटी जन्मीं ॥ 

तुं कोणाची होतीस भामिनी ॥ वायां दुःख करिसी साजनी ॥। मूर्खपणें करोनियां॥॥४४॥ पंच- २८७ 





























| | 
| 


eo AN 


भूतात्मक शरीर N त्वचा शिरा मांस रुधिर ।। मेदमज्जा अस्थि नर॥ विष्ठामृत्र Parti 
॥४५॥ ऐसा शरीर घोरांत ।। पाहतां काय स्वार्थ ॥ मळमूत्र भरलें रक्त ॥ तयाकारणें कां शोक 
करिसी ॥ ४६॥ विचार पाहे पढें आपुला ॥ कोणेंपरी मागे भरला ॥ संसारसागर पाहिजे 
तरला I तैसा मागे पाहे Å ॥। ४७॥ येणेपरी तियेसी ॥ बोधिता झाला तापसी ॥ ज्ञान झालें 
तियेसी ॥ सांडिला शोक तये वेळीं vel कर जोडोनि तये वेळीं ॥ माथा ठेविला चरणकमळीं ॥ 
विनवितसे करुणाबहाळीं || उद्धरावें स्वामी म्हणोनियां ।।४९॥| कवण मार्ग आपणांसी ॥ कैसा 
स्वामी निरोप देसी ॥ जनकजननी Å आम्हांसी ॥ तारी तारी म्हणतसे NON कोणत्या 
प्रकारें आपण ॥ तरेन मी भवाणंवापास्रून ॥ तूं निरोपिसी तैसें मी करीन ॥ म्हणोनी चरणीं 
लागली ॥५१॥ ऐकोनि तियेचे वचन ॥ सांगे चरित्र बिस्तारोन ॥ प्रसन्न झाला योगी आपण॥ 
सांगे आचार तियेसी NR म्हणे सरस्वती गंगाधर॥ त्याचे वचनीं विस्तार ॥ ऐकतां होय 
पाप दूर ॥ सककाभीष्टें साधती ॥ ५३ ॥ इति श्रीशुरुचरित्रामृतपरमकथाकल्पतरो श्रीनासिंह- 
सरस्वत्युपार्याने सिद्भनामधारकसंवादे प्रेतांगना शोको नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः N 


॥ ओव्या ॥ १५३ ।। 
॥ श्रीशुरुदचात्रेयार्पणमस्तु ॥ 


A 
A 
N 





| अध्यायदेश्वा | 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ सिद्ध म्हणे नामधारका पुढें अपूव झालें ऐका ॥ योगेश्वर कारणिका ॥ ही 
सांगे स्रियांचे धमे सकळ ॥ १ योगेश्वर म्हणती तियेसी । आचार ख्नियांचे पुसशी ॥ सांगेन ३१ 
तुज विस्तारेंसी ॥ भवसागर तरावया ॥२॥ पति असतां कोण घम ॥ अथवा मेलिया काय कमे।। |वा 
उभय विस्तारं नेम ॥ सांगेन ऐका एकचित्त ॥३॥ कथा स्कंदपुराणांत॥ काशीखंड विस्तारांत ॥ 
स्रियांचे धमे बहुत॥ एकचित्ते ऐकावे ॥४॥ अगस्तिक्रषी महाज्ञानी॥ वसत होता काशीश्चुवनीं॥ 
लोपामुद्रा महाज्ञानी ॥ त्याची भायो परियेसा ॥५॥ पतिव्रता शिरोमणी ॥ दुजी नव्हती आणिक 
कोणी ॥ असतां तेथे चतेमानीं ॥ झाले अपूवे परियेसा ॥ ६॥ त्या अगस्तीचा शिष्य विख्यात ॥ 
विंध्याचळ नामें परमख्यात I पवेतरूपें असे वसत ॥ श्रेष्ठ होता पृथ्वीवरी ॥ ७॥ विंध्याचल 
म्हणोनि गिरी ॥ अपूर्व बनें त्यावरी ॥ शोभायमान परोपरी ।। बहुरम्या परियेसा en ब्रह्मर्षी 
नारदसुनी ॥ हिंडत गेला तें स्थानीं ॥ संतोष पावला पाहोनी ॥ स्तुती केली तये वेळीं ॥९॥ | 
नारद म्हणे तयासी ॥ सर्वात श्रेष्ठ तूं होसी ॥ सकळ वृक्ष तुजपाशी ॥ महा उच्च थोर तू ॥१०॥ 

परी एक असे SÅ ॥ मेरूसमान नव्हे जाणें ॥ स्थळ स्वल्प याकारणें॥ महत्त्व नाहीं परियेसा॥ १ १॥ 
ऐसें म्हणतां नारदमुनी ॥ विंध्याचळ कोपोनी ॥ वाढता झाला ते क्षणीं ॥ मेरूपरी होईन म्हणे 
॥१२॥ वाढे विंध्याचळ देखा ॥ सरूर्यमंडळासंमुखा ॥ कमातरें वाढतां ऐका ॥ लागे स्वशेभुवनासी 
॥१३॥ विंध्याद्रीच्या दक्षिण भागासी ।। अंधकार अहनिशीं खरयेरश्‍मी न दिसे कैसी ॥ यज्ञादि 

कर्मे राहिलीं ॥१४॥ ऋषी समस्त मिळोनी । शरण आले इंद्रभुवनीं ॥ विंध्याद्रीची करणी ॥ सांगते २८९ 

१% ; 


गु 
q 
R 
| q 
| ५० 
४३ 
| ४० 


saa i i RSE FETIP 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





























पाई नये नरनारी ॥ सर्वेचि परतावे लवकरी ॥ आपुले गृहि असावें ॥।४५॥। जरी का पाहे बहिद्रोरी ॥ 
उलकयोनी जन्मे नारी | याच प्रकारें निर्धारी ॥ पातिव्रत्य ANEA ॥ ४६ ॥ लोपामुद्रा 
पतित्रता ॥ बाहेर न येचि सर्वथा ॥ प्रातःकाळ जो होता ॥ संमाजेन करीतसे ॥ ४७॥ 

देव उपकरणें उजळोनि ॥ गंधाक्षतादि करूनी ॥ पुष्पवाती पंचवर्णी ॥ रंगमाळा देवांसी ॥४८॥ | 
अनुष्ठानास घरांत येतां ॥ साहित्य करी तत्त्वतां ॥ धरोनी पतीच्या चित्ता ॥ पतीसवें रहाटे 

ती ॥४९ ॥ पुरुषाचे उच्छिष्ट भोजन ॥ मनोभावे करणें ॥ नसतां पुरुष घरीं जाण ॥ घ्यावा |¦ 9 
अतिथिप्रसाद ॥५०॥ अविथीस घालावें अन्न ॥ अथवा धेनूतें पूजोन ॥ करी सगुण भोजन ॥ ते | 
सत्य पतित्रता॥५१॥ गृह निर्म निरंतर करी ॥ निरोपावेगळा धमे न करी ब्रतोपवास TAN | 
निरोपावेणळें न करीच ॥ ५२॥ उत्साह होतां नगरांत ॥ कधीं न पाहे निश्चित ॥ तीर्थयात्रा |¦ 
विवाहा ॥ कधीही न जाय ॥५३॥ पुरुष असतां घरीं ॥ दुश्चित नसावी नारी ॥ पुरुष दुश्चित |G 
असला जरी ॥ आपण संतोषी असावें ॥५४॥ रजस्वला झालिया देखा ॥ बोलों नये मोन निका॥ |$ 
नायकावे वेद निका॥ मुख पुरुषा दाखवू नये।॥५५॥ ऐसें चारी दिवसांवरी॥ आचरावें तिये नारी ।। |; 
शुद्ध होता ते अवसरीं ।। पुरुषमुख विलोकिजे ॥ ५६ ॥ जरी नसे पुरुष भवनी ॥ त्याचें स्मरण ४१ 
करावे मनी॥ सर्यमंडळ पाहानी ॥ घरांत जावें पतित्रतें ॥५७॥ पुरुष आयुष्यवर्धनाथे॥ कुंकुम लावावें | 
मुख्यार्थ शेंदूर काजळ कंठसत्र ॥ फणी माथां असावी ॥५८॥ तांबूल घ्यावें सुवासिनी ॥ असावी | 
तिचे माथां वेणी ॥ करी कंकणीं तोड़र चरणीं ॥ पुरुषासमीप येणेपरी ॥ ५९ ॥ न करी इष्टत्व २९२ 





guru Kalidas Sanskrit University Ramtek ma Å A ge S i sn RE 
Jenin ७ må SAS हक 





शैजारणीशीं ॥ रजकख्री कुंटिणीसी ॥ जेनख्नी द्रव्यहीनेसी ॥ इष्टत्व करितां हानि होय॥६०॥ 
पुरुषनिंदक खियेसी a बोलावें तियेसी ॥ बोलतां दोष घडे तिसी ॥ पातिव्रत्य भंगे जाण॥६१॥ 
सासरश्चशर नणंद बहिणी॥ दीर भावातें त्यजूनी ॥ राहतां वेगळेपणीं॥ इवानजन्म पावेल NER 
आंग धुवो नये नग्नपणें ॥ उखळ झुसळी न बैसणें ॥ पायीं विरवल्याबीण जाणें ॥ फिरूं नये 
` | पतित्रते ॥६३॥ जातें उंबऱ्यावरी देखा ॥ बेसां नये बडिलांसन्सुखा ॥ पतित्रता लक्षण ऐका॥ 

| येणेपरी असावें ॥६४॥ पतिसवें विवाद ॥ करितां पावें महाखेद ॥ पति अंतःकरणी उद्रेग आपण 
| कदा करूं नये ॥६५॥ जरी असे अभाग्य पुरुष ॥ नपुंसक असे EG असे व्याधिष्ठ अविवेक।। 

| तरी देवासमान मानावा ॥६६॥ तैसा पुरुष असेल जरी ॥ तोचि मानावा हरी।। त्याचें बोलणें 
रहाटे तरी ॥ परमेश्वरा प्रिय होय ॥६७॥ पतीचे मनीं जी आवडी॥ तैसींच ल्यावीं लेणी लुगडी ॥ 
पती दुश्चित्त असतां घडी ॥ आपण gar करूं नये ॥६८।। सोपस्कर पाहिजे जरी ॥ न सांगावें 
GI आपण नारी ॥ असतां कन्यापुत्र जरी ॥ तयांमुखीं सांगबावें॥६९॥ जरी नसेल जवळीं कोण ॥ 
3 | वस्तूची दाखवावी खूण ॥ aga पाहिजे म्हणोन ॥ निर्धार करोनि न सांगिजे ॥७०॥ जितुके 
VI मिळालें पतीसी ॥ संतुष्ट असावें मानसीं ॥ समर्थ पाहोनी कांक्षेसी ॥ पतिनिंदा करूं नये OL 
तीर्थयात्रें जाती लोक ॥ न मानावें तें कौतुक ॥ पुरुषाचे पादोदक॥ तेंचि तीथे मानावे ॥७२॥ 
भागीरथीसमान ॥ पतिचरणाचें तीथे जाण ॥ पतिपुजन करून ॥ त्रयमूर्ती मानावा ॥ ७३ ॥ 
ब्रत करणें असेल मनीं ॥ Å पुरुषा करावें पुसोनी॥ आत्मबुद्धी करितां कोणी ॥ पतिआयुष्य उणें 





ag | 
च्या 


३१ 
वा 


२९३ 


A 


g 
& 
q 
R 
न्न 


म 
\ 
४८ 

















ERE SNE ER ESS 
E EIEE A IE AEI ITI I å T A > > SHR TF = न 

















A 


होय ॥७४॥ आणिक जाय नरकाप्रती॥पतीस घेवोनि सांगती ॥ ऐसे बोलती वेदश्रृती॥बृहस्पती å 


सांगतसे ॥७५॥ पतीस HÅ उत्तर देती ॥ श्वानयोनी जन्म होती।। ज॑बुक होवोनी भुंकती ॥ 


ग्राम सन्निध येऊन ॥७६॥ नित्यनेम करुनि नारी ॥ पुरुष उच्छिष्ट भोजन करी ॥पादग्रक्षाठोनि 
निर्धारी ॥ घेवोनि तीथ जेवावे । ७७॥ पति प्रत्यक्ष शंकर ॥ ऐसें मानावे निरंतर ॥ पावे तीच 
वेकुठनगर॥ पूणे होती मनोरथ।।७८॥ जावों नये वनभोजनासी।। अथवा शेजारणीच्या गृहासी॥ 
इष्ट सोयरे म्हणोनि हषी ॥ प्रतिदिनी न जावें ॥७९॥ आपुला पुरुष जरी दुबळ किती ।समथोसी 
न करावी संगती पति असतां अनाचार रीती ॥ आपण निंदा करूं नये ॥८ ०॥ केसा तरी असो 
पति ॥ आपण करावी त्याची स्तुति ॥ तोचि म्हणावा लक्ष्मीपति ॥ एकभावे करोनिया।८१॥ 
aman पुरुषापुटें ॥ AT बोलें नये गाढें ॥ हांसो नये त्यापुढे ।। पति आयुष्य उणें होय 
ER BESTEG त्यजून ॥ वेगळे असनं म्हणेल जी कोण ॥ उलूकयोनींत जन्मोन ॥ अरण्यांत 
हिंडेल ॥ ८३॥ पुरुष कोपे मारी जरी ॥ मनीं म्हणे हा मरो नारी ॥ जन्म पावेल योनी व्याघ्रीं ॥ 
महाघोर अरण्यांत ॥८४॥ परपुरुषांते नयनीं पाहे ॥ उपजतां वरडोळी होय ॥ पुरुषा वंचूनि 


| बिशेष खाय । ग्रामहकर होय ती ॥८५॥ तोही जन्म सोडोनि ॥ उपजे वाघुळाचे योनी | आपुली 


~A 


विष्ठा भक्षूनी ॥ वृक्षावरी लोंबतसे ॥ ८६ ॥ पतिसंसुख निष्ठर वचनी ॥ उत्तर देती कोपोनी॥ 
उपजे मुकी होऊनी ॥ सप्तजन्म दरिद्री ॥८७॥ पुरुष दुजी पत्नी करी तीसी आपण वेर धरी॥ 


| सप्तजन्म शरीरी ॥ दुर्भाग्यता होतसे ।।८८॥ पुरुषावरी दुसरिया ॥ दृष्टी ज्या करिती आवडिया॥ 











पतिता-घरीं जन्म पावोनिया ॥ दुःखें सदा दरिद्री भोगिती ॥ ८९ ॥ पुरुष येतां EN 
संमुख जाय भामिनी ॥ उदकें पाय प्रक्षाळूनी ॥ विंझणा वारी श्रमहर IK ०॥ पादसेवन भक्तीसी ॥ | 
मृदु वाक्य बोलिजे पतीसी ॥ पुरुष होतां संतोषी ॥ त्रिमूर्तीही संतोषती ॥९१॥ काय देती 
मातापिता ॥ नेदी इष्टवग दुहिता ॥ इहपराची जोडी देतां ॥ पुरुष नारीचा देव जाणा ॥९२॥ 
गुरुदेवतीर्थ समस्तीं ॥ शुरु जाणावा आपुला पति ॥ ऐसा निश्चय ज्यांच्या चित्तीं ॥ पतिव्रता 
त्याचि जाणा ॥९३॥ जीव असतां शरीरासी॥ पवित्र होय समस्तांसी ॥ जीव जातां क्षण एकेसी ॥ 
कदा प्रेता नातळावें ॥९७४॥ पति नसतां अशुचि अबला ॥ याकारणें पतीची सेवा तिला॥। पतीच 
धर्म सकळ तिला ॥ प्राण आपुला जाणावा॥९५॥पती नसतां ख्रियेसी॥सवे मंगळ ती ऐशी॥ विधवा 
म्हणजे प्रेतासी।।अपत्य नसतां आधिक ।।९६॥।ग्रामास जातां परियेसी | विधवा भेटता संशुखेसी ॥ 


मरण सांगे सत्य त्यासी ॥ पुत्राची अशुभ नव्हे ॥९७॥ माता विधवा ते जरी ॥ पुत्रासी मंगळ 
शकुन करी || पुत्राविण विधवा नारी ॥ नमन तिसी करूं नये ॥९८॥ तिच्या आशिवोदें आपण॥ 

| जरी मंगळत्व हाय जाण ॥ तिच्या शापं होय मरण ॥ यास्तव तीसी बोलूं नय ।॥९९॥ याकारणें 
पतित्रता ॥ बरवें पुरुषासवें जातां ॥ ग्राणासवें देह तश्वतां।। जेवीं जाई परियेसा ।।१ ० ०॥चंद्रासवें 
जैसे चांदणे ॥ मेघासवें जेसें जीवन।। मावळता सर्वेचि जाण ॥ पतीसवें तैसें जावे। १॥ सहगमन. 

9 मुख्य जाण॥ थोर धमै श्रुतीचें लक्षण ॥ पूर्वज बेचाळीस उद्धरण ॥ पतिव्रताधमानें ॥२॥ पुरुष | 
प्रेत झालियावरी || सहगमना जातां ती नारी ॥ एकेक पाउलीं निर्धारी ॥ अश्वमेधसहस्रपुण्य ॥३॥ २९५ 





























शु | पापी पुरुष असें जाण॥ त्यासी आठे जरी मरण ॥ थमदूत नेती बांधून ॥ नरकाप्रती परियेसा ven | 
पतिव्रता त्याची नारी ॥ जरी सहगमन करी ॥ जैसी सपोसी नेत घारी ॥ तैसी पतीतें स्वग 
नेई ॥५॥ सहगमन केलियावरी ॥ पाहुनि यमदूत पळती दुरी ॥ पतीसी सोडोनि सत्वरी ॥ जाती Å 
यमपुरासी॥६॥। पतित्रता शिरोमणी ।। पतीसी बैसवी विमानी ॥ पाववितो स्वगेभुवनीं ॥ देवांगना , 
ओवाळिती ol यमदूत त्वरें पळती ॥ काळाची न चाले ख्याती ॥ पतिव्रता देखता चित्तीं ॥ भय 
बाटे म्हणताती ॥८॥ aå भितो देखोनि तियेसी ॥ आपुछे स्थान घेईल ऐसी ॥ तापसी तेजे 
मंदमंदेसी ॥ शीत होय उष्ण अग्री ॥९॥ नक्षत्रे भिती पहातां तियेसी ॥ जाती स्वर्गभुवनासी ॥ 








चंद्र झाला शीतळांशी ॥ पतिसंगें जातां पतित्रता ॥११०॥ येणेपरी aga ॥ जाय नारी 
संतोषोनी ॥ आपुले पतीस घेवोनी ॥ राहे स्वर्गी निरंतर ॥११॥ तीन कोटी रोम तिसी ॥ स्वदेह 

देतां अग्रीसी त्याचे फळ आहे तिसी ॥ एकचित्ते ऐकावें ॥ १ २॥ एकेक रोमासी स्वर्गी ॥ राहे कोटी 

ay पुरुषासवें स्वानंदेसी॥ पतिव्रता राहे तेथं।।१३॥ ऐसें पुण्य सहगमनासी ॥ कन्या व्हावी | 
यासाठी बंशीं ॥ बेचाळीस कुळें केशी ॥ घेवोनि जाय ad ॥१४॥ धन्य तिची मातापिता n 
एकवीस कुळें उद्धरितां ॥ धन्य पुरुषवंशी विख्याता ॥ बेचाळीस उद्धरिले ॥ १५॥ ऐसें पुण्य 
सहगमनासी। पतित्रतेच्या संततीसी॥ आणिक सांगेन विस्तारेंसी ॥ देवगुरु म्हणतसे॥ १६॥असे 

नारी दुराचारी || अथवा व्यभिचारकमे करी ॥ त्याचें फळ आहे अति घोरी ॥ एकचित्ते परियेसा 
॥१७॥ उभय कुळें बेचाळीस जरी असती I स्वगेवासास त्यांसी घेऊनि ॥ नरकास प्रेमे जाय २९६ 
gg å भम>+ कक कम 


Se EE EN 


eS 7 75 





AE me NÅ i हर rn TE 


| गु परियेसा ॥१८॥ अंगावरी रोम किती ॥ तितुकीं कोटीं वर्षे ख्याती ।। नरकामध्यें पडे निगुती ॥ |अ | 
तिचें फळ ऐसें असे ॥ १९ ॥ भूमीदेवी ऐसें म्हणे ॥ पतित्रतेच्या पवित्र चरणे ॥ आपणांवरी | | 
चालतां क्षणें ॥ पुनीत मी म्हणतसे॥१२०॥ सूर्यचंद्र ऐसें म्हणती ॥ आपुलीं किरणें ज्योति ॥ 
| न| जरी पतित्रतेवरी पडती ॥ तरी आपण पावन होऊं ॥२१॥ वायु आणि वरुण ॥ पतित्रतेचिया 
| ,| स्पर्श जाण ॥ पावन होऊं म्हणोन ॥ स्पर्शे पुनीत होती ते ॥२२॥ घरोघरीं खिया असती॥काय 
|| करावी लावण्यसंपत्ती ॥ जिचेनि वंश उद्धरती ॥ तैसी खरी असावी की ॥ २३ ॥। ज्याचे घरीं 
»  पतित्रता ॥ देवे आगळां तो तर्वता ॥ करावें सुकृत जन्मशता॥ तरीच लाभे तेशी सती॥२४॥ 
| चतुर्विध पुरुषार्थ देखा ॥ ख्नियेच्या संगती लाघे लोकां॥ पातिव्रता सती अधिका ॥ पुण्यानुसार 
)| लाभे जना ॥२५॥ ज्याचे घरीं नाहीं सती ॥ पुण्ये त्यासी न घडती यज्ञादि कर्म ख्याती॥सती 
A| असतां होती जाण ॥२६॥ सती नसे ज्याचे घरीं ॥ तें गृह अरण्य निधोरी ॥ वृथा जन्मोनि 
I संसारीं ॥ कमेबद्ध तोचि जाहला ॥२७॥ ऐशीं सती मिळे ज्यासी ॥ तया जोडल्या पुण्यराशी 
GI पुत्रसंतान परलोकासी ॥ साधन होय सतीचेनी ॥२८॥ ख्रियेवीण जो नर ॥ तयासी न साथे 
| कमोचार ॥ कमेहीन देवपितर ॥ कर्महि नव्हे कदा ॥२९॥ पुण्ये जोडे गंगास्नान ॥ त्याहूनि 
| पतित्रतादर्शन ॥ महापापांचें उद्धरण ॥ सप्त जन्म पुनीत ॥१३०॥ पतित्रतेचा आचार ॥ सांगे 
श} | पतित्रतेसी योगेश्वर ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे बृहस्पती देवशुरु॥ ३ Rag म्हणे नाम- 
/| धारकांसी ॥ गुरुचरित्र पुण्यराशी॥ऐकतां पावती सदगतीसी॥म्हणे सरस्वती गंगाधर।।३२।।इति २९७ 

































































| य | श्रीगुरुचरित्रामृत ।। पतित्रतानिरूपण विख्यात ॥ ऐकतां होय ॥ जें जे ARS पाविजे WARN क्‍ 
र| इति श्रीगुरुषरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे |, 
ह| पतित्रताऽख्यानं नाम एकत्रिंशो5च्यायः ॥ ओव्या १३३ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 








a 


| 
| 
| 





z पण, € ) 
STA) Vy == NES Fe हूर g, 
४” < > Ea SS हि 


i 
hd 


जजान 


ses 


ii 


| 


[| | 


EE 


| 


Sr >> 


५00 


= 
बगुन 


मः 


i 


कक 
RA 


fo; a 




































॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ पतित्रतेची आचररीती॥ सांगे देवा बृहस्पती | सहगमनी फलश्रती॥ 
येणेपरी निरोपिली ॥१॥ विधवापणाचा आचारु॥ सांगता झाला देवगुरु॥ पुसतासी क्रपेश्‍वरु ॥ 
ऐका श्रोते एकचित्ते ॥ २॥ जवळी नसतां पती ॥ त्यातें मरण झालिया प्राप्ती ॥ काय करावी 
तर| नीति ॥ सहगमन केवीं करावें RU अथवा असेल गरोदरीं॥ असे तान्हा कुमार कुमारी ॥काय | 
करावें तिये नारी ॥ म्हणोनि विनविती गुरूसी ॥ ४ ॥ ऐकोनि ऐसें वचन ॥ सांगता झाला 

विस्तारोन ॥ एकचित्ते करून ॥ ऐका श्रोते सकळ ॥ ५॥। पती जवळ नसे जरी ॥ सहगमन न 

| करावें तिये नारी॥ असतां आपण गरोदरी ॥ करूं नये सहगमन ॥ ६॥ स्तनपानी असता 

;| कुमार ॥ तिनें करतां पाप थोर ॥ पुरुष मेला असेल दूर ॥ सहगमन वजे असे ॥ ७॥ तिनें 

| असावें विधवापणें ॥ विधिपूर्वक धर्म आचरणें ॥ सहगमनासमानें ।। असे पुण्य परियेसा Ve | 
विधवापणाचा आचारु ॥ करितां असे पुण्य थोरु ॥ निवतेता आपुला aars ॥ केशवपन करावें | l 


















॥ ९ ॥ ज्या कां विधवा केश राखिती ॥ त्यांची ऐका फलश्रुती ॥ केशें पुरुषा बांधिता ॥ नरका- 
} | प्रती ते जाती ॥१०॥ यास्तव करणें केशवपन ॥ करावें नित्य प्रातःस्नान॥ एक वेळां Asa 
| करावें तिनें परियेसा॥११॥ एक थान्याचें अन्न ॥ करावें तिनें भोजन ॥ तीन दिवस उपोषण ॥ 
| करावें तिनें भक्तीनें ॥ १२॥ पांच दिवस पक्ष मासास ॥ करावा तिनें उपवास ॥ अथवा 
चांद्रायण ग्रास ॥ भोजन करणें परियेसा ॥ १३ ॥ चंद्रोदय विजेसी ।। एक ग्रास घ्यावा त्या 
दिवशीं ॥ चढते घ्यावें पंधरा दिवशीं ॥ पौणिमेसी भोजन ॥१४॥ कृष्णपक्षी येणेपरी ॥ ग्रास ३०० 





CC-0. In Pub: "क e Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek ण्य jg ळय HANN a ये 2 
sn | कन me ० ` म प्या - eine F. 


- ne pe fm ee Vin 
I å : or 


घ्यावे उतरते नारी ॥ अमावास्या येतां å एक ग्रास जेवावा ॥ १५) शक्‍ती नाहीं जियेसी ॥ 
एकान्न जेवावे परियेसी II अथवा फल आहारेसी ॥ अथवा शाखा आहार देखा ॥ १६॥ अथवा 
करावें क्षीरपान॥ कधीं न ध्यावें अधिक न्यून ॥ जेणें राहे आपुला प्राण ॥ श्वासोच्छ्वास चाले 
ऐसें ॥ १७ ॥ शयन करितां मंचकावरी ॥ पुरुष जाय रोरव घोरीं ॥ आपण भोगी नरक 


क्म 


३२ 


निरंतरी ॥ पतिसहित परियेसा ॥ १८ ॥ करूं नये मंगल स्नान । अथवा देहमदेन ॥ गंध | 


परिमल तांबूल जाण ॥ पुष्पादिहि तिनें वजीवें ॥ १९ ॥ पुत्राविण असे नारी ॥ करणें तर्पण 
पुत्रापरी ॥ तिळ दभे कुशा धरी ॥ गोत्रनाम उच्चारावें ॥ २० ॥ विष्णूपुजा करावी नित्य ॥ 
आपुला पुरुष हा निश्चित ॥ पुरुष आठवोनी चित्त॥ विष्णुस्थानीं मानिजे ॥२१॥ पुरुष असतां 


जेणेंपरी ॥ पतिनिरोपं आचार करी ॥ तेणेचि रीति विष्णु अवधारी ॥ त्याचे निरोप आचरावे |: 


॥२२॥ तीर्थयात्रा उपवासब्रत ॥ विष्णुनिरोपें करावें निश्चित ॥ अथवा शुरु द्विज विख्यात ॥ | 
त्याचे निरोपें आचरावे ॥२३॥ आपण असतां सुवासिनी I ज्या वस्तूची प्रीती अंतःकरणी ॥ । ४ 
तेसी वस्तु द्यावी झणी ॥ विद्वज्जन विग्रासी ॥ २४ ॥ वैशाख माघ कार्तिकमास ॥ अनेक असे |) 
स्नानीं आचारविशेष ॥ माघखान ती्थीस॥ विष्णुस्मरणे करावें॥२५॥ वैशाखीं जलकुंभदान ॥ | ¢ 
कातिक दीपदान ॥ ब्राह्मणा द्यावें घृतदान ॥ यथाशक्त्या दक्षिणेसी l २६ ॥ माघमासं तिळ | 
घृतेसी ॥ द्यावे दान विग्रासी॥ अरण्यांत वैशाखमासी ॥ पोई घालिजे निर्मलोदकें ॥ २७॥ |£ 














अगाध।।२८॥ विप्राविया घरोघरीं ॥ उदक घालिजे शकत्यनुसारी ॥ अन्न द्यावें अवधारी।शकत्य- 
नुसार विप्रासी ॥२९॥ NATA जात्या लोकां ॥ त्यातें द्याव्या छत्रपादुका ॥ येतां आपुल्या 


| 
ध्या] | 


q 
गृहांतिका ॥ पदप्रक्षालण करावें ॥३०॥ वारा घालावा विंशज्वणेसी ॥ aa द्यावें परिधानासी |. 


गंध तांबूल परिमळासी ॥ कपूर येळादि परियेसा ॥३१॥ जलपात्र द्यावें शकतीसी ॥ गुडपान 
आम्रपानेसी ॥ द्राक्षे कदेळीं फळेंसी ॥ ब्राह्मणा द्यावें मनोहर ॥३२।। जे जे दान द्यावें द्विजां ॥ 
पतीच्या नांवें अर्पिजे बोजा ॥ संकल्पून पुरुषकाजा ॥ धमे करणें येणेपरी ॥३३॥ कार्तिकमासीं 
जवांचें अन्न ॥ अथवा जेविजे एकान्न ॥ बंताकादि निषेधन॥ तेलादि मधु बजीवें ॥ ३४ N 
वजोवें कास्यपात्र || आणिक बजोवें द्विदलमात्र ॥ मनीं असावें पवित्र ॥ एकाग्रेसी परियेसा 
॥३५॥ पलाशपत्री भोजन करावें ॥ शुचि उद्यपान करावें ॥ जें जे AG धरावें | त्याते उजवावें 
तत्त्वतां ॥३६॥ घृतभरित कास्यपात्र ॥ विश्रा द्यावे पवित्र ॥ भूमिशयनीं तत्पर ॥ मंचक द्यावा 
विप्रासी ॥३७॥ जे जे वस्तु त्यजिली आपण॥ ते ते द्यावी ब्राह्मणालागून ॥ परद्रव्या एक मास 
जाण ॥ त्याग करावा सवेथा ॥३८॥ त्यजूनिया दधिक्षीर ॥ अद्यापन आचरा मनोहर | असलिया 
शक्त्यनुसार ॥ धेनु द्यावी सालंकृत ॥३९॥ विशेषं असे आणिक व्रत ॥ दीपदान असे ख्यात ॥। 
qai महिमा अनंत ॥ देवासी म्हणे बृहस्पती ॥४०॥ दीपदान थोर सोहळा॥वरकड नव्हती 
धर्म सकळा ॥ याकारणें अनंत फळा ॥ दीपदान करावें ॥४१॥ माघस्नान माघमासीं।। करणें 


Cm 


र 


Va 
V 
Va 
| å 


सर्योदयासी ॥ येणेपरी एक मासीं ॥ आचरावें भक्तीने ॥४२॥ लाडूतिळा खजुरेसी।॥ करूनि ३०२ 


. CC-0. In Publi ge in.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collecti 
ERR s ge A ji S å oi ne PRS ७४252 vite 





पक्वान्ने ब्राह्मणासी॥ द्यावी तिनें भक्तीसी ॥ दक्षिणेंसहित जाणा ॥४ ३॥ शर्करा मिरे Feen 


तळून अमूप FEET ॥ दान द्यावें प्रीतीसी ॥ भोजन द्यावे तापसिया ॥ ४४ ॥ हेमंतक्रतु येतां 
जाण ॥ व्हावया शीतनिवारण ॥ काष्टे द्यावीं विश्राकारणें ॥ वस्न द्यावी द्रिजांसी ॥४५॥ पर्यक 
द्यावा सुपुप्तीसी ॥ उत्तम वित्र पुण्यराशीशीं ॥ धाबळ्या कांबळी शीतनिवारणासी॥ बसें देइजे 
विग्रवगो ॥ ४६॥ व्हावया शीतनिवारण ॥ औषध द्यावें उष्ण जाण ॥ तांबूलपान परिपुर्ण ॥ 
द्यावें येळा कपूरेसी ॥४७॥ शृहदान विम्रासी ॥ द्यावे संवत्सर एक ग्रासेसी॥ जातां तीर्थयात्रेसी ।। 
पादरक्षा देइजे ॥४८॥ गंध परिमळ सुगंयेसी ॥ पूजा करावी शंकरासी ॥ रुद्राभिषेक विधीसी।। 
अभिषेकावा गोरीहर ॥४९॥ धूप दीप नेवेथेसी ॥ पूजा करावी षोडशी ॥ प्रीती बहु शंकरासी॥ 
दीपमाळ उजळितां।५०॥। आणिक सुगंध गंघेसी॥तांबूलपान विधीसी॥ कपुर लव॑गादि विविधेसी॥ 


भक्तिभावे अर्पिजे ।।५१॥ आपुला पुरुष मनीं ॥ नारायण कल्पोनी ॥ पूजा करावी एके मनीं ॥ 
भक्तिभावे परियेसा॥५२॥नेमें असावें तिये नारी॥न बैसावे बैलावरी ॥लेऊं नये ककणचोळी करीं। 
श्वेत बच्न नेसावें ।५३॥ रक्त कृष्ण sete ॥ दोष घडती अदभुत ॥ आणिक असे एक ब्रत ॥ 
पुत्राचे बोलें Fett ॥५४॥ आत्मा å पुत्र नाम ॥ म्हणुनि बोलती वेदागम।।पतीपासून पुत्रजन्म॥ 
BRETT असावें ॥५५॥ ऐसा आचार विधवेसी॥ असे शाख्नपुराणेंसी ।। जरी आचरती भक्तीसी ॥ 
सहगमनाचें फळ असे ॥५६॥ पापी जरी पति आपुला ॥ पूर्वी मरण पावला I नरकांत वास 
केला ॥ कीटक होवोनी ॥ ५७ ॥ विधवापणे येणेपरी ॥ आचरण करितां नारी॥ मरण होतां | 





३०३ 
















& 
q 


R 
न्न 


| 





गु | सत्वरी ॥ घेऊन पति स्वर्गी जाय ।।५८॥ येणेपरी बृहस्पती ॥ सांगे समस्त देवांग्रती ॥ लोपास॒द्रेची |भ 


` वर॥ म्हणे पतीसवें असें ॥७२॥ तीरी ठेवी पुरुषासी ॥ जाय माते संगमासी ॥ सांगेन तुज विशेषी ३०४ 








केली स्तुती ॥ पतित्रता शिरोमणी ।।५९।। जितक्या पतिव्रता नारी ॥ समस्त भागीरथी सरी ॥ | 
त्यांचे पुरुष शंकरापरी ॥ पूजा करावी दोघांची ॥६०॥ ऐसें बृहस्पतीचें वचन ॥ सांगितलें संपूर्ण ॥ 
ऐक बाळे तव मना॥ ज्यावरी प्रीती तेंचि करी॥६१॥ दुःख सवे त्यजोन | मम बोल ठेवी मनीं ॥ |. 
सांगितलें तुजलागोनी ॥ परलोकसाधन ॥ ६२॥ घैये जरी तुजसी ॥ सहगमन करी पतीसी ॥ 
विधवापणें आचार करीसी ॥ तेहि पुण्य तितुर्केचि ॥ ६३ ॥ जी आवडी तब मना ॥ तें सांगे 
विस्तारोनी ॥ हस्त मस्तकीं ठेवूनी ॥ पुसतसे भक्तिभावे ॥ ६४॥ ऐकोनि तया अवसरीं ॥ 
केलें नमन तिये नारी ॥ विनवीतसे करुणोत्तरीं ॥ भक्तिभावे करूनियां ॥ ६५ ॥ जयजयाजी 
योगेश्वरा ॥ तूंचि पिता सहोदरा ॥ माझा प्राण मनोहरा ॥ जनकजननी तूंचि होसी ॥६६॥ 
आस्यें आपण परदेशांत ॥ जवळीं नाहीं बंधु तात ॥ भेटलासी å दैवत ॥ परलोकसोयरा ॥६७॥ 
सांगितला तुम्ही आचार ।। कष्ट विधवापणीं थोर ॥ अवश्य आम्हां नाहीं धीर ॥ अपार असे 
दातारा।।६८॥ तारुण्यपणे मजसी ॥ लावण्य बहुत देहासी ॥ निंदापवाद शरीरासी ॥ घडेल केवीं 
वर्तमानीं ॥६९॥ संतोष होतो मनीं ॥। पुण्य अपार सहगमनीं ॥ पतिसवें संतोषोनी ॥ जाईन 
स्वामी निधोरे ॥७०॥ म्हणून मागुती नमस्कारी ॥ माथा ठेवी चरणांवरी ॥ स्वामी मातँ तारी 
तारी ॥ भवसागरीं बुडतसे॥७१॥ मग करुणेचा सागर॥ उठवीतसे योगेश्वर ॥ देता झाला तिये 


j CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Universi Ramtek Collection 
i SEEGER 






| यु | ऐक मातें एकचित्ते ।।७३॥ आला तुम्ही दर्शनी ॥ श्रीगुरु भेटी लागोनी ।। आरोग्य होईल म्हणोनि। |भ| ` 
5 | पति घेऊनि आलीस ॥७४॥ होणार झाली ब्रह्मकरणीं ।। काळासी जिंकिलें नाहीं कोणी ॥ जेसी | 
ह| श््वरांची मांडणी ॥ तैसें परी होतसे or ॥ ब्रह्मलिखित न चुके जाण ॥ जें जें भोगणे 
त्र | असेल आपण॥ åå घडे श्रुतिवचन॥ दुःख कोणी करूं नये ॥ ७६॥ हरिश्चंद्र राजा देखा ॥ 
y डॉबाघरी वाहे उदका ॥ बळी अजिंक्य लोकां ॥ तोही पाताळीं घातला।।७७॥ सहस वर्षे ज्यासी ॥ 
| आयुष्य असे रावणासी ॥ काळ तयाप्रती ग्रासी ॥ दुर्योधना काय झालें ॥७८॥ भीष्म द्रोण 





वा 

5 
इच्छामरणी ॥ तेही पडले रणांगणीं ॥ परीक्षिती सर्पाभेणीं ॥ परी मरण पावला ॥७९॥ अनंत |९ 
अवतार येणेंपरी ॥ होऊनी गेले संसारी ॥ ऐवदानव येणेंपरी ॥ सकळ काळाआधीन।८०॥ या 9 
कारणें काळासी ॥ जिंकिले नाहीं क्षितीसी ॥ सकळ देवदानवांसी ॥ काळ जिंकी निधोरें॥<८१॥ 
काळा जिंकितां नाहीं कोणी ॥ एका गुरुवांचोनी भान असे ज्याचे मनीं ॥ त्यासी प्रत्यक्ष असे y 
जाण॥८२॥ आतां तुम्ही ऐसे करणें।। गुरुचरणें पाहणें ॥ तेथून येवोनि जाणें ॥ पतीसवें परियेसा | 
॥८३॥ भस्म मंत्रोनि त्या वेळीं || लाविता झाला कपाळीं ॥ रुद्राक्ष चारी तत्काळी ॥ देतसे तीतें 
जाणपां ॥८४॥ योगी बोले तियेसी ॥ रुद्राक्ष बांधी कंठाशी ॥ दोनी प्रेतकणीसी॥ बांधोनि दहन 
करावे ॥८५॥ आणिक एक सांगेन तुज ॥ गुरुदशना जाई सहज । रुद्रसक्ते म्हणती द्विज ॥ 
गुरुचरण प्रक्षाळितां ॥८६॥ तेंचि तीर्थ घेवोनि ॥ आपुला देह ग्रोक्षोनी ॥ प्रेतावरी आणोनी ॥ NG 


सिंचन करावें भक्तीने EON भग जावें सहगसनी ।। बामन द्याबें सुबासिनी। अनेक द्रव्ये केरूंनी!! ३०५ 


T 





























क्म ESTE rn GEN ENST EE se 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


RRRRIRRRRRRRRRRE 4095८ 











fi तोषवावें बहुत een ऐशापरी तियेसी || सांगोन गेला तापसी ॥ पतित्रता vårt करीं | | 
' आयती त्या वेळीं ॥ ८९ ॥ भले fag बोलाबोनी ॥ पोडश कर्मे आचरोनी ॥ प्रेता प्रायश्चित्त 


देवोनी ॥ उपवासी राहे आपण ॥९०॥ सुस्नात होवोनी आपण ॥ पीतांबर नेसोन । सवोभरणे 
Sala ॥ हळदीकुंकुम लेईतसे॥९१॥ओपासन प्रेतासी ॥ करिताती विधीसी।॥ प्रेत बांधोनी कासी 
घेबोनी गेले Aer ॥९२॥ अश्नि घेवोनी तळहातेसी ॥ निघाली पतित्रता केशी ॥ आनंद 
बहु मानसीं ॥ प्रेतापुढें जातसे ॥९३॥ सोळा वरुषांचें तारुण्य ॥ दिव्य तेज लावण्य ॥ ल्याइलीसे 
START ॥ लक्ष्मीसारिखी दिसतसे ॥९४॥ मिठोनियां नरनारी ॥ पाहो आल्या सहस्र चारी ॥ 
माथा तुकविती सुरवरीं॥ पतिव्रता पाहोनियां ॥९५॥ एक म्हणती काय नवल ॥ पूवेवयासी हे 
बाळा ॥ काय देवी पूवेफळ॥ पतीसवें जातसे ॥९६॥ देखिलें नाहीं पतीचें मुख ।॥ पोटीं नाहीं झालें 
बालक॥ केसा जीव झाला एक॥ आनंदरूपें जातसे ।॥९७॥ एक म्हणती शिकवा इस ॥ वाया कां 
हो जीव देसी ॥ परतुनी जाई माहेरासी ॥ पितृगृहीं राहे पां ॥९८॥ एक म्हणती ज्ञानवंता ॥ खरी 


'जाण पतित्रता॥ बुद्धि देखा जगन्नाथ ॥ सकळ स्रियांणशीच UIS धन्य इची मातापिता I सकळ 


उद्धरती आतां ॥ ग्रेतापुर्दे चालतां ॥ एकेका पाउला अश्वमेघफळ ॥१००॥ येणेंपरी नदीतीरांत ॥ 


गेली प्रेतासहित | कुंड केलें अदभुत ॥ का वन्हि पेटविला ॥ १॥ अनिकुंड सन्निधेसी ॥ ठेवोनियां 


प्रेतासी ॥ बोलावोनी सुवासिनीसी ॥ देती झाली वायनें ॥२-३॥ सुर्वे TG कुंकुमेसी ॥ हळदी 


काजळ परियेसी NI कंठस़ूत्र उपचारेसी I सुवासिनीयां देतसे ।|४॥ गंध पुष्पादि परिमळ ॥ सुवा- ३०६ 


0070. Publig «Kavikulguru Kalidas Sønskrit University Ramtek Collection | 








च्या 


३२ 
वा 




















| RR 28 å 





सकळांसी ॥ मी जातें माहेरासी ।॥ ममता असां देइजे ॥६॥॥ माझा पिता शूलपाणी ॥ उमा माता 
अंतःकरणी ॥ आम्हां बोलाविल सणुणीं ॥ प्रेमभार्वे करूनियां NON आली श्रावणीं दिपवाळी ॥ 
जातें मातेचिया जवळी ॥ पतिसहित आनंदमेळी ।। जातें लोभ असों द्यावा en समागमे लोक 
आपुले ॥ होते जे का सर्वे आले ॥ त्यासी सांगतसे बोलें ॥ परतोनी जावें ग्रामासी॥९॥ पुसता 
३वशुर मामीसी ॥ त्यातें न सांगावे परियेसी॥ प्राण देतील आम्हांसी । हत्या तुम्हां घडेल ॥११०॥ 
त्यासी सांगावे GÅ क्षम आहे तीथवासे॥ भीमातारीं स्थान ऐसें ॥ श्रीगुरूचे सन्निधानी ॥ १ १॥ 
आलों श्रीगुरुदशनासी ॥ आरोग्य झालं तत्काळेसी ॥ राहिलों सुस्थळेसी ॥ सत्वर घरीं 
सांगिज ॥१२॥ ऐसें सांगा इवशुरा artet ॥ मातापितयादिकांसी ॥ इष्टजन सोयरियांसी॥ 
सांगा येणें परी तुम्ही ॥१३॥ ऐसें वचन ऐकोनि । दुःख पावले सकळ जन ॥ आपण असे 
हास्यवदन ॥ तया प्रेता जवळिक ॥१४॥ अग्निकुंडांत नेवोनि ॥ घातली å त्याच क्षणीं ॥ 


at आठवण झाली मनीं ॥ योगेश्वराचा उपदेश ॥ १५॥ मग रुद्राक्ष काटोनियां दोनी ॥ बांधिले 


प्रेताचिया कर्णी ॥ कंठसत्रीं दोन ठेवोनि ॥ पुसतसे ब्राह्मणांसी ॥ १६॥ विनवीतसे द्विजांसी ॥ 
संकल्प केला मानसीं ॥ श्रीगुरुमूती आहे केसी | आपुल्या दृष्टी पाहीन ॥ १७॥ दृष्टी देखोनी 
त्यासी ॥ देह adia अग्निसी॥ आज्ञा झालिया आम्हांसी ॥ त्वरित येईन म्हणतसे | १८॥ ऐकोनि 


AAN 


तियेचे बचन।॥। बोलताती विद्वज्जन ॥ दहना होत अस्तमान ॥ त्वरितचि येईजे ॥ १९॥ पुसोनियां ३०७ 





EG ps SRR 


ण EA 23033 >i SR EE 
CC-0. In Public Domain.Kavikul Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collecti 





य | सिनींसी तांबूल ॥ द्रव्य दिधले अपार॥ विग्रांलागीं तोषविलें।।५।। नमन करी हर्षी ॥ निरोप मार्गे |अ 


च्या 


| 
| 
| 























fatet ॥ निघाली नारी संगमासी ॥ जेथें होता हषीकेशी॥ नरसिंह सरस्वती स्वामी ।|१२०॥ |भ 
सवे येती नरनारी ॥ विग्रभेळा नानापरी ॥ कौतुक पाहती मनोहर॥ पतित्रता RAY I २१॥ | 
जाता मागी स्तोत्र करी ॥ म्हणे स्वामी नरकेसरी।। अभाग्य आपुलें पूर्वापरी ॥ म्हणोनियां अब्हेरिलें 
॥ २२ ॥ तूंचि दाता सर्वेश्‍वर॥ शरणांगतां आधार ॥ ऐसें तव ब्रीद थोर । कां न आपणां लाघेचि | 
॥ २३ ॥ हेळामात्रें त्रिथुवनासी ॥ रची स्वामी रजोगुणेसी ॥ सत्त्वगुण सृष्टीसी ॥ प्रतिपाळिसी 

तूंचि स्वामी ॥ २४ ॥ तमोगुणें निश्‍चयेसी ॥ प्रळय समस्त जीवासी ॥ त्रिगुण तूंचि होसी ॥ 9 
त्रिमूर्ति तूंचि देवा २५ ॥ तुजपासी सवे सिद्धी ॥ ओळंगती नव विधी ॥ देखिली आमुची 

कुडी बुद्धी ।। म्हणोनि माते अव्हेरिळे ॥ २६ ॥ एक नगरीं वाद करी ।। जावोनि सांगसी 
राजद्वारी ॥ क्षण न लागतां करी ॥ राजा साह्य तयाचें २७ ॥ रोग होतां मनुष्यासी ॥ जाऊनिया | 
वैद्यापासी ॥ औषधी करी तात्काळेसी ॥ आरोग्य तया होतसे ॥२८॥ तूं त्रिमूतींचा अवतार ॥ । ४८ 
ख्याती झाली अपरंपार ॥ सबे भक्तजनां आधार ॥ म्हणोनि सेविता सकळ जन ॥ २९ ॥ 
अपराध म्यां काय केले ॥ भेटीसी वीस गांव आले॥ मातापिता विसरलें ॥ तुझ्या ध्यानें स्वामीया 

॥ १३० ॥ होसील तूंचि मातापिता ॥ म्हणूनि आल्यें असें आतां ॥ भेटी होतां आरोग्यता ॥ 
पतीस व्हावी म्हणोनिया ॥३१॥। AA समान नारी ॥ त्या नांदती पुत्रपौत्री ॥ मी ete 
दगडापरी ॥ पुत्र नाहीं आपणां।।३२॥ पती suger सदा रोगी ॥ केचा पुत्र आपणालागीं॥ तरी 
याचि कामालागी ।। निघोनी आल्यें स्वामिया ॥ ३३ ॥ आरोग्य होईल पतीसी ॥ पुत्र होईल ३०८ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


Fyns $o mme == व्या न 














च $ FR ae PE — så == EE EE EE +“ 











RRAERRRRRRRRRRRR sms ame | 


आपणांसी ॥ आशा धरून मानसी॥ आल्य स्वामी कृपासिंधु ॥ ३४ ॥ पुरला भाझा मनोरथ ॥ 
आरोग्य झाला प्राणनाथ ॥ पुत्र झाले बहुत ॥ नवल झालें स्वामिया ॥ ३५ ॥ मनोरथ पावला 
सिद्वींसी॥ म्हणोनि आस्ये पुसावयासी ॥ जातें आतां परलोकांसी ॥ कीतिं तुझी घेवोनि NIE 
ऐशापरी ध्यान करीत आली अमरजासंगमीं त्वरित। वृक्ष असे अश्वत्थ। देखती झाली स्वामीसी 
॥ ३७॥ उभी ठाकोनियां दुरी ॥ तया साष्टांग नमन करी ॥ श्रीगुरु म्हणे त्या अवसरीं ॥ 
सुवासिनी होय ध्रुव ॥ ३८ ॥ ऐसे ऐकतां माशुती ॥ नमन करी एक भकती ॥ पुनः स्वामी 


तेणंच रीती ॥ अष्टपृत्री होय म्हणतसे ॥ ३९ ॥ ऐसें ऐकोनियां वचन ॥ हास्य करिती सकळ | 


जन ॥ सांगताती विस्तारोन ॥ गुरूलागीं सत्वर ॥१४०॥ विग्र म्हणती स्वामीसी ॥ इचा पति 
पंचत्वासी ॥ पावला परधामासी ॥ सुवासिनी केवी होय ॥ ४१ ॥ प्रेत नेलें स्मशानासी ॥ ही 
आली सहगमनासी ॥ निरोप घ्यावा तुम्हापासी॥ आली असे स्वामिया ॥ ४२ ॥ तुमचा 
निरोप घेवोनि ॥ अग्निकुंडा जाबोनी ॥ समागमे पतिशयनीं ॥ दहन करणं तियेसी ॥ ४३ ॥ 
ऐकोनि त्यांचे वचन ॥ श्रीगुरु म्हणती हासोन VEI स्थिर अहेवपण ॥ मरण केवीं घडे त्यासी 
॥ ४४ ॥ गुरु म्हणती त्या वेळीं ॥ आणा प्रेत आम्हां जवळी ॥ प्राण गेला कवर्ण काळीं ॥ 
पाहूं म्हणती अवधारा ॥४५॥ गुरु म्हणती द्विजांसी ॥ सत्य मानावे वचनासी॥ अहेवपण स्थिर 
इसी ॥ संदेह न धरावा मनांत ॥ ४६॥ या बोलाचा निधोरु ॥ करील आतां कपूरगोरु॥ 
नका प्रेत संस्कारूं ॥ आणा म्हणती आपणांजवळी ॥ ४७॥ श्रीगुरूचा निरोप होता ॥ आणों 


CC-0. In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection sn 





३०९ 









































शेले तया प्रेता ॥ पहाती लोक कौतुक आत ॥ अभिनव म्हणताती ॥ ४८ ॥ इतुके |] 
होतां ते अवसरी ॥ आले विप्र तेथें चारी ॥ पूजा करिती मनोहारी ॥ श्रीशुरुची 
भक्तीने ॥ ४९ ॥ रुद्र्सूक्त म्हणोनि || अभिषेक गुरुचरणी ॥ षोडशोपचारे बिस्तारोनी ॥ 
पूजा करिती भक्तीसी ॥१५०॥ तीर्थपूजा नानापरी॥ पूजा करिती उपचारी॥ इतुकिया अवसरी |बा 
आणिलें प्रेता अवधारा ॥५१॥ प्रेत आणोनियां देखा) |ठेविलें श्रीगुरुसन्सुखा॥ गुरु म्हणती लोकां॥ ९ 
सोडा वस्र दोर त्याचे ॥५२॥ चरणतीथे त्या वेळीं ॥ देती तथा विग्रांजबळीं ॥ श्रोक्षा म्हणती 
arret ॥ प्रेत सर्वागीं स्नपन करा ॥ ५३ ॥ शुरुनिरोपे ब्राह्मण Hardt करिती tall 
असृतव्ष्टीसी आपण ॥ पहाती प्रेत अवधारा 49 पहातां कृपादष्टीकरून॥ते तव झालं संजीवन॥ 
उठोन बसे तत्क्षण॥ अंग झुरडीत परियेसा 890 नग्न म्हणूनी लाजत ॥ प्रेत झालें सावधाचित्त ॥ 
नवें aa नेसत ॥ येवोनी जवळी बैसला ॥५६॥ बोलावुनी खियेसी ॥ पुसतसे विस्तारेसी॥कोठें 
आणिले मजसी ॥ यतीइवर कोण सांगे ॥५७॥ इतुके लोक असतां ॥ न केलें मज चेता ॥ निद्रा 
आली मदोन्‌मत्ता ॥ म्हणोनि न उठविसी।५८॥ऐकूनी पतीचें वचन॥ सांगती झाली विस्तारून॥ 
मग दोघें उभी राइन।। नमन करिती श्रीगुरुसी ॥।५९॥ चरणीं माथा ठेवून ॥ नमन करिताती जाण।। 
पहाती लोक सवे जन ॥ महा आनंद प्रवर्तला ॥१६ ०।।म्हणे पापरूपी आपण ॥ पाप केलें दारुण ॥ 
पापापासनि जन्म ॥ आम्हां झालें स्वामिया ।॥।६१॥ दुबुद्रीने बतैलों ॥ पापसागरीं बुडालो॥ तुझे | 


t _ IT 


चरण विसरलों॥ त्रयमूर्ती जगद्गुरु॥६२॥ सकल जीवमात्रांसी ॥ रक्षिता शंकर तूं होसी॥विख्याति ३ 





° 


BERIKE Å ME 


AO 











SL I i Rubi Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectiog = ee MR ERS’ 567 नर 


निल तान्ह न कनात 





तव त्रिभुवनासी ॥ शरणागतां रक्षिसी ॥६३॥ त्राहि त्राहि जगद्गुरु ॥ विश्वमूती परात्परु । ब्रह्मा 
विष्णु sie ॥ सच्चिदानंद स्वरूप Å ॥६४॥ त्राहि त्राहि AART ॥ त्राहि त्राहि जगदभतो I 
कृपासागरा जगन्नाथा ॥ भक्तजन विश्रामा ॥६५॥। जयजयाजी गुरुमूर्ती ॥ जटाजूटा पशुपती | 
अवतरलासी तूं क्षितीं॥। मनुष्यदेह धरूनियां ॥६६॥ त्राहि त्राहि पिनाकपाणि ॥ त्राहि देवा Å 
शिरोमणी ॥ भकतजनांलागोनी॥ रक्षितोसी निरंतर NR ON सवोभूता तीच वससी ॥ भक्तजना 
प्रतिपाळिसी ॥ मज ऐसा गमलासी ॥मायरूपी वतत ॥६८॥ त्रिभुवनी तव करणी ॥ माथा ठेविते 
तव चरणीं ॥ निश्चय केला माझे मनीं ॥ पुनजेन्म नको आतां ॥६९॥ विश्वकारण करिसी ॥ 
हेळामात्रे सृष्टी रचिसी ॥ मज ऐसा गमलासी ॥ ज्ञानरूप स्वामिया ॥१७०॥ तुझें न ऐक एकदां 
जरी ॥कोपशील त्वरित त्यावरी ॥ माझे मनीं येणेपरी ॥ निष्कलंक तूं दिसतोसी ॥७१॥। क्रोध नाहीं 
तंव मनीं।।आनंदमूति तूं शिरोमाणि॥ भक्तजना संरक्षणी।। दाता तूंचि ळुपासागरा ।।७२॥जीवसात्रा 
कृपा करिसी ॥ शरणागतांतें रक्षिसी ।। इहपरसोख्यातें देसी ॥ चतुर्विध पुरुषाथे ॥७२॥ तूंचि 
करुणेचा सागरु ॥ चिन्मात्री अगोचरु ॥ श्रीनसिंहसरस्वती नरु॥ क्षमा करणं स्वामिया ॥७४॥ 
ऐसीं नानापरीचीं ॥ स्तोत्रे केलीं श्रीगुरूसी ॥ श्रीगुरुमूर्ती संतोषी । आश्वासिती तथे वेळा GA 
asy पुणायुषी ॥ होतील सत्य तुजसी ॥ हो काँ श्रीमंत अतिहषी ॥ भलं तुमच 


पूवेदोष ॥७६॥ चतुर्विध पुरुषार्थ ॥ लभ्य झाले तुम्हांसी यथार्थ ॥ सांडोनी संदेह त्वरित ॥ 
सुखं असा म्हणती गुरु ॥७७॥ इतुक होतां ते अवसरीं ॥ मिळाल्या होत्या नरनारी FATT 


CC-0. In Public D Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collect 


३११ 








































ØERESERRRIRERSRISRERSRER. syda 


गायन ॥ करिताती निमेळ मन ॥ जयजयकार प्रवतेला॥ ७९ ॥ तयामध्यें विप्र एक ॥ होता 


5 | करिती तरे वेळी ॥ अपरंपार गजना करिती Noel नभन करितो सकल जन ॥ Ea भजन | 


धूत कुबुद्धिक!। आपुले मनीं होय साशंक ॥ मागोनि gå गुरूसी॥१८०॥ विग्र म्हणे श्रीगुरूसी ॥ २ 
विनंती स्वामी परियेसी ॥ संशय असा मम मानसीं ॥ होत आहे स्वामिया ॥८१॥ वेदशाख वा 


पुराण II बोलताती सनातने ॥ ब्रह्मालिखित सत्य जाणें ॥ न ढळेचि हैं वाक्य निरंतर € ॥ 
घडला नाहीं अपमृत्यु त्यासी ॥ ॥दिवामरण परियेसी ॥ मागुती चेतना झाली केसी ॥ 
ब्रह्मलिखित सत्य मिथ्या ॥ ८३ ॥ याचा काय अभिप्राय ॥ निरोपार्वे गुरुराया ॥ गुरु म्हणती 
हांसोनेया ॥ तया त्राह्मणालागीं I ८४ ॥ गुरु म्हणती त्यासी ॥ सांगेन तुज मी विस्तारंसी ॥ 
पुढील जन्माच्या आयुष्यासी ॥ उसने घेतलें परियेसा॥ ८५॥ आम्ही तया ब्रह्मययासी ॥ मागून 
घेतलें सायासीं ॥ पुढील जन्मीं परियेसी ॥ वर्षे तीस उणी जाणा।। ८६॥ भक्तजन रक्षावयासी ॥ 
मागून घेतलें विधीसी ॥ म्हणून सांगतीं विस्तारेंसी ॥ तया Anis ॥ ८७॥ तटस्थ झाले 
सकळ जन ॥ साष्टांग करिती नमन । गेले आपुलिया भवना ॥ ख्याती झाली बहुत ॥ ८८॥ 
पतित्रतेनें पतीसहित ॥ स्नान केलें संगमांत ॥ अंतःकरणीं संतोष बहुत ॥ पूजा करिती उभयतां 
॥८९॥ अपार द्रव्यें वेंचोनी ॥ विप्र तोषवोनी आराधनीं ॥ aA जातां अस्तमानीं॥ येती गुरूच्या 
मठांत ॥ १९० ॥ स्त्रीपुरुष नमस्कार ॥ करिताती वारंवार ॥ पूजासामग्री उपचार ॥ आरती 
करिती श्रीगुरूसी ॥ ९१ ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ ।। पुढें अपूव वतलं Å एका FAT 





CC-0. In Pub] 0 हि K Domai 


| 


ikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Colleetiogs TG ex 
epee ता University Ramik CG rn SNR 











असे अपूर्वे देखा ॥ सांगेन ऐका एकचित्ते ॥ ९२ ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे ge |अ 
चरित्र विस्तार ॥ ऐकतां होय मनोहर ।। सकळाभीष्टें पावती ॥ ९३ ॥ इति श्रीगुरुषरित्रासृत ॥ |, ` 
उठविलें विग्राचें प्रेत ॥ सौभाग्य देवोनी अदभुत ॥ परम तयासी तोषविलें ॥ १९४ ॥ इति |३२ 
श्रीगुरुषरित्रामृतपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने  सिद्धनामधारकसंवादे |वा 
Jaaa नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ओव्या ॥ १९४ ॥ YA 


RFI mn 
$ 
+ 
3 
x 
¥ 
x 
I 
RRRRERRRRRRRRRR 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


— 27 


AU 
~ 
AU 




















क्क ersity Ramtek Ke SERET University RAMIER Colleen 


| BE Sjal sp ERROR STOPPARD. ER 5 Pe 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Univ 































































| अध्याय रेश्वा | | 
AEN A he A A A å 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक शिष्यराणा || लागे सिद्धाचिया चरणा ॥ विनवीतसे भाकान | य 


करुणा भक्ति भावेंकरोनी ॥ १॥ म्हणे स्वामी सिद्भुनी।।पूर्वकथानुसंधानीं।। पतीसह सुवासिनी ॥ |३३ 
आली शुरुसमागमे॥ २ ॥ गुरु आले मठासी ॥ पुढें कथा वतेली केसी ॥ विस्तारोनि अम्हांसी ॥ |बा 
निरोपावी स्वामिया॥३॥ सिद्ध म्हणे ऐक बोली ॥ दुजे दिनीं प्रातःकाळी ॥ दंपत्ये दोघें गुरुजवळीं ॥ 
येवोन बैसती वंदून 8 ॥ विनविताती कर जोडोनी ॥ आम्हां शोक घडल्या दिनीं ॥ एके यतीनें 
येवोनी ॥ बुद्धिवाद सांगितला ॥ ५ ॥ रुद्राक्ष चारी आम्हांसी ॥ देतां बोलिला परियेसी ॥ कानां | 
बांधोनि प्रेतांसी ॥ दहन करा म्हाणितछें । ६॥ आणीक एक बोलिले ॥ रुद्र्खकत असे भलें ॥ 
आभिषेकिती age ॥ तें तीथ आणावे ॥ ७ | तीर्थ आणोनि प्रेतावरी॥ सिंचावें कीं सत्वरी ॥ | 
दशना जावें सत्वरि ॥ नरसिंहसरस्वतीस्वामीचे ॥ ८ ॥ ऐसें सांगोनि आम्हांसी | आपण गेला 
परियेसी ॥ रुद्राक्ष राहिले मजपासीं॥ दोन पतिकर्णी असती।। ९ ॥ ऐकोनि तियेचे वचन ॥ श्रीगुरु 
म्हणती हांसोन ॥ रुद्राक्ष दिधले आपण जाणी।तव भक्ति देखोनिया ॥ १ ०॥ रुद्राक्षाचे महिमान ॥ 
सांगतां अगम्य जाण ॥ आणिक देव नाहीं जाण || ऐका एकचित्ते जगीं ॥ ११॥ भाक्ते अथवा 3 
अभक्तीसी || रुद्राक्ष धारण करणारासी॥। पापें न लागती परियेसी | उच्च अथवा नीच तें ॥१२॥ 
द्राक्षांचा महिमा ॥ सांगितला अनुपमा ।। सांगेन ऐका विस्तारून तुम्हां ॥ एकचित्ते भाक्ते- 9 
भावें ॥१३॥ रुद्राक्षधारणं पुण्य ॥ मिती नाहीं अगण्य॥ आशीक नाहीं देव साम्य ॥ श्रृतिसंमत 
परियेसा ॥ १४ ॥ सहस्र सख्या जो नर॥ रुद्राक्षमाला करो हार SEG होय तोचि रुद्र ॥ सकळ ३१ 


g | 

| 
v 
; 
y 





क EA p aits ~ दै 
ie क CC-0. In bl Domain Kavikutguru ऽ Sanskrit University Rar anskrit Universit Ramtek-Collecti है 
+ ee Ra छ 7 E यर 







EE vr 








om aS 


देव वेदिती ॥ १५॥ सहस्र जरी न साधती । दोन्हीं बाहीं पोडश गणती || शिखेसी एक निगुती॥ | 
चतुर्विशती दोहीं करी ॥ १६॥ कंठाभरणीं बत्तीस ॥ मस्तकीं बांधावे द्रात्रिंश ॥। श्रवणट्रयीं द्वादश। 
येणेपरी धारण करावें ॥१७॥ अष्टोत्तरशत एक ॥| कंठीं माळा करा सुरेख ॥ रुद्रपुत्न समान ऐक ॥ 
येणे विधी धारण फेलिया॥ १८ ॥ मोती पोवळी स्फटिकेसी। रोप्य Aer सुवर्णेसी ॥ मिळोनि 
रुद्राक्षमाळेसी ॥ करावें धारण परियेसी ॥१९॥ यांचें फळ असे अपार॥ रुद्राक्षमाळा अतिथोर ॥ 
जे मिळती समयानुसार॥ ते धारण करावे I २०॥। ज्यांचे गळां रुद्राक्ष असती॥ त्यांची पापें दुरावती। 
त्यासी होय सद्गती ॥ रुद्रलोकी अखंडित NR १॥ रुद्राक्षमाठा धरोनी ॥ जप करिती अनुदिनी ॥ 
अनंत फळ पावे ज्ञानी॥ सांगतो ऐका एकचित्ते NR रुद्राक्षाविणें जो नर॥वृथा जन्म जाणा घोर | 
ज्याचे कपाळीं नसे त्रिपुंड्‌।। जन्म वायां परियेसा ॥२३॥ रुद्राक्ष बांधोनी मस्तकेसी ॥ अथवा दोन्ही 
श्रवणांसी ॥ स्नान करितां नरासी) गंगास्नान फळ VÅR स्द्राक्ष ठेवोनी पूजेसी।। अभिषेकावे 
रुद्रसकतेंसी ॥ रुद्रपूजा समानेसी ॥ फळ असे निघारा ।।२५॥ एकम्रुख पंचमुख || एकादश असती 
मुख ॥ चतुर्दशादि कोतुक॥ मुखें असती परियेसा En उत्तम मिळतां जरी ॥ अथवा असती 
नानापरी ॥ धारण करावे ग्रीतींकरी ॥ पावे चतुविध पुरुषार्थ ।।२७॥ याचे पूर्वील आख्यान UN 
विशेष असे अतिगहन ॥ ऐकता पावे पळोन ॥ जाती त्वरित परियेसा ॥ २८ ॥ राजा काइमीर NG 
देशासी ॥ भद्रसेन नामें परियेसी ॥ त्याचा पुत्र सुधमे नामेंसी ॥ प्रख्यात असे अवधारा ॥ २९॥ Y 
त्या राजाचा मंत्रिसुत॥नाम तारक बिख्यात॥दोघे कुमार ज्ञानवंत ॥ परत सखे असती देखा।।३०॥ ३१५ 


IRIS से Å 


ERR 


RRRERRRRRRRRRRRR å PÅ “6 














lt SSSI > > BS 


EE EEE MTR वळता da 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

















RT KE E EN 


| गु | उभयताऐिक वयासी ॥ एके स्थानीं विद्याम्यासी ॥ क्रीडा विनोद अति श्रीतीसी ॥ देखा 
|. 9 बसती संतोषे ॥३१॥ क्रीडास्थानीं सहभोजनीं ॥ असती दोघे संतोषोनी॥ ऐसें कुमार महाज्ञानी) |... 







` शिवभजक परियेसा ॥३२॥ सव देहीं अलंकार रुद्राक्षमाळा सुंदर॥ भस्मधारण त्रिपुंडू॥ टिळा 
+ | असे परियेसा ॥३३॥ रत्नाभरणें सुवण ॥ लेखिती लोहासमान ॥ रुदराक्षमाळांवांचून॥ धारण 
करिती नालंकार ॥३४॥ मातापिता करिती यत्न ॥ रत्ने स्यावया कारण॥ देती विप्रालागोन ॥ 

| दोघे कुमार ते क्षणीं ॥३५॥ वर्ततां ऐसे एके दिवशी।।तया राजमादिरासी।। आला पराशरक्रषी ॥ 
जो का त्रिकाळज्ञ ॥३६॥ ऋषी आला देखोन॥ राव करी अभ्युत्थान ॥ बैंसों घातलें सिंहासन ॥ 
अतिसन्मानें करोनी ॥३७॥ बैसवोनी सिंहासनीं ॥ पोडशोपचारें करोनी ॥ पूजा केली AAN 
महानंदें बैसले ॥३८॥ कर जोडोनी झुनिवरासी ॥ विनवी राव भक्तासी ॥ पिसें लागलें पुत्रासी ॥ 

काय कारण म्हणतसे ॥३९॥ रत्नाभरण अलंकार ॥ न घेतां भूषण परिकर ॥ रुद्राक्षमाळा कंठी 

हार ॥ सर्वाभरणे तींच करिती ॥४०॥ शिकविल्या नायकती ॥ केचें ज्ञान यांचे मतीं ॥ स्वामी 
त्यांतें बोधिती ॥ तरीच ऐकती कुमार ॥४१॥ भूत भविष्य वर्तमानीं ॥ त्रिकाळज्ञ तुम्ही मुनि ॥ 
याचा अभिप्राय विस्तारोनी ॥ स्वामी आम्हां निरोपावा ॥ ४२॥ ऐकोनी रायाचे वचन ॥ 
पराशर म्हणे ऐका कारण ॥ विचित्र जन्मकथन ॥ सांगों तुम्हां विस्तार ॥ ४३॥ तव आणि मंत्री- 
सुताचा ॥ वृत्तांत या दोघांचा ॥ सांगेन ऐक विचित्र साचा ॥ म्हणोनि निरोपी तया वेळीं ॥४४॥ i 
पूर्वी नैदिग्रामनगरी ॥ अति लावण्य सुंदरी ॥ होती एक वेश्या नारी ॥ सरी चंद्रमा न TAMI ३१६ 








आ ™ SE mn Sanskrit University-Ramtek sind 





| २८२२०७०००७००० अ m » SEN प - somme ऱ्य Te 5S > क år ST &&& टॉय en 






गु | जैसा चंद्र पोर्णिमेसी ॥ त्यापरी छत्र शिरसी ॥ सुखासन सुवर्णेसी ॥ शोभायमान असे देखा।४६॥ | म 
हिरण्यमय तिचें भवन ॥ पादुका सुवर्णाच्या जाण ॥। नानापरी आभरणे विचित्र ॥ असती परियेसा 
॥४७॥ प्यक रत्नखचित देखा I रत्नवस्राभरणें अनेका ॥ गो महिषी दास्यादिका।बहुत असती 
तियेसी ॥ ४८ ॥ सर्वाभरण तीस असती ॥ जैसी दिसे मन्मथरती॥ नवयौवना सोमकांतीं।। 
रतिसुंदर लावण्य ॥४९॥ गंधकुंकुम कस्तुरी ॥ पुष्पे असती नानापरी ॥ अखिल भोग तिच्या 
घरीं ॥ त्रिभुवर्नी ख्याती असे ॥५०॥ धनधान्यादि संपत्ति ॥ कोटी संख्या नाहीं मिती ॥ 
¦ | ऐशियापरी नांदती ॥ वनिता तिये नगरीं ॥५१॥ ऐशी गणिका तत्त्वतां ॥ परी असे पतित्रता॥ 
१ | धर्मं करी असंख्याता ॥ अन्नवखे त्राह्मणासी ॥ ५२ ॥ नाख्यमंडप तिचे द्वारी ॥ रत्नखचित 
$| नानापरी ॥ उभारिला अतिङुसरीं ॥ सदा नृत्य करी तेथें NAN सखियावर्गासह तेथें॥ नृत्य 
| करी मनोरथे॥ कुक्कुट मर्कट विनोदार्थ ॥ बांधिले असती मंडपी ॥५४॥ त्या मर्कटकुक्कुटांसी॥ 
३| नृत्य शिकवी विनोदेंसीं ॥ रुदराक्षमाळा भूषणेसी ॥ गळां रुद्राक्ष बांधिले ॥ ५५ ॥। त्या मर्कट 
} | कुक्कुटासी ॥ नामें ठेविलीं सदाशिव ऐसीं ॥ वतेतां एके दिवशीं ॥ अभिनव झालें परियेसा।५६ 
/ | शिवदृत्ती म्हणोनी एक ॥ वैश्य आला महाधनिक ॥ रद्राक्षमाळा भस्म टिळक॥ ऐसा पातला 
* | तियेच्या घरीं ॥५७॥ त्याचे सब्ब करीं देखा॥ रत्नखचित लिंग निका ॥ तेज vik चंद्राको ॥ 
») | विराजमान दिसतसे ।५८।। तया वैश्यासी देखोनि ॥ गणिका नेती स्व-सदनीं ॥ नाव्यमंडपीं 
बैसवोनी ॥ करी नाव्य नानाविध ॥ ५९ ॥ तया वेश्याचे करी ॥ जें कां होतें लिंग भारी ॥ ३१७ | 














CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek © 











रत्नखचित सयापरी ॥ दिसतसे तेज त्याचें ॥ ६० ॥ देखोनि लिंग रत्नखाचित ॥ वारांगना | 
विस्मय मानित ॥ आपल्या सखीसी म्हणत ॥ ऐसी वस्तु पाहिजे आम्हां ॥६१॥ पुसावे तया | 
वेश्यासी ॥ जरी देईल ASer अथवा देईल रतिसुखासी ॥ होईल कुलरू तीन दिवस ॥६२॥ Å 
भीहि असें पद्मिण ॥ रतिसुखें तोषवीन ॥ लिंग द्याचे मजकारण ॥ ऐसें विनवी तयासी ॥६३॥ वा 
ऐकोन तियेचे वचन ।। पुसती वैश्यासी सखी जाण ॥ जरी द्याल लिंगरत्न ॥ देईल रति दिवस |, 
तीनी ॥६४॥ अथवा द्याल मोलासी ॥ लक्षसंख्या देऊं द्रव्यासी ॥ जे का वसे तुमचे मानसी ॥ 5 
निरोपावें वेश्येप्रती ॥६५॥ ऐकोनि सखियाचें वचन ॥ म्हणे वैश्य हासोन ॥ लिंग मनमोहन UV 
रतिकांक्षा करून ॥६६॥ तुमची मुख्य वारवनिता ॥ जरी होईल माझी कांता ॥ दिवस तीन 
पातित्रता॥ होवोनि असणें मनोभावें॥६७॥ म्हणोनिया ge वनितेसी॥ पुसतसे वैश्य तीसी॥ Y 
व्याभिचारिणीं नाम तुम्हांसी॥। काय सत्य तुमचे बोल C तुम्हां केचे थर्मकमे ॥ बहु पुरुषांचा 
संगम ॥ पतित्रता कैचे नाम ।। तुम्हां असे सांग मज NES प्रख्यात तुमचा कुळाचार ॥ सदा | ९ 
करणें व्यभिचार ॥ नव्हे तुमचे मन स्थिर ॥ एका पुरुषासवें ॥७०॥ ऐकोनि aars वचन ॥ 
वारवनिता बोले आपण ॥ दिनत्रय सत्य जाण ॥ होईन तुमची कुलखी ॥ ७१ ॥ द्यावे मातें | ९ 
लिंगरत्न ॥ रतिसंगतीं तुमचें मन ॥ संतोषवीन मी पूर्ण तन मन धनेसी ॥७२॥ वैश्य म्हणे | ६२ 
तियेसी ॥ प्रणाम द्यावे आम्हासी ॥ दिनत्रय दिवानिशीं ॥ वागावें पत्नी घर्मकमे ॥७३॥ मग ४ 
ती वारवनिता ।। लिंगावरी ठेवी हाता ॥ चंद्र सर्य साक्षी करितां ॥ झाली पत्नी तयाची ॥७४॥। ३१८ 


गु 
R 
å 
va 
Va 
र 
; 
\ 
५० 
\ 
५० 
त 
५० 
५० 
VA 
र 





रन ~ reg ET ee कि =0.-In-Publif-Domain.Kavikulguru-Kalidas-San कड nive: ity-Ramtek- Collectio —— ” 





SANN र = FE SE å a A EET नान -- "> De E ल+>० --<- ør Bt ल्न sj आ å | - --+ 
ES, SSI —— RN i उका र a ~ Te som i 


DTI ON 


इतुकिया अवसरीं ॥ लिंग दिलें तियेचे करी ॥ संतोषोनी तिये नारी॥ करीं कंकण बांधिलें।!७५॥ | 
लिंग देवोनि वेश्येसी॥ बोलें वैश्य तियेसी ॥ माझया प्राणासमानेसी ॥ लिंग अंसे जाण तूं ॥७६॥ 
याकारणें लिंगासी।। जतन करणें परियेसी ॥ हानी होतां यासी ॥ प्राण आपुला देईन NOEN ऐसें 
वैश्याचें वचन ॥ अंगिकारिले आपण॥ म्हणे लिंग करीन जतन॥ प्राणापरी परियेसा ॥७८॥ ऐसी |वा 
दोघे संतोषित॥ बैसलीं नृत्यशाळेंत ॥ दिवस जातां अस्तंगत ॥ म्हणती जाऊं मंदिरा ॥ ७९ ॥ 
संभोग समयीं लिंगासी॥ न ठेवावें जवळिकेंसी ॥ म्हणे वैश्य तियेसी ॥ दूर ठेवी म्हणतसे॥८०॥ | 
ऐकोनि daa वचन ॥ मंडपीं ठेविले लिंगरत्न॥ मध्यस्तंभी बैसवोन ॥ गेली अंतगुहांत ॥८१॥ 
क्रीडा करिती दोघेजण ॥ होते ऐका एक क्षण उठिला अग्नि दारुण ॥ तया नाव्यमंडपी ॥८२॥ 
अग्नि लागतां मंडप ॥ भस्म झाला जसा धूप ॥ वैश्य करी प्रलाप ॥ देखोनि तये वेळीं NA | 
म्हणे हा हा काय झालें ॥ माझें प्राणालिंग गेलें ॥ विझाविताती अति प्रबळें ॥ नगरलोक मिळोनी 
॥८४॥ विज्ञवूनियां पाहती लिंगासी॥ दग्ध झालें परियेसी॥ त्यांत कुक्कुट मर्फटासी ॥ जाळिले 
पावके ॥८५॥ वेश्य शोक करी भारी ॥ शरोर घाली भूमीवरी ॥ प्राणत्यागा सत्वरी ॥ उद्युक्त 
झाला परियेसा ॥८६॥ म्हणोनियां ते वेळीं ॥ अयि चेतविला तात्काळीं॥ काष्ठाभार प्रज्वाळी ॥ 
ज्वाळा माळी अगाध ॥८७॥ लिंग दहन झालें म्हणत॥ अग्नि प्रदीप्त तैसाचि तेथ ॥ उडी टाकली y 
अकस्मात || सकळ आश्चये करिताती ।।८८॥ वैश्य म्हणे काय झालें ॥ मज तों पाप घडलें ॥ केसे | 
Y| कमे उदे ॥ विपरीत देखा॥८९॥ वैश्य माझा प्राणेश्वर ॥ त्यासी हानी निधोर ॥ आतां कासयाचा ३१९ 








र 





RIISER. जय A 



































ic Domain.Kavikulguru Ka favikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collecion ~ ~ EE 














| 





धीर ॥ त्याग म्हणतसे ॥९ ०॥ बोलाबिलें विग्रांसी ॥ संकल्पिलें सेपदेसी॥ सहगमन करावयासी॥ |भ 


दानधर्म करितसे ॥९१॥ वर्खेभूषणें भांडारा ॥ देती झाली विग्रवरा ॥ चेदनकाष्ट भारा॥ चेतविलें 
अग्रीसी॥९२ आपुल्या बंधुवर्गासी॥ नमोनि पुसे तयासी ॥ निरोप द्यावा आपणांसी ॥ पतीसवें 
जावया ॥९३ ऐकोनि तियेचे वचन॥ दुःख पावले सकळ जन ॥ म्हणती हा कोण घर्म। आचरिसी 
प्राणांतिकीं॥९४॥वेश्येच्या मंदिरासी ॥ येती पुरुष रतीसी।। कासयाचा पती तुजसी ॥ ओळखावा 
कोणेपरी॥९५॥ कैचा वैश्य कैचें लिंग ॥ वायां जाळिसी आपुळें अंग ॥ वारवनिताधर्म चांग।नित्य 
नूतन पुरुष ॥९६॥ कैसा वैश्य काय रती ॥ कोणेपरी तं सती॥ नगरलोक उपहासती ॥ काय तब 
बुद्धि सांगे ॥९७॥ येणेपरी सकळ जन॥ वारिताती बंधुजन ॥ परी ती नायके जाण॥ कवणाचंहि 
ते काळीं ॥९८॥ येरी म्हणे तये वेळीं॥ आपला पति वैश्य निधोरी ॥ प्राण दिधला त्याचे करीं ॥ 
चंद्र रय साक्षी असे ॥९९॥ पति जाहला मृत ॥ कासया रहावें जित॥ पातित्रता आपण ख्यात ॥ 
बोलिलें पुराणीं ॥ १०० ॥ पतिसवें निधीरी ॥ सहगमन प्रीती करी ॥ एकेक पाउलीं निधोरी ।। 
अदवमेघाचें फळ असे॥। १॥ मातापिता उद्धरती॥ एकवीस कुळें पवित्र होती ॥ त्रिनयन प्रसन्नमूती॥ 
होय तेणें अवधारा ॥ २ ॥ इतुकें जरी न करितां ॥ पातिव्रत्य होय वृथा ॥ केवीं पाविजे पंथा ॥ 
स्वगीचिया निरचयें ॥३॥ ऐसें पुण्य जोडिती ।॥ काय वांचूनि राहणें क्षिती ॥ दुःख संसारसागर 
ख्याती ॥ मरणें सत्य कधी तरी ॥४॥ म्हणोनि विनवी सकळांसी ॥ निघाली बाहर संतोषी ॥ 
आली अगभ्निकुंडापाशीं ॥ नमन करी तये वेळीं ॥५॥ स्मरोनिया सर्वेश्वर ॥ केला खयोसी नमस्कार I 





RE CC-0. In Pubic Domain.K: 
ry ere ° sje 


३२० 
















हातीं आयुधें विचित्र ॥ त्रिशूळादि जाण पां nen भस्मांकित जटाधारी ॥ बैसलासे नंदीवरी ॥ 









प्रदक्षिणं उल्हास थोर।। करितां झाली तये वेळीं ॥६॥ नमोनिया द्रिजांसी।॥ उभी डेली अग्रीपाशीं। 


~ ENGAN 


उडी घातली परियेसी॥ अभिनव झालं तये वेळीं ॥ ७ ॥ सदाशिव पंचवक्त्र ॥ दजभुज पवित्र | 


घरिता झाला वरचेवरी U वेश्येसी तये वेळीं ॥ ९ ॥ त्या आमिकुडांत ॥ जातवेद शीतळ होत ॥ 
भक्तवत्सल जगन्नाथ ॥ प्रसन्न झाला तये वेळी ॥११०॥ हातीं धरूनि तियेसी ॥ उपरी आणिलें 
त्वरेंसी ॥ प्रसन्न होवोनि व्योमकेशी ।। वर माग म्हणतसे ॥ १ १॥ इश्वर म्हणे तियेसी ॥ आलो तव 
परीक्षेसी AAA पहाबयासी ॥ येणें घडलें परियेसा ॥१२॥ झालो वैश्य आपणचि ॥ रत्नलिंग : 
स्वयंभूचि ॥ माया अग्नि केला म्यांचि ॥ नाव्यमंडप दग्ध केला ॥ १३॥ तव मन पहावयास ॥ ४! 
केला अग्निग्रवेश ॥ तू पतित्रता RANI सत्य केलें aa आपुलें ॥१४॥ संतोषलों तुझे भक्तीसी॥ 
देईन वर जो मागसी ॥ आयुरारोग्य श्रियेसी ॥ जे इच्छिसी माग आतां ॥१५॥ म्हणे वैझ्या तथे 
वेळीं ॥ नलगे वर चंद्रमोळी ॥ स्वरम भूमि पाताळी ॥ न घे भोग ऐश्वर्य ।!१६॥ तंच चरणकमढीं न 
भंग ॥ होवोनि राह! अव्यंग ॥ माझे इष्ट yet ॥ सकळ तुझे सन्निधेसी ।। १७॥ दासदासी 
माझे असती ॥ सगळां न्यावे स्वगोग्रती ॥ तव सन्निध पशुपती ॥ स्वेदा राहो सर्वेश्वरा ॥ | 
॥१८॥ आम्हां न व्हावी पुनरावृत्ती ॥ संसारयातना मागुती ॥ विमोचावें स्वामी निश्चिती ॥ । ४ 
म्हणोनि चरणीं लागलीं॥१९॥ ऐकोनि तियेचे वचन ॥ प्रसन्न झाला गौरीरमण। सकळां विमानीं G 


बैसवोन ॥ स्वगोप्रती पावला ॥१२०॥ तिचे नाव्यमंडपांत ॥ जो का झाला मर्कटघात ॥ कुक्कुट ३२२ 
२१ ऱ्य न 











EEE a EE == Ed F A प ar | 








समवेत gy ॥ जाहले परियैसा ॥ २१ ॥ म्हणोनि पराशर ऋषि ॥ सांगतसे रायासी ॥। | भ 
मकेटजन्म त्यजुनी हर्षी ॥ तुझे उदरीं जन्मला ॥ २२ ॥ तुझे मेत्रियाचे कुसा ॥ कुक्कुट 
जन्मला परियेसी।।रुदराक्षधारण फळें ऐसी राजकुमार होऊनि आले ॥२३॥ पूर्वसंस्काराकरितां। |, 
रुद्राक्षषारण असे करित ॥ दोघे पुत्र ज्ञानवंत ॥ केवळ भक्त ईश्वराचे ॥ २४ ॥ पूर्वजन्मी | 
अज्ञान असतां ॥ रुद्राक्षघारण केलें नित्या ॥ इतुके पुण्य 988 असतां ॥ जाहले तुझे 
कुमार हे।॥ २५ ॥ आतां तरी ज्ञानवंती ॥ रुद्राक्ष धारण करिताती ॥ त्यांच्या पुण्या नाहीं 
मिती ॥ म्हणोनी सांगे पराशरक्रषी ॥ २६ ॥ श्रीगुरु म्हणती दंपतीसी || येणेपरी रायासी॥ 
सांगता झाला महाऋषी ॥ पराशर विस्तारे ॥ २७ ॥ ऐकोनि ऋषीचें वचन ॥ राजा विनवी 
कर जोडोन ॥ प्रश्न केला अतिगहन ॥ सांगेन ऐक एकचित्ते ॥ २८ ॥ म्हणोनी सिद्ध 
विस्तारेंसी ॥ सांगे नामधारकासी ॥ अपूव जाहलें परियेसी ॥ पुढील कथा असे ऐका।२९॥ 
गंगाधराचा नंदनु॥ सांगे गुरूचरित्र कामधेनु ॥ ऐका श्रोते सावधानु ॥ लाधे चारी 
पुरुषार्थ ॥ १३०॥ इति श्रीगुरुचरित्रामृतेरुदराक्षमाहात्म्य येथे ॥ सांगितलें faste ॥ 
पुण्यात्मक पावन जें ॥१३१॥ इति श्रीगुरुचरित्राबृतपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्त्युपार्याने 
सिद्वनामधारकसंवादे भसमहिमा निरूपणं नाम त्रयत्रिशोऽध्यायः ॥ ओव्या ॥ १३१ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 


| DA mm 


FIRS Å å | Å 4 


| 
i 


* 
4 
t 
x 
x 
x 
* 
* 
+ 
A 
~ 
A 








SERRSRSRRRSRRRRRRRR 424 MR 





| अध्याय रेध्वा | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरु म्हणती दंपतीसी ॥ ऐसा पराशरक्रषी!। त्या काइमीरराजासी ॥ 
रुद्राक्षमहिमा निरोपी ॥ १ ॥ तया राजकुमाराचें ॥ आणि त्या मंत्रिसुताचें || सांगितलें पुव- 
जन्माचे ॥ चरित्र सवे ॥ २ ॥ संतोषोनी तो राजा ॥ लागला ऋषींच्या चरणांबुजा ॥ कर 
जोडोनियां बोजा ॥ विनबीतसे परियेसा ॥ ३ ॥ राजा म्हणे ऋषीञ्वरासी ॥ स्वामि निरोपिलें 
आम्हांसी ॥ पुण्य घडले आत्मजांसी ॥ रुद्राक्षघारण करोनियां ॥४॥ पूर्वजन्मी तयांसी ॥ रुद्राक्ष 
बांधिले अहनिशीं ॥ त्या पुण्यं गति ऐसी ॥ ग्राप्त झाली स्वामिया ॥५॥ ज्ञानवंत आतां जाण ॥ 
करिती रुद्राक्षघारण ॥ पुढे त्यांचे लक्षण ॥ कबणेपरी वर्ततील ॥६॥ भूत भविष्य वतेमानी ॥ 
त्रिकाळज्ञ तूंचि ज्ञानी ॥ सांग स्वामी विस्तारोनी ॥ माझेनि मंत्रिकुमाराचें ॥ ७ ॥ ऐकोनि 
रायाचे वचन ॥ सांगे ऋषी विस्तारोन ॥ दोघां पुत्रांचे लक्षण ॥ ऐकतां अपूर्वं असे॥८॥ ऋषी 
FEN रायासी है पृत्रभविष्य पुससी ॥ ऐकोनि दुःख पावसी ॥ कवणेपरी सांगावें ॥९॥। राव 
विनवी तये वेळीं ॥ निरोपावें सकळी ॥ उपाय करिसी तत्काढीं ॥ दुःख वेगळा तूंचि करिसी।। १ ०॥ 
ऐकोनियां ऋषीश्चर ॥ सांगतां झाला विस्तार ॥ ऐक राजा कुमारा॥ बारा वर्षे आयुष्य असे॥ १ १॥ 
तया बारा वषात ॥ राहिले असती दिवस सात।।आठवें दिवशीं येईल मृत्यु॥तुझ्या पुत्रासी परिशेसी 
॥१२॥ ऐकोनि ऋषीवचन ॥राजा पडला मूर्च्छायमान ॥ करिती झाला रुदन ।।अनेक दुःख करितसे 


॥१३॥ राखें राखें तपोबळी ॥ म्हणोनि लोळे चरणांवरी ॥ करुणा भाकी नानापरी || शरणागत 


३४. 


ERRER ERER RRRRRRRKRR 4 


मी तुझा ॥१४॥ नानापरी गहिंवरत ॥ झुनीचे चरण धरित ॥ विनवीतसे ख्ियांसहित ॥ कैसे ३२३ 


EET CeO Public Domain-Kavikulgunr Kalidas Sanskrit University Ramtek Colleetion— n 
~ 


























गुरु ॥ उमाकांत शिवासी || १६॥ मनीचे भय सोडूनि ॥ असावें आतां शिवस्मरणी ॥ तो राखील 
शूलपाणि॥ आराधाबें तयांतें ॥१७॥ जिंकावया काळासी ॥ उपाय असे परियेसी ॥ सांगेन तुम्हा |, , 
विस्तारेसीं ॥ एकचित्ते अवधारा ॥१८॥ स्वर्ग मृत्यु पाताळासी ॥ देव व्योमकेशी ॥ निष्कलंक |, 
परियेसी ॥ नित्यानंद स्वरूप देखा ॥१९॥ ऐसा देव मूर्तिमंत | रजोरूपें ब्रह्मा सृजत ॥ सृष्टीक्रमण 
कारणाथे ॥ वेद चारी निर्मिले ॥२०॥ तया चतुर्वेदासी RS कीं ब्रह्मयासी ॥ आत्मतत्त्व 
संग्रहासी ॥ ठेविलें होतें उपनिषद ॥२१॥ भक्तवत्सल सर्वेश्वर ॥ तेंही दिघलें वेदसार ॥ रुद्रा- 
ध्याय सुंदर ॥ दिधला तया विरिंचीसी ॥२२॥ रुद्राध्यायमहिमान ॥ सांगेन ऐका तुम्हां i 
मन इच्छित कामना पूर्ण ॥ करी सकळिकांची ॥२३॥ परतत्त्व शिवात्मक ॥ रुद्राध्याय असे 
विशेख ॥ बह्मयानें FE ।। विश्व सजिलें वेदमतें ॥२४॥ त्या चतुसुँख देखा ॥ वेद चारी सांगे 
निका ॥ दक्षिणशुखं ऐका ।। यजुर्वेद निरोपिला ॥२५॥ त्या यजुर्वेदांत ॥ उपनिषदसार ख्यात॥ 
| रुद्राध्याय निश्चिताथे ॥ सांगे ब्रह्मा मुनिवरासी ॥२६॥ सकळ देव ऋषींसी ॥ मरीची अत्रि 
परियेसी ॥ आणिक सकळ देवांसी ॥ सांगे ब्रह्मा तये वेळीं ।।२७॥ तेचि ऋषी gå देखा ॥ शिक- 
बिती पुत्रादिकां ॥ त्यांचे शिष्यपरंपरी देखा ॥ आपुल्या शिष्या शिकविती ॥२८॥ पुढें त्यांचे 
पुत्रपौत्री ॥ शिकविलें ऐका पवित्रीं॥ विस्तार झाला sit रुद्राध्याय भूमीवरी ॥२९॥ त्याहूनी 
नाहीं आणिक। मंत्र त्वरित तप साध्य होत ॥ चतुर्विध पुरुषार्थ ॥ लाघे त्वरित परियेसा ॥३०॥ å 


ST 





RIRRERRRRSRERRER 


~ 


Y 








CC-0. In Public Domain:Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
आ ट me EE T anse Smear md på RS SR EEE CR Sei स; ERS न NMR 


























| ० aa a 


RRR RRR RRR 4 24 me 





र TN ER mmm=========2€ तल लत लाते लत 
क काका pe 








4 Sse =, === == ज्ञा mm ene ज्य VV क 7 K -n y- roen न डक FE | 


नानापरींची पातकें॥केली असतां अनेकें॥रुद्राजाप्ये साम्यके।। भस्म होती परियेसा ॥३ १॥ आएीक |अ 


एक नव केलें ॥ ब्रह्मदेवें रचिलें।वेदतीथे जे भर्ले।स्नानपान करावे ॥ ३ २॥ सुकृत अथवा दुष्कृत ॥ 
ज केलें कांही हित ॥ जेसें पेरिले असे शेत ॥ तेंचि sa परियेसा ॥३३॥ त्यानें कर्मे परिहरती ॥ 
संसार होय निष्कृती ॥ जे जन गुरुसी भजती ॥ ते तरती भवसागरा ॥ ३४॥ Fet 
प्रवृर्तीसी ॥ अह्नं रचिलें परियेसी ॥ आपुलें वक्षपूष्ठेंसी ॥ धर्माथमे उपजवी ॥३५॥ जे धर्मकमे 
करिती ॥ इहपर सौख्य पावती ॥ अधर्म रहाटती॥ पापरूपी ते जाणिजे ॥३६॥ काम क्रोध लोभ 
जाण॥ मदमत्सर असे पूर्ण अधमीचे सुत जाण॥।इतुके नरकदायक॥।३७॥ शुरुतल्पक सुरापानी॥ 
कामुक जे परिपूर्णी॥ पुरकसस्वरूप अंतःकरणीं॥ तेचि प्रधान नरकाचे।।३८॥क्रोधी पुत्रवधी देखा॥ 
मातूवधी णसतीजे का॥ ब्रह्महत्यादि पातका ॥ कन्याविक्रयी जे जन॥३९॥ इतके कोधापास्नन।। 
निष्पन्न झाले टुःखतरणी॥ उद्भवले म्हणोनी ॥ कधसुत तया म्हणती ॥४०॥ देव द्विज सुवर्ण 
देखा।।ब्रह्मस्व घेऊनि नेदी जो कां॥ सुवण तस्करी ऐका।लोभपुत्र तया नांव॥४ १॥ऐशा पातकासी॥ 
यमे निरोपिलें परियेसी ॥ तुम्ही जावोनि मृत्युलोकासी ॥ रहाटी करणें आपुलें गुणें ॥ ४२॥ 
तुम्हांसवें भृत्य देखा॥ देईन उपपातकां। सकळ पाठवावे नरका॥ जे जन असती भूमीवरी ॥४ ३॥ 


यमाची आज्ञा घवोनी ॥ आलीं पातके मेदिनी ॥रुद्रजाप्य देखोनी ॥ पळोनि गेलीं परियेसा ॥४४॥ 


जावोनियां यमाग्रती । महापापे विनविती ॥ गेलो होतों आम्ही क्षितीं॥ भयचाकित होऊनि आलो 


RRRRRRRSRRRRRRR AX ५4 


॥४५॥ जयजयाजी यमराया ॥ आम्ही पावलों महाभया॥ किंकर तुमचे म्हणोनियां ॥ प्रख्यात ३२५ 

















NNN 


असे त्रिश्ववनीं॥४६।॥आम्ही तव आज्ञाधारी ॥निरोपें गेलों धरित्री ॥ परि पळालो सत्वरीं॥ रुद्र (अ 
जाप्य ऐकोनि ।।४७॥ तेथें उभें रहावयासी॥ शक्ती नाहीं आम्हांसी ॥पाहतां रुद्रजाप्यासी॥पोळलों | 
आम्ही स्वामिया ॥ ४८॥ ग्रामी खेटीं नदीतीरी ॥ वसताती द्विज निथोरीं॥ देवालयीं पुण्यक्षेत्री ॥ 
रुद्रजाप्य करिताती ॥४९॥ कवणेपरी आम्हां गती जाऊंन शकूं आम्ही क्षिती ॥ ब्राह्मण रुद्रजाप्य 
करिताती ॥। तया ग्रामा जाऊं न शको Ne आम्ही जातों नरापासी ॥ वतेवितां महापातकासी ॥ 
होती नर महादोषी ॥ तया मिती नसे कीं।।५१।।प्रायर्चित्तसहस्रेसी॥ जो कां न मिळे पुण्यपुरुषी।। 
परी पुरुषस्तक्तेंसी ॥ पुण्यवंत होतसे ।।५२॥ ऐखादे समयीं भक्तीसी ॥ म्हणती रुद्राध्यायासी।।तो 
होतो पुण्याचा राशी ॥ पहातां त्यासी भय वाटे॥५३॥ जो पापी महाघोर ॥ पुण्यवंत होतो नर ॥ 
भूमीवरी केसा संचार ॥ आम्हां कष्ट होतसे el काळकूट महाविष॥ रुद्रजाप्य आम्हां दिसे ॥ 
शक्‍ती न होय आम्हांसी ॥ भूमीवरी जावया ॥५५॥ रुद्रजाप्य जाणत्यांसी॥ कोण करील दंडासी॥ 
आतां सांगा आम्हांसी॥ कवण ठाव निश्‍्चया।५६॥इतुकें बोलती पातकें॥ ऐकानि यम माथा तुके ॥ 
कोपोनी निघाला तबके ॥ ब्रह्मलोका तये वेळीं ॥ ५७॥ जाऊनियां ब्रह्मयापाशी ॥ विनवी यम 
तयासी ॥ जयजयाजी कमळवासी॥ सृष्टीकारी चतुझुखों।५८।।आम्ही तव शरणागत ॥ तव आज्ञ | 
कार्य करित ॥ पापी नरातें आणित ॥ नरकालयाकारणें॥५९॥ महापातकी नरासी॥ आणूं पाठवितो 
भ्रत्यांसी ॥ पातकी होय पुण्यराशी |! रुद्रजाप्ये करूनियां॥६०॥।समस्त जाती स्वगीसी। रुद्राजाप्ये 
लक्षमात्रेसी ॥ व्यर्थ केलें आम्हांसी ॥ यमलोका ओस पडला ॥६१॥नरक शून्य झाले सकळ ॥ å 


KRRRRRRRRRRRIRS 3 K9 


IRIS 39 MG 


PI 
शकी 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
28 टी på $ > ) Sad * 2४: ES RR ~ Zs 9 sj p NR 


i dg en Yan 3 फ RUNS An 
ITT RRP NB oo = 5 SPE AN 


































pp a ge ss टी 


यमराज्य निष्फळ ॥ सकळा सुख अपार ॥ उत्पत्ति राहिली स्वामिया ॥ ६२ ॥ याते उपाय |अ 
करावयासी ॥ देवा तूं समर्थ होसी ॥ राखें राखे आम्हांसी ॥ राज्य गेले स्वामिया ॥ ६३ ॥ | 
तुम्हीं जावोनि मलुष्यांसी ॥ स्यामित्व दिधलें भरवसी ॥ रुद्राध्याय निर्धारेसी ॥ कासया साधन |.) 
दिधलेंत ॥ ६४ ॥ याकारणें मनुष्य ॥ लोकीं नाहीं पापलेश ॥ रुद्रजाप्यें विशेष ॥ पातकातें | 
जाळिती अनेक ॥ ६५ ॥ येणेपरी थम देखा ॥ विनविता झाला चतुर्मुखा ॥ प्रत्युत्तर देतसे 
ऐका ॥ ब्रह्मदेव यमासी ॥ ६६ ॥ अभक्तीनें दुर्देंसी ॥ रुद्रजाप्य करणारासी ॥ अज्ञानी लोक 
तामसी ॥ उभ्याने निजोनि पढती नर ॥ ६७ ॥ त्यांते अधिक पापें घडती ॥ ते दंडावे तुवा 
त्वरिती ॥ जे का भावार्थे पढती ॥ ते त्वां सवेत्रा वर्जावे॥ ६८ ॥ बांधू नका तुम्हीं ऐका ॥ 
सांगावे ऐसें पातका ॥ रुद्राजाप्ये पुण्य विशेखा॥ जे जन पढती भक्तीसी ॥ ६९ ॥ पूर्वजन्मी पापे 
करिती ॥ अल्पायुषी होऊनि उपजती ॥ त्या पापांची होय निष्कृती ॥ रुद्राजाप्यं करूनियां ॥७०॥ 
तेसं अल्पायुषी at ॥ रुद्रजाप्य करितां बरें ॥ पापें जाती निधारें ॥ दीर्घायु होय तो देखा 
.॥ ७१ ॥ तेज वचेस्व संपत्ती ॥ बुद्धि आणिक सुभ्रती ॥ आयुरारोग्य ज्ञानसंपत्ती ॥ रुद्रजाप्य 
वधेतसे ॥ ७२ ॥ रुद्र्जाप्य मंत्रेंसी ॥ स्नान करवी ईश्वरासी ॥ ते उदक भक्तीसी ॥ जे जन 
करिती स्नानपान॥ ७३ ॥ त्यातें मृत्युभय नाहीं ॥ आणिक एक नवल पाहीं ॥ रुद्रजाप्यं पुण्य 
देही ॥ चिरंजीव फळ असे ॥ ७४ ॥ अतिरुद्र जपोनि उदकासी ॥ स्नान पालितां नरासी ॥ 
भीतसे मृत्यु त्यासी ॥ तेही तरती भवार्णवीं ॥ ७५ ॥ ञ्चतरुद्रअभिषेकासी॥ पूजा करिती ३ 


-2 
= 


टः 






































]| रुद्रासी ॥ ते जन होती शतायुषी ॥ पापनिर्मुक्त परियेसा॥ ७६ ॥ ऐसें जाणूनि मानसीं ॥ सांगे |] 
आपुले दृतांसी ॥ रुद्रनतां विग्नांसी ॥ बांधू नको म्हणे ब्रह्मा ॥ ७७ ॥ ऐकून ब्रह्मयाचे वचन ॥ क्‍ 
यम पावला स्वस्थान ॥ म्हणोनि पराशरें जाण ॥ निरोपिलें रायासी ॥ ७८ ॥ तरी तुझ्या 
कुमारांसी ॥ उपाय सांगेन परियेसी ॥ दहा सहस्र रुद्रेसी ॥ स्नपन करी farene ॥ ७९ | दहा | 
सहस्र वर्षापरी ॥ तव पुत्र राज्य करी ॥ इंद्रासमान धुरंधरी ॥ कीर्तिवंत अपार ॥८०॥ त्याचे 
१४ | राज्यश्रियेसी ॥ अपाय नसे निश्चर्येसी ॥ अकंटक निर्दोषी ॥ राज्य करील सुत ॥ <१॥ 
बोलवावे शत विग्रांसी ॥ जे कां विद्वज्जन परियेसी ॥ लावावें ज्ञानी अनुष्ठानासी ॥ तात्काळ 
aat रुद्राच्या ॥ ८२ ॥ ऐशा विम्राकरीं देखा ॥ शिवासी करी आभिषेका ॥ आयुष्य वर्धेल 
कुमारका ॥ सद्यःश्रेय होईल ॥ ८३ ॥ येणेपरी रायासी ॥ सांगे पराशरऋषी ॥ राये महा- 
आनंदेसी ॥ आयुष्यव्धना प्रारंभ केला ॥८४॥ ऐसा ऋषी पराशर ॥ उपदेशितांची द्विजवर ॥ 
बोलवोनियां सवे संभार ॥ पुरवीतसे ब्राह्मणांसी ॥ ८५ ॥ शतसंख्यांक कलशांसी ॥ 
विधीपूर्वक शिवासी ॥ पुण्य ` वृक्षतळेसी ॥ अभिषेक करवीतसे ॥ ८६॥ त्याचिया पूरण 
जळेंसी ॥ स्नान करवी पुत्रासी ॥ सप्त दिन येणे विधीसी ॥ आराधिला ईश्वर ॥ ८७॥ अवघे 
झाले दिन सात ॥ बाळ पडला निचेष्टित ॥ पराशरें त्वरित ॥ उदकेंसी सिंचिलें ।॥ ८८ ॥ तथे 
वेळीं अवचिता ॥ शिव झाला रक्षिता॥ सवेंचि दिसे प्रत्यक्षता ॥ दंडहस्तमहापुरुष ॥ ८९॥ ऐसे 
परम अदभुत ॥ आले जे का यमदूत ॥ रुद्रतेजें कांपत ॥ विग्रापुढे ठाकले ॥९०॥ वजदंध्रा मय- ३२८ 


RIRI क्क य क्या काक ४४४४४ 


AI 
A 
N 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — HANSEN कः 200022: etg 
EE EEE RS, TESE 


० en z ins 3५७ ee å Gamer mm पक 





चकित ॥ आलें होते थमदूत ॥ समस्त द्विजवर रुद्र पढत।। मंत्रघोष पढताती ॥९१॥ मंत्राक्षता ते | | 
अवसरीं ॥ घातलिया कुमारावरी ॥ दूत पाहती राइनि दुरी॥ जवळ येऊं न शकती ॥९२॥ |. 
हातीं महापाश धरती ॥ कुमारावरी टाकू येती ॥ शिवदूत दंडहस्ती ॥ मारू आले यमदूता।९३॥ 


hop फिर å AN 


भर्थे चकित यमदूत ॥ पछोनि गेले त्वरित ॥ पाठीं लागले शिवदूत॥ मारीत as परियसा॥९४॥ 








A 


वा 
येणेपरी द्विजबर ॥ तेणें रक्षिला राजकुमार ॥ आशीर्वाद बळ थोर ॥ देती तेव्हां वेदेंसी ॥९५॥ 
तो तात्काळ राजपुत्र ॥ सावध झाला सत्वर ॥ राजयासी आनंद थोर ॥ समारंभ करीतसे 
॥९६॥ पूजा करोनि द्विजासी ॥ देता झाला भोजनासी ॥ देवोनिया तांबूलासी ॥ संतोषविलें 
द्विजवर ॥९७॥ संतोषोनी महाराजा ॥ सभा रचितसे महांबोजा ॥ बैसवोनी समस्तां द्विजा ॥ 
महाक्रषीतें सिंहासनी ॥९८॥ राजा आपुले खियिसहित ॥ घालिता झाला दंडवत ॥ येवोनियां 5 
बैसला सभेत ॥ आनंदित मानसीं ॥९९॥ त्या समयीं अह्मसुत ॥ नारद आला अकस्मात ॥ 
राजा धावोनि चरण धरीत ॥ सिंहासनीं बैसवी ॥१००॥ पूजा करोनि उपचारी ॥ तयासी G 
राजा विनंती करी ॥ म्हणे स्वामिया निर्धारी ॥ कोठोनि येणें झालें पे $ ॥ राजा म्हणे देव- १४ 
ऋषी ॥ हिंडता तुम्ही त्रिभुवनासी ॥ काय वर्तले विशेषी ॥ आम्हांलागीं निरोपिजे ॥२॥ नारद 
म्हणे रायासी il गेलों होतों केलासासी ॥ येतां देखिलें मार्गासी ॥ अपूव झालें परियेसा VAN 
महामृत्यु दृतांसहित ॥ न्यावया आला तव सुत ॥ सवेचि येऊनि rage ॥ तयालागिं पराभविलें 
॥४॥ यमदूत पळोनि जाती ॥ यमापुदें सवे सांगती ॥ आम्हां मारिलें शिवदूती ॥ केसे जावें ३२९ 











FERRER um 4 





see da 


EEE EEE EEE EE 3 ss 
kulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collections 























|_ त्या क्षितीं ॥ ५॥ यम कोपोनि निघाला I वीरभद्रापाशी गेला ॥ म्हणे दूतां का मार दिला ॥ | 
निरपराधां स्वामिया ॥ ६ ॥ निजकर्मानुबंधेसी ॥ राजपुत्र गतायुषी ॥ त्यातें आणितां दृतासी॥ |. 
कासया शिवदूतीं मारिलें ॥७॥ वीरभद्र कोपेंसी ॥ म्हणे तया यमासी ॥ दहा सहस्र वर्षासी ॥ 
आयुष्य असे राजपुत्रा ॥ ८ ॥ न विचारितां चित्रगुप्ता ॥ वायां पाठविलें दूतां ॥ वोखटे केलें द 
शिवदृतां ॥ जीवें सोडिलें म्हणानि॥ ९ ॥ बोलावोनि चित्रगुप्ता॥ आयुष्य विचारीन त्वरित॥ |: 
म्हणोनि पाठवी दूता ॥ चित्रशुप्त पाचारिला ॥११०॥ पुसताती चित्रगुप्तासी ॥ काढोनि पाहे |Y 
पत्रासी ॥ बारा वर्ष आयुष्यासी ॥ लिहिलें असे परियेसा ॥ ११ ॥ तेथेचि लिहिलें होतं NG 
आणिक ॥ दहा सहस्र वर्ष लेख ॥ पाहोनि यम साशंकित ॥ म्हणे अपराध आमुचा ॥१२॥ 9 
वीरभद्राते वंदून ॥ यम गेला तेथोन ॥ आम्ही आलो पाहून॥ म्हणोनि नारद सांगत ॥१३॥ 
era पुण्य करितां ॥ आयुष्य वर्धेळें तव सुता ॥ मृत्यु जिंकिला तत्त्वतां ॥ पराशर 5 
गुरुकृरपे ॥ १४ ॥ ऐसें नारद सांगोन ॥ निघोनि गेला तेथोन॥ पराशरें तेव्हां जाण॥ 9 
निरोप घेतला रायाचा ॥ १५ ॥ सकळ गेले द्विजवर ॥ राजा Å निर्भर ॥ राज्य भोगिलें ४ 
धुरंधर ॥ पृत्रपोत्रीं महीवर I १६॥ ऐसा रुद्राध्यायमाहिमा ॥ पूजा करावी gen ।। G 
भिणें न लभे काळ यमा ॥ श्रीगुरु म्हणती दंपतीसी ॥ १७ ॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ 5 
ऐसी कथा विस्तारेंसी ॥ श्रीगुरु सांगे दंपतीसी ॥ प्रेमभावें करोनियां ॥ १८॥ याकारणें | 
श्रीगुरूसी ॥ प्रीती थोर रुद्राध्यायासी ॥ पूजा करावी भक्तीसी ॥ रुद्र/ध्यायें करोनियां॥१९।। ३३० 


SERRISIRRRRRRRRSRRKR अ Aa 








आ. >. D 4 aea Toe य ee uru-Kalidas-Sanskri it- Universin Bosk Coe n ही e Á EE 
NPS em saa TETT a 3 mere र णा बि 


गु | म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे गुरुचरित्र विस्तार ॥ ऐकतां तरे भवसागर ॥ लाधे चारी |अ | | 
पुरुषाथे ॥ १२० ॥ इति श्रीगुरुषरित्रपरमकथाकेल्पतरो श्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्ध- | 
मधारकसंवादे पतित्रता5ख्यान॑ नाम चतुर्सिशो5घ्यायः ॥ ओव्या १२० ॥ ३४ | | 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


| 
; 
; 
; 
| 


RIER 


X 
AN 
AN 
Ao 























| | गु 


| «masser | अध्याय ३७ वा | 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥। नामधारक सिद्धासी।।विनवीतसे परियेसा ।। रुद्राध्याथ बिस्तारेंसी |दंपतीसी 
सांगितला ॥१॥ पुढें काय वतेलें॥ विस्तारोनी सांग वहिलें।। मन माझें वेधलें।।गुरुचरित्र ऐकावया 
॥२॥ सिद्ध म्हणे ऐक ताता ॥ अपूवे असे पुढें कथा ।॥ तेचि जाण पतिब्रता॥ श्रीगुरूतें विनविलें 
॥३॥ कर जोडोनि गुरूसी I विनवीतसे परियेसी ।। आम्हां गती gå केसी ॥चरणस्मरणें सनातन 
॥४॥याकारणें आपणांसी ॥ एकादा मंत्र उपदेशी ॥ जयाचेनि योगें जीवासी ॥ सुख होय निरंतर 
॥५॥ श्रीगुरु म्हणती तियेसी ॥ ल्ियांसी काय उपदेशीं॥ पतिभक्तविणें काय त्यांसी ॥ उपदेशासी 
देऊं नये ॥६॥ देतां उपदेश ख्रियांसी ॥ विघ्न असे मंत्रासी ॥ पूर्वी शुक्राचार्यासी ॥ झालें असे 
परियेसा ॥७॥ ऐसें ऐकतां गुरुवचन ॥ विनवीतसे कर जोडून।। खिया केवीं मंत्रहीन॥। शुक्राचाय 
कैसे झाले ॥८॥ हैं विस्तारोनि आम्हांसी ॥ सांगा स्वामी कृपेसी ॥ म्हणोनि लागली चरणांसी॥ 
करुणावचनें करूनियां ।।९॥ श्रीगुरु सांगती तियेसी ॥ पूवकथा आहे ऐसी ॥ युद्ध देवदेत्यांसी॥ 
सदेव होय निधोरी ।।१ ०॥ दैत्यसैन्य पडे रणी ॥ शुक्र जपे संजीवनी || सकळ सैन्य उठवोनी॥ 
पुनरपि युद्धा पाठवीत ॥११॥ इंद्र AG असुर मारी ॥ शुक्र तयां जिवंत करी ॥ सवेंचि युद्ध 
तांतडी निधोरी ॥ करीत असती असुर ॥ १२॥ ऐसें होता एके दिवशीं ॥ इंद्र गेला केलासासी ॥। 
सांगे तो स्थिती शिवासी ॥ शुक्राचार्याची मंत्रकरणी ॥१३॥ कोपोनियां ईश्वर ॥ नंदीस सांगे 
उत्तर ॥ तुवां जावोनि सत्वर ॥ शुक्राचायो धरोनि आणी ॥१४॥ स्वामीचे वचन ऐकोनि n नंदी | 


७ AN 


गेला त्वरेंकरूनि॥ होता शुक्र तपोध्यानीं ॥ मुखीं धरिला नंदीनें ॥१५॥ नंदी नेत शिवापाशीं ॥ ३ 









RRRRRINRRRRRRRR. y Ada 


AU 


| 








ES A ~ EE CC-0. In Pub  Domain-Kavikulge uru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collecti EEE spin < लक Si spa EE 3 
शशश ss Domain Kavikulguru, Kalidas Sanskrit Univer | क्क 


द zt; 
>, ह RE å + BY RR ५ p 2 > णा ह de se > 
ma A न्न < RER menne Økes EN Ni EE EE NE ND > व 
न क चः m 3 हू” + FoR oia 4 vok A K -äl 
Y å ९. 3 kn t : £ kad ट्र 


आकान्त वर्तला देत्यांसी ॥ ईश्वरें mad शुक्रासी ॥ अगस्तीसिंधूचिया परो ॥ १६॥ ऐसा |अ 
कित्येक दिवसांवरी ॥ शुक्र होता शिवाचे उदरीं ॥ निघूनी गेला मूत्रद्वारी ॥ विसर पडला hi 
शिवासी ।।१७॥ पूर्वी होतें शुक्र नांव ॥ ईश्वर उदरीं झाला अदभव ॥ नांव पावला भागेव॥ |. 
पुनः संजीवनी जपे तो ॥१८॥ इंद्र मनीं विचारी ॥ पुरोहितासी पाचारी ॥ केसा शुक्र जिवेत | 
करी ॥ पुनः देत्यजनांसी ॥ १९ | त्यासी विघ्न करावें एक ॥ तुं पुरोहित विवेक ॥ बुद्धि |, 
विचारी आणिक ॥ बृहस्पती गुरुराय । २० ॥ पाहे या दैत्यांचें देव केसे ॥ शुक्र सारिखा गुरु 
विशेषें॥ देतो जीवांसी भरबसे ॥ दैत्य येती युद्धासी ॥२१॥ तेसा तूं नव्हेस अम्हांसी ॥ तरी 
बुद्धि बिचारी परियेसी ॥ देवगुरु å म्हणवीसी ॥ बुद्धि करी शीघ्र आतां ॥२२॥ तूं पूज्य सकळ 
देवांसी ॥ आम्हांलागी कृपा करिसी ॥ शुक्राचाये काय विशेषीं॥ तवसभान नसेचि॥२३॥ ऐसें G | 
नानापरी देख ॥ इंद्र अमरांचा नायक ।। पूजा करी उपचारिक ।। बृहस्पती संतोषला ॥२४॥ 
गुरु म्हणे इंद्रासी ॥ ऐक तूं उपायासी ॥ षटकणे होतां शुक्रमंत्रासी ॥ सामर्थ्यं राहील शुक्राचे 
॥२५॥ एक पाठवावा शुक्रापासी !। विद्यार्थी करूनी त्वरेंसी ॥ मंत्र शिकवील परियेसी ॥ तेणें 
कार्य साधेल ॥ २६॥ मग पुत्र कच असे ॥ त्यातें पाठवूं विद्याभ्यासे ॥ निर्धार केला | 
परियेसा ॥ याचिपरी अवधारा ॥ २७ ॥ FA आणूनी बुद्भियुक्ती ॥ सांगतसे बृहस्पती ॥ VG 
तुवां जावें शुक्राप्रती ॥ विद्यार्थीरूपं धरोनी ॥ २८॥ आमुची निंदा तेथे करी॥ मनोभावे सेवा 
3 


A 


करी ॥ संजीवनी विद्या सत्वरी ॥ मंत्र शिके पुत्रराया ॥ २९ ॥ इंद्रादिक देवतांचा ॥ निरोप ३३३ 


JR ua te 





ta ENEE At E EAO - rn 













































घेत पितयाचा ॥ शुक्रापती गेला कच ॥ विद्याथीरूप धरोनी ॥३०॥। नमन केलें साष्टांगीं ॥ उभा |" 
राहिला अग्रभागीं॥|शुक्र gå तयालागीं॥कवण कोठोनी आलासी ॥३१॥बोले आपण Ragan |" 
तव कीति ऐकली थोर ॥ विद्याभ्यासासी सत्वर ॥ तब सेवेसी पातलं ॥३२॥ सेवक होईन 
तुझे चरणीं ॥ आलो इच्छेसी धरूनी ॥ तूं भक्तवत्सल शिरोमणी ।। अनाथांचा प्रतिपालक ॥३३॥ | 
बोलोनी ऐसें कचवचन ॥ विनवीतसे कर जोइन।॥ शुक्रकन्या जवळी येऊन ॥ पितयालागीं विन- 
वीत ॥३४॥ पित्यासी म्हणे देवयानी ॥ विग्र दिसे भला नयनीं ॥ å तुम्हां शिष्य करूनी ॥ 
विद्याभ्यासा योग्य असे ॥३५॥ कच सुंदर सुलक्षण ॥ जैसा दिसे की मदन ॥ देवयानी करी 
चिंतन॥ ऐसा पती मज व्हावा॥३६॥ ऐसी वांच्छा धरूनी ॥ पितयातें विनवूनी ॥ त्यास घेतला 
ठेवूनी ॥ शुक्राचा विद्यासांगे ॥३७॥ ऐसा विद्याभ्यास करीत ॥ देत्यकुळीं राहिला निश्चित ॥ 
देवकरणी वळखूनि देत्य ॥ कापव्यवेश म्हणती तया ॥३८॥ शिकूनियां विद्येसी ॥ मग जाऊन 
frase देवांसी ॥ अपयश येईल आम्हांसी ॥ तेणें मनीं चिंतावले ॥३९॥ काळ क्रमितां एके 
दिवशीं ॥ कच पाठविला समिधांसी ॥ देत्य गेले साह्यासी ॥ तया Far अवधारा ॥४०॥ 
रानां जातां कचासी ॥ दैत्य मारिती त्वरेंसी ॥ समिधा घेवोनी घरासी ॥ देत्य आपण येते झाले 
॥४१॥ शुक्राचायोची कन्या ॥ पितयासी परममान्या ॥ पितयासीं विनवी धन्या ॥ कच केसा 
नाहीं आला ॥४२॥ कच आलियावांचोनी ।। भोजन न करी देवयानी ॥ ऐसें ऐकतां निर्वाणी ॥ 
शुक्राचार्यं चिंतावला ॥४३॥ ज्ञानी पाहे मानसीं ।।सृत्थु झाला तयासी ॥ मंत्र जपुनी संजीवनेंसी। 





RRIRRRRRRRIERRRR 4 D y A 


A 
“ष्ण 
« 


SEN .CC-0. In Pub Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection > «७७ 











Foe क 


स्वरित घरीं आणिला ॥४४॥ आणिक भरतां दिवस ॥ देत्य करिती अति द्वेष ॥ गेला होता. 


AA NYA 


बनास ॥ पुनः तयासी वघियेलें ॥४५॥ कापूनियां तयासी ॥ चूर्ण करिती वेगेसी ॥ दांही दिशा 


टाकीन अस्थींसी ॥। गृहाग्रती येते झाले ॥४६॥ दिवस गेला अस्तमानी ॥ पुसतसे देवयानी ॥ 


कच न दिसे नयनीं ॥ पितयासी विनवीत ॥४७॥ कच माझा प्राणसखा ॥ न आणतां खाईन | 


विखा | दावी मज तयाचे मुखा ॥ म्हणोनि प्रलाप करीतसे ॥ ४८ ॥ कन्येवरी ममत्व बहुत ॥ 
तेणें शुत्रज्ञाने पहात ॥ छिन्नभिन्न केलें म्हणत ॥ मंत्र जपला संजीवनी ॥४९॥ धन्य मंत्राचे 
सामथ्ये ॥ कच आला धांवत ॥ देवयानी संतोषत ॥ पितयानें आलिंगिली ॥ ५० ॥ देत्य मनीं 


विचार करिती ॥ कांहीं केल्या न मरे निश्चिती ॥ गुरूची कन्येवरी ग्रीति ॥ म्हणूनी गुरु बांचवी 
॥५१॥ आतां विचार करूं यासी ॥ उदईक एकादशी ॥ मारूनी मिळवूं पालेंसी ॥ गुरुमुखी 

पाजवूं ॥५२॥ ऐशी बुद्धि करोनी ॥ आली एकादशी दिनीं ॥ कचातें बाहेरी नेवोनी ॥ देत्यें | 
मारिला तये वेळीं ॥५३॥ प्राशन करविती गुरूसी ॥ मिळवूनी मध्यरसासी ॥ स्निण्ध मिळवूनि | 


बहुवसीं ॥ देत्य गुरूसी देते झाले en मागुती पुसे देवयानी ॥ पितयातें विनवूनी ॥ कचासी 
आणी म्हणोनि ॥ रुदन करी आक्रोशे ॥५५ शुक्र पाहतसे ज्ञानी ॥ न दिसे कच त्रिभुवनी ।। खेद 
करितसे मनीं ॥ कन्यालोभें करोनियां ॥५६॥ विचार करितां प्रसंगी॥|दिस. लागला आपुले अंगीं ॥ 
संदेह पडला शुऋरालागीं ॥ केसं करावें म्हणोनी ॥ ५७ ॥ कन्येसी म्हणे शुक्र देखा | कच नये 


आता एका || माझ उद्रा अस निका ॥ कैसा काढू तयासा ॥५८॥ यासो काढिता आपणांसी ॥ ३३५ 





å 
v 


८ 
८ 
V 
: 
९ 
रे 








| 



































मृत्यु होईल परियेसी ॥ काय अभिलापा असे त्यासी |! म्हणोनि कन्येसी पुसतसे ॥५९॥ पितया |अ 
विनवी देवयानी ॥ अभिलाषा होतां माझे मनीं ॥ भार्या त्याची होउनो॥ दोघें राहूं तुजपासी ॥६०॥ 
हाचि व्हावा माझा पती ॥ ऐसें संकल्पिलें चित्तीं ॥ न उठे जरी पुढती ॥ तरी प्राण त्यागीन NE EN de 
संदेह पडला शुक्रासी ॥ बोधिता झाला कन्येसी। त्यास उठवितां आपणांसी॥।मृत्यु होईल अवधारी रा 
॥६२॥ कन्या म्हणे पितयासी॥ सकळां तुं बांचविसी ॥ आपुला प्राण जाईल म्हणसी ॥ हैं आश्चर्य 
वाटतसे ॥६३॥ शुक्र म्हणे देवयानी ॥ मंत्र असे संजीवनी ॥ मजवांचोनी नेणें कोणी ॥ मातें कोण 
उठबील ॥६४॥ मंत्र सांगो नये कोणा।। पटकर्णी होतां जाईल गुणा ॥ कचाकरितां माझा प्राण ॥ 
जाईल देखा अवधारी ॥ ६५॥ न ऐके कन्या देवयानी ॥ चरणीं पडली येऊनी ॥ विनवितसे कर 
जोडोनी ॥ मंत्र आपणातें शिकवावा ॥६६॥ कचासी तूं सजीव करी ॥ तुज येईल मृत्यु जरी ॥ 
मी मंत्र जपोनी निधोरी ॥ सजीव करीन तुजलागी ॥ ६७॥ शुक्र म्हणे कन्येसी ॥ मंत्र सांगू नये 
ख्रियांसी ॥ दोष असती परियेसी ॥ वेदशाखीं असंख्य ॥ ६८ ॥ ख्रियांसी मंत्र पतिभाकै ॥ मंत्र 
कासया पाहिजेती ॥ सांगतां दोष आम्हां घडती ॥ मंत्रसामर्थ्य जाईल ॥६९॥ पितयासी म्हणे | 
देवयानी ॥ सुखें असा मंत्र जपोनी ॥ प्राण जातो म्हणोनी ॥ सूच्छीगत पडली ते ॥७०॥ शुक्राची 
कन्येवरी प्रीती ॥ सावध केली त्वरित गति ।। कच उठवितो म्हणती ॥ सांगे मंत्र तिजलागी | 
9१ त्याचिया पोटीं कच होता ॥ तेणें मंत्र ऐकिला तत्त्वता ॥ संतोष झाला त्याच्या चित्ता ॥ 
कार्य साधें म्हणोनि ॥७२॥ तीन वेळां मंत्र जपतां ॥ कचे पाठ केला तत्त्वतां ॥ षटूकणीं मंत्र ३३६ 











RERRRRRRRRRRRRRR y p d aa 





RRRRRRRRRRRRRISK wA 5८ || 






होतां I जपिला कचाचे निमित्ते । ७३ ॥ शुक्राचे पोटांतुनी ॥ कच निघाला पोट फाइनी ॥ मंत्र Ja] | 
जपे ती देवयानी ॥ पितयातें उठविलें॥७४।।शुक्राचायोतें नमुनी ॥ कच विनवी कर जोडोनी ॥ |“ 
मातें दैत्य मारिती म्हणोनी ॥ निरोप द्यावा मजलागीं ॥ ७५ ॥ स्वामिचेनि विद्या शिकलो ॥ 
सकळ अर्थ लाधला ॥ तब कृपेनें AIS म्हणून चरणीं लागला ॥७६॥ शुक्राचार्य हषोंनी ॥ | 
निरोप दिधला त्यालागोनी ॥ पदर धरी देवयानी ॥ पति व्हावें म्हणोनियां ॥७७॥ तूंतें मारिले 

तीन वेळीं ॥ मीं वांचविलें त्या काळीं ॥ विद्या शिकलासी पित्याजवळी ॥ तरी मजला वरावें 
॥७८॥ कच म्हणे ऐक बाळे ॥ गुरुकन्या भगिनी बोले ॥ तुवां आम्हां वांचविलें ॥ माता होसी ४. 
निर्धारी ॥७९॥ वरितां दोष आपणांसी ॥ दूषण ठेवतील सर्य ऋषी ।। भगिनी å आमची होसी ॥ | 








कैसे बरूं म्हणे तो ॥८०॥ देवयानी कोपोनी ॥ शाप दिधला ते क्षणीं ॥ वृथा विद्या होईल मनीं॥ 

जाण कपटी तूं खरा ॥८१॥ मांझी अंतरींची आशा ॥ बृथा केली दुराशा ॥ विद्या निष्फळ परियेसा॥ 
म्हणूनि शाप दिधला ।।८२॥ कच म्हणे तियेसी ॥ बृथा शापिलें आम्हांसी ॥ पुरुष वरील तुजसी ॥ 
ब्रह्मकुळाव्यतिरिक्त॥८३॥तव पिता ब्रह्मज्ञानी ॥ जाणे मृत्यु संजीवनी ॥। तुज शिकविले म्हणोनी ॥ 

पुढें मंत्र न ASUS NET शाप देऊनी। कच गेला निघोनी॥ संतोष झाला इंद्र भुवनी दैत्य नाश 

पावले कीं ॥८५॥ शुक्राचा संजीवनी मंत्र ।। कामा नये झाला अपात्र ॥ ख्रियांसी न सांगावा मंत्रा। 

याचि कारणें शुरु म्हणती ॥८६॥ ख्रियांलागीं पतिसेवा ।। याचि कारणे मंत्र कदा न द्यावा ॥ ||. 
ब्रतोपवास करावा ॥ पुरुष ÅR परियेसी ।।८७॥ सावित्री विनवी श्रीगुरुसी ॥ ब्रत आचरलें ३३७ 

२२ 












g EE 
| 
| 


बहुवसी ॥ तुझें वाक्य आम्हांसी ॥ व्रत एखादे निरोपावें॥८८॥ तूंचि देवा विश्वेष | तुजवांचोनी |" 
नेणं आणिकांस ॥ ब्रत तूंचि आम्हांस ॥ त्रत करूं चरणसेवा ॥ ८९ ॥ भाक्ते राहे तवचरणीं॥ ऐसे |" 
निरोपी मजलागुनी॥ म्हणूनी लागली चरणीं I कृपेलागीं सदगुरूचे॥९०॥ गुरु म्हणती तियेसी ॥ ak 
सांगेन व्रत परियेसा ।॥ स्थिर होवोनी मानसीं ॥ राज्य पावे तब पती ॥ ९१ दंपत्य विनवी | 
श्रीगुरूसी ॥ वाक्य कारण आम्हांसी ॥ जेसा तूं निरोप देशी ॥ तेणें रीतीं राहटूं ॥ ९२॥ जो y 
गुरुवाक्य न करी ॥ तो पडे रोरव घोरी ।। तुझीं वाक्यें आम्हां शिरीं ॥ म्हणूनी चरणीं लागला 
॥९३॥ भक्तवत्सल श्रीगुरुनाथ | सांगतां झाला निश्चय पंथ ।॥ विस्तारोनि समर्थं ॥ त्रत तिसी 
सांगतसे ।। ९४ ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ।। श्रीगुरु सांगती कोतुका ॥ ऐकताती दंपती निका ॥ 

अति प्रीती करोनियां॥ ९५॥ श्रीगुरू म्हणती तियेसी ॥ सांगेन त्रत इतिहासासी ॥ ऋषी पुसती 
aaret ॥ व्रत बरवें निरोपावें ॥ ९६ ॥ खत म्हणे क्रषीश्वरांसी ॥ व्रत सांगेन ऐका हर्षी ॥ 

सत्री अथवा पुरुषासी॥ व्रत असे अवधारा ॥ ९७ ॥ नित्यानंद असे शांत ॥ निर्विकल्प विख्यात ॥ 

ऐसा ईश्वर अचितां त्वरित ॥ सकळा भीष्टे पाविजे ॥ ९८॥ संसारसागरांत ॥ विषयातुर आचरत ॥ 

तेहि पूजितां पूर्ण भक्त ॥ त्यासी ईश्वर प्रसन्न होय ॥। ९९ ॥ विरक्त अथवा विषयासक्त ॥ भजताती 

जन समस्त ॥ एखादे समयीं गुरुभक्त ॥ शिवत्रत आचरावें।। १००॥ तेणें पाविजे पेलपार Å 
बोलती बेद चार ॥ स्वगोपवर्गा अधिकार ॥ त्यासी होईल परियेसा ॥ १ ॥ विशेष av असे 
एक ॥ सोमवार व्रतनायक ॥ इश्वराचेन करावें एक ॥ तेथें इश्वर पाविजे ॥ २ ॥ नकत भोजन ३३८ 














म 


पूर्वील आख्यान ॥ सांगेन ऐका अतिगहन ॥ ऐकतां करी पावन ॥ सकळांसहि परियेसा 9 
स्कंदपुराणींची कथा ।। सवै साद्यंत ऐका ॥ पूर्वयुगीं आयोवर्तका ॥ राजा एक अवधारा VEN 
चित्रवर्मा नाम त्यासी ॥ धर्मात्मा राजा परियेसी ॥ कर्ममार्ग आचरे ही ।।. अधमातें शिक्षा करी 
॥ ७॥ अखिल पुण्यँ त्यानें केलीं ॥ सकळां संपत्ति वांटिली ॥ सकळ पृथ्वी जिंकिली ॥ पराक्रमे 
करूनियां ॥८॥ सहपत्नी धर्म करिती ॥ पूत्रकाम्यें शिवाग्रती ॥ ऐसा किती काळ क्रमिती ॥ 


|| कन्या झाली तयातें ॥९॥ अति सुंदर सुलक्षण ॥ पार्वतीरूपासमान॥ तेज फांके स्रयाकिरण ॥ अति 


लावण्य वणेवे ॥११०॥ बतीवया जातकासी ॥ बोलाविले ज्योतिषी ॥ द्विज मिळाले बहुऋषी ॥ 
वतेविता जातक ॥११॥ म्हणती कन्या सुलक्षण ark सीम॑तिनी पूर्ण I उमेसारखी लावप्यें ॥ 
किंवा दमयंतीस्वरूप होय ॥१२॥ भारती ऐशी रूपासी ॥ लक्ष्मीसारखी गुणरासी ॥ ज्ञानें देवता- 
सरसी ॥ जानकीसमान पतिव्रता॥ १ ३॥ यासारखी होईल कांती॥ चंद्रासमान दिसे दीप्ती ॥ दहा 


सहस्र TT ख्याती ॥ पतीसह राज्य करील ॥ १४॥ जातक वर्तविलें तिसी ॥ राव पावला अति- 


हषी ॥ अखिल दानें विग्रांसी ॥ देतो आनंदें अवधारा ॥१५॥ असतां राव सभेसी ॥ एक द्विज 
उठोनि परियेसी ॥ भय न धरितां वाक्यासी ॥ बोलतसे अवधारा ॥१६॥ ऐक राया माझें वचन ॥ 
कन्या लक्षण सांगेन ॥ वदावे वर्षी विधवापण ॥ होईल इयेसी जाण पा ॥ १७ ॥ ऐसें वाक्य 





३ 





| ९ 





| I 
ह 
| | 
| 
| ४ 
| 0! 


परिसोनी ॥ राव पडिला सूच्छी येवोनी ॥ चिंता वतेली बहु मनीं ॥ विग्रवाक्य परिसतां।। १८ ॥ |अ 
ऐसें सांगून ब्राह्मण ॥ भेला निघोनी तत्क्षण॥ सवे दुःखाते पावून॥ तळमळती तेधवां॥१९॥ ऐसे | 


बाळपण क्रमितां ॥ सप्त AG जाती तत्त्वतां l चिंतीत होती मातापिता ॥ वऱ्हाड केवीं करावें 


॥१२०॥ चवदावे वर्षी विधवापण॥ म्हणोनि बोलिला ब्राह्मण ॥ तेणें व्याकूळ अंतःकरण राजा | 


राजपत्नीचं ॥२१॥ कन्या खेळे राजांगणीं।। सवेसखियाते घेवोनि।। बोलतां ऐकलें विप्र वचनीं॥ 
चौदावे वर्षी विधवत्व ॥२२॥ ऐसे ऐकोनि वचन॥ कन्या करीतसे चिंतन। मग विचार करून ॥ 
काय करिती झाली ॥२३।। याज्ञवल्क्याची पत्नी ॥ नांव तियेचे मैत्रायणी ॥ तीतें घरीं पाचारोनी॥ 
चरण रित तेधवां ॥२४॥ भावें साष्टांग नमूनी ॥ करसंपुट जोडोनी ॥ विनवी करुणावचनीं ॥ 
प्रतिपाळी आम्हांते ॥ २५॥ सोभाग्य स्थिर होय जेणें ॥ उपाय सांगणं मजकारणं ॥ चंचळ Å 
अंतःकरण ॥ तें जाणोनि उद्धरावें ॥२६॥ कन्या विनवी तियेसी ॥ ऐसे ब्रत सांग आम्हांसी ॥ 
आम्हां जननी तूंचि होसी।! कैसे ब्रत सांगा मज॥ २७॥। ऐकोनि कन्येच्या वचना ॥ बोले मैत्रायणी 
जाणा ॥ शरण Rar उमारमणा॥ अहेवपण स्थिर होय ॥२८॥ सोमवार परियेसी ॥ व्रत आचरी 
नेमेसी ॥ पूजा करावी शिवासी ।। उपवास करूनी अवधारा ॥२९॥ बरवे सुस्नात होवोनी ॥ 


दिव्यांबर Fast ॥ स्थिरासन करोनी ॥ पूजा करावी गोरीहरा ॥ १३० ॥ अभिषेक पापक्षय ॥ 
पीठ पूजितां साम्राज्य होय I गंधाक्षता पुष्पमाल्य ॥ सौभाग्यसौख्य पाविजे ॥३१॥ सोगंध्य होय 


४ 
, . | 


धूपदानें॥। कीति पाविजे दीपदाने॥सव भोग नेवेद्यापणें॥तांबूलदानं लक्ष्मी स्थिर NIA चतुर्विध ३४० 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








| 3 | पुरुषाथे॥नमस्कार करित।॥अट्टेरवर्ये नांदत) året केलिया॥३३॥होमें सर्व कोश पूर्ण।समद्धी |अ 
3| होतसे,जाण ॥ करितां ब्राह्मणभोजन ॥ सवे देव तृत होती॥३ ४॥ ऐसें सोमवार aa ॥ कन्ये करी वो 
(| निश्‍चित ॥ भय आलिया त्वरित ॥ परिहरती महाक्लेश ॥ ३५ ॥ गौरीहरपूजा करितां ॥ समस्त 


त्र दुरित जाती तत्त्वतां ॥ ऐकोनी सीमंतिनी त्वारिता ॥ अंगीकारी aa देखा ॥३६॥ सोमवारचिया 
„„ | ATI सकळ ERA झालीं शांतता ॥ ऐसें aa आचरितां॥ विवाहायोग्य जाहली ।।३७॥ राजा 


चिंता करी मानसीं ॥ विवाह करावा कन्येसी ॥ जैसें प्राक्तन असेल तिसी ॥ तैसे घडी म्हणतसे 
॥३८॥ वर पहावया क्षत्रियांसी॥ पाठवितां झाला पृथ्वीसी ॥ दमयंती नळाच्या वशी ॥ इंद्रसनाचा 
| कुमार॥३९॥ चित्रांगद वर बरवा॥ चंद्रप्रमासम ठेवा ॥ विवाहाकारणें नेमावा ॥ कन्या दिधली 
संतोषे ॥ १४० ॥ सकल राजे मांडलिक देखा ॥ पाचारिले समस्त विवाहिका ॥ लग्न झालें 


; | अतिकोतुका ॥ महोत्साह नाना परी ॥४ १॥ नाना परी ट्रव्यालंकार ॥ वऱ्हाडिका देई नृपवर ॥ 


Aai AA 


अखिल दाने सोपस्कार ॥ विप्रांगी देतां झाला ॥४२॥ पाठवणी केली सकळिकां ॥ जामात 
AN A ` " aA 9 

ठेविला कोतुका ॥ कन्यास्नेह अनेका ॥ म्हणोनि राहविलें जामाता N ZU राजपुत्रा शवशुरगृहीं ॥ 

9 कालिंदी नदीसी ॥ राजपुत्र परियेसी ॥ सवे दळ समागमेंसी । नदीतीरी पावला॥४५॥ राजपुत्र 

| निघे नदींत ॥ सवे निघाले सेवक बहुत ॥ विनोद करीत पहात॥ अतिहर्षी जलक्रीडा ॥ ४६॥ 

ऐशी नौका फिरतां देखा॥ बुडाली ते अकस्मात्‌ ऐका ॥ आकान्त झाला सकळिकां ॥ काढा काढा ३४१ 






















न दिसे कोठें बुडाला ॥४८॥ उभय तटीं पडिले मौन ॥ धांवत गेले राजप्रधान ॥ व्यवस्था 





सांगती संपूर्ण ॥ जामात तुमचा बुडाला ॥ ४९ ॥ कालिंदी नदीच्या डोहांत ॥ बुडोन गेला 
अकस्मात ॥ अदृश्य झाला त्वरित ॥ न दिसे गंगेत शोधिता ॥ १५०॥ ऐकोनि ऐसी मात ॥ राजा 
पडला मूर्च्छित कन्या ऐकोनि त्वरित ॥ त्यजं पाहे प्राणाते।५१॥ राजकन्या आली धांवत ॥ 
नदीतीरीं झाला आकान्त ॥ शोकासी नाहीं अंत ॥ ख्रिया सकळ शोक करिती ॥५२॥ सीमंतिनी 
करी शोका ॥ म्हणे देवा त्रिपुरांतका ॥ शरणागत रिघालिया देवा ॥ मरण कैसें दिधलें ॥५३॥ 
मृत्यु चवदा वर्षी जाणून ।॥ म्हणूनि धरिले तुमचे चरण ॥ वृथा गेलें व्रताचरण || सोमवार शिवाचे 
॥५४॥ तंब देणें अढळ सकळां ॥ उपेक्षिलें कां जाइवनीळा I अपकीतींनें केवळा ॥ केसी देवा | 
करिसी तूं।।५५।।स्मरण करी श्रीगुरूसी । याज्ञवल्क्य मुनीचे पत्नीसी ॥ सांगितले व्रत आम्हांसी ॥ 
सोभाग्यवधन म्हणोनियां॥ ५६ ॥ तिचिया वाक्येकरूनी ॥ पूजिली शिवभवानी ॥ वृथा झाली 
माझे मनी ॥ शीघ्र विनवी शिवासी ॥ ५७ ॥ ऐसें दुःखे प्रलापत ॥ सीमंतिनी जाय त्वरित ॥ १४ 
गंगाग्रवेश करीन म्हणत ॥ तीतें वारिती तेधवा en पिता देखोनि नयनीं ॥ गेला त्वरे धांवोनी॥ | 
कन्येलागीं बांधोनी ॥ समाधान करीत ॥५९॥ सकळ मंत्री पुरोहित ॥ दुःखाणेबी बिलापत ॥ 
बोलाविले नावाडी त्वरित ॥ गंगाशोधाकरणें ॥१६०॥ गंगा सकल शोधितां ॥ त्याची न लाभे | 
कवणा गती ।। शोक करितसे सीमंतिनी ॥ राजा संबोखी तियेसी NE १॥राजपुत्राचे सेवकी।करूं ३४२ 


CC-0. In Pub 








Å Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








| i å 2 $ द | 
esse. ane To Fed. EEE = ER 5 pe र * g dama s an yo me fn — | 





लागले अति दुःख ॥ सांगों गेले सहायक ॥ इंद्रसेनाकारणें ॥६२॥ वार्ता ऐकोनियां इंद्रसेन ॥ | 
दुःखें मूच्छित पडिला जाण ॥ भार्येसहित धांवून॥ आला तया स्थळासीं॥६३॥ दोघें राव मिळोन ॥ |, 
शोक करिती दारुण ॥ अहा कुमारा म्हणोन ।। ऊर शिर बडविती ॥६४॥ अहा पुत्रा तात बोलत ll 
राव गडबडा असे लोळत ॥ मंत्रिराजकुळ समस्त ॥ नगरलोक दुःख करिती ॥६५॥ कोठें गेला |, | 
राजसुतं ॥ म्हणोनि सीमंतिनी रडत ॥ खिन्न झाले समस्त ॥ मातापितर श्वशुरादि ॥६६॥ कोणे | 
स्थानीं पति गेले ॥ म्हणोनि सीमंतिनी लोळे।। ललाट हस्ते पिटिलें ॥ पार नाहीं शोकासी॥६७॥ 
सीमंतिनी म्हणे पितयासी ॥ जीव त्यजीन निश्चयेंसी ॥ वांचूनियां संसारासी ॥ वैधव्य कोण 
भोगील ।।६८॥ पुसे सकळ द्विजांसी ॥ करावें कीं सहगमनासी ॥ विग्र सांगती तियेसी।। प्रेतावेगळे 
घडेना ।।६९॥ प्रेत शोधावे नदींत ॥ दहन करावें saken न दिसे बुडाला गंगेत ॥ केवीं 
सहगमन होईल ॥१७०॥ आतां ऐसें एक करणें ॥ प्रेत सांपडे तों रहाणें॥ ऐसीं नाना वचनें॥ 
तियेलागी बोधिती ॥७१॥ व्याकूळ होऊनि दुःखें करिती ॥ मंत्री पुरोहित म्हणती॥जे असेल होणार 
गति ॥ ब्रह्मादिकां चुकेना ॥ ७२ ॥ होणार देवाची करणी॥ काय कराल दुःख मानुनी॥ ऐसे 
तियेसी बोधूनी ॥ निजस्थानाग्रती आणिती ॥७३॥ निघाले राजे उभयतां ॥ घरा पातले करित 
चिंता ॥ इंद्रसेन पुत्रममता ।। आठवूनी शोक करी ॥७४॥ निजस्थानीं आले त्वरित ॥ राजादिक 
सवे शोक करीत ॥ इंद्रसेन महादुःखित ॥ न विसरे पुत्रशोकातें ॥७५॥ राज्यव्यवहार सोइन।॥ 
दुःख करीत इंद्रसेन ॥ गोत्रजीं राज्य हिरून॥ कपटें घेतलें तयाचें ॥७६॥ सहभायो तयासी॥ ३ 


å 


RIR RIEIRO RRR RORO ROKI 7 gå 





« 


å 


ess CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
~ 





















गु | ठेविते झाले कारागृहासी ॥ पुत्रशोके तयासी।। राजकायों चाड नाहीं ॥ ७७॥ चित्रवमों राव | भ 


KRRRRRERRRRRRRRKR nas | | 








देखा ॥ कन्या ठेविली ममत्विका ॥ प्राण त्यजूं पाहे कन्यका ॥ लोक निंदिती म्हणोनि ॥\७८॥ | 
राव म्हणे कन्येसी ॥ पुत्र आमुचे वंशीं । कन्या एक तूं आम्हांसी ॥ पुत्रापरी रहाटावें NGS ॥ |. 
लोक निंदिती आम्हांसी ॥ वेध्यव्याचार नाहीं इसी ॥ वर्ष एक ऋमलियासी ॥ gå बिचार सांगेन | 
॥१८०॥ पित्याचे वचन ऐकोन ॥ करी शिवाचे चिंतन ॥ म्हणे देवा जगज्जीवना ॥ केवीं l 
मातं गांजिलें ॥८१॥ ऐसें विचारूनी मानसीं ॥ व्रत आचरे नेमेसी ॥ सोमवार उपवासासी ॥ | 
aq निश्चळ करीत ॥ ८२ ॥ इकडे तो राजकुमार ॥ बुडाला होता गंगातीर ॥ गेला जेथें | | 
पाताळनगर॥ वासुकी राजा सपांचा ॥८३॥ नागलोकाचिया नारी ॥ आल्या होत्या नदीतीरी ॥ | 
त्यांनीं तो नेला तात्काळ मंदिरी ॥ अतिसुंदर देखोनि ॥८४॥ पावोनियां समाधान ॥ मिळालें 

म्हणती हें रत्न ॥ azaga करवून I सावध केला तयातें ॥८५॥ कन्या मिळूनि तयासी॥ Å | 
नेवोनि दाविलें तक्षकासी ॥ विचित्र नगर परियेसी ॥ राजपुत्र पहात ॥ ८६ ॥ पाहे पाताळ F 
नगररचना ॥ जैसी शोभा इंद्रभुवना ॥ गोपुरें रत्नजडित नाना ॥ विद्युछृतेचियापरी ॥ ८७॥ धद 3 
इंद्रनीक बैड्येंसी ॥ माणिक्य ग्रुक्ताफळांसी ॥ महारम्यपुरी ऐसी ॥ सर्यकांतीने मिरवीत ॥८८॥ 5 ° 
चंद्रकांतीसरसी भूमी ॥ द्रारकाचि ते हेमी ॥ अनेक रत्नें नाहीं उपमी ॥ ऐशी शोभा मिरे | 
पें ॥८९॥ पुढें देखें सभा थोर ॥ बेसले सवे सपांकार ॥ आश्वर्यं पावला राजकुमार ॥ परम 

अदभुत देखोनी ॥ १९० ॥ परम सभा शोभत ॥ मध्यें बैसला पन्नगनाथ ॥ जेसी st ३४४ | 






SE 


०१ 

| 

(8४ 
i 











PEN In Pu ic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

















Eal er A A Re i aii 
Pz है 
pe. 
pr 


me EA 


फांकत॥ अति उन्नत बैसला  ९१॥ अनेक शतफणांचे दिसती।सुबर्णासमान अंगकांती॥पीतांबरे 


वेष्टिती ॥ रत्नमुगुटें मंडित ॥९२॥ अनेक रत्नजडित देखा ॥ गळां भूषणें अनेका ॥ सहखफणी 


मिरबी aam ॥ ऐसी बेसली ॥ ९३ ॥ रूपयोवन नागकन्या I नानाभरणें लेवोनि यां ॥ अनेक 


AAA $ 


| aza येवोनियां I सेवा करिती तक्षकाची ॥ ९४ ॥ ऐशा सभास्थानीं देख ॥ राव बेसला 
तक्षक ॥ देखोनियां राजकुमार ॥ नमन करी साष्टांगी ॥ ९५ ॥ तक्षक पुसे नागकन्यांसी ॥ 
केचा कुमार आणिलासी ॥ सुलक्षण गुणरासी ॥ कवणे स्थानीं मिळाला ॥ ९६ ॥ नागकन्या 
VI म्हणती त्यासी ॥ नाहीं ठावें आम्हांसी ॥ वाहात येतां यसुनेसी ॥ तुम्हांजवळी आणिला ॥९७॥ 

| तक्षक पुसे तयांसी॥ नाम काय कवणे वंशी || काय कारणं आलासी ॥ कवण देश तुमचा ॥९८॥ 
सांगे कुमारक तक्षकां ॥ भूमंडळीं राहणें देखा ॥ नेषधराज ऐका ॥ नळ नामें पुण्यात्मा ॥९९॥ 
त्याचा पुत्र इंद्रसेन ॥ जन्म आझ्चचा त्यापासून ॥ केलें ret गमन ॥ चित्रांगद नाम माझें 
॥२००॥जलक्रीडा करावयासी ॥ गेला होतों यग्नुनेसी i विधिवशें आम्हांसी ॥ बुडतां आणिलें 
या स्थळीं ।। १ ॥ वाहत असतां नदींत ॥ नागकन्यांनीं धरोनि त्वरित ॥ घेवोनी आल्या येथ ॥ 
va करूनी ॥ २ ॥ पूर्वाजित आठे उदयासी ॥ भेटी झाली श्रीचरणांसी ॥ धन्य माझें 
जीवित्वासी ॥ कृतार्थ झालो निश्चये ॥३॥ करुणावचन ऐकोनी ॥ तक्षक बोले संतोषोनी।। नको 
भिऊं म्हणोनी ॥ धेये तया दिघलें ॥ ४ । शेष म्हणे रे बाळा॥ तूं आहेसी निर्मळा ॥ तुमचे घरीं सर्वे- 


काळा ॥ देवत कवण पूजितां ॥५॥ ऐसें ऐकतां राजपुत्र। हर्ष झाला निभेर॥ सांगे तया विस्तार॥ ३४५ . 


0660. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. 


A A? RNR SRE TE YR REN 





gd | 











गु 
R 
k 
R 
F 
: 
; 
Va 
ष्ट 
५० 
४ 
त 
| 
; 
९० 





शिवलीला तेधवां ॥ ६॥ सकळ देवांचा देव ॥ नाम ज्याचें सदाशिव॥ वामांगीं उमा अपूर्व ॥ |भ 


त्यालागीं पूजितो ॥ ७॥ ज्याचें तेजे जनित ब्रह्मा ॥ सृष्टी रचिली अनुपमा॥ तो सदाशिव आम्हां ॥। | 


Q 


निजदेवत frakt ॥ ८॥ तयाच्या सत्त्वगुण सृष्टीसी ॥ विष्णु उपजला परियेसी ॥ जीव पाळी 


निश्चथेसी ॥ तो सदाशिव आराधितो ॥९॥ ज्याच्या तामस गुणें जाण॥ एकादश रुद्रगण॥ उपजले 


प्रलयकारण ॥ उत्पत्ति स्थिति नाशाते ॥ २१० ॥ धाता विधाता आपण ॥ उत्पत्ति स्थिति लया 
कारण॥ तेजासी तेज असे कोण ॥ तोचि ईश्वर पूजितों ॥ १ १॥ पृथ्वी आप तेजासीं॥ जो पूर्ण वायु 
आकाशीं ॥ तैसा पूजितों शिवासी ॥ ऐसें राजपुत्र बोलिला ॥ १ २॥ सर्वाभूतीं असे संपूर्ण ॥ चिन्मय 
आपण निरंजन ॥ जो रूपें असे अ्चितन ॥ तो ईश्वर पूजितों ॥१३॥ ज्याची कंथा व्याप्राची ॥ 


AN 


तक्षक शेष कुंडलें ज्याची ॥ त्रिनेत्रं सरयेचंद्राथ्रीची ॥ मोळी चंद्र aan १४) ऐसें ऐकोनि वचना॥ 
संतोषला तक्षक जाण ॥ राजकुमारा आठिंगोन ॥ संतोषलो म्हणतसे ॥१५॥ तक्षक बोले त 

वेळीं ॥ तुज देईन राज्य सकळीं॥ तुवां रहावें पाताळीं॥ भोग भोगित अपार ।।१६॥ माझ्या लोकीं 
जे जें रत्न॥। ते तें देईन तुजकारण॥ पावोनिया समाधान ॥ सुखे येथें रहावें ।। १७॥। पाताळलोकीं'च्या 


रचना ॥ पहावया तुवां अनुपमा ॥ कल्पवृक्ष मनोरमा ।। आहेत माझ्या नगरांत I १८ ॥ अमृत 


देखती कोणी ॥ तें भरलें असे Få पाणी ॥ तळीं बाबी पोखरणी ॥ अमृताच्या द्वारांत ॥१९॥ 


नाहीं मरणभय येथ ॥ रोगपीडादि समस्त ॥ नेणती कोणी स्वप्नावस्थे ॥ ऐसें नगर कोठें नसे 
॥२२०॥ GU रहावे येथे स्वस्थ॥ तक्षक कुमारका सांगत ॥ राजपुत्र असे विनवीत ॥ करुणावचनें ३४६ 


į CC-0+In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection . 

















SR, ee A. पर å प 
| ड़ बहल — ee EE ETE ~ RS 


अवधारा॥२१॥ राजपुत्र विनवी तक्षकासी॥ मी एकलाची॥। पितयाचे कुशीं।। भार्या चतुदश वर्षी 
शिवपूजनीं रत सदा ॥२२॥ नूतन माझें प्राणिग्रहण ॥ शुंतलें येथे अंतःकरण ॥ पाहोनि मातापिता 
चरण ॥ तेणें सर्वस्व पावला २३॥ आपण बुडालों नदींत ॥ मातापिता दुःख करीत ॥ पत्नी जीव 
त्यागील सत्य ॥ हत्या मज घडेल ॥२४॥ देखिले तव चरण आपण ॥ तेणें झालों धन्य धन्य ॥ 
रक्षिला आपण माझा प्राण ॥ दर्शन देऊनि दयाळा॥२५॥ तक्षक झाला संतोषित॥ नानारत्नें त्यासी 
देत ॥ अमृत पाजिलें बहुत ॥ आणिक देत fet UREN कल्पवृक्षाचीं फळें देती ॥ नानावखें 
परमदीसि ॥ जें अपूवे असे क्षितीं॥ अमोल्य देता जाहला॥२७॥ इतुके देवोनि तयासी ॥ तक्षक 
बोलले Fet ॥ जे काळीं आम्हां स्मरसी ॥ तव काये सिद्धी पावेल ॥ २८॥ आणिक 
संतोषोनी चित्तीं ॥ वस्नं वहाने मागुती ॥ तुरंग दिधले मनोगती ॥ सेवे देत कुमार 
आपुला ॥ २९ ॥ चित्रांगद कुमारासी ॥ इतुकं दिधले आनंदेसी ॥ निरोप दिधला परियेसी N 
चतुरंग सेना देवोनी।३०॥तक्षक नमूनि त्वरित ॥ वारुवरी आरुढे राजसुतं ॥। मनोवेगें क्रमित ॥ 
मार्ग तेव्हां sann LUS स्थानीं बुडाला होता ॥ तेथें पावला अवचिता ॥ निघाला जो त्वरित॥ 
सर्वे असे नागकुमार।। ३२॥ सोमवार त्या दिवशीं॥ सीमंतिनी आली स्थानासी ॥ सवें सखिया 
सेवेसी ॥ नदीतीरी उभी असे॥३३॥ सीमंतिनी म्हणे साखियांसी॥ आश्चर्य वाटे मानसीं॥ उदकां- 
तूंचि परियेसीं ॥ कोणी एक येतसे ॥ ३४ ॥ राक्षस असेल वेषधारी ॥ रूप घरिलें मनोहारी ॥ 
तुरुंगारूढ वेगवत्तरी ॥ कोठें येतो कळेना।३५॥।केसें पहा हो रूप यासी ॥ जेवीं सर्य प्रकाशी ॥ 





RRRRRRRRRRRRRR AGA Å 4 


RRRRRRERRRRRRRRR mA » ५५ 


AN 
«x 
G 








~ CCO. In Public Domain-Kavikul guru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


EEE STR VE PE NENNE ESS aeir 





दिव्य माल्यांबरें कैसी ॥ सुगंध येतो परिमळ ॥३६॥ दश योजनेपर्वत ॥ सुवास येतसे अमित ॥ |अ 
पूर्वी देखिलें ऐसें म्हणत ॥ रूप असे तयाचें ॥ ३७ ॥ स्थिर स्थिर भीत भीत ॥ रूप त्याचें असे | 
पहात ॥ पतिसाइश्य दिसत ।। आठवी रूप पतीचें ॥ ३८ ॥ राजपुत्र पाहे तियेसी ॥ म्हणे स्वरूपे | 
माझी वधू ऐशी॥ गठसरी नसे कंठासी ॥ हार नसे झुक्ताफळांचा। 39 ॥ वळखिली रूप खूण |! i 
नाहीं हळदी कंकण ॥ चित्तीं व्याझुळ जाण।। साइड्य हे ग्राणेश्वरी ॥ २४ ०॥ मनीं विचारी मागुता ॥ 
रुप तिचें आणीत चित्ता ॥ तुरंगावरूनि खालता॥ नदीतीरी बेसलासे ॥४१॥ बोलवोनि तियेसी॥ 
पुसतसे अति हर्षी ॥ तव जन्म कवण देशीं ॥ पुरुष तुझा कोण सांगे ॥ ४२ ॥ कां कोमायलीस 
बाळपणीं ॥ दिससी शोके म्लानलक्षणीं।। सांगावे मजलागोनी॥ स्नेहें वर्तमान पुसतसे ॥ ४३ ॥ 
ऐकोनि ऐशिया बोला ॥ विस्मित झाली ते वेळां ॥ सखियासी म्हणे ये वेळां॥ वृत्तांत सांगा 
समस्त | |४४ L सखिया सांगती तयासी ॥ नाम सीमंतिनी परियेसी ॥ चित्रांगदाची महिषी ॥ 
चित्रवम्यांची हे कन्या ॥ ४५ ॥ इचा पति अति सुंदर ॥ चित्रांगद नामें थोर ॥ जलक्रीडा करितां 
सत्वर ॥ येथें बुडाला नदींत॥४६॥ तेणें शोक करितां इसी ॥ वैधव्य आलें परियेसी ॥ दुःख झालें 
तीन वर्षी ॥ लावण्य इचें हारपलें ।।४७॥। सोमवार व्रत करित ॥ उपवास पूजादि आचरत आज 
स्नानानिमित्त ॥ या स्थळासी पातली ॥४८॥ इच्या इवशुराची स्थिती देखा ॥ पुत्रशोकें विकळ å 
ऐका ॥ राज्य घेतलें दायादिकां ॥ काराग्रहीं घातलें ॥४९॥ त्याकारणें सीमंतिनी ।। नित्य पूजी gl 
शूलपाणि ॥ सोमवार उपोषणीं॥ पूजीतसे तो देव ॥२५०॥ इतुकें सखिया सांगती ॥ मग बोले ३४८ 


A 
= 


RR 


5 





RRRRRRRRRRRRRRR I II am 








ic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


p E आळी टन > + पश 
=á क ge CE 




















= oes ळक acai EE E j 
=== Mn e 


en nn sm EL ST मावशी 
SAS, 


सीमंतिनी ॥ किमर्थे gaai आम्हांग्रती॥आपण कोण कंदपेरूपी ॥५१॥ गधये किंवा तुम्ही देव | 
| नर अथवा किन्नर अपूव सिद्ध अथवा पन्नग सर्प।। वर्तमान सांगावें ।॥।५२॥ स्नेह भावें करोनि॥ || | 
का पुसता आम्हांलागुनी ॥ पूर्वी देखिलें होते नयनीं ॥ न कळे खूण आपुली ।। ५३ ॥ da 
आप्तभाष माझ्या मनीं ॥ स्वजन ऐसे दिसता नयनीं ।। नाम सांगा नाम सांगा म्हणोनी। आठवी |, | 
रुप पतीचे en आठवोनी पतीचे रूप | करूं लागली अति प्रलाप ॥ धरणीं पडली रुद्तिबाष्प॥ | | 
टाकीतसे नेत्रांतुनी ॥५५॥ तियेचे दुःख देखोनि नयनीं ॥ कुमार विलोकी तटस्थप्णी ॥ मुहृते एक ५; 

| सांवरोनी॥ आपण दुःख करीतसे ॥५६॥ दुःखें करोनिया देखा ॥ प्रक्षाळिलं आपुल्या gar ॥ उगी 

राहे म्हण ऐका I आमुचे नाम सिद्ध म्हणे ॥ ५७ ॥ सीमंतिनी करितां शोक अपार।। जवळी आला 
राजकुमार ॥ हातीं धरिली सत्वर ॥ संबोखित प्रेमभावें ॥ ५८ ॥ एकांती सांगे तियेसी ॥ म्हणे 
तुझ्या भ्रतारासी ॥ देखिलें आम्ही दृष्टीसी ॥ तुं सुखी आतां असावें ॥५९॥ तव ब्रतपुण्येकरोनी 

पति शीघ्र पाहसी नयनीं ॥ चिंता करूं नको म्हणोनी ॥ तृतीय दिनीं भेटेळ २६० ॥ तव पती 

माझा सखा ॥ मम प्राण तोचि ऐका ॥ संदेह न धरीं वो बाळिका॥ आण शिवचरणांची ॥ ६१ ॥ 

ऐसें एकान्तीं सांगून ॥ प्रकट न करी म्हणून ॥ दुःख आठवलें ऐकून॥ सीमंतिनी बाळिकेसी ॥६२॥ | 
सुटल्या धारा लोचनां ।। प्रेमे रडे स्फुंदोनी ।। विचार करी सीमंतिनी ॥ हाचि होय मम पती ॥६३॥ | 
सारिखे वाटं मुखकमळ | नयन सुंदर अति कोमळ ॥ ध्वनि बोलतां ज्याची मंजुझ॥ अति गंभीर 
बोलतसे ॥६४॥ मूदुवाणी पतीसरसी॥ तैसाचि बोले सुहास्य हर्षी ॥ धरितां माझिया करासी॥ ३४ 





RFR » ०७4०. | 





nskrit Universi er ty Ramtek Collections —— NG PTS ५ T Ẹ ८८:८2 PR CRS ; 





60 Tn Public Domain-Kavikulguru Kalidas Sanskrit Ur 











अति AF लागला ॥६५॥ माझें पतीचें लक्षण ।। मी जाणें सव खूण ॥ हाचि होय माझा प्राण॥ | 
समस्त चिन्हें असती ॥६६।यास देखोनि नयनीं । धारा सुटल्या प्रेमजीवनीं || नवलपरी विचा- | 
रूनी ॥ मागुती अनुमान करीत ॥६७॥ देवहीन असे आपण॥ कैसें जोडे पतिनिधान।। पावला 
नदींत बुडून ॥ मागुती केसा Sal ६८॥ मेला येई मागुता ॥ ऐशी न ऐकिला कानीं कथा ॥ 
स्वप्न देखिले कीं भ्रांता ॥ काय बसें माझे मना ॥६९॥ धूते होय कीं वेषधारी ॥ राक्षस यक्ष 
किंवा किन्नरी ॥ कपटें प्रकटला नदीतीरी ॥ म्हणोनि कल्पना करीतसे ॥२७०॥ किंबा पावला | 
शिवत्रतें ॥ कीं धाडिला गिरिजानाथे ॥ संकट जाणोनि आमुचे येथें ॥ मैत्रीकारणें धाडिला 

॥ ७१ ॥ ज्यास प्रसन्न शंकर ॥ त्यास केसा दुःखविकार ॥ चितलें पाविजे निर्धार ॥ ऐसें 
चिंती सीमंतिनी ॥ ७२ ॥ ऐसें असतां राजकुमार ॥ आरूढला वारूबर ॥ निरोप मागे 
ग्रीतिकर ॥ सीमंतिनी नारीसी ॥ ७३ ।। निघाला अश्व मनोवेगें ॥ पातला स्वनगरा शीघ्र॥ 
दासुकी पुत्र होता संगें ॥ तया पाठवी नगरांत ॥ ७४॥ त्वां जावोनि वैरियांसी ॥ सांगावें 
कीं वेगेसी ॥ न ऐकतां तव बोलासी ॥ संहारीन म्हणावें ॥ ७५ || ऐसें वचन ऐकोनी ॥ त्वरित 
पावला राजभुवनां ॥ उभा राहोनी कठोर वचनीं॥ बोलतसे सत्वर ॥ ७६ ॥ चला शीघ्र 
कुडुंबेंसी ॥ चित्रांगदाचे भेटीसी॥ तक्षकाचे दर्शनासी ।। गेला होता पाताळी ॥ ७७॥ कालिंदी 
नाम नदीत ॥ बुडाला हें ऐकोनि मात । तुम्ही केला स्वामिधात ॥ राज्य घेतलें इंद्रसेनारचे oc 
आतां सांगता तुम्हांसी ॥ चाड असे जरी प्राणांसी ॥ शरण जावे तयासी ॥ इंद्रसेना स्थापोनी ३५० 


शु 
q 
R 
Å 
, 
VA 
| 
Va 
र 





EC-0 In Pie Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





| 
। R 
$ 
a 
| 
Y 
> 
र 


॥७९॥ तक्षकासारखा मैत्र जोडला ॥ RAS नवनागसहस्रबळा ॥ शीघ्र लागा चरणकमढा॥ 
चित्रांगदाचे जाऊनी ॥२८०॥| न ऐकाल माझ्या वचना ॥ तरी आतांचि घेतो प्राणा ॥ तक्षके 
पाठविलें आपणा ॥ पारिपत्याकारणें हो ॥८१॥ ऐसें वचन ऐकोनि ॥ शत्रु भयभीत मनीं ॥केली 
बुद्धी जाणोनि ॥ शरणागत रिघावें ॥८२॥ जरी करूं बलात्कार ॥ तरी होईल संहार ॥ लोकांत 
निंदा होईल फार ॥ प्राण जाईल आपुला ॥ ८३ ॥ ऐसें विचारोन मानसीं ॥ बाहेर आणिती 
इंद्रसेनासी ॥ नाना वस्ने आभारणेंसी॥ सिंहासनी बैसविला ॥८४॥ सकळ विनवीती त्यासी ॥ 
अपराध घडला आम्हांसी ॥ प्राण राखा वेगेसी ॥ म्हणोनि चरणीं लागले ॥ ८५ ॥ राया 
इंद्रसेनासी ॥ तक्षकपुत्र सांगे त्यासी ॥ तुमचा पुत्र आला हषी ॥ वासुकीनें तारिला ॥ ८६॥ 
ऐकोनी राव संतोषी ॥ आठवूनि अधिक दुःखास ॥ मूच्छो येवोनी धरणीसी ॥ पत्नीसहित 
पडियेला ॥८७॥ नागकुमारें उठविलें त्यासी ॥ दुःख कासया करा हर्षी ॥ येईल पुत्र भेटीसी ॥ 


त्वरे करोनि आतांचि een मग राव अतिहर्षी ॥ बोलावित मंत्रियांसी ॥ नगर शुंगारावयासी॥ 


निरोप दिधला तये वेळीं॥८९॥ ऐसा निरोप देवोनी ॥ भेटा निघाले स्वसेन्यीं ॥ सकळ दायाद 
स्वजनीं ॥ मनोभावें करोनियां 39 ०॥ मंत्री पुरोहितांसाहित ॥ निघाले लोक समस्त ॥ कौतुक 
पाही म्हणत ॥ मेला पुत्र केसा आला ॥९१॥आनंद झाला सकळिकां॥ राव मनीं महा हरिखा॥ 
पाहीन म्हणे पुत्रमुखा ॥ अति आवडीनें अवधारा ।।९२॥ वाद्ययंत्रांचा अति गजर ॥ नगरलोकां 
संतोष थोर ॥ करिताती जयजयकार ॥ अतिउल्हासें करूनिया ॥ ९३ ॥ ऐशापरी पुत्रासी ॥ 








4 र ; ळू $ प्र Nå | ध 
€60- In Public Domain: Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ञ ञ + EEE 


३५१ 


























भेटी झाली रायासीं ॥ चित्रांगद पितयासी ॥ नमस्कारी साष्टांगें ॥ ९४ ॥ अतिग्रेमें पुत्रासी ॥ 
आलिंगी राव त्वरेसी ॥ सदगदित Hardt ॥ नेत्री अश्र वाहती ।।९५॥ पुत्रासी म्हणे इंद्रसेन I 
आलासी बाळा माझा प्राण ॥ श्रमलों होतों तुजवीण ॥ म्हणोनि सांगे दुःख आपुलें ।९६॥ माता 
तया आलिंगोन॥दुःख करी दारुण | विनवी तो तिये कर जोडोनि॥मजनिमित्त कष्टलीसी॥९७॥ 
पुत्र नव्हे मी यथाथ ॥ दुःखससुद्र निश्रांत ॥ तुम्हां दुखविलें कीं बहुत ॥ न दिलें सुख 


तुम्हांतें ॥९८॥ आपण जावोनी पाताळी ॥ राहिलों सुखें शेषाजवळी ॥ तुम्ही कष्टलीत शोकानळीं ||. 


देवें केलें विपरीत ॥ ९९ ॥ काष्टापरी अंतःकरण ॥ माझें असे कीं सत्यपूण ॥ मातापिता त्यजिती 
प्राण ॥ पुत्रशोकें करोनी ।। ३०० ॥ मातापितयांचें दुःख ॥ जो नेणें तोचि शतमूखे ॥ उत्तीर्ण 
व्हावया अशक्य ॥ स्तनपान एक घडीचे ॥१॥ मातेविण देव देखा ॥ पुत्रासी नाहीं विशेखा ॥ 
ऋण उत्तीणे नव्हे ऐका ॥ माता केवळ मृडानी ॥२॥ दुःख देत जननीसी।। तो जाय यमपुरीसी॥ 
पुत्र नोहे त्याचे वंशीं ॥ सस जन्मीं दरिद्री ॥३।। ऐसें मातेसी विनवूनी।। भेटतसे तो भाउबहिणी॥ 
इष्ट सोयरियालागोनी ॥ प्रधानासमवेत नागरिकां nel इतुके झालीयावरी ॥ प्रवेश केला नगरा- 


भीतरी ॥ समारंभ केला अति थोरी ॥ पावले निजमंदिरा॥५॥ तक्षकाचे पुत्रासी ॥ गोरविलें 


सन्मानेसी ॥ वस्ने भूषणे रत्नेंसी ॥ इंद्रसेन अतिप्रीती ॥६॥ चित्रांगद सांगे पितयासी॥ तक्षक 
वांचविलें आम्हांसी ॥ रक्षूनिया प्राणासी ॥ द्रव्य RIS अपार ॥ ७॥ सुंदर वस्र आभरणें ॥ 
Radi होतीं तक्षकानें ॥ पिता देखोनी संतोषानें ॥ म्हणे धन्य तक्षक VEN निरोपिलें नाग- 


i 
भ्‌ : > 
७-0. {lic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
få >> AN EE तट on eds PS vår 55253 "TOROS 


क 


AN 
E 
OÑ 








pinen: 





[3 
च्‌ 
रि 
q 
å 
\ 
V 
4 


i ooo C-O. Tn Publie Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University 


तिनें आराधिला शंकर I तेणें कंकणचुडे स्थिर ॥ तेणें वांचला माझा पुत्र | शंकरकृपेकरोनी ॥१ १॥ 


निघाला॥ सीमंतिनीचे वेभबाला ॥ जोडा नसे त्रिथुवनीं ।। १९॥ मग जावोनी नगरासी ॥ राज्यीं 





४ त 


कुमारासी । बोळविलें तयासी ।। मृत्यू पाठविले वेगेसी ॥ चित्रवम्यीचे नगरांत ॥ ९ ॥ राव म्हणे | 
तये वेळीं सून माझी देवें आगळी ॥ तिचे धर्मे वांचला बळी ॥ पुत्र माझा अवधारा ॥ ३१० ॥ 
म्हणोनि पाठविलें वेगेसी ॥ लिहोनियां वतेमानासी ॥ चित्रवमोरायासी ॥ इंद्रसेन रायानें ॥१२॥ 
हेर निघाले सत्वरी ॥ चित्रवम्योचिया नगरीं॥ व्यवस्था सांगितली बरी ॥ चित्रांगदाची 
शुभवाता ॥१३॥ संतोषोनियां तो राजा ॥ करिता झाला महाबोजा। दाने दिधलीं अपार द्विजां ॥ 
रत्ने भूषणे हेरांसी NI १४ ॥ इंद्रसेन राजा सत्वर पुनरपि करावया वऱ्हाड थोर ॥ चित्रांगद 
बडिवार ॥ सेना घेवोनि निघाला ॥१५॥ महोत्साह झाला थोर ॥ वऱ्हाड केलें धुरंधर ॥ चित्रांगद 
प्रीतिकर | सीमंतिनी भेटला ॥१६॥ पाताळींची अमोल्य वस्त ग्राणेश्वरीसी लेववित ॥ पाजिता 
झाला HAT महानंद प्रवतेळा ॥ OL कल्पदृक्षफळ देखा ॥ देवोनि तोषविला नायका ॥ अमोल्य 
बस्त्राभरणीं देखा | दश योजन तेज फांके ॥१८॥ ऐसा उत्साहे विवाह केला ॥ आपुल पुरीसी 


स्थापिले पुत्रासी ॥ दहा सहस्र पूर्ण वर्षी ।। राज्य केलें चित्रांगदें ॥३२०॥ सीमंतिनी करी aaret 
उपवास सोमवारासी ॥ पूजिलें गोरीहरासी ॥ म्हणोनि पावली इष्टार्थे ॥ २१ ॥ ऐसें विचित्र 
असे व्रत ॥ म्हणोनि सांगे श्रीगुरुनाथ ॥ ऐका सुवासिनी म्हणत ॥ अतिप्रीती निरोपिलें।॥।२ Qu 
ऐसे करीं बो आतांत्रत॥ चुडेकंकणे अखंडित कन्या पुत्र होती प्राप्त। आमुचे वाक्य अवधारी॥२३॥ ३५३. 
NE 









































आश्चुचा तूं प्राणनायक ॥ तुजवांचुनि नेणों आणिक ॥ तव स्मरणे सकळिक ॥ म्हणोनि 


चरणीं लागली ॥ २५॥ श्रीगुरु म्हणती तयांसी ॥ आझुचे निरोपें करा ऐसी ॥ ब्रत आचरा |, 
सोमवारासी ॥ तेचि सेवा आम्हां पावे ॥ २६ ॥ निरोप घेऊनि श्रीगुरूचा ॥ नेम धरिला |a| 
सोमवाराचा ॥ भेटीलागीं तयाच्या॥ माता पिता पावली ।। २७॥ ऐकोनिया कन्यापुत्रवाता ॥ y 
संतोषली त्याची माता ॥ द्रव्य वेंचिलें RRT समाराधना ब्राह्मणांसी ॥ २८॥ पूजा करिती 
श्रीगुरूसी || आनंद अति मानसीं ॥ समारंभ दिवानिशीं ॥ बहुत करिती भक्तीने २९॥ ऐशापरी 
बंदोनी ॥ श्रीगुरूचा निरोप घेऊनि ॥ गेली ग्रामा परतोनी ॥ ख्याती झाली चरू राष्ट्री ॥३३०॥ 
पुढें त्या दंपत्यासी ॥ पांच पुत्र शतायुषी ॥ झाले आशीवोदेंसी॥ श्रीगुरूरायाच्या ॥ ३ १॥ प्रतिवर्षी 
दशेनासी ॥ द॑पत्ये येती आनंदें ॥ ऐसें शिष्या परियेसी ॥ श्रीगुरूचें माहात्म्य ॥ ३२॥ ऐसे 
श्रीगुरुषरित्र ॥ सिद्ध सांगे पवित्र ॥ नामधारक प्रीतिपात्र॥ ऐकतसे अवघारा ॥३३॥ गंगाधराचा 
नंदन ॥ सरस्वती विनवी भक्तीने || माझी परंपरा जाण।। नरसिंहसरस्वती ॥३४॥ ऐसा वरदमूती 
देखा ॥ सकळ जन तुम्ही ऐका ॥ प्रसन्न होईल तत्काळिका।। न धरावा संदेह मनीं ॥३५॥ साखर |V 
खाद्य म्हंणावयासी ॥ उपमा द्यावी कायसी ॥ मनगटाचे कंकणासी ॥ आरसा कासया पाहिजे | 
॥३६॥ प्रत्यक्ष पाहतां दृष्टांतेंसी ॥ प्रमाण कासया परियेसी ॥ ख्याती असे भूमंडळासी ॥ कीर्ति ४ 


I श्रांगुरु यतीची॥३७॥ ऐका हो जन समस्त ॥ सांगतों मी उत्तम हित ॥ सेवा करितां श्रीगुरुनाथ ३५४ 





CC-0. In Pu 


mme 

















धणीवरी सकळिक NIR SL श्रीगुरुचरित्र कामधेनु ॥ ऐकतां होय पतित पावनु ॥ नाम ज्याचें काम- 
घेनु॥तो चितिले पुरवीत॥२४ ०॥इति श्रीुरुचरित्रासृत॥सीमंतिनी आख्यान विख्यात प्रश्‌ 


श्रीनारिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे सीमंतिन्याख्यानकथनं नाम पंचत्रिंशो ऽध्यायः। 
ओव्या ॥ ३४१ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 








oC EE0nPublicDomain-KavikulguruKalidasSanskritUniversityRamtekCollection Oe अ 
































h DY FR 4 Då 


pa yrr yT 


३३६३ 





> 
e 


Å NTN IONS ONENESS 








॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ शिष्योत्तम नामकरणी ॥ लागे सिद्धाचिये चरणीं ॥ विनवीतसे कर | अ 
जोडोनी ॥ भक्तिभावेंकरूनियां ॥ १ ॥ जयजयाजी सिद्धमुनी ।। तूंचि तारक या | 
भवाणी ॥ तूंचि होसी ब्रह्मज्ञानी ॥ अविद्यातिमिरभार्कर ॥ २ ॥ मायामोहरजनींत ॥ 
होता आपण निद्रिस्थ ॥ कृपासागर श्रीगुरुनाथ ॥ जागृत केला आम्हांसी 3 ॥ तिमिर 
हरणाभास्करु ॥ तूं भेटतांची गेला अज्ञानअंधारु ॥ कडे केले भवसागरु ॥ चिन्मयात्मा सिद्ध- 
मुनी ॥ ४ ॥ ऐसें म्हणोनि सिद्धासी ॥ विनवी शिष्य भक्तासी ॥ गुरुमूर्ती संतोषी।। अभयकर 
| देतसे ॥५॥ gå चरित्र केवीं झालें ॥ विस्तारावें स्वामी वहिलें ॥ मजला स्वामींनी कृतार्थ केलें ॥ 
|| ज्ञानामृत प्राशवून ॥ ६ ॥ कथामृत ऐकतां श्रवणी ॥ तृप्ती न होय अंतःकरणीं ॥ निरोपावें 
| विस्तारोनी॥ म्हणोनि चरणीं लागला NON सिद्ध म्हणे नामधारका ।। पुढील कथा झाली ऐका॥ 
| एकचित्ते तुम्ही भाविका ॥ ज्ञान होय समस्तांसी ८॥ गाणगापुरी. असतां श्रीगुरु ॥ महिमा 
G| वाढला अपरंपारु ॥ बोलत असे विस्तारु॥ तावन्मात्र सांगतसे ॥ ९॥ महिमा एकेक सांगतां 
| विस्तार होईल बहुकथा ।। अवतार श्रीहरी साक्षाता ॥ कवण शके बर्णावया ॥ ol] तया गाणगा- 
| पुरांत॥ होता विग्र. वेदरत ॥ विरक्त असे बहुत ॥ कममार्गे वतेतसे ॥१ १॥ न थे प्रतिग्रह म्हणे 
9 पराज्नार्सी जावो नेणें असत्यवाद मिथ्या भाषणे ॥ अनुवाद आपण न करीत ॥ १२ ॥ नित्य 
| शुष्क भिक्षा करी ॥ तेणे आपण उद्र भरी ।। तयाची असे घरीं नारी ॥ क्रोधवंत परियेसा ॥१३॥ | 
२! ४) RET तो ब्राह्मण | कंठी संसार सामान्यपणे ।। अतिथिअभ्यागताविणें ॥ न घेई अन्न सर्वदा ३५७ 














je EE व å ekorn RIE mnd te m: 
ल्क pe = 



































आ सस 





॥१४॥ तया ग्रामी प्रतिदिवशीं ।। विग्र येती समाराधनेसी । सहस्रसंख्या ब्राह्मणांसी fer |अ 
घालिती परोपरी ॥ १५ ॥ तया ग्रामी विग्रदंपत्य ॥ सुखें जावोनि भोजन करीत ॥ येऊनि सवे 
| सदनीं स्तवित ॥ अनेक परींचीं पक्वान्ने UREN ऐकोनि तया विग्राची नारी ॥ नानापरी दुःख 
| करी ॥ परमेश्वरा श्रीहरी ॥ म्हणोनि चिंती मनांत No केसे देव आपुलें हीन ॥ नेणें St 
ऐसें अन्न ॥ दरिद्री पतीसी वरून॥ सदा कष्ट भोगितसे ॥१८॥ पूर्वजन्मीचे आराधन ॥ तेसा 
आपणांसी पती हीन ॥ सदा पाहे दरिद्रपणें॥ बर्ततसे देवराया ॥ १९॥ समस्त वित्र ख्रियांसहित।। 
मिष्ट परान्न भोजन करीत ॥ पूवेजन्मींचें सुकृत ॥ केलें होतें समस्तीं।२०॥। आपुला पती दैबहीन॥ | 
कदा नेणें परान्रभोजन ॥ काय करावें नारायण ॥ म्हणोनि चिंतीं मनांत ॥ २१ ॥ वर्ततां ऐसें | 
तया स्थानीं ॥ आला विग्र महाघनी ॥ अपरपक्ष करणे मनीं ॥ म्हणोनि आला परियेसा॥२२॥ |: 
तया स्थानीं विप्रासी ॥ आमंत्रण दिलें परियेसी ai त्यांच्या ख्रियांसी ॥ आवंतिलें तिहीं परीसा 
॥२३॥ देखोनि ते विप्रवनिता॥ पतीजवळी आली त्वरितां॥ सांगती झाली विस्तारतां॥ आमंत्रण | 
ब्राह्मणांचे ॥ २४ ॥ अनेक तऱ्हेची पकवाज्ञें॥ देती बस्ने परिधान ॥ अपार दक्षिणा द्रव्यदानें ॥ ; 
देताती ऐके प्राणेश्‍वरा ॥ २५ ॥ यास्तव स्वामी अंगिकारणें ॥ अथवा आपणां निरोप 
£ देणें ॥ कांक्षा करिते माझें मन ॥ अपूर्व अन्न जेवावे ॥ २६ ॥ ऐकोनि तियेचें वचन ॥ | 
निरोप दिला त्या ब्राह्मणे ॥ सुखें जावें करी भोजन ॥ आपणां न घडे म्हणतसे ॥ २७॥ 


निरोप घेऊनी तया वेळीं ॥ गेली तया गृहस्थाजवळी।॥। आपण येऊं भोजनकाळीं ॥ म्हणोनि पुसे ३५८ 





SN CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ` 
8 = i ær प tn 9 Į kj rane ~ am 






























































तयासी ॥२८॥ विप्र म्हणे तियेसीं॥ आम्ही सांगूं दंपतीसी ।। बोलवी आपुल्या पतीसी॥ तरीच 


मनीं ॥ काय करावें म्हणोनियां ॥३ ०॥ म्हणे आतां काय करणें ॥ कैसें देव आपुलें उणे ॥ बरवे 
अन्न स्वप्नीं नेणे ॥ पतीकरितां आपणासी॥३१॥विचार करूनि मानसीं।।आली नृर्सिहगुरूपासी॥ 
नमन करी साष्टांगेसी ।। अनेकपरी विनवीतसे ३२ ॥ म्हणे स्वामी एक करणें॥ बरवें अन्न कधीं 


पती नायके वचनासी ॥ न वचे कधीं परान्नासी ॥ काय करूं म्हणतसे ॥३४॥ स्वामी आतां कृपा 
करणें ॥ माझ्या पतीतें सांगणें॥ बरवी येताती आमंत्रणें। अन्न वस्र देताती ॥३५॥ ऐकोनि तियेचे 
वचन ॥ श्रीगुरुमूर्ती हास्यवदन ॥ बोलावूनियां तत्क्षण ॥ सांगती तया द्विजासी॥ ३६॥ श्रीगुरु 
म्हणती तयासी ॥ जावें तुम्हीं आमंत्रणेसी ॥ तुझे ख्ियेचे मानसीं॥ असे मिष्टान्न जेवावे ॥ ३७ N 
तिचे मनींची वासना ॥ तुवां पुरवावी कारणा ॥ सदा sa अंतःकरणा ॥ कुलख्त्रियेंसी असो नये 
॥३८॥ ऐकोनि श्रीगुरूच वचन ॥ नमन करी तो ब्राह्मण विनवीतसे कर जोडून ॥ म्हणे आपणा 
नेम असे॥३९॥ गुरूवचन जो न करी ॥ तो पडे रोरव घोरी ॥ निरोप तुमचा माझ्या शिरीं ॥ जाईन 
त्वरित म्हणतसे॥ ४ ०।।पुसोनिया श्रीगुरूसी ॥ आलें दंपत्य आमंत्रणासी। आनंद झाला बहुवर्सी॥ 
तया ARAT ॥ ४१ ॥ पितृनाम उचारोन॥ संकल्प करी तो ब्राह्मण | अनेक परींचें मिष्टान्न ॥ 








eco PublicDomain KavikmigurekKalidasSanskritUniversityRamtekColleetion = —— 





आपुल्या गृहा यावें॥२९॥ ऐकोनी तयांचें वचन ॥ झाली नारी खेदें fa विचार करी आपुले | 


नेणें॥ आपुल्या पतीस सांगणें ॥ भोजना जावें बिग्राघरीं॥३३॥ सांगूं म्हणती दंपतीसी ॥ माझा | 
V 


वाढिती तया दंपतीसी ॥४२।| भोजन करितां समयासी॥ दिसे विपरीत तियेसी श्वानशुकर ३५ 


औ-- re gjen mn fn मम > eee जज >” न nnn 4 ; Sn 

































































' कैसें सुख परान्नासी ॥ सदा दुखविरी पतीसी ॥ पुरले | मनोरथ ॥ ४८ ॥ ऐसे वचन 


करणें स्वामिया ॥ ५० ॥ चिंता करी द्रिजवरु ॥ म्हणे खामी काय FE ॥ दोष न 
' होता माझे मनीं ॥ मिळाली खी वेरिणी ॥ दोष आपणां घडविले ॥ ५२ ॥ ऐकोनी तयाचें | ८ | 


कधीं न वचे परान्नांसी ॥ वर्तेल तुझ्या वाक्यासरसी ॥ न करी चित्ता मानसी ॥ दोष तुज नाहीं 
| जाण ॥ ५४ ॥ आणिक एक सांगेन तुज ॥ जेणें धमे घडती सहज || अडला असेल एखादा 






होते ब्राह्मण ।। समस्तांसी सांगतसे I ४४ ॥ ऐसेपरी पतीसहीत ॥ भारी चिताक्रांत ॥ पतीस 

सांगे वृत्तांत।इवानउच्छिष्ट जेविलेती ne ख्नियेसी म्हणे तो ब्राह्मण ॥ तुझेनि आपुलें देवहीन ।। | 
घडलं आपणांसी परान्न ॥ उच्छिष्ट शवानशूकरांचे ॥४६॥ ऐसें Aref fatet आलीं दोघें 
श्रीगुरुपाशीं I नमन करिती भक्तीसी ॥। ऐका श्रोते एकचित्ते Neon श्रीगुरू म्हणती तियेसी॥ 


ऐकोनी ॥ लागे नारी श्रीगुरुचरणी ॥ विनबीतसे कर जोडोनी ॥ क्षमा करणें स्वामिया ।।४९॥ 


मंदमती आपणांसी ॥ दोष घडविले पतीसी ॥ नेलें आपण परान्नासी ॥ क्षमा 
घडला अपारु ॥ त्रतभग झाला म्हणोनि ॥ ५१ ॥ परान्न मी न घेई म्हणोनि ॥ संकल्प 
वचन ॥ श्रीगुरु म्हणती हांसोन ॥ पुरविली et वासना ॥ आतां तिचें मन थालें ॥ ५३ ॥ । ९ 


३६० 


OA 


Ra ॥ देवपितृकमेविणें॥। ५५ ॥ कोणी न मिळे विप्र त्यासी ॥ जावें तेथें भोजनासी ॥ जरी 
तेथें तूं न जासी ॥ अनंत दोष असे जाण ॥ ५६ VÅGER वचन ऐकोन । साष्टांगीं करी 





(९-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


3 se > SN स व ५53 कर 
5 Je < > t $ 


i s + = क्क < ह 


नमन I विनवीतसे कर जोडून ॥ विनंती माझी परियेसा ॥५७॥ अन्न ध्यावें कवणे घरीं ॥ |अ 
घडती | दोष कवण्यापरी ।॥ जाऊं नये कवण्या grå ॥ निरोपावें स्वामिया ॥ ५८ ॥ विप्रवचन 
ऐकोनी ॥ श्रीगुरु सांगती विस्तारोनी ॥ सावध मन करोनी ॥ ऐका श्रोते सकळिक ।।५९॥ श्रीगुरु ७८ 
म्हणती विम्रासी । अन्न घ्यावया घरें पुससी ॥ शुरुभवनादिकीं हीं ॥ जावें शिष्यवर्गापरी।६०॥ | 
वेदिकादि faat ।। मातुळांश आपुला va ॥ महेश्वर साधुजण थोर ॥ तया vÅ अन्न 
जेवावे ॥ ६१ ॥ अडला विप्र त्राह्मणाविणें ॥ त्याचे घरीं घ्यावें अन्न ॥ करावें गायत्रीः 
जपन ॥ दोष जाती अवधारा ॥ ६२॥ विग्र म्हणे श्रीगुरूसी ॥ विनंती माझी परियेसी ॥ 
निषिद्ध अन्न सांगा आम्हांसी ॥ कवण्या घरीं घेऊं नये ॥ ६३ ॥ श्रीगुरु सांगती ब्राह्मणासी ॥ 

| 











अन्नवजित घरें ऐसीं ॥ अपार असे स्मृतिचंद्रिकेसी ॥ ऋषिसंमतें सांगेन ॥ ६४ ॥ नित्य 
मातापितयांसी ॥ सेवा घेती जे अतिदोषी ॥ AG नये त्या सदनासी ॥ घनलोभिष्ट द्विजाघरी 
॥६५॥ कलत्र पुत्र कष्टवोनी ॥ धर्म करी विप्रांठागोनी ।। अन्ननिषेध तया भुवनी ॥ दोष 
घडती जेविल्या॥ ६६ ॥ गर्विष्ठ चित्रिक शस्त्रधारी ॥ विप्र होवोनी मछयुद्ध करी ॥ 
वीणावाद्यं ज्याचे घरीं ॥ न घ्यावें अन्न em ॥ ६७!। बहिष्कारी विप्राघरी ॥ y 
याचकवृत्तीनें उदरपूर्ती करी ॥ अन्न वजोवें तया घरीं ॥ आत्मस्तुति-परनिदका ॥ ६८ ॥ 
बहुजन एक अन्न करिती ॥ पृथक्‌ वेश्वदेव न करिती ॥ वर्जावी अन्ने विप्रजातीं ॥ महादोष | 
बोलिजे ॥ ६९ ॥ गुरु होवोनी समस्तांसी । आपण मंत्र उपदेशी ॥। शिष्य रहाटे दुवेत्तीसी ॥ ३६१ 


KRRRRRRRRRRRRRRR A G A A 


























TE 07: | — 





2 र Eten 












































त्या शुरुघरीं जेवूं नये ॥ ७० ॥ क्रोधवंत ब्राह्मण असे ॥ अन्न न ] गृहीं ऐसें ॥ स्रियसा |* 
वजितां पुरुष असे ॥ जेवृं नये तया घरीं ॥ ७१॥ धवनगर्वी तामसाघरीं ॥ क्रूर निर्दय 
व्यभिचारी ॥ दांभिक दुराचारी विग्राघरीं॥ अन्न तुम्हीं वजीवें ॥ ७२॥ पुत्र पितयातें 
सोडोनी ॥ वेगळा असे जो ब्राह्मणी Masi अन्न angst ॥ महादोष बोलिजे॥ ७३ ॥ | 
ख्रीजित असे एखादा जरी ॥ विश्न सुवर्णापहार करी ॥ टिके बोल चोरी करी॥ तया घरीं न | 
Fart ॥७४॥ खळराजसेवका घरीं II लोहकाष्ट छेदन KU वस्नधूत रजकाघरी।। दान न घ्यावें | 
्राह्म्णे।।७५॥। रोगी सेवकाचे घरीं ॥ मद्यपनि करी त्या नराघरीं ॥ वेश्या असें जया नारी।। दान 
AX न घ्यावे ॥७६॥ तस्करविद्या असे ज्यासी ॥ द्रारपाळ व्यापारितां घरांसी ॥ न घ्यावें अन्न 


गु 
& 

zi 

रि 

A 

र; कुलांलासी ॥ महादोष बोलिजे ॥७७॥ द्रव्ये घेवोनि शुद्राघरी | अध्ययन सांगे द्रिजवरी ॥ अन्न 
| बजीवें तया घरीं ।। Set विकिती ब्राह्मण जे ॥७८॥ भगवतकीतेन नाहीं घरीं ॥ जे Fant 
व 


दान करी कदा काळीं ।। पितकम वर्जितां कुछीं॥ तया घरीं न जेवावे ॥८०॥ दंभाथोनें जो जप 
करी ॥ अथवा काम्यरुपें जरी ॥ द्रव्यें घेवोनि जप करी ॥। तया घरीं जेवूं नये ॥८ १॥ ऋण देऊन 
एखाद्यासी ॥ उपकार करी परियेसी ॥ द्रव्य सांचवी कालांतरेंसी I तया घरीं जेवूं नये VERN 
विश्वासघातकी नराघरी।। अनीति पक्षपात करी ॥ स्वधमे सांडी दुराचारी ॥पूर्वजमा्ग सोडिल्यासी || 
।८३॥ विद्वज्जन ब्राह्मणासी ॥ एखादा मूख,अतिद्वेषी ॥ अन्न वजावें तुम्हीं त्यासी ॥ परनिंदा नित्य ३६२ 





va 
Va 
अतिनिष्ठुरी ॥ स्नानाविण भोजन करी ॥ तया घरीं जेवूं नये।। ७९॥ न करी संध्या सायंकाळी ॥। ; 
धट 
४० 


\ 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
— aa 5tn 5 ` क sf 


SES Ws 
A 














करी ॥८४॥ कुळदेवत मातापिता ॥ सोडूनि जाय तो परता ॥ आपल्या गुरूसी दूर त्यागितां॥ 

जेवूं नये तया घरीं॥८५॥ गोब्राह्मण वध करी ।। rene असे नर जरी ॥ अन्न घेतां दोष भारी ॥ 

श्रीगुरु म्हणती बिग्रासी॥८६॥ आशाबद्ध सदा नर॥ करोनि घरीं एकाचे द्रार॥ दान देता घर्जी . 
नर॥ तया घरीं वजोबें ॥८७॥ समस्त यातींस शरण तोचि चांडाळ होय जाण॥ घेऊं नये त्याचे | J 
अन्न ॥ नमन न करीं विप्रांसी cec आपुल्या कन्याजामातेसी॥ क्रोधेकरूनि सदा द्वेषी ॥ न 
जेवावे अन्न त्या घरासी॥ निपुत्रिकाचे घरीं देखा॥८९॥ पंचमहायज्ञकरी आपण ।। आणिकाचे 
घरीं अन्न। परपाक करी तया नाम जाण॥ तया घरीं जेवूं नये US ०॥ विवाह झाला असतां 
आपण ॥ पंचमहायन न करीं ब्राह्मण ॥ परपाकनिवृात्त नाम जाण॥ न जेवार्वे तया घरीं ॥९ १॥ 
घराच्या अन्नाचे दूषण करी ॥ परान्नाची स्तुति करी ॥ अन्न वजोवें तया घरीं ॥ श्वपच नाम तयाचें 
॥९२॥ भाणसपणे उद्र भरी॥ अन्न घेतां तया घरीं॥ डोळे जाती अवधारी ॥ आंधळा होय 
अल्पायुषी ॥९३॥ बधिर होय शरीरहीन ॥ स्मृति मेथा जाय जाण ॥ घृति शक्‍ती होय हीन N 
माणसासे घरीं जेवू नये।९४।॥ परगृहस्थधर्म असे आपण| दानधमे न करी जाण ॥अद्रेतशाख्र Å 
जाणे॥ तया घरीं FÅ नये।।९ ५)| परगृही वास करी आपण। परान्न जेवी जो ब्राह्मण॥। त्याचें fa 
असे पुण्य ॥ यजमानासी जाय देखा UKEN तया यजमानाचे दोष ॥ लागती त्वरित भोजनस्पशे॥ 
त्याचि कारणें निषिद्ध असे ॥ परान्न तुम्ही वजोबें on भूमी सुवर्ण गोदान ॥ गज वाजी 
रत्नदान॥ घेतां नाहीं अति दूषण ॥ अन्न घेतां महादोष असे ॥९८॥ समस्त दोष परान्नासी॥ ३ 








न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्छ्छ््ल्छ्द ua Få ae 





——— 











ee fr PrblieDornain-Kavilelgaru-Kalidas-Sanskrit University Ramtek Collection... . $. —.. 

















TTI i GE re 














घडती देखा ब्राह्मणांसी || तेसेचि जाण परख्तियेंसी || संग केलीया नरक होय ॥९९॥ परगृहीं |अ 


वास करितां॥ जाय आपुली लक्ष्मी त्वरिता॥ अमावास्या दिनीं परान्न जेवितां॥ मासपुण्य जाय |. 
देखा।।१ ० ०॥ अगत्य जाणें परान्नासी ॥ न बोलवितां जात संतोषी॥ जाता होती महा दोषी॥ 
शूद्रे बोलवितां जाऊं नये ।॥।१॥ आपुल्या कन्येच्या घरासी।। जाऊं नये भोजनासी ॥ पुत्र झालिया 
कन्येसी ॥ सुखें जावें अवधारा ॥२॥ सरर्येचंद्रग्रहणासी N दान घेऊं नये परियेसी sva अथवा 
मृत सतकेसी ॥ जेवू नये परियेसा ॥३॥ त्राह्मणपणाचा आचार ॥ कवण रहाटे द्विजवर ॥ तेसें 
जरी करिती नर॥ त्यांसी केचे देन्य असे॥४॥ समस्त देव त्याचे हातीं॥ अष्टसिद्धी साधती॥ 
sang जे आचरती॥ कामधेनु तया घरीं ॥ ५॥ विग्र भदे बहु व्यापिले ॥ आचारकम | 
सांडिलें॥ त्याचि कारणें दरिद्री झाले ॥ स्वधर्भनष्ट होवोनियां ॥ ६ ॥ विग्न विनवी स्वामीसी ॥ 
आमुची विनंती परियेसी सकळ आचारधमांसी॥ निरोपावें दातारा ॥७॥ गुरुमूर्ती कुपासागरा।॥ | 
त्रिमृर्तीच्या अवधारा I भक्तजनांच्या आधारा॥ निरोपावे आचार ॥८॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी।। 
ब्राह्मणाचा आचार पुसती || सांगेन आतां बिस्तारेंसी॥ पूर्वी ऋषी आचरले जो ॥९॥ नेमिषा- 

रण्यीं समस्त ऋषी av करिती बहु दिवशीं ॥ आला तेथें पराशर ऋषी ॥ समस्त तयासी | 
वंदिती।।११०॥ समस्त ऋषी मिळोनी ॥ विनविताती कर जोडोनी ।॥ ब्राह्मणाचा आचार गुणी ।! 

केवीं करावा म्हणती ते॥११।। आतां आम्ही विचार करितो ॥ तेणें संशय मनीं येतो Tee 
तुम्ही म्हणूनि पुसतो ॥ तुमचा उपदेश आम्हां व्हावा ॥१२॥ गुरुमुखावीण मंत्र ॥ ग्राह्य नव्हे ३६४ 


NINA ae ` CC-0. In Public omain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
es SN RES me > pue >> सच जज pp JET 7 7“ J Ls er छा ms mg 


— EEE an 

















HENS wo SIRES 





| अपवित्र ।। तैसा श्रीगुरु तू पवित्र ॥ आचार आम्हां सांगावे ॥ १३॥। पराशर म्हणे ऋषीसी | 
सांगेन आचार तुम्हांसी ॥ जेणें होय अप्रयासी ig पावती ॥ १४ ॥ त्रह्ममू्ती उठोनी 
श्रीगुरुस्मरण करोनी ॥ मग घ्यावा मति तिन्ही ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ॥ १५ ॥ मग स्मरावे 
नवग्रह ॥ पुण्य शोक निःसंदेह ॥ रत्नकुमार सनकसनंद्नसह॥। स्मरावे तथे वेळीं ॥१६॥ सहनारदः 
तुंबर देखा ॥ स्मरावे सिद्ध योगी ऐका ॥ सप्तससुद्र पवतादिका ॥ स्मरावे सप्त पितृदेवता i १७॥ 
सप्तऋपीते स्मरोनी ॥ सप्तद्वीप सप्त भुवनी N समस्त नामे घेऊनी ॥ ऐसें म्हणावे प्रातःस्मरण 

॥ १८ ॥ मग उठावे शयनाहुनी ॥ आचमन करोनी दोनी ॥ रघुशंकेसी जाऊनी ॥ शोचाचमन 

करावें ॥ १९ ॥ पराशर म्हणे ऋषींसी ॥ ऐका आचमनविधीसी ॥ सांगतसे 
विस्तारेसी ॥ जे जे समयीं करणें ऐका ॥ १२० ॥ स्नानापूर्वी नंतर दोनी ॥ उदक प्राशितो 
येणेंचि गुणीं॥ निजतां उठतां समयीं दोनी आचमनं करावी il २१ ॥ अधोवायु शुद्ध झालिया ॥ | 
ओखटें दृष्टि देखालिया ॥ दोनी वेळां आचसुनियां ॥ शुद्ध व्हावें परियेसी ॥ २२॥ भोजनापूर्वी G 
अपर दोनी।। जांभयी शिंकलिया दोनी ॥ लघुशंका शोचीं दोनीं।। आचमन करावें।। २३ जवळी 

उदक नसे जरी ॥ श्रोत्राचमन करा निर्धारी ॥ स्पशे करावा चक्षुःश्रोत्री ॥ येणें पवित्र परियेसा 5 

॥ २४ ॥ ब्राह्मणाचे उजवे कानीं ॥ सप्त देवता असती निशुणी॥ त्यासी स्पशिता तत्क्षणी आच- 5 
मनफळ असे देखा । २५ ॥ छोक।। अग्निरापशच ॥ चंद्रश्‍च वरुणार्केन्दुवायवः॥ विप्रस्य दक्षिणे 

४ | कर्णे नित्य तिएन्ति देबतः॥ २६ ॥ टीका ॥ त्या देवतांची नांवे ऐका॥ सांगेन ऋषी सकळीका २६५ 

















EE pst SER Pyle orainsRe på तु «Kavikulguru-Kalidas-Sanskrit University Ramtek Collection OOO . ss Fer जनन EG = ७ऋऋए॑ NN EEE | n 




















ERR RR RRRRRKRKRRRR 9 १ 


आशात्र xs >“ पर्स z ~ 


अग्नि आप वरुणाको ॥ वायु इंद्र असती ॥ २७ ॥ लघुशंकाचमन करोनि ॥ मानसिक स्नान |अ 


करूनी ॥ बैसावें शुची आसनी।। अरुणोदय होय तव।। २८ ॥ गायत्रीजपाव्यातिर्क्ति ॥ वरकड 
जपाचे पवित्र ॥ प्रकट होता अरुणोदित ॥ बहिभू मीसी जाइजे ॥ २९ ॥ यज्ञोपवीत कानी ठेवोनि ॥ 
डोइंस पल्लव बांधोनी ॥ जावे Aker कोनीं।। अधोमुखी बैसावें॥ १३०।।दिवसां बसावें उत्तरमुखीं॥। 
रात्रीस दक्षिणमु्खी ॥ मोन असावें अति विवेकी ॥। चहूंकडे पाहूं नये ॥३ १॥ खर्य चंद्र नक्षत्रासी ॥ 
पाहूं नये नदी आकाशीं ॥ खीजन लोकपरिवारासी ॥ पाहूं नये कवणातें ॥३२॥ शोचाविणें कास N 
घाली जरी कांस ॥ न काढितां रुघुशंका KUN त्यासी होय यमपुरी ॥ नरक भोगी अवधारा 
॥३३॥ जे ब्राह्मण उभे मुतती ॥ त्यांसी ऐका कवण गती ॥ त्यांचे अंगीं रोमें किती ॥ 
तावत्काळ वर्षे नरकीं पडतीं।।३४।। अगत्य घडे उदकाविण ॥ करूनियां गंगास्मरण || मृत्तिकेने 
शौच करणें ॥ भक्षणादि वजावें ॥३५॥ बहिभूमी घैसावयासी ॥ स्थळ सांगेन परियेसी ।॥। ऐका 
तात्पय सवे ऋषी ॥ म्हणे पराशर सर्वांस ॥ ३६॥ न ar पृथ्वीवरी॥ बैसिज पान 
गवताबरी ॥ हिरवीं पर्ण करावीं दुरी ॥ वाळल्या पानीं Hart ॥ ३७॥ मलविसजेन करूनि॥ 
उठावे हातीं शिश्न धरूनि॥ जवळपात्रापाशीं जाऊनी शोच करावें परियेसा ॥३८॥ मृत्तिका 
शोच करावयासी ॥ मृत्तिका न आणावी तुम्ही ऐसी॥ वारूळ मूषक गृहासी॥ नदीमधील आणूं 
नये ॥ ३९॥ ज्या मार्गी लोक चालती ॥ अथवा वृक्षाखालील माती ॥ देवालय क्षेत्र तीर्थी ॥ 


मृत्तिका आपण AS ॥ १४ ०॥ वापी कूप तडागांत॥ मृत्तिका आणितां पुण्य बहुत ॥ उदक करी ३६६ 


~ ~az ' --CC-0. In PubliggD main.Kavikulguru alidas Sanskrit University Ramtek Collection 4. - 
EE SE KNE == CE 


~ 





| 
å 
| 
i 


AE का जनक PEN 








लावावे | अपानद्वारी पांच स्वभावे ॥ एकेक हस्तासी तीन सप्त॥9 २॥एकेक पायासी सात गोळे॥ 
मृत्तिका लावावी सकळां।। आणिक सांगेन वेळां | ऋषी समस्त परियेसा ॥ ४३ ॥ मृत्तिका 
शोचविधान । मृत्रशंकेसी एक गुण ॥ बहिभूमीसी द्विगुण ॥ मैथुनातीं त्रिगुण देखा ॥४९॥ 
आणिक प्रकार असे देखा॥ करावें येणेप्रमाणे निका॥ जितुकें करीं गृहा ऐका ॥ द्विगुण करावें 
ब्रह्मचारी ॥ ४५ ॥ त्रिगुण करावें वानप्रस्थे ॥ चतुगुण करावें यती समस्त «ya करितां 
आचारातें ॥ धमं निषिद्ध होय देखा ॥ ४६ ॥ येणे प्रकारें दिवसासी ॥ रात्रीं याच्या अर्धेसी ॥ 
संकटसमयीं या अर्धेसी ।। मार्गस्थ अधे त्याहूनी ॥ ४७ ॥ व्रतबंध झालिया ब्राह्मणासी ॥ हाच 
आचार परियेसी ॥ उपदेश चहूं वणोसीं ॥ शोचविधी बोलिला ।।४८। शौच झालियानंतरी ॥ 
चूळ भरावी येणेपरी ॥ ब्राह्मण आठ वेळां भरी ॥ सहा भरावी क्षत्रियांनीं ।।४९॥ वैश्य चार शुद्र 
दोन वेळां ॥ येणें विधी भरा चूळा॥ शुद्धस्थानीं बसोनि far कुळदैवत स्मरावे ॥१५०॥ 
तृष्णी आचमन करावें ॥ नाम घेतां चोवीस आतळावे ॥ पुनः आचमन करावें ॥ त्याचा विधि 
सांगेन ।।५१॥। विप्ररक्षिणहस्तीं ॥ पांच तीर्थे विख्यात असती ॥ जैसें बोलिले असे स्मृती ॥ 
सांगेन तीर्थे अवधारा I ५२ ॥ अंगुष्ठमूळ तळहातेसी ॥ ब्रह्मतीर्थ अग्वितीर्थ परियेसा ad 
अंगुष्ठ मध्येसी ॥ पितृतीथ असे जाण ॥५३॥ चतुरंगुळ तळहस्तावरी॥ देवतीर्थं असे निर्धारी ॥ 
कनिष्ठिका भागोचरी ॥ ऋषीतीर्थ परियेसा ॥५४॥ तर्पण देव पितृ ऋषी ॥ जे स्थानीं तीर्थे 


| 














| erme 








ERTER ee 


करावीं हर्षी ॥ आचमन ब्रह्मतीर्थेसी॥ करा ब्राह्मण विद्ज्जन॥५५॥ ब्रह्मतीर्थं आचमन तिन्ही ॥ 
केशव नारायण माधव म्हणोनि ।। देवतीर्थे उदक सांडोनि ॥ गोविंद नाम उच्चारी ॥ ५६ ॥ 
विष्णु agaga हस्त धुवोनि ॥ दोन्ही त्रिविक्रम वामन गाला स्पर्शानी ॥ बिंबोष्ठ तळहस्त 
स्पर्शोनी ॥ श्रीधर नाम उच्चारा ॥५७॥ पुनरपि हस्ता हषीकेशी॥ पद्मनाभ पादटर्‍य स्पर्शी ॥ 
सव्य हस्त पंचांगुळेसीं ॥ दामोदर शिरस्थान ॥५८। चतुरंगुळ पृष्ठेसी ॥ संकषण घाणासीं॥ 
तजेनी आणि अंगुप्टेसी ।। म्हणा वासुदेव प्रद्यम्न।५९॥ gg अनामिकेसी ॥ नेत्रें श्रोतमंत्रेसी॥ 
कनिष्टिका अंगुष्ठेसी ॥ अच्युत नामा म्हणावें ॥ १६० ॥ पंचांगुळ उपेंद्र देखा ॥ हरी श्रीकृष्ण 
भुजा एकेका ॥ पांच अंगुळीं विधिपुर्वका ।। येणेपरी स्पशोवें ॥ ६१ ॥ येणें विधी संध्याकाळी N 
आणी करावे वेळोवेळीं अशकय अथवा संकटकाळीं॥ असती विधानें ऐक पा।। ६२ ॥ देवतीथ 
तिन्ही ध्यावें ॥ हस्त प्रक्षाळा गोविंद नांवें ॥ मुख प्रक्षाळोनो मंत्र म्हणावे ॥ संभ्याव्यतिरिक्त 
येणें गुणे ॥६३॥ विधान आणीक सांगेन ॥ देवतीर्थ घेऊन ।। गोविंदनामें हस्त धुऊन॥ ge 
स्पशोवे ॥ ६४ ॥ शूद्रादि ओवळीयासी ॥ स्पश होतां परियेसी आचमनविधि ऐसी ॥ गुरु 
म्हणती ब्राह्मणांतें ॥ ६५॥ भिजोनी आलिया पजेन्यांत ॥ द्विराचमने होय पुनीत ॥ 
स्नान भोजनांती निश्चित ॥ द्विराचसन करावें ॥ ६६ ॥ फलाहार भक्षण करितां | 
अथवा आपण उदक घेतां I आला असेल स्मशान हिंडतां ॥ द्विराचमने शुद्ध होय ॥ ६७॥ 
उदक नसे जवळी जरी ॥ श्रोत्राचमन करा निधोरी || आणीक असे एक परी ॥ तूष्णी आचमन 








| 
| 





RRRRRRRRRRRRRRRE 7 va aa. 





“> 


करावें ॥६८॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी ॥ आचमनविधि आहे ऐसी ॥ जे करिती भक्तीसी ॥ 


देन्य केचे तयां घरीं ॥ ६९ ॥ आतां सांगेन विधान ॥ करावया दंतधावन ॥ समस्त पर्वणी 


त्यजून ॥ प्रतिपदा षष्ठी बर्जावी ॥१७०॥ न करावें नवमी द्वादशीसी ॥ शन्यर्कमंगळवारेंसी ॥ 
आद्काळीं विवाहदिवन्नी ॥ करूं नये दंतधावन ॥ ७१ ॥ कंटकबृक्षशाखेसी ॥ ताड माड 
केतकीसी ॥ खजूर नारिकेल शाखेसी ॥ केल्या जन्म चांडाळयोनी ॥ ७२ ॥ खदिर करंज 
आघाडेसीं॥ ओदुंबराक वटशाखेसी ॥ अथवा वृक्ष करवंदेसी ॥ पुण्यवृक्ष ऐका तुम्ही ॥७३॥ 
fat द्वादशांगुलेसी ॥ नवांगुलें क्षत्रियांसी ॥ अष्टांगुलें वेश्यश॒द्रांसी ॥ दंतधावनकाष्ठ 
आणावे ॥७४॥ दंतथादनकाष्टेसी ॥ तोडितां म्हणावें मंत्रासी ॥ staude नाम परियेसी ॥ 
म्हणोनि काष्ठ तोडावें ॥ ७५ ॥ दंतधावन करोनि ऐसें ।। काष्ठ टाकावं नेऋत्य दिशं ॥ चूळ 


'भरोने द्वादश ॥ द्विराचमन करावें ॥ ७६ ॥ मग करावें प्रातःस्नान ॥ तेणें होय सरवसाधन। 


तेजोश्ल आयुष्यवर्थन ॥ प्रातःस्नान केलिया ॥ ७७ ॥ प्रज्ञा ताढे दुःस्वप्त नाशे ॥ सकळ दैवतें 
होती वश ॥। सोभाग्यसुखें होसी हर्षे ॥ दरिद्रचिता शोकहरण ॥७८॥ यती तापसी संन्यासी ॥ 
त्रिकाळ करावें स्नानासी ॥ ब्रह्मचारी विधीसी ।। एक वेळ करावें ॥ ७९ ॥ नित्य कोलिया 
पापनाश असे ॥ करावें याचि कारणें हर्षे ॥ ग्रहस्थे वानप्रस्थे विशेषें ॥ प्रातमेध्यान्हीं 


करावे ॥ १८० ॥ अशक्य संकट झालें जरी ॥ अथवा न मिळे निर्मळ वारी ॥ स्नान 


| करावयाची परी ॥ सांगेन ऐका ब्राह्मण हो ॥ ८१ ॥ अग्निस्नान भस्मस्नान ॥ अथवा करावें 


२४ 





| 
va 


å 


२६९ 


Å वायुस्नान ॥ करा विधाने मैत्रस्नान ॥ आपौहिष्ठा मंत्राने ॥ ८९ || आणीक स्नानफलं | अ 
असती ॥ ज्यास असेल भावभक्ती ॥ गुरुदेवता दशेनमात्रीं ॥ तीर्थस्नानफळ असे ॥ ८३॥ | 
अथवा दशेन मातापिता ॥ चरणतीथे भक्तीने घेतां ॥ अंगावरी प्रोक्षितां ॥ तीर्थस्नानफळ असे | 
॥ ८४ ॥ अथवा भिजेर पजेन्यांत ॥ उभा राहोनि वारा घेत ।॥ किंवा बैसावें धुळींत ॥ स्नानफळ 
असे देखा ॥ ८५ ॥ «len चांडालासी॥ जळस्नानें हो शुचीसी ॥ अथवा स्प होय शाद्रा- 
दिकांसी ॥ उपस्वान करावें CR दढ असेल तनु आपुलें ॥ खान मुख्य करावें IE ॥ संधिविग्रह 

' संकट मांडलें॥ उपस्नान करावें Co) प्रातःखान करावयासी ॥ शीतोदक उत्तमेसी ॥ अशक्ततता 

| असेल देहासी ।। उष्णोदकें करावें ॥ ८८ ॥ स्वभावे पवित्र असें उदक।। झालिया अग्निसंपर्क॥ 

| | पवित्र झालें उदक आधिक ॥ गृहस्थासी मुख्य असे ॥८९।। उष्णोदकस्नान करितां ॥ शीतोदक 

VI करा AAT I मध्ये करावें आचमन तत्त्वतां ॥ संकल्प तेथें म्हणावा । १९० ॥ घरीं खान 

करितां देखा | अघमर्षण करूं नका ॥ aa frå नये ऐका ॥ आपुले हस्ते करूनियां ॥९१॥ 

पुत्रात्साह संक्रांतीसी ॥ श्राद्वकाळ मृतदिवशीं॥। न करावें खान उष्णोदकेंसी ॥ अमावास्या 

| पोणिंमा ॥ ९२ ॥ खान करितां बांधा शिखा ॥ द्भ हस्ती aga ॥ मोन खान असें 
मुख्य ॥ कवणासवें न बोलावें ॥ ९३ ॥ आपोहिष्ठा मंत्रेसी ॥ गायत्री तीन म्हणा हर्षी ॥ येणें 

9 परी खानोदकासी ।। अभिमंत्रावें त्राह्मणें ॥९४॥ प्रथम शीतोदक घालोनी ॥ पश्चात्‌ उष्णोदक 

| मिळवोनी ॥ खान करावें प्रतिदिनी ॥ घरीं देखा।। ९५॥ अवधूत मंत्र म्हणोनि || अंगींचा मळ ३७० 





A 
= 


RRRRRRRRRRRRRR 








ikulguru Kalidas Sanskrit University-Ramtek- Collection sverte hD 
7 SNOT € are ५ Ne प 








काढोनी ॥ शुचिष्मंत स्नान करोनी॥ गंगा भागीरथी स्मरावी॥९६॥ आचमन करूनि आपण || 
देचस्यत्वा मंत्र जपोन ॥ धूतवस्न AGA I आणीक मंत्र जपावे ॥९७॥ अवधूत मंत्र म्हणतां ॥ 
वख उकलाबें त्वरितां ॥ उदुत्यं मंत्र म्हणतां ॥ वस्न सर्यासी दाखवावे $c अवहंतीवितन 
मत्रे ॥ चख नेसावीं पवित्र ॥ द्विराचमन करावें तंत्र aa पिळोनि आचमन कीजे ॥ ९९ ॥ 
आतां मंत्रस्नान करणें ॥ सांगेन त्याचीं विधानें ॥ आपोहिष्ठादि मंत्राने ॥ प्रश्षाळावें शरीराबरीं 
॥२००॥ पाद मूधो हृदय ग्रक्षाद्धनी ॥ हृदय पाद शिरस्थानी ॥ करावे तुम्ही मार्जनी ॥ अपोदेवता 
मंत्रेसी ॥ १॥ ऐसें स्नान करोनी ॥ पुनः आचमन करोनी ॥ मानसस्नानविधानीं ॥ करावें ऐका 
)| भक्तीने ॥२॥ नारायणाचे मूर्तीसी ।। ध्यान करावें भक्तीसी ॥ चतुर्भुज अलंकारेंसी ॥ ध्याता होय 
(४ | मानसीं ॥३॥ अपवित्र पवित्रो वा ॥ येणें मंत्रे हरी घ्यावा ॥ उदके देव श्रोक्षावा ॥ स्नानफळ 

| असे अवधारा ॥४॥ नदीतीरी असे नर ॥ अशक्त असेल शरीर ॥ गंगास्मरणं निधोर।। आदे- 
वखें अंग पुसावें ॥ ५ ॥ मंगळस्नानविधान ॥ सांगेन ऐका तुम्ही ब्राह्मण ॥ रविवारी निषेध 
| जाण ॥ ज्वर होय अंगासीं ॥ ६ ॥ कांतिहानी सोमवारासी ॥ मंगळवारी मृत्यु परियेसी ॥ लक्ष्मी 
पावे बुधवारेसी | धनहानी होय गुरुवारी ॥७॥ शुक्रवारी पुत्रघात ॥ शनिवारी अखिल संपत ।। 
; | जाणा ऐसें निश्चित ॥ मंगळस्नान करावें en नदीस्नान TATE ॥ घरीं प्रातःसूर्याभियुखी ॥ | 
संध्याकाळीं पर्चिममुखीं ॥ स्नान करावें अवधारा ॥ ९॥ स्नान करिती नदीसीं ॥ अघमर्षण 
करावें परियेसी ॥ नमो» ग्रयेसुमते मंत्रेंसी ॥ नमस्कारावे नदीसी ॥२ १०॥। यदपांकूरं मंत्रेसी ॥ ३ 










८ #<26363262&2632632632&2&32&32632&2&₹2 





endene EEE EEE 





CC. Tn Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection _ 





| गु 
Å 
G 
५५ 
VE 
5 
: 
९८ 
y 
६५ 


उदक लोटावें द्रिहस्तेंसी ॥ तीन वेळां लोटोनि हर्षी ॥ इमं मे गंगे जपावे ॥११॥ ऋतं च्‌ सत्यं | 
| च मंत्र जपत ॥ स्नान करावें गंगेत ॥ नदीस्नानविधि विख्यात ॥ करा तुम्ही विग्रवगे ॥ १२॥ 


रोदनांतीं वमनांती ॥ मैथुन दुःस्वभ़ शांति ॥ स्नानांवेगळें शुद्ध न होती ॥ स्नान करावें 
अवधारा ॥ १३॥ आतां TRÀ विधान ॥ सांगेन ऐका ऋषिजन ॥ ओलें वस्र कापाय जाण ॥ åå 
नये गृहस्थाने ।।१४॥ रक्तादि aa जीणे धोत्र॥ नेखनि जे आचरत Nå पुण्य जाय राक्षसांप्रत ॥ 
एक धोत्र असलिया॥१५।।श्चेत वख त्राह्मणासी ॥ मुख्य असे परियेसी ।। असावें उपवस्न बहिवासी॥ 
उत्तरवस्त्र म्हाणिजे तया १६॥ धोत्र नेसिल्यानंतरी ।। विभूति लावावी परिकरी ॥। मंत्राविधान पुरः- 
Få I भस्मधारण करावें ॥१७॥। भस्म शुद्ध न मिळे जरी ॥ गोपीचंदन लावावे परी ॥ द्वारावती 
मुख्य घरीं ॥ बरकडमृत्तिका अग्राह्य ॥१८॥ न मिळे द्वारावती देखा ॥ करा धारण गंगामृत्तिका॥ 
ऊध्वेपुंडू असें निका ॥ विष्णुसायुज्य होय तयां॥१९॥ पुष्टिकाम असे ज्यासी ॥ लावावें तेणें अंगु- 
ष्ठेसी ॥ ज्यासी काम आयुष्यासी ।। मध्यांगुळीं लावावें ।।२२०॥ अन्नकार्मी अनामिकेसी॥ तजनी 
काम्य घुक्तीसी ॥ जे लाविती नखेसी॥ महापातक घडे तयां ॥। २१॥ उत्तम रुंदी दशांगुळी ॥ मध्यम 
नव अष्ट अंगुळी॥ सप्त सहा पंचांगुळी ।। शूपोकार लावावें॥२२॥ चतुथ त्रीणि दयांगुकी॥ अधम- 


पक्ष असे बोली ॥ द्वादश नामें करा भली ॥ विष्णुनाम उच्चारित ॥२३॥ केशव म्हणावें ललाट- 


स्थानी ॥ नाभी नारायण म्हणोनि।॥ माधवनाम हृदयस्थानीं। कमलपुष्पाकार देखा॥२४॥। गोविंद - 
नामें कंठेसी ॥ विष्णुनाम कटिम्रदेशी ॥ दक्षिणभुजा मधुसदनेंसी | नाभी उत्तम त्रिविक्रम ॥२५॥ 






Et rd य Kavikulgun, Kalidas Sanskrit University Ramtek व ip 





थ्या 
q 





A 
AN 


BIRI. 3 


R 


G 


3 


















SERRI R RRRRRRRRRRR pA Me 


_वामननामें बहु देखा ॥ श्रीधर दक्षिण कर्णिका ॥ हृषीकेशी वामकर्णिका ॥ पद्मनाभ पश्चिम | 
कटीं ॥२६॥ दामोदर शिरस्थान ॥ ऐका ऊध्वेपुंडू विधान ॥ पापें जाती जळोन ॥ गोपीचंदन 


लावितां॥२७॥ द्वारावती लावोनि ॥ लावा भस्म त्रिपुड़ांनी॥। हरिहर संतोषोनी॥ साधे भक्तिसुक्ती 
देखा ॥ २८ ॥ विवाहादि शोभनदिवशीं ।। देवताकृत्य भ्राद्धदिवर्शी ॥ अभ्यंगानंतर सतकेसी॥ 
गोपीचंदन वजोबें ॥२९॥ ब्रह्मयज्ञ तपेणासी कुश सांगेन विस्तारेसी ॥ आहे ती दश ग्रकारेंसी ॥ 
नामे सांगेन विख्यात ॥२३०॥ दूर्वा उशीर कुञ्च काश ॥ सकुद गोधूम त्रीहि मौंजिष ॥ नागरमोथा 
दभ परियेसा ॥ दश दर्भ मुख्य असती ।। ३१॥ नित्य आणावे fet ॥ जरी न साधे आपणांसी ।। 
श्रावण भाद्रपद मासी ॥ संगह संवत्सरी करावा ॥३२॥ चारी दूर्वा विप्रासी ॥ त्रीणि क्षत्रिय 
वेश्यासी॥एक नेमिली शुद्रासी ॥ चतुविध येणेंपरी॥३३॥या दुर्वेचा महिमा॥ सांगतसे अनुपमा ॥ 
अग्रस्थानीं असे ब्रह्मा ॥ मूळी रुद्र मध्यें हरी ॥३४॥ अग्रभाग चतुरंगुळ ॥ अंथिमूळी द्रर्‍यांगुळ॥ 
धारण करावें AASS ॥ याचा महिमा थोर असे॥३५॥ चक्र धरोनि विष्णु देखा ॥ देत्य पराभवी 
ऐका ॥ इश्वर त्रिशूळ धरितां देखा ॥ राक्षसांतक केवीं होय ।।३६॥ इंद्र वज्रायुध घरितां॥ दैत्यगिरी 
विभांडी तत्वतां ॥ तैसें राह्मण दूर्वा धरितां ॥ सकळ दुरितें पराभवती ॥।३७॥ तृणाच्या पवतासी॥ 
अग्निस्पञञे तात्काळेसी ॥ तेवी आलिया पापराशी ॥ दर्भस्पर्श जळती देखा ॥ ३८ ॥ ब्रह्मयज्ञ 


जपसमयीं ॥ ग्रंथी न बांधाची कुशाद्र्‍यी॥वतुळाकार भोजनसमयीं।घराबी बराह्मणं भक्तीनें ॥३९॥ |) 
FÅ आचरतां दुर्वेसी ॥ ग्रंथी बांधावी परियेसी॥ अग्निस्पश कापुरासी।।पाप नाशी येणेंपरी॥२४ ०॥ ३७३ 


EN 29 å 
RRR E 5 rd क्व 


म CCO. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








हल SE RES i लकर — yi FN saie. å 


| पवित्र द्विदल ॥ ग्रादेशमात्र नित्य ॥ कमोसी हेंच पवित्र ॥ द्विदल जाणा मुख्य असे 
॥ ४१ ॥ जप होम दानासी॥ स्वाध्याय पितृकमासी ॥ सुवर्ण रजत सुद्रिकेसी॥ कुशावेगळें न |... 
करावें ॥४२॥ देबपितृकमोसी देखा ॥ रजत करावें सुवणेयुक्त ॥ तञनींस्थानीं रजतर्सुद्रिका N 
सुवण धरावें अनामिकेसी ॥ ४३ ॥ मुद्रिका असावी खडगपात्री ॥ कनिष्ठिकांगुळी पवित्री ॥ |बा 
aa नव्हे जिवंत पित्री ॥ तजेनांशुळीं मुद्रिका ॥४४॥ योगपट्टादि उत्तरी देखा ॥ तजनींस्थानीं 
रोप्यञचद्रिका ॥ पायीं न घाली पादुका ॥ गयाश्राद्ध न करावें ॥ ४५ ॥ नवरत्नमृद्विका ज्याचे G 
हातीं ॥ पापें त्यासी न लागती ॥ एखादें रत्न असतां हातीं॥मुद्रिका पवित्र ्राह्मणासी ॥४६॥ G 
ग्रातःसंध्येचे विधान ॥ सांगेन ऐका ऋषिजन ॥ नक्षत्र असतांचि प्रारंभून ॥ अध्यै artet दयावे 
॥ ४७ ॥ सरर्योदय होय तव ।। जप करीत उभें असावें I उदयसमयीं अध्ये द्यावे ॥ तत्पूर्वी देणें सवे ४ 

क्‍ 

५५ 





व्यर्थे ॥४८॥ ऋषी पुसती पराशरासी ॥ संध्या करावया विधी et विस्तारोनि आम्हांसी ॥ 
सांगावे जी खामिया ॥ ४९ ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणांसी ॥ सांगेन संध्याविधी ॥ ऐका तुम्ही 
तत्परतेसी II पराशरस्मृतीसी असे ॥२५०॥ गायत्री मंत्र जप करितां।। शिखा बांधा तत्त्वता ॥ 
आसन घालावें उन्नता ॥ दर्भ पाणी घेऊनियां ॥ ५१ ॥ देवतीथे द्विराचमन ॥ विष्णुनाम 
सरोन ॥ प्राणायाम विस्तारोन I न्यासपूवेक करावा ॥ ५२ ॥ प्रणवाचा TAAN ॥ 
गायत्री नाम छंदासी ॥ परमात्मा देवता परियेसी ॥ म्हणा प्राणायामे विनियोगः ॥५३॥ 

व्याहृती सत्य ज्ञानियां॥ नाभि हृदयमूध्नि स्पशोवया ॥ व्याहृतीं सप्त अतिशया ॥ प्रत्येक ३७४ 


Va 
y 
y 
: 
y 
y 


gs 











CC-0. In Publ डा omain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Colle or p 


कुक पत्री + 








FR Re s 5७ ग Mae 








देवता ऋषी सांगेन ॥ ५४ ॥ व्याहती सप्त स्थानासी ॥ ऐका असे प्रजापती ऋषी ॥ प्रत्येक 


देवता परियेसी ॥ सप्त नामें देवांची ॥ ५५ ॥ अग्रिवायु शुरु) gà ॥ वरुणेंद्र विश्वदेव ॥ सप्त | 


व्याहृती सप्त देव ॥ छंद सांगेन ॥ ५६ ॥ गायत्री आणि उष्णिका। अनुष्ड॒प्‌ बृहती पंक्ति 
पंचम ऐका ॥ त्रिष्टुपू जगतीं छंद विशेखा ॥ प्राणायामे विनियोगः ।।५७॥ ॐ भूः पादन्यास l 
भुवः जानु EA कटिविशेष ॥ ॐ महः नाभिस्थान स्पशे।। जनः हृदय तपः FS ॥५८॥ स॒त्यं 
भुलेलाटस्थान ॥ गायत्री छंदेसी म्हणा ॥ विश्वामित्र ऋषी खुणा ॥ प्राणायामे विनियोगः 
॥५९॥ ॐ भूः हृदयाय नमः ॥ ॐ भुवः शिरसे नमः इति ॥ ॐ सुवः शिखायै नमः ॥ इति 
अख्नाय फट्‌ शिरसी ॥ २६० ॥ ॐ तत्स....ण्य॑ कवचाय EN ॐ भर्गो हि नेत्रत्रयाय Aa 
AAT अख्नाय फट्‌ ॥ शिरसे स्वाहा ॥६१॥ प्राणायाम करावयासी ॥ प्रजापती म्हणती RÅ 
देवतानामें परियेसी ॥ ब्रह्माग्रियायु सये असे ॥६२॥ प्राणायामे विनियोगः म्हणूनि ॥ 3 आपोस्तन 
स्पर्शानी ॥ ज्योतिनेत्र स्पशेस्थानीं ॥ रसो जिव्हा अमृत ललाटे ॥६३॥ sender स्व म्हणूनी ॥ 
प्राणायाम करा तिन्ही ॥ त्रिपदा गायत्री जपे कोणी ॥ जपणारासी सवे सिद्धी ॥६४॥ गायत्रीची 
अधिदवता ॥ अह्माधिवायुः सेविता ॥ ऋषी ब्रह्मा ख्याता ॥ सप्तलोक त्यांस सांगेन ॥ ६५ ॥ 
पादन्यास भूलोक ॥ भरुवा जाणु अति विशेख ॥ स्वःगृहव असे लोक I नाभिन्यास महर्लोक 
॥६६॥ जनो हृदय तपो ग्रीवे॥ भ्रूबोलेलाटे सत्यःलोक म्हणावें ॥ ऐसें शिरस्थान बरवें ॥ सत्य- 
रोक म्हणता तयासी ॥६७॥ गायन्रीचो aar करूनि ।। प्राणायाम करा विधींनीं॥ ब्रह्मचारी 


++ CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


RRRRRRRERERRRRKER 


३७५ 


ज्ज nase 











गृहस्थानीं || पंचागुळीं धरा परमेष्टी ॥६८॥ वानम्रस्थ संन्यासी ॥ अनामिका कनिष्टिकांगुष्ठेसी।। |अ 


कारादि वायुपूरकेसीं॥ दक्षिणा नासापुटे चढवावें॥ ६९ || वामनासाएुटीं विसर्जोनी ॥ करा 
प्राणायाम तिन्ही ॥ येणेंचि विधी करा मुनी ॥ त्रिकाळ संध्याकम ॥२७०॥ आतां करा माजेनेसी॥ 
सांगेन ऐका समस्त ऋषी ॥ जेसें असे स्मृतिचाद्रिकेसी ॥ तेणें विधि सांगतों ॥७१॥ आपोहिति 
aat ॥ सिंधुद्रीप ऋषी गायत्री छंदेसी॥ आपोदेवता माजनेसी ॥ हा म्हणावा विनयोग॥७२॥ 
येणें मंत्र म्हणोन ॥ कुशपवित्र करा माजेन ॥ यस्य क्षयाय मंत्र जाण ॥ आपुले पाद ग्रोक्षावे NGU 
आपोजनयथा मंत्रेंसी ॥ प्रोथावें आपुल्या शरीरासी॥ सरयेश्रेति मंत्रेंसी ॥ उदक प्राशन करावें 
॥७४॥ हिरण्यवर्णसुक्तेंसी |, मार्जन करावें परियेसी ॥ द्रपदादिवेति मंत्रेसी॥ mva उदक 
सोडावे ॥७५॥ आचमने करूनि दोन ॥ माजेनविधान सांगेन ॥ वामहस्ते पाय धरून।।मार्जन 
करा विशेषी ॥७६॥ ओ दुंबर सुवण रजत ॥ दारुकाष्ठ असे पवित्र Lå पात्र न मिळे यत्र॥ 
वामहस्ती उदक घ्यावें ॥७७॥ मृण्मयपात्र अथवा द्विसुखपात्र ॥ भिन्न भांडें त्याज्य अपवित्र ॥ ते 
अग्राह्य देवपितरां ॥ श्रीगुरु म्हणती meant ॥७८॥ माजेनसंख्या सांगेन ऐका ॥ शिरीं अष्ट- 


पादें नवका ॥ यस्य क्षयाय स्थानभूमिका॥येणेंपरी माजन ॥७९॥ आपः gåg मंत्रेंसी ॥ ग्राशनोदक 


grenset ॥ अय्िइचेति मंत्रेंसी ॥ arten करावी ।।२८०॥ आशनांतीं तुम्ही ऐका ॥द्विराच | 


ON NEN 


मन करा निका। आघ्राण करूनि सांडिजे ऐका॥ एक आचमन करावें ८१॥ अर्ध्यं द्यावयाचें 
विधान ॥ सांगेन ऐका ऋषीजन॥ गोशूंगाइतुर्के उंचोन ॥ अध्ये द्यावें अवधारा ॥८२॥ गायत्री 


. CC-0. In Public क. elg Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection På 


å `a 


य्‌ 


३६ 
वा 


RW 
G 
AN 








OR नस å + ; + nes 


मंत्र जपोनी ॥ सायंप्रातदयावीं तिन्ही åa शुचिषेति माध्यान्हीं॥ अर्ध्यं द्यावें भनो भावें ॥ ८३॥ | 
प्रातमध्यान्ही उभें बरवें ॥ सायं अर्ध्यं बैसोनि द्यावे ॥ आचमन त्रिवार करावें ॥ करी प्रदाक्षिणा 
sangene ger द्यावयाचें कारण सांगेन विधी विस्तारोन॥ राक्षस महादारुण॥। तीस 
कोटी आहेत देखा ॥८५॥ सर्यासवे युद्धासी ॥ नित्य येती परियेसी ॥ संदेह पडे देवांसी ॥ खयो 4 
होईल अपजय।।८६॥ अपजय येतां सर्यासी ॥ उदयास्तमान न होय परियेसी ॥ कर्मे न चालती 
ब्राह्मणासी I स्वधास्वाहाकार न चाले ॥८७॥ स्वाहास्वधाकार रहाती ॥ समस्त देवांस उपवास 
होती ॥ सृष्टि राहिली न होय उत्पत्ती ॥ म्हणोनि उपाय रचियेला ॥ ८८ ॥ याचि कारणें अध्ये 
देती ॥ तेचि बज़ायुधे होती ॥ जावोनि देत्यासी लागती ॥ पराभविठी प्रतिदिवशीं ॥ ८९ ॥ 
देत्य असती sada ॥ त्यांसी वधिलिया घडती दोष ॥ प्रदक्षिणा करितां जाती दोष॥असावादित्य 
म्हणोनियां ॥२९०॥ ब्रह्महत्येचिया पातकासी ॥ भूमीग्रदक्षिणा दोष नाशी ॥ चार पावलें 
फिरतां केसी ॥ भूमिग्रदक्षिणा पुण्य असे ॥ ९१ ॥ संध्या करावयाचें स्थान ॥ सांगेन ऐका 
फलानिधान ॥ घरीं करितां प्रतिदिनी ॥ एकचि फळ अवधारा॥९२॥ दशफल ग्रामाबाहेर देखा ॥ 
नदीस केलिया शताधिका ॥ पुष्करतीर्थी सहस्र ऐका ॥ दंगा सुरनदी कोटिफल VAR सुरापान 
दिवामेथुन ॥ अनृतवाक्यादि पापें जाण ॥ संध्या बाहेर करितां क्षण ॥ जळती दोष तात्काळीं 
॥९४॥ स्थानें असतीं जप करावयासी ॥ विस्तार सांगेन तुम्हांसी ॥ श्रीशुरु म्हणती ब्ाह्मणांसी ॥ 
एकचित्ते परियेसी ॥९५॥ जप केलिया घरीं ऐका || एकचि फळ असे देखा ॥ बाहेर द्रियुणफळ ३७७ 


कः 





RIRRRRRRRERRRRRER 





it University Ramtek Collection ___. 





कळ ean aa EEE EEE EEE | म्या 





















| ॥ नदीतीरी त्रिगुणफळ ॥ ९६॥। गोस्थळ वृंदावन देखा ॥ दशगुण फळ अधिका ॥ |भ 
आद्विहोत्रस्थानां निका ॥ शतशुण फळ अधिक असे॥ ९७ ॥ तीर्थदेवता सन्निधानीं॥ सहस्रफल |" 
असे निगुणी ॥ शतकोटि फळ हरिसंन्निधानीं ॥ इश्वरसन्निधानीं अनंतफल ॥९८॥ जप करितां 
आझनासी॥ विधिनिषेध आहे परियेसी ॥ सांगेन ऐका तात्पर्येसी ॥ पुण्यपाप बोलले असे ॥९९॥ | 
काष्ठावरी बैसोनि करी ।॥ जप करितां मनोहरी ॥ दुःख भोगी निर॑तरी॥ अभागी पुरुष तो होय 
॥ ३०० ॥ पछुवशाखांवरी बसतां॥ सदा होय दुश्चिता॥ rast दरिद्रता ॥ पाषाणासनां 
व्याधि होय॥ १॥ भस्मासनीं व्याधिनाश कंगलासनीं सुख विशेष ॥ कृष्णाजिनी ज्ञानप्रकाश ॥ 
च्याघ्रचमी मोक्षश्री ॥| २॥ कुशासनीं वशीकरण ॥ सवे रोगांचे अपहरण ॥ पापें जातीं पळोन ॥ 
आयुःप्रज्ञा अधिक होय ॥ ३ ॥ ओमित्येत्येकाक्षरं मंत्र ॥ जपावा तुम्हीं पवित्र ॥ ध्यान करावें 
गायत्री मंत्रे ॥ समस्त पापें हरती देखा॥४॥। गायत्रीचें स्वरूप आतां ॥ अभिनव असे वर्णितां॥ 
रक्तांगी वस्न रक्ता ॥ हंसवाहन असे देखा ॥ ५ ॥ आकारअरह्मा अधिदेवता ॥ चतुर्भुजा ag- 
वेक्त्रा॥ कमंडलु AJAT I चाटु घारिला असे करीं ॥६॥ ऋग्वेद असे समागमीं | अग्निहोत्रफल- 
माचाइयामि॥ मग आयातु वरदा देवी॥ म्हणावें ऐका ब्राह्मणाने।।७॥।त्या मंत्रासी ऋषि देवता ॥ 
गायत्री सदश असे ख्याता॥ ग्रातःसंध्या तुम्ही करितां। विधि तुम्हां सांगेन॥८॥ गायत्री देवता 
अनुष्टुप्‌ छंद ॥ ओज आदित्य देवता हे श्रातःसंध्या म्हणतां भेद । सावित्री देवता गायत्री छंद ॥ 
॥९॥ सावित्री आवाहने विनियोगः ॥ ही माध्यान्ह संध्या म्हणावी।सरस्वती देवता गायत्री छंद । ३७८ 





RRERRRRRRRRRRRR IDI SW 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection s 
ps : DIR TETEN NER: EE 











ie 3 EE WIRING y 


क्य टच 


पचल 


ज å pA me 


सरखती आवाहने॥३ १ ०॥प्रातःसंध्येचें ध्यान || सांगेन ऐका तुम्ही गहन । रक्‍तांगी रक्‍तवसन I 
ह॑सासनीं आरूढ असे ॥ ११ ॥ चतुबोहु चतुमुंखीं ॥ कमंडलु धरिला विशेखीं I अक्षस्रत्रचाडु 
हस्तकी।।ऋग्वेदसहित अग्निहोत्र ॥ १२॥ ऐसें ध्यान करोनी।मग म्हणावें अक्षरक्षानी|एकचित्ते असा 
ध्यानीं ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणांसी ॥१३॥ ॐ कारशिखामाबाहयामि ॥ छंदऋषीमावाहयामि।। 
श्रियमावाहयामि ॥ बलमावाहयामि॥१४॥ ऐसें म्हणोनि प्रातःकाळी ॥ संध्या करावी सुवेळीं ॥ 
आतां सांगेन माध्यान्हकाळीं। ध्यान आवाहनपूर्वक॥ १ ५॥अभिभूरोम सावित्रिष्यानीयोवनाबस्था 
माध्यान्ह ॥ सांगेन ऐका ऋषिजन ॥ एकचित्ते परियेसी ।।१६॥ ख्वेतांगीं इवेतवख्न। वाहन असे 
वृषभ पवित्र॥ उकाररुद्रगण देवत ॥ पंचमुखा असे देखा॥१७॥ AT अभय देखा॥ रुद्राक्षमाला 
त्रिशलधारका I यजुर्वेद्सहित देखा ॥ अग्निष्टोम फल जाणा ॥१८॥ ॐ कारशिखामावाहयामि॥ 
छंदऋषीमाबाहयामि ॥ श्रियमावाहयामि ॥ हियमावाहयामि ॥१९॥ आतां सायंसंध्याध्यान ॥ 
सांगेन ऐका विधान ॥ एकचित्ते ऐका वचन॥ ध्यानपूर्वक सांगेन ॥३२०॥ अभिभूरोम्‌ सरखती 
वृद्धा॥ जाणावी तुम्ही सायंसंच्या || कृष्णांगी कृष्णवस्न परिधा ॥ गरुडवाहन असे Fer VI २१ il 
मकार विष्णुदेवता ॥ चतुभुज शंखचक्रता॥ गदापद्मधारणहस्ता॥ सामवेदसहित जाणा ॥२२॥ 
वाजपेयफल जाणा ।। सायंसंध्या असे ध्यान ॥ करावें ऐका तुम्ही ब्राह्मणाम्हणोनि सांगती श्रीगुरु 
॥२३ ॐ कारशिखामावाहयामि ॥ छंदऋषीमाबाहयामि ॥ श्रियमावाहयामि ॥ बलमावाहयामि 
NR SU पंचशीर्षोपनयने विनियोगः प्रणवस्य परब्रह्मऋषिः परमात्मा देवता । गायत्री छंद! ॥२५॥ 





— “> ०९-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








a 
| 
य्‌ 
२६| 


| 
: 
| 
ड 
८ 


२७९ 

















उदात्त स्वरः अग्निवायुः सूर्यक्रषयः ॥ गायत्री त्रिष्टुप जगती छंदः ॥ ब्रह्मा विष्णु महे$बर देवता; I | 
ऋग्यजुः सामानि स्वरूपाणि | २६ ॥ आहवनीया गाहेपत्यास्नि ॥ दक्षिणाग्नि उपस्थानाने || 
पूथिव्यंतरि्ं धौस्तत्वानि ॥ उदात्त अनुदात्त खरित खर: NI २७ ॥ पीत विद्युत्‌ इवेतवणी ॥ 
प्रातमेध्यान्ह तृतीय सवनी ॥ विश्वतेजसप्राज्ञस्वरूपाणि।।जागृति स्वप्न सुषुप्त्यवस्था।। २८॥ ऐसें 
त्रिपदा गायत्रीसी |। सांगितले त्रिविध ध्यानासी ॥ आतां विधान जपासी । सांगेन ऐका एकचित्ते 
॥२९।। ममोपातदुरितक्षयद्वारा।। श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथे जपे विनियोगः | ३*अं नाभो ।उं हृदये मं 43 
॥ ३३० ॥ ॐ भूः अक्षर मंत्रासी। गायत्री असे छंदेसी ॥ अधि देवता परियेसी || विश्वामित्र ऋषी 
देखा UA १॥ पड्जखरश्‍वेतव्ण ॥ पादस्पश उच्चारोनि ।। प्राणायामे विनियोगः॥दुसरी व्याहती 
म्हणाबी ॥ ३२ ॥ भुवः अक्षर मंत्रासी उष्णिकनाम छंदासी ॥ वायु देवता परिये ही ge 
असे जाणा॥ ३३ ॥ असें रूप श्यामवर्ण ॥ पादस्पश रूप उच्चारोन ॥ करा तुम्ही ऐसें ध्यान ॥ 
जानूमध्यं न्यासावें ।।३४॥ ग्राणायामे विनियोगः म्हणोनि॥ न्यास करावें भक्तिभावानी॥ खः 
व्याहृती म्हणोनि) ध्यान करा भक्तीने ॥३५॥। स्वः व्याहृती मंत्रासी। म्हणा अनुष्टुप छंदासी ।। 
सविता देवता परियेसी ॥ भारद्वाज ऋषी जाणा॥३६॥ खर गांधार पीतेवर्णा। कंठीं स्पशोनि मंत्र 
म्हणा॥ प्राणायामे विनियोगः जाणा॥ तृतीय व्याहती मंत्रासी ॥३७॥ ॐ महः मंत्रासी॥ वृहती 
छंदासी । बृहस्पती देवता परियेसी ॥ वसिष्ठ ऋषी निधोरें।। ३८ ॥ मध्यम खर पिशंगवर्ण ॥ ऐसें | 
करा तुम्हीं ध्यान वेगें।। म्हणा नाभी स्पर्शोन ॥ प्राणायामे बिनियोगः।३९॥जनःभंत्र उच्चारासी। ३८० ` 


Q 
— 





RERRRRRRRRRA 


 RERRNRRRRRRRRRRRR DAS 














| $ धः कश ” 2 3 do . ° CC-0. In Public Se Kalidas Sanskrit University Ramtek ee iiss passe Kjem e mnie 
का Sore Semmens ह År ve 





GENENE. a जु EA 


म्हणा पंक्ति छंदासी॥वरुण देवता गौतम क्रपी॥पंचम स्वर असे जाणा।३४ ०॥रूप जसे नीळवणी। | 

करान्यास हृदयस्थान॥ प्राणायामे विनियोगेन॥ जनः पंच न्यास ane Natre न्यासासी॥ 
त्रिष्टुपछंद परियेसी ॥ ईश्वर देवता कश्यप ऋषि ॥ घेवत स्वर परियेसा ॥ ४२॥ असे आपण 
लोहवर्ण ॥ स्प करावे कंठस्नान ॥ प्राणायामे विनियोगेन। न्यास करावा ब्राह्मण हो ॥४३॥ सत्य 
म्हणतसे मंत्रासी ॥ करावें जगती छंदासी ॥ विश्वदेव अंगिरस क्षी ॥ निषाद खर जाणावा | 
॥४४॥ रूप असे कृष्णवर्ण ॥ शुवोळेलाटा स्पर्शोन ।। प्राणायामे विनियोगेन ॥ न्यास करावा भक्तीने 
॥४५॥ इतुके न्यास करोनी ॥ हस्त ठेवा शिरस्थानी ॥ ध्यान करा विधानीं ॥ सांगेन ऐका ब्राह्मण 
हो॥४६॥ शिरस्थान स्पशीसी ॥ म्हणा अनुष्टुप छंदासी ॥ उच्चार प्रजापती ऋषि ॥ परमात्मा 
देवता जाणी) ४७) प्राणायामे विनियोगेन॥ मग करावें गायत्री ध्यान ॥ अ*आपोज्योती म्हणोनि॥ 


e 


मंत्र म्हणा भक्तीने ॥ ४८॥ ॐंआपोज्योतिरसोसृतं |! बरहमञ्चर्भूखरो।।शिरसीं स्थान येणे विधि॥ 
अंगन्यास करावे ॥४९॥ चोवीस अक्षरें मंत्रासी । न्यास सांगेन एकाएकासी॥एकचित्तं परियेसी। 
म्हणे पराञ्र ऋषि॥३५०॥या त्रिपदा गायत्रीसां॥ असे विश्वामित्र ऋषी ॥ देवी गायत्रीछंदेसी॥ 
बणे देवता सांगेन ॥५१॥ ऐसें त्रिपदा गायत्री मंत्रासी । चोवीस अक्षरें परियेसी।। पृथक न्यास 
परियेसी ॥ सांगेन ऐका द्विजोत्तम ।।५२॥ तत्‌ avtar मंत्रासी ॥ जाणा विश्वमित्र ऋषि ॥ अग्नि 
देवता परियेसी ॥ गायत्री छंद म्हणावा ॥ ५३ ॥ असती पुष्पे वण जैसी ॥ तद्रूप वणे असे 
परियेसी ॥ वायव्य कोन स्थान त्यासी ॥ गुल्फन्यास करावा ॥ ५४ ॥ तत्वर्णोक्षरमंत्रासी॥ असे ३८१ 


LIKAR 4५४ 4 ३ 


RRRRRRRR 











guru Kalidas. anskrit University tek Collection 











विश्वामित्र ऋषि ॥ वायु देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद देखा ॥ ५५ ॥ ज॑घाथानीं असे || 
न्यास ॥ सोम्यरूप पिवळें सुरस ॥ सर्व पापें दहतीं परियेसा ॥ विवर्णाचें लक्षण ॥ ५६ ॥ |“ 
विवर्णनाम अक्षरासी ॥ जाया मिश्चामित्र ऋषि ॥ सोमदेवता परियेसी ॥ देवी गायत्री 
छंद देखा ॥५७॥ न्यास करावा जानुस्थान॥ इंद्रनीळ विद्युदवणे ॥ ऐसें अक्षराधिधान ॥ 
महारोग हरती देखा ॥ ५८ ॥ तुर्वणेनाम अक्षरासी ॥ असे विश्वामित्र ऋषि ॥ विद्युददेवता 
परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद देखा ॥५९॥ न्यास करा जानुस्थानीं ॥ दीप्ति असे जैसा वन्हीं॥ 
रूप असी सौम्यपणीं॥ भ्रूणहत्या पापनाशी॥३६०।। ववणे अक्षरासी ॥ असे विश्वामित्र ऋषि॥ 
सोम देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद देखा ॥६१॥ सुवर्ण स्फटिककांती ॥ गुद्यस्थानी त्यास 
| बोलती ॥ समस्त अधोध नाशती ॥ रूपवर्ण स्थाना उत्तम ६२॥ रेवणे नाम अक्षर मंत्रासी ॥ 
असे विश्वामित्र ऋषी ॥ वरुण देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद देखा ॥६३॥ णिकर बृषणस्थान 
जाण ॥ AJARI रूपधारणा । बाहस्पत्य नाम खुणा ॥ अभक्ष्य पापक्षालन ॥ ६४ ॥ 
णिवर्णाक्षर मंत्रासी ॥ जाणा बिश्वमित्र ऋषी ॥ बृहस्पती देवता परियेसी ॥। देवी गायत्री छंद 
देखा NEAN Å कटिस्थान शांताकार वर्ण देवहत्या पापज्वलन॥। न्यास करावे सगुण ॥ विद्वज्जन 
त्राक्मणी ।।६६।। यं अक्षर म्हणावयासी ॥ असे विश्वामित्र ऋषी ॥ तारका देवत परियेसी॥ देवी 
गायत्री छंद असे ॥६७॥ भकारा नाभी करान्यास ॥ कृष्णमेघवर्ण सुरस ॥ पर्जन्य देवता संकाश !! | 
गुरुहत्या पापनाशी IRN भवर्णनाम अक्षरासी॥ असे विश्वामित्र ऋषी ॥पर्जन्य देवता परियेसा॥ ३८२ 


न्न 


-0. In Public Bomain.Kavikulguru Kalidas 





EE NPP SRR RN i — ER md 
हे 57 कस EE ब 


| गायत्री छंद जाणा ॥ ६९॥ गोंअक्षरा उदरन्यास ॥ ध्यान रक्तवर्ण सुरस ॥ इन्द्रदेवतां |अ 
पारिभस ॥ गोहत्येचे पाप जाणा ॥३७०॥ गोवणेनाम अक्षरासी॥ जाणावा विश्वामित्र ऋषी॥ | 
इन्द्रदेवता परियेसी || देवी गायत्री छंद जाणा ॥७१॥ देकार न्यास स्तनासी॥ गंघवे नाम देव 
परियेसी ॥ seen पापनाशी ॥ एकचित्ते परियेसी ॥ ७२ ॥ देवर्णनाम अक्षरासी ॥ जाणा 
विश्वामित्र ऋषी ॥। मधवे देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद देखा ।।७३॥ वकार हृदयस्थान 
न्यास ॥ शुक्कवर्ण रूप परियेसा ॥ पूषा देवता असे त्यास ॥ वाणीजात पापनाशी ॥ ७४ ॥ 
ववर्णाक्षर मंत्रासी n जाणावा विश्वामित्र ऋषी ॥ रुद्र देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद जाणा 
॥७५॥ स्य अक्षरा कंठन्यास ॥ कांचनवणे रूप सुरस ॥ मित्र देवता परियेसी मानकोटिल्य पाप 
जाय ॥७६॥ स्यवर्णअक्षर मंत्रासी ॥ असे विश्वामित्र ऋषी ॥ मित्र देवता परियेसी॥ देवी गायत्री 
छंद जाणा ॥७७॥ धीकाराक्षर मंत्र देती न्यास ॥ शुक्ककुमुद संकाश ॥ त्वष्टा देवता परियेस ॥ | 
पितृहत्या पाप जाय ॥ ७८ ॥  धीबणेनाम अक्षरासी ॥ जाणा विश्वमित्र ऋषी ॥ विष्णुदेवता 
| परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद जाणा ॥ ७९ ॥ मकारन्यास तालु स्थान ॥ पद्म तेजोमय जाण ॥ 
वासुदेव असे खूण ॥ सवे जन्म पाप जाय ।।३८०॥ सकारवर्णाक्षर मंत्रासी ॥ असे विश्वामित्र 
ऋषी ।। वासुदेव देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद जाणा Ne NTT नासिकीं करा न्यास ॥ 
शंखवणेरूप असे त्यास । वासुदेव देवता परियेसी॥सवे पाप हरण होय।।८२॥हिवण्ण नाम मंत्रासी। 
जाणा विश्वामित्र ऋषी ॥ मेरु देवता परियेसी ॥ गायत्री छंद जाणा ।॥८३॥ धिकारा नेत्रस्थानीं ३८३ 


82398538£8£882888£828866&>6 “544. ८ 











nain.Kavikulguru das Sanskrit University Ramtek Collection > 
































D 4] ma 


न्यास॥ पांड्राभास संकाश || सोमदेवता परियेसा ॥ पाणिग्रहण पापनाशी ॥८४॥ धिवर्णनाम | भ 


अक्षरासी ॥ तोचि विइवामित्र ऋषी ॥ सोमदेवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद जाणा॥८५॥ 


रोकाराक्षरमंत्रासी श्रुवोमध्यं saft त्यास ॥ रक्तगौरवर्ण : रूपेसी ॥ प्राणिबधषाप जाय र 


।।८९॥ रोकाराक्षर नासाक्षरासी॥ जाण विश्वामित्र ऋषी॥ यम देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री 
छद्‌ जाणा ॥८७॥ VÆRT ललाटस्थानीं न्यास ॥ रूप रुक्मांभसंकाश ॥ सर्व पाप होय नाश ॥ 


AALA 


भक्तिपूर्वक न्यासावें।।८८॥योवर्णाक्षरमंत्रासी ॥ तोचि विश्वानित ऋषी ॥ विश्वेदेवता परियेसी | 


दैवी गायत्री छंद जाणा ॥८९॥ नकारा उदित प्राङ्मुखा ॥ सर्यासमान तेज देखा ॥ अश्विनी 


देवता असे निका ।। विराजमान परियेसी ॥३९०॥ नकाराक्षर वणीसी ॥ जाणा विश्वामित्र ऋषी॥ 
अश्विनी देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद जाणा ॥९ १॥ TRAV न्यास दक्षिण ॥ रूप असे 
नीळवणे ॥ प्रजापती जाण ॥ विष्णु सायुज्य पाविजे ॥ ९२ ॥ Faner मंत्रासी ॥ असे 


Ne 


विश्वामित्र ऋषी ॥ प्रजापती देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद जाणा ॥ ९३ ॥ णोकाराक्षर 


मंत्रासी ॥ व्यासिजे तया पश्चिम भागासीं ॥ कुंकुमरूपवर्ण त्यासी ॥ सर्व देव पदवी पाविजे॥९४॥ 
चाकारवण मत्राक्षरासी॥ जाणा विश्वामित्र ऋषी ॥ सवे देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद जाणा 
॥९५॥ दकाराक्षर उत्तरान्यास | IET सुरस ॥ करा तुम्ही ऐसे न्यास ॥ कैलासपद पाविजे 


NSRI दकाराक्षर मंत्रासी ॥ जाणा विश्वमित्र ऋषी ॥ रुद्र देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद 
जाणा ॥९७॥ याकारा JAENA न्यासा। सुवर्णे रूप सुरस । ब्रह्मस्थानीं होय वास ॥ श्रीगुरु VG 


र 


i 
q 
- A 
å 
Å 
å 
i 
Å 
हर 
7, 
av 






य 
& 


å 
` 
| 
| 











RRR 4 pa aa 


देवी गायत्री छंद जाणा ॥९९॥ तकारन्यास शिखास्थानीं।। निरुपम वेष्णवभुवनी ॥ विष्णुरूप 
धरोनी ॥ वेकुंठवास होय जाणा॥ ४०० ॥ तकार वणीक्षर मंत्रासी ॥ जाणा विश्वामित्र ऋषी ॥ 
विष्णु देवता परियेसी ॥ देवी गायत्री छंद जाणा ॥ १ ॥ एसे चोवीस अक्षरासी॥ न्यास करावे 
विधीसी ॥ हस्त ठेवोनियां शिरसी ॥ आणीक न्यास करावे ॥ २ ॥ शिरस्थानीं न्यासासी ॥ 
म्हणाव AFS छंदासी ॥ प्रख्यात प्रजापति ऋषी ।। परमात्मा देवता जाणा ॥ ३॥ प्राणायामे 
विनियोगः म्हणानी ॥ ॐ अपोस्तन स्पर्शोनी ॥ ज्योतिनेत्र स्पर्शोनी i रसोजिव्हा न्यासावे 
॥४॥ असृतेति ललाटेशी ॥ मूर्ति स्पशोनी ऐसी॥ ब्रह्म भू० स्वरोमासी ॥ न्यास करा येणे विधी 
॥५॥ इतुके न्यास करोनी ॥ गायत्री त्रिवार म्हणोनी ॥ व्यापक न्यास करोनी I करशुद्धि 
करा तीन वेळां |! ६॥ भूःस्व विजयसोनी ॥ गायत्रीच्या दशपादांनीं ॥ दशांगुळी न्यासोनी ॥ 
पादग्रमाण कराच ॥ ७॥ अंगुष्ठमूळ धरोनी ॥ कनिष्ठिका it ॥ उभय हात न्यासीनी ॥ 
दशपादांशुळीं न्यासावें ॥ ८॥ चोवीस अक्षर मंत्रासी ॥ अंगुलीन्यास करा हर्षी ॥ तर्जनी 
मूलादारम्येसी ॥ कनिष्टिकापर्यंत ॥ ९॥ द्वादशाक्षरी एकेक हात ॥ करावे न्यास सुनिश्चित ॥ 
षडगन्यास समस्त।।प्रणवासहित करावें ॥४१०॥ ॐ भूः हिरण्यात्मने॥ अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ भुवः 
अजापत्यात्मन ॥ त्नीम्यां नमः ॥ ११ ॥ ॐ स्वः सयौत्मने मध्यमाम्यां नमः ॥ ॐ महः 
चल अना।मेकाम्यां नमः ।। ७० जनः सोमात्मने कनिष्ठकाभ्यां नमः ।। ॐ तपः akser 
à | 


"0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Rami Sanskrit University Ramtek Collection 
sr I HIRI 








म्हणती ब्राह्मणासी ॥ ९८॥। यावर्णाक्षर मंत्रासी || असे विश्वामित्र ऋषी ।। ब्रह्मदेवता परियेसी ja | 


ह८ 




























करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ १२॥ अँ त० तुः अंगष्ठांम्यां हृदयाय नभः ॥ वरेण्यं |* 
A से A A A A $ 
तजेनीभ्यां शिरसे स्वाहा || भ० स्य मध्यमाभ्यां शिखायै वौषट्‌ ॥ घौ० हि अनामिकाभ्यां कवचाय |. 
हुं॥ १३॥ घि० नः कनिष्टिकाभ्यां नेत्राय वौषट्‌ ॥ प्रः तु करतलकरपृष्ठाभ्यां अस्राय ३६ 
फट्‌ ॥ उभयहस्तांगुलिन्यासं कुयात्‌ ॥ अथ षडंगन्यासः॥ १४ ॥ ॐ भूः हिरण्यात्मने हृदयाय बा 
नमः ॥ ॐ भुवः प्रजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा ॥ ॐ स्वः avle शिखायै वौषट्‌॥ ॐ महः y 
ब्रह्मात्मने कवचाय इं ।। १५॥ ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं सोमात्मने नेत्रत्रयाय वोषद॥ 
Va 
४८ 
Va 





गु 

& 

q 

R 

न्न 

V| प्रचोदयात्सवोत्मन अख्राय फट्‌ ॐ तत्स० हृदयाय नमः ॥ ॐ वरे० शिरसे स्वाहा NA 

G| भर्गो० शिखाये वौषट्‌ ॥ धीम० कवचा० ॥ धियो नेत्रत्र० ॥ प्रचोदया० FET ॥ १७॥ 

G षडंगन्यास करोनी ॥ अंगन्यास दशस्थानी॥ त्यांची नांवें सांगेन काना।। एकचित्त अवघारा॥१८॥ 

VI पाद जानु कटिस्थानी ॥ नाभि हृदय कॅठशुवनीं ।। तालु नेत्र स्पर्शोनी ॥ रूलाटशिरीं दश 

९८ | स्थानें ॥ १९ ॥ गायत्री मंत्राच्या दहा पदांसी ॥ दशस्थान अंगन्यासासी ॥ aa वरेण्येंसी I 

भगोंदेवस्य पंचस्थान ॥ २०॥ धीमहि म्हणजे पृष्ठस्थान ॥ वियो० सप्तम स्थान जाण । 
यौकारा अष्टम अंगन्यास पूर्णे॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी॥२१॥ नकार नवम मंत्रस्थान।।प्र० तू 
दहावे जाण ॥ अंगन्यास येणें गुण॥ करा तुम्ही द्विजोत्तमा ॥२२॥ चतुर्विशति अक्ष्रांसीं।। करावें 

अंगन्यासासी ॥ पादांशुष्ठ स्पश हषी॥ शिखामारभ्य न्यासावे॥ २३॥ तं अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ त्सं- 

| गुर्फयोनेमः॥ विं जंघयोर्नमः ॥ तु जानुभ्यां ॥ २४॥ व० सरुभ्यां नमः । रे गुद्याय नमः ॥ णि ३८६ ` 








RRRRRRRRRRRRRRR ua vase 


वृषणाय नमः ॥ यं कटिभ्यां नमः ॥२५॥ भं नाभ्यै नमः ॥ गो अदराय नमः । दे स्तनाम्यां नमः ॥ 
वं हृदयाय नमः ॥२६॥ स्यं कंठाय नमः॥ धो दंतेभ्यो नमः ॥ मं तालवे नमः हिं नासिकायै 
नमः ।।२७॥ घिं नेत्राभ्यां नमः॥ यी भ्रुवोभेध्याय नमः॥ यों ललाटाय नमः॥ नं negar: 
TR: REN प्र दक्षिणमुखाय नमः॥ चो पश्चिमम्ुखाय नमः॥ दं उत्तरमुखाय नमः॥ यां Få 
नमः॥ सं शिखायै वोषट्‌॥२९॥ ऐसे न्यास करोनी ॥ पुनः पादांगुष्ठ धरोनी ॥ काटिपयंत 
न्यासोनी॥ TATE करावे ॥४३०॥ तकारा अंगुष्ठानें ।। त्सकार गुल्फ असे स्थान ॥ विकार 
जंघास्थान ॥ ऐका ब्राह्मण म्हणती शुरु ।।३१॥। JER जानु रकार ऊरु ॥ वकार शुह्यपूर्वक 
स्पश ॥ णिकार वृषणस्थान AE यकार कटिस्थानन्यास।।३२।) शिखा धरोनी पादपर्यंत N 
करावे न्यास उतरत ॥ त्यातें सांगेन आदिअंत॥ एकचित्ते परियेसा ॥३३॥ å नमः शिखांये 
विन्यस्य॥ यां नमः मूष्नि विन्यस्य।। दं नमः उत्तरशिखायां न्यस्य चों नमः पश्चिमशिखायां 
॥३४॥ प्रं नमः दाक्षिणशिखायां॥ ने नमः vera यों नमः ललाटे॥ am: så ॥३५॥ 
घिं नमः नत्रत्रये ॥ हि नमः नासिकयोः ॥। मं नमः तालो ॥ घिं नमः दंतेषु ॥३६॥ स्थं नमः 
कंठे ॥ नमः हृदये ॥ Å नमः स्तनयोः । गोनेमः उदरे ॥ ३७॥ भं नमः नामे Å नमः 
कव्योः ॥ णिं नमः वृषणे || नमः वृषणे । नमः गुझो ॥३८॥ Å नमः अपाने ॥ तुं नमः जान्वोः ॥ 
विं नमः जंघयोः ॥ त्सं नमः शुल्फयोः॥ तं नमः पादयोः ॥३९॥ प्रणवादि नमोऽते न्यास 
करावे॥ अकार नामो उकार हृदये ॥ मकार मुखे नकार ललाटे ॥ मकार शिरसि हस्तेन 





MRR RR, ज 





SRR RRR 


३८७ 






































| नमस्कृत्वा ev ०॥ अथ सुद्रासंपुट प्रकारी चतुर्विशति अवधारी ॥ सांगेन त्यांचा Fer 
परी॥ ऐका ब्राह्मण एकचित्ते ॥४१॥ si सुसुखं संपुटं चैव विततं विस्तुतं तथा॥ द्विसु्ख 


fag चेव चतुः पंचमु्ख तथा ॥ ४२॥ षण्सुखोमधासुखं चेव व्यापकांजालेक तथा ॥ शकट 
यमपाश च ग्राथितं चोल्युकोल्मुकम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रलंबं ge चेव मत्स्कूर्मो वराहकम्‌ ॥ सिहाक्रांतं 
महाक्रांतं grat पछव॑ तथा ॥४४॥ एता मुद्रा न जानाति ॥ गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥ एता 
मुद्रास्तु कतेव्या गायत्री ॥ सुप्रतिष्ठिता॥ ४५॥ अस्याथेः ॥ सुसुखं ॥ १॥ संपुटं ॥२॥ विततं 
॥३॥ विस्तृतं nen द्विसुखं ।। ५॥ AJA ॥ ६॥ agga ॥ ७॥ gE l< 
षण्मुखं ॥ ९ ॥ rige N १० ॥ व्यापकांजलिकं ॥ ११॥। शकटं ॥ १२॥ यमपाशं l १३॥ 
ग्राथितं॥ १४ ॥ चोल्मुल्कोल्मुकं ॥ १५ ॥ प्रलंबं ॥ १६॥ मुष्टिक ॥ १७ ॥ मत्स्यः॥ १८॥ 
कूमः ॥१९॥ AUT: ॥ २०॥ सिंहाक्रांतं ॥२१॥ महाक्रांत॥२२॥ मुन्दुर॥ २३॥ EA ॥२४॥ 
मुद्रा गायत्रीमंत्र जप करितां सवे A याकारणें करावया पवित्र ॥ मुद्रापूवेक जप देखा ॥४६॥ 
गोप्य करावा म॒द्रायुक्त ॥| प्राणायाम करा निश्चित ॥ समस्त पापक्षयार्थ॥। म्हणोनि अष्टोत्तरीय 
संकल्पावें ॥४७॥। गायत्र प्रथम पादासी॥ म्हणा ऋग्वेद असे ऋषी॥ भूमि तत्त्व परियेसी॥ 
ब्रह्म देवता त्रिष्टुपूछंदेसी॥ ४८॥ द्वितीय पाद गायत्रीसी ॥ यजुवद असे ऋषी ॥ रुद्र देवता 
ग्राणापान व्यान तच्वेसी।| जगती म्हणा अहनिशीं॥ ४९॥ गायत्री तृतीया पादासी॥ TG 
साम तन्व परियेसी।। विष्णुदेवता त्रिष्टपूछ॑देसी।। समस्त पापक्षयार्थं विनियोगः ४५०॥ भूमीस्तंभ 


| 
; | 









RERRRRRRRRRRRRRR 2 ८0 AM 


A % 


सांगेन तुम्हां विधान ॥ एकचित्ते करा पठण ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणांसी ॥ ५२ ॥ छोक I 
मुक्ताविद्रुमहेमनीलधवलच्छायैसुखेद्रीक्षणेयुक्तामिंदुकलानिबड्मुकुटां तत्त्तार्थथणा स्मिकां | गायत्री 
वरदाभयां कुशकशां MÅ कपालं शुणं शंखं चक्रमथारविंदयुशुलं हस्तैवेहंतीं भजेत्‌ ॥ ५३ ॥ ऐसें 
ध्यान करोनी जप करावा नासिकाग्रनयनीं ॥। अंतीं षडंग न्यासांनीं ।। जप करा येणेपरी ।। ५४ ॥ 
गायत्री संत्राची ग्रश॑ंसा॥ एकचित्ते परियेसा ॥ मंत्र नाम असे विशेषा)! अक्षरें दोनी पाप हरे ॥५५॥ 
मकर म्हणजे आपुलें मन ॥ त्रकर नाम आपुला प्राण ॥ मनग्राण एकबटोन ॥ जप करावा एकचित्ते 
॥ ५६ ॥ जप म्हणजे अक्षरें दोनी ॥ प्रख्यात असती त्रिभुवनी ॥ जकार जन्म विच्छेदोनी ।। प्रकारें 

जन्मपाप दुरी ॥ ५७॥ चारी वेदांस मूळ एका ॥ गायत्री नाम नाशी पातका ॥ याचि कारणें 
करावा निका ॥ वेदपठण फल असे॥ ५८ ऐसा मंत्र न जरी जपे नर ॥ वृथा जन्म जैसा सकरा ॥ 
जप करावा निधीर ॥ चिंतिलें फळ पाविजे ॥ ५९ ॥ न करावा उदकी बैसोन ॥ त्वरित होय 
प्रज्ञाहान ॥ याचि कारणे सांगेन [विस्तारोन ॥ अग्नि तिन्हीं Aage ४६०।। आहवनीय 
गाहेपत्य | दक्षिणाग्रि असे विख्यात । अग्नि उदकसंपकै त्वरित ॥| तेज जाय अग्नीचे ॥६१॥ 
याकारणें उदक वर्जोनी ॥ बेसिजें उत्तम आसनीं ।। इस्तस्पशी नाभिस्थानीं || जपावा माळ 
धरोनिया॥६२॥।उ मेनी जपावा प्रातःकाठी।।बैसोन कीजे माध्यान्हकाळीं॥ अथवा उभा ठाकोनी ॥। 
उभयपक्षी करावा ॥ ६३॥ माध्यान्हीं हदयस्थानीं॥ जपावा माळ धरोनि ॥ हस्तस्ुखे स्पर्शोनी ॥ 





परियेसी गायत्री छंदासी॥ म्हणावें ब्रह्मपदासी। अरह्मा देवत जाणावे ॥ ५१) गायत्रीचे ध्यान | 


-~ A0 





PES 


Å RIR 


म o CE-O- In Public Domain-Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = ae | 






































सार्यकाळीं जपावा ॥ ६४ ॥ बैसोनि जपावा सायंकाळीं॥ पहावा वृक्षमन निमेळी॥ जरी वृक्ष नसे | 


जवळी ॥ नासाग्रनयर्नी जपावा $A ब्रह्मचारी गृहस्थानी ॥ जप नेमिला अष्टोतरेसी।। वानप्रस्थ 
संन्यासी यासी ॥ सहस्र मुख्य करावा NER संधिविग्रह होय जरी ॥ तरी अशेविंशती करी ॥ 
अशक्त होय जरी ॥ दहा वेळां जपावा॥६७॥ उत्तम पक्ष मानसीं ।। मध्यम गोप्य सुमुखेंसी ।॥। अक्षरे 
प्रकट वाक्येंसी ॥ कनिष्ट प्रकार परियेसा ।॥६८॥ त्रिपाद असती गायत्रीसी ॥ मिळोनी न म्हणावी 
परियेसी । म्हणतां होय महादोषी ॥ महानरक अवधारा ॥६९॥ पृथक्‌ करोनी त्रिपादासी ॥ 
जपावा मंत्र अतिहरषी ॥ ब्रह्महत्यादि पापं नाशी ॥ अनंत पुण्य STÅR N ४७० ॥ अंगुष्ठजपं 
एक पुण्य ॥ पूर्वाशुलीनें दशगुण ॥ शंखमणीनें होय दशगुण ॥ प्रवाळमाळा सहस्र फळ ॥ ७१॥ 
स्फटिकमणी दहा सहस्र ॥ मौक्तिक पुण्य लक्षविध | पद्माक्षी निगुण जप ॥ दशलक्ष पुण्य असे 
॥ ७२ ॥ कोटिगुणें सुवणमाळा ॥ कुश रुद्राक्ष अनंतफळा॥ जप करा नित्य काळा । गोप्य माळा 
धरोनियां ।। ७३ ॥ गोप्य माळा करकमळीं ॥ जप करा मन निश्चळी ॥ सौख्य पावे अनंत 
फळीं ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणात ॥ ७४ ॥ जप करितां aS मेरु ॥ .उल्लंघितां पाप 
बोलिलें अपारु ॥ प्राणायाम केलिया त्रिवारं ॥ मेरुछंघन पाप जाय ॥ ७५ ॥ गायत्री जप 
तीन दिवस ॥ प्रत्यही करावा एकादश ॥ सवे पातके होतीं नाश ॥ त्रिरात्रीचें पाप जाय NOEN 
अष्टोत्तरशत जप करितां ॥ अघोर पातक जाय त्वरितां ।। करोनी .सहस्र जप एकाग्रता ॥' उप- 


च्या 


; | qah नासती ॥ ७७ ॥ महापातकादि दोषांसी ॥ कोटिजप करावा परियेसी ॥ जें जें कार्य ३ | 

















-€C0.Jo BubligP ligDomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectio ÆREN mm gm 5 
| er ळा 











€०९&२2&२2&२४$2&82525२26२2626२8२265च8च y 909 dl अ ८5 


स्व कण न्स åg 











इच्छिसी ॥ त्वरित होय अवधारा ॥ ७८ || जप करावा मन हहें ॥ ने पहावें मांगे पुढें ॥ शुद्रां- |अ 


दिक यातीकडे ॥ संभाषण न करावें NY द्रव्य घेवोनि एखाद्यासी ॥ जपतां होय अनंतदोषी॥। 
चांडाळ योनींत भरवसी ॥ जन्म पावे परियेसा ॥ ४८० NE नये शरीर आपुलें ॥ नेणतां 
sa घडलें ॥ श्रोताचमन करा वहिले ॥ दोष नाहीं अवधारा ॥८१॥ ब्राह्मणाचे दक्षिणकणी॥ 
सप्त देवता ऐका निर्गुणी ॥ स्पशे करितां तत्क्षणं ॥ पापे जाती परियेसा ॥ ८२ ॥ दृष्टी 


पडतां चांडाळासी ॥ द्विराचमनें शुद्ध होसी ॥ संभाषण झालिया पतितासी ॥ आचमन स्नान 


करावें ॥ ८३ ॥ जपतां निद्रा येई जरी ॥ अधोवायु जांभई आलियावरी ॥ क्रोधरूपे जपतां 
जरी ॥ पापरूप अवधारा ॥ ८४॥ मोने करावें हें उत्तम ॥ अगत्य घडे संधिविषम ॥ तद्विष्णो 
मंत्र जपतां कर्मी ॥ पापे जाती सकळीक ।। ८५॥ नेणतां घडे sak जरी ॥ आचमन करावें 
श्रोत्री ॥ अग्नि स्ये धेनु दशेन करी ॥ विष्णुमंत्र जपावा ॥ ८६ ॥ ऐसा जप करावा विधीने ॥ 
मनकामना होय पूर्ण ॥ ऐकती समस्त ऋषिजन ॥ म्हणोनि सांगे पराशर ॥ ८७॥ गायत्री 


जपावी ऐसी ॥ प्रातःकाळी म्हणा मित्रस्यक्रषी ॥ उदुत्यं मंत्र माध्यान्हेंसी ॥ इमं मे वरुण 


सायंकाठीं ॥ ८८॥ शाखपरत्तें मंत्र असती ॥ म्हणावें विधि जेसे असती ॥ गोत्र प्रवर 


म्हणा भक्तीं ॥ वृद्गाचाराप्रभाणे ॥ ८९॥ चारी दिशा नमानी ॥ प्रदक्षिणा करावी सगुणी ॥ 
गोत्र प्रवर उच्चारोनी ॥ नमस्कार करावे परियेसा || ४९० Do ऐशी संध्या करून'॥। मग 


करावें औषपासन ॥ त्याचं सांगेन विधान ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी ।।,९१ ॥ सायं प्रातः ३९१ 














CEO In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Colleen 


च्या 












































Ea न = LESE र === न्न | 

















| बैठा दोन्ही । औपासन करावें सगुणी ॥ मिळोनी न करावें द्विजजनी ॥ पृथक करणें झुख्य मा 
व | असे ॥ ९२ न करावें बेळणीं aaia ॥ भूमीवरी करा नित्य ॥ स्थंडिली करावें विहित ॥ å 
अथवा उदकें सारवावें ।।९३॥ कुंडी स्थापोनीं अग्नीसी ॥ करावें नित्य औपासनेसी॥ वारा घालों 
नये झुखेसी ॥ हातें पण आणि सुपे ॥९४॥ Sane पर्णबाते होय ॥ सुपे दरिद्र घनक्षय ॥ मुखें था 
फुकलिया आयुष्य जाय ।॥ हस्तमूळी होय मृत्यु ९५॥ फुंकणी अथवा विंझण्यासी।। वायु घालावा 
अग्नीसी ॥ काउ समृद्धी परियेसी ॥ ज्वलित असावा अग्नी देखा ॥ ९६॥ ज्वाळा निघती जये Y 
Frit N आहुती घालावी तया बदनीं॥ समिधा आणाव्या त्राह्मणीं ।। शूद्रहस्ते घेऊं नये ।॥।९७॥ | 
समिधा पुष्पे दूवादिकीं ॥ आणों नये झद्राइस्तकीं ॥ होमद्रव्ये असती विशेखी ॥ सांगेन नांवें 


३६ 


परियेसा ॥ ९८॥ साळी सावे नीवार ॥ तंडुळ असती मनोहर ॥। गोधूम जव निधोर ॥ यावनाळ 
सख्य असे ॥९९ साठीं दाणे मिती प्रमाण ॥ आहुती मुख्य करणें ॥ अधिक न कीजे अथवा न्यून ॥ 
घृतसपके करावें ॥५००॥ घृत नसे समयासी॥ तीळ पवित्र होमासी॥ तिळांचे तेल परियेसी॥ 
तेही पवित्र असे देखा ॥१॥ औपासन केलियाबरी ॥ ब्रह्मयज्ञ तर्पणाचिये परी ॥ सांगेन विधि 
अवधारी ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणांसी IR मुख्य सकळ प्रातःकर्म स्मरोनी I ब्रह्मयज्ञ कर!वा Y 
माध्यान्हीं ॥ ओपासनादि कर्मे करोनी ॥ मग करावा ब्रह्मयज्ञ ॥३।! उदकसन्निध मुख्यस्थानी ॥ | 
करावें तपेण ब्राह्मणीं ॥ प्राणायाम तीन करोनी ॥ विद्यदसि मंत्र जपावा ॥।४।। दूर्वा घेऊनि दक्षिणी |) 
' करीं॥ पूर्वेमुख अथवा उत्तरी ॥ बसावे वाम पादावरी ॥ दक्षिण पाद ठेवोनी ॥ ५।। उभय हस्त ३९२ 


CCOA Publii. i på Sse E SK & å i 
jeøPomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection - = हु 3 me 





oe Å iy 





संपुष्टसी ॥ ठेवावें दक्षिण जानु वासी ॥ म्हणावें तीन प्रणवासी ॥ मग म्हणावें ऋचाक्षर ॥६॥ | 
भू....ऐसं म्हणोनी ॥ त्रिपदा गायत्री उच्चारोनी तत्स० म्हणोनी जपावी दश वेळ en | 
खाध्याय दिवसासी॥ म्हणावा वेद भक्तीसी | अनध्याय होय तया दिवशीं ॥ एक ऋचा म्हणा 
पन्नास ॥८॥ तोहि न ये एखाद्यासी ॥ मंत्र म्हणावा विशेषी।। नमो ब्राह्मणे मंत्रासी || तीन वेळां | 
जपावा ॥९॥ वृष्टिरसि मंत्रासी॥। जपोनि स्पशोवें उदकासी ॥ तर्पण करावें परियेसी ॥ ऐक ब्राह्मणा 
एकचित्ते ॥५१०॥ ब्रह्मयज्ञ करावयासी ॥ द्रव्य दभे परियेसी ॥ बसुरुद्र आदित्यांसी ॥ तृप्त समम्त 
देवापेतर ॥। ११॥ एखादे दिवशीं न घडे जरी ॥ अथवा होय समय रात्रीं ॥ जप करावा गायत्री॥ 
वेदपठणफल असे ॥१२॥ देवतर्पण कुशाग्रेसी ॥ मध्य स्थानातें Jå ऋषी॥ gar पितृवर्गीसीं। 
तर्पण करावें परियेसी ।१३॥ न करावें तर्पण पात्रांत ॥ न ME आपण उदकांत ॥ भूमिवरी 
घरीं नित्य॥ निषिद्ध असे करूं नये ॥१४॥ दभ ठेवोनि भूमीवरी ॥ तर्पण करावें अवधारीं ॥ 
विधियुक्त भक्तिपुरस्सरी ॥ श्रीगुरू म्हणती ब्राह्मणांसी ॥ १५॥ तीळ धरोनी आपुल्या 
करीं ॥ तर्पण करावें अवधारी ॥ ठेवो नये शिळेवरी ॥ भूमी काष्ठपात्री देखा | १६॥ रोम 
कृपादिस्थानीं देखा ॥ तीळ ठेविता पावती दुःखा n तीळ होती कृमी ऐका ॥ निषिद्ध बोललीं 
स्थाने पांच ॥ १७॥ घरीं तर्पण करावयासी ॥ तीळ ama परियेसी।॥ करावें आपण 
उदकासी ॥ ऐका समस्त ऋषिजन॥ १८ ॥ श्वेततीळ देवांसी ॥ धूम्रवर्ण ऋषिजनांसी ॥ 
कृष्णवणे पितरांसी daad करावें ॥ १९ ॥ यज्ञोपवीत सव्यं देवांसी॥ निवीति ३९३ 





&2&<525252525252528£252525252582 ua ME 
RRRIRRRRRRIRRRR 





a “> न मा >“... “भव 








arr VV ns 
å CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 










































































ba No brt Å 


करावी क्रषींसी ॥ अपसव्य पितरांसी ॥ तर्पण करावें येणें रीती ॥५२०॥ देवांसी अंजुळी | 
एक ॥ ऋषीसी अंजुळी ट्य ॥ सम्यक पितरांसी अंजुळी त्रिक ॥ तपणे ऐसे करावें ॥ २१॥ या 








ख्ियांसी अंजुळी देखा।।व्यतिरिक्त माता बंधूंसी ऐका।।सपत्नी आचार्य पत्नी नामिका।।द्वियांजुळी 
करावें।।२२॥।देवत्रह्म ऋषीश्वरासी।।अक्षता मुख्य तपंणासी।। कृष्णतिलतपेण पितरांसी॥अनंतपुण्ये | ब 
परियेसा ॥२३॥ आदित्य शुक्रवारेंसी ॥ प्रतिपदा मधा नक्षत्रासी ॥ पष्ठी नवमी एकादशीसी ॥ | ey 
तिळतर्पण करूं नये ॥२४।। अथवा विवाह उपनयन!सी ॥ जन्मनक्षत्र जन्मदिवसीं ॥ आपुल्या |Y 
घरीं शुभदिवशीं॥ तिळतर्पण करूं नये ॥२५।। जरी करावे तर्पण ॥ उदक मुख्य आपण || मुद्रिका ७७ 
हस्तीं सुवण ॥ दर्भ पवित्र करावे ॥२६॥ पाय न धुतां मंगल स्नान॥ तिळांविण करितां तर्पण ॥ 











श्राद्ध करी दक्षिणेविण । निष्फल असे अवधारी ॥२७॥ निषिद्ध बोलिलें ज्या दिवशीं ado 

न करावें परियेसी ॥ दिपवाळी चतुर्दशीसी ॥ करावें तेण परियेसी I ॥ अंगारक कृष्ण- 

चतुर्दशीसी ॥ करावें तपैण विशेषी ॥ यमाचे, नांवें संतोषी ॥ यज्ञोपवीत सव्यानें ॥ २५॥ |: 

एकेक तीळ घेऊनी ॥ त्रिवार अंजुळीं देऊनी ॥ यमाचें नाम उच्चारोनी॥ तपण करावें भक्तीने |/ 

॥५३०॥ यमाची नामें त्रयोदश ॥ सांगेन ऐका विस्तारास॥ यम धर्मराज नामें परियेस॥ मृत्यु | ८ 

अंतक चवथा जाणा ॥३१॥ वैवस्वत काळ देखा ॥ सर्वभूतक्षयकर ॥ आठवा ओदुंबर नामका ॥ 
%4 
३९४ 





A 


नीलाय परमेष्ठी दहा जाणा ॥३२॥ वृकोदर-चित्र देखा ॥ चित्रगुप्त त्रयोदशिका ॥ प्रत्येक नाम 
म्हणोनी एकेका ॥ नदींत å परियेसा॥३३॥समस्त पातकें नासती॥ रोगराई न पीडती ॥ अप- ३ 





REER RIR IRIRI RIEIRO SDs 





ह्या e KGE AEN का जैक... CC=0sIn-RubligD oman: Kavikulguru Kalida: s-Sanskrit- University Ramtek-C 0 ॥००0०ह.. ESS ई जस ° x vr | m 
>$ ` j re x 





| कधीं न येती ॥ ग्रहपीडा न वाघे ॥ ३४॥ शुक्रपक्षीं माघमासीं ॥ तर्पण करावें अष्टमीसी ॥ | 
भीष्म नामे परियेसी ॥ वर्ष पातकें परिहरती ॥३५॥ ऐसें तर्पण करोनी । सर्यानाम अध्यै तिन्ही ॥ 
द्यावी समस्त द्विजजनीं ॥ म्हणे नृसिंहसरस्वती॥ ३६॥सेद्ध म्हणे नामधारकासी कृपामूती स्वामी 
कमेविधीसी ॥ सांगता झाला ब्राह्मणांसी ॥ येणें परी विहिताचार ॥ ३७ ।। म्हणे सरस्वती 
भंगाधर ।। ऐसा ब्राह्मणाचा आचार ।। वर्तता होय मनोहर ॥ सर्वाभीष्टे साधतील ॥३८॥ इति 
श्रीगुरुचरित्रामत ॥ नामधारक शिष्यसंवादत ॥ वेदोपनिषदमथितार्थ ।॥ आचारनिरूपणाऽध्याय हा 
॥५३९॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरों श्रीनासिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे 
जान्हिकनिरूपणं नाम पड़ात्रिशो5ध्यायः ॥ ओव्या ५३९ ॥ 








BR ‘Ct CR TORRE ल्ला 


॥ श्रीशुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 


SIRF 4 SA 


RO 
































SST  ््् बबछ,न.नननइ बच: CC-0. In Public Domain.Kavikulguru culguru Kalidas Sanskrit Univ 
på 





ersity Ramtek Collection — GERA JRK SENERE - 





| अध्याय ३७ वा rå 


| श्रीगणेशाय नमः नामधारक विनवी सिद्धासी ॥ पुढें कथा वर्तेली कैसी ॥ श्रीगुरु सांगती 
` विस्तारेसी ॥ काय निरूपिलें यानंतर ॥१॥ ऐक नामधारका सगुणा || जाणें सर्व आचारखुणा॥ 
श्रीगुरु अवतार नारायणा ॥ सांगतसे कृपेसी ॥२॥ त्रेमूतीच्य। अवतारास ॥ आचार सांगतां काय 
प्रयास ॥ ज्ञान देऊनि पतितास॥ वेद म्हणविले कवणेपरी ॥३॥ ऐसे गुरुमूर्ती दातारु॥ भक्तजना 
कल्पतरु ॥ सांगते झाले आचारु॥ कृपा करोनी विश्रासी ॥४॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी ॥ 
गृहरक्षणार्थ कारणासी॥ अग्विमंथन काष्टासी ॥ संपादावें कृष्ण माजीर।।५॥ श्रीखंडादि मणिघृत। 
तिळ कृष्णाजिन छागबस्त ॥ इतकी असावी पवित्र ERE बाधा करूं न शकती NE Nate 
सारसासी ॥ असावें घरीं परियेसी ॥ समस्त पापविनाशी ॥ धेनु असावी आपुले घरीं ॥ ७॥ 
देवपूजेचे विधान ॥ सांगेन ऐका एकमन॥।शृहा बरवें संमाजेन। देवग असावें ॥८॥ हिरण्य रोप्य 
atdet I अथवा मृत्तिका पात्रेंसी ॥ संमाजेन करी विधीसी !। निषिद्ध पात्रें सांगेन ॥ ९ ॥ 
कास्यपात्रीं कन्यका हस्तीं॥ नोवरी अथवा शूद्र जाती॥ न करावें उदक वख धरोनी हातीं॥ 
दक्षिण हातीं सारवावें ॥१० ॥ प्रारंभ करावा नेक्रेत्य कोनीं ॥ रात्रीं न करावें उदक घेवोनी ॥ 
अगत्य करणें घडे मनीं ॥ भसंकरोनी सारवावें ॥११॥ रंगमळिका घालोनी ॥ निमेळ असावें 
देवताश्ुवनीं ॥ मग बेसोनि शुभासनीं ॥ देवपूजा करावी ॥ १२ ॥ जैसी संध्या ब्राह्मणासी ॥ 
देवपूजा करावी तेसी ॥ त्रिकाळ करावें आचरणासी ॥ एकचित्ते मनो भावें ॥१३।। त्रिकाळी न 
घडे ज्यासी ॥ प्रातःकाळी करावी हर्षी || तेहि न साधे परियेसी ॥ माध्यान्हकाळीं करावें।। १४॥ ३९६ 








RRRRRRRRRRRRRR HGS 








NE EE eee i > Sy ee pt CR i Ped men 


सायंकाळी मंत्रेसी ॥ पुष्पे वाहोनि भक्तीसी ॥ तैसें न साधे जयासी॥ भोजनकाळीं करावें ॥१५॥ |= 
देवपूजा न करी नर॥ पाचे त्वरित यमपूर नरक भोगी निरंतर || ऐक ब्राह्मणा एकचित्ते ॥॥१६॥ । 
विप्रकुळी जन्म जयासी ॥ पूजा न करितां जेवी हर्षी ॥ तोचि भोगी पातकासी ॥ वैश्वदेव न करी 
ज| नर ॥ १७॥ देवपूजा करावयासी ॥ सहा प्रकार परियेसी । उदकी नारायण विशेषीं ॥ पूजितां |= 
TÈ जगन्नाथा ॥ १८॥ दुसरा प्रकार सांगेन ऐका ॥ अग्निदेवता पूजा अधिका ॥ मानसपूजा 
अतिविशेखा ॥ एकचित्ते परियेसा ॥ १९ ॥ सूर्यपूजा करितां जाण ॥ संतुष्ट होय नारायण ॥ : 
सामान्यपक्षे स्थंडिलीं जाण ॥ प्रतिमापूजा स्वल्पबुद्धी 30 ॥ ज्ञाता असेल बुद्धिवंत ॥ 
| यज्ञपूजा करावी त्वरित ॥ स्वगापवग पुजा करितां ॥ यज्ञपुरुषपूजा मुख्य जाणा ॥ २१ ॥ ६ 
अथवा पूजावें धेनूसी ॥ ब्राह्मण पूजावें बिशेषीं ॥ गुरुपूजा मनोभावेंसी ॥ प्रत्यक्ष तुष्टे त्रयमूती 9 
॥२२॥ मूर्ति शुरु म्हणोनि ॥ बोलती समस्त वचनी ॥ सकळाभीष्टें तयापासूनी ॥ पाविजे चारी 
पुरुषाथ।। २३॥ कलिग्रवेश करितां नर ॥ न करिती अंतःकरण स्थिर॥ उत्पत्ती केली शाङ्मेधरें ॥ 
समस्त रोक उद्वरावया॥२४।। शालिग्राम चक्रासी।प्रकाश केला हृषीकेशी।।तीर्थ घेतां परियेसी | 
| समस्त पापें नासती ॥२५॥ आज्ञा घेऊन श्रीगुरूची।। पूजा करावी प्रतिमेची ॥ वेदोक्त मंत्रे करोनी 
बाची। विधिपूर्वक पूजावें। २६॥ख्लीजनादि शद्रांसी ॥न म्हणावें वेदमंत्रेसी ॥ आगमोक्त मागेंसी ॥ 5 
गुरुनेरोपें ARNET निरोपानें ॥ पूजिजें काष्ट पाषाणें॥ तेचि होती देव जाण ॥होती % 


T 
प्रसन्न परियेसा॥२८॥ शुचि आसनी बैसोनि ॥ करावे प्राणायाम तिन्ही ॥ येभ्योमाता म्हणोनी ॥ ३९७ 





ETT E O 
RP NR EEE ज ta erre PEEN ONERE 


Eee 0 In Public Domain KANKURO RA 
> 























चेतवावो परमात्मा ॥ २९ ॥ प्रणव मंत्रोनी द्वादश ॥ उदक ग्रोक्षावे आपल्या शरीरास ॥ संकल्प | म Å 
करोनी अंगन्यास ॥ शंखपूजा करावी ॥३ ०॥ देहाच्या दक्षिण भागासी ॥ कलश ठेवावा परियेसी T 
पुजा करोनी अंगन्यासी ॥ शंखपूना करावी ॥३ १॥ निर्माल्य काढोनि विनयेसी ॥ टाकावे तथोनि 
नेऋत्येसी ॥ धोत वस्त्र अंथरी हीं ॥ दीप प्रज्वलित करावा ॥३२॥ स्मरावे मनीं श्रीगुरुसी । वा 
मनसा वाचा कायेसी ॥ अचेन करावें पीठासी ॥ विधीपूर्वक अवधारा ॥३३॥ चारीं दारे पूजोन ॥ 
दिशा पूजाच्या अचूनी॥ शांताकार करा ध्यानीं ॥ मग आवाहनावें मंत्रोक्त ॥ ३४॥ aza 
आवाहनीं ॥ पुरुष एवेदं आसनीं ॥ एतावान्नस्य म्हणोनी ॥ पाद्य द्यावें अवधारा ॥ ३५।। मंत्र 
म्हणोनी त्रिपादूध्वे ऐसा ॥ अर्ध्यं द्यावें परियेसा ।। तस्माद्विराळ म्हणा ऐसा ॥ देवासी आचमन 
समपोवें ॥३६॥ यत्पुरुषेण इति मंत्रेसी ॥ खपन करावें देवासी ॥ arsen विधिसी ।। स्नपन र 
पूजा करावी ।।३७॥ पुरुषसक्तादि मंत्रेसी ॥ श्रतिमार्ग तरोनि न्यासासी ।। पन करावें परियेसी | 
एकचित्ते अवधारा ॥३८॥ सपन करोनि देवासी ॥ बैसवावे शुभासनेंसी ॥ å यज्ञेंति मंत्रेंसी ॥ वरे 9 
द्यावी परियेसा॥३९॥ तस्माइजञेति मंत्रेंसी ॥ यज्ञोपवीत द्यावे देवासी ॥ येणेचि मंत्रे गंधाक्षतेसी॥ | 
ष्ट 
ध्द 


३७ 





वाहाचें अनन्य भक्तीने ।४०॥ तस्मादश्वा अजायत ॥ ऐसा तुम्ही मंत्र म्हणत || पुष्पे वाहावी एक- 

Q de had N A * च A aA N 
चित्त || मनःपुवेक देवासी g १॥। पुष्पे वाहावयाचें विधान॥सांगेन ऐका ऋषिजन || आपण पेरिलें 
॥४२॥ पुष्पे असतीं अरण्यांत ॥ ती मध्यम प्रकार बोलिजेत ॥ 


कुसुम सगुण॥उत्तम पक्ष परियेसी ॥४२॥ gå are अरण्यांत ॥ त र बोलिनेत । |$]. 
क्रय करूनी आणितां॥ अधम पुष्पे जाणिजे।।४ ३॥ उत्तम न मिळतां घ्यावी विकत ॥ उत्तमं पर्थ ३९८ 


४£२४२४२४२४$२४२25२258258०62ईस्स स्टेट Paa 


mm aan 





EEE १८०0५९५ SE 






RRRRRRRRIRRRRRRR | Å MG 





पुष्पे श्वेत रक्त मध्यम अधम पीत ॥ कृष्ण चित्र अधमाधम ॥४४।। वजीवे {शिळे पुष्प देख N 
सच्छिद्र अथवा कृमिभक्षक l भूमीवरी पडे ऐक ॥ पुष्प त्यजावें देवासी ॥४५॥ शिळे नव्हे सच्छिद्र 
जाणा ।। बिल्वपत्रें तुळसी आपण ॥ GERT कमळें जाण ॥ सदा ग्राह्य देवांसी ॥ ४६॥ शतपत्र 
बकुल. चंपकासी ॥ पाटली कमल पुन्नागेसी ॥ मलिकादि करवीरासी I कल्हार पुष्पं अपावीं 
॥४७॥ विष्णुपूजा करावयासी ॥ बजाव gÀ तुम्ही ऐसी ।। धत्तूर अर्क कांचनेसी रक्त ॥ करवीरें 
त्यजावीं ।।४८॥ गिरिकणिका निशुडेसी॥सेवगाकपित्य करंजेसी ॥ अमर पुष्पेंकूष्मांड हर्षी ।। पुष्पे 
विष्णूसी वजोवीं ॥ ४९ ॥ हीं वाहिल्या होय दोषी ॥ सांगन ऐका समस्त ऋषी ॥ पूजा करितां 
विष्णूसी ।। त्यजावीं याचि कारणे ॥ ५०॥। अर्कपुष्प वाहिलेंसी ॥ विनाश होय आपणांसी ॥। धत्तूर- 
पुष प्रज्ञा नाशी कोविदारे दरिद्रता ॥५१॥ श्रीकर्णिका पुष्पे वहात ॥ कुलक्षय होय त्वरित ॥ 
कुँझुटकादि पुष्पे वहात ॥ शोक होय परियेसा ॥५२॥ ag बहुदुःख । शाल्मली पुष्पे रोग 
अधिक ॥ त्याचि कारणें विवेक ॥ पुष्पे वहावी विष्णूसी ॥५३॥। वजो पुष्पे ईश्वरासी ॥ सांगेन 
नांवें परियेसी || कपित्थ केतकी शशांकेसी।। शाम पुष्प वर्जावें ॥५४॥ कृष्ण पिंगल करंज देखा II 
बकुल दाडिंय केतका॥ घातकी निंबादि पंचका ॥ माधवी पुष्पे जीवीं ॥५५॥ चृत कुंद युथिका 
जाती॥ रक्त पुष्पे वजोवीं निगुती ॥ ईश्वराचेनें दोष घडती ॥ सवेत पुष्पे निर्दोष ॥ ५६॥ पूजा 
करितां गणेशासी॥ वजे करा तुम्ही तुळसी ॥ नित्य पूजा दूर्वेसी ॥ दूर्वा वर्ज शक्तिदेवी ॥५७॥ 
येणें विधी पुष्पे वाहतां ॥ काम्य होईल तुम्हां त्वरिता ।। चतुविधपुरुषाथो ॥ लाधेल तुम्हां अवधारा 














ECT. In Public Domain Kavikulguru Kalid 
på 


| ७ 


द 
| 
४ 
9 
IE 


३९९ 








RRRRRRRRRRRRRRR q p a 7प 











॥५८॥ यत्पुरुषेंसि मंत्रेसी ॥ सुगंध धूपादि परिमळेसी ॥ ब्राह्मणोस्यति मंत्रासी I एकातिक्य 
करावें॥५९॥चैद्रमामेति मंत्रासी ॥ नेवेद्य अर्पावा देवासी॥ तांबूल afat म्हणा मंत्रासी ॥ नाभ्या 
आसीदिति म्हणावें ॥६ ०॥ सुवणंपुष्पे निरांजन ॥ सतास्येति मंत्रे करून ॥ पुष्पांजळी घेऊनि 
यज्ञेन॥ यज्ञेति मंत्रे अपोवी ॥६१॥ धातापुरस्तात्‌ मत्रेंसी।नमस्कार करावा देवासी । अतिसन्निध 
पृष्ठदेशी ॥ गर्भगृहीं करूं नये ॥६२॥ नमस्काराचें विधान ॥ सांगेन ऐका NENA ॥ सव्य देव- 
प्रदाक्षिणा करूनि ।। नमन करावें NER आपला गुरु मातापिता ।॥ सन्मुख जावें बाहेरुनि Yai 
अथवा उत्तम द्विज देखतां ॥ सन्मुख जावोनि वंदावें ॥६४॥ सभा असेल द्विजांची॥ नमस्कार 
करा तुम्ही एकचि ॥ देवाचेनीं तैसेचि ॥ समस्कार पावे समस्तां ॥६५॥ मातापिता श्रीगुरूसी ॥ 
नमस्कारांची रीती ऐसी ॥ उभय हस्ते कण स्पर्शी ॥ एकभावे वंदावें॥६६॥ सव्य पदावरी देखा ॥ 
सव्य हस्त स्पर्शोन निका ॥ एक वामहस्तीं वाम पादुका॥धरोनी नमन करावे ॥६७॥ गुरुस्थानांचीं 
नावें ॥ सांगेन ऐका भावें।।विचारोनिया बरवे ॥ नमस्कारावें येणें विधी ॥६८ ।मातामह गुरु माता- 
पिता॥ भयहतो अन्नदाता ॥ व्रतबंध केल्या पुरोहिता ॥ सहपत्नी तें गुरुस्थान ॥६९॥ ज्येष्ठ भ्राता 
अथवा चुलता II सापत्न असेल ज्याची माता ॥ वयोधिक इष्टमित्रां ॥ नमस्कारावें तयांसी 
॥७०॥ निषिद् स्थाने नमावयासी ॥ सांगेन ऐका तुम्हांसी ॥ उणे असेल बय ज्यासी ॥ नमूं 
नये बिद्रज्नीं।।७१॥अग्रिसभिधा पुष्पे कुशञा॥घरिले असेल अक्षता कलशा।।स्वहस्ती असतां दोषा॥ 
अशख्वध होईजे नमस्कारितां ॥७२॥ जप अथवा होम करितां ॥ दूर देखिला द्विजा येतां ॥ 


Gs EE mal KULE q 
=== MV Get या re 


< ; 
o 


© 


RRR Y N 












स्नानाकरितां जळीं असतां॥ नमन करितां दोष घडे ।।७३।। एखादा विग्र असतां घांवत॥ नेणतां |अ 
अथवा धनगर्वित ॥ क्रोधवंत किंवा मंगळस्नान करित ॥ नमस्कार करूं नये ॥ ७४॥ एक हस्ते | 
न्राझणासी।। नमूं नये परियेसी।। सुतकिया मूर्ख जनासी।। करूं नहे नमस्कार ॥७५॥ गीतवाद्यादि |. 
नृत्येसी ॥ संतुष्ट करावें देवासी प्रार्थना करावी भक्तीसी ॥ मग अर्चावें सनकादिका॥ ७६ ॥ |. 
पूजा अपूनि देवासी ।। हस्त ठेवूनि पीठेसी ॥ उत्तरपूजा करावी हर्षी॥ मग करावे उद्वासन ।॥।७७॥ 


ANN" 


q 
v ऐरे री ` पू ¢ अ च 
| ऐसपरी देवपूजा ॥ करावी भक्तीने ऐक द्विजा॥ संस्कृत अन्न व्हावया काजा॥ वेश्वदेव करावा 
| | ॥७८॥ अधि अलंकार करूनी ॥ अन्न अग्निकुंडी दाखबूनी | घृतसंमिश्र करूनी ॥ पांच भाग करावे 
९ 
४५ 
| 








ISSN एका भागाच्या दहा आहुती॥।दुसरा भाग बळिहरणीं योजिती॥ अन्नदान तिसरा करिती 
चौथ्या भागें पितृयज्ञ ॥८०॥ मनुष्ययज्ञ पांचव्यासी ॥ वैश्वदेव करावा मंत्रेंसी ॥ अन्न नाहीं ज्या 
| 






दिवी ॥ तंदुलदांनीं करावा ॥८१॥ वैश्वदेवसमयासी ॥अतिथी आलिया घरासी ।। चोर चांडाळ 
होय हर्षी ॥ पूजा करावी मनोभावे ॥८२॥ यम सांगे aaret ॥ वैश्वदेव करितां नरासी ॥ जाऊं 
नको तयापासी॥विष्णू आज्ञां आम्हा असे| ८३॥ मातापिता घातकियासी।शुनि श्वपच चांडाळासी। 

| अतिथी आलिया समयासी ॥ अन्न दावे परियेसी ॥ ८४॥ न विचारावें ass अन्न घालावें 

| तात्काळ ॥। विशुख झालिया पिठकुल ॥ वष न येती घरासी ean प्रवासी असेल आपण जरी ॥ 

| औषधी घृत दधि क्षीरीं ॥ कंदयुळें फळें तारी ॥ देवयज्ञ करावा ॥ ८६॥ अन्नदानाविणें ग्रहण ॥ 







| अन्न vi: साधुजन ।। पंचमहायज्ञ न करी ब्राह्मण || चांद्रायण आचरावे । ८ ७॥ न होतां वैश्वदेव vor 

















i गी a — CO. In Public Domain: Kavikulguru Kalidas Saiiskrit University Ramtek Collection mr == 
7 


आपुल्या घरीं || भिक्षेसी आला नर जरी || भीक्षा घालतां पाप så ॥ वैश्वदेव फल असे cal 


4 


| बळि हरण घालोनी काढी आपण ॥ त्यानें आचराबें चांद्रायण ॥ आपण काढिता दोष जाण ॥ |* 
आणिकाकरवीं seat ॥ ८९॥। बळिहरण न काढिता जेवी जरी ॥ सहा प्राणायाम त्वरित 
करी ॥ तेणें होय पाप दुरी ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी ॥ ९० ॥ गृहपूजा करोनि देखा ॥ 
गोग्रास द्यावा विशेखा || नित्य श्राद्ध करणें ऐका ॥ करूनि अन्न सम्पावें ॥ ९१॥ स्वघाकर 
पिंडदान ॥ करूं नये अग्रोकरण ॥ ब्रह्मचारियासी तांबूलदान ॥ दक्षिणा वज परियेसा ॥ ९२ I 
वैश्वदेव झालियावरी ॥ उभा राहोनि आपुल्या द्वारीं ॥ अतिथिमाये पहावा निर्धारी ॥ आलिया 
पूजन करावें ॥ ९३॥ श्रमोनि आलिया अतिथीसी ॥ पूजा करावी भक्तीसी ॥ अथवा 


अस्तमान समयासी ॥ आलिया पूजन करावें ॥ ९४ ॥ बर्णोनां भ्राह्मणो ge; ॥ ऐसें बोलती 
वेदशास्त्र ॥ अतिथि जाणा परम शुरु ॥ वेश्वदेवसमयासी ॥ ९५॥ वैश्वदेवसमर्यी 
अतिथीसो ॥ पूजा करितां परियेसी ॥ ती पावे देवासी ॥ तुष्टे sen इंद्रवन्ही ॥९६॥ वायुगण 
अयेमादि देव ॥ तृप्ति पावे सदाशिव ॥ पूजा करावी एकभावें | । सबे देवता संतुष्ट ॥ ९७॥ 
अतिथिपाद प्रक्षाठिती ॥ पितर सकळ ag होती ॥ अन्नदाने होय तृप्ति ॥ विष्णु 
मेहर अवधारा ॥ ९८ ॥ यतीश्वरादि ब्रह्मचारी ॥ जे समयीं येती आपुल्या घरीं ॥ 
अन्न द्यावें निधोरी ॥ महापुण्य असे देखा ॥ ९९ ॥ ग्रास मात्र दिधला एक ॥ मेरूसमान 
पुण्य अधिक । बरवें द्यावें त्यासी उदक || समुद्रासमान दान असे ॥१००॥ अतिथि आलिया 





४०२ 





शु 


EN, 

i 

` IES 

; Š $ 

MÅ 

i HE 

ø ~- å $ . E I 

4 Pte de: - s 254८ 4 A oh 
g : EN z ai 
र र रा | 
ode VG 

ME 

FÅ 

pi 

Å 

FA 
y 

M 

H 





ओले पायीं असावें ॥ ३॥ ओलीं असावीं पांच स्थानें ॥ हस्त पाद उभय जाण॥ मुख ओलें 
पचम स्थान ॥ शतायुषी पुरुष होय ॥४॥ Kaya बेसोन ॥ भोजनसमयीं धरा मोन ॥ पाद 












Fat जेवी आपण त्यजूनि त्यासी॥ इ्वानयोनी पावे ett गर्दभयोनी पुढें उपजे ॥१॥ | 
gë अतिथि पूजान।। मग करावें भोजन आपण॥।। सवेथा न करावें अन्न Åra) प्रपंच करितां | | 
दोष असे ॥ २॥ सायंग्रातगृहस्थासी॥ भोजन करणें संतोषी ॥ प्रक्षालन करोनि पायांसी । 





वा 
उभे सोडोन ॥ बेसावें एकाचित्तें।॥ ५॥ मंडल करावें चतुष्कोनी ॥ वरी भस्म ग्रोक्षोनी ॥ 

क्षत्रियांसी मंडळ त्रिकोणी॥ ads वैश्यासी परियेसी॥६॥ शद्रे अर्भचंद्राकार ॥ मंडल 

करावें परिकर ॥ आवाहनावें सुंदर ।। आदित्य बसु रुद्र ज्मा || ७॥ पितामहादि देवता | 
तया मंडली उपजीवतां॥ याचि कारणें तत्त्वतां ॥ मंडलाविण जेवूं नये ॥ ८॥ न करितां 
मंडळ जेवी जरी॥ अन्न नेती निशाचरी।! पिशाच्च असुर राक्षसपरी ॥ अन्नरस नेती अवधारा १ 
॥९॥ उत्तम पूर्वाभिमुख देख ॥ पश्चिम मध्यम ऐक॥ faset उत्तरपुख ॥ सदा | 
दाक्षणाभसुख SEN ११०॥ जेवितां धरावें पात्र ॥ सुवर्ण रजत ताम्रपात्र ॥ पद्मपत्र | 
पलाशपात्र | पुण्य पात्रें परियेसा ॥ ११॥ वजोवें गृहस्थांनीं ताम्रपात्र। यतींनीं सुवर्णरजत। G 
TA शक्तशखज पात्र ॥ स्फटिक पाषाण यतीसी ॥ १२॥ कर्दलीगर्भपत्रेंसी ॥ पञ्चपात्र जळे | 
tu बजी पालाशपत्रेसी ॥ जेवितां चांद्रायण आचरावें ॥१३॥ बट अश्वत्थ अक पटोल॥ y 
RET कोविदारपर्णे कोमल ॥ भोजन करितां तात्काळ || चांद्रायण आचरावें॥१४॥ लोहपात्र på 











ECO. fn Public Domain Kaviku sura KalidasSanskrit University Ramtek-Colleetion — 
Vå 


गु | आपुले करीं ॥ ताम्र मृण्मय पर्णपृष्ठावरी॥ कार्पास पात्रीं वख्रावरी॥ जेवितां नरकाप्रति जाय | 
* | ॥१५॥ कास्यपात्रीं जेविल्यासी ।। यश बळ प्रजा आयुष्यासी ॥ वाढे नित्य अधिकेसी ॥ गृहस्थासी | 
£ नित्य कास्यपात्र ॥१६॥ असावें पात्र पांच शेर॥ नसावें उणें अधिक थोर॥ उत्तमोत्तम vesken 
नन | सुवणे पात्रासमान देखा ॥१७॥ कास्यपात्रींचें भोजन। तांबूलासहित अभ्यंगन।। यति ब्रह्मचारी 
जाण॥ विधवा ख्नियांनीं बजोवें॥१८॥ श्वानाच्या चर्माइनी॥ निषेध असे एरंडपानां।। निषेध 
अधिक त्याइनी। आणीक जविल्या भिन्नताटीं। १९॥ फुटके कास्यपात्रेंसी || जेवितां होय महा- 
५ | दोषी॥ संध्याकाळीं जेवितां हषी ॥ महा पातकी होय जाणा | ol जवळी असतां पतित जरी ॥ 
stå नये अवधारी ॥ शूद्र ear शेषावरी ॥ जेवूं नये ब्राह्मणानं IR VI सवे घेऊनि बाळासी ॥ 

: जेवूं नये श्राद्धदिवर्शी।। आसन आपुलें आपणांसी॥ घाल नये ब्राह्मणाने २२॥ आपोशन 
आपुलें हातीं॥ घेऊं नये मंदमती॥ तेल घाळनी स्वहस्तीं॥ आपण अभ्यंग करूं नये। २३॥ 
भोजनकालीं मंडल देखा ॥ करूं नये स्वहस्तका।। आयुष्यक्षय पुत्रधातका । म्हणावें नाम तयांसी 
॥२४॥ AREA वाढितां aan अभिधारावें पहिलेंचि जाण | प्राणाहुती घेतां ततक्षण ga 
घालावें स्वहस्तार्ने ॥२५॥। उदक घेऊनी व्याहती मंत्री | ग्रोक्षोनी अन्न करा पवित्री ॥ परिशेंचांव 
तेचि रीतीं।। मग नमां चित्रगुप्ता ॥ २६॥ बळी घालोनि चित्रशुप्तासी। काढवावें सवेधि परियेसी॥ 
वामहरुतक धुवोनि सरसी। वात्र पुढें धरावें ॥ २७॥ अंगुष्ठ तेनी मध्यमांशुलीसीं॥ धरावें 
| पात्र वामहस्तेंसी।। आपोशन करावें सव्य करेंसी।। आणिका करवी घालावे NIE आपोशन ४०४ 


RRRRRRRRRRRRRR IFS 








PubligDomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collections- 
2 å 0 2 Soo A ~~~ RR पक se र 

















| सोडोनि जरी ॥ आणिक घेती उदक तरी ॥ श्रानमृत्र घेतल्यापरी ॥ एकाचित्तें परियेसा 
॥२९॥ ARE आपोशन ब्राह्मणासी ॥ नमस्कारितां महादोषी ॥ आशीर्वाद घेऊं नये तयापासी ॥ 
उभयतां दोष घडती देखा।।१३०॥ मोनें असावें mad देख॥ बोल नये शब्दादिक।। आपोशन 
“याव HAR ॥ मग घ्याव्या प्राणाहुती ॥३ १॥ आपोशनाविण भोजन करी ॥ पापविमोचन करा 
तरी ॥ अष्टोत्तरशत मंत्र गायत्री ॥ जपतां दोष परिहरे ।। ३२॥ प्राणाइतीचें विधान ॥ सांगेन 
एकिजे sett ॥ प्राणाग्रेहोत्र करणें ॥ समस्त पापें जाती देखा ॥३३॥ जैसा 
कापीसी राशीसी॥ अग्नि लागतां परियेसी ॥ जळोनि जाय त्वरितेंसी ॥ तैसी पापे दहन होतीं 
॥ ३४॥ ग्राणाहुतीचं लक्षण ॥ चतुविध पुरुषार्थ जाण ॥ अन्न स्पर्शोन मंत्र म्हणा ॥ गीता 
लोक प्रख्यात ॥ २५ ॥ शयोक ॥ अहं वैश्वानरो भूत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः ॥ प्राणापान- 
समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ ३६॥ अन्नत्रह्मरसो विष्णुः ॥ भोक्ता देव गिरिजारमणु ॥ 
ऐसा तुम्ही मंत्र म्हणोन ॥ ARRA मंत्र जपावा ॥३७॥ मग घ्याव्या प्राणाहुती ॥ आहेती 
पंच मंत्र प्रख्याती॥ तजेनी मध्यम Sigge प्राणाहुती पै घ्याव्या॥३८॥ मध्यम अनामिका 
अंगुष्ठेसी LI अपानाय स्वाहः म्हणा हर्षी ॥ व्यानाय स्वाहा म्हणायासी ॥ कनिष्ठिका अनामिका 
अंशु | ।३९ ॥ अंगुष्ठ तजेनी कनिष्टिकेसी ॥ उदानाय स्वाहा म्हणा हषी ॥ पंचांगुलीनें 
परियेसी ॥ समानाथ स्वाहा म्हणावें ॥ १४०॥ प्राणाहुती घेतां अन्न ॥ दंतासी åt नये 
जाण॥ ÅRE गिळावें तरक्षण॥ मग धरावें मौन देखा॥४१॥ मौन धरावयाची स्थानें | सांगेन 








—FJ—— EGO In Publie Domain-Kavikulguru KalidasSanskrit University Ramiek-Collestion---mptemdei jp. === 
/ 


ब्म 
ध्या 


४०५ 








Re NNR, NN —— 


rrr ao ~ ---~ ८ pe | | कळ शिया n e माका 
A 
f 


|3| ऐका अति उत्तमें स्नानासमयीं धरा निर्गुणं a धरितां फल असेना ॥ ४२ ॥ होम करितां न ja 
धरी मोन॥ लक्ष्मी जाय ततक्षण॥ जेविता मौन न धरितां आपण॥ अपमृत्यु घडे त्यासी ॥४३॥ [या 
अशक्य असेल मोनासी जरी ॥ प्राणाहुती घेई तंववरी॥ मौन घरावें अवधारी ॥ श्रीगुरु म्हणती |. 
ब्राह्मणांसी ।॥।४४॥ पिता जिवंत असे त्यासी ॥ såg बंधु परियेसी ॥ धरूं नये मौनासी॥ gren 
जेवितां धरावें ॥४५॥ पंचग्राणाहुती घेता ॥ सवोसी मोन ग्राद्यता॥ असेल पिता बडील आता॥ y 
)| मोन धरिल्या अधःपात ॥ ४६ ॥ जेवितां प्रथम मधुरान्न ॥ भोजन करावें नरें जाण ॥ भक्षं नये Y 
* | कोद्रवान्न ॥ कठिणांश परियेसा ॥|४७॥ भोजनातीं समयासीं॥ जेवूं नये द्र्वान्नासी॥ बळ जाय 
) | परियेसी ॥ शीघ्र भोजन करावें ee] घेनूसी उदक प्यावयासी ॥ जितका वेळ लागेल त्यासी॥ |) 
| भोजन करावें परियेसी ॥ शीघ्र भोजन सुखी जाणा | ४९॥ भोजन करावयाची स्थिती ॥ सांगेन 

| ऐका एक मति ॥ संन्यासी मुनीश्वर यति ॥ अष्ट ग्रास ध्यावे जाणा ॥ १५० ॥ षोडश ग्रास 
)| अरण्यवासीं ॥ द्वात्रिंशत गृहस्थासी ॥ भीति नाहीं त्रह्मचाऱ्यांसी॥ एक चित्तं परियेसा ॥।५१॥| 
जितुका मावेल आपुल्या मुखीं ॥ तितुका ग्रास घ्यावा विशेखीं ॥ अधिक घेतां ग्रास मुखीं ॥ 
उच्छिष्ट भछ्विलें फल देखा॥५२।। अर्धा ग्रास भक्षूनी ॥ उरलें ठेविती आपुल्या पानीं॥ चांद्रायण | 
आचरवें त्यांनी ॥ उच्छिष्ट भोजन तयां नांव ॥ ५३ ॥ न बैसावे सहभोजनासी ॥ इष्ट सोयरे ४७ 
इत्यादिकांसी ॥ त्रतबंधाविणें पुत्रासी ॥ कन्याकुमारासी दोष नाहीं ॥५४॥ भोजन संपेपर्यंत ॥ 9 








| | ee फाम जीत este I 


J 
s 
R 
| 
VA 
6 


aa भक्षोनि पात्रीं ठेवितां सकळ॥। उच्छिष्ट होय अवधारा ॥६४॥ भोजन करी वैश्वदेवावीण 


* 


सोइ नये पात्र जाणा। अथवा न धरावें पूर्वीच आपण ॥ दोष नाहीं परियेसा ॥५६।। सांडूं | 
नये अन्न देखा॥ घृत पायस विशेष ऐका ॥ सांडावें थोडे ग्रास ऐका ॥ जेवूं नये स्वान ॥५७॥ | 
qa शुंडाळोनी डोईसी। अथवा संमुख दक्षिणेसी ॥ वामपादावर ठेवी artet जेवितां अन्न राक्षस 
नेती ॥५८॥ वामहस्त भूमीवरी ॥ ठेवूनी नर भोजन करी ॥ रोग होय शरीरी ॥ अंगुली सोडोनी 
जेवूं नये ॥५९॥ अंगुली सोडून जेवी जरी || दोष गोमांस भक्षिल्यापरी || दोष असता नाना परी ॥ 
स्थाने असतीं भोजनासी ॥१६०॥ अश्वगजारूढ होऊनी ॥ अथवा बैसोनी स्मशानीं।। देवालयीं 
शयनस्थानां॥ ÅÅ नये परियेसा ॥६१॥ निषिद्ध जेवण करपात्रेंसी॥ ओठें नेसोनी आद्रकेशीं॥ 
बहिहंस्त बहिःकेशी ॥ जेवितां दोष परियेसी ॥ ६२ || यज्ञोपत्रीताच्या उपवितीसी॥ भोजन करावें 
परियेसी॥जेवितां आपुल्या सन्धुखेसी।।पादरक्षा असं नये VER ग्रास उदक कंदमूळ ॥ इक्षुदंडादि 


Pr 


न करितां होम जेवीं कवण ॥ अन्न नव्हे कृमि जाण ॥ म्हणे पराशर ऋषी ॥ ६५ ॥ पर्णपृष्ठावरी 
रात्रीसी ॥ दीपाविण जेविल्यासी ॥ महादोष असे तयासी ॥ कृमि भक्षिल्यासमान होय ॥६६॥ 
दीप जाय भोजन करितां ॥ पात्र धरावें स्मरोनी संविता ॥ पुनरपि आणोनि लावितां || मग भोजन 
करावें ॥६७॥ पात्रीं असेल जितुकें अन्न ॥ तितुकेचि जेवा परिपूर्ण ॥ आणिक घेतां दोष जाण ॥ 
श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणांसी ॥६८॥ स्पशो नये जेवितां केश॥ कथा सांगतां महादोष॥ Rå नये 
व्योम आकाश | SAKTE जेवूं नये ॥६९।। न ठेवितां शेष dt ॥ जेवितां होय अत्यंत दोषी ।॥। ४०७ 


RRRRRRRERRKRRRR AG 











| ठेविलें न जेवितां fra दोषी ।| महापातकें घडती जाणा ।।१७०॥। शून्य देवदेवालयी ॥ देवस्थान | भ 


आपुलें गृहीं।। जळसमीप Grant Ai नये परियेसा।७१॥।पात्रे ठेवूनि दगडावरी॥। जेवूं नये 
अवधारी ॥ अवलोकू नये मुखावरी ॥ ख्रीजनाच परियेसी OR DA करावें सहभोजन ॥ जेवितां 
| होय उच्छिष्टभक्षण॥ कुलख्रियेसी करितां भोजन ॥ निर्दोष असे परियेसा ॥ ७३ ॥ प्राशन शेष 
उदकासी ॥ घेऊं नये उच्छिष्टासी ॥ अगत्य घडे संधीसी॥ किंचित्‌ सांडुनी FE oe वख्रोदक 
| घेतल्यासी ॥ अपार दोष घडती तपासी ॥ जन्म पावे श्वानयोनीसी॥ पडे मागुती नरकांत॥७५॥ 
शब्द होय उदक at I अथवा क्षीरघृत सेवितां।। आपोशनीदक प्राशितां॥ सुरादानसमान असे 
॥७६॥ महाजळीं रिघोन॥ उदक घेती मुखाने ॥ अथवा पीती उभ्याने ॥ सुरापान समान जाणा 
॥७७॥ ga हस्तांजुली करूनी ॥ घेऊं नये उदक ज्ञानी ॥ ध्यावे एक हस्तेकरूनी॥। वामहस्त लावूं 
FA Noel सभे बैसोनि एकासनीं ।। अथवा आपले हांतुरणीं ॥ प्राशन करूं नये पाणी ॥ महादोष 
परियेसा॥७९॥ वाढो नये भिन्न पात्रेसी।पाइं नये आणिक यातिसी।। रजस्वला ख्तियांसी।चांडाळ 
श्वान पाहूं नये ॥ १८० ॥ दृष्टि पाहे इतुकियांसी ॥ जरी ध्वनि ऐकिजे कणीसी ॥ त्यजावें अन्न 
'त्वरितेसी॥जेवितां दोष परियेसा।८ १।कलहशब्द कांडण दळण ऐकतां जेवूं नये अन्न ॥ अपशब्द 
स्पृष्टास्पृष्ट जाण || Gant अन्न परियेसा ॥ ८२॥ नेणते लोक पंक्तीसी ॥ घेऊं नये परियेसी ॥ 
अगत्य घडे संधीसी ॥ उदक भस्मे करी पृथक्‌ ॥ ८३ ॥ अथवा स्तंभ असेल मध्य ॥ द्रारमार्म 
असेल शुद्ध I उदक न घालितां मध्यं ॥ दोष नाहीं परियेसा || ८४॥ कृष्णवल्न नेसोनि आपण 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
- EN meg “~¬ >> se RR Å = mein 


थ्या 


बा 


FIERE 


vo | A 














चुक क कका == = I N 4 eg 


जोवितां दोष अपार जांण॥ खौजन वाढिती कांसेवीण॥ उच्छिष्ट अन्न परियेसा॥ ८५॥ ऐसा 
विचार करूनी भोजनीं॥ करावें भोजन द्विजजनीं।। विकिरिद्विलोहित म्हणोनी॥ अभिमंत्रा 

शेष अन्न ॥८६॥ विकिरि देती मंत्रासी॥ म्हणावा अघोर ऋषी ॥ रुद्रदेदता परियेसी ॥ अन्ना- 
भिमंत्रणे विनियोगः ८७॥ ऐसा मंत्र जपोन॥ हातीं घ्यावें शेषान्न॥ यमाच्या नांवें बळी 
घालोन॥ उत्तरापोशन मग घ्यावें ॥ ८८॥ उच्छिष्ट सवे पात्रींचे घेऊनि ॥ हातीं म्हणा वाचे ॥ 
रोरव मंत्र असे त्याचे॥ पात्राजवळी ठेवावे ।। ८९॥ उठोनि जावें प्रक्षालनासी॥ गंडूष करोनि 
स्वहस्तेसी ॥ न करितां गंइप प्रक्षाळी हस्तासी।आत्मघातकी तया नांव।।१९०॥। झुखम्रक्षालितां 
परियेसी ॥ मध्यमांगुली दांत घांसी ॥ तर्जनी अंगुष्ठे महादोषी ॥ रोरव नरक परियेसा॥ ९१॥ 
बरवे हस्त प्रक्षालोन ॥ करावें दंतशोधन॥ हातीचें पवित्रक सोइन॥ टाकावें दंतकाष्टाते ॥९२॥ 
अंशुष्ठमात्रपुरुषा ॥ म्हणावा मंत्र परियेसा ॥ हस्त धांसोनी चक्षुषा ॥ उदक लावावें 
अवाधारा॥९३॥ ऐसा जरी न म्हणे मंत्र ॥ चक्षुरोगी होय निश्चित ॥ याकारणें होऊनी स्थित॥ 
हस्तोदकें आरोग्यता॥ ९४॥ द्विराचमने करोनी ॥ आयंगो मंत्र म्हणोनी ॥ द्रुपदादिवेन्मुसुचा 
म्हणोनी॥ पादम्रक्षालन करा॥९५॥ ऐसा तुम्ही åa जपतां ॥ भाजनठायीं जाऊनि बैसतां॥ 
द्विराचमनें करूनि निरुता॥ नाभिस्पर्श मग करावा ॥९६॥ स्मरावे मग अगस्त्यासी॥ कुंभकणे 
वडवाग्नीसी॥ वृकोदरा शनी त्यासी ॥ इस्वल वातापि ÅÅ म्हणावें ॥९७॥ हस्त दाखवावे 
अग्नीसी ॥ आणि सांगेन परियेसी॥ बंधुवर्स असती जयासि ॥ पुसू नये AE कर॥ ९८॥ 


OR REE SN 








——ee0r Public Domain-Kavikulguru KalidasSanslerit University Ramtek Collection ० ते ० कप... 


A 
च्या 


४०९ 


EE EE 








re RS ००-०7 -- र I TT HSI AI m ÆRE 
En RENT TT anaa aea Ea So AEE Er Rae >> ह FE 











मग स्मरावे श्रीगुरूसी ॥ आणिक स्मरावें कुलदेवतेसी ॥ येणेपरी विधीसी ।। भोजन करावें 
_ द्विजोत्तमे ॥९९॥ विग्र विनवी श्रीगुरूसी ॥ भोजनम्रकार सांगितला आम्हांसी ॥ विधिनिषिद्ध 
अन्ने कैसी ॥ निरोपावे दातारा ॥२००॥ विग्रवचन ऐकोनी ॥ निरोपिती श्रीगुरु संतोषोनी ॥ 
ऐक ब्राह्मणा म्हणोनी ॥ अतिप्रेमे निरोपिती ॥ १॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ब्राह्मणाचा आचार || कर 
निरोपिला gaa समग्र ॥ म्हणोनि बिनवी संतोषे ॥२॥ वेश्वदेवाविणें अन्न ॥ अथवा गणान्न |, | 
परिपूर्ण॥| घातलें असेल बहु sa बहुमिश्रितान्न जेवूं नये ॥३॥ लसूण गाजर कंद gar इत्तांक- ; 
åa भोपळा | छत्राकार शाखा सकळा॥ वर्जाव्या तुम्ही परियेसा ॥४॥ धेनु अजा महिषी क्षीर ॥ 
står वजीवें दशरात्र।नूतनोदक पर्जन्यपूर॥ त्रिरात्रीचें वजावें।।५।|कुष्मांड दोरली पडचळेसी॥ | 


DÅ Me 


३७ 





मुळा तेल आवळेंसी।। न भक्षे प्रतिपदेसी ॥ भक्षितां पाप परियेसा॥६। ।स्वगीपवर्श चाड ज्यासी। 
अष्टमी वजीवीं औदुंबरासी ॥ आमरकफळ रात्रीसी ॥ बजोवें भानुवारीं ॥ ७॥ बेलफळ वजे 
शुक्रवारी ॥ शसीफळ मंदवारीं॥ भक्षितां लक्ष्मी जाईल दुरी॥ वजोवें ते दिवशीं परियेसा Nel 
घान्रीफळ रात्रीसी ॥ भक्षितां हानी प्रजेसी॥ नाश करी वीर्यासी॥ धात्रीफळ वजोवें ॥ ९॥ नख 
केश पडलिया अन्ना ॥ स्पश केलिया मार्जार जाणा॥ वायस घारी कुक्कुट जाणा॥ स्पशे केलिया 
अन्न त्यजावें ॥ २१० ॥ धेनु मूषके सुखस्पर्शे I अथवा स्पशे अधःकेश VENT अन्न 
भरंबसें ॥ असेल उच्छिष्ट अन्नाजवळी ॥११॥ एकहाती वाढिले अन्ना ॥ शिळें असेल शीत 


aN 


A जाणा॥ ait तुम्ही ब्राह्मणा ॥ निषिद्ध बोलिजे आचारी ॥१२॥ घृततेलमिश्रित॥ शिळे अन्न ४१० 











i å CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ps 5 F 
ar” कक कका S Hos 5 Ai RI SPU PO RN rt वा he ॐ 22... dy EEE 








न E yr 
। क ER 





Ai gr 





| 


| अपवित्र ॥ तळिलँ असेल सर्वत्र ॥ शिळे नव्हे सर्वथा ॥ १३ ॥ विग्र विकिती गोरस॥ घृत क्षीर | 
परियेस॥ घेतां घडती महादोष ॥ साक्षात्‌ वन्हिपाक जेवूं नये ॥ १४॥ माषान्नाचे घटक देखा।। |" 
शिळे न होती कथा ऐका ॥ जैसे लाह्या पीठ देखा ॥ शिळे नव्हे परियेसा ।। १५॥ कंदमूळांदि |, 
मसुरान्न॥ जवांचे असेल परमान्न | शुडयुक्त अलवण॥ AS नव्हे परियेसा॥१६॥। ऐशा शिळ्या | 
अन्नासी ॥ दोष नाहीं परियेसी ॥ विटाळ होतां महादोषी ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणात ॥ १७॥ टू 


Aas 


भोजन केलियानंतर॥ तांबूल घ्यावे परिकर ॥ क्रमुकचूणे सत्वर॥ घ्यावें द्यावें ब्राह्मणांसी en : 


AA 
| 


तिलमिश्रित भक्ष्यासी ॥ जेवूँ नये रात्रीसी ॥ जेवितां होय महादोषी ॥ श्रीगुरु म्हणती 
ब्राह्मणांतें ॥१९॥ KER एक सुखारोग्य। FA देतां निश्चल आरोग्य ॥ त्रीणी द्यावी महाभाग्य ॥ 
चतुर्थे दुःख होय जाणा | २२०॥ याच क्रमुक देतां जरी ॥। आयुष्य प्रजा वाढे भारी ॥ देऊं नये 
सहा सुपारी ॥ मरण सांगे परियेसा LU पणेमूळ न काढी जरी ॥ व्याधि संभवे अवधारी ॥ अग्र 
भक्षितां पाप भारी॥ पर्णचूणे आयुष्य क्षीण NR RU पणेपृष्ठी बुद्धी नाश ॥ द्विपण खातां महादोष।। 

ऐश्वर्याचा होय विनाश ॥ ऋरषीसंमत असे जाण ॥२३॥ पर्णाविर्ण क्रमुक झुखीं ॥ घालितां आपण 
होय असुखी।। सप्तजम्म दरिद्रि दुःखी।॥ अज्ञानी होय अंतःकाळीं।।२४॥ यतीश्वरादि ब्रह्मचारी। 

रजस्वला खरी विधवा जरी ॥ तांबूल भक्षितां मांसापरी ॥ रस त्याचा सुरापानसम ॥ २५॥ 

तांबूल भक्षिल्यानंतरें ॥ सार्यसंध्या करावी RAA सूर्य॑ अर्धमंडळ उरे ॥ अध्यै द्यावीं 
परियेसा ॥ २६॥ बैसोनि द्यावी अध्ये तिन्ही ॥ चारी द्यावी काळ ऋमूनी ॥ गायत्री मंत्र ४११ 


RRRRRRRRRRRRRRER 4 va aa 








ke nn EEE en SN == == TRC EEE AN EE SR कळ. Lg 
Sa — CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University RamterEoneetion = == EE 
å 














| 
| | 
| 












गरवा 





मालू ना Ed bre te 
॥ renn EEE —— m SE — == eg -— 


गु 
a 
q 
रि 
q 
र 


| 
| 








जपून ॥ इमं भे वरुण म्हणावा ॥ २७ ॥ गोत्र प्रवर उच्चारोन ॥ मंग करावें ओपासन ॥ करावे 
निशीं भोजन ॥ क्षिरमिश्रित मुख्य असे ॥२८॥ रात्रीं करितां परिषिंचना ॥ ऋतं त्वा सत्य मंत्र 
म्हणा ॥ येणें विधी करा भोजना ॥ पूर्वी जैसे बोलिला असे ॥ २९ ॥ भोजन झालियानंतर ॥ 
वेदाभ्यासले एक प्रहर ।। मग जावें शयनघरा ॥ येणे विधी आचरावें ॥२३०॥ शयन करावयाचें 
विधान ॥ सांगेन ऐका विद्वज्जन ॥ पराशर सांगे वचन ॥ तेंच विधान सांगतसे ॥ ३१॥ खटवा 
असावी निमेळ जाण॥ वजोवी त्रिपाद भिन्नदूषण ॥ औदुंबर अश्वत्थ पिंपरीची निर्गुण न करावी 
खाट परियेसा ॥ ३२॥। निषिद्ध जांबूळ कष्टाची ॥ वर्जावी प्रेतगजदेताची ॥ भिन्नकाष्ठ त्यजावी 
साची॥। बरवी असावी खाट देखा ॥२३॥ सुमुहूर्ते विणावी खाट देखा॥ धनिष्ठा भरणी मृगशीर 
दृषका। वार सांगेन विशेखा।। शुभाशुभ फळ असे ॥ ३४ ॥ आदित्यवारीं लाभ Fart चंद्रवारीं 
देखा महासुखा॥ भोमवारी पाविजे दुःखा॥ बुधवारी सांगे महापीडा ॥३५॥ गुरुवारी विणल्यासी॥ 
सहा पुत्र होती त्यासी | शुक्रवारी अतिविशेषीं।। मृत्यु पावे मंदवारीं॥३६॥ स्वगृही शयन पूर्व 
शिरेसी ॥ श्रशुरालयीं दक्षिणेसी ॥ प्रवासकाळीं पथ्चिमेसी॥ शयन करावें परियेसी ॥३७॥ सदा 
निषिद्ध उत्तर दिशा॥ बरवीं फळें सांगेन परियेसा A आचरावा far art शुभाचार 
॥ ३८॥ पूर्ण कुंभ ठेवूनी उशी ॥ मंगलद्रव्य घालावें बहुवसी ॥ रात्रीसक्त म्हणावें परियेसी ॥ 
विष्णुस्मरण करावें ॥ ३९ ॥ मग स्मरावा अगस्त्यक्रपी ॥ माधव मुकुंद परियेसी ॥ आस्तिक 
कपिल महाक्रपी ॥ सपेस्तुती करावी ॥ २४० ॥ निषिद्ध स्थानें निजावयासी ॥ सांगेन सर्व 





४१२ 


क  CC-0. In PublicgDomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection कू FT å oe न्यु; DE 
EEE LE EEE EEE SO a yi 
i< I - : > Ser 2 


है र : -ऱक्रै-- $ 5 z z è ५ = x > ? ET 





~ 


ए | परियेसी॥ जीणे देवालयी स्मशानासी॥ एकबृक्षातळीं वजीवें ॥ ४१ ॥ चारी विदी चोहाटेसी ॥ | भ | 
* | इश्वरस्थान परियेसी मातापिता निजले स्थळाशीं॥ निजं नये परियेसा।। ea ॥ वजोबें वारुळां- | 
रै| जवळी।। आणीक तळ्याचे art ॥ नदीतीरी नसतां वस्ती जवळी ॥ घोर स्थळीं निजूं ea 
भ्र | वजीवें शयन घान्यावरी।। fast नये मोडके घरी ॥ वडील खालीं निजतील तरी ।॥ खाट वजीवी 
त्यापुढे ॥४४॥ नेसून ओलें अथवा नग्न ॥ fast नये शिर वेष्टन ॥ आकाशाखाली वजोवें शयन ॥ 
दीप असतां निज नये ॥ ४५ ॥ पूर्वरात्री अपरात्रीसी ॥ निजं नये परियेसी så नये ख्रियेपासि ॥। 
ड रजस्वला चतुर्थ दिनीं ॥४६॥ असावें जानवे उपबीतीसी ॥ दृष्टी न पडावें योनीसी ॥ आयुष्य क्षीण 
परियेसी ॥ दीप वजोबा याकारणें ॥ ४७॥ नीळ ae नेसले ख्रियेसी । करितां संग परियेसी ॥ पुत्र 9 
४ उपजे चांडाळवेशी ॥ शुभ्र बस्न विशेष gc रजस्वला न होतां trår ॥ न करावा संग परि- 
येसी॥संग करितां महादोषी॥आणीक प्रकार एक असे।।४९।।दश वर्षे होतां कन्येसी || रजस्वला 
सवेत्रांसी ॥ ऐका तुम्ही सव ऋषी ॥ पराशर सांगतसे ॥२५०॥ क्रतुकाळ असतां ख्रियेसी ॥ 
गांवासी जातां परियेसी ॥ भ्रूणहत्या होय दोषी ।॥ प्रख्यात असे परियेसा ॥५१॥ वृद्ध अथवा 
वांझेसी ॥ मरत असती पुत्र जीसी ॥ बहु कन्या होती जियेसी। चुकतां ऋतु दोष नाहीं ॥५२॥ ४; 
ऋतु देतां चतुथे दिवशीं ॥ पुत्र उपजे अल्पायुषी ॥ कन्या होय पांचवे दिवशीं ॥ सहा दिनीं पुत्र 
परियेसा।।५३॥ विषम दिवशीं कन्या जाण।।सम दिवशीं पुत्र सगुण ॥ दहा दिवस क्रतुकाळ खूण॥ ५ 
चंद्रबळ असावे। ५४ ॥ मूळ मघा रेवतीसी ॥ संग न करावा परियेसी ॥ कोप नसावा उभयासी ॥ ४१३ 


FA 





EEE EE 

















र TREE Rs es क s n s me 


rR स्स्स sn ne ll 























संतोषरूप असावें ॥ ५५ ॥ क्रतुकाठीं ख्रीपुरुषांसी ॥ जें जें असेल मानसीं ॥ तत्त्व रज तमो 
शुणेंसी ॥ तेसा पिंड उपजे देखा ॥ ५६॥ ब्राह्मणाचा आचार । सांगता झाला पराशर।। ऐकोनी 
समस्त ऋषीश्वर ॥ येणें परी आचरती ॥ ५७ ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी ॥ ऐसा आचार |, 
परियेसी । जे आचरती विधीसी ॥ देन्य कैचे तया घरीं ॥ ५८ ॥ ते वंद्य होत देवासी ॥ कामधेनु 
यईल घरासी॥ लक्ष्मी राहे अखंडेसी |। पुत्रपोत्री नांदती ॥ ५९॥ होय आपण शतायुषी ॥ न 
geat दोष कांही त्यासी ॥ तो न भिड कळिकाळासी | ब्रह्मज्ञानी होय जाण ॥२६०॥ काळ 
मृत्यु चुके देखा ॥ अपमृत्यु घडे केचा एका॥ ऐसा आचार आहे निका ॥ नित्य राहणें येणे परी 
॥६१॥ ऐसे ऐकोनिया वचना॥ Aa लागे श्रीगुरुचरणा ॥ झाला उपदेश उद्धरणा ॥ कृपासागर 
शुरुमूती ॥ ६२॥ भक्तजन तारावयासी ॥ अवतरलासी हृषीकेशी ॥। परिहरिलें अंधकारासी ॥ 
ज्ञानज्योती प्रकाश केला ॥६ ३॥ ऐसे विनवोनि ब्राह्मणे ॥ पुनरपि धरिले श्रीगुरुचरण ॥ श्रीगुरुमूती 
संतोषोन ॥ प्रसन्न झाले तथे वेळीं ॥६४॥ म्हणती श्रीगुरु तयासी ॥ आचार सांगितला तुज 
हर्षी॥ न जावे आतां भिक्षेसी॥ आचार करूनी सुखी असे ॥६५॥ जे जे इच्छिसी कामना I 
होईल निरुती सत्य जाणा ॥ कन्या पुत्र नांदती सशुणा।। संदेह न धरावा मानसीं NEEN ऐसा 
av लाधोनी॥ विग्र गेला संतोषोनी।। होतां तेसा आवरोनी॥ सकळाभिष्टें साधला ॥ ६७॥ 
सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ श्रीगुरुचरित्र ऐसे परियेसी॥। ऐकता ज्ञान समस्तासी ।। मूढ होय 
ब्रह्मज्ञानी ॥६८॥ अज्ञानतिमिर अंधकारासी I ज्योतिरूप कथा ऐसी सुरसी Å जें इच्छिलें var 








mr नी ग 4 #७ 


=> 






bliegPomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ram lection 








| मानसीं ॥ पाविजे त्वरित अवधारा॥६९॥ म्हणे सरखती गंगाधरु।। श्रीगुरुचरित्र असे सुरतरु॥ 
ऐकतां संतोष होय फारु॥ सकळाभीष्टें साधती ॥२७०॥ इति श्रीगुरुचरित्रामत ॥ नामधारक 


शिष्य सांगत ॥ आचार जो का समस्त ॥ निरोपिला श्रीगुरुनाथ | २७१) इति श्रीगुरुचरित्रपरम- 


कथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे आन्हिककर्मनिरूपर्ण नाम | 


सप्तत्रिशतमो5ध्यायः ॥ ओव्या | २७१ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


%4 






























| अध्याय ३८ वा T | u 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ नामधारक विनवी सिद्धासी॥ पुढें कथा वर्तली कैसी॥ विस्तारावी जी a 
trår I म्हणोनि चरणीं लागला॥ १॥ आते झालो मी तृषेचा॥ घोट भरवी गा TAT N |; 
प्रताप वर्णूनि श्रीगुरूचा ॥ माझे मन विनवी वेगीं ॥२॥ सिद्ध म्हण नामधारकासी ॥ जों जो | 
मज तूं पुससी ॥ संतोष होतो आम्हांसी ॥ श्रीगुरुचरित्र आठवितां॥३॥ तुजकरितां आम्हांसी ॥ y 
लाभ झाला परियेसी ॥ आठवली कथा सुरसी ॥ विचित्र एक झालें असे ॥ ४॥ चरित्र मागें 
सांगितलें ॥ जे भक्तानें द्रव्य आणिलें॥ स्वामींनीं तें नाहीं अंगिकारिलें ॥ समाराधना करा ४! 
म्हणत ॥५॥ नित्य समाराधना देख ॥ करीत होते भक्त अनेक॥ कधीं नव्हे आराणुक॥ नाहीं |५|. 
ऐसा दिवस नाहीं ॥६॥ ऐसें असतां एके दिवशीं ।। दुषेळ Ra आला परियेसी ॥ असे काइयप 
गोत्र त्यासी ॥ नाम तयाचें भास्कर NOI अति क्षीण तो ब्राह्मण ॥ आला आपण दशना म्हणोन॥ 
| साष्टांग नमस्कार करोन ॥ भक्तिपूर्वक विनविलें nen ते दिवशीं भक्तजन ॥ करीत होते 
समाराधना ॥ उठविती तया ब्राह्मणा ॥ भोजन करा म्हणोनी ॥ ९ ॥ संकल्प करोनि तो ब्राह्मण | 
गुरुभिक्षा करी आपण ॥ सवें सोपस्कर घेऊन ।। आला होता परियेसा ॥१०॥ त्रिवगीपुरते देख ॥ 
होते तंदूळ आणि कणीक ॥ वरकड त्या प्रामाणिक ।। असे सोपस्कर त्यापाशी ॥११॥ सवे असे 
बस्त्रीं XS I नेऊनी मठांत ठविलें।। भक्तं आपणासी बोलाविले ॥ म्हणोनि गेला भोजनासी 
॥१२॥ भोजन करितां झाली निशी || आपण आला मठासी॥ गांठोडी ठेविला आपल्या उशीं ॥ Y 
मग निद्रा करी देखा ॥१३॥ नित्य घडे ऐसें तयासी॥ भक्‍त येती समाराधनेसी ॥ आराणूक न ४१६ 


R 








होय त्यासी ॥ नित्य जेवी समाराधनीं॥ १४।। समस्त लोक त्यासी हासती। पहा समाराधनेची 


आयती ॥ घेऊनि आला अति भक्ती।। आपण जेवी समाराधनीं ॥ १५॥ एकासी न होय पुरतें 
अन्न ॥ श्रीगुरुशिष्य बहुत जाण॥ काय करील हा ब्राहमण ॥ समाराधना करीन म्हणती।१६॥। 
लाज न वाटे तया कैसी ॥ समाराधना म्हणावयासी ॥ दे गा सामग्री आम्हांसी ॥ तूं आजी करी 
माधुकरी। १७॥ नानाप्रकारं त्या त्राह्मणासी॥विनोद करिती परियेसी।। मासत्रय ऐसिया विधीसी। 
क्रमिलं तेथे et NIR CL नित्य होतसे समाराधन॥ त्याचि घरीं जेवी आपण ॥ गाठोडी उशेसी 
घेऊन ॥ निद्रा करी प्रति दिवशीं॥१८॥ मासत्रय क्रमिलियाबरी॥ समस्त मिळोनि fra 
परिहास करितां परोपरी ।। श्रीगुरुमूर्तीने ऐकिलें ॥२०॥ बोलाविती त्या ब्राह्मणासी ॥ आजि | | 
भिक्षा करावयासी ॥ स्वयंपाक करी वेगेसी ॥ श्रीगुरु म्हणती कृपासिंधु ॥ २१ ।। ऐकोनियां | | 
श्रीगुरूच्या बोला॥ संतोष अपार द्विजासी झाला ॥ चरणावरी माथा ठेविला ॥ så गेला आइतीसी 
॥२२।।आणिले द्वय शेर Gar ।। शाखा दोनी त्या पुरत्या ॥ स्नान करोनि शुचिभूता ॥ स्वयंपाक 
केला तये वेळीं ॥२३॥ समस्त ब्राह्मण तये वेळीं । मिळोन आठे श्रीगुरूजवळी I म्हणती angst 
आजि पाळी ॥ यावनाळ अन्न घरीं ॥२४॥ नित्य होतसे समाराधन ॥ आम्ही जेवितो førs ॥ 
कैंचा आला हा ब्राह्मण ॥ आजि समाराधना राहिली ॥२५॥ श्रीगुरु म्हणती तयांसी ॥ नका जाऊं 


आपुल्या घरांसी ॥ शीघ्र जावें स्नानासी येथेचि जेवा तुम्हीं आज॥२६॥ ब्राह्मण मनीं विचारिती॥ 


मठी असे सामुग्री आइती N: स्वयंपाक आतां करविती ॥ आम्हां निरोपिता याचि TARN ४१७ 
२७ | | 





















































समस्त गेले स्नानासी ॥ श्रीगुरु बोलती ब्राह्मणासी ॥ शीघ्र करी गा होईल निशी ॥ ब्राह्मण 
अपार सांगितले ॥२८॥ स्वयंपाक झाला तत्क्षण॥ सांगतसे श्रीगुरूसी ब्राह्मण॥श्रीगुरू निरोपिती । 


| जाय धांवोन ॥ ब्राह्मण समस्त पाचारी ॥२९॥ ब्राह्मण गेले गंगेसी॥पाचारितसे ब्राह्मण त्यासी ॥ 


३८ 


स्वामी बोलाविती तुम्हांसी ॥ शीघ्र यावें म्हणोनियां ।।३०॥ ब्राह्मण म्हणती ret ॥ स्वयंपाक |, 


००025. 355. कोनि 


करावया होत निशी ॥ तुवां शीघ्र श्रीगुरूसी ॥ भिक्षा करीं गा जाय वेगीं ॥३१॥ ऐसे ऐ 


ब्राह्मण ॥ गेला श्रीगुरुजवळी आपण ॥ म्हणे न येती ब्राह्मण ॥ रात्रीं आपण जेवूं म्हणती ।।३२॥ 


श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी ॥ नेम असे आम्हांसी ।॥ सहपंक्तीनें ब्राह्मणांसी ॥ जेवूं आम्हीं निधोरी 
॥३३॥ ब्राह्मणासहित आम्हांसी ॥ जेवूं वाढी गा परियेसी ॥ जरी तूं अंगिकार न करिसी ॥ न 
जेवू तुझे घरीं आम्ही ।।३४॥ ब्राह्मण म्हणे श्रीगुरूसी ॥ जो निरोप द्याल मजसी तोचि निरोप 
माझे शिरसी ॥ ब्राह्मणास हित जेवूं घालीन ॥३५॥ ब्राह्मण मनीं विचारी ॥ श्रीगुरु असती get 
वतारी ॥ न कळे बोले कवणेपरी॥ आपुलें वाक्य सत्य करतील ।।३६।। मग काय करी तो ब्राह्मण! 
विनवीतसे कर जोडून ॥ मज न येती ब्राह्मण ॥ विनोद करिती माझ्या बोला ॥३७॥ श्रीगुरु 
आणिक शिष्यासी ॥ निरोपिती जावें वेगेसी ॥ बोलावूनि आणावें ब्राह्मणांसी ॥ भोजन 
करावया म्हणोनिया ॥३८॥ शिष्य गेला धांवत ॥ समस्त ब्राह्मणांते बोलावित NET करोनी 
आले त्वरित ॥ श्रीगुरुमठाजवळीक ।।३९॥ श्रीगुरु निरोपिती तयांसी । पत्रावळी करा वेगेंसी॥ 
जेवा आज सहकुटुंबेसी ॥ ब्राह्मण करितो समाराधना ।।४०॥ चारी सहस्र पत्रावळी ॥ कराव्या 


| 
' 








U| तुम्ही तात्काछी ॥ उभा होता ब्राह्मण जवळी । तयासी स्वामी निरोपिती॥४ १॥ या समस्त: बराह्म- “a 
| णांसी ॥ विनंती करा तुम्ही ऐसी ॥ तुम्ही यावें सहकुटुंबेसी || आपण करितों समाराधना ॥४२॥ | 
er] gear निरोप घेऊन ॥ विनवीतसे तो ब्राह्मण ॥ द्विज म्हणती त्यास हांसोन ॥ काय जेवा 
| म्हणतोसी आम्हां ॥४ ३ आम्हां इतुकिया ञाह्मणांसी ॥ एकेक शीत न ये tæret ॥ आमंत्रण 

सांगावया न लाजसी॥ विनंती करितोसी त्राह्मणां nevn वृद्ध ब्राह्मण ऐसे म्हणती ॥ निंदा न 
करावी गुरु ऐकती ॥ जैसे श्रीगुरु निरोपिती ॥ Jå बोलतसे ब्राह्मण ॥४५॥ हो कां बरवें बरवे 5 
म्हणती ॥ सवे पत्रावळी करिती ॥ ब्राह्मण श्रीगुरुपूजा तात्काढीं॥ करिता झाला उपचारें ॥४६॥ | 







मनःपूर्वक करी भक्‍ती ॥ बरवी केली मंगल आरती ॥ तेणें श्रीगुरु संतोषती ॥ ठाय घाला म्हणती 
| वेगे ॥४७॥ स्वयंपाक आणूनि आपुल्याजवळी ॥ ठेवी म्हणती तये वेळीं || आणोनियां तात्काळी॥ 
श्रीगुरुजवळी ठेविला ॥४८॥ श्रीगुरू म्हणती ब्राह्मणांसी ॥ आमुचें वस्र घेऊनि अन्नासी || झांकोनी 
| ठेवी आम्हांपासी | देती वस्त्र त्याजवळी ॥ ४९ ॥ झांकिलें वस्त्र अन्नावरी ॥ कमंडलु उदक 
| घेऊनी करीं ॥ श्रीगुरु प्रोक्षिती अन्नावरी॥ अभिमंत्रानें तये वेळी ॥५०॥ मग म्हणती ब्राह्मणासी॥ 
९८ | उघडू नको अन्नासी ॥ काढुनियां नेऊनि समस्तांसी ॥ वाढी वेगीं अन्नातें ॥५१॥ तूप घालितां 
घटांत ॥ ओतुनि घेऊनि आणिकांत॥ वाढा वेगीं ऐसें म्हणत ।। निरोप देती श्रीगुरु॥ ५२) ठाय 
घातले समस्तांसी ॥ वाढीतसे ब्राह्मण परियेसी ।। लोक पाहती कोतुकासी ।। महदाश्चयै म्हणताती । ४ | 
॥५३॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणांसी|वाहूं लागा या बराह्मणासी।आणिक उठले बहुतेसी।वाूं लागले ४३३ 








pe र 


दाक कः CC-0. fn Public Domain-Kavikulguru Kal idas Sanskrit University Ramtek-Co 














ANTENT ke nt AE 2592252 FSS Bs SEE ud ei er GS ° 
js = — ना टना see === ययन PE == 


म > === I या न्क -- न्म्य T varer 52०33: 257८ sd 





तये वेळीं men भरोनि नेती जितुकें अन्न ॥ पुनः मागुती परिपूर्ण । ga भरिलें परिपूण। घट |भ 
ओतूनी नेताती॥५५॥ वाढिलें समस्त पंक्तीसी॥ सहपंक्ती श्रीगुरुसी ॥ जवितात अतिहर्षी ॥ 
द्विजवर पुसतसे।।५६। जे जे मागती ते तें वाढा म्हणत॥ परिपूर्ण जवा असे ग्राथित। भागलेत gur- 
क्रांत क्षमा करणें म्हणतसे ॥५७॥ घृत असे आपुले करीं ॥ बाढीतसे महापुरी॥ Aa म्हणती पुरें |बा 


करी ॥ आकंटभरी जविलो ॥५८॥ भक्षपरमान्न पत्रशाखा ॥ ब्राह्मण वाढीतसे अनेका॥ शर्करा 
लवण ZAAT अनकपरी जेविले ॥५९॥ तृप्त झाले ब्राह्मण देखा I हस्तग्रक्षारन करिता ऐका ॥ ४! 
उच्छिष्टे काढिताती तात्कालिका।। आइचये म्हणती तये FÅNE ०॥ तांबुल देती समस्तांसी॥ 

गुरु बोलावुनी म्हणती त्यासीं॥ पाचारा आपुल्या कलपुत्रांसी ॥ समस्त येऊनि जेविती ॥६ १॥ 
fange समस्त ॥ जेवूनि गेले पंचामृत ॥ श्रीगुरु मागुती निरोपित ॥ शद्रादि ग्रामलोकां 
पाचारा॥६२। त्यांच्या ख्रियापुत्रांसहित ॥ बोलवा शीघ्र ऐसें म्हणत ॥पाचारिल्या याती समस्त) 
जवूनी गेलीं तये वेळी ॥६३॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी ॥ आता कोण उरलें ग्रामवासी ॥ ते 
सांगती खामीयांसी।अंत्यत जाती उरली असे।६४।पाचारावें समस्तांसी। अन्न वांटून द्यावें तयांसी। 
faga मागतील तृप्तीसी ॥ तितुकें द्यावें अन्न वेगीं॥६५॥ सहि तृप्त झाले देखा॥ प्राणिमात्र 
नाहीं भुका ॥ सांगती श्रीगुरु द्रिजलोकां॥ डांगोरा पिटा गांवांत ॥ ६६॥ कोणी असतां क्षुधा- 
करांत ॥ तयासी पाचारावें त्वरित ॥ ॥ ऐसे श्रीगुरु निरोपित।। हिंडती ग्रामां तये वेळी ॥६७॥ |) 
प्राणिमात्र नाहीं उपवासी ।। सव जेविले परियेसी ॥ मग निरोपिती त्या द्विजासी ॥ भोजन तुवां ४ 











RE“ — yg नना pA | 











| ॥ ६८॥ श्रीशुरुनिरोपें भोजन केलें ॥ मागुती जाऊनी अन्न पाहिलें ॥ आपण fa |भ 
होते केलें ॥ तितुकें अन्न उरलें AG I ६९ ॥ ऐकोनि श्रीगुरु म्हणती ॥ घेऊनी जावें अन्न "या 
त्वरिती ॥ घालावें जळीं जळचरें खाती ॥ तृप्त होती तेही जीव ॥ ७०॥ ऐसे तथा दिवशीं b 
विचारिती ॥ चारी सहस्र झाली मिती॥ भूमीवरी झाली ख्याती॥ लोक मानिती आश्रय ॥७१॥ | 
इतुके झालियावरी ॥ श्रीगुरु fant पाचारीं॥ वर देती दरिद्री दुरी ॥ पुत्रपोत्र होती तुज ॥७२॥ 
समस्त तटस्थ झाले लोक ॥ म्हणती देखिले आज कोतुक ॥ अन्न केलें होतें स्वल्पक ॥ चारी 
सहस्र केवीं जेबिले ॥७३॥ एक म्हणती श्रीगुरुकरणी ॥ स्मरला असेल अन्नपूर्णी ॥ अवतार | 
पुरुष परिपूर्णी ॥ झाला नूसिंहसरस्वती॥७४॥ एक म्हणती अपूव देखिले ॥ पूर्व कथानक होते | 
ऐकिलें ॥ पांडवगुह। दुवोस गेले ॥ ऋषीश्वरांसमवेत ॥ ७५॥ सचभंग होईल म्हणोन ॥ । ४ 
कृष्ण आला धांवून ।। तेणें केलें अन्न पूर्ण ॥ दुसरें आजि देखिले ॥ ७६॥ नर दिसे ४ 
तो दंडधारी ॥ सत्य AR अवतारी॥ न कळे महिमा असे अपारी ॥ म्हणती लोक अनेक | 
॥७७॥ यातें नर जे म्हणती ॥ ते जाती उधोगतीं ॥ वर्णावया आम्हां नाहीं मती ॥ परब्रह्ममूतीं | 
ATE ॥७८॥ नव्हे हा जटी इश्वर ॥ केवीं केलें अन्न पूर्ण॥ होतें तीन अडीच शेर ॥ चारी सहस्र 
जेविले केवीं ॥ ७९ ॥ आणिक एक नवल झालें ॥ आम्हीं समस्तें देखिलें ॥ प्रेमाचे संजीवन | 
केलें ॥ शुष्ककाष्ठासी आले TEA ॥८०॥ आणिक ऐका त्याची महिमा ॥ कोणाची देऊं आतां |9 
उपमा ॥ कुमसीस होता त्रिविक्रमा ॥ तयासी दाखविलें विश्वरूप ॥८१॥ ग्रामांत होती वांझ ४२१ 





>>>. DEE EE J 
or oF SE EPSP gt its नड 


जज FF CCO. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = ~ 


















































महिषी॥ क्षीर काढिले भिक्षेसी॥ वेद म्हणविले पतितग्रुखासी ॥ अभिमंत्रितां श्रीगुरूंनी ॥८२॥ |अ | 
आणीक झारे एक नवल ॥ कुष्ठी आला विप्र केवळ ॥ दर्शनमात्रे झाला निमेळ ॥ आम्ही 
देखिला दृष्टीनें ॥ ८३ ॥ विणकर होता एक भक्‍त ॥ तयासी दाविला श्रीदौल्यपर्वेत ॥ काशी 
क्षेत्र न लागतां ॥ एक मक्तासी दाविले ॥ ८४ ॥ आणिक अपार चरित्रें ॥ सांगतां आहेत |. 
अपारं ॥ क्षितीवरी समस्त देवते aa नव्हे सामथ्ये।८५॥ समस्त देवांते आराधितां॥ 

आयासे मनकाम्यता ॥ दशनेमात्रें गुरुनाथा ॥ सकळाभीष्टें होताती ॥ ८६ ॥ ऐसें म्हणती 
विप्रलोक ॥ अपूर्व झालें कौतुक ॥ ख्याती ऐकती समस्त लोक ॥ येती अनेक दना NEON 
सिद्ध म्हणे नामधारकासी I श्रीगुरुचरित्र ऐसें परियेसी ॥ याचि निमित्त बहुवसी ॥ शिष्य 

झाले गुरूचे ॥ ८८ ॥ नाना राष्ट्रीच भक्त येती ॥ श्रीगुरूची सेवा करिती ॥ अंतःकरणी | 
एकचित्तीं ॥ भजणारासी प्रसन्न ॥ ८९ ॥ गंगाधराचा सुत ॥ सरस्वती विनवित ।। जन हो 

ऐका तुम्ही समस्त ।॥ भजा श्रीगुरूसी ॥९०॥ इति श्रीगुरुषरित्रामृत | अन्नपूर्ति गुरु करीत ॥। 

चार सहस्र जेवित ॥ अष्टरत्रिंशोत्तमाऽध्यायः॥ ९१ ॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो 


A 


सिद्धनामधारकसंबादे अन्नपूर्तिकट्रिजचतुसहस्रभोजनं नाम aA aT: ॥ ओव्या ॥९ N 


II श्रीशुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


३6६: “7 |. ६“ ; e ४२२ 


å 











व हे ह 2 0०0 J द अद Kalidas Sanskrit University Ramtek S aseti University Ramtek- Collection) 5 - z 





| amara | på 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ।। पुढें अपूर्व aS ऐका ॥। साठी वर्षी वांझेसी ऐका।। | a 
कन्या पुत्र झालीं परियेसा ॥ १॥ आपस्तंब शाखेसी ॥ ब्राह्मण एक परियेसी ॥ शौनक गोत्री ३९. 
प्रवरेंसी ॥ नाम तयाचे सोमनाथ ॥ २ ॥ गंगा नामें तयाची पत्नी ॥ पतिव्रता शिरोमणी NTE Vg | 
जाणे सगुणी ॥ असती झालीं उभयतां ॥ ३॥ वर्षे झालीं आठ तियेसी ।। पुत्र नाहीं तिये कुशी | 
वांझ म्हणोनी ख्याती ऐसी ॥ होती तया गाणगापुरी ॥ ४॥ पतिसेवा निरंतरी।। करितसे भक्ति- 
| पुरस्सरी॥ नित्य नेम असे नारी AT येतसे ॥ ५॥ नीरांजन प्रतिदिवर्शी।| आणोनि करी 
श्रीगुरूसी ॥ येणे परी बहुत दिवशीं ॥ वर्तत होती परियेसा ॥६॥ ऐसें असतां बतेमानी ॥ संतुष्ट 
झाले भुरूमुनी॥ पृच्छा करिती हांसोनी॥ तया द्विजखियेसी ॥ ७॥ श्रीगुरु पुसती तियेसी ॥ 
काय अभीष्ट असे मानसीं ॥ आणित्येसी प्रतिदिवशीं ॥ निरांजन परोपरी ॥ ८ ॥ तुझ्या मनीं 
अभीष्ट कोण ॥ त्वरित सांग विस्तारोन ॥ सिद्धि पाववील नारायण ॥ गौरीरमण गुरुप्रसाद ॥९॥ 
ऐकोनी श्रीगुरूचें वचन ॥ करी साष्टांग नमन ॥ विनवीतसे कर जोडून ॥ नापुत्रस्य लोक नास्ति 
४ ॥ १० ॥ पुत्राविणे खियेसी ।। न vart तिच्या सुखासी || पापरूपी महादोषी ॥ म्हणती माते 
स्वामिया ॥ ११॥ जियेचे पोटीं नाहीं फळ ॥ तिचा जन्म निष्फळ ॥ वाट पहाती उभय 
कुळ ॥ बेचाळीस AIAR |। १२॥ पितर चिंतिती मनांत ॥ म्हणती एखादे समर्य वंशांत । 


पुत्र झाल्या आम्हां हित ॥ तो उद्धरील सकळांतें ॥ १३ ॥ पुत्रवेगळे TU तें सदा काळीं | | 
अतिघोर ॥ अरण्य नाहीं तयासी दूर ॥ यथारण्यं तथा शृहम्‌॥१४। नित्य गेगास्नानासी॥ आपण ४२३ 











- CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — nen 






































जातसे परियेसी || घेबोनि येती बाळकासी ॥ समस्त खिया कोतुकें॥ १५॥ कडियें:घेवोनियां |भ 
बाळा ॥ खेळविता खिया सकळा ॥ तैस नाही माझे कपाळा ॥ मंद भाग्य असे देखा I जळो s 
(| माझें वक्षस्थळ II कडे घ्यावया नाहीं बाळ I जन्मोनियां संसारीं निष्फळ॥ नव्हे पुरुष अथवा jae 
त्र| सती ॥१७॥ पुत्रपौत्र असती जयासी ॥ परलोक लाभे तयासी॥ अधोगती निपुत्रकासी॥ SA | ब 
7 होय देखा ॥१८॥ आतां पुरे जन्म मज।। मजसाठी वर्ष झालीं सहज ॥ आम्हां आतां वर दीजे॥ 

उत्तम जन्म पुढें होय ॥ १९॥ पुत्रव॑ती व्हावें आपण।। Havet वासना gen) ऐसा वर द्यावा 5 
9 म्हणान ॥ विनवीतसे तये वेळी ॥२०॥ ऐकोनि तियेचें वचन ॥ श्रीगुरु म्हणती हांसोन ॥ पुढील |G 
९ | जन्म जाणे कवण तूते स्मरण सांग कैचें।।२१॥ नित्य आरती आम्हांसी ॥ भकितिपुर्षेक अहनिशी॥ ५ 
; करितां झालो संतोषी ॥ कन्यापुत्र AG होती ॥२२॥ इहजन्मी तूर्त जाण ॥ कन्यापुत्र सुलक्षण ॥ | 





/ | होती निश्चय मनीं वचन ॥ श्रीगुरु म्हणती तियेसी ॥२३॥ श्रीगुरूच वचन ऐकोनी ॥ पहरी | 
बाधी गांठी शकुन ॥ विनवीतसे कर जोडून ॥ ऐकें स्वामी कृपासिंधु ॥२४।। साठी वर्षे जन्मासी ॥ 
| | झालीं खामी परियेसी ॥ होत नाहीं विटाळासी माते केचे पुत्र होती॥२५॥ नानात्रतें नानातीर्थे॥ 
मी हिंडलें पत्रार्थे ॥ अनेक ठायीं पुजिलीं देवते ॥ मनोभावें खामिया ॥| २६ ॥ लोक सांगती 
मजलागीं जाण॥ कराव्या अश्वत्थप्रदक्षणा॥ तेणे पुरतील मनकामना।। होतील पुत्र म्हणती मज 
॥२७॥ चिरकाल अश्वत्थाला ॥ सेवा करितां जन्म गेला ॥ विश्वास आपण बहु केला ॥ पुत्र 
होतील म्हणोनी ।।२८॥ साठी वर्षे येणेपरी ॥ कष्ट केले अपरंपारी॥ सेवा करीतस अद्यापिवरी || var 








i + . 0८-0फ ` -Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectio og rs 0 AG 
py nig | | “गाडू eg 


J 


। अश्वत्थाची प्रदक्षिणा ॥२९॥ पुत्र न होती या जन्मीं ॥ पुढें होतील ऐसिया कामीं ॥ सेवा कारेतस | भ 
| भी स्वामी ॥ अश्वत्थाची परियेसा ॥३०॥ आतां स्वामी प्रसन्न होसी॥ इहजन्मीं पुत्र देसी॥ P 
अन्यथा न होय बोलासी ॥ तुमच्या स्वामी नरहरी ॥३ १॥ स्वामींनी दिधला मातें वर॥ माझे |,९ 
मनीं हाचि निधोर ॥ हास्य न करी स्वामी geat शकुन MÅ बांधिली म्यां ॥ ३२॥ बा 
पुढील जन्मकाम्यासी ॥ करीतसे सेवा अश्वत्थाची ॥ स्वामी आतांचि वर देसी ॥ इहजन्मीं 
`) | कन्यापुत्र ॥ ३३ ॥ अश्वत्थसेवा बहुत दिवशीं ॥ करितां झालें मी प्रयासी ॥ काय 

| देईल आम्हांसी ॥ अच्व॒त्था सेवित्यें मूखपणें ॥३४॥ ऐकोनि तियेचे वचन॥ श्रीगुरु म्हणती 
| हासोन ॥ अश्वत्थ सेवा महापुण्य ॥ बृथा न होय परियेसी ॥३५॥ निंदा न करी अश्वत्थासी॥ 
| अनंत पुण्य परियेसी ॥ सेवा करी वो आम्हांसरसी ॥। तूत पुत्र होतील ।।३६॥ आतां आपुर्चे बचन 

| धरी॥ नित्य जाई संगमातीरीं॥ अमरजा वाहे निरंतरी॥ भीमरथीसमागमें 3 en तेथे अश्वत्थ 
असे गहन ॥ करतों आम्ही अनुष्ठान ॥ सेवा करीं एकमन।॥ आम्हांसाहित अश्‍वत्थाची ॥ ३८ ॥ 
अदवत्थाचे महिमान) सांगेन ऐका RITI अश्वत्थानामा नारायण। आमुचा बास तेथें असे।३९। 
, ` ऐकोनी गुरूचे वचन ॥ विनबितसे कर जोडून ॥ अश्वत्थ वृक्षाचे सेवन ॥ विस्तारोनी 
| सांग म्हणे॥४०॥ केसे महात्म्य असें aa स्वामी निरोपावें मज साचे। स्थिरत्व होय मनाचे 
सेवा करीन भक्तीनें।।४१॥ श्रीगुरु म्हणती तियेसी ॥ अश्वत्थवृश्च तू निंदिसी ॥ सांगता महिमा 
अपारेंसी ॥ समस्त देव तेथें असती ॥४२॥ AF महिमान ॥ ब्रह्मांडपुराणीं निरूपण ४२५ 




















= "e a 














byg * År ig age CGO Publ CC-0. In Pub: HD Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University 
åå | EDEN n Pee Å a 3 ~ | > > ` > 





चच 

रि 

å वा 

2 y 
| ॥५१॥इंद्रादि देव परियेसी ॥ वसती पूर्वशाखेसी ॥ आदित्य देव अहनिशी।। समस्त शाखे वसती ४ 
| | 


| : | कवण॥ कल्पवृक्ष याचि कारण ॥ ब्रह्मा म्हणे नारदासी ।। ५७ ॥ नारद म्हणे ऋषीसी ॥ त्रिमूर्ती ४२६ 

















३ | नारदयुनीत विस्तारोन।त्रह्मदेवें सांगितलें ॥४२॥ जाह्मकुमार नारदसुनी। त्याचें गमन rail |' 
§ | ब्रह्मयासी पुसोनी॥ आला ऋषी आश्रमासी॥४४॥ नारदानें देवासी॥ अध्यै पाद्य देवोनी।। पूजा 
केली उपचारोनी ॥ पुसते झाले तये वेळीं ॥ ४५॥ ऋषी म्हणती नारदासी ॥ विनंती एक परि- 
नर येसी ॥ अझवत्थमहिमा आहे केसी॥ विस्तारावी स्वामिया॥४६॥ ऋषिवचन ऐकोनी ॥ सांगतसे 
नारदशुनी॥गिलों होतों आजिच्या दिनीं ॥ ब्रह्मलोकां हिंडत ॥४७॥ आपण पुसिरु ब्रह्मयासी ॥ 
अञ्वत्थमहिमा आहे केसी॥समस्त मानिती तयासी ॥ विष्णुरूप म्हणोनि।४८॥ ऐसा वृक्ष असेल 
| जरी॥ सेवा करिजे कवणेपरी॥ केसी महिमा विस्तारी ॥ निरोपावे दातारा ॥ ४९॥ ब्रह्म सांगे 
आम्हांसी ॥ अश्वत्थमूळीं आपण वासी ॥ मध्ये वास हषीकेशी।॥ अग्नि रुद्र वसतसे।५०॥। शाखा 
पुच अधिष्ठानीं॥ दक्षिणशाखे शूलपाणि ॥ पश्चिम शाखे विष्णु निर्गुणीं॥ आपण उत्तरे बसतसे 


जाणा ॥५२॥ गोब्राह्मण समस्त ऋषी॥वेदादि यज्ञ परियेसी ॥ समस्त मूळांकुरंसी I असती देखा 
निर॑तर।।५३।। समस्त नदीतीर्थे देखा॥ सप्तसागर लवणादिका॥ वसती जाणा पूवेशाखा ॥ ऐसा 
अश्वत्थ वृक्ष असे॥५४॥ अकार शब्द मूलस्थान।।स्कंधशाखा उपकार जाण॥फलपुष्प FETE | 
are ऐसा ओंकाररूपी ॥ ५५॥ एकादश रुद्रादिक ॥ अष्टवसु आहेत अनेक ॥ जे स्थानीं 
त्रयमूर्ती देख ॥ समस्त देव तेथें असती ॥५६॥ ऐसा अश्वत्थ नारायण ॥ महिमा वर्णू शके 





yRamtek Coleciod jer स्स ह i 555 























णा 2 कालात 








| आन 


असे 


आम्हीं एके दिवशीं ॥ पुसिलें होतें अथवेणासी। त्याने सांगितलें आम्हांसी।।अश्वत्थसेवा करावया 


॥ ६० ॥ तूं नारद त्रहऋषी ॥ समस्त घमातें जाणसी ॥ विस्तारोनी आम्हांसी ।। विधिपूर्वक 


निषेदावें ॥६१॥ नारद म्हणे-झुनिवरां | सांगेन ऐका तत्परा ॥ चित्त करोनियां स्थिरा ॥ विधान 


असे ब्रह्मवचनीं ॥६२॥ आषाढ पोष चेत्रेसी ॥ अस्तंगत शुक्रासी॥ चंद्रबळ नसतां दिवशीं॥ करूं 
नये प्रारंभ ॥६३॥ याव्यतिरिक्त आणीक भासीं ॥ बरवा पाहोनियां दिवशीं ।। प्रारंभ करावा | 


उपवासी।|शुविभूत होवोनियां ॥६४॥ भानु सोमवार दिवशीं॥|स्पर्शो नये अश्वित्थासी ॥भूगुवार 
संक्रांती दिवशीं ॥ स्पशो नये सवेथा॥६५॥। संधि रात्री रिक्ता तिथी ॥ पर्वेणीसी व्यतिपाती॥ 


दुर्दिनादि वैश्वती ॥ अपराण्हसमयीं स्पर्श नये ॥६६॥ अनृत द्यूतकमे संभाषेसी ॥ निंदा पाखांड 


वजेनेसी ॥ प्रातःकाळी मोन्ये हषी ॥ आरंभावें परियेसी 800 GAS स्नान करोनी ॥ निर्मळ 


वस्र नेसोनी ॥ भंगा यमुना कलश दोनी ॥ आणोनी ठेवणें पारावरी॥६८॥ पूजा करावी कलशासी।। 
पुण्यहवाचन कर्मेंसी ॥ संकल्पावें विधीसी ॥ काम्यार्थ आपुलें उच्चारिजे ॥ ६९ ॥ मग कलश 


PN 


घेवोनी ॥ सात वेळां उदक आणोनी । स्नपन करावें जाणोनी।। अश्वत्थ वृक्षासी अवधारा।७०॥ 


पुनरपि करोनियां स्नान | मग करावें वृक्षस्नपन ॥ पुरुषसूक्त म्हणोन ॥ पूजा करावी षोडशोपचारें 
॥७१॥ मग ध्यावी विष्णूमूर्ती ॥ अष्टथुजा आहेती ख्याती शंख चक्र उभय हस्ती ॥ वरदहस्त ४२ 








NILE WES NCU नय कसो 





वृक्षापाशी ।। किती वर्णू त्याचे महिमेसी ॥ भजतां कार्यसिद्धी त्वरित होय ne ऐकोनियां 
_ समस्त ऋषी ॥ विनाविताती नारदासी।। आचरावया विधी केसी ॥ कवणेंपरी भजावें ॥५९॥ पूर्वी 


3२8२०२०२०२ 3 2 548 | 














= = EE RR te ann EE anne «न स 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 























„| आयुर्घे असतीं परियेसा ||७३॥ पीतांबर प्रावरण ॥ सदा लक्ष्मी सन्निधान।। ऐसी मूर्ती ध्याऊन।। 

३| पूजा करावी परियेसा nel त्रेमूतीचें असें ध्यान ॥ शिवशकतीबीण नाहीं जाण ॥ समस्त देवता 
आवाहन करून ॥ षोडशोपचारे Å ॥७५॥ AG अथवा सुतातीं ॥ वेष्टावें तया वृक्षासी ॥ 
पुनरपि संकल्पेसी ॥ प्रदक्षिणा करावी।।७६॥ अथवा सहस्ननामेंसी॥ कराव्या प्रदक्षिणा हर्षी ॥ 
अथवा करा मोन्येंसी ॥ तयाचें फळ अनंत देखा ॥७७॥ मनसा वाचा कर्मेसी ॥ भकितपुर्वेक 
भावेसी॥ प्रदक्षिणा कराव्या हीं ॥ पुरुषस्रक्‍त म्हणून देखा ॥ ७८ ॥ चाले जेसी खी गर्भिणी ॥ 
कीं उदककुंभ घेऊनी ॥ तेसी पहा मंद गतीनी ।। प्रदक्षिणा करावी परियेसा ॥ ७९ ॥ पदोपदी 


अश्वमेध ॥ पुण्य जोडे फळप्रद ॥ प्रदक्षिणा समाप्त मध्य ॥ नमस्कार करावा ८०॥ ब्रह्महत्यादि 
पापांसी॥।प्रायर्चित्त नाहीं परिथेसी।प्रदक्षिणा द्विलक्षासी॥। ब्रह्महत्यादि पापे जाती॥८१॥ त्रिमूर्ती ८ 
बसती जया स्थानीं ।। फळ काय सांगूं प्रदक्षिणीं। समस्त पाप होय धुणी । गुरुतल्पादि दोष जाती 
NERI नानाव्याधी हरती दोष॥ प्रदक्षिणा करितां होय निःशेष ॥ कोटी ऋण असेल ज्यांस ॥ |) 
परिहरेल परियेसा ॥८२॥ जरा मृत्यु व्याधि उत्पत्ति॥ संसारताप भय नासती ॥ ग्रहपीडा बाधा |; 
न करिती ॥ सहस्र प्रदक्षिणा कोलिया॥ ८४ ॥ पुत्रकाम असे ज्यासी ॥ पुत्र होती भरेबसी ॥ 
मनोवाकाय कर्भेसी ॥ एकभावें करावें || ८५ ॥ चतुर्विध पुरुषार्थ ॥ देतो होय ter ॥ पुत्रकाम 





| का na 9० किट न लक . r mere F a प EEE 5 RS 4 a, mg ना 
r = ` a > ल me EE K: REE SE "y 
b < JA 


जनी॥ काळमृत्यूते जिकोनी ॥ राहे नर अवधारा ॥८७॥ ते अपमृत्यु न पावती ॥ पूर्णायुषी होती |अ 
निरिचिती॥ शनिग्रहाने जे पीडिती ॥ प्राथोवें अश्वत्थासी ॥८८॥ क्लोक॥ कोंण स्थको रौद्र यमश्च | 
बभ्रुः कृष्णः शनिः पिंगल एव मंदः ॥ नित्यं स्मरेत्‌ व्याहरते च पीडां तस्मे नमस्ते रविनंदनाय |., 
॥८९॥ टीका | शनिनामें घेवोनि ।। उच्चारावें स्वकीय वदनीं ar पिंग म्हणोनि॥ कोणस्य 
कृष्ण म्हणावे ।।९०॥। अंतक यम महारोद्री ॥ मंद शनेश्वर गोरी ॥ जप करावा येणेंपरी॥शनिपीडा 
न होय ॥।९१॥ ऐसें इढ करोनि मन ॥ अश्वत्थ सेवितां कामना पूर्ण ॥ पुत्रकाम्य तरक्षण॥ होय 
९८ | निरृते TATT IS RI अमावास्या गुरुवारेसी॥अश्वत्थछायेंत जळासी॥ स्नान करितां नरासी ॥ 
ब्रह्महत्या पापे जाती ॥९३ अश्वत्थतळीं ब्राह्मणासी ॥ अन्न घालितां एकासी ॥ कोटी ब्राह्मणां 
परियेसी ।। भोजन RIS फळ असे UR BU अश्वत्थतढीं बैसोन ॥ एखादा मंत्र जपती तत्क्षणा 
फळ होय अनंतगुण ॥ वेदपठण केलिया I AL नर एखादा अश्वत्थासी।।स्थापना करी भक्तासी) 
सह बेचाळीस पितरांसी ॥ स्वर्गी स्थापी परियेसा ॥९६॥ छेदितां अइवत्थवृक्षासी ॥ महापापे 
परियेसी ॥ पितरांसहित नरकासी ॥ जाय देखा तो नर ।९७॥ अश्वत्थतळीं बैसोन ॥। होय करिता 
महायज्ञ ॥ अक्षय सुकृत असे जाण ॥ पुत्रकाम त्वरित होय ।।९८॥ ऐसें अश्वत्थमहिमान॥ नारः 
दासी सांगे चतुरानन ॥ म्हणोनि ऐकती ऋषिजन ॥ तया नारदापासूनी I ९९ ॥ नारद म्हणे 
कषीश्वरांसी ॥ प्रदक्षिणेच्या दहावें अंशीं ॥ हवन करावें परियेसी ॥ आगमोक्त विधीनें॥१००॥ | 
हवनाच्या दुहावे अंशीं ॥ ब्राह्मणभोजन करावें हीं ।। ब्रह्मचर्यहविष्यान्नेसी ॥ ब्रत आपण करावें ४२९ 














i i dg i IN re SR == 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection Es fe दादा SR 





















॥१॥ येणेंपरी आचरोन ॥ मग करावें उद्यापन ॥ शक्त्यनुसार सौवर्ण॥ अश्वत्थवृक्ष कराचा VAN |अ 
तो द्याबा ब्राह्मणासी ।। विधिपूर्वक परियेसी åa धेनु सवत्सेंसी ॥ द्यावी ब्राह्मणाकारणें ॥३॥ | 
वृक्षातळीं तिळरासी॥ कराची यथाशक्तीसी ॥ वरी झाकोनी श्वेतवख्नासी ॥ द्विजालागी द्यावे॥४॥ | | 
ऐसें अश्वत्थविधान ॥ सांगे नारद ऋषिजनां ॥ यापरी झुनीं आचरोन ॥ अभीष्ट लाघरें TiM 
श्रीगुरु म्हणती बंध्येसी ॥ अश्वत्थमहिमा आहे ऐसी ॥ भावभक्ती असे ज्यासी ॥ त्यासी होय 
फलश्रुती ॥६॥ आचार करी हो येणेपरी ॥ संशय आतां चित्तीं न घरी ॥ वृक्ष असे भीमातीरां। 
जेथें अमरजासंगम ॥७॥ तेंचि आमुचे स्थान ॥ सेवा करावी एकमनें ॥ होईल कामना शीघ्र 
पूर्ण ॥ कन्यापुत्र तूते होती len ऐकोनियां श्रीशुरूच्या वचना ॥ नमस्कार करितसे अंगना॥ 
विनवी कर जोडोनी जाणा ॥ भक्तिभवेंकरोनिया ॥ ९ ॥ आपण वांझ वर्षे साठी ॥ केचे पुत्र 











माझे पोटीं ॥ वाक्य असें तुमचे शेवटीं ॥ म्हणोनि अंगिकारीन ॥ ११० ॥ शुरुवाक्य 

सुरभीसमान ॥ ऐसे सांगती वेदपुराण॥ आतां नाहीं अनुमान ॥ करीन सेवा स्वामिया ॥११॥ 

चाड नाहीं अश्वत्थासी ॥ निधोर तुमच्या बोलासी ॥ सेवा करीन तुमची ऐसी॥म्हणोनि चरणीं 

लागली ॥१२॥ ऐसा निरोप घेवोनि॥ जावोनियां संगमस्थानीं ॥ षट्कुळांत स्नान करूनी ॥ सेवा 

करी अश्वत्थांची। १३॥ गुरूचा निरोप जेणें परी॥ तैसीच सेवा करी नारी ॥ येणेपरी तीन रात्री ॥ 

आराधिला परियेसा ॥१४॥ श्रीशुरुनिरोप अश्वत्थासी ॥ सेवा करी रात्रंदिचश्षीं ॥ तिसरे रात्रीं 
स्वभ तियेसी ॥ पडले ऐका एकचित्ते ॥१५॥ Set विग्र एक॥ येवोनि देती तिसी भीक॥ ४३; 














] | काये तुझें झालें ऐक॥सांगेन एक तें करी म्हणे UREN जावोनि गाणगापुरांत ॥ तेथें असे श्रीगुरु- 
` | नाथ ॥ प्रदक्षिणा करी वो सात | नमन करी भक्‍तीसी।।१७॥ जं काय देती तुजसी॥ भक्षण करी हो 
ह| वेगेसी॥ निधोर करी वो मानसीं ॥ त्वरित जावें म्हणे प्रिय ॥ १८॥ ऐसें देखोनि सुषुप्तींत॥ 
a| सवेंचि झाली sne ॥ कल्पद्रक्ष असे अश्‍वत्थ | कपिल्लें फळ त्वरित होय।। १९॥ सेवा करोनि | 
| चवथे दिवशी।। आली आपण næret ॥ प्रदक्षिणा करूनियां हर्षी ॥ नमन केलें वये वेळी ॥१२०॥ 

' हांसोनिया श्रीगुरुमुनी «å देती तिसी दोनी॥ भक्षण करी वो संतोषोनी ॥ काये झालें तुझे 
| A आतां॥ २१॥ भोजन करी आतां त्वरित काम्य होईल तुझें सत्य॥ कन्यापुत्र दोनी तूंतं ॥ दिल्हे 
` आज परियेसा ॥२२॥ पारणं करोनि विधीसी॥ मग var यांसी दान द्यावें ब्राह्मणांसी ॥ जे 
(| कां पूर्वी निरोपिलें ॥ २३॥ ब्रत संपूणे करोनि ॥ करी दान ती भामिनी ॥ त्याच दिवशीं 

` अस्तभानीं ॥ झाली आपण विटाळसी ।२४॥ मोना दिवस तीनवरी।। हविष्यान्न भोजन करी ॥ 
Aaa नेसोनि नारी । कोणाकडे न पाहेचि॥२५॥ येणेपरी तिन्ही निशी ॥ क्रमिल्या नारीनें 
` परियेसी ॥ सुस्नात होवोनि चवथे दिवशीं ॥ आली श्रीशुरुदर्शना ॥२६॥ पतिसमवेत येवोनि । 
पूजा करी एकाग्र मनीं ॥ श्रीगुरु म्हणती संतोषोनी ॥ पुत्रवती व्हावें तुवां ।।२७॥ ऐसें नशुनी 
श्रीगुरूसी ॥ आली आपुल्या घरासी ॥ ऋतु दिधला पांचवे दिवशीं ॥ म्हणोनि कन्या परियेसी 
॥ २८ ॥ येणेपरी ती नारी ॥ झाली ऐक गरोदरी ॥ ग्रामस्थ लोक विसय करी ॥ काय 















© 00-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection - 














ओवाळिती॥ गुरूसी विनोदावरी ग्रीति॥ वाणें द्यावी म्हणतसे ॥३१॥ आठवे मासी ते ब्राह्मणी 





सोमनाथ विग्रें भलें ॥ मनीं मानिलें gear ॥ १३०॥ सातवें मासी ओटी भरत ॥ अक्षयवार्णे | भ 


| 


a ७७ A aA ९९ ` Ae ay 9 A करिती q 
करी सीमंतविधानी ॥ गुरुनिरोपे संतोषोनी ॥ देववीं वाणं ग्रामांत ॥३२॥ अभिनव li, 


GIN 


सकळजन ॥ म्हणती वांझेसी गर्भधारण ॥ पांढरे केश म्हातारपण ॥ बाणें देतसे कोतुकें NAA |बा 


एक म्हणती गुरुप्रसाद ॥ नृसिहमूती भक्तवरद ॥ त्याची सेवा करितां आनंद ॥ लाभे चारी 7 


पुरुषार्थ ॥३४॥ त्रैमूतींचा अवतार॥ झाला नृसिंहसरखती नर ॥। भक्तजनां मनोहर ॥ प्रकटला 
भूमंडडीं ॥३५॥ ऐसें नानापरी देखा ॥ स्तोत्र करिती गुरुनायका ॥ वाण देतसे बाळिका ॥ 


AAA 


| अति उल्हास तिचे मनीं ॥३६॥वाणें देवोनि समस्तांसी।। येवोनि नमिती श्रीगुरूसी ॥ भक्तवत्सल 


परियेसी। आशीर्वाद देतसे ॥३७॥ संतोषोनी विग्रवनिता॥ साष्टांग नमस्कारी दंडवता।। नानापरी 
स्तोत्र करितां ॥ विनवितसे गुरुनाथा ॥ ३८॥ जयजय परमपुरुषा ॥ तूंजह्मा विष्णु महेशा॥ तुझ्या 
वाक्यपरिसे ऐका ॥ सुवर्ण केला माझा देह।।३९॥ तारावया विश्वासी ॥ म्हणोनि å अवतरलासी ॥ 
त्रिमूती तूंचि होसी ॥ अन्यथा नव्हे स्वामिया ॥ १४० ॥ तुझी स्तुति करावयासी ॥ 
अशक्यता या वाचेसी ॥ अपार तुझे महिमेसी ॥ नाहीं साम्यता कृपासिंधु ॥ ४१॥ येणें परी 
स्तोत्र करोनी ।। श्रीशुरुचरण बंदोनी ॥ गेली निरोप घेऊनी ॥ आपुल्या शृहासी परियेसा 
॥४२॥ ऐसे नवमास क्रमोनी ।। झाली प्रस्त शुभदिनी ॥ कन्या प्रसवली ततक्षणीं॥ आनंदली 


CC-0. In Public. omain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection $ dn NSA 





मातापिता ॥४३॥ ज्योतिषी म्हणती तये वेळीं । होईल कन्या मननिमेळी ॥ अष्टपुत्री AGS ४३२ 





री... 2, Od 
EEE tn EEG Sr 


j ; mag ep आहा क vB == क A ३ 4 x 3 PR G NJ 
अन 2” अही; ps है. 


| य| कुळी ॥ पुत्रपौत्री नांदेल ॥ ४४॥ येणें परी ज्योतिषी ॥ जातक वतेविले परियेसी ॥ सोमनाथ |अ 
| आनंदेसी ॥ दानधर्म करिता झाला ॥४५॥ दहा दिवस क्रमोनी ॥ सुस्नात झाली भामिनी॥ | 
| कडिये बाळ घेवोनी ॥ आली श्रीगुरुदशना ॥ ४६॥ बाळ आणोनी भक्तीसी ।। ठेवी श्रीणुरु- PÅ | 
चरणांपासी ॥ नमन करी साष्टांगेसी ॥ एकभावें करोनियां ॥४७॥ आश्वासोनी श्रीगुरुमूर्ती ॥ 
उठी बाळा पुत्रवंती ॥ बहुतापरी संतोषविती ॥ प्रेमभावें करोनिया ॥ ४८ ॥ उठोनी विनवी 
श्रीगमूर्तीसी ॥ पुत्र न होय आयुचे कुशी॥ सरस्वती आली घरासी ॥ बोल आपुला संभाळिजे 
॥४९॥ ऐकोनि तियेचे वचन ॥ श्रीगुरु म्हणती हांसोन ॥ न करी मनीं अनमान ॥ तूते पुत्र 
होईल ॥ १५० ॥ म्हणोनी तिये कुमारीसी ॥ कडिये घेता प्रीतीसी ॥ सांगतात समस्तांसी॥ 
; | तये कन्येचे लक्षण ॥ ५१ ॥ पुत्र होतील बहु इसी ॥ होईल आपण शतायुषी ॥ पुत्रपोत्र 
| नयनेसी ॥ पाहील आपण अहेवपणें ॥ ५२ ॥ होईल इसी ज्ञानी पती ॥ तयाते चारी बेद 
येती ॥ अष्टैरवये नांदती ॥ प्रख्यात होईल भूमंडळीं ॥ ५३ ॥ पतित्रता होईल सत्य ॥ 
पुण्यशील स्वधर्मरत ।। इची ख्याती होईल बहुत ॥ समस्त så वंदिती ॥ ५४॥ दक्षिण देशीं 
| महाराजा ॥ येईल इच्या दर्शनकाजा ॥ आणिक पुत्र होईल दुजा ।। ज्ञानवंत म्हणती गुरु ॥५५। 
येणेंपरी श्रीगुरुमूती ॥ कन्या लक्षण सांगती ॥ बिप्रवनिता विनयवृत्ती ॥ पुत्र व्हावा म्हणे ती 
॥५६॥ श्रीगुरु म्हणती तियेसी ॥ पुत्र व्हावा केसा तुजसी ।। योग्य पाहिजे वर्षे तीसी ॥ 


अथवा मूखे शत्तायुषी पें॥ ५७॥ ऐकोनि श्रीशुरूच्या वचना ॥ विनधीतसे बिप्नांगना ॥ योग्य ४३३ 
२८ | | 


H 
श्न 


RRRIRRIRRRRRRRRR 





COO Th Public Noman Kavikulguru Kalidas Sanskrit Univ 














pil rm 7 - 
ersity Ramtek Collection 


पाहिजे पुत्र जाणा ॥-तयासीं पुत्र पांच व्हावे ।। ५८॥ भक्तवत्सल श्रीगुरुमूती ॥ वर देती तेणें |अ 
रीती ॥ संतोषोनि घरां जाती ॥ परमानंदे दंपत्ये ॥ ५९ ॥ पुढें तियेसी पुत्र झाला Veret 
विख्यात भला ॥ पाच पुत्र ता लाधला ॥ नामकरणी श्रीगुरूची ॥ १६० ॥ कन्यालक्षण 
श्रीगुरुसूती ॥ निरोपिलें होतं जेणें रोती ॥ प्रख्यात झाली नामें सरस्वती ॥ महा आनंद वर्तवला 
॥६१॥ यज्ञ करोनी तिचा पति ॥ दीक्षित नाम मिरवी क्षितीं ॥ चोहों राष्ट्री त्याची ख्याती ॥ 
म्हणून सांगे सिद्धमुनी।६ २) साठी वर्षे वांझेसी ॥ पुत्र झाला परियेसी । सिद्ध म्हणे नामधारकासी। 
ऐसी कृपा श्रीगुरूची ॥६३॥ निर्धार आहे ज्याचे मनीं ॥ वर देती तत्क्षणी ॥ एकभावें 
कायामनीं । भक्ती करावी श्रीगुरूची || ६४ ॥ म्हणोनी सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे गुरुचरित्र 
विस्तार ॥ भजतां भावे श्रीगुरु उदार सकळाभीष् लाधतीं ॥ ६५॥ जो भजे श्रीगुरूसी ॥ 
एकभार्वे भक्तीसी । देन्य काय बाधेर त्यासी ॥ जें जें मागेल तें देईल ॥६६॥ श्रीगुरु म्हणजे 
कामधेनु ॥ अंतःकरणीं नको अनमानु ॥ जें जें इच्छिती भक्तजनु ॥ समस्त देईल परियेसा 
॥ ६७ ॥ इति श्रीगुरुषरित्रासृत विप्रख्रियेसी झाला सुत ॥ तेचि कथा अदभुत ॥ एकोण- 
चाळिसाच्यांत निवेंदिली ॥ १६८ ॥। इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरौ fraa 
पाख्यान सिद्धनामधारकसंबादे वृद्धवंध्याप्रसवो नाम एकोनचत्वारिशतमोऽध्यायः 
॥ आव्या॥ १६८॥ | 
| ॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 


CT +43 CE 4७ 


I 
न 
Å 
Y 
? 
y 
४ 
; 
Y 
% 
९ 
९! 
Y 
| 


0 n Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek. ek Collection å CN 








“VE 





EASE ROE 


ØY 
xx EN 


2 तर) 
७४७ ध्य mesk] ng 
ROR 





अध्याय ४० वा PET 


१ 2/$ ९9०7९ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





5 SE 


| | 


R 


Brrr 


छा छः 





ह्ह्ज्ज्ज्ज्ज्ज्छज्छ्छज्छ्छ्छ्छ्छ 5:57. 


| ०० 


फ क~ TG re ््- 2७७ 3७655 ककमान कसा E 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ अपूर्व वर्तले आणीक ऐका ॥ वृक्ष झाला काष्ठ |अ 
शुष्का ॥ विचित्र कथा ऐकता NN गाणगापुरीं असतां श्रीगुरु N आला एक कुष्टी नरु ॥ आप- 
स्तंभ गाग्ये गोत्र ॥ नाम तयाचें नरहरी ॥२॥ येवोनियां गुरुमृतीपाशी | नमन करी भक्तीसी ॥ 
करी स्तोत्र बहुवसी । करसंपुट जोडोनियां ॥ ३॥ जयजयाजी गुरुमूर्ती ऐकोनी आलों तुझी ख्याती। |, 
भक्तवत्सला परंज्योति ॥ परमपुरुष जगदगुरु ॥४॥ आपण जन्मोनी संसारीं ॥ वृथा झालो 
द्गडापरी।। निंदा करिताती द्विजवरं ॥ कुष्टी म्हणोनि स्वाभिया।।५॥ वाचिला देह यज्ुःशाखा ॥ | 
निंदा करिती माझी लोकां॥ ब्राह्मणार्थी न सांगती देखा ॥ अंगहीन fat EN प्रातःकाळी 
उठोनि लोक ॥ न पाहती माझें मुख ॥ तेणें होते मना दुःख॥ जन्म पुरें आतां मज।॥७॥ पाप केलें 
आपण बहुत ॥ जन्मांतरी असंख्यात ॥ तेणें हा भोग भोगित ॥ आतां न साहे स्वाभिया en | 
नानातीर्थ नानाव्रते॥ हिंडोनि आलों आचरत ॥ म्या पूजिले देव समस्त 0 माझी व्याधि नवचेचि 
॥९॥ आतां धरोनि निधोरू॥ आलों स्वामी जगद्गुर॥ तुझा न होतां कृपावरु ॥ प्राण आपुला 9 
त्यजीन ॥१०॥ म्हणोनियां निवोणेंसी।। Rasta श्री गुरूसी॥करुणा एकमावें भक्तीसी॥करुणा | 
भाकी द्रिजवर।। १ १॥ म्हणोनि मागुती नमस्कारी ॥ नानापरी स्तुती करी लोह परिसा भेटी बरी॥ 
तुझ्या दक्षेनमात्रेंसी ॥१२॥ करुणावचन ऐकोनि ॥ भक्तवत्सल श्रीगुरुमुनी ॥ निरोप देती कृपा 


करोनी ॥ ऐक शिष्य नामधारका ॥१२॥ श्रीगुरु म्हणती दविजासी। पूर्वजन्म महादोषांसी॥ तुवां केले १४ 
बहुवसी ॥ म्हणोनि कुष्टी झालास ॥१४।। आतां सांगेन तें करी ॥ तुझीं पापें जाती दुरी ॥ ४३६ . 








& 
sr =EG:0.Jn Publigpor Pub! main.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collecti EE”) 5 
-0.In Publi@po versity Ramt org je 
PÅ 























३ | होशील दिव्यशरीरी ।। एक भावें आचरावें ॥१५॥ इतुकिया अवसरीं ॥ काष्ठ एक औदुंबरी॥ |म| 
शुष्क होतें वर्षे चारी ॥ घेंबोनि आला नर एक॥१६॥ तें देखिले श्रीगुरुमूती ॥ तया बिग्र निरोप al 
देती ॥ एकभाव करोनी चित्तीं ॥ घेई हें काष्ठ झडकरी ॥१७॥ काष्ट घेवोनी संगमासी॥ त्वरित 
जाय भावेंसी।॥| संगमनाथ पूर्व भागेसी।। भीमातीरी रोवी ai ee तुवां जाबोनियां संगमांत। खान 
करोनियां त्वरित ॥ पूजा करोियां अश्वत्थ । पुनरपि जाय स्नानासी ॥१९॥ हातीं धरोनियां 
कलश दोन्ही ॥ आणी उदक तरक्षणीं॥ शुष्क काष्ठा वेळ तिन्ही ॥| स्थापन करी मनोभावे ॥२०॥ 
ज्या दिवशीं काष्ठासी ॥ पर्णे येतील सजीवेसी ॥ दोष गेले तुझे परियेसी ॥ अंग तुझें होय बरबें 
॥२१॥ येणें परी श्रीगुरुमूर्ती ॥ तया विग्रासी निरोप देती ॥ विश्वास झाला त्याचे चित्तीं || 
थांबत गेला काष्ठाजवळी ॥२२॥ काष्ठ उचलोनि डोईवर ॥ घेवोनि आला भीमातीरीं ॥ | | 
संगमेश्वरासमोरी॥ रोबिता झाला द्विजवर ।।२३॥ जेणें रीतीं श्रीगुरुमूती॥ तया बिग्रा निरोप |Y 
देती ॥ आचरितसे एकचित्ती ॥ भावभक्ती करोनियां।।२४॥ येणें परी सात दिवस ॥ द्विजे केले | 
उपवास ॥ तया काष्ठा दोनी कलश ॥ भरोनि घाली बेळोबेळीं ॥२५॥ देखोनि म्हणती 
सकळ जन ॥ तया विप्रा बोलाबोन॥ सांगताती िवंचून ॥ गुरुनेरोपलक्षण ॥२६॥ | 
म्हणती तूंतें काय झालें ॥ शुष्क काष्ठ कां रोविलें ॥ यांचे तुवां संजीबन anse ॥ am ४६ 
काय होय ॥२७॥। AE तुवां सजीव करिसी ॥ मागुती काय येती पछव यासी ॥ ऐसें पाहि å 
४)। नाहीं भूमिसी ॥ श्रीगुरूची इच्छा कळेना ॥२८॥ श्रीगुरुमूती कृपासिंधु ॥ भक्तजना असे +` 





































AT ॥ यासी कृपा असे अगाधु ॥ समस्तातें कृपा करी ॥ २९ ॥ नसेल निष्कृति तुझिया 
पापा ॥ म्हणोनि दिघलें काष्ठ बापा ॥ वायां कष्ट करिसी कां पां ॥ तूत श्रीगुरूनीं निरोपिले 
॥३०॥ ऐकोनि तयांचे वचना ॥ विग्रवर करी नमना ॥ शुरुवाक्य माझी भावना॥ अन्यथा केवी 
होईल ॥३१॥ सत्यसंकल्प श्रीगुरुनाथ ॥ तयांचे वाक्य होय केसे असत्य ॥ माझं मनीं निधोर 
सत्य ॥ होईल काष्टाचा वृक्ष जाणा ॥ ३२॥ माझ्या मनीं निधारु॥ सत्य होय वाक्य सद्गुरु 
ग्राणे वेंचीन साचारु॥ गुरुवाक्य कारण आपणा ॥ ३३ ॥ येणें परी समस्तांसी LET सांगे 
परियेसी ॥ सेवा करी भक्तीसी ॥ तयां शुष्क काष्ठाची ॥ ३४ ॥ एके दिवशीं गुरुमूतीसी ॥ 
शिष्य सांगती परियेसी ॥ स्वामीनी निरोपिलें ट्विजासी ॥ शुष्क काष्ठा भजे म्हणान ॥ ३५॥ 
सात दिवस उपवासी ॥ सेवा करितो काष्टासी ॥ एक भावे भक्तीसी ॥ निधोर केला शुरुवचनीं 
॥ ३६॥ किती रीती आम्ही त्यासी ॥ सांगितलें सवे हितासी ॥ वायां कां गा कष्ट करिसी ॥ 
मूखेपणें म्हणोनि ॥ ३७॥ विग्र आम्हांते ऐसें म्हणे ॥ चाड नाहीं काष्ठाविण ॥ गुरु. 
वाक्य मजकारणें ॥ करील आपुले बोळ साच ॥ ३८ ॥ निधोर धरोनी मानसी ॥ 
सेवा करितो काष्ठासी ॥ तीस दिवस उपवासी ।। उदक तेंही घत नाहीं ॥ ३९॥ ऐकोनि | 
शिष्याचे वचन ॥ निरोप देती श्रीगुरु आपण ॥ ar भाव अंतःकरण ॥ तैसी सिद्धि पावेल 
॥ ४० ॥ शुरुवाक्य शिष्यासी कारण॥ सवेथा न होय निमाण।। जेसे भक्ताचे अंतःकरण ॥ तेसी 
सिद्धि पावेल ॥ ४१ ॥ याकारणें तुम्हांसी ॥ सांगेन कथा इतिहासीं ॥ सांगे सुत क्रपोश्वरांसी ॥ ४ 











अन्ना ज न 


AU 


CC-0. In P 4 -Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Ui ty Ramtek Collectio 


å een क a Eo mer r e t 



















































स्कंदपुराणी परियेसा n ४२ ॥ गुरुभक्तीचा प्रकार ॥ पुसती aaret ऋषीश्वर ॥ सांगे सत |अ 
सविस्तर ॥ तेचि कथा सांगतसे ॥ ४३ ।। खत म्हणे कऋषीश्वरांसी ॥ गुरुभक्ती असे विशपा ॥ |. 
तारावया संसारासी ॥ आणिक नाहीं उपाय ॥ ४४॥। अयोग्य अथवा ज्ञानबत॥ म्हणान न 
पाहिजे अंत॥ शुरुमूती मनीं घ्यात ।| सेवा करणे भक्तिभावें॥ ४५।। ETAT अस जयापाशी ॥ वा 
सवे घम साधती त्यासी ॥ संदेह न धरावा मानसीं ॥ एकचित्त भजाव ॥४६॥ AE नरु न 
म्हणावा ॥ त्रेमूती तोचि जाणावा ॥ गुणदोष न विचारावा ॥ म्हणावा तोचि ZAT ४७॥ यण ६८ oN 
| परी धरोनि मनी ॥ जे जे भजती श्रीगुरुषरणीं ॥ प्रसन्न होय शूलपाण ॥ तात्काळक पारयसा 
॥ ४८ ॥ छोक॥ मंत्रे तीर्थं द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे शुरो ॥ याइशीं भावनां FAM 
सिद्विर्भवती ताइशी ॥ ४९ ॥ टीका॥ मंत्र तीथ द्विजस्थानीं॥ देवभक्ती आओषधशुणी ॥ 
गुरूसी पाहे शिवसमानीं॥ Makerere फल होय।।५०॥ म्हण खत ऋषीश्वरासी ।। गुरुभक्त 
म्हणिजे आहे कैसी ॥ सांगेन साक्ष तुम्हांसी॥ अपूवे एक बतलेसें।॥५१॥ पूर्वी पांचाळ नगरांती। 
होता राजा सिंहकेत ॥ तयासी होता एक सुत ॥ नाम तयाचें धनंजय ॥ ५२ ॥ एके दिवर्श 
qaga ॥ गेला पारधीसी अरण्यांत ॥ जेथें नसता मनुष्यमात्र उदकवजित स्थानासी UR 
राजकुमार ठषाक्रांत॥ हिंडतसे अरण्यांत I संगे होते शबर दृत श्रमले बहुत अवधारा ॥ 5४ ॥ 
तेथे एक शबरसुत॥ होता वनांत हिंडत॥ देखता झाला अवचित ॥ जीण एक शिवालय ॥ ५५ ॥ 


A N NOR 


भिन्न लिंग तया स्थानी ॥ USS होतें मेदिनी ॥ शबरें घेतलं उचलोनी ॥ म्हणे लिंग बरव अस ४३९ 


लस 


के कक के फल नल y pa Me 


i OSS SESE HT 20२२+८-००२७२ ०-3 22402/०७- 











CC-0. In Public Domain Kavikulgura Kalidas Sanskrit नि ae OT छ > d 





RRRRRRRIRRRRRRRR gm ME 


॥ ५६॥ हाती घेवोनि लिंगासी॥ पहात होता शबर ही। राजसुतं तथा संधीसी ॥ आला तया | 
जवळीक ॥५७॥ राजकुमार म्हणे तयासी ॥ भिन्न लिंग काय करिसी ॥ पडली असती भूमीसी ॥ | 
लिंगाकार अनेक ॥५८॥ शबर म्हणे राजसुतातें॥ माझ्या मनीं ऐसें येतें ॥ लिंगपूजा करावयातें ॥ 
म्हणोनि घेतलें परियेसा ॥५९॥ ऐकोनि तयाचें बचन॥ राजपुत्र सुहास्यवदन॥ म्हणे ण्जी एक 
मनें ॥ लिंग बरवें असे सत्य ॥६०॥ ऐसें म्हणतां राजकुमार॥तयासी करी नमस्कार ॥ कोण विधी 


Yo 


पूजेचा प्रकारु ।। विस्तारावे म्हणतसे ॥६२॥ राजपुत्र म्हणे तयासी ।। न्याबा पाषाण घरासी॥ 
पूजा करावी भक्तीसी ॥ पत्रपुष्पं अर्चोनिया ॥६३॥ दांपत्य दोघेजण ॥ पूजा करणें मनें पूर्ण ॥ 
हेंचि लिंग गिरिजारमण ॥ म्हणोनि मनीं निधोरी पां ॥ ६४ ॥ नानापरी पुष्पजाती ॥ 
आणाव्या तुवां शिबाग्रति॥ धूप दीप नेवेद्य आरती ॥ नेवेद्यासी भस्म जाण॥६५॥ भस्म असेल 
जें स्मशानी ॥ आणावे तुबां प्रतिदिनी ॥ द्यावा नेवेद्य सुमनीं॥ प्रसाद आपण भक्षावा EN 
आणीक जेजे जेवी आपण ॥ तोहि द्यावा नेबेद्य जाण॥ ऐसें आहे पुजाविधान ॥ म्हणोनि सांगे 
राजकुमार UK ON येणेपरी राजकुमारु ॥ तया शबरासी झाला गुरु॥ विश्वासे केला निर्धारु ॥ 
शबरें आपुलें मनांत ॥ ६८ ॥ संतोषोनी शबर देखा ॥ नेलें टिंग गृहांतिका॥ Går सांगे 
कोतुका ॥ म्हणे लिंग प्रसन्न झालें ॥ ६९ ॥ गुरुनिरोप जेणें रीती॥ पूजा करीन एकचित्तीं ॥ 
चिताभस्म अतिप्रीती ॥ आणोनि नेवेद्य देतसे ॥ ७० ॥ क्वचित्काळ येणें परी ॥ पूजा करी ४४० 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


TT a ‘a सजण ५ कन me | कद 


वा 
पूजाप्रकार ॥ निरोपारवे म्हणतसे ॥ ६१ ॥ तुवां व्हावें मातें गुरु ॥ तूझा असे किंकरु ॥ नेणे | 





| 
å 














शबरंशबरी ॥ एके दिवशी तयां नगरीं।। चिताभस्म न मिळेचि ॥७१॥ हिंडोनी पाहे गांबोगांव ॥ | मे 
चिताभस्म न मिळे कांहीं ॥ येणें परी सात गांवी ।। हिंडोनीं आला घरासी ॥७२॥ चिंता लागली |. 
शबरासी ॥ पुसता झाला ख्रियेसी ॥ काय करूं म्हणे तिसी ॥ प्राण आपुला त्यजीन मी ॥७३॥ 
पूजा राहिली लिंगासी ॥ भस्म न मिळे नेवेद्यासी ॥ हिंडोनी आलो दाही दिशीं॥ चिताभस्म न |, 
मिळेचि ॥७४॥ जेसें av आज्ञापिठें ॥ त्या विधीनें पाहिजे अचिलें ॥ नाहीं तरी वृथा गेलें ॥ 
शिवपूजन परियेसा ॥७५॥ शुरूचें वाक्य जो न करी ॥ तो पडेल रोरवघोरीं ॥ तयातें पाप नाहीं 

दुरी ॥ सदा दरिद्री होय नर ।।७६॥ त्यासी होय अधोगती ॥ अखंड नरकी तया वस्ती ॥ जो 

करी गुरूची भक्ती ॥ तोचि तरेर भवाणेवीं ॥७७॥ सकळ शाने येणें परी ॥ बोलताती वेद 
चारी ॥ याचि कारणें ऐक हो शबरी ॥ प्राण आपुला त्यजीन || ७८ ॥ ऐकोनी पतीचे वचन I 

बोले शबरी हांसोन ॥ चिंता करितां काय कारण ॥ चिताभस्म देईन मी ॥ ७९ ॥ मज घालोनि 
गृहांत N अग्नि लावा तुम्ही त्वरित ॥ काष्ठे असती बहुत ॥ दहन करा आपणांसी ॥८०॥ तेंचि 

भस्म इश्वरासी ॥ उपहरावे तुम्ही हर्षी ॥ व्रतभंग न करावा भरंवसी॥ संतोषरूपें बोलतसे ॥८१॥ 

कथां तरी शरोरासी॥ नाश असे परियेसी ॥ ऐसे कार्यकारणासी ॥ देह आपुला समर्पीन॥८२॥ 
ऐकोनि RAA वचन ॥ शरब झाला मनीं खिन्न ।। प्राणेश्वरी तुझा प्राण ॥ केवीं घ्यावा म्हणतसे | ४९ 
॥८३॥ रूपें दिसतीं रतीसरसी ॥ अद्यापि तूं पूवेवयासी ॥ पुत्र अपत्य न देखिलेंसी॥ या संसारासी 
येऊनी ॥ ८४॥ मन नाहीं तुझें धालें ॥ danga नाही देखिले । तुझें मातापित्यानें मज ४४१ 


RRRRRRRRRRRRRREL A ७4 4& 











aL oi dad aiiai eiii die ER 
på FETE क रात BEE क मरा ee 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ÆTTEN ATA EG 











| म्हणोनि। हर्षी घेवोनी आलो मंद्रांत।८६॥आतां दहन करिता तूंतं॥घडती पापे असंख्यातें 
gizar महादोषातें ॥ केंवी करूं म्हणतसे ।। ८७॥ तूं माझी प्राणेश्वरी॥ तूते मारूं कवणेपरी ॥ 


कैसा तुटेल त्रिपुरारि॥ पुण्य जाबोनी पाप घडे ॥ ८८॥ दुःखं तुझी मातापिता मातें म्हणती 


खीघातका ॥ अजनि तुझी लावण्यता ॥ दिसतसे mater ॥८९॥ नाना ब्रते नाना भक्ती ॥ या 
शरीरालागीं करिती ॥ दहन करूं कबणें रीतीं ॥ पापें मातें घडतील ॥ ९०॥ ऐकोनि पतीचे 
वचन || विनवितसे सती आपण ॥ केसें असे तुम्हां अज्ञान ॥ मिथ्या बोल बोलतसा॥ ९१।। 
शरीर म्हणजे स्वभापरी ॥ जैसा फेण गंगेवरी ॥ स्थिर न राहे क्षणभरी ॥ मरणे सत्य परियेसा 
॥९२॥ आमुचे मायबाप जाण ॥ तुम्हां दिधलें मातें दान॥ तुमची अर्धांगी मी पूणे ॥ भिन्न 


शरीर आहे ॥ काय दोष सहन करितां ॥९४॥ जें जें उपजे भूमीवरी ॥ ते तें नाझ पावे निधोरीं॥ 
माझा देह संकल्प करी ॥ इश्वरारपिंत होईन ॥ ९५।। संदेह सोडोनि आपणांसी ॥ दहन करी 


ANN 


CC-0. In Pub jp ons c 
DT 


omain. 





भावना कोठें असे ॥ ९३ ॥ मी म्हणजे तुमचा देह ॥ विचार करोनी मनीं पाहे ।। आपुलें अर्ध 


वेगेसी ॥ आपण होवोनी संतोषी ।। निरोप देतें परियेसा ॥ ९६ ॥ नानापरी पतीसी।। बोधी 
शबरी परियेसी ॥ घरांत जावोनी पतीसी ॥ म्हणे अग्नि लाबीं आतां ॥ ९७॥ संतोषोनि तो. 
शबर ॥ बांधिता झाला ग्रहाचे द्वार ॥ अग्नि लावितां धुरंधर ॥ ज्वाळा व्यापिती गगनासी॥९८॥ 


४ 
श | 
र 


दहन झालें शबरीसी ।। भस्म घेतलें परियेसी ॥ पूजा करोनि शिवासी ॥ नेवेद्य दिघरा अवधारा ४४२ | 




















७) 














>>> > + < EE ee Ise 
s GEER — = नणय EA ण 





















॥९९॥ पूजी करितां ईश्वरासी ॥ आनंद झाला बहुवसी ॥ खरी दिधली हुताशीं ॥ स्मरण एस ajo 
त्यासी नाहीं ॥१००॥ ऐसी भक्तिभावेसी ॥ पूजा केली महेश्वरासी ॥ प्रसाद घेऊनी हस्तेंसी ॥ || 


ND 


«| पाचारिलें få ॥ १ ॥ जैसी पूजा नित्य करोन ॥ प्रसाद हातीं घेऊन ॥ आपुले खियेते 
| बोलावोन ॥ देत होता तो शबर ॥ २॥ तया दिवशीं त्याचपरी ॥ आपुल्या खियेते पाचारी ॥ 
कृपासागर त्रिपुरारि।।प्रसन्न arenaen तेचि शबरी येवोनि ॥ उभी ठाकली हास्यबदनीं!। 
घेतला प्रसाद मागोनि ॥ घेवोनि गेली घरांत ॥ ४॥ जेसें तैसेचि घर दिसे ॥ शबर विसय 
करीतसे ॥ म्हणे दग्ध केलें ख्रियेसरिसें ॥ घर केसें दिसताहे ॥५॥। बोलावोनि RAAN शबर | 
पुसतसे तियेसी ॥ दहन केलें मी तुजसी ॥ पुनरपि केसी आलीस ॥ ६॥ शबरी सांगे पतीसी । 
आपणांस आठवण आहे ऐसी ॥ अग्नि लावितां घरासी ॥ निद्रिस्त झाले परियेसी ||७)॥ महाशीतें 
पीडित ॥ आपण होतें निद्रिस्त ॥ तुमचे बोल ऐकोनी सत्य ॥ उठोनि आल्यें परियेसा ॥ ८॥ 
ही होईल देवकरणी ॥ प्रसन्न झाला शूलपाणी ॥ ऐसें म्हणतां तत्क्षणी ।। निजस्वरूपी उभा ठाकला 
॥९॥ नमन करिती लोटांगणीं ॥ धावौनि लागती दोघें चरणीं ।। प्रसन्न झाला शूलपाणि ॥ 
मागावर म्हणतसे ।। ११ ०॥होईल सुख संसारी ॥ राज्य दिघलें धुरंधरी ॥ गति होईल त्यानंतरी ।। 
कल्पकोटी स्वर्गवास ॥११॥ यापरी ऋषीश्वरांसी ॥ सुत सांगे विस्तारेंसी ॥ गुरुचरणी विश्वास 
असे ज्यासी ॥ तैसें फळ होय जाण॥ १२॥ म्हणोनि श्रीधर शिष्यासी। सांगतां झाला परियेसी॥ 


























ERR 3 जया 3322222202552 कायाकाय E E 


å हे त्रिशुद्धि॥ श्रीगुरुनाथ कृपानिधि। सहज निघाले संगमासी ॥१४॥ जावोनि करिती अनुष्ठान | * 
< | पहाया येती ब्राह्मण ॥ देखोनि त्याचें अंतःकरण ॥ प्रसन्न झाले तत्क्षणी ॥१५॥ होता कमंडळ | 
Å करकमळीं ॥ भरला सदा गंगाजळीं॥ उचलोनिया हस्तकमळीं ॥ घालिती उदक काष्ठासी॥ १६॥ 
त | तेंच क्षणीं काष्ठासी॥ पछव आले परियेसी ॥ ओदुंबर वृक्ष ऐसा ॥ दिसतसे समस्तां १७॥ जैसा |a 
९! चिंतामणी स्पश ॥ सुवर्ण करी लोहासी ॥ तैसा श्रीगुरु सुधारस ॥ काष्ठ झाला ओदुंबर ॥१८॥ y 
P| काष्ठ दिसे औदुंबर | सुदेही झाला तो बि्र॥ दिसे सुव्णकांति नर ॥ गेलें कुष्ठ तात्काळीं ॥१९॥ 

VI संतोषोनी द्विजवर ॥ करी साष्टांग नमस्कार ।। करिता झाला महास्तोत्र ॥ श्रीगुरूचं तये वेळीं | 
|) ॥ १२०॥ ra । इंदुकोटितेजकीणसिंधुभक्तवस्सलं ॥ नंदनात्रिव्नुदत्तमिंदिराक्षश्रीगुरुम्‌ ॥ 

y गंधमाल्यअक्षतादिवुंददेववंदितं ॥ बंदयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम्‌ ॥२१॥ मोहपाश 
; 
y 
; 




















अंघकारछायदूरभास्करं ॥ आयताक्ष पाहि श्रीवछभेशनायकम्‌ ॥ सेव्यभक्तब्रंदवरद्‌ भय भूय 
नमाम्यहम्‌ ॥ वंदयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम्‌॥२२॥ चित्तजादिवगे पटकमत्तवारणां- 
कुशम्‌ I सच्चसारशोभितात्मदत्तश्रीयावछभम्‌ ॥ उत्तमाबतारंभूतकतृभक्तत्वसलम्‌ ॥ वंदयाभि 
नारसिंह सरस्वतीश पा हि माम्‌ ॥२३॥व्याम वायु तेज आप भूमि कपेमीश्वरम्‌ कामक्रोध मोहरहित 
सोमख्र्यलोचनम्‌॥ कामितार्थदात्‌ भक्तकामधेतु श्रीगुरुम्‌ ॥ वंदयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि 
` माम्‌॥२४॥ एंडरिक आयताक्षङुंडलेंदुतेजसम्‌॥ चंडदुरितखंडनार्थ दंडथारि श्रीगुरुम्‌।मंडलीक- || 
मोलिमातंडभासिताननम्‌॥ वंदयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि मम्‌॥२५॥ वेदशाख्नस्तुयपाद्‌ ver 





one 


_ gp In PublicaDomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Universit Ramtek Collection € røk ho po EE) es 
TER: अ DINE ८७ ad BE: आ ee कटा RT 2 pem Å— थक इक. आक re op 


= 








| Eu s 

iy- ० mig se unne eng उन्म dds न >>“ कन मळ 4 y ई ४:८२ "५2४४८ 

eR STE a > ===> So ES X y= En ot al 

f हि ders sp च न ल क्त 3 - = न eo कः e= == SEL A 
| * a : % i 
å ads S s 8 å 






ए | मादिमूती श्रीगुरुम्‌।नादबिंदुकलातीतकर्प पादसेव्ययम्‌। सेव्याभक्तवृंद्वरद भूय भूय नमाम्यहम्‌। | भ 
व॑दयामि नारसिंह सरस्वतीश् पाहि माम्‌ ॥२६॥ अष्टयोगतन्वनिष्ठ तुष्ट ज्ञानवारिधिम्‌ ॥ कृष्णा- å 
ह| बेणितीरवास पंचनदीसंगमम्‌॥ कष्टदेन्यद्रभक्ततुष्टकाम्यदायकम|। वंदयामि नारासिंह सरस्वतीश | 
| पाहि माम्‌ RON नारसिंह सरस्वतीश नामअष्टमोक्तिकम्‌॥ हारकृतशारदेन गंगाधराख्य आत्म- 
जम्‌ ॥ थारणीकदेबदीक्ष गुरुमूतितोषितम्‌॥ परमानंद श्रियपुत्रपोत्रदायकम्‌॥२८॥ नारसिंह 
| सरस्वतीम अष्टकं च यः पठेत्‌।घोरसंसारसिघुतारणार्यसाधनम्‌॥ सारज्ञानदीरधेआयुरारोग्यादि 
संपदम्‌॥ चारुवर्गकाम्यलाभ नित्यमेव यः पठेत्‌ ॥२९॥ स्तोत्र केलें येणेपरी ॥ आणीक विनवी 
परोपरी ॥ म्हणे देवा ett कृपा केली स्वामिया।१३०॥ म्हणोनि मागुती नमस्कारी ॥ श्रीगुरु- 6 
नाथ अभय KU ।॥ उठवितां झाला अवधारी॥ ज्ञानराशी म्हणोनियां ।।३१॥समस्त लोक विस्मय | 
करिती ॥ श्रीगुरुतें नमस्कारिती ॥ नानापरी स्तोत्रे करिती ॥ भक्तिभार्बेकरानिया ॥३२॥ मग 
निघाले मठासी॥ समस्त शिष्यादि द्विजांसरसी।ग्रामरोक आनेदेसी॥घेऊनि येती आरत्या।३३॥ 
जावोनि बैसती मठांत ॥ शिष्यासहित श्रीगुरुनाथ ॥ समाराधना असंख्यात । झाली ऐका ते दिनी 
॥३४॥ तया बिप्ना बोलाबोनी ॥ सदगुरु म्हणती संतोषोनि ॥ कन्या पुत्र धन गोधनीं॥ तुझी 
संतती वाढेल ॥३५॥ तुझें नाम योगेश्वर ॥ आम्हीं ठेविलें निर्धार ॥ समस्त शिष्यांमाजी थोरी 
तूंचि आमचा भक्त जाण ॥ ३६ ॥ वेदशाद्भी संपन्न ॥ तुझ्या बंशोवंशी जाण ॥ होतील पुरुष 
| निर्माण। म्हणोनि देती निरोप ॥३७॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ जावोनी आणी करत्रासी। तुम्हीं ४४५ 










































































oo म्य र: 
र न = 


रहावें आपणांपासीं॥ याचि ग्रमे नांदत ॥३८॥ म्हणोनि तया द्विजासी ॥ श्रीगुरु मंत्र उपदेशी ॥ | 
विद्या सरस्वती या मंत्रासी ॥ उपदेशिलें परियेसा ।। ३९ ॥ तृंतें होतील तिघे सुत ॥ एकाचे 
नांव योगी विख्यात | LANE सेवा करील बहुत ॥ वंशोबंशी माझे दास ॥ १४० ॥ जैसें 
श्रीगुरूनीं निरोपिहे ॥ तयापरी त्यासी झालें ॥ म्हणोनि सिद्ध सांगितलें ॥ नामधारक शिष्यासी 
॥४१॥ म्हणोनि सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे venta बिस्तार ॥ उतराबया पेलपार ॥ कथा 
ऐका एकचित्ते । ।४२। इति श्रीगुरुचरित्रामृत ॥ कुष्टी उद्धरला भक्त ॥ गुरुमहिमा अत्यदभुत I 
प्रगट झाला येणेंपरी ॥ १४३॥ इति श्रीगुरुचरित्र परमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने 
शुष्ककाइसंजीवने नाम चत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः ॥ ओव्या ॥ १४३ ॥ 


SNS 


II श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 


RR 


« 
« 


igDomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection, - 





enerne RER GE ह S 
daa rm a 


rr LLLLL याता 
| amasa | 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ नामधारक शिष्य देखा ॥ उभा राहोनि संमुखा ॥ कर जोडोनि कोतुका। | 


र| चमन करी साष्टांगीं ।।१॥ जयजयाजी सिद्धमुनी ॥ तूं तारक भवार्णी ॥ नाना धरम विस्तारोनी ॥ 

JRT MUNS ॥ २ ॥ तेणं धन्य झालां आपण ॥ प्रकाश केलें महाज्ञान ॥ सुधारस 
गुरुस्मरण ॥ म्राशावला दातारा ॥ ३॥ एक असे माझी विनंती ॥ निरोपाबें मजप्रती ॥ 
आमुच्या पूज कवणे रीती ॥ सेवा केली श्रीशुरूची ॥ ४॥ तुम्ही सिद्ध महा ज्ञानी ॥ होता 


श्रीगुरु सन्निधानी ॥ शिष्य झारे कवणे गुणीं ॥ निरोपावे दातारा ॥ ५॥ ऐकोनि 


शिष्याचे वचन ॥ सिद्ध सांगे विस्तारोन ॥ एकचित्त करोनी मन ॥ ऐक शिष्या नामधारका 
॥ ६॥ पूर्वी कथानक सांगितले ॥ जे कां श्रीगुरूसी भेटले ॥ वासर ग्रामी होते भले॥ पूर्वज 
तुमचे परियसा l ७ ॥ तयांचे नांव सायदेव ॥ केली पूजा भक्तिभावें ॥ त्यावरी प्रीति 
अतिस्नेह ॥ आमुचे श्रीशुरुमू्तीची ॥८॥ तेथून आले दक्षिण देशी ॥ गाणगापुरी परियेसी ॥ 
ख्याती झाली दशदिशीं ॥ कीर्ति वाढली बहुवस ॥ ९ ॥ ऐकोनि येती सकळ sa) करिती 
श्रीगुरुदशन ॥ जे मनीं करिती चिंतन। पूर्ण होय तयांचें। १० ॥ येणेपरी श्रीगुरुमृर्ती॥ होते 
गाणगापुरी ख्याती ॥ नाम नृसिंहसरस्वती ॥ भक्तवत्सल निधोरी ॥ ११॥ तुमचा vås जो 
का हाता | सायदव भक्त विख्याता ।। त्यानें ऐकलें वृत्तांता॥ महिमा श्रीगुरु यतीचा ॥१२॥ 


32 x A EN è Ñ A 
भावपूवेक वेगेसी ॥ आला गाणगापुरासी ॥ आनंद बहु मानसीं ॥ हर्ष निभेर होऊनी ॥१३॥ ४ 
दुरूनि देखिलें गाणगाभुवन ॥ आपण घाली लोटांगण ॥ करी दंडप्राय नमन ॥ ४४७ 





RIR YS 




















Va 




















CC-0. In Public Domain Kavikulguru Kafidas Sanskrit University Ramtek Collection 








हा 
p S å 
t 

J 

H 

Å 

| 

| 





खिलें NN 


ऐशापरी चालिला ॥ १४ ॥ ऐसा दंडग्रणाम करीत ॥ गेला विप्र मठांत ॥ देखिठे तेथ 
qiiia ॥ परात्पर श्रीगुरु ॥१५॥ साष्टांग नमस्कार करीत ॥ असे चरणांवरी लोळत ॥ 
केश करूनि पाय झाडीत ॥ भक्तिभावे करूनियां ॥१६॥ करसंपुट जोडोनि ॥ स्तुति करी 
एकाग्र मनीं ॥ AR तूंचि ज्ञानी ॥ गुरुमूर्ती स्वामिया ॥ १७॥ धन्य धन्य जन्म आपुलें ॥ 
कृतार्थ माझे पितर झाले ॥ कोटि AR पाप गेलें ॥ म्हणोनि चरणीं लागला ॥ १८ जयजयाजी 
श्रीगुरुमूती ॥ त्राहि त्राहि विश्वपती ।। परमात्मा परमज्योती ॥ नृसिंहसरस्वती स्वामिया ॥ १९॥ 
तुझे चरण वर्णोवयासी ॥ शाक्ते कैची आम्हांसी ॥ परमात्मा ÅÅ होसी ॥ भक्तवत्सला स्वामिजी 
॥ २० ॥ तुमचे चरणांचिये प्रौढी ॥ वसती तेथें तीर्थकोटी ॥ वणिती श्रुती घडोघडी ॥ चरण 
पवित्र येणें परी ॥ २१ ॥ त्रिमूतींचा अबतार ॥ मज दिससी साक्षात्कार ॥ भासत असे निरंतर 
मूती तूंचि होसी ॥२२॥ परत्र तुम्ही केवळ ॥ हातीं दंड कमंडळू ॥ अमृत भरलें सोज्वळू ॥ 
रक्षितां प्रेत उठतसे ॥ २३ ॥ दंड धरिला याकारणें ॥ शरणागतातें रक्षणें ॥ दुरित दैन्य 
निवारणें ।! निजभक्त रक्षाबया ॥ २४ ॥ रुद्राक्षमाळा भस्मधारण ॥ व्याप्रचर्माें आसन ॥ 
अमृतदृष्टी इंदुनयन ॥ ऋूरष्टी अग्रिये ॥ २५ ॥ चतुर्विध पुरुषार्था सी ॥ भक्तजनां तृचि होसी॥ 
तृंचि रुद्र सत्य होसी ॥ तूं नरसिंह जगदगुरु ॥ २६॥ विष्णुरूपे करिसी रक्षण ॥ तूंचि पीतांबर 
पांघरूण तीर्थे समस्त चरण ॥ भक्ताभिमानी विष्णू तूंचि॥ २७॥ बांझेसी कन्यापुत्र देसी ॥ 
शुष्क:काष्ठा जीव आणिसी ॥ दुहविली वांझ महिषी ॥ अन्न पुरविलें बराह्मणा ॥२८॥ विष्णुमूर्ति 


की 


C-0. In Publie 





al 
q 
४१ 


| 
५ 
| 
| 
४ 


९५ 


वा 
४४८ 


>main.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection _ र 


FÅ लक मा 7 ID 
BNA > जो द SA Aan ii 
Pe EEE र x E oo UR SA EE er ME i 
z $ : 5 z p 3 क क a 


य | तूंचि जाण ॥ त्रिविक्रमभारती ऐसी खूण॥ साक्ष दिधली अंतःकरण ॥ विश्वरूप दाखबिलें॥२९॥ 
ऱ्य म्हणविले वेद पतिताकरवी ॥ अपार महिमा झाला पूर्वी ॥ नरहरी अवतारमूति बरवी ॥ आलेती | 
| = | भक्त तारावया ॥३०॥ ऐसी नानापरी स्तुति करीत ।। पुनः पुनः नमन करीत | संदगदित कंठ 
| «| होत ॥ रोमांच अंगीं उठले ॥ ३१॥ आनंदाश्रु लोचनीं ॥ निघती संतोषं बहु मनी ॥ नवविधा 
„| भक्ती करोनी॥ स्तुति केली श्रीगुरूची।।३२॥ संतोषोनी श्रीगुरुमूर्ती ॥ तया विप्रा आश्वासिती॥ 
} | माथां हस्त ठेवोनि म्हणती ॥ परमभक्त तूंचि आम्हां ॥३३॥ तुवां Å कां स्तोत्र केलें ॥ तेणे 
| माझे मन धालें ॥ तुजला वरदान दिधले ॥ वंशोव॑शी माझा दास ॥३४।। ऐसा वर देऊनी ॥ 
श्रीगुरुमृर्ती संतोषोनी ॥ मस्तकीं हस्त ठेवोनि ॥ म्हणती जाय संगमासी ॥३५॥ स्नान करूनि 
संगमासी । पूजा करी अश्वत्थासी ॥ त्वरित यावें मठासी ॥ पंक्ती करी गा भोजन ॥ ३६॥ 
येणें परी श्रीगुरुमूती ।। तया विम्रा निरोप देती ॥ गुरुनिरोप येणें रीति आला स्नान करोनियां | | 
NR SN पोडशोपचारें श्रीगुरूसी ॥ पूजा करी भक्तीसी ॥ अनेक परी पक्कान्नेसी ॥ भिक्षा करावी 
परियेसा ॥३८॥ भक्तवत्सल गुरुमूर्ती ॥ तया faar आपुले पंक्ती ॥ समस्त शिष्यांइनि ग्रीति॥ 
ठाव देती आपुल्या जवळीं ॥ ३९ ॥ भोजन झालें श्रीगुरूसी ॥ शिष्यासहित विप्रासी ॥ प 
संतोषोनी आनंदेसी ॥ बैसले होते मठांत ॥ ४० ॥ तया सायंदेव विश्रासी ॥ श्रीगुरु पुसती |& 
प्रीतीसी ॥ तुझे स्थान कोणें देशीं ॥ कलत्र पुत्र कोठें असती॥४१॥ पुसती क्षेमसमाधान ॥ के 9; 
तुमचे वर्तमान ॥ कृपा असे परिपूर्ण ॥ म्हणोनि पुसती संतोषें ॥४२॥ ऐकोनि श्रीगुरूचें बचन॥ ४४९ 


te 





















































सांगे सायंदेव विस्तारोन ॥ कन्या पुत्र बंधुजन॥ समस्त क्षेम असती स्वामिया।।४३॥।उत्तरकांची | 
म्हणोनि ग्रामी ॥ तेथे वसोनि असतों आम्ही ॥ तुझया कृपें समस्त क्षेमीं ॥ असो देवा कृपासिंधु | 
॥४४॥ पुत्रवग बंधु जाणा ॥ करिती संसारयातना॥ आपुले मनींची वासना ॥ करी सेवा श्रीगुरूची धू 
॥४५॥ करूनि सेवा श्रीगुरूची ॥ असेन स्वामी परियेसी || ऐसा माजे मानसीं ॥ निर्धार असे 
देवराया ॥४६॥ ऐकोनि तयाचें वचन ॥ श्रीगुरू म्हणती हांसोन आझ्चुची सेवा असे कठीण || 
आम्हा वास बहुत ठायीं ॥४७॥ एके समयीं अरण्यांत ॥ अथवा राहूं गांवांत ॥ आम्हांसवें कष्ट 
बहुत ॥ तुम्ही केवीं राहूं शकां॥४८॥ येणें परी श्रीगुरुमूरती | तया विश्रा निरोपिती ॥ ऐकोनि 
विनवी मागुती ॥म्हणे स्वामी अंगीकारा।।४९॥ गुरूची सेवा करी नर ॥ तोचि उतरेल पैलपार॥ . 
तयासी केसें दुःख घोर ॥। सदा सुखी तोचि होय॥५०॥। चतुर्विध पुरुषार्थ ॥ देऊं शके श्रीगुरुनाथ) 
त्यासी नाहीं यमपंथ । गुरुभक्ती मुख्य कारण NA येणें परी श्रीगुरूसी॥सार्यदेव भक्तीसी॥ 
विनवीतसे परियेसी ॥ संतोषी झाले श्रीगुरुमृती ॥५२॥ श्रीगुरु तया fr म्हणती ॥ जैसें असे 
तुझें चित्ता ॥ दढ असेल मनीं भक्‍ती ॥ तरीच करी अंगीकार ॥५३॥ स्थिर करोनि अंतःकरण । 
करितां सेवा गुरुचरण ॥ झाले मास तीन जाण ॥ ऐक शिष्या नामकरणीं ॥५४॥ वर्ततां ऐसे 
एके दिवशीं ॥ श्रीगुरु निघाले संगमासी ॥ सवें घेतले सायंदेवासी ॥ समस्तांतें वारूनी ॥५५॥ 
भक्ताच अंतःकरण ॥ पहावया गेलें श्रीगुरु आपण ॥ पूर्वज तुमचा भोळा जाण ॥ जात असे | 
संगमासी॥५६॥ भक्तासहित संगमासी । गेले श्रीगुरु स्वस्थळासी I बैसते झाले अश्वस्थासी॥ ४५ 


न 
=i 





ç 
S. > 
o 





3 CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
> ire. > Ta 


| 5 | अंतःकरणी ॥ केसे असे पाहूं म्हणती IRON अठविती वारा अवचित ॥ तेणें वृक्ष पडो पहात॥ | 


„| आपण भावें ऐका ॥ उभा राहोनि सन्मुखा ॥ सेवा करी एकभावें ॥६१॥ येणें परी ग्राम दोन ॥ 





Na Nm 0nd 











सुखगोष्टी करिताती ॥५७॥ दिवस गेला अस्तमानीं । श्रीगुरु विचार करिती मनीं ॥ इढ याचे |अ 


y * ` ban A Nav q 
R पर्जन्य झाला बहुत ॥ सुसळघारा वर्तसे ॥५९॥ सायंदेव होता जवळी ॥ सेवा केली aar dn 4 
q| केला आश्रय बुक्षातळीं NAG करूनि श्रीगुरूसी ॥६०॥ पर्जन्य वारा समस्त देखा ॥ साहिलें | 






पजन्य आला महाक्षोभोन ॥ आणिक वारा उठोन ॥ वाजे शीत अत्यंत ॥६२॥। श्रीगुरु म्हणती 
ब्राह्मणासो ॥ शीत झालें बहुवसी ॥ तुवां जाऊनी मठासी ॥ अग्नि आणावा शेकावया ॥ ६३॥ 
निघाला शिष्य देखोनि ॥ श्रीगुरु म्हणती हांसोनी ॥ नको ag आएुले नयनीं ॥ उभय पार्थ 
भागात ॥६४॥ शुरुनिरोपें येणंपरी॥ निघता झाला झडकरी ॥ न दिसे वाट अंधकारीं ॥ खुणे 
खुणे जातसे ॥६५॥ अंधकार महाघोर॥ पाऊस पडे धुरंधर ॥ न दिसे वाटेचा प्रकार ॥ जात 
असे भक्तिपूर्वक ॥६६॥ मनीं ध्याय श्रीगुरूसी ॥ जातसे तेसा मार्गैसी saa बीज संधीसी॥ 
तेणे तेजे जातसे ॥६७॥ येणें परी द्विजवर ॥ पावला त्वरित गाणगापूर ॥ वेशीपाशी जाऊनी 
थोर। हांक मारिली द्रारपाळा ॥६८॥ तयासी सांगे वृत्तांत ॥ आणोनि दिला अग्नि त्वरित ॥ 
घाळूनियां भांड्यांत ॥ घेवोनि गेला परियेसी ।।६९॥ नसे मार्ग अंधकार ॥ विजेचे तेजे जातसे ट ; 
नर ॥ मनीं करीतसे विचार ॥ श्रीगुरूंनी मातें निरोपिलें ॥ ७० ॥ दोहींकडे न पाहें निशुती ॥ |) 
| श्रीगुरु मारते निरोपिती ॥ याची केसी आहे स्थिति ॥ म्हणोनि पाहे तये वेळीं ॥७१॥ आपुले ४५१ 





















































श.| दक्षिण दिशेसी ॥ पहातां देखे सपोसी भिऊनि पळतां उत्तरेसी । अदभुत असे महा नाग NOR | o 
5 | पांचफणी दिसती दोनी ॥ सर्वेचि येताती धांवोनी ॥ विप्र भ्याला आपुले मनीं॥ थांबत जातसे || | र 
भिऊनियां॥७३॥ वाट सोडूनि जाय रानी ॥ सवेंचि येताती सर्प दोनी ॥ जातां भयभीत होऊनि॥ 
अतिशीघ्र धांबतसे॥७४॥ स्मरता झाला श्रीगुरूसी। एकभावें घैयेंसी ॥ पळतसे श्रासोच्छवासी॥ |] | 
पातला संगमाजवळीक।।७५॥। दुरूनि देखे श्रीगुरूसी॥सहस्रदीप ज्योतिसरसी।। दिसती विप्र बहु | | 

| 





बसी।॥।वेदध्वनी ऐकतसे।।७६।।जवळी जातां द्विजवरु।एकला दिसे श्रीगुरु।गेला समस्त अंधकार। 
दिसे चंद्र पौर्णिभचा noen प्रज्वलित केलें अग्रीसी ॥ उजेड झाला बहुवसी ॥ झाला fn 
सावधेसी ॥ पाहातसे श्रीगुरूतें noe दोनी सपे येवोनी ॥ श्रीगुरूतें वंदोनी ॥ सवेंचि गेले 
निघोनी ॥ विग्र पूर्वीच भ्यालासे ॥७९॥ श्रीगुरु पुसती तयासी ॥ कां गा भयभीत झालासी 
आम्ही da रक्षावयासी ।। सपे दोन पाठविले ॥८०॥ न घरीं भय आतां कांही ॥ आझ्चची सेवा 
कठीण पाही ॥ विचार करूनि आपल्या देहीं ॥ अंगिकारी झुनिसेवा ॥८१॥। गुरुभक्ती असे 
कठीण ॥ द्ठभक्तीनें सेवा करणे ॥ कळिकाळाचें नाहीं भेणे ॥ तया शिष्या परियेसा ॥८२॥ 
सायंदेव तये वेळीं।। लागतसे श्रीगुरुषरणकमळीं ॥ विनवीतसे करुणाबहाळीं॥ कृपा करी म्हणो- 
; )| नियां ॥८३॥ गुरुभक्तीचा प्रकारु ॥ निरोपावा मातें गुरु ॥ जेणें माझे मन स्थिरु ॥ होवोनि 

राहे तुम्हांजवळी een श्रीगुरु म्हणती विग्रासी ॥ सांगेन कथा सुरसीं॥ न गमे वेळ रात्रीसी ॥ ४ ` 
ब्राह्ममुहत होय तंव ॥८५॥ पूर्वी केलासशिखरासी ॥ बैसला होता व्योमकेशी ॥ अधोगी ४५२ 














CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





जान ल > ETA Rv ar e a न 








I rs 5 कि. I 














पावेतीसी ॥ कथा एकांती सांगतसे ॥८६॥ गिरिजा gå ईश्वरासी ॥ गुरुभक्ती म्हणजे आहे | | 
कैसी॥ विस्तारोनी आम्हांसी॥ सांगा म्हणे तये वेळीं ॥८७॥ शिव सांगे गिरिजेसी॥ सर्व साध्य | ` 
गुरुभक्तीसी KUT एकभावेंसी ।। शिव जो तोचि शुरु होय ॥८८॥ याचें एक आख्यान ॥ 
सांगेन तुज विस्तारोन॥ एकचित्ते करूनि मन ॥ ऐक गिरिजे म्हणतसे ॥८९॥ शुरुभाक्ते म्हणजे | 
सुलभपणे ॥ तत्काळीं साध्य न होय जाणे॥ अनेक जप अनुष्ठाने ॥ करितां विलंब परियेसी ॥९०॥ y% 

नाना AG अनुष्ठाने ॥ करिती यज्ञ महांदानें ॥। त्यांतें होती महाविप्तें॥ साध्य होता दुलेभ।९१॥ 6 
जो गुरुभक्ति करी निमेळ ॥ साध्य होईल तात्काळ I यज्ञ दानतप फळ ॥ से सिद्धी त्यांसी 
होती ॥९२॥ सुलभ असे अग्रयांस॥ जो जाणे गुरुकुंलवास॥ एकभावें करोनि आस॥ आराधावें NN 
. श्रीगुरूसी ॥९३॥ याचा एक दशान्त सांगेन ऐक एकाचित्त॥ ब्रह्मयाचा अवतार व्यक्त ॥ त्वष्टा | 
ब्रह्मा परियेसा ।।९४॥ तयांसी जाहला एक कुमार ॥ अति लावण्य सुंदर ॥ सर्व धमे कुशळ धीर Y 
योग्य झाला उपनयना ॥९५॥ Foran पुत्रासी ॥ व्रतबंध करी युक्तीसी । करावया विद्या- ४ 
भ्यासासी ॥ गुरूचे घरीं राहविला ॥९६॥ गुरूची सेवा नानापरी ॥ करितसे ब्रह्मचारी ॥ वतां 
ऐशियापरी'। अपूर्वं एक FE ॥९७॥ Adr ऐसे एके दिवशीं ॥ आला पर्जन्य बहुवसी ॥ पर्णशाळा 2 
परियेसी ॥ गळतंसे गुरूची ॥९८॥ तये वेळीं शिष्यासी।। निरोपिती गुरु त्यासी ॥ त्वरित करावें ९८ 
' आम्हांसी ॥ एक गृह इ ऐसें ॥९९॥ पणेशाळा प्रतिवर्षी ॥ जीणे होतसे परियेसी ॥ गृह करावें छ| 
दढतरेसी॥ कधीं जीणे नोहे ऐसे ॥१००॥ न तुटे कधी राहे स्थिर ॥ दिसावें रम्य मनोहर॥ असावें ४९३ | 
































सवे परिकर।। करी शीघ्र गृह ऐसे ।। १ ॥ ऐसे गुरु निरोपिती॥ तेच समयीं गुरूची सती॥ सांगतसे | 
अतिप्निती ॥ मातें कंचुकी आणावी ॥२॥ नसावी विणली अथवा शिवली ॥ विचित्र रंग पाहिजे 
केली ॥ माझ्या अंगप्रमाण वाहिली ॥ त्वरित आणी म्हणतसे ॥ ३॥ gega म्हणे शिष्यासी ॥ 
मागेन ते आणी वेगॅसी ॥ पादुका पाहिजेत आम्हांसी । उदकावरुनि चालती ऐशा ॥४॥ अथवा 
चिखल न लागे त्यासी ॥ न व्हावा अधिक पायासी ॥ जेथें चिंतू मानसी ॥ तेथे घेऊनि जाती 
ऐशा ॥ ५॥ इतुकिया अवसरीं ॥ गुरुकन्या कार्यकारी ॥ जातां तयाचा vea धरी ॥ आपणा 
कांही आणावे ॥६॥ उंच तानवडे आपणासी | घेऊन यावं परियेसी। आणीक आणा खेळावयासी।। | $ 
घरकुल एक आपणा ON कुंजरदंताचे बरवे ॥ घरकुल तुवां आणावे ॥ एकस्तंभीं असावे ॥ कधीं 
न तुटे न होय जीणे ॥८॥ जेथे नेईल तेथें यावें ॥ सोपस्कारासहित असावें ॥ पाट ठाणवीं असावें ॥ 
; तया घराभीतरी US सदा दिसावे नूतन ॥ वावरत असावें आपण ॥ करावया पाक निष्पन्न ॥ 
मडकीं करूनि आणी at ॥११०॥ आणीक एक सांगेन तुज ॥ रांधन करावया शिकवीं मज ॥ 
पाक केलिया उष्ण सहज ॥ असों नये अन्न जाणा ॥ ११॥ पाक करितां मडकियेसी ॥ 
न लागे काजळ परियेसी ॥ आणोनि दे गा भांडीं ऐसीं ॥ आणिक सवे सोपस्कार ॥ १२॥ 
गुरुकन्या ऐसें म्हणे ॥ अंगिकारिलें शिष्यराणें ॥ निघता झाला तत्क्षणं ॥ महा अरण्यांत 
प्रवेशला II १३॥ मनीं चिंता बहु करी ॥ आपण बाळ ब्रह्मचारी ॥ काय म्हणे त्यांची परी ॥ 
केवीं करूं म्हणतसे १४॥ पत्रावळी करू नेणें ॥ इतुकें मातें कधां होणं ॥ स्मरतसे एकाग्र ४५४ 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collect 








मनें ॥ श्रीशुरुचरण देखा ॥ १५ ॥ आतां केसें काय करूं ॥ माते | आधारू ॥ बोल |अ 
ठेवील माझा गुरु ॥ शीघ्र sa न करितां ॥ १६ ॥ कवणापाशीं जाऊं शरण ॥ | 
कवण राखेल माझा प्राण ॥ कृपानिधी गुरुवीण ॥ ऐसा कवण असे ॥ १७॥ जरी 
नायके गुरूचा बोल ॥ शाप देईल तात्काळ ॥ ब्रह्मचारी आपण बाळ ॥ म्हणोनि अंगिकार 
कां केला ॥ १८ ॥ काय मति आपणांसी ॥ आतां जाऊं कवणापाशी ॥ अशक्त बाळ मी 
अज्ञानासी ॥ अंगिकार कां केला ॥ १९ ॥ शुरुवाक्य मज कारण ॥ मातें करी निर्वाण ॥ वेंचीन 

आपुला आतां प्राण ॥ गुरुनिरोप करीन मी ॥१२०॥ ऐसें महा अरण्यांत ॥ जातसे बाळ 
४ चिंता करीत ॥ श्रमोनियां अत्यंत ॥ निर्वाण मनें जातसे ॥ २१ ॥ पुढें जात मार्ग क्रमित ॥ 
तंव भटला एक अवधूत ॥ तेणें बाळ देखिला तेथे gaar झाला तये वेळीं ॥२२॥ कवणाचा 
बाळ कोठें जासी ॥ चिंताव्याकुळ दिससी मानसीं ।। बिस्तारोनी आम्हांसी ॥ सांग म्हणे तये 
वेळीं ॥२३॥ ऐसें म्हणतां ब्रह्मचारी।। जाऊनियां नमस्कारी । म्हणे स्वामी तारी तारी ॥ चिंता 
सागरीं बुडतसे ॥२४॥ भेटलासी तूं निधान ॥ जैसी वत्सालागी åg ॥ दुःखी झालों होतों 
आपण ॥ देखतां मन निवालें ॥२५॥ जैसे चकोर पक्षियातें॥ चांदणें देखतां मन हपैतें ॥ तैसें 
तुझ्या दर्शनमात्रे ॥ आनंद झाला स्वामिया ॥२६॥ माझे gale पुण्य ॥ कांहीं होतें म्हणोन॥ 
तुम्ही भेटलेती निधान ॥ कृपासिंधु परमपुरुषा ॥ २७॥ सांगा आपुलें नाम कवण ॥ आगमन 
झालें कोठून ॥ पहा हें निमेनुष्य अरण्य ॥ येथें तुम्ही भेटलेती ॥ २८॥ व्हाल तुम्ही ईश्वरु ॥ ४५५ 





FFF A X 4 





























COO pe त 


di rds F 
al Hidas | San: skri t TH Iniversitv Ramtek Collection 



































माते कृपा केली गुरु ॥ तुम्हां देखता भनोहरु।। अंतःकरण स्थिर झालें ॥२९॥ कीं होशील 
| कृपाळू ॥ सत्यभ्रिय भक्तवत्सल ॥ मी दास तुझा करी सांभाळ ॥। म्हणोनी चरणीं 
| लागला ।।१३०॥ नामितां तया बाळकासी ॥ उठवीत असे तापसी ॥ आलिंगोनी महा att) 


आश्वासीतसें तये वेळीं ॥३१॥ मग पुसे त्यासी वृत्तांत । बाळ सांगे समस्त || गुरुंनी जी जी 
मागितली वस्त ॥ कवणे परी साध्य होय ॥३२॥ आपण बाळन्रह्मचारी ॥ न होय कार्य तें 
अंगिकारी ॥ आतां पडलो चिंतासागरीं ॥ तारी स्वामी म्हणतसे ॥३३॥ मग अभय देऊनि 
अवधूत ॥ तया बाळाते म्हणत ।। सांगेन तुज एक हित ॥ जेणें तुझें कार्य साधे ॥३४॥ 
विश्वेश्वरआराधन॥ असे एक निधान ॥ काशीपूर महास्थान ॥ सकळाभीष्टें साधती ।।३५॥ 
पंचक्रोशी असे क्षिती ॥ तया आगळी विख्याती ॥ विष्णु मुख्य प्रजापती ॥ तेथे बर लाधले 
॥३६॥ ब्रह्मा सृष्टि रचावयासी।॥ वर लाधला त्या स्थळासी॥ वर दिधला विष्णूसी॥ समस्त 
सृष्टी पाळावया NON काशीपूर महास्थान ॥ तुवां तेथें जातांचि जाण ॥ होईल तुझी कामना 
पूर्ण ॥ संदेह न धरी मनांत॥३८॥ तुवां जावें त्वरितेसी ॥ जे जे वसे तव मानसी ॥ समस्त विद्या 
लाथसी॥ विश्वकर्मा तूंचि जाण ॥३९॥ चतुर्विध पुरुषार्थ ॥ साध्य होतील त्वरित ॥ यापरीस 
आणीक स्वार्थ ॥ काय असे सांग मज ॥१४०॥ तोचि देव असे दयाळ॥ Aa असे त्याचा 


` खेळ ॥ उपमन्यु म्हणूनि होता बाळ ॥ तयातें दिधला क्षीरसिंधु ॥४१॥ नामें आनंदकानन 


विख्यात असे महास्थान ॥ समस्तांची कामना पूर्ण तये ठायीं होतसे ॥४२॥ नाम असे पुरी 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
fe x a Jer EEE नर ME 


3 a 
RAES me चका क्क ò r & उ 
So oc क कस्का न बत ब 















m 


| 
| 
| 
| 


४५६ 








आ म क... ES जा ` र . | Er E दती 


काशी )। समस्त धमाची है राशी ।। सकळ जीवजंतूंसी ॥ मोक्षस्थान परियेसा ॥४३॥ जे वास | 
करिती तये स्थानीं ॥ त्यातें देखतांचि नयनीं ॥ जाती दोष पळोनी ॥ स्थानमाहिमा काय सांगूं 
॥४४॥ ऐसें काशीस्थान असतां ॥ कां बाळा करिसी तूं चिंता ॥ तेथील महिमा afrai ॥ 


ANN EN 


अशक्य माझे जिव्हेसी ॥४५॥ तया काशी नगरांत ॥ जे जन तीर्थे हिंडत॥ एकेक पाउलीं पुण्य 


थ्या 

q 

४१ 
i वा 
बहुत II अव्वमेधघफरठ असे ॥४६॥ YA अर्थ काम मोक्ष ॥ जी जी मनीं असे कांक्ष ॥ जातांचि श 
होईल प्रत्यक्ष ॥ संदेह न घरीं मनांत nes ऐको नियां ब्रह्मचारी ॥ सांष्टांगी नमस्कारी ॥ कोठें 
असे काशीपुरी ॥ आपण असे अरण्यांत ॥४८। आनंदकानन म्हणसी॥। स्वर्गी असे कीं भूसीसी॥ 
अथवा जाऊं पाताळासी॥ कोठें असें सांग मज ॥४९॥ या संसारसागरासी॥ तूंचि तारक जगा 
होसी ॥ ज्ञान मातें उपदेशी ॥ तारी मातें स्वामिया ॥ १५० ॥ ऐसिया काशीपुरासी ॥ मातें कोण 
नेईल हर्षी ॥ Aag जरी तुम्हांसी ॥ घेवोनि जावें म्हणोनियां॥५१।। काये असलिया तुम्हांसी ॥ 
आम्हां केशी बुद्धी देसी ॥ मी बाळक तुम्हांसी ॥ म्हणोनी चरणीं लागलों ॥ ५२॥ ऐसें म्हणतां 
तापसी ॥ आपण नेईन म्हणे हषी ॥। तुजकरितां आपणांसी ॥ यात्रा लाभ घडे थोर ॥५३॥ यापरतें 
आम्हांसी ॥ काय लाभ विषेशी।। वृथा जन्म मानवासी ॥ काशीवास न करितां ॥५४॥ तुज करितां 
आपणांसी ॥ दर्शन घडे पुरी काशी ॥ चला जाउं स्वरितेसी ॥ म्हणोनि दोघे निघाले ॥ ५५॥ ४ 
मनोवेगें तत्काळीं ॥ पातलें बिश्‍वेश्‍वराजवळी ॥ तापसी म्हणे तये वेळीं ॥ बाळका आतां यात्रा | 
करी ॥५६॥ बाळ म्हणे तयासी ॥ स्वामी मातें निरोप देशी ॥ तेणें यात्रा आहे केसी ॥ कवणे ४५७ 


















— "2220 EEE > 
कारा पलक्या 
































CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ~ ag == a आला भः 





























P 
IR 
| | 
छं 
५० 
न 
f 








परी रहाटावें ॥ ५७॥ आपण बाळबह्मचारी ॥ नेणें तीथे कवणे परी ॥ कवणे विधी 


पुरःसरी॥विस्तारोनि सांग मज ॥५८॥ तापसी म्हणे तयासी ॥ सांगेन यात्राविधीसी ।।तुवांकरावें |` 


भावेंसी ॥ नेमे भक्तिपूर्वक ५९ ॥ पहिलें माणिकर्णिकेसी ॥ स्नान करणें नेमेंसी ॥ जाऊनिया 
विनायकासी॥ पांचाळेश्वर नमायें॥ १६० ॥ मग जावें भहाद्वारां ॥ विश्वेश्वरदशन करा ॥ 
पुनरपि यावें गंगातीरा ॥ मणिका्णिकास्नान करावें॥६१॥ कणिकेचा ईश्वर ॥ पूजूनिया निर्धार॥ 
जाऊनिया कमळेश्वर ॥ पूजा करी गा भावेंसी ॥ ६२ ॥ पुढें ईश्वर वासुकीसी ॥ पूजा करी 
भक्तीसी॥ पर्वेतेश्वर पूजोनी हर्षी ॥ गंगाकेशव पूजी मग ॥ ६३ ॥ ललितादेवी पूजोनी ॥ मग 
जावें तेथूनी ॥ जरासंद्रेश्वर सगुणी ॥ पूजा करी गा भक्तीसी ॥ ६४॥ सोमनाथ असे थोर ॥ 


' पूजावा ERSAT ॥ तयापुढें वाराहेश्वर ॥ पूजा करी गा अल्लेश्वरी ॥ ६५॥ अगस्तेश्वर 
कश्यपासी ॥ पूजा करी हरिहरेश्वरासी ॥ वैजनाथ महाहर्षी ॥ ser पृजावा ॥ ६६ ॥ | 


गोकर्णेश्वर असे थोर ॥ पूजा करी गा हाटकेश्वर ॥ आस्थिक्षेपतटाकेश्रर ॥ किंकरेश्चर पूजावा 


| ॥९७॥ भारधूतेश्वरासी ॥ पूजाकरी गा भावेसी॥ चित्रगुप्तेशरासी ॥ चित्रघंट पूजाबा ॥६८॥ | Či 
| पशुपतेश्वर निगा॥ पूजा करोनी तेथे बाळका ॥ पितामह असें जो का ॥ ईश्वरातें ant ॥ ६९ ॥ | | 
| agani बंदूनी ॥। पुढें जावे एक सनी ॥ चंद्रेश्वरातें पूजोनी ॥ पुजा करी गा विश्वेश्वरा ॥१७०॥ | ४) 
४) पढें पूजी विघ्नेश्वर ॥ त्यानंतर अग्रीश्वर॥ मग पूजी नागेश्‍वर ॥ हसिश्रद्रेश्वर पूजी जाणा ॥७१॥ || 
| चिंतामणी विनायका सोमनाथ विनायका देख ।। पूरा करून एक वसिष्ठ वामदेव पजावा॥७२॥| 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





aq 







४५८ 























Sa. 


| पूजी त्रैसंध्येश्वर ॥ पूजी लिंग असे थोर ॥ विशालाक्ष मनोहर ॥ धमेसेवर पूजावा |भ 


॥ ७३ ॥ विश्वाबाहू पूजी निका ॥ पुढें असे विनायका । बृद्धादित्य असे जो कां ॥ पूजा करी 


मनो भावें ॥७४। चतुवैक्तेश्वर असे थोर ॥ लिंग असे मनोहर ॥ पूजा करी गा IA ।। अनुक्रमे 


AN 


करुनिया॥ ७५ ॥ पुनः ग्रकामेश्वर असे खूण ॥ gå ईश्वर ईशान ॥ चेडीचंडेश्‍वरा जाण ॥ पूजा 


करी भक्तीसी ॥ ७६ ॥ पूजी भवानीशंकर।। धुंडिराज मनोहर ।। अर्ची राजराजश्‍वर॥ लांगुलेश्वर 


पूजी मग ॥७७॥ नकुलेइवर पूजेसी ॥ तुवां जावें भक्तीसी ॥ परान्नपरद्रव्येश्वरासी ॥ असुरेश्वर 
पूजी ॥ ७८ ॥ गंगेश्वर पूजोन ॥ ज्ञानवापी करी स्नान ॥ ज्ञानेश्वर अचून ॥ नंदिकेश्वर पूजी 
मग ॥७९॥ निष्कलंकेश्वर लिंग मनोहर ॥ पूजी मार्कडेयेशवर ॥ पूजी मग सुरेश्वर ॥ भाव धरी 
तयाचरणीं ॥१८०॥ तारकेश्वर असे थोर ॥ लिंग बहु मनोहर॥ पूजी serende दंडपाणि 
पूजी मग ॥८१॥ महेश्वरातें पूजोनी ॥ अर्चीमोक्षेश्‍वर ध्यानीं ॥ वी रभद्रेश्वर सुमनीं॥ पूजा करी 
गा बाळका ॥ ८२ ॥ अविञचकतेश्वरापासी ॥ तुवा जाऊनियां हषी ॥ पूजा करी भावेंसी ॥ 
मोदादि पंचविनायका ॥ ८३ ॥ आनंद भैरव पूजा करी ॥ पुनरपी जाय महाद्वारी ॥ अर्थे असे 
मन्मथारि ॥ विश्वनाथ पूजावा ॥८४॥ बाळा तुवां येणेपरी ॥ अंतभृहयात्रा करी I मरुक्तिमंडपा 
भीतरी ॥ जाऊनी मंत्र म्हणावा Ne) इलोक N अंतभृहेषु यात्रेयं यथावद्या भया कृता ॥ 


न्यूनातिरिक्तया झुंभः ग्रीयतामनया विश्वः॥ १ ॥ इति मंत्रं सञ्चचा षणं यो सुक्तिमान्भवेत्‌ ॥ 


विश्रम्य यायादूभवने निष्पापः पुण्यभारभवेत्‌ ॥ २ ॥ ऐसे मंत्र जपोन ॥ विञवनाथातें नमून ॥ ४५९ 























| 
q 
४१ 


५० 
| 
| 
| 














भग निघावें तेथून) दक्षिणभानसथात्रेसी|॥८६॥ मणिकर्णिकेसी जाऊनी । स्नान उत्तरवाहिनी N 
विश्वनाथातें पूजोनि॥ संकल्यावें यात्रेसी ॥ ८७॥ तेथोनि निघावे हथी।।मोदादि पंच विनायकासी॥ 
पूजा करी भक्तीसी ॥ धुंडिराज पूजी मग ॥८८॥ पूजा भवानीशंकर ॥ दंडपाणि नमन करा I 
विशालाक्ष अवधारा ॥ पूजा तुम्ही भक्तीसी॥ ८९ || स्नान धर्भकूपेसी ।॥ श्राद्धविधी करा 
हर्षी ॥ पूजा धर्मेथ्वरासी ॥ गंगाकेशव पूजी मग ॥१९०॥ पूजावी देवी ललिता ॥ sea 
नमिता ॥ पूजा मग सोमनाथा | वाराहेश्वरा भक्तीसी ॥९ १॥ दशाश्चमेधाताथेसी । स्नान करि 
श्रद्धेसी ॥ प्रयागतीर्थी परियेसी ॥ स्नान श्राद्ध करावें ॥ ९२॥ पूजोनियां vartet ॥ 
दशाश्रमेध ईश्वरासी ॥ पूजा करी गा भक्तीसी ॥ शीतलश्वर अर्ची मग । ।९३॥ अर्ची मग वंदी 
qi ॥ सर्वेश्वर मनोभावी ॥ धुंडिराज भक्तिपूर्वी ॥ पूजा कारे गा ब्रह्मचारी ॥ ९४ ॥ तीळभोडेश्वर 
देखा ॥ पूजा करोनि पुढें ऐका॥ रेवाङुंडीं स्नान निका ॥ मानससरोवरी मग स्नान ॥ ९५॥ 
श्राद्धांदि पितृतपेण ॥ मानसेश्वर मग पूजोन ॥ मनकामना पावे जाण ।। ऐक बाळा ब्रह्मचारी 
॥ ९६॥ केदारङुंडीं स्नान ॥ करावें तेथें तपेण ॥ केदारेश्वर पूजोन ॥ गोरकुंडीं स्नान करा 
I ९७ ॥ पूजी वृद्धकेदारेश्वर ॥ पूजी मग हनुमंतेश्वर ।| पूजोनियां रामेश्वर ॥ स्नान श्राद्ध 
कृमिकुंडी ॥ ९८ faget करा नमन॥ करूनि स्वभकुंडीं स्नान || स्वप्नेश्वर पूजोन ।। स्नान 
करा संगमांत ॥९९॥ संगमरवर पूजोन |। लोकार्कूपीं करीं स्नान ॥ भाद्धकर्म आचरोन॥गति- 
प्रद ईश्वरासी ॥२००॥ पूजा अर्क विनायका ॥ पराशरेश्वर आदिका ॥ पूजा करोनी बाळका ॥। ४६० 








JÅ A 65५ 








वा 
बे. | 
| | 


RIR > 





CC-0. In PublicDomain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection _ 


ENISHI नल egg > or ह उ : 
m EI IB rou न ELSIE 
å SS E Sa 8 कीर र - a 


anag e 








| | क 
GE 
— iR 
— q 
o 





सब्रिहत्यकुंडी स्नान करी॥ १ ॥ कुरुक्षेत्र कुंड देखा । स्नान करावें विशेखा ॥ सुवणीदि दाना- 


दिका ॥ तेथे तुम्हीं करावें ।२॥ saget स्नान निका ॥ पूजी दुगीविनायका॥ दुर्गादेवीसी 
बाळका ॥ पुजा करी मनोभावें॥२॥ पुढें चौसष्ट योगिनी ॥ पूजा करी गा मनकामनीं ॥ कुक्कट- 
द्विजातें बंदूनी ॥ मंत्र तेथे जपावा ॥ ४ ॥ शोक ॥ वाराणस्यां दक्षिणे आगे कुककटो नाम घे 
द्विजः ॥ तस्य सरणमात्रेण दुःखभः Gers भवेत्‌ ॥ ५ ॥ पुढें मासोपवासासी ॥ पूजिते गौरी 
अंबेसी॥ सात कवड्या घालुनियां तिसी ॥ नमन भावें करावें ॥ ६ ॥ पूजा करी रेणुकेसी॥। पुढें 
स्नान करी हर्षी ॥ शंखोद्धारकुंडेंसी ॥ शंखविष्णु पूजिजे ॥ ७ ॥ कामाश्षीकुंडी करी स्नान ॥ 
कामाक्षीदेवी पूजोन॥। अयोध्याकुंडीं करी स्नान ॥ लक्ष्मी पूजाबी भक्तीसी ॥८॥ लवांकुशकुंडीं 
करी स्नान ॥ लवांकुशातें पूजोन I लक्ष्मीकुंडी करी स्नान ॥ लक्ष्मीनारायण पूजावा ॥ ९ ॥ 
सर्यकुंडी करी स्नान ॥ श्राद्ध कमे आचरोन ॥ सांबादित्य पूजोन ॥ जावें पुढें बाळका Loll 
वेजनाथकुंड बरवें ॥ तेथें स्नान तुवां करावें ॥ वैजनाथातें पूजावें ॥ एकभावें करूनियां ॥११॥ 
गोदावरीकुंडेसी ॥ स्नान करा भक्तीसी ॥ गौतमेश्वर लिंगासी ॥ पूजी बाळा ERT ॥१२॥ 
अगस्तीङुंडीं जावोनी ॥ अगस्तीश्वरा नझुनी॥ स्नान करा मनापासोनी ॥ पूजा करी भक्तिभावे 
॥ १३॥ शुक्रकूपी करी स्नान ॥ कटीकेश्वर अर्चन मग पुढे अन्नपूणो नमून l पूजा करी भावेंसी | 
॥ १४॥ घुंडिराजातें पूजोन॥ ज्ञानवापी करी स्नान ज्ञानेश्वर अर्चोन ॥ दंडपाणि पूजावा॥१५॥ | 5 
आनंद भैरव बंदोनी ॥ महाद्वारा जाऊनी ॥। साष्टांगेसी नमोनी॥ विश्वनाथ अचिजे ॥ १६ ॥ ऐसी ve १ 




































































å | दक्षिणमानसा यात्रा असे विशेष ॥ बह्मचारी भनीं करी हर्ष ॥ योगिराज सांगतसे॥१७॥आतां pe | 
5 | उत्तरमानसासी ॥ सांगेन विधी आहे केसी ॥ संकल्प करोनिया हर्षी ॥ निघावे तुवां बाळका १८॥ 


जावें पंचगंगेसी ॥ स्नान करी महाहर्षी ॥ कोटिजनपापनाशी ॥ प्रख्यात असे पुराणीं UNS 
पंचगंगा प्रख्यात MÅ सांगेन असती उत्तमें।॥ किरणा धूतपापा नार्मे॥ तिसरी पुण्यसरस्वती 
॥२२०॥ गंगा यमुना मिळोनी ॥ पांच हीं ख्याती जाणोनी ॥ नामें असती सगुणी।। ऐक बाळा 
एकचित्ते॥२१॥ कृतयुगीं त्या नदीसी ॥ धर्मनदी म्हणती हर्षी ॥ धूतपापा नाम तिसी ॥ त्रेता- 
gfi अवधारा॥ २२॥ बिंदुतीथे द्वापारासी॥ नाम जाणा विस्तारेसी i कलियुगाभीतरी तिसी ।। 
नाम झाले पंचगंगा) å प्रयागासी माघमासी।।स्नान करितां फळें जेसी।कोटिगुण पंचगंगेसी॥ 
त्याहुनी पुण्य अधिक असे ॥२४॥ ऐशापरी पंचगंगेसी ॥ स्नान करी गा भावेंसी ॥ बिंदुमाधव 


४ | पूजेसी ॥ सवेंचि जावे केशवा ॥२५॥ गोपाळकृष्ण पूजोनी ॥ जावें नृसिंहभुवनी ॥ मंगळागोरी 
V| बंदोनी ॥ गभस्तेश्वर पूजावा ॥२६॥ मथुरादित्य पुजेसी ॥ तुवां जावें भक्तीसी ॥ पुनरपि जावे 


हषी ॥ विश्वेश्वरदशना ॥ २७॥ मागुती सुक्तिमंडपासी ॥ तुवां जावें भक्तीसी ॥ संकल्पावें 
बिधीसी ॥ निघावे उत्तरमानसा ॥ २८॥ मग निघावें तेथून | आदित्यातें पुजोन ॥ केदारेश्वर 
अर्चोन ॥ पापभश्षेश्वरा पूजिजे ॥२९॥ नवग्रहांतें पूजोनी ॥ काळभैरवातें व॑दुनीं ॥ क्षेत्रपाठातें 
अचोनी ॥ कालकूपी स्नान करी ॥२३०॥ पूजा करोनी काळेश्वरा ॥ हंसतीर्थी स्नान करा N 
VI श्राइपितकर्मसारा ।। ऐक बाळा एकचित्ते ॥३१॥ कृत्तिवासेश्वरा देखा ॥ पूजा करोनि बाळका I 


INNA tn 8 
0. 0७०७ 


$ CC-0. In Public D ain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 


EEA =: TR PSR TIER ब ps tore er på 


य्‌ 
४१ 
त्रा 


४६२ 


















SA 






पुढें जावोनी ऐका ॥ शंखवापींत स्नान करी ॥३२।। येथ आचमन करोनी ॥ रत्नेश्वरातें | | 
पूजोनी ॥ सत्येश्वरा अचोनी । दक्षेश्वर पूजी मग ॥३३॥ चतुव॑क्त्रेश्वरी पूजा ॥ करी वो 
बाळा तूं बोजा ॥ पुढें स्नान करणें काजा ॥ इद्धकारुकूपा जावें ॥३४॥ काळेश्वराचे पूजेसी॥ 
तुवां जावें भक्तीसी ॥ अपमत्युश्वरा हषी ॥ पूजा करी बा बाळका ॥३५॥ मंदाकिनी स्नान 
करणे ॥ मध्यमेश्वराते पूजणें II तेथोनि मग पुढें जाणें ॥ जंबुकेश्रर पूजावया ॥३६॥ बक्रतुंड- 
| पूजेसी॥ तुवां जावें भक्तीसी || दंतखातकूपेसी ॥ स्नान श्राद्ध तू करी।॥।३७॥ पुढें भूत भेरवासी ॥ 
पूजिजे ईशान्येश्वरासी॥ जैगीषव्यगुहेसी नमन ॥ करूनी पुढें जावे ॥३८॥ घंटाकुंडी स्नान करी ॥ 
व्योप्रेश्वरातें अचेन करी ॥ कंदुकेश्वराते अवधारी ॥ पूजा करी गा भक्तीसी ॥३९॥ ज्येष्ठवापीं 
स्नान करणें ॥ ज्येष्ठश्वरातें पूजणें॥। सवेंचि त्वां पुढें जाणे ॥| स्नान सप्तसागरांत।।२४०॥ तेथोनी 
| वाल्मीकेश्वरासी॥ पूजा करी गा भक्तीसी ॥ भीमोटजा जाऊनि इषी॥ भीमेश्वर पूजावा ॥४१॥ 
मांतर्पिंडकुंडेसी I करणें श्राद्वविधीसी॥ पिशाचमोचनतीर्थेसी ॥ पुढें जावें अवधारा॥४२॥ पुटे 
| कंपर्देश्वरासी ॥ पूजा करी गा भक्तीसी ॥ कर्कोटक वापीसी ॥ स्नान करी गा बालका ॥४३॥ 
ककोटकेश्वरासी ॥ पूजा करी गा भक्तीसी ॥ पुढें इंध्ररगंगेसी ॥ स्नान दान करावें ॥४४॥ 
अग्रैश्वराचे पूजेसी ॥ चत्रङुंडीं स्नानासी aat जावें भक्तीसी ॥ श्राद्गकभ करावें ॥४५॥ 
उत्तराक पूजोन ॥ मत्स्योदरीं करी स्नान ॥ ओंकारेश्वर अर्चोन ॥ कपिलेश्वर पूजी मग ॥४६॥ | 
ऋणमोचनतीर्थेसी ॥ MA करावी भक्तीसी ॥ पापविमोचनतीर्थासी ॥ स्नानादि श्राद्धे ४६३ 





RRRRRRRRRRRRRKER a mga aa | 
































ai an ES x === D लान चक 
CC-0. In Public Domain Kavikutgurt Kalidas Sanskrit University RamteKk Collection > ~~~ ~ ~~ e an a O O O 
























करावीं ॥ ४७ ॥ तीर्थकपालमोचन ॥ स्नान श्राद्ध तपेण ॥ कुलस्तंभाप्रती जाऊन ॥ पूजा करी lai 
गा भक्तींसी ॥ ४८ ॥ असें तीथे वैतरणी ॥ श्राद्ध करावें तेथें स्नानीं ॥ विधिपूर्वक गोदानी ॥ देतां 
| पुण्य बहु असे।। ४९ ॥ मग जावें कपिलधारा ॥ स्नान श्राद्धा तुम्ही करा । सवत्सेंसी द्विजवरा ॥ 
गोदान द्यावें परियेसा ॥ २५० ॥ वृषभघ्वजातें पूजोन । मग निघावे तेथून ॥ ज्वालानृसिंह बंदून। 
वरुणासंगमीं तुम्ही जावें ॥५१॥ स्नान श्राध करोनी॥केशवादित्य पूजोनी।आदिकेश वअर्चोनी॥ 
पुढें जावें परियेसा YRI प्रल्हादतीथे असें बरवें॥ स्नान श्राद्ध तुवा करावें।।प्रल्हादेश्वराते पूजावे I 
| एकभावे परियेसा ॥५३॥ कपिलधरा तीथे थोर॥ स्नान करावें मनोहर॥ पूजोनी त्रिलोचनेश्‍वर ॥ 
असंख्यातेशवरा AA ५४) पुढें जावें महादेवासी।।पूजा करी गा भक्तीसी।|द्रुपदेश्‍वर सादरेसी।। 
| एकभावें अचोवा ॥५५॥ गंगा यमुना adr तिनीं लिंगे विशेषी ॥ पूजा करी गा भक्तीसी। 
| काम्यतीथ पाहे मग।। ५६ ॥ कामेश्वराते पूजोनी ॥ गोप्रकारतीथे स्नानीं॥ पंचगंगेसी जाऊनी ॥ 
|| स्नान मागुतीं करावें ।। ५७ ॥ मणिकर्णिका स्नान करणें ॥ जलाशयात पूजणें ॥ हनुमंतातं 

*| नमन करणे ॥ मोदादि पंचविनायकासी ॥५८॥ पूजा अन्नापूर्णेसी ॥ धुंडिराज परियेसी ॥ ज्ञान- 
(५ बापीस्नानेंसी ॥ ज्ञानेश्वर पूजावा ॥ ५९ ॥ पूजी दंडपाणीसी ।। मोक्षलक्ष्मी विलासासी ॥ पूजा 
da पांडवांसी । द्रपदी द्रुपद विनायका ॥२६०॥ पूजा आनंदभेरवासी ॥ अविमुक्तेश्वर हर्षी ॥ |९ र 
पूजोनियां संभ्रमसी ।। विश्वनाथसंमुख जावें | ६१॥ छोक ।। उत्तरमानसयात्रेयं यथावद्या | ४ 





























नमस्कारूनी ॥ मग निघावें तेथोनी ॥ पंचक्रोशयात्रेसी ॥ ६३ ॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी। 
गुरुचरित्र ऐकतां संतोषीं॥ येणेचि å पावसी | चारी पुरुषार्थ इहसोख्य ।। ६४॥ म्हणोनि 
सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे शुरुचरित्र विस्तार ॥ ऐकतां होय मनोहर ॥ सकळाभीष्टें साधिजे 
॥६५॥ इति श्रीयुरुचरित्रमृत॥ काशीखंड यात्रा निरूपित ॥ कथा असती पुराणविख्यात ॥ 
एकचत्वारिंशत्तमोऽध्याय हा ॥ २६६ ॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्यु- 
पाख्यान सिद्भनामधारकसंवादे काशीमहायाप्रानिरूपणं नाम एकचत्वारिशत्तमोऽ ध्यायः ॥ 
ओव्या॥ २६६ ॥ 





॥ श्रीयुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥ 


| 
| 
| 


x 
n 












































| अध्याय ४श्वा | 


श्रीगणेशाय नमः ।। संकल्प करोनिया मर्न! ।। जावें स्वगेद्वारशवर्नी ॥ गंगाकेशव पूजोनी ॥ | 
हरिश्चंद्रमंडपा जावें ॥ १ ॥ स्वगैद्वार असे जाण ॥ मणिकर्णिका तीर्थे विस्तीर्ण ॥ तुवां जावे 
तेथोन ॥ संकल्पाचे विधीने ।। २॥ हविष्यान्न पूवेदिवशीं ॥ करोनि असावें शुचीसी ॥ प्रातः- 
काळीं गंगेसी ॥ स्नान आपण करावें ॥ ३ ॥ gaat ग्रार्थोनी art करुणावचनीं ॥ 
पुनदेशन दे म्हणोनी ।। विनवावें परियेसी॥ ४॥ मग गंगेत नमोनी॥ जावें विश्वनाथशुवनीं॥ 
मग तयातें पूजोनी ॥ भवानीशंकर पूजावा ॥ ५ ॥ मग जावें युक्तिमंडपासी । नमोनि निघावे 
संतोषी ॥ धुँडिराजाचे पूजेसी॥ पुनरपि जावें परियेसा ।। ६ ॥ माशुती यावें महाद्वारा ॥ 
विश्वेश्वरपूजा करा ॥ मोदा पंच विश्वेश्वरा ॥ नमन करावें दंडपाणीसी ॥ ७ ॥ पूजा आनंद- 
| ॥ मागुती यावें मणिकर्णिकेसी ॥ पूजोनिया ईश्वरासी ॥ सिद्विविनायका पूजावा॥८॥ 
गंगाकेशव पूजोनि ॥ ललितादेवीसी नमोनी ॥ राजेसिद्रेश्वर आणा ध्यानीं ॥ दुलेभेश्वर पूजावा 
॥ ९ ॥ सोमनाथ पूजा करी ॥ पुढें शुलकंटेश्वरी ॥ मग पूजा वाराहेश्वरी ॥ दशाश्रमेध पूजी 
मग ॥ १० | बंदी देवातें पूजोनी।। सर्वेश्वराते नभोनी ॥ केदारेश्वरातें धरा ध्यानीं ॥ हनुमंतेश्वर G 
पूजावा ॥ ११ ॥ मग पूजा संगमेश्वरी ॥ लोलाकोते अवधारी ॥ अर्कविनायका पूजा करी॥ 
दु्गाकुंडी स्नान मग ॥ १ २॥ आयो दुर्गादेवी पूजोनी ॥ दुर्गागणेश ध्याऊन।|पुनर्द शन दे म्हणोनी॥ 
प्राथावे तयासी ।।१३॥ विश्वसेन इश्वरासी॥ कदेमतीथी स्नान हर्षी ॥ कर्देमेश्वर पूजेसी॥ तुवां 
जावें बालका।। १४॥ जावें कर्देमकूपासी ॥ पूजी गा सोमनाथासी॥ मग निरुपाक्ष लिंगाप्ती ॥ पूजा ४६६ 


x | 

6 
pb 
| 
४ 

Č 
R 





CC-0. In pm Fe Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








करी ब्रह्मचारी | १५ ॥ पुढें जावें नीलकंठासी ॥ पूजा करी गा भावेंसी ॥ कर जोडोनी भक्तीसी ।। 


„| करी मनोभावें ।। १९॥ पूजी भरव उन्मत्त | विमलाजुन प्रख्यात ॥ काळकूट देवाप्रत ॥ पूजा करी 
१४ | गा बालका ॥२०॥ पूजा करी महादेवासी | नोदिकेश्वर भेरवासी ॥ भृंगेश्वर विशेषी॥पूजा करी 

* मनोहर ॥२१॥ गणप्रियासी पूजोनी ॥ विरुपाक्षाते नमोनी॥ यज्ञेश्वर अर्चोनी॥ विमलेश्वर पूजी 
३| मग।। २२ ॥ भीमचंडी शक्तीसी ॥ पूजा चंडोविनायकासी || रवि रक्ताक्ष गंधवासी।। पूजा करी 
} | मनोभावे ॥२३॥ ज्ञानेश्वर असे थोर ॥ पूजा पुढें अमृतेश्वर ॥ गंधर्बसागर मनोहर ॥ पूजा करीगा 


G| दे म्हणावे॥२५॥ एकपाद विनायकासी ॥ पुढें पूजा भैरवासी ॥। संगमेश्वरा भरवसी ॥ पूजा करी |' 


१४ | गा ब्रह्मचारी ॥ २६ ॥ भूतनाथ सोमनाथ ॥ कालनाथ असे विख्यात । पूजा करा त्वरित ॥ 
१८ | कपदेश्वर ठिंगाची ॥ २७॥ नागेश्वर कामेश्‍वर॥ पुढें पूजी गणेश्वर || पूजा करी विश्वेश्वर ॥ चतुमुंख 


| पजन करावें॥३ ०॥ जावें तपोभूमीसी ॥ पूजा करी गा भक्तीसी ॥ रामेस्वर महाइषी॥ पूजी मग ४६७ 





कदेमेश्वर पूजाबा॥ १६॥ पुनर्दर्शन आम्हांसी। दे म्हणावें भक्तीसी।।मग निघावे वेगेंसी।नागनाथाचे på 
पूजत ॥। १७ ॥ पुढें पूजी चामुंडेसीं ॥ मोश्षेश्वरा परियेसीं ॥ वरुणेश्वर भक्तीसी ॥ पूजा करी गा 
बालका II १८॥ वौरभद्र पूजेसी ॥ जावोनी द्वितीय दुर्गेसी ॥ अचीवें विकटाक्षा देवीसी॥ पूजा 


भक्तीसी RL नरकाणेव तरावयासी ॥ पूजी भीमचंडीसी ॥ विनवावें तुम्ही त्यासी gadaa 






विनायक Ren पूजी देहली विनायकासी ॥ पूजी गणेश पोडशी उदंड गणेश पोडशी ॥ पूजा | 
करी मनोहर।॥ २९ ॥ SERAT महाथोर ॥ असे लिंग मनोहर JË एकादश रुद्र ॥ तयाचे Y 


























सोमनाथ ॥३ १॥ भरतेश्वर असे थोर।। लक्ष्मणेश्वर मनोहर ॥ पूजी मग शत्रुध्नेश्वर ॥ भूमिदेवी | भ 
अची मग॥३२॥नहुषेश्वर पूजोन I करी रामेश्वर ध्यान ॥ पुनदशेन दे म्हणोन ॥ विनवावें परियेसा | 
॥३३।। असंख्यात तीथे वरुण ।। तेथे करा तुम्ही नमन ॥ असंख्यात लिंग जाण॥ पूजा करावी 
भक्तीसी ॥३४॥ पुढें असे लिंग थोर ॥ नामे देव सिद्धेश्वर ॥ पूजा करी गा मनोहर ॥ पाशपाणि 
विनायक॥२५॥याची पूजा करोनी ॥ Platt नमोनी॥शस्यूकूपी स्नान करोनि।। कपिलोद्धारी 
स्नान करी।।३६।। वृषभ ध्वजा पूजोनी ॥ ज्बालानृसिंहातं वंदी चरणीं ॥ वरुणासंगमीं स्नान 
करोनी ॥ श्राद्धादि कर्म करावी ॥३७॥ संगमेश्‍वर पूजावा ॥ सवेविनायका बरवा ॥ पुढें पूजी å 
केशवा ॥ भावें करुनी त्रह्मचारी ॥३८॥ पूजा प्रल्हादेश्वरासी ॥ खान कपिलतीथोसी ॥ त्रिलोचने 
इवरासी ॥ पूजा करी गा भक्तीने ॥ ३९ ॥ पुढें असे महादेव ॥ पंचगंगातीर ठाब ॥ पूजा करी 

| भक्तिभावे ॥ तया बिंदुमाधवासी ॥४०॥ पूजी मंगळागोरी'सी॥ गभस्तीइवरा परियेसी ॥ वसिष्ठ 
वामदेवासी॥ पर्वेतेशवर पूजावा ॥४ १॥ महेश्वराचे पूजेसी gå सिद्धेबिनायकासी।|पूजा सप्त- 
वर्णेश्‍वरासी | सवगणेश पूजावा॥॥४२॥ मग जावें मणिकणिकेसी| स्नान करावें विवेकें।। विशवेशा ते 
स्मरोनी निर्के ॥ महादेवा पूजावा॥४३॥ मग जावें मुक्तिमेडपासी । नमन करावें विष्णूसी ॥ 
पूजा दंडपाणीसी ॥धुंडीराज अचांवा ॥ ४४॥ आनंद भेरव पूजोनी॥ आदित्यासीं नमोनी॥ पूजा 
करी गा भक्तीसी II मादोदि पंच विनायका ॥४ ५।। पूजा करी विश्वेशासी मोक्षलक्ष्मी विलासासी।। 
नमोनी देवा संभ्ुखेसी ॥ मंत्र म्हणावे येणें परी ॥ ४६ ॥ झोक ॥ जय विश्वेश विश्वात्मन्‌ ॥ ४ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectio, 


e Tee ता +. क्क स NN 














G ~ "आह 

भ्र z =n ger RE ET teg 9 9० न न्न må I 

प z — = SR कटा å क 
-e 


काशिनाथ जगत्पते ॥ त्वत्मसादान्महादेव कृता क्वेत्रप्रदक्षिणा ॥४७॥ अनेक जन्म पापानि कृतानि a 
मम शंकर ॥ गतानि पंचकोशात्मा gar लिंगप्रदक्षिणा | ४८॥ ऐसा मंत्र जपोन ॥ पुढें करावे || 
शिवध्यान॥ मुक्तिमंडपा येवोन ॥ आठा ठायीं वंदावें॥४९॥ प्रथम मुक्तिमंडपासी। नमन करावें 
परिथेसी ॥ बंदोनी स्वर्गमंडपासी ॥ जावें ऐइवर्थमंडपा।।५०॥ ज्ञानमंडपा नमोनी ॥ मोक्षलक्ष्मी 
विलासस्थानी || मुक्तिमंडपा बंदोनी॥ आंनंदभंडपा जावें तुबां॥५१॥पुढें वैराग्यमंडपासी ॥ तुवां 
जावें भक्तीसी ॥ येणेंपरी यात्रेसी ॥ करी गा बाळा ब्रह्मचारी ॥ ५९ आणीक एक प्रकार) सांगेन 
ऐक विचार ॥ नित्य यात्रा मनोहर ॥ ऐक बाळा गुरुदासा ॥ ५३ ॥ सचैल शुचि होऊनी ॥ चत्र- 
पुष्करणी स्नान करोनी ॥ देवपितर तपोंनी॥ ब्राह्मणपूजा करावी en मग निघावे तेथोनी ॥ 
दूपदादित्येश्वर पूजोनी ।॥ दंपत्येश्वर नमोनी ॥ श्रीविष्णूतें पृजावें॥ ५५।। मग नमावा दंडपाणि ॥ 
महेश्वरा पूजोनी॥ मग निघावें तेथोनी ॥ धुंडिराज अचिजे ।।५६॥ ज्ञानवापीत करी खान ॥ 
नंदीकेश्वर अचोन ॥ तारकेश्वर पूजोन ॥ पुढें जावें मग तुबां॥ ५७ ॥ महाकाळेश्वर देखा ॥ 
पूजा करी भावें एका ॥ दंडपाणि विनायका ॥ पूजा करी मनोहर ॥५८॥ मग यात्रा विश्वेश्‍वर॥ | . 
करी गा बालका मनोहर।।लिंग असें ओंकारेश्वर ॥ प्रतिपदेसी पृजावा॥५९॥मत्स्तोदरीतीथासी।॥ | 
खान करावे प्रतिपदेसी ।। त्रिलोचन महादेवासी ।। दोनी हिंगे असती जाण ॥६ ०॥ तेथें बीज 
तिजेसी ॥ जावें तुवां यात्रेसी ॥ यात्रा जाण चतुर्थीसी ॥ कांचीबांस लिंग जाण| ।६१॥ TET 
पंचमीसी ॥ चंद्रेश्वर पूजेसी ।। षष्टी जावें परियेसी ॥ ऐक शिष्या एकचित्ते ॥ ६२॥ सप्तमी ४६९ 








































केदारेश्वर ॥ अष्टमी लिंग धूमेश्वर ॥ विश्वेश्वर लिंग थोर ॥ नवमी यात्रा महापुण्य ॥ ६३ ॥ | भ 
कामेश्‍वर दशमीसी॥एकादशी विश्वेश्वरासी द्वादशी मणिकर्णिकेसी।।मार्णिकर्णिकेश्वर पूजावा॥६४॥ | 
त्रयोदशी म्रदोषेंसी ।। पूजा अवियुक्तेश्वरासी ॥ चतुदेशी विशेषी ॥ विश्वेश्वर पूजावा ॥६५॥ डू 
जे कोणी काशीबाशी ॥ असती नर परियेसी || त्यांनीं करावी यात्रा ऐशीं॥ नाहीं तरी विध्न | 
घडे ॥६६॥ शुक्कपक्ष येणें परी ॥ यात्रा करी मनोहरी ॥ कृष्णपक्ष आलियावरि ॥ यात्रा करा 
सांगेन ।। ६७ ॥ चतुदेशी धरोनी ॥ यात्रा करा प्रतिदिनी ॥ सांगेन ऐका विधानी ॥ एकचित्ते 
परियेसा॥ ६८ ॥ वरुणा नदींत करा स्नान ॥ करा शैलेश्वर दर्शन।। संगमेश्‍वर पूजोन॥ संगर्मी Å 
स्नान तये दिवशी ६९ ॥ खर्गतीथे स्नानेसी ॥ स्वर्गेश्वर पूजा हर्षी ॥ मंदाकिनी येरे दिवशीं ॥ | 
मध्यमेश्वर पूजावा O ०॥ मणिकर्णिकास्नानेसी ॥ पूजा इंशान्येश्‍वरासी॥ हिरण्यगर्भ परियेसी।। | G 
दोन्ही लिंगे पूजिजें ॥ ७१ ॥ स्नान धर्मकूपेसी ॥ करी पूजा गोपद्मेशवरासी ॥ पूजा करी तया |: 
दिवशीं ॥ एकाचित्ते परियेसा ॥ ७२ ॥ कपिलधारा तीथोसी ॥ स्नान करा भक्तीसी ॥ वृषभ- 
` '्वजलिंगासी सप्तमी दिवशीं पुजा पें।। ७३ ॥ उपशांतिकूपेसी ॥ स्नान करा भक्तीसी ॥ उप- 
शांतेश्वरासी ॥ पूजा करी तयादिनीं ॥ ७४॥ dage डोहांत ॥ स्नान करा शिव ध्यात ॥ 
ज्येष्ठरवरा त्वरित ॥ पूजावें तया दिनीं ॥ ७५ ।। चतुःसमुद्र कूपासी ॥ स्नान करा भावेंसी ॥ 
ससुद्ेश्‍वर हषी ॥ पूजा करी तया दिनीं ॥ ७६॥ देवापुढे कूप असे ॥ स्नान करावें संतोषे ॥ | 
TEST हर्षे पूजा करी तया दिनीं।। ७७ ॥ दंडखात तीर्थेसी ॥ स्नान करोनी देवासी ॥ ४७ 














CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


स tet å fe "स्य > जः न्न त्त्य == = आ ~ e i = उ mN | | 























RRRRRRRRRRRRRRR 4 74७ 


व्याध्रेशवर पूजेसी ॥ तुवां जावें तये दिनीं ॥ ७८ ॥ शौनकेइवर तीर्थेसी ॥ स्नान तुम्ही करा |भ 


हर्षी ॥ तीर्थे नामें लिंगासी ॥ पूजा करा मनोहर ॥ ७९॥ जुंबतीर्थ मनोहर ॥ स्नान करा 


शुभाचार ॥ पूजावा भावें जंबुकेश्वर ॥ चतुदेश लिंगे येणंपरी ॥ ८० ॥ शुक्लपक्ष FEN 


अष्टमी तिथी बिशेषीं ॥ पूजावें तुम्ही लिंगासी ॥ सांगेन ऐका महापुण्य ॥ ८१॥ मोक्षेश्वर | 
पवेतरवर ॥ वीरा पशुपतेश्वर ॥ गंगेश्वर नर्मदेश्वर ॥ पूजा करी मनोभावे ॥ ८२ ॥ भकतेश्वर 


गभस्तीइवरा ॥ मध्यमेश्वर असे थोर॥ तारकेश्वर नाम निर्धार no aat पूजावीं ॥ ८३ ॥ 


आणीक लिंगे एकादश ॥ नित्य यात्रा बिशेष ॥ लिंग असे अग्निधुवेश ॥ यात्रा तुम्ही करावी 


॥ ८४ ॥ दुसरा असे उषेशीञ्वर।। तिसरा नकुलेश्वर मनोहर। चौथा असे आपाढेश्वर ॥ भारत 
भूतेश्वर पंचम॥ ८५ ॥ लांगूलेश्‍वर करी पूजा ॥ करा त्रिपुरांत का ओजा ॥ मनःप्रकामेश्वर 


काजा ॥ तुम्ही जावें परियेसा॥ ८६ ॥ पीतेश्वर असे देखा ॥ मंदिलेश्वर ऐका ॥ तिळपर्णेशवर 


निका ॥ पूजा करी भावेंसी ॥ ८७ ॥ आतां शक्तियात्रेसी ॥ सांगेन ऐका विधीसी ॥ शुक्ृपक्ष 


तृतीयसी ॥ आठ यात्रा कराव्या ॥ ८८ ॥ गोग्रेक्षतीथ देखा ॥ स्नान करोनी ऐका ॥ पूजा | 
| मुख्य भाळनेत्रा ॥ भक्तिभावें करोनी ॥ ८९ ॥ जेष्ठवापींत स्नानेसी ॥ जेछागौरी पूजा | | 
हर्षी ॥ स्नान करा ज्ञानवापीसी ॥ शृंगारसो भाग्य गौरीपूजा ॥ ९० ॥ विज्ञाळगंगास्नानासी ॥ पूजा 


विश्ाळगोरीसी ॥ ललिताथ स्नानेसी॥ ललिता ती देवी पूजाबी ॥९१॥ स्नान पावन तीर्थेसी ॥ 


पूजा करा भवानीसी | बिंदुतीर्थ स्नानासी ॥ मंगढागौरी पूजावी ॥९२॥ पूजा इतुके शक्तीसी । गत 





थ्या 


knit E PA SEA ENN NR SNORE IN SR «2» क के RRR क त्मक, 
CC-0. In Public Domain.Kavi ru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection == 





> र च्या es — कः न CE नस 4 KE == å 


| I 
å 











RIFF ARMAS 








मग पूजिजे लक्ष्मीसी ॥ येणें विधी भक्तीसी ॥ यांत्रा करी मनोहर ॥९३॥ यात्रा तीर्थ चतुर्थीसी ॥ | 






पूजा सर्वगणेशासी || मोदक द्यावे गौरीपुत्रासी ॥ विन्न न करी तीथवासियाते ॥९४॥ मंगळ k; 
अथवा रविवारेसी यात्रा करा भेरवासी॥ षष्टी तिथी परियेसी॥ जावे तुम्हीं भनोहर।९५॥ 

रविवारीं संप्तमीसी ॥ यात्रा करावी देवासी ॥ नवमी अष्टमीं चंडीसी ॥ यात्रा तुम्ही करावी 
IREN safe ॥ करावी तुम्ही प्रतिदिवशीं ॥ विस्तार काशीखंडारी ॥ ऐक शिष्या 
ब्रह्मचारी ॥९७॥ ऐसी काशीविश्वेश्वर ॥ यात्रा करावी तुम्हीं परिकर ॥ आपुल्या नामीं 
सोमेश्वर ॥ लिंगप्रतिष्ठा करावी ॥९८॥ इतुके ्रह्मचारियासी॥ यात्रा सांगितली परियेसी ॥ 
आचरण करी येणें विधीसी || तुझी वासना पुरेल ॥९९॥ तुझे चित्तीं असे गुरु ॥ प्रसन्न होईल 
शैंकरु ॥ मनीं भरी गा rate ॥ गुरुस्मरण करी निरंतर ॥१००॥ इतुके सांगोनि तापसी॥ 
अद्य झाला परियेसी ॥ ब्रह्मचारी म्हणे हषी ॥ हाचि माझा गुरु सत्य ॥१॥ अथवा होईल 
इश्वर ॥ मग कृपाळ झाला सत्वर ॥ कार्य साधेल निधोर ॥ म्हणोनि मनीं धरियेले ॥२॥ न 
आराधितां आपोआप॥ भेटले माते मायबाप गुरुभक्तीनें अमूप॥ सकळाभीष्टं पाविजे।।३॥समस्त 
देवांची ऐशी स्थिति ॥ दिल्याबांचून न देती॥ ईश्वर भोळा चक्रवर्ती ॥ गुरुप्रसादें भेटला Nell 
यज्ञदान तप सायास ॥ कांहीं न करितां बहुवस ॥ भेटला मज विशेष॥ गुरुकृपेंकरोनियां UA) 8) 
एसे गुरुस्मरण करीत ॥ ब्रह्मचारी जाय त्वरित ॥ विधिपूर्वक आचरत ॥ यात्रा केली भक्तीने | | 
HEN यात्रा करितां भक्तीसी ॥ प्रसन्न झाला व्योभकेशी।। निजस्वरूपे संधुखेसी ॥ उभा राहिला ४७२ 


CC-0. In ER, Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection कः 


=== 


~ SN STE ह Ss 
> कात 
> ६2 
= 








tm sk S å F $ G hp उठ Sg है | 
tere क आता ~ oe - EE न क ट = ७७०. क 
ह Ẹ FF å : å - Em TE 

i an ž % z nae 





शंकर ॥७॥ प्रसन्न होवोनि शंकर ॥ म्हणे दिधला माग वर ॥ संतोषोनि त्वशकुमार ॥ निवे- |भ 
faat झाला वृत्तांत ॥८॥ å å मागितले ge I आणीक त्याते कन्याकुमार ॥ सांगतां झाला | 


Q 


विस्तारें ॥ शंकराजबळी देखा ॥९॥ संतोषोनी इश्वर ॥ देता झाठा अखिल वर | म्हणे बाळा 

माझ्या कुमारा || सकल विद्याकुशल होसी ॥११ ०॥ तुवां केली गुरुभक्ति ॥ तेणें झाला आपणा 
तृप्ती ॥ अखिल विद्या तुज होती ॥ विश्वकमी तूंचि होसी ॥११॥ चतुर्विध पुरुषार्थ ॥ लाधला 
तुज परमार्थ ॥ सृष्टी रचावया समर्थ ॥ होसी जाण त्वष्टापुत्रा ॥१२॥ ऐसा चर लाधोन ॥ 
त्वष्टा sende ॥ केलें लिंगस्थान ॥ आपुले नामीं परियेसा ॥१३॥ मग निघाला तेथोनी ॥ 
केली आयती तत्थणी॥ प्रसन्न होतां शलपाणि।।काय नोहे तयासी॥। १४॥जे जे मागितले श्री]ुरुवरें।। 
सकळ वस्तु केल्या चतुरें॥ घेवोनियां सत्वरे।। आला श्रीगुरुसंमुख NNN सकळ वस्तु देऊनि ॥ 
लागतसें श्रीगुरुचरणी ॥ अनुक्रमे शुरुरमणी ॥ पुत्र कन्येसी ÅRS ॥१६॥ उल्हास झाला 
श्रीगुरुसी ॥ आछिंगीतसे महाहर्षी ॥ शिष्यताता ज्ञानराशी N तुष्टलो तुझे भक्तीने ॥१७॥ सकळ 
विद्याङुशल होसी Us नांदसी ॥ त्रैमूती तुझिया वंशीं ॥ होतील एक शिष्योत्तम ॥१८॥ 
घर केलें तुवां आम्हांसी ॥ आणिक वस्तु विचित्रेसी ॥ चिरंजीव तूंचि होसी ॥ आचंद्राके तुझे 
नाम ॥१९॥ स्वग मृत्यु पाताळासी ॥ पसरवी तुझे चातुयीसी ॥ रचिसी तूचि सृष्टीसी ॥ चौदा 
चौसष्ट तूंचि ज्ञाता ॥१२०॥ तुझे वश होतील अष्टसिद्धि ॥ होतील जाण नवविधि ॥ चिंता कष्ट | 
न होती कधी ॥ म्हणोनी बर देतसे ॥२१॥ ऐसा वर लाधोनी॥ गेला शिष्य महाज्ञानी ॥ येणे ४७३ 


6 











जज 474 

















| 
| 
| 
| 





| ५ | परी विस्तारोनी ॥ सांगे ईश्वर पार्वतीसी ॥।२२॥ इश्वर म्हणे गिरिजेसी ॥ गुरुभक्ती आहे ऐसी ॥ 


एक भाव असे ज्यासीं॥ सकळाभीष्टें पावतीं ॥२३॥ भवरूप हा सागर ॥ उतरावया पैलपार ॥ 
समर्थ असे एक गुरुवर ॥ त्रेमूतीचा अवतार N २४॥ याकारणे त्रेमूर्ती ॥ शुरुचरणीं भजती ॥ 
Faard बोलती ॥ गुरुवीण सिद्धि नाहीं ॥ २५ ॥ शोक ॥ यस्य देवे परा भक्तियंथा देवें तथा 
JÀ ॥ तस्येते कथिता हाथो: प्रकाशन्ते महात्मना॥ २६॥ ऐसें ईश्वर पार्वतीसी ॥ सांगता 
झाला विस्तारेंसी॥ म्हणोनि श्रीगुरु प्रीतीसी॥निरोपिलें द्विजाते॥२७॥। इतुकं होतां रजनीसी ॥ 
उदय झाला दिनकरासी ॥ चिंता अंधकारासी ॥ गुरुकृपा ज्योति जाण ॥ २८ ॥ संतोषोनीं 
द्विजवर ॥ करितां झाला नमस्कार ॥ ऐसी बुद्धी देणार ।। तूंचि स्वामी कृपानिधि।। २९ ॥ नमन 
करी श्रीगुरुसी ॥ विनवीतसे भावेसी॥ स्वामी कथा निरोपिलीसी । अपूव माते वाटलें ॥१३०॥ 
काशीयात्राविधान॥ निरोपिलें मज विस्तारोन॥ तया वेळीं होतों आपण ॥ तुम्हांसहित तेथेंचि 
॥ ३१ ॥ पाहिलें आपण दृष्टांती ॥ स्वामीं काशीपुरीं असती ॥ जागृति किंवा सुपुसि॥ न कळे 
मातें स्वामियां ॥३२॥ म्हणोनि विप्र तये वेळीं ॥ वंदी श्रीशुरुचरणकमळीं॥ विनवीतसे करुणा- 
बहाळीं ॥ भक्ति भावेक्रोनियां ।। ३३॥ जयजया परमपुरुषा ॥। परात्परा परमहंसा ॥ भक्तजन- 


मानसहंसा ॥ श्रीनृसिंहसरस्वती ॥३४॥ ऐसे तया अवसरी॥ gås तुझा स्तोत्र करी ।। सांगेन 
तुज अवधारी ॥ एकचित्ते करूनियां ॥ ३५ ॥ शलोक || आदौ ब्रह्म त्वमेकमेवजगता वेदात्ममूर्ति | 


विभो ॥ पश्चात क्षोणितले विनाशि ।। दितिजे कृत्वावतारं प्रभो ॥ हत्वा देत्यमनकधमचरिततं 








४७४ o 














RA Jan, | 





Nn नल ss SM = 


हरणं ज्ञानप्रदीपोज्ञ्वलं ॥ वंदेहं नरकेसरी सरस्वती श्रीपादयुग्मांबुजम्‌ ॥३७॥ ध्यातस्त्वं हरिमने- 
कया तिगुरवो जाताग्रजन्मं बिभो ।। हेतुःसवेविदोजनाय हरणं ज्योतिःस्वरूपं जगत्‌॥ चातुर्थाश्रम- 
स्थापितं क्षितितले पातुः सदा सेव्ययं॥ वंदेऽहं नरकेसरी सरस्वती श्रीपादयुग्मांबुजम्‌॥ २८॥ 
चरितं चित्रमनंतकीतिमलंतुल परिभूतभूमंडले ॥ मूकं वाकय दिवांधकस्य नयनं वंध्यां I gå 
ददत्‌ ॥ सौभाग्यं विधवां च दायकश्रियं दत्वा च भक्तं जनं ॥ वंदेऽहं नरकेसरी सरस्वती श्रीपाद 
युग्मांबुजम्‌ ॥३९॥ दुरितं घोरदरिद्रदावतिमिरं हरणं जगज्ज्योतिषं ॥ सुरधेनुं सुरपादपूजितजनं 
करुणाब्धि भक्तातिहा। नरसिंहंद्रसरस्वतीइवराविभो शरणागतं रक्षकं वदे ऽहं नरकेसरी सरस्वती 
श्रीपादयुग्मांबुजम्‌॥ १४० ॥ शुरुमूर्तिचरणारविंदयुगुलं स्मरणं कृतं नित्यसीं चरितं कषेत्रमननेक- 
dans सरिदादिभागीरथी ॥ तुरगाधिमेधसहस्रगोविदुजनाः सम्यक्‌ ददंस्तत्फलं।। वंदेऽहं 


नरकेसरी सरखती श्रीपादयुग्मांबुजम्‌ ॥ ४१ ॥ नो शक्यं तव नाम मंगल स्तवं वेदागमागोचरं 


पादद्रंहृदयाव्जमंतर निधाय त्वां भूमिपं ॥ भूयो भूयः स्मरन्नमाभि मनसा aent पाहि मां ॥ 
वंदेऽहं नरकेसरी सरस्वती श्रीपादयुग्मांबुजम्‌ ॥ ४२ ॥ भक्तानां an सवेजगता दीक्षां 
ददन्योगिनां सुक्षेत्रं पुरगाणगाभिस्थित प्रभो दत्वा चतुष्कामदं ॥ स्तुत्वा भक्तिसरस्वतीशुरुपदं 
जित्वा्दोषादिकं ॥ वंदेऽहं नरकेसरी सरस्वती श्रीपादयुग्मांबुजम्‌।४३॥ एवं श्रीगुरुनाथमष्टमिदं 











z 0 त ल पसः “२-23 9 8 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectio === 


| भूत्बात्मजोत्रेगेहे ॥ वंदेऽहं नरकेसरी सरस्वती श्रीपादयुग्मांबुजम्‌ ॥ ३६॥ भूदेवाखिलमानुषं | म 
| विदुजना बाधायमानं करिं ॥ वेदादुष्यमनेकवर्णमनुजा मेदादिभूतोन्नतिं॥ छत्ता5धर्मतमांधकार- 


ऱ्या 


४७५ 











RRIRRIRRRIRRRRR 4 WA जय. 


स्तोत्रं पठेननित्यशस्तेजोवर्षबलो तिश्रियकरमानंदवर्धनं ag: ॥पुत्रापत्यमनैकसंपदलवभं दीर्घायुरा- |" 
रोग्यतां ॥ वंदेऽहं नरकेसरी सरस्वती श्रीपादयुग्मांबुजम्‌॥ ४४ ॥ येणें परी स्तोत्र करीत ॥ | 


मागुती करी दंडवत॥ सद्गदित कंठ होत ॥ रोमांच अंगीं उठियेले ॥ ४५ ॥ म्हणे तरैमूतींचा 
अवतारू ॥ तूंचि देवा जगद्शुरु॥ आम्हां दिसतोसी नरु॥ कृपानिधि स्वामिया ।।४६॥ मज 
दाखविला परमार्थे ॥ लाधले चारी पुरुषार्थ ॥ तूंचि सत्य विश्वनाथ ॥ काशीपूर तुजपाशी ।४७॥ 
ऐसें परी श्रीगुरूसी ॥ विनवीतसे परियेसी ॥ संतोपोनी senest ॥ निरोप देती तये ådtueen 
श्रीगुरु म्हणती द्विजासी॥ दाखविली तुज काशी ॥ पुढें तुझ्या वंशीं एकविसासी॥ यात्रा फळ तया 
असे ॥ ४९॥ तूंचि अमुचा निज भक्त ॥ दाखविला तुज दृष्टांत ॥ आम्हांपाशीं सेवा करीत ॥ 


राहे भक्ता म्हणती तया॥१५०॥ जरी रहासी आम्हांपासी ॥ तरी त्वां न वोदिजे म्लेंच्छासी ॥ | 


आणोनियां ख्रीपुत्रांसी॥ भेटी करी आम्हांतें ॥५१॥ निरोप देऊनी द्विजासी॥ गेले गुरु मठासी॥ 


आनंद झाला मानसीं | श्रीगुरुदशेनीं भक्तजना AR नामधारक renten लागे सिद्धाचिया | 


चरणा ॥ विनवीतसे कर जोइनि जाणा ॥ भक्तिभावे करोनिया॥५३॥ मागे कथानक निरोपिलें॥ 
सायंदेव शिष्य भले ॥ श्रीगुरुंनी त्याते निरोपिलें। कलत्र आणी म्हणत॥५४॥पुढ़ें तया काथ झालें । 


विस्तारोनी सांगा बहिलें ॥ पाहिजे आतां अलुग्रहिलें ॥ म्हणोनि चरणीं लागला ॥ ५५ ॥ 
संतोषोनि सिद्धभुनी ॥ सांगतसे विस्तारोनी ॥ सायंदेव महाज्ञानी ॥ गेला श्रीगुरुनिरोपें॥।५६॥ 9 | 


AALA 






जाऊनी आपुले ख्रियेसी॥सांगता झाला gardtnsnast गुरु परियेसी ॥असे गाणगापुरांत॥५७॥ ver 


का rir FEE å En -aa 8 मज न ज्वाला क ==, sen > er Å > क 
ध ree 


| 


g 


| 
| 
| 





AN: 


आम्ही जावे भेटीसी ।॥ समस्त कन्या पुत्रासी ॥ म्हणोनि निघाला वेगेसी ॥ महानंदे करो- 
नियां॥ ५८ ॥ पावला गाणगापुरासी। भेटी जाहली श्रीगुरूसी ॥ नमन करी भक्तीसी ॥ 
साष्टांगी तये वेळीं ॥ ५९ ॥ कर जोडोनि तये वेळीं ॥ स्तोत्र करीत वेळोवेळीं ॥ ॐ नमोजी 
चंद्रमोळी ॥ त्रेमूती तूंचि होसी ॥ १६० ॥ तूं त्रमूर्तीचा अवतार ॥ अज्ञानदृष्टी दिसती नर ॥ 
वणावया न दिसे पार ॥ तुझी महिमा स्वामियां ॥ ६१ ॥ तुझी महिमा वणांवयासी ॥ शक्ति 
केची आम्हांसी ॥ आदिपुरुष भेटलासी ।। कृपानिधि स्वामिया ॥६२॥ जैसा चंद्र चकोरासी॥ 
उदय होता संतोष त्यासी ॥ तेसा आनंद आम्हांसी ॥ तुझे चरण लक्षितां ॥ ६३॥ पूवेजन्मीं 
पापराशी ॥ केल्या होत्या बहुवसी ॥ श्रीगुरूचे दशनेसी gåte झालों म्हणतसे ॥६४॥ जेसे 
चिंतामणिस्प्शी ॥ हेमत्व लोहासी ॥ मृत्तिका पडतां जंबूनदासी ॥ उत्तम सुवर्ण होतसे॥६५॥ 
जातां मानससरोवरासी I हंसत्व येई बायसामी ॥ तैसें तुझें बशेनेसी ॥ पुनीत झालों स्वामिया 
॥६६।। शलोक ॥ गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा ॥ पापं तापं च दैन्यं च गुरुहैरति दशनात्‌ 
॥ १॥ रीका ॥ गंगा खानाने पापें नाशी ॥ ताप निवारी देखा शशी ॥ कल्पवृक्षच्छायेसी ॥ 
कल्पिलें फळ पाविजे ॥ ६७ ॥ एकेकाचे एकेक गणं ॥ असतीं ऐसीं हीं लक्षणें ॥ दर्शन होतां 
श्रीयुरूचरण ॥ तिन्ही फळें पाविजे ॥ ६८ ॥ पापे हरती तात्काळीं ॥ पापचिता जाती सकळी ॥ 
देन्यकानन समूळ जाळी ॥ श्रीयुरुचरणद्शनें ।६९॥ चतुविध पुरुषार्थ ॥ देता होय गुरुनाथ ॥ 


ऐसा बोले वेद्सिद्धांत ॥ तोचि आम्ही देखिला ॥१७०॥ म्हणोनिया आनंदेसी ॥ गायन करी ve 











"त्त्व क क 25 27 E S 


क्र 





(९-0. In Public Domain.Kavikulg as Sanskrit Univers CO क on o === ep 7 


9 


; 
| 
; 




































संतोषी I अनेक रागें परियेसीं ॥ कनोटकभाषे करोनी ।।७१॥ राग श्रीराग। कंडेनिंदु भक्त- 
जनरा ॥ भाग्यनिधिय भूमंडलोळगे नारसिंहसरस्वतीया ॥७२॥ कंडेनिंदु उंडेनिंदु वारिजदळ॥ 
पादवाराजाकमळांदंतष्यानिसी॥।७३॥ सुखसुवाजनारूगळा॥ भोरगंलान्नेकामिफळफळा॥ नित्य 
सकळाइवा धीनारसिंह सरस्वतीवरानना ॥७४।। वाक्यकरुणानेनसुवा II जगदोळदंडकमंडल- 
घराशी ॥ सशुणनंनीशीसुजनरिगे I वगादुनीवासश्रीगुर्यतिवरांन ॥७५॥ RA गाणगापुरः 
डोलकेलाशीहरी। दासिसोनु नादयाकरुणादली।। वरावी तुंनशुनाहोरावनुअनुविना॥ नारसिंह 
सरस्वतीगुरुचरणवन्न ॥७६॥ राजगखंडीनेनमा इंदु कंडेतेनमा ॥ मंडलदोलगे यतिकुलराव 
चंद्रमन्ना |७७॥ तत्त्वबोधाया उपनिषदतस्त्रचरित ॥ नाव्यक्त वादपरत्रह्ममूर्तीयनायना ॥ शेष- 
शयनापरवेशकायना।लेशकृपयनीवनेव भवासोपालकाना।। ७ ८।। गंधपरिमळादिशोभितानंदासरसा 
छंदालयोगेगोपीवंदवछ भना।।७९|।करीनीययानांपापगुरु।न वरसगु सायज्ीं।। नारसिह सर स्व त्य न्ना 
नादपुरुसवादना।। १८ ०॥ यापरी स्तोत्रे श्रीगुरूसी ॥ स्तुती केली बहुवसीं।। संतोषोनी महाहषी। 
आइवासिताती तये वेळी।८१॥।प्रेम भावें समस्तांसी।बैसा म्हणती समीपेसी।।जिसा लोभ मायेसी॥ 
बालकावरी परियेसा ॥८२॥ आज्ञा घेऊनि सहज ॥ गेला तुमचा पूवेज ॥ सकळपुत्रासहित 
द्विज ॥ आला श्रीगुरुदशना ॥८३॥ भाद्रपद चतुर्दशीसी ॥ शुक्कपक्ष परियेसी ॥ आला 
शिष्य भेटीसी॥ एकभावे करोनिया een येती शिष्य लोटांगणीं॥ एक भावें तनुमनी ॥ येऊनि 


EE Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Rapisk Colles 





लागती चरणीं॥ सद्गदित कंठ झाला।।८५॥। स्तोत्र करिती तिन्ही काळीं कर जोडोनि तये ४७८ 











a a I Se S =~ —— te ‘Se sei < EE N नी 








काय सांगूं तये दिनी ॥ केसी कृपा अंतःकरणी ॥ तया श्रीगुरुयतीची।८८॥आपुले पुत्रकलत्रेसी । 






पुत्रकलत्रेसी॥ द्विज[सांगे मनोहषी।। सविस्तारी परियेसी ॥ o पुत्रकरुत्रेसहित नमोन॥ सांगे 
क्षेमसमाधान ॥ होते पुत्र चोघेजण॥ चरणावरी घातले ।।९१॥ ज्येष्ठ सुत नागनाथ ॥ तयावरी 
कृपा बहुत ॥ कृपानिधी गुरुनाथ I माथां हस्त ठेविता ॥ ९२ ॥ श्रीगुरु म्हणती द्विजासी ॥ तुझ्या 
ज्येष्ठ सुतासी ॥ आयुष्य पूर्ण असे त्यासी ॥ संतती बहु याची वाढेल।९३॥।हाच भक्त आम्हांसी । 
असेल श्रिया युक्तेसी।।तुबां आतां म्लेंच्छासी॥ सेवा न करावी म्हणतसे ॥९४।। आणीक तूंते असे 
नारी ॥ पुत्र होती तिसी चारी ॥ नांदतील श्रेयस्करी ॥ तुवां सुखें असावे ॥ ९५ ॥ जया दिवशीं 
म्लेच्छासी॥ तुवां जावोनी वंदिसी॥ हानी असे जिवासी॥।म्हणोनि सांगती तये वेळीं ॥९६॥ तुझा 
असेल वडील सुत।।तोचीं आमुचा निजभक्त॥ त्याची कीती वाढेल बहुत।।म्हणती श्रीगुरु तये वेळीं 
॥ ९७ ॥ मग म्हणती द्विजासी॥ जावें त्वरित संगमासी ॥ स्नान करोनी त्वरिते॥ यावें म्हणता 
तये वेळी ॥९८॥ ग्रामलोक तया दिवशीं॥ पूजा करिती अनंतासी ॥ येऊनियां श्रीगुरुसी ॥ पूजा | 
करिती परियेसी ॥९९॥ पृत्रमित्रकरत्रेसी॥ गेले स्नान! संगमासी॥ विधिपूवक अश्वत्थासी ॥ 
पूजोनि आला मठातें | २०० ॥ श्रीगुरु म्हणती द्विजासी ॥ आजि ब्रत चतुर्दशी ॥ पूजा करी ४७९ 



















वेळीं ॥ उंशनमोजी चंद्रमौळी ॥ त्रैमूती तूंचि होसी ।।८६॥ त्रेमूर्तीचा अवतारु॥ झालासी तूं |म| | 
जगदगुरु II येरा दिसतोसी नरु॥ न कळे पार तुझा स्वामिया |८७॥ सिद्ध म्हणे नामकरणी ॥ |" 


जैसा लोभ परियेसी ॥। तैसा तुमचे पूर्वजासी ॥ प्रेम भावें पूसताती ॥८९॥ शृहवातो सुरसी॥ क्षेम |. 

















अनंतासी ॥ समस्त द्विज मिळोनि ॥ १ ॥ ऐसें म्हणतां द्रिजवरु करितां होय नमस्कारु॥ 
आमुचा अनंत तूंचि गुरु ॥ व्रतसेवा तुमचे चरणा ।॥ २॥ तये वेळीं श्रीगुरु ॥ सांगता झाला 
विस्तार ॥ कोडिण्य महाऋषीश्वरु ॥ केलें व्रत प्रख्यात ॥ ३ ॥ ऐसें म्हणतां द्विजवरु ॥ 
करीत होय नमस्कारु ॥ केसं ब्रत आचरावे साचारु ॥ पूर्वी कोणीं केलें असे ॥४॥ ऐसें ब्रत 
प्रख्यात ॥ व्रतदेवत अनंत ॥ जेणें होय माझें हित ॥ कथामृत निरोपिजे । ५ ॥ येणें पुण्य 
काय झालं ॥ काय लाभतसे रोकडे ॥ ऐसें मनींचे सांकडे ॥ Herd माझें स्वामिया ।। ६ ॥ 
ऐसे विनवितसे द्विज aa ॥ संतोषोनी शुरुदातार सांगते झालें व्रताचार ॥ सिद्ध म्हणे 
नामधारका ॥ ७॥ म्हणोनि सरस्वती गंगाधर ॥ सांग गुरुचरित्र विस्तार ॥ ऐकतां 
भवसागर पैलपार ॥ पाववी श्रीगुरु "| ८ ॥ इति श्रीगुरुचरित्रामृत ॥ काशीयात्रा समस्त 
करीत ॥ श्रोते ऐकती आनंदित ॥ तेणें सफळ जन्म होय ।। ९ ॥ इति श्रीगुरुचरित्रासृत ॥ | 

गतसे नामधारका विख्यात । जर्ण होय मोक्ष प्राप्त ॥ द्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्याय ॥ २१० ॥ 
इति श्रीशुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपार्याने काशीक्षेत्रमहिमावणेनं नाम 
द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ओव्या || २१० ॥ 


॥ श्रीशुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु । 


EEE YA ह्य 








व EE नय EEE EE SE E 








> | amana | | ne | 

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीगुरु म्हणती द्विजासी ॥ या अनंतत्रतासी ॥ भक्तिपूर्वक निश्चयेंसी ॥ | द 
पूर्वी बहुतीं आराधिलें ॥ १ ॥ युधिष्ठिर पंडुसुत ॥ तयाने आचरिलें हें ब्रत ॥ राज्य लाघले [३ 
त्वरित ॥ ऐसें ब्रत हें उत्तम ।। २ ॥ ऐसें म्हणतां द्विजवर ॥ करिता झाला नमस्कार ॥ पूर्वीचा |a 
राजा पंडुकुमार ॥ आणीक राजें केवीं केलें ॥ ३ ॥ श्रीगुरु म्हणती द्विजासी ॥ होतें राज्य 
पांडवासी ॥ द्यूतकर्भ कौरवासी ॥ करूनि राज्य ss ॥ ४ ॥ मग निघाले वनांतरा ॥ ७७ 
कष्टत होते वर्षे बारा ॥ ऐसें तया युधिष्ठिरा । राज्य त्यजिलें परियेसा ॥ ५ ॥ तया घोर 
अरण्यांत ॥ युधिष्ठिर बंधुसहित ॥ असे चिंताव्याकुळींत ॥ सदा ध्याय श्रीहरीसी ॥ ६॥ समस्त 
राज्य सांडूनी ।। वास केला तिही वनीं॥ कौरव कपट करोनी ॥ नानापरी विध्नें करिती ॥ ७ ॥ 
सत्त्व यांचे टाळावयासी॥ पाठविलें दुर्वसासी॥ त्यांसी सहास हृषीकेशी || राखितसे सवदा ॥८॥ 
नानातीर्थे नानाव्रतें ॥ आचरलें तेथें बहुत ॥ कष्टत होते वनीं ते ॥ निर्वाणरूप होवोनियां ॥९॥ 
भक्तवत्सल नारायण ॥ तयांचे कष्ट पाहून ॥ आला तेथें ठाकोन ॥ जेथें होते पंडुकुमार।। १ ०॥।कृष्ण 

येतां देखोनी ॥ धमे जाय लोटांगणी ॥ दंडग्रमाण करूनी ॥ वंदितसे तये वेळीं ॥१ १) केश आपुले 
मोकळी | झाडी कृष्ण चरणधूळी | सर्वोस्पकार पूजी तये वेळीं । करितसे विनर्येसी ।१२॥ अध्येपाद्य 
देवोनी॥गंघाक्षता लावूनी॥जीं कां फुलें होतीं रानीं।त्याहीं पूजा करितसे।? ३।पूजोनियां भक्तीसी । 
विनतसे परियेसीं।। जयजयाजी हृषीकेशी ॥ भक्तवत्सला कृष्णनाथा ISSN जयजयाजी अनंत 

A नारायणा ॥ भवसागरोद्धरणा ॥ कृपाछवा लक्ष्मीरमणा ॥ क्षीराब्धिवासा वासुदेवा ॥१५॥ पर- ४८९ 
३१ 





























मात्मा परंज्योती । (चे करिसी उप्तत्तीस्थिति।। लय करविसी तूंचि अंतीं ॥ त्रैमूर्ती तूंचि देवा।१६। 3 
विश्‍वाचा जिव्ह्वाळा॥ होऊनि रक्षिसी सकळां ॥। वास तुझा aa स्थळां॥ अणुरेणु ठणकाष्ठी॥ १७॥ | 
नमन तुझे चरणासी ॥ त्रिगुणात्मक हृषीकेशी ॥ रजोगु सृष्टीसी ॥ तुवां रचियेलें संयोगें।१८॥ | 
दृष्टांचा निग्रह करणें॥ साधुजना संरक्षणें॥ ऐसें सामथ्ये वेदपुराणें॥ बोलतातीं प्रसिद्ध ।।१९॥ |. 
फेडावया भूमिभार ॥ घेतला तुवां अवतार ॥ जड झाला युधिष्ठिर ॥ तरी कां तुवां ठेविला n 
॥२०॥ आपुले प्राण आम्हांसी ॥ म्हणवूनि जगीं वानिसी ॥ पाठवूनि अरण्यासी ॥ कष्टविले || 
नानापरी ।।२१।। तुझी कृपा होय जयासी ॥ तयासी तूं रक्षिसी ॥ उपेक्षूनि आम्हांसी ॥ अरण्यांत 
¢ कां ठेविलें ॥२२॥ तुजवांचोनी आम्ही हृषीकेशी ॥ दुःख सांगावें कवणापाशीं ॥ जरी आम्हां 

उपेक्षिसी ॥ काय कांक्षा जीवाते॥ २३ ॥ इतुकीयावरी भीमसेन ॥। येऊनि धरी कृष्णचरण | | 
Va] उपेक्षावया काय कारण ॥ कृपा करोनी सांगा म्हणे ॥२४॥ धनंजय तये वेळीं ॥ बंद्तिसे चरण- 
कमळीं ॥ विनवितसे करुणाबहाळीं ॥ कृपाळ वा मुरारी ॥ २५ ॥ तुझे क्ृपाइष्टीसी ॥ होतों 
आम्हीं अरण्यावासी ॥ घडले कष्ट सायासी ॥ उबगलो स्वामी बहुत॥२६॥ आतां आमुचे कष्ट ç 
हरण ॥ पांडवांचा तूंचि प्राण ॥ ब्रीद राखें नारायणा ॥ म्हणतसे तये वेळीं ॥२७॥ माद्रीदेवाचे G 
| कुमार ॥ करोनियां नमस्कार ॥ द्रौपदी येऊनि सत्वर।। पाय बंदी तये वेळीं ॥ २८॥ Å आमुचा 
3 केवारी ॥ आम्हीं असो अरप्यघोरीं ॥ आय्ुचा बंधु राज्य करी ॥ काय उपयोग आम्हांसी॥२९॥ ४ 
| | तुजसारखें छत्र असतां ॥ आम्हां कष्ट अपरिमिता ॥ कबणें प्रकारें स्वस्थचित्तता ॥ राज्यप्राप्ती ४८२ 








आ र ios P. KM Pr 
[ROS REE un 


$ 





8] आम्हांसी ॥३०॥ असा उपाय आम्हांसी ॥ सांगा स्वामी हृषीकेशी ॥ ऐसे म्हणतां कृष्णासी ॥ [भ 
कृपा उपजे मनांत ॥३१॥ कृष्ण म्हणे पंडुसुता ॥ सांगेन तुम्हां एक aar तात्काळिक तुम्हां |" 
प्रसन्नता ॥ राज्य होईल जाण पे ॥३२॥ त्रतांमध्ये उत्तम बरत ॥ आनंद नाम विख्यात ॥ आच- 
रावें तुम्हीं त्वरित ॥ राज्य तुम्हां होईल ॥३३॥ आतां सांगेन तुम्हांसी ॥ अनंद कवणा म्हणसी) pe 
सर्वाठायीं आपण वासी ॥ अनंतनाम आम्हां असे ॥ ३४ ॥ कळा काष्ठा मुइ आपण ॥ दिन 
रात्रीं शरीर जाण ॥ पक्ष मास वर्ष आपण ॥ युग कल्प आदि करोनी ॥ ३५ ॥ अवतरलो मी ४ 
| नारायणी।भूभार उतरावया लागोन॥ दानव दुष्ट निर्दाळोन॥जन्मठें वासुदेवङुळीं ।३६।अन॑त मीच 
| | | जाणसी॥ संशय न घरी गा मानसीं ॥ त्रैमूती अवतरली सर्वासी ।। बरह्मा विष्णु महेश्वर ॥३७॥ 
आपण सर्यशशी देखा ॥ चतुर्दश भुवने मी ऐका॥ अष्टवस्‌ आहेत निका ॥ द्वादशार्क आपणचि 
॥३८॥ रुद्र असती एकादश ॥ सप्त समुद्र परियेसा ॥ ऋषी सप्त विश्षेष॥पवतीदिक आपणचि।३९। 
जितुके वृक्ष आहेति क्षिती। आकाशीं नक्षत्र दिसती।दशदिशा आहेत ख्याती ॥ भूमि आपण म्हणे 
देखा।।४०॥ असती सप्त पाताळ॥ थुर्भूवादि लोक सकळ।। अणु रेणु तृण काष्ठ सकळ॥ विश्वात्मा 
आपणचि॥४१।। न धरी संशय युधिष्ठिरा ॥ अनंत म्हणिजे मी निर्धारा॥ विधिपूर्वक पूजा करा॥। 
व्रत तुम्हांसी बरवें असे ॥४२॥ विनवी युधिष्टिर कर जोडोनी ॥ स्वामी सांगा विस्तारोनी ब्रत 
करावें कवणे विधीनीं ॥। कवण दान कवण पुजा ॥४३॥ करावें ब्रत कवणे दिवशीं ॥ विस्तारोनी Y 
सांग आम्हांसी ॥ निरोपादें वेगेसी ॥ पूर्वी कवर्णे आचरिरे॥४४॥ कृष्ण म्हणे युधिष्ठिरासी ॥ ४८३ 








4 5:45 SE य EREN 


ND à ल्क, RE si kje 
~- EEE म retse = CC-0. In Public Dor un: Kavikuleu Kalidas Sanskrit University Ramtek í Collection 











| Saai LEE FME FREE Sc ns आळ 22%“ os I ODI 















I तुवा पुसलें आम्हांसी॥शुक्लपक्ष भाद्रपद मासीं॥ चतुर्दशी परियेसीं ।४५। ammet आनंतासी॥ | म 
त्वरित राज्य पावसी ॥ पूर्वी कोणी केलें म्हणसी ॥ सांगेन ऐका तत्पर ॥ ४६ ॥ असे पूर्वी | 
ऋतयुगेसी।।सुमंतु नामा विप्र परियेसी। उत्पन्न झाला वसिष्ठ गोत्रासी। भूगुकन्या दीक्षानामें।।४७॥ A 
तेचि झाली सुमंतृची भायो॥ पतित्रता औदायो।।कन्या तिसी झाली सुतनया॥ नाम तिचें सुशीला |a 
॥४८॥ सुशीला कन्या सुमंतुघरीं॥| नित्य भक्ती सदाचारी॥ करीतसे विचित्र परी॥ सवे मंगळ स्वरूपे 
॥ ४९ ॥ गृहशोभा करी बहुत ॥ नाना पत्रे तोरणें करीत ॥ पंचव चूर्णयुक्त॥ रंगमाळिका सहित ४ 
देखा ॥ ५० ॥ स्वस्तिकादि शंखपद्य ॥ चक्रगदादि उत्तम ॥ नमस्कारादि मनोधभ॥ देवताचेन ५; 





pa ७७ NN 


I 
& 
R 
न्न 

y सोपस्कारी ॥५१॥ वतेतां ऐसें एके दिवशीं ॥ विचित्र घडलें दैववशी ॥ सुमंतुपत्नी पंचस्वासी ॥ 

G पावती झाली तथे वेळीं ॥ ५२ ॥ सुमंतूसी भार्याहीनत्व झालं ॥ समस्त कमे राहिलें ॥ पुनः- 

| संधान पाहिजे केलें॥ म्हणोनी नारी आणीक केली॥५३॥ तिचें नांव असे ककेशी॥ दुःशीलाचरणी 

परियेसी ॥ नित्य कलह करी बहुवसी ॥ कन्या पतिसवें देखा।।५४।।सुशीला झाली उपवर॥ सुमंतु 

| चिंती वारंवार ॥ इसी एखादा मिळतां वर ॥ कन्यादान करीन म्हणे ॥ ५५ ॥ ऐसें चिंतितां एके 

दिवशीं । तेथें आला कौडिण्य क्रषी॥ विचारितां कन्येसी। सुमंतूनें अंगिकारिलें।।५६॥ कन्यादान 

गृद्योक्तेसी ॥ देता झाला कोंडिण्यासी ॥ मिळोनी होती दोन मासी ॥ आषाढ आणि श्रावण ॥ 

; ॥५७॥ माता करी कन्येसी वैर | सापत्नपणाचा हाचि प्रकार ॥ कोंडिण्य असे सुमंता विचार।। 





६ CC-0. In Publi , 
lege JE 


अपण -- 








| LE ===>" pes Re $ ना RSs कि vi EEE 5 karse के, 


| झाली आतां दुरी॥ कैची पापिणी वरिली मी ॥ ५९ ॥ शांत पत्नी नाहीं ज्याचे धरीं तयासी | 
अरण्य नाहीं दुरी॥ ऐक स्वामी त्रिपुरारि ॥ संसारसागरीं बुडालो ॥ ६०॥ न चाले माझें कमे | 
ताप ॥ नायके हित बोले कर्कश ॥ कन्या असतां संतोष ॥ नित्य दर्शन जामाता ॥ ६१ ॥ ऐसा |... 
gig चिंता करी ॥ कोंडिण्य ऋषि त्यासी वारी ॥ दोघे तापसी एके घरीं ॥ असं. नये धर्महानि 
GRIS आम्ही आणिक स्थाना॥ तप करोनी अनुष्ठाना ॥ भेटी होईल पुनः पुनः॥ जवळी 
` करूं STANG ३॥ सुमु म्हणे कोण्डिण्यास॥आणीक रहावें बारा दिवस।।सर्व|सिद्धी त्रयोदशीस॥ 
प्रस्थान तुम्ही करावे ॥६४॥ सुमंतूची विनंती ऐकोन । आणीक राहिले राहिले तेरा दिन ॥ सुमुहते 
बरवा .पाहून ॥ येरे दिवशीं निघाला ।। ६५ ॥ सुमंतु म्हणे कर्कशेसी।। कन्या जाईल पतीसरशी ॥ 
भोजन घालावें जामातासी॥ ब्रीहि गोधूम दे म्हणे ॥६६॥ पती सांगतांचि काय केलें॥ धांवत 
गुहांत गमन केलें।। दृढ कवाड लाविलें II पाषाण लावी दारवंटा NIE ON कांहीं कोलिया न उघडी 
द्वार ॥ सुमंतु विनवी आपटी शिर ॥ सुशीला कन्या धरी कर॥ जाऊंम्हणे तैसेंची ॥ ६८ ॥ पाहूं 
गेला स्वयंपाकघरा॥ होता कोंडा गोधूम खरा ॥ देतां झाला कन्यावरा निरोय दिधला दोघांसी 
॥ ६९ ॥ दोघें बैसोनि रथावरी ॥ निघालीं कौडिण्य संतोष करी॥ माध्यान्ह काळीं नदीतीरी ॥। 
अनुष्ठानालागी उतरले।।७०।। ऋषी बैसला अलुष्ठाना॥ सुशीला होती तये स्थाना॥ तीरी पाहतसे 
रम्य वना॥ ख्रीसमुदाय बहु असे ।७१॥ रक्तांबर वस्नेसी॥ परिधान केलें बहुवसी ॥ त्रत म्हणती १ 
चतुदेशी ॥ करिती पूजा पृथक पृथक्‌ ॥७२॥ पाहूनि सुशीला हळहळ ॥ गेली तया सुवासिर्नांजवळ I ४८५ 


४३ 
वा 














ECO. In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection > >> 44 || 





छर य्यक TN OS INOS 
प: : III ====-==—===== Senere aamen a amannenn eaa 
आण STR Gen se s sv ज कठा FE TE EE a 














पुसता झाली वेल्हाळ ॥ काय त्रत करितां तुम्ही ॥७३॥ खनिया म्हणती सुशीलेशी ॥ अनंतत्रत पाहे Å 
परियेसी ॥ पूजितां होय तात्काळेसी ॥ सकळाभीष्टें पावती ॥७४॥ सुशीला म्हणे नारीसी ॥ |" | 
कवण विधान सांगा मजसी । कृपा करोनी विस्तारेंसी॥ निरोपावें मजलागी ॥७५॥ समस्त नारी |, 
मिळोनी ॥ सांगताती विस्तारोनी ॥ ऐक सुशीले बेस म्हणोनि aa आध्यतेसी निरोपिती ॥७६॥ |a 
भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशीसी aa करावें परियेसी ॥ सांगं. तुज विस्तारेंसी ॥ एक सुशीले 
म्हणताती noen रक्तपट सत्रेसी ॥ अनंत करावा परियेसी ॥ घेऊनि जावें नदीसीं ॥ स्नान 
करावें विधीनें ॥७८॥ दिव्यांबर परिधानुनी ॥ हळदी कुंकुम लावूनी ॥ आणावे कलश नूतन 
दोन्ही ॥ गंगा agi म्हणोनियां ॥७९॥ उदक भरोनियां तयांत ॥ पंचपछृव रत्नासहित ॥ 
घालोनि पूजावे त्वरित ॥ षोडशोपचार करूनि ॥८०॥ नानाप्रकारे आरती ॥ कराव्या 
गंगायमुनाप्रती ॥ मग पूजावा दर्भग्रंथी ॥ शेषरूपे करोनिया ॥८१॥ दोन्ही कलशावरी देखा ॥ 
नूतन वख ठेवूनि निका ॥ पद्य लिहूनि अष्टदलिका ॥ कलशांवरी ठेवावें ॥८२॥ तयां कलशांपुढे 
देखा ॥ पंचवणे चूर्णे देखा ॥ शंख पद्मादि अनेका ॥ रंगमालिका घालाव्या॥८२॥ शेप पूजावा 
दर्भाचा ॥ पोडशोपचारी बरवा साचा ॥ घ्यानीं ध्यास विष्णूचा ॥ शेषशायी म्हणोनियां।।८४॥ 
 सप्तफणी शेषासी ॥ सदा विष्णू त्यापाशी॥ याचि कारणें नाम तयासी ॥ अनंत ऐसें ध्यान करावें 
_॥८५॥ पिंगलाक्ष चतुर्सुखेसी ॥ शंखपञ्न सव्यकरेंसी ॥ चक्र गदा वामहस्तेसी॥ ऐसी सूति त्वाँ | | | 
' घ्यावी ॥८६॥ 3* नमो भगवते मंत्रेसी ॥ षोडशोपचारे दर्भग्रंथीसी।। आणोनि नव्या दोरकासी ॥ ४८६ `| 









उ १7? = का 








RP > 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection _ | 


Erie यी न Sir 0 oa क, ५ ॐ ३ ` SEE TET rs 4 ee —- रडी k= - धक क 








| ध्यान करावे मग तेथें ॥८७॥ अनंत गुणरत्नाय मंत्रेंसी ॥ नवें दोरक ठेवावें कठशासी ॥ पूजा | 
करावी पुरुषसक्तेंसी ॥ अतोदेवा मंत्रेसहित ॥८८॥ पोडशोपचारे पूजोनं ।॥। संसारेति मंत्र | 
दक्षिणकरी बांधोन ॥ नमस्ते वासुदेव मंत्रेकरून ॥ जीणेदोरक Aasta ॥८९॥ दाता |, 
विष्णुभगवान्‌ म्हणत ॥ वायन द्यावे गोधूम घृत ॥ प्रस्थ गोधूमाचे सघृत ।। फळासह वायन द्यावे | बा 
॥९०॥ आपूपादि पायसेसी।। सदक्षिणा तांबुलेसी ॥ अर्धे द्यावें ब्राह्मणांसी ॥ अर्धे आपण vart 

| ॥९१॥ ऐसें चौदा वर्ष देखा ॥ ब्रत आचरावे विशेखा॥ उद्यापन करावें निका ॥ चतुदश कलश 
द्यावे॥९२॥ ब्राह्मण भोजन करोन । भक्तीने करावें उद्यापन | कामना होईल संपूर्ण | चतुर्विध पुरुषाथे | 


A 





॥९३॥ ऐसें सांगती सुशीलिशी ॥ त्रत आचरावे त्वरितेसी ॥ आजचि असे चतुर्दशी ।। व्रत करी 
आम्हांसबें॥९४॥ समस्त नारी मिळोनि तिसी॥ तंतु देती अनंतासी ॥ ग्रंथी बांधोनि चतुदेशी UH 
पूजा करविती आपणांसवें ॥९५॥ कोंडा होता गोधूमाचा ॥ आणोनि देतसे अर्ध साचा ॥ वाण 
देऊन सुखाचा I निरोप ख्रियांचा घेतला ॥९६॥ समस्त स्रियांसी वंदोनि बाळी ॥ आली आपुले 
रथाजवळी | अनुष्ठान सारूनि ऋषि तये वेळीं | येता झाला झडकरी।।९७॥चला म्हणोनि पुढें जाती | 
दोघें बैसोनि गोरथी ॥ जातां पुढें देखती ॥ अमरावती ऐसें नगर ॥९८॥ नगरलोक सामोरे 
येती ॥ चला स्वामी ऐसें म्हणती ॥ तुम्ही था नगरीचे अधिपति ॥ तपोनिधि महाराज ॥९९।॥ 
नाना समारंभें देखा ॥ नगरी प्रवेशली दंपती ऐका ॥ आश्चर्ये भोगिली उहुसुखा | श्रीमदनंत 
प्रसादें ॥१००॥ ऐसें कितीक दिवसावरी ॥ होतां कोंडिण्य सहनारी॥ बैसला असतां संतोषें ४८७ 




































































E 
| 








RR SF in Public Domain का पा रा पाता Kne Ese ० ७ ७ १ 

















करी ॥ देखता झाला अनंता ॥१॥ ऋषी पुसे खियेसी॥ काय बांधिले हंस्तासी ॥ वशकिरण | 
केलें आम्हांसी ॥ रक्त दोराबांधिला ॥ २॥ सुशीला बोले भ्रतरासी ॥ अनंतदोरा परियेसी ॥ | 
Øk = ie gå शीं ` ~ य॒ 
याचिया प्रसादे तुम्हांसी ॥ अश्व्ये प्राप्त झालें ॥ ३॥ म्यां जे दिवशीं ब्रत केलें ॥ तेणें करोनी |, 
दैव तुम्हां आले ॥ पहा दैवत प्रसन्न झालें ॥ म्हणोनि बोले सुशीला ॥४॥ ऐसें वचन ऐकोनी ॥ वा 
ऋषी कोपला बहू मनीं ॥ दोरक घेतला हिरोनी ॥ अग्नीमध्ये टाकिला ॥ ५॥ मग 
म्हणे केचा अनंत ॥ आपण केले असे तप बहुत॥ तेणें करोनी ऐेश्वये अनंत ॥ 
प्राप्त झाठें आम्हांसी ॥ ६॥ वशीकरण केलें आम्हांसी ॥ दोरा बांधोनि अनंत म्हणसी ॥ 
रागि भरोनि कौण्डिण्यें तिसी ॥ हिरोनी adia टाकिला ॥ ७ ॥ हा हा सुशीला म्हणोनि ॥ 
धांवत गेली अग्निस्थानीं ॥ क्षीरांत घातला काढोनि ॥ विझविती झाली दोरक ॥ ८ ॥ अनंत 
टाकिला ae ॥ हानि झाली ऐश्वर्यासी ॥ दरिद्री झाला परियेसी ॥ द्विजवर कोंडिण्य तत्क्षणी॥ 
_॥९॥ नगरीं झाले सवै शत्रू ॥ गोधनादि आभरण AG ॥ समस्त नेते झाले तस्कर ॥ दरिद्र 
झाले तात्काळ ॥११०॥ गृह दग्ध झालें देखा ॥ अवकृपा होता रमानायका ॥ उरले नाहीं 
वस्र एक ॥ समै गेलें तरक्षणां ॥११॥ मग विचारी मानसीं॥ म्हणे अनंत रुसला आम्हांसी | 
वायां घातलें अग्रीसी I मदाघिं वेष्टिलों॥ १२॥ आतां करीन नेम एक ॥ जंव भेटेल लक्ष्मी- | 
नायक ॥ श्रीमदनंत देखेन मुख ॥ तंव अन्नोदक न घेई ॥ १३ ॥ म्हणोनि निर्वाण करोनि॥ | 
निघता झाला घोर काननीं ॥ भार्येसहित कोंडिण्य मुनी ॥ निघता झाला परियेसा U १४ ॥ ver 






=. || 
ZERI 














RR S 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


i श्रे. 4 हि RR) 

t re र pe नज å VO RE 
४० भक i in 
> 5 > 


ep 


f i ine å 3 å 
FN EE MGE resp cm | अपर न ENG $ 
pst Å d 9 as 




















असे ॥१५॥ कीटकादि पक्षिजाती ॥ कोणी त्यासी नातळसी ॥ कोंडिण्य पुसे तयाप्रती U 
अनंतासी देखिलें कां 48 वक्ष म्हणे त्राह्मणासी ॥ दृष्टि न पडेचि आम्हांसी ॥ तुवां जरी 
देखिला अससी ॥ तरी आम्हां सांगावें॥१७॥ ऐसे ऐकोनी पुढें जात॥ धेन्‌ देखिली वत्सासाहेत॥ 
fear तृणांत ॥ तोंडा न å varar ॥१८॥ द्विज म्हणे धेनूसी ॥ जरी तुं अनंत देखिलासी॥ 
' कृपा करोनि आम्हांसी ॥ सांग म्हणे द्विजवर ॥ १९॥ नाहीं देखिलें अनंतासी ॥ तुम्हां 
ऐकोनि द्विजवर ॥ पुढें जातां दोखिला वृषभ थोर ॥ तयातें पुसे मनीश्वर ॥ तुवां अनंतात देखिलं 
की ॥२१॥ वृषभ म्हणे तयासी ॥ नेणो आम्ही अनंतासी ॥ जरी तुम्हीं देखिला त्यासी I 
आम्हांविषयीं विनबावें ॥ २२ ॥ पुढें जातां देखे कोंडिण्य ॥ सरोवरें रम्य दोन उदक मिळालें 

अन्योन्य ॥ इंसादि पक्षी न सेविती॥२३॥ कमल Buan पुष्पेसी॥ मिरवीत सरोवरें ऐसी। 
9 दविज पुसे तयासी ॥ अनंतातें देखिले की ॥२४॥ सरोवरें म्हणती तयासी II नेणो केचा अनंतासी। | 
भेटी होईल जरी तुम्हांसी ॥ आम्हांविषयीं सांगावें ॥२५॥ gå जातां द्विजवर ॥ देखिले ग<भ 
कुंजर॥ पुसतसे तया विचार ॥ ते न बोलती तयासी ॥ २६॥ निर्वाण झाला तो ब्राह्मण ॥ 
त्यजूं पाहे आपुला प्राण ॥ अनंत अनंत म्हणोन ॥ धरणीवरी पडियेला ॥ २७॥ इतुकिया 


Aa" 


अवसरीं ॥ वृद्ध ब्राह्मण वेषधारी ॥ जवळी येवोनी हाक मारी ॥ उठी उठी म्हणतसे ॥ २८ ।। 





peter 





| हा हा अनंत अनंत म्हणत ॥ शीघ्र जातसे अरण्यांत ॥ तंव देखिला वृक्ष चृत ॥ पुष्पी फळी भरला | 


भेटला जरी तयासी ॥ मजविषयीं सांगा त्यासी ॥ अवस्था ऐसी घेन्‌ म्हणे ॥ १२० ॥ ऐसें 


Re कः i ह ण ~ y go 


४८९ 






nemes ESSEN TER ær = === 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 














TTT TPIT TTT 4 på åa 





ऊठ विप्रा काय पुससी ॥ श्रीमदनंत कोठे असे विचारिसी ॥ दाखवीन चल आम्हांसरसी ॥ 
म्हणोनि धरिले उजवे करी ॥२९॥ उठवूनि कोंडिण्यासी॥ घेऊनि जाई गव्हरासी॥ नगरी पाहे 
अपूर्व तैसी ॥ महदाश्चये पहातसे॥१३०॥ घेऊन गेला नगरांत सिंहासन रत्नखचित ॥ घेऊनि 
तेथें वेसवीत॥ आपण दाखवी निजस्वरूप।।३१॥ रूप देखोनि कोंडिण्य। स्तोत्र करीं अतिगहन॥ 
चरणांवरी माथा ठेवून ॥ कर जोडोनि विनवितसे ॥ ३२॥ नमो नमस्ते गोविंदा ॥ श्रीवत्सला 
सच्चिदानंदा ॥ तुझे स्मरणमात्रें दःखमदा॥ हरोनी जाती सवे पापें।। ३३॥ तुं वरेण्य यज्ञपुरुष ॥ 
ब्रह्मा विष्णू महेश ॥ तुझें दशेनमात्रें समस्त दोष ॥ हरोनी जाती तस्काळीं ॥ ३४ ॥ नमो नमस्ते 
वैकुंठवासी | नारायण लक्ष्मीनिवासी । जगद्व्यापी प्रतिपाळिसी । अनंतकोटी त्रह्मांडें।३५॥ पापी 
आपणे पापकर्मी ॥ नेणों तुझी भक्तिधर्मी ॥ पापात्मा पापसंभव अधर्मी ॥ क्षमा करी आपणा 
गोविंदराय।।३६॥ तुजवांचोनि आपण ।। अनाथ असे दीन॥ याचि कारणें धरिले चरण।शरणागत 
मी तुम्हांसी ।३७।। आजि माझे जन्म सफळ ॥ धन्य माझें जिणे सक | तुझें देखिले चरणकमळ | 
भ्रमर होवोनि वास घेतों।।३८॥ ऐसे स्तविता कोंडिण्य।। प्रसन्न झाला लक्ष्मीरमण I भक्तजनचिता 
मणिरत्न ॥ वरत्रय देता झाला ॥३९॥ bak दारिय्यनाश ॥ शाश्वत वैकुंठी निवास ॥ वरत्रय 
देता हृषीकेश ॥ ऐक युधिषटिरा कृष्ण म्हणे।१४०। पुनरपि द्विज विनवी देख। म्यां देखिले å 
एक | अरण्यांत वृक्ष एक।। महाफलित आम्र देखिला vet त्या फळासी पक्षी जाती॥ कोणि 


A AN 


प्राणी नातळती॥ gå येतां मागुती ।। देखिली थेनू सवत्स।।४२॥ तृण तेथें प्रबळ ॥ परी तिचे ४९० 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


me maren 2 er ni gS re और न्य णा —— 





४३| 


| 














es काणी jr —————— शत न्न 





Er SE को... कया nd 


9 | न ये केवळ॥ आणि देखिली निर्म॥ सरोवरें दोनीं तेथें ॥४३॥ अन्योन्ये एकमेकां ॥ |अ | 
| र| भिसळतीं तेथे दोनी उदका॥ पुढें पाहिलें अपूर्व ॥ वृषभ एक महा थोर ॥ ४४ ॥ त्याचे सुखा |य 

| च| नये ग्रास ॥ सर्व काळीं उपवास ॥ पुढें देखिला सुरस ॥ कुंजर एक मदोन्मत्त ॥४५॥ सवे 
देखिलें गदभासी॥ ऐका स्वामी मागसी॥ हिंडतसे वनासी॥ देखिला बृद्ध ब्राह्मण ॥४६॥ 
| न कळे याचा अभिप्राय ॥ विस्तारोनी मज सांग भाव ॥ जगन्नाथा केशवा ॥ म्हणोनि चरणीं 
\ | लागला ॥ ४७॥ कृपानिधि नारायण॥ सांगतसे विस्तारोन॥ ऐकतसे भक्त कोंडिण्य ॥ वृक्ष 
तुवा जो देखिला ॥४८॥ पूर्वी होता द्विजवर ॥ तथासी येती वेदशा ॥ उन्मत्तपण ग थार ॥ 

| शिष्यवर्गा न सांगेंचि॥ ४९॥ तेणें पापं वृक्ष झाला॥ तुवा देखिलें धेनुवत्सला ॥ पूर्वी भूमि VA 
निष्फला॥ दिली होती ब्राह्मणासी ।॥। १५०! देखिला तुवां वषभ एक॥ पूर्वी विग्र महाधनिक N ? 

केलें नाहीं दानादिक ॥ तेणें पाबे ऐसी गती ॥५१॥ सरोवरें तुवां दोनी ॥ म्हणसी देखिलीं ४७७ | 
नयनीं ।। पूर्वी होत्या दोघी बहिणी ॥ घेतलें दान आपणांत ।।५२॥। खर म्हणजे तुझा क्रोध ॥ | 
कुंजर जाण तव AE ॥ पश्चात्तापें झालें तुझें मन शुद्ध भेटले ब्राह्मण आपणचि ॥५३॥ | 
; | ज जे वारें देखिलें॥ त्या त्या समस्तांस मुक्त केलें॥ अखिल एश्वयं भोगी वहिले ॥ अंती जाय 

स्वंगीसी ॥५४॥ तुवां करावा तेथें वासु I नक्षत्रामाजी पुनर्वसु ॥ ऐसा वर देतां हर्षु जाहला 

तया कोंडिण्या nn ऐसा वर लाधोनी॥ राज्य केलें बहु दिनीं॥ अंतीं गेला स्वर्मशुवनां॥ ऐक ४ 

राया युधिष्ठिरा ॥५६॥ ऐशी कथा धमोसी ॥ सांगता झाला हृषीकेशी ।। आचारिलें भक्तीसी ॥ ४९ 
































COSI n Public Domain.Kavikulguru vikulguru Kalidas Sanskrit Universit mms Er i 











| अनंत aa तये वेळीं ॥५७॥ युधिष्टिर दंपत्येसी ॥ व्रत आचारिलें भक्तीसी ॥ श्रीमदनंतप्रसादे | भ 
त्वरितेसी॥ पांडवराज्य पावरें॥५८॥ आणीक हेहि भूमीवरी॥ व्रत केलें ऋषीश्वरी ॥ आचरावें i 
नरनारी ॥ लाधे चारी पुरुषार्थ ॥५९॥ ब्रतांमध्ये उत्तम व्रत ॥ प्रख्यात असे अनंत ॥ तुवां क्‍ 
आचरावे सतत ॥ द्यावें तुझ ज्येष्ठ सुतांसी ॥१६०॥ ब्रत कोंडिण्य आचरला। आखिल सौख्य 
लाघला ॥ आचरावें या ATST I अनंतफलपुण्य असे॥६ १॥ अनंतत्रत महापुण्या। आमुचे निरोपें 
करणें। ब्रत करा एकभावपणें।। एकभकतीकरोनिया ॥६२॥ आपुचे गोत्र कोंडिण्य ॥ करितां जोडे 
बहु पुण्य ॥ निरोपी आमुचे कारण ॥ ब्रत तुम्हीं करावें॥ ६३ ॥ ऐसे शुरुनिरोपेसी ॥ व्रत केलें 
संतोषी ॥ पूजा केली श्रीगुरूसी ॥ नानापरी अवधारा ॥ ६४॥ निरांजन बहुवसी ॥ गीतवाद्य 
नृत्येसी ॥ पुजा करिती श्रीगुरूसी ॥ भक्ति भार्वेकरोनिया।६५। समाराधना ब्राह्मणांसी ॥ भोजन 
करवितसे श्रीगुरुसी ॥ आनंद झाला बहुबसी॥ श्रीगुरुमूती संतोषं ॥६६॥ येणें परी श्रीगुरूसी ॥ 
आराधोनी संतोषी ॥ गेला आपुले ग्रामासी॥ ऐक शिष्या एकचित्ते NK ON विग्र जो का सायंदेव ॥ 
कलत्रपुत्रांतें पाउवोनी ठाव॥ मागुती आला असे भावें ॥ श्रीगुरुचरणसेवेसी ।।६८॥ राहोनियां 
गुरूपासी॥ सेवा केली बहुवसी॥ ऐसें तुझे पूवेजासी ॥ प्रसन्न झाले श्रीगुरु ॥ ६९॥ सिद्ध म्हणे 3 
शिष्यासी ॥ येणें परी तुम्हांसी ॥ निधान लाधले परियेसी॥।श्रीनुसिंह सरस्वती ॥१७०॥ म्हणोनि ४९२ 


RRRRRRRRRRRERKR 424 हट | 





(८-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Univ 
$ FS coe SS SERN जज जलन SE dg >= 
es है ८ पच्छा 


ersity Ramtek Collection 
न. ange er 24/53/७७०८ पता n > - 


कई लक आन ८ 00000 कद 





| सरस्वती गंगाधर ।। सांगे गुरुचरित्रविस्तार ॥ ऐकतां होय मनोहर ॥ लाघे चारी पुरुषाथ |भ 


| ॥ ७१॥ इति श्रीशुरुचरित्रामृत ॥ अनंतत्रतकथा विख्यात नामधारक सांगत॥ | 


a ८.० q 
| तरिचरवारिशत्तमोऽध्यायः।७२॥ इति श्रीशुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने |,, 
a सिद्धनामधारक संवादे अन॑तत्रतकथा नाम त्रिचत्वारिंशत्तमोध्यायः ॥ ओव्या ॥॥ १७२ ॥ |बा 


| ४५ 

| . ` _॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ | 
| 
A 























° 


अध्याय ४४ बा | 












CC-0. In Palos व्यय Unni Bank 253 कह Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectiong > जी 


NE FVN 
he CON 
KN 


च 


क 





Oi 


CTC COC TOTORO 








Å र t í soii 

i = हक ME क उ mn ——É ARN ve? BLE PERE “7, WBC si SS 

| न्क nt, i म आ बे < - न चकौ र न — क FAS 
ल. Å å SSR RT 





गु | ॥ श्रीगणेशाय नमः।। नामधारक म्हणे सिद्धासी ॥ पुढें चरित्रे झाली केसी॥ विस्ताराबें आम्हांसी। [म 
कृपा करी गा दातारा ॥१॥ सिद्ध सांगे शिष्याग्रती ॥ समस्त भक्त सेवा करिती ॥ त्यांत एक | 
विणकर जाती ॥ अत्यंत भक्ती करीतसे ॥२॥ तीन प्रहर संसार यात्रा॥ करोनी येतसे पवित्रा ॥ 
| राजांगणा झाडी विचित्रा ॥ नमस्कारी दुरोनी॥३॥ ऐसें कित्येक दिवस ऋमिले ॥ शिवरात्रीचे 
व्रतः आलें ॥ समस्त यात्रेंसी निघाले ॥ मातापितादि तंतुकाचे॥४॥ त्यासी बोठावितां यात्रेसी ॥ 
तो म्हणतसे तयांसी ॥ तुम्ही मूख असा पिसी ॥ माझा frata येथेचि असे ॥५॥ श्रीगुरु भाझा 
मलिकाजुन ॥ पर्वत म्हणजे श्रीशुरुभवन॥ आपण न येचि येथून ॥ चरण सोडोनि Åge ॥६॥ 
समस्त लोक त्यासी हांसती॥ पिसे लागलें यासी म्हणती ॥ चला जाउँ म्हणोनि निघती ॥ 
भ्राता माता पिता त्याचे NON नगरलोक समस्त भेला॥ आपण एकला राहिला ॥ श्रीगुरूचे 
मठासी आला॥ दर्शनालागीं परियेसा ।८॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ का गा यात्रेसी न जासी ॥ 
तंतुक म्हणे स्वामीसी ॥ माझी यात्रा तुमचे चरणीं ॥ ९॥ नाना तीर्थे यात्रा देखा ॥ तुमचे | 
चरणीं असती ऐका ॥ वाया जाती मूखे लोक ॥ पाषाणदर्शन करावया ॥१०॥ ऐसें म्हणोनि 
तंतुक॥ नमस्कारी नित्य देख ।। तव पावली शिवरात्री एक॥ माघ वद्य चतुदेशी ।।११॥ श्रीगुरु 
होते संगमासी ॥ दोन प्रहर होतां परियेसी । आपण गेला स्नानासी || उपवास असे शिवरात्रीचा | 

॥ १२॥ संगमीं स्नान करोनी ॥ श्रीमुरूतें नभस्कारोनी ॥ उभा ठेला कर जोडोनी ॥ भक्तिपूर्वक v 
एकभावे ॥ १३॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ तुझे समस्त गेले यात्रेसी ॥ तूं एकराचि राहिलासी॥ ४९५ 





aa kb > TRH ves 





-© 00:0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 





RRRRRRRRRRRRRER 4 टाल 


वैस म्हणती कृपा करोनी ॥ तुज दाखवूं श्रीपर्वत ॥१६॥ नयन झाकोनी पादुकेसी॥ च्ढ घरी गा 














पहासी विनोद शरीपर्वताचा॥१४॥ पुसिलें कधी आहे देखिलेंसी ॥ म्हणे स्वामी नेणें कैसी ॥ तुमचे |] 
चरण आम्हांसी।पर्वतयात्रा सदा असती॥ १५॥ त्याचा भाव पाहोनी॥जवळ बोलाविती श्रीगुरुसुनी। | 


वेगेसी ॥ ऐसें म्हणोनि तयाशी ॥ मनोवेगे घेऊनी गेलें॥ १७॥ क्षण न लागतां गिरीसी॥घेवोनी गेले |वा 
भक्तीसी ॥ तीरां बैसलें पाताळ गंगेसी।नयन उघडीं म्हणती श्रीगुरु॥ EU क्षण एक त्यासी निंद्रा- | 
बस्था।।म्हणतां झाला जागता ॥ अवलोकिता दिसे våre ॥ स्वप्न किंवा सत्य म्हणे ॥१९॥ श्रीगुरु 
निरोपिती तयासी ॥। कां गा आंतपणें पहासी ॥ वेगी जाई दर्शनासी॥ स्नान क्षीर करोनिया।२०॥ 
श्रीगुरुनिरोप देतां शीघ्र गेला स्नानाकरितां ॥ तेथे देखिलें मातापिता ॥ भ्राता ग्रामलोक सकळ 
॥२१॥ ते पुसती तयासी ॥ तूं कवणे मार्गे आलासी ॥ आमुची भेटी कां न घेसी ॥ येकला येणें हा 
कोण धर्म ॥२२॥ विनवीतसे मातापितयांसी ॥ आम्ही निघालो आजी दोन प्रहरेंसी ॥ एक | 
घटका लागली वाटेसी ॥ आतां आलों शुरुसमागमें ॥ २३ ॥ एक हांसती मिथ्या म्हणत ॥ 
आम्हांसवेचि आला लपत ॥ ऐसें बडिवारे बोलत ॥ असंबद्ध म्हणती हे सकळ ॥ २४॥ तो 
कोणासवें न बोले ॥ शीघ्र स्नान ÅR केलें पुष्पे अक्षता बिल्वदळें ॥ घेऊनि गेला åt ३ 
॥ २५॥ पूजा करिता लिंगस्थानीं ॥ तेथें देखिलें श्रीगुरुसनि ॥ मनीं विस्मय करोनी ॥ पूजा 5 
केली मनोभावे ॥२६॥ समस्त लोक पूजा करिती ॥ श्रीगुरु सवे पूजा घेती ॥ तंतुकार म्हणतसे Y 
Aiegi आपणचि शंकर ॥ २७॥ ऐसा frakt करोनी॥ दवणा प्रसाद घेऊनि ॥ मग आला ४९६ 


















5 £ 


RRR ERE E EER AAA 


i 








लगाभीतरी बैसती॥ पूजा करितां तुमचे चरणी ॥ लिंग न देखे तुम्हीच तेथें ॥३ ०॥ श्रीगुरुजवळी 
असतां॥ इतुके दुरी कां कष्टत ॥ लोक येताती बहुत ॥ काय कारण या स्थानासी॥३१॥ तं तरी 


केवळ परमेश्वर ॥ दिसतोसी आम्हां नर॥न कळे तुझा महिमा अपार ।गोप्यरूपी गुरुनाथा ॥३२॥ 


P 


सवजण मूढ होऊनी ॥ नेणती तुझा महिमा कोणी ॥ कां हो येती या स्थानीं | विस्तारोनी सांगा | 
मज ॥३३॥ श्रीगुरु म्हणती ऐक भक्ता ॥ सर्वत्र ईश्वर पूर्णता ॥ स्थानमहिमा असे पूज्यता॥ जे 


अपारत्रिभुवनीं ॥ २४ ॥ तंतुक म्हणे स्वाभियासी ।। तूं gå ब्रह्म होसी ॥ हा स्थानमहिमा 
arret ॥ विस्तारोनी सांग आम्हां ॥३५॥ श्रीगुरु निरोपिती भक्तासी॥येथील महिमा पुससी । 


सांगेन ऐक विस्तारेंसी ॥ स्कंदपुराणीं असे कथा ॥ ३६ ॥ माध वद्य चतुर्दशी ॥ अपार 
हिमा पर्वेतासी ॥ सांगेन ऐका विस्तारेंसी ॥ म्हणोनि श्रीगुरु सांगतसे ॥३७॥ पूर्वी विख्यात 


र 


किरात देशी ॥ विमर्षण राजा परियेसी ॥ शुर असे पराक्रमेसी ॥ समस्त शत्रू जिंकले तेणें॥३८॥ 


आणीक तया एक बुद्धी असे ॥ पारधी करी बहुवसे ।॥ बलाढ्य असे विशेष ॥ चंचळ सकळ 
खिया रत ॥३९॥ सवे मांस भक्षण करी ॥ ग्राह्मअग्राह्म न विचारी ॥ ऐसा वर्ते दुराचारी ॥ 
ईश्वर पूजी भक्तिभावे ॥४०॥ नित्य पूजा करी अपार ॥ शिवरात्र आलिया हपेनिभर ॥ गीतनृत्य 


३२ 


गुरुसंनिधानी ॥ एकचित्ते परियेसा ॥२८॥ श्रीगुरु पुसती तयासी I एघवा राहसी कीं जासी u 
तंतुकार विनवी स्वामियासी ॥ एक देखिले नवल आजी ।।२९॥ समस्तलोक जाऊनी ॥ Far | 





वाद्य परिकर ।। भक्तिपूर्वक करी पूजा ॥४१॥ आचार तरी बरवा नसे ।! शिवपूजा करी घहुवसे॥ vi | 




















पत्नी एक त्यासी असे ॥ सुलक्षण नाम gge le सुशील सगुणी पतिंत्रता।। मनीं कर्श |= 
बहुचिता ॥ पुरुष आपुला परदारता ॥ इश्वरभक्ती करीतसे ॥४३॥ ऐसे ऋमितां एके दिवशी 
gai लागली भ्रतारासी ॥ म्हणे ग्राणेश्वरा परियेसी विनंती भाझी एक असे॥४४॥ क्षमा करावे |, 
माझ बोल ॥ विस्तारोनी सांगा सकळ ॥ तूं दुराचारी भक्षिसी सकळ ॥ परदारीं निरंतर ॥४५॥। |वा 
तुझी या ईश्वरावरी ॥ भक्ती उपजली कवणेपरी॥ सांगावें मज विस्तारी॥ कोप न घरी ्राणनाथा | ey 
॥४६॥ राजा म्हणे खियेसी ॥ बरवें पुसिलें तुवा आम्हांसी ॥ ज्ञान झालें आतां मानसी ॥ पूर्वजन्म |: 
माझे सांगेन ॥४७॥ पूर्वी पंपा नगरीं आपण ॥ श्वानयोनीं जन्मोन॥ होतों तेर्थे काळक्रमोन ॥ ; 


शिवरात्री आली एके दिवशीं ॥४८॥ त्या नगरीं होतें एक शिवालय ॥ समस्त लोक आले 
पूजावया ॥ आपण हिंडत गेलों तया ठाया ॥ भक्षण कांहीं मिळेल म्हणोनी ॥ ४९॥ उत्साहे 

लोक पूजा करिती ॥ नाना nå वाजविती ॥ गर्भेगृहीं प्रदक्षिणा करिती ॥ धरोनि आरती 
सकळिक ॥५०॥ आपण गेलों द्वारांत ।। बिनोदें पाहीन म्हणत ॥ मज देखोनि आले धांवत N 

काष्ठ पाषाण घेवोनी ॥ ५१॥ आपण पोळीमध्ये होता ॥ द्वारपाळ पातले मारूं म्हणता ॥ धरा | 
धरा मारा म्हणतां ॥ मारूं लागले पाषाण ॥ ५२ ॥ वाट पाही बाहेर जावयासी ॥ पळतसे 
देवालयासी ॥ साभिलाष असे जीवासी ॥ मारग नाहीं कोठें देखां ॥५३॥ बाहेर जाईन म्हणत ॥ 
द्वाराकडे मागुती येत ॥ सबे लोक पाठीं लागत सव्य प्रदक्षिणा पळतसे ॥५४॥ पळावयासी ठाव | 
नाहीं॥ पौळींत वेष्टिलों न दिसे कांहीं ॥ पाठी लागले सकळ तेहि॥ मागुती पळतसें तैसाचि ॥५५॥ ४९८ 


PTI TITTY å PA ME 





n-Pubi omain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University. Ramtek Collectif य ms „e स 






















उच्छिष्ट मिळेल म्हणोनि ॥ गेलों होतो तेथें भामिनी ॥ काकुळती बहु मनीं ॥ प्राण | 
वांचबीन म्हणतसे ।।५६॥ ऐसा तिन्ही वेळां पळालों ॥ मारतील म्हणोनि भ्यालों॥ jade | 
रिघालो ॥ पूजा देखिली शिवाची ॥ ५७ ॥ द्वार धरोनि समस्त लोक ॥ IA मारिती मज 
अनेक ।। बोढोनि टाकिती सकळिक ॥ शिवालयाबाहेर ॥ ५८ ॥ मज पुण्य घडलें प्रदक्षिणी 
पूजा देखिली नयनीं ॥ तेणें पुण्यं राजा होऊनी ॥ जन्मलो ऐक प्राणेश्वरी ।। ५९ ॥ शिवरात्रि 
होती ते दिवशीं ॥ न मिळे उच्छिष्ट भक्षावयासी ॥ प्राण त्यजिला उपवासी ॥ तेणें पुण्य मज घडलें 
॥ ६० ॥ आणिक घडलें पुण्य एक ॥ दीप उजळितां अनेक ॥ ते म्यां डोळां देखिले एक ॥ 
प्राण «Aer शिवद्वरीं ॥ ६१॥ तेणें पुण्य झालें ज्ञान ॥ ऐक शिवरात्रीचे महिमान ॥ म्हणसी 
दुराचारी आपण ॥ त्याचा संदेह सांगेन । ६२॥ पूवे जन्म माझा श्वान ॥ त्याचा स्वभाव 
सवे भक्षण ॥ Atari जाय मन तोचि स्वभाव मज असे ॥६३॥ ऐसे fet सांगितलें | | 
पुनः तिनं विचारिले॥ म्हणे स्वामी जे सांगितलें। आपुला जन्म पुरातन ॥ ६४॥ तू असंसी | 
| | सवेज्ञानी ॥माझा जन्म सांग विस्तारोनी।।म्हणोनि लागतसे चरणीं॥|कुपा करी गा प्राणेश्वरा॥६५॥ 
ऐके वधू ज्ञानबंती॥ तुझा जन्म कपोती ॥ करीत होतीस उदरपूर्ती॥ एके दिवशीं अवधारी ॥६६॥ . 
पडिला होता मांसगोछा॥ तुबा चाची धरियेला उडत होती आकाशमंडळा ॥ तों देखिला घारीनें | 
॥६७॥कवळ घेईना म्हणोनी ॥ घार आली थावोनी॥ तूं गेलीस पोनी ॥ महा अरण्य क्रमितऐका | 
॥ ६८ ॥ पाठीं लागे घारी ॥ मागें पुढें न विचारी ॥ å पळालीस वनांतरी ॥ श्रीगिरिपर्वती ४९९ 











== 
ty Ramtek Collection 





sas In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit U 








-र या ~ त्ता भ | === | 
TRETT RESERVERE परेभ्य E सम ITT==TI=7 TED ENE NNN 





| गेलीस ॥६९॥ सवेंचि आली ते घारी ॥ तूं गेलीस देबालय शिखरीं ॥ भोवो लागलीस प्रदाक्षिणा | | 
| कारी ॥ श्रम पावलीस तये वेळां ।।७०॥ दुरोनी आलीस धांवतं ॥ प्राण होता कंठगत॥ श्रमोनि 
| å ratt बैसत॥ घारीनें येऊनी मारिले At ॥७१॥ घेऊनि गेली मांसगोळा ॥ तुझा देह 
पंचत्व पावला ॥ प्रदक्षिणा पुण्यफळा ॥ झालीस वो राजपत्नी ISR इतुकिया अवसरीं ॥ पुनः | 

| | पतीस प्रश्न करी।। आतां तुझे निरोपावरी ॥ ईश्वरपूजा करीन ॥\७३॥। gå माझें काय होईल ॥ 
०४ | तुम्हीं कवणें स्थानीं असाल ॥ तें भविष्य सांगाल ॥ प्राणप्रिया राजेंद्रा ॥ ७४ ॥ राजा सांगे धु 
७ | सतीसी ॥ पुढील जन्म मज पुससी ॥ आपण राजा सिंधुदेशी जन्मा पावेन अवधारी OA |Y 
| भाझी भायो तूंचि होसी ॥ जन्म होईल संजयदेशी ॥ तेथील राजा पवित्र वंशीं।॥ त्याची कन्या |) 
होशील ॥ ७६॥ तिसरा जन्म आपणांसी ॥ राजा होईन सोराष्टदेशीं तं उपजशील कलिंगराज ; 
; 


m 
ee å D 


FET 


; | वंक्षी माझी पत्नी होशील ॥ ७७ ॥ चवथा जन्म आपणांसी ॥ राजा होईन गांधारदेशीं ॥ तुं |: 
उपजशील मगधंकुळेंसी ।। å माझी प्राणेश्वरी ॥ ७८ ॥ पांचवा जन्म आपणांसी ॥ राजा होईन 
अवंतीदेशीं ॥ तुं देशाण राजकुळी जन्मसी ॥ माझी भायो तूं होसी ॥ ७९ ॥ सहावा जन्म 

आपणांसी ॥ अनंतनामें राजा परियेसी ॥ ययाति-राजकन्या होसी ।। ते are तूंचि प्राणेश्वरी॥ 

॥८०॥ सातवा जन्म आपणांसी ॥ राजा होईल पांड्यदेशीं II रूप लावण्य मजसरसी ॥ न देखें 
कवण संसारी ॥८१॥ ज्ञानी सवेगुणी होईन ॥ ख्र्यकांतीं चंद्रवदन ॥ जैसा रूपें असें मदन॥नाम है) | 
माझें पद्मवर्ण ८२ ॥ तूं जन्मशील वैद्भकुळी ।। रूपे सौंदर्यं आगळी ॥ जैसी सुबणाची पुतळी ॥ ५०० 





“PSR ३. « spann r ae. अं. ] in.Kavikule K: alic Sanskrit University Rami 
Fau mms 0. In Publig Domain.Kavikulguru Kalidas 





anskrit Universi 


| Rangek Collgskgg ction ee EE BR ete ia + à > 











पक कक: के कर कफ जा iwase | 











अति लावण्य मुख सुरस ।।८३॥ सुमती असें नांव पावसी ।। तुज वरीन मी स्वयंवरसी । दमयंती 
नळा जैसी ॥ सायंवर होईल तुज मज ॥ ८४ ॥ राज्य करीन बहुत दिवस ॥ यज्ञ करीन मास 


भास ॥। जिकीन सवे देशांस । मंत्रशाख्न शिकेन बहुत ।।८५॥। देव द्विज अर्चन करीन ॥ नाना 


अग्रहारें दान देईन ॥ ऐसे वाधकय पावोन ॥ राज्यां स्थापीन पुत्रासी ।।८६॥ मग आपण आश्रम 
घेईन ॥ अगस्त्य ऋषीपाशीं जाईन ॥ ब्रहमज्ञानोपदेश शिकोन ॥ अंतीं होईल मोक्षप्राप्ती ॥८७॥ 


देहावसानसमय येतां ॥ तुज घेईन सांगाता ॥ दिव्य विमानी बैसोनि तत्तततां॥ स्वर्गाप्रति जाऊं 


बाळे।।८८॥ इश्वरपूजेचा महिमा॥ शिवरात्री ब्रत उत्तमा ॥ श्रीशेल्यपर्वताचा महिमा ॥ विशेष पुण्य 
कोण वर्णी ॥८९॥ यावरी खियेतें ॥ आतां पाह seria ॥ म्हणोनि राजा घेऊनि 
खते ॥ यात्रा करी शिवरात्री ॥९०॥ श्रीगुरु म्हणती तंतुकासी॥ शिवरात्री महिमा आहे ev 
एसा तो राजा राणी परियेसी ॥ सप्त जन्मीं राज्य पावलीं ॥९१॥ अंन्तीं पावला स्वर्गलोक। 
पवेतमहिमा यापरी ऐक ।। तुज झाले गुरुसुख ॥ ईश्वरी पूजा करी बरवी URIN गाणगाग्रामी 
भीमातीर ॥ तेथें असे कल्लेश्वर ॥ पूजा करी निरंतर || मह्लिकार्जुनासमान ॥९३॥ भग जावें 


'संगर्मसी || पूजा करी अहनिशीं॥ मल्लिकार्जुन तोचि परियेसी ॥ न धरसी मानसीं संदेह ॥९४॥ 


तंतुक म्हणे स्वामियासि। किमर्थ मातें चाळविसी।। पूजायासी गेलो मछिकार्जुनासी॥ लिंगस्थानी 
तुम्हां देखिले ॥९५॥ सर्वाठायीं तूंचि एक।॥ झाला अससी व्यापक || कलेश्वर संगम नामक॥ हैं 
काय सांगसी जमपुढें ॥९६॥ ऐकोनि श्रीगुरु हांसती॥ येरे पादुका धरी म्हणती ॥ नयन तयाचे 








0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


| 
ध्या 
य्‌ 

vr 


| | | 


५ 





RFR 404 AG 








= गले 






झांकती।संगमा आले तत्काढी।।९७॥इतुकिया aat ant भक्त गाणगापुरी | श्रीगुरूसी पाहती ड 
'गंगातीरी ॥ कोठें गेले पहा म्हणोनि ॥९८॥ एक म्हणती संगमीं होते॥ एक म्हणती नाहींत GÅ |. 


कोठे गेले पहा म्हणत।। चुकर होती भक्तजन ॥९९॥ श्रीगुरु आले संगमासी तंतुका पाठविलें ve 
मठासी॥ बोलवावया शिष्यासी। आपण आले संगमीं। १ ००॥।तंतुक आला गांवांत समस्त लोक | 


DOTY, 


पहात॥ कां रे क्षौर केले म्हणत॥ तंतुक म्हणे श्रीपर्वतासी गेलों होतो ॥१॥ घेवोनि आलों प्रसाद 
विभूति॥ नानापरीचे हार दाविती ॥ लोक विस्मय करिती ॥ म्हणती दोन प्रहरी घरीं होता URAN 
एक म्हणती सत्य मिथ्या त्यासी म्हणती सांग सत्या॥ åa म्हणे सर्वे गुरुनाथा ॥ गेलों होतों 
वायुवेगें ॥ ३॥ श्रीगुरु आले संगमासी ॥ मज पाठविले मठासी ॥ बोलविले शिष्यासी ॥ राहूं 
म्हणती आजि संगमीं ॥४॥ एक म्हणती होईल सत्य ॥ सूखे म्हणती नव्हे मिथ्या॥ तंतुक गेला 
त्वरित ॥ शिष्यवगी आणविलें ॥ ५॥ सांगितला सर्वे वृत्तांत ।। समस्त गेले संगमा त्वरित ॥ पूजा 


झाली संगमा बहुत।। सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ ६।। मिथ्या म्हणती जे जे लोक ॥ त्यांसि होईल 
महापातक ॥ पंधरा दिवशी यात्रिक ।॥ लोक आले ग्रामासी || ७॥ मग पुसती तयांसि ॥ त्यांनीं 


सांगितलें भरंवसी॥ आनंद झाला भक्तांसी ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ।। ८॥ सिद्ध म्हणे नाम- 


घारकासी॥ जें मीं सांगतसे परियेसी ॥ श्रीगुरुमाहिमा अपारेंसी ॥ अमृत सेवितां निरंतर ॥९॥ ५०२ 








| 
| 
| 


jf क p ~ CCO. In Publ Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Colletiog gg 


p MP -E 2 य हा य - ==) Erard SE 4 a 3 ae : आ ऊ 


यापरी सरस्वती गंगाधर ॥ सांगे श्रीगुरुचरित्र विस्तार ॥ भावे ऐके जो नर ॥ असत निरंतर |भ 
सेवितसे ॥११०॥ इति श्रीगुरुषरित्रामृत ।। कथा वर्णिली अदभुत ॥ सिद्धनामधारक सांगत॥ 
श्रीशैेल्यगमनमहिमा 5 ध्याय हा ॥१११॥ इति भरीशुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनुसिंहसरस्व- 
त्युपाख्याने सिडूनामधारकसंवादे श्री शैल्यगमनमहिमावर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः V | वा 
ओव्या ॥ १११ ॥ 


DH a 6७ 





“OO 4 














॥ श्रीशुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
x 
ड RIISER 

















| amaun | 


॥ श्रीगणेशाय नमः || नामधारक म्हणे सिद्धमुनी ॥ श्रीगुरुचरित्र तुम्हीं देखिलें नयनीं ॥ तुमचें 
भाग्य काय वणू वाणीं ॥ परत्रह्म देखिले असे ॥१॥ तुमचेनि प्रसादेंसी ॥ अमृतपान झालें 
आम्हांसी | आतां कष्ट आम्हां कासयासी ॥ सकळाभीष्टे लाधला ॥२॥ तूं भटलासी मज तारक I 
देन्य गेलें सकळिक II सवोभीष्ट लाधलें सुख । गुरुचरित्र एकतां ॥३॥ भाग कथानक सांगितलें ॥ 
श्रीगुरु संगर्मी राहिले ॥ पुढें काय वर्तले ॥ सांगावें दातारा ॥४॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ 


४५ 


; | ऐक वत्सा विस्तारेंसी ॥ विचित्र झालें येरे दिवशी ॥ एकचित्ते परियेसी un नंदीनामा एक 


ब्राह्मण ॥ सवागीं श्वेतकुष्ठ जाण ॥ अंबा तुळजापुर जाऊन ॥ वर्षे तीन आराधिली VAN 
संवत्सर तीन उपवास ॥ द्विज कष्टला बहुवस ॥ निरोप झाला स्वी त्यास ॥ जाय चंदला 
प्रमेश्वरीसी Non जगदंबेचा निरोप घेऊनी ॥ आला चंदला परमेश्वरी स्थानीं ॥ मास सात 
पुरश्चरणीं ॥ पुनरपि केले उपवास ॥८॥ नानापरी कष्टत ॥ स्वप्न झाले अवचित ॥ तुवां 
जावे त्वरित ॥ गाणगापूर ग्रामासीं।९॥ तेथें असे श्रीजगद्गुरु ॥। त्रयमूतीचा अवतारु॥ वेष 
घरिला असे नरु। तेथे होसी उत्तमांगीं॥१०।। ऐसें देवीनं निरोपिले॥ विप्र म्हणे भलें केलें ॥ 
सहा मास कां कष्टविलें ॥ जरी तुझे हातीं नोहेचि ॥११॥ जगन्माता तुळजाभवानी ॥ तिचा 
निरोप घेउनी ॥ आले तुजपासी ठाकोनी॥ तुं देवत म्हणोनियां॥१२॥ देवत्व ठाऊकें झालें ॥ 
आम्हांसी निरोप दिधले ॥। मनुष्यापाशीं जा म्हाणितलें ॥ तुझेनि नोहे कांहींच ॥१३॥ विश्वासे 
पातला तुजपाशीं। तूं मनुष्यासानिध धाडिसी। सीमा झाली देवपणासी। भाग्य माझे म्हणतसे। १४! 


EDEN CC-Q. In Pub) li Dom nain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectio, k 


Q © y 




















कल कप पु अकसर कलर Ta > s aa 


टा क क क रक NSA ल्न 
OE NE 


| भनुष्यापाशी जा म्हणावयासी ॥ लाज न ये तुम्हां कैसी ॥ वळखिलें म्यां देवपणासी ॥ 


उपवासी सात महिने ॥१५॥ पहिलेच जरी निरोप देत ॥ इतुके कष्ट Heat होत ॥ दुराशा 


| धरिली चित्ते ॥ परमेश्वरी म्हणोनी ॥ १६॥ ऐसे अनेक प्रकारे कष्ठोन ॥। दुःख करितसे 


ब्राह्मण ॥ मागुती पुरश्चरण ॥ करीन म्हणे तो द्विज ॥ १७॥ म्हणे मज बरवे होणे ॥ अथवा 
आपुला प्राण देणें ॥ ऐसें बोलोनि निर्वाणें।। विप्र धरणें बैसला ॥ १८॥ पुनरपि स्वप्न तयासी ॥ 
तेसंचि होय परियेसी ॥ आणीक समस्त भोपीयांसी ॥ तेणेंचिपरी निरोप होय ॥ १९॥ 


समस्त भोपी म्हणती तयासी ॥ आजी स्वम झालें आम्हांसी ॥ छळ न करी गा देवीसी ॥ 


निरोपासीरसा जाय वेगें ॥ २०॥ Å जरी आतां न जासी ॥ आम्हां आज्ञा झाली ऐशी ॥ 
बाहेर AE तुजसी ॥ देवालयांत येऊं न देऊं ॥२१॥ इतुके झालियावरी ॥। पारणें केलें ट्विजवरी ॥ 
पूजा करोनी नानापरी ॥ निरोप घेऊनि निघाला ॥ २२॥ गाणगाग्रामासी आला ॥ मठांत 
पुसं लागला ॥ भक्तजन सांगती त्याला ॥ संगमी आहेत श्रीगुरु ॥२३॥ भक्त म्हणती तयासी N 


श्रीगुरु येतील पारणेसी॥ काल शिवरात्री उपवासी ॥ आतां येतील परियेही ॥२४॥ इतुकिया 
अवसरी ॥ श्रीगुरु आले साक्षात्कारी ॥ ग्रामलोक द्विजाते बारी ॥ दूर राहे GJE URAN 
श्रीगुरु आले मठांत ॥ द्विज उभा होता तेथ ॥ भक्तजन सांगती मात॥। विग्र एक आला असे URAL | 


सवार्गी कुष्ठ असें श्वेत ॥ स्वामिद्शना आलो म्हणत ॥ श्रीगुरु म्हणती आपण जाणत॥ संदेहरूपे 


| आला असे ॥२७॥ म्हणती बोलवा मठांत ॥ भक्त गेला धांवत ॥ तया द्विजा पाचारित॥ आला ५ 

















0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collecti TS 


Å © ५ 


; 
: 
< 
| 

















av 


तयासी I संदेहरूपे आलास कां।।२९॥देबीपाशीं कां गेलासी ॥ मनुष्यापासी येणें कायसी । संदेह 
धरितां मानसीं ॥ काय होय कार्यसिद्धि ॥३ ०॥ ऐसें वचन ऐकोनी । साक्ष आली आपुल्या मनीं ॥ 
क्षमा करणें स्वामि म्हणोनि ॥ लोटांगणी येतसे ॥३१॥ म्हणे स्वामी आपण तमांध ।। स्वामीचे 
दशेने झालों शुद्ध ॥ अज्ञानें वेष्टिला मतिमंद ॥ नेणें सोय परब्ह्लीं ॥३२॥ तूं साक्षात्‌ बस्तु म्हणोनि॥ 
नेणो आपण तमोगुणी ॥ आजि दिवस माझा सुदिनीं॥ aat झालो पुनीत ।॥३३॥ TAKA पापी 
आपण॥ पापात्मा मी नेणें खूण ॥ पापें संभावलो निशुण ॥ शरण आलों तुजपासी ॥ ३४ ॥ तूं 
भक्तजनांचा आधार ॥ शरणागतावजपंजर ॥ त्रीद वानिता सचराचर ।। हे नृसिंहसरस्वती URAN 
आजि माझें कर्म AS ॥ परब्रह्म डोळां देखिलें॥ मनोरथ माझे पुरले ॥ कृपासागरा यतिराजा ॥३६॥ 
å भक्तजना कामधेनु ॥ मनुष्यदेहीं अवतरोन ॥ तुझा पार जाणें कवणु ॥ त्रेमूर्ती तृंचि होसी ॥३७॥ 
जैसी सागराकारणें गेगा।। पावन करावया आली जगा॥ तैसे भक्त सेवकवगो ॥ तारावया अवतर- 
लासी ॥ ३८॥ कां अहिल्या झाली पाषाण ॥ दिव्यदेही लागतां चरण ॥ तैसा मी अजि 
देखोनि दिन ॥ केलें तुवां गुरुनाथा ॥३९ व्रतबंध विवाह झालियावरी ॥ उद्‌भवली व्याधी 
आपुलें शरीरीं ॥ खरी राहिली माहेरा ॥ स्पश्‌ नये शरीर म्हणे ॥ ४० ॥ आपुले असती 
मातापिता ॥ सकळ म्हणती जाई परता ॥ दुःख झालं अपरिमिता I संसार त्यजूनि निघाला 
॥४१॥ गेलो होतो तुझजापुरों ॥ उपवासी कष्टलों अपारी ॥ मज म्हणे ती तूं पापी भारी ॥ 





वित्र आंगणीं ॥२८॥ दुरोनि देखिले श्रीगुरुसी ॥ नमस्कारीत लोळे भूमीसी ॥ श्रीगुरु म्हणती | | 


q 


u o द 


EE EE ER CC-0. In Publø-Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit niversity Ramiek- Colieetiof- Mo क + —== 





























Ed कि: नळ Å REE BE = menes eres see —g — = sene = T ou T जम कक व 


होय बरवे तुज आतां ॥४२॥ निरोपी तुळजादेवी प्रीती ॥ जेथें चंदला परमेश्वर वसती ॥ |अ 
तेथें होय पापनिवृत्ति ॥ जाईल रोग म्हणोनियां ॥४३॥ तेथें कष्ट केले बहुत ॥ ते होयचि |T 
कांही उगवत ॥ निरोप झाला जा म्हणत ॥ कृपामूर्ति तुजपासीं ॥४४॥ ऐसे माझे दैव |. 
हीन ॥ उबगताती देव आपण ॥ मज देखोनि निवोण ॥ बाहेर घाला म्हणताती ॥४५॥ 


| देव मातें उबगताती ॥ मनुष्य केसे मज देखती ॥ निर्वाणी आलों तुम्हांप्रति ॥ निर्धार केला 
मरणासी ॥४६॥ ऐसा पापी असोनि आपण ॥ आतां काय करावें अंगहीन ॥ तोंड न पाहती 


४५ 
बा 
कुष्टी म्हणोन ॥ मरण बरवें या परते go आतां असे एक विनंती ॥ होय अथवा न होय 
निश्चिती ॥ शीघ्र निरोपावें बिश्रांति ॥| आशा पाशीं न गोविजे ॥४८॥ मज चाड नाहीं या 
देहाची ॥ प्राण देईन साक्ष तुमची å रक्षक माउली शरणागताची ॥ Ada दातारा 
॥४९॥ जैसे देवीं चाळविछें॥ अशाबंधांत AAS ॥ निदाना मज सोडिले ॥ तैसें न करी 
Ù 


दातारा ॥५०॥ ऐसे करुणावचन ऐकोन ॥ शुरु बोलती हांसोन ॥ बोलाविला सोमनाथ 
ब्राह्मण ॥ निरोप देती यावें संगमासी ॥५१॥ त्वरेनें संकल्प सांगोनी ॥ स्नान करावें पृष्कर- 
जीवनी ॥ अश्वत्थ प्रदक्षिणा करोनी ॥ वरे टाका दूर त्याचीं ॥५२॥ नवी वख दयावी यासी ॥ 


शीघ्र आणा पारणेंसी एसा निरोप देती त्यासी ॥ दोघे गेले झडकरी ॥५३।। स्नान करोनि 
बाहेर आला ॥ शरीरबण पालटला ॥ अश्वत्यप्रदक्षिण! केल्या ॥ सुवण झालें सर्वग ॥५४॥ ४ 


N बच्चें देई ब्राह्मणासी ॥ जीणेवस्न टाकी दूरदेशी ॥ जेथें टाकिलीं भूमीसी ॥ क्षारभूमी ती होय ८०७ 





























9555 श्व्ध्य््य््य््ध््य्थ्य्य्न््स Se 
क स  डडिड् 
n pa en on कलश तमिल किक ~= 





त 


one tas > >>> 7 
m eg n E == ng 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 























त्वरित ॥५५॥ सांगातें घेऊनि द्विजासी ॥ सोमनाथ आला मठासी I चरणावरी घातलें तयासी ॥ |भ 
लोक सवे विस्मित ॥५६॥ नंदीनामें केला नमस्कार FAE स्तोत्र करी अपार ॥ हर्षे झाला |. 
असे निभर ॥ लोळतसे पादुकांवरी ॥५७॥ श्रीगुरु पुसती तयासी ॥ तुझी मनकामना झाली |. 
परियेसी ॥ सर्वग आहे केसे त्यासी ॥ अवलोकुनी पाहे म्हणती ॥५८॥ सवांग पाहतां बरवें झालें॥ || | 
` तावन्मात्र जंघेसी राहिलें ॥ पाहतां मन त्याचें भ्याले ॥ म्हणे स्वामी असे कीं थोडे UMN तुझी | | 


४५ 















न्न 
कृपादृष्टी झाठी असतां ॥ थोडें राहिलें केवी आतां ॥ करीतसे दंडवता ॥ कृपा करी गा महा- 
९८ | त्मया ॥६०॥ गुरुमूती निरोपिती त्यासी ॥ तुं संशय धरोनी आलासी ॥ मनुष्य काय देईल 
म्हणसी ॥ तेणं गुणं राहिले शेष ॥६१॥ यासी असे एक प्रकार ॥ तुवां कबित्व करावें 
अपार ॥ आमुची स्तुति करी निरंतर ॥ जाइल त्वरित निश्चये ॥६२। नंदी नामा म्हणे 
स्वामिया ॥ लिखित नेणें बाचाबयासी ॥ कैसें करूं कवित्वासी ॥ ' मंदसती आपण ॥६३॥ 
काय जाणें कवित्व रीति ॥ नाहीं मज काव्यव्युत्पत्ती ॥ स्वाभी ऐसा निरोप देती ॥ म्हणोनि 
चरणीं लागला ॥।६४॥ श्रीगुरु म्हणती द्विजासी॥ मुख उघडी काढी जिव्हेसी ॥ विभूती प्रोक्षितं 
तयासी ॥ ज्ञान उपजले ब्राह्मणातें। M चरणांवरी ठेविला माथा I उभा ठेला स्तोत्र करिता ॥ 
म्हणे स्वामी नेणतां ॥ सेवेसी नव्हे आराणूक VERN मायापाशां वेष्टोनि age बुडत होतो 
धु संसारगहनीं॥ स्वामी आठवण करी कधीं मनीं ॥ तुझे चरण विसरलो ॥६७॥ संसार म्हाणिजे 
केवळ मायाजाझ॥ योनि जन्मोनि चोग्यांश्चीं कुळ ॥ आठवलें नाहीं तुझें नाम केवळ ॥ मंदमति ५०८ 


Pub Pomain:Kavikulguru Kalidas Sanskrit-bniversity Ramtek-Colleutiøk 00" 














jm a O 
क क जर ; y 2 e : P e == SE क E Fr 3 RS है ड EET è PE ४7८ 


| झालो स्वामिया ॥ ६८ ॥ स्वदेज अडंज उद्भिजेसी ॥ जन्म पावलों पशुयोनिसी ॥ ज्ञान केचें |अ 
आम्हांसी ॥ स्थावर जंगम å होतो ।। ६९ ॥ नाना योनींत विशेष ॥ झाद्रादि याती बहुवस ॥ | 
परी होतो त्या जन्मास ॥ काय जाणें तुझी सोय ।।७०॥ समस्त जन्मामध्यें एक ॥ ब्राह्मणाचा 
जन्म विशेख ॥ काय करावें होऊनि मूखे शुरुसोय नेणता नर ॥७१॥ मातेचें शोणित पित्याचे 
रेत ॥ संपर्क झाला जननी गर्भात ॥ जैसें सुवणे असे कढत ॥ दिवस पंच बुदबुदाकार ॥७२॥ | ey 
पंधरा दिवस थोर ॥ एकरस होऊन निधोर ॥ तधीं मी काय जाणें पामर ॥ पंचततक्त्व झाली मग |; 
॥७३॥ मासँ. एक पिंड होय ॥ द्वय भासीं शिर पादद्रय ॥ त्रय मासीं सवे अवयब॥। नवद्वारे झालीं |' 
| मग ॥७४॥ daa होतीं एक ॥ पृथ्वी वायु तेज आकाश उदक ॥ प्राण आला तात्कालिक) |: 
| तीं स्मरण केचे मज ।।७५॥ पांचवे मासीं त्वचा रोम ॥ सहावें मासी उच्छवास स्तोम॥ सातवें 
मासी श्रोत्र जिवाप्राण॥ मेद मज्जा इढ झाली॥७६।ऐसा नवमास कष्टत ॥ होतो जननीगर्भात। | 
रुधिर विष्ठा gata ॥ कष्टला फार स्वामिया ।।७७॥ माता भक्षी उष्ण क्षार ॥ कडु तीक्ष्ण असे |. 
अपार ॥ तेणें कष्टतसे फार ॥ दुःख कोणा सांगू तेव्हां ॥७८।। मनास आले तें भक्षण करी॥ | 
होय मज अपारी ॥ ऐसें नव मांसावरी ॥ मातागर्भी कष्टलों ॥ ७९ ॥ तधीं केचे तुझें स्मरण ॥ |४६| 
वेष्टिलों होतों मार्येकरून II देखिले नाहीं तुझे चरण ।। मग योनीद्वारें जन्मलो ।।८०॥ उपजतांचि |` | 
आपणांसी ॥ आयुष्य लिहिलें ललाटेंसी ॥ अधे गेलें बृथा निद्रेसी ॥ रात्री निद्रा मानवा ॥८१॥ ||. 




















sp क्क्लक टे TE DR 
CC- lic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collecti 











ए | वेळीं ॥८२॥ बाळपणीं आपणासी || कष्ट झाले बहुवसी ।। मज घालिती पाळण्यासी ॥ मलमूत्रांत Er 
लोळतसे ॥८३॥ बाळपणींचें दुःख आठवितां ॥ हृदयस्फोट होत आतां ॥ काय सांगूं गुरुनाथा | 
नाना अपदा भोगिल्या ॥८४॥ शयनस्थढीं मलमूत्र ॥ तेथें लोळतसे निरंतर ॥ आपली विष्ठा क्‍ 
आपणांसी आहार ॥ अंज्ञानतिमिरें वेशिलों ॥ ८५ ॥ एखादे समयीं आपणांसी ॥ पोट दुखे |, 
बहुवसी ॥ रुदन करितां परियेसी ॥ स्तनपान करविती ॥ ८६ ॥ क्षुधाक्रांत होय बहुत ॥ मग 

| म्हणती पोट याचं दुखत ॥ अंगुली घालोनियां gaia ॥ औषध मज पाजिती ॥ ८७॥ ऐसे ५5 
क्षुघेनें पीडित बहुत मज घालिती पाळण्यांत || हालविता पर्यदे गात ॥ क्षुधाक्रांत रुदन करी |; 
॥८८॥ म्हणती रुदन करित बाळ ॥ मुखीं शिपिती कांजी तेल ॥ रक्षा बांधिती मंत्रवोनी केवळ ॥ 
नेणें माता|भूक माझी ॥८९॥ पाळण्या घालिती कौतुकें ॥ प्रावर्णात होता वृश्चिक ॥ मारीतसे |} 
पाठीसी डंख॥ प्रलाप मी करितसे।।९०॥आणिक पाळण्या घालिती ॥ राहें राहें उगा म्हणती ॥ G 

८ स्तनपान मज करविती ॥ वृश्चिकविष नेणतां ॥ ९१ ॥ तेणें दुःखें स्तनपान न करी ॥ मागुती | ४८ 
घालिती पाळण्याभीतरीं ॥ वृश्चिक मज डंक मारी ॥ प्राणांतिक मज होय ॥ ९२ ॥ माता खाय 
आम्लतीक्षणखार ॥ स्तनपान करविती मज अपार।। क्षीर आंबट आणि मधुर ॥ आपण खोके 

TARA ॥९३॥ नाना औषधें मंज देती ॥ तेणें माझे डोळे दुखती ॥ कुंकू लवण क्षार घालती ॥ 

४५ 


| डोळे आले म्हणोनी ॥ ९४॥ ऐसे कष्ट धुरंधर ॥ बाळपणीं साहिले अपार ॥ वाढलो कष्ट करितां 





| फार॥ बर्षे बारा लोटलीं ॥९५।।तधां तुझें केचे चरणस्मरण ॥ मजला केची आठवण ॥ कष्टला ५२) 





CCT Dorem Kavnutsuri Katidas $ तलास a. frk 









| 5 | शरीरासी । जैसा पतंग दीपासी॥ भ्रमित जैसा उन्मत्त।९७।। नेणें गुरु मातापिता ॥ समस्‍्तांतें 
KR] निदा करितां। अभिलाषीतसे वनिता I कुळाकुळ न विचारी ॥९८॥ ब्राह्मणनिंदा परोपरी ॥ 


| S a i ~ aÑ © भय 
|¢ योवनपण ऐसे गेलें ॥ ३॥ बृद्धपण आलें शरीरासी ॥ उबग होय खीपुत्रासी ॥ श्वासोच्छ्वास 


j| घडे आतां ॥ स्वामी तारका गुरुनाथा l संसारसागराचें कडे लाबी ॥६॥ ऐसा मंदमति आपण ॥ | | 





वृद्ध देखोनि विनोद करी ॥ जारकम करी भारी ॥ मदनें नाठवे तुझे चरण ॥९९ ॥ मांसाचे 
कवळाकारणें ॥ मत्स्य जाय जेवीं प्राण तेसा आपण मदनबाणें ॥ बश झालों इंद्रियांस ॥१००॥ 
नानावर्णे ख्रियांते अंगिकारिलें | परद्रव्य अपहा रिलें॥ सिद्ध महता निंदिलें।। दृष्टि न दिसे माझे 
कांहीं ॥१॥ ऐसा मदने व्यापुनी ।। पुढें मार्गे न पाहे नयनीं åa जाय धांवोनी ॥ दीपावरी 


पडे जैसा ॥२॥ ऐसा वेष्टोनी मेदनवाणीं ॥ नायकें सुबुद्धि श्रवणीं॥ सोय न घरो तुझे चरणी॥ 








केसी ॥ सदा खोकला होय मज Nell अवयव सवे कांपती॥ कृष्ण केश पांढरे होती॥ दंतहीन | 
भक्ष्ये न चावती ॥ श्रवणी नायके दृष्टी नाहीं ॥ ५॥ ऐसा नानापरी कष्टतां I तुमची सेवा न ; | 







prism देख ।। तयामूर्ती तूचि एक ॥ ære गुरुनाथा ॥ ८॥ दिवांध नेणती तुज |, 
लोक ॥ तूंचि विश्वाचा पालक ॥ मी किंकर तुझा सेवक ॥ संसारसागरीं तारी मज ॥९॥ ऐसें 
































क “> Se 
NT EE 
Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Colleetion ° 





ऐका हो जन समस्त ॥ श्रीगुरु vare वस्त ।। आपण पाप केलें बहुत ॥ दशैनमात्रे सवे गेलें |अ|. 
॥११॥ ठिणगी लागतां तृणासी ॥ जळोनि जाय परियेसी ॥ गुरुकृपा होय जयासी ॥ पाप जळे र 
तेणे परी ।।१२॥। चरणं पवित्रं विततं पुराणं ॥ ऐसे बोले वेद आपण।। सेवा करणे हो गुरुचरण ॥ fer 
शुरुवेगळा देव नाहीं ॥ १३ ॥ ब्रह्मदेवें आपण देखा ॥ दुशक्षरें कपाळीं लिहिली ऐका ॥ ती 





वा 
सुष्टाक्षराजवळी होय निका ॥ श्रीगुरुचरणी लागतां ॥ १४॥ जवळी असतां निधान ॥ कां न 
ओळखा तुम्ही जन ॥ नृसिंहसरस्वती कामघेनु जाण ॥ भजा भजा हो म्हणतसे ॥ १५॥ इह- 
 सौख्यदाता अनेक ॥ अंतीं पावे वैकुंठलोक॥ संदेह नाहीं होईल सुख।।सत्य सत्य बोल माझे ॥१६॥ ४ 
नंदीनामा स्तोत्र करीत || श्रीगुरु संतोषी अत्यंत ॥ भक्तातें एसा निरोप देत॥ कवीश्वर म्हणावें ८ 
; 
; 





यासी ॥ १७॥ कवीश्वर नाम तयासी ॥ निधोर केला भरंवसी ॥ ऐसें कृपेनें बोलती 
त्यासी ॥ ऐकोनी चरणीं लागला ॥ १८ ॥ शेष होतें जंघेवरी ॥ तें तत्काळ गेलें दुरी ॥ 
नंदीनामा आनंद करी ॥ राहिला सेवा करीत देखा ॥ १९॥ सिद्ध म्हण नामधारकासी ॥ 
| गुरूचरित्र ऐसे परियेसी ॥ ऐसा राहिला शुरुसेबेसी।। कवीश्वर स्व भावें ॥ १२०।। नामधारक म्हणे 
सिद्धसुनी ।। दुरा कवी नृसिंह म्हणोनि ॥ केवी झाला ॥ श्रीगुरुमवनीं ॥ कवीश्वर सांग मज 


| ॥२१॥ å विस्तारोनी आम्हांसी | सांगा स्वामी कृपेंसी ॥ वांच्छा असे मानसीं ॥ गुरुचरित्र ५१२ 








RRRRRRRRRRRRRER A DA 





oman- Ka Kulsuru Kataas sanskrit Univefsity Ramtek Col > t i _ G Tas y. mR å पाय nu ह काकाला कं nd | Å 


य| ऐकावया ॥ २२ ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ पुढील कथेचा विस्तार ॥ ऐकतां होय मनोहर ॥ |अ 
नामस्मरण कामधेनु ॥२३॥ इति श्रीगुरुचरित्रासृत॥ सिद्धम्ुनी शिष्य संवादत ॥ कवीश्वराख्यानें 

२ | येथ॥ निरोषिले प्रेमळ ॥ १ २४।। इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्यानें |, 

न | सिद्धनामधारकसंवादे द्रिजकुष्ठपरिहारो नाम पंचचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ओव्या॥ १२४॥ far 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 


: | 
न 
; 











| mea | 

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ नामधारक विनवी सिद्धासी॥ मार्गे कथा निरोपिलीसी ।| नंदी नामा कवी 
एसी ॥ दुसरा कवि आला म्हणोनि॥१॥ कवणे परि झाला शिष्य। तें सांगाबे जी आम्हांस॥ |, 
विस्तारार्वे अतिसुरस ॥ कृपा करोनी दातारा ॥२॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ सांगेन विचित्र | 
ऐका ॥ आश्रयं झालें असे देखा ॥ श्रीगुरुचरित्र अलौकिक ॥ ३ ॥ गाणगापुरी असतां गुरु ॥ y 
ख्याती झाली अपरंपारु ॥ लोक येती थोर थोरु ॥ भक्तजन बहु झाले ॥ ४ ॥ नंदीनामा कची | 
होता ॥ कवित्व केलें अपरिमिता ॥ समस्त लोक शिकतां ॥ प्रकाश झाला चहु राष्ट्री ॥५॥ ऐसें | 

; 


असतां एके दिवशी देखा । श्रीगुरु नेलें भक्ते एका॥ आपुछे घरी शोभनदायका ॥ म्हणोनि नेले 

आपुले ग्रामी ॥६॥ हिपरगे नाम ग्रामासी ॥ नेलें आमुचे श्रीगुरूसी ॥ पूजा केली बहुवसी ।। समारभ 

थार केला ॥७॥ तया ग्रामी शिवालय एक ॥ नाम कछ्छेश्वर एक ॥ प्रख्यात असतां तेथे एक ॥ 

द्विज सेवा करितसे Ne तया नाम नरकेसरी ॥ लिंगसेवा बहु करी ॥ नित्य पांच कवित्वें करी॥ 

आणिक नवीं निरंतर ॥ ९॥ बल्लेश्वराबांचूनी ॥ आणीक नाणी कदा वचनीं ॥ एकाग्रनिष्ठा 

TEAN शिवसेबा करितसे॥१ ०॥ समस्त लोक तयासी म्हणती । तुझे कवित्वाची असे ख्याती ॥ 

श्रीगुरूची कवित्बावरी प्रीति ॥ गुरुस्मरण करी ऐका ॥११॥ तयासी म्हणे तो नर ॥ कल्लेश्वरासी 

विकले जिव्हार॥ अन्य देव अपार॥ नरस्तुती न करीं म्हणे ॥ १ २॥ऐसें बोलोनियां आपण ॥ गेला 

दव पूजकारण। पूजा करितां तरक्षण ॥ निद्रा आली तया द्विजा ॥१३॥ नित्य पूजा करोनि आपण॥ || ` 
कवित्व करी पावेतीरमण । तें दिवशी अपरिणाम ॥ निद्रा आली तया द्विजा॥ १४॥ निद्रा केली ५१४ | 





(८-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


Se रे 








देवालयांत ॥ विचित्र देखिले स्व्ञांत॥ लिंगावरी श्रीगुरु बसत ।। आपंण पूजा करितसे ॥१५॥ Ja 
लिंग न दिसे श्रीगुरुच असे।। आपण तयासी पुसतो हर्ष नरावरी तुझी भक्ति न असे॥ कां गा | 
surge पूजितोसी ॥१६॥ षोडशोपचारे आपण॥ पूजा करी स्थिरमनें ॥ ऐसे देखोनिया स्वप्न ॥ 
जागृत झाला तो द्विज ।।१७॥ विस्मय करी आपुले मनी ॥ म्हणे नृसिंहसरस्वती मुनी ॥ आला 
असे अवतरोनी॥ आपण निंदा त्याची केली ।। १८॥ हाचि होय जगदगुरु ॥ त्रयमूतीचा अवतारु॥ 
भेट घ्यावी हा निर्धारु ॥ धरुनि आला शुरूपाशी ॥१९॥ आला विग्र लोटांगणेसी॥ विनवू 
लागला गुरुचरणापाशीं॥ कृपा करी गा अज्ञानासी॥। नेणों तुझें स्वरूप आपण NIR ०॥ प्रपंचमायेनें 
वेष्टोन ॥ न ओळखू आपण अज्ञान ॥ तूंचि साक्षात्‌ शिवनिगूण॥ निर आला आजि मज॥२१॥ 
कलेश्वर कर्पूरगरु ॥ तूंचि होसी जगद्गुरु ॥ माझें मन झालें Rus ॥ तुझे चरणीं विनटलों 
॥२२॥ तूंचि विश्वाचा आधार ॥ शरणागताचा वज़पंजर ॥ चरणकमळीं मी भ्रमर ॥ होवोनी 
Set स्वामिया।२३।।जबळीं असतां निधानु ॥ कां fer रानोरानु ॥ घरा आलिया कामधेलु॥ | 
देन्य काय आम्हासी।२४।पूर्वी समस्त ऋषी देखा।तप करिती नसे लेखा।तूं पावसी तयासंस्ुुखा। | 
| अनेक कष्ट करितांही NIR न करितां तप अनुष्ठान ॥ आम्हां भेटलासी निधान॥ झाली आश्चुची 
कामना पूर्ण ॥ कल्लेश्वर प्रसन्न झाला ॥२६॥ ÅR सत्य कलेश्वर ॥ ऐसें माझें मनीं निर्धारु ॥ | | 
कृपा करी गा जगदगुरु ॥ म्हणोनि चरणीं लागला ॥ २७॥ श्रीगुरु म्हणतीं तयासी ॥ नित्य 9 | 
आइुची निंदा करीसी ॥ आम्ही कैसे तुझे मानसी।। भक्ति उपजोनि आलासी ॥२८॥ विप्र म्हणे ५१५ 















































स्वाभियासी॥ अज्ञानांधकारी आम्हांसी) केसा भेटलासी परियेसी । ज्योतिर्मय आनंदसूर्ती॥२९॥ | भ 
म्यां कल्लेश्वराची पूजा केली ॥ तेणें पुय तुम्हां भेट झाठी ॥ आजि आपुली पूजा केली ॥ |. 
लिंगस्थानीं प्रत्यक्ष तुम्हां देखिलें ॥३०॥ स्वझामध्ये ठिंगस्थानीं आपण ॥ प्रत्यक्ष देखिले तुझे 
चरण ॥ स्थिर झालें अंतःकरण ॥ मिळवावें शिष्यवर्गात ॥३१॥ ऐसे विनवी द्विजवर ॥ स्तोत्र बा 
करीतसे अपार ॥ स्वामीची पूजा षोडशोपचार ॥ कवित्व केलें देखा ३२ ॥ मानसपूजेचें 
विधान ॥ पूजा व्यक्त केली जाण॥ श्रीगुरु म्हणती तत्क्षण | आइका स्वप्न लोकांसी॥३३॥ प्रत्यक्ष 
आम्हीं असतां रेखा I स्वप्नअवस्थीं कवित्व ऐका ॥ त्यानें केलें वरकड निका ॥ स्वी भेटलों 
म्हणोनि॥३४॥ ऐसें सांगोनि समस्तांसी | बस्ने देवविती त्या कवीसी । लागला श्रीगुरुचरणासी॥ 
म्हणे आपण शिष्य होईन ॥३५॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ कलेश्वर श्रेष्ठ आम्हांसी ॥ 
पूजा करी गा नित्य त्यासी ॥ आम्ही तेथें सदा वसो॥३६॥ विग्र म्हणे स्वामीसी ॥ प्रत्यक्ष सांडोनि 
तुम्हासी ॥ काय पुजू कछेश्वरासी ॥ GA तुम्हांसी म्यां देखिले ॥३७॥ ÅR स्वामी कलेश्वरा॥ 
त्रयमूतीचा अवतार ॥ हाचि माझा सत्य निधोर॥ न सोडी आतां तुझें चरणी।३८॥ ऐसें विनवी 
स्वाभियासी ॥ आला सर्वे गाणगापुरासीं ॥ कवित्व केलें बहुवसी॥ सेवा करीत राहिला॥३५९॥ 
सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ कवीश्वर दोघे शिष्य शुरूपाशी॥ आले येणें रीतींसी॥ भक्ति करीत 
राहिले || ४ ०॥ म्हणे सरस्वती गंगाधरु॥ ज्यासी प्रसन्न होय गुरु ॥ तयाचें घरीं कल्पतरु ॥ 
चिंतिलें फळ देतसे ॥४१॥ कथा कवीश्वराची ऐसी ॥ सिद्ध सांगे नामधारकासी ॥ पुढील ५१६ 





(८-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








| हे 


ण | कथा विस्तारेंसी ॥ एकचित्ते परियेसा ॥४२॥ इति श्रीगुरुचरित्राएत ॥ सिडनी संवाद होत ॥ | ^ 
x भक्त ज्ञानी परिसोत ॥ नरहरिकविउद्धरण ॥ ४३॥ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरो 


र| भ्रीनृसिहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे कछ्लेश्वरमहिमा नाम पट्चत्वारिशत्तमोध्याय!|। |४६ 
न| ओव्या ॥ ॥ ४३॥ ar 


॥ भ्रीगुरुदत्तात्रेयापेणमस्तु ॥ 




















|__अध्याय४>वा — SG वा 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी ॥ पुढें कथा वतेली कैसी ॥ ते विस्तारोनी | i 
आम्हांसी॥ कृपा करोनी सांगावें॥१॥ नामधारका श्रीमंत॥ ऐकेन म्हणसी श्रीगुरुचरित्र | तुज |. 
होतील पुत्रपौत्र॥ सदा श्रियायुक्त होसील॥२॥ सांगेन कथा एक विचित्र ॥ जेणें होती पतित. i 
पवित्र । ऐस श्रीगुरुचरित्र ॥ तत्परतेसी परियेसा॥३॥ गाणगापुरी असतां गुरु ॥ सण दिपावळी 

आला थोर ॥ शिष्य आले पाचारूं ॥ आपुले घरीं यावें भिक्षेसी nen सप्त शिष्य बोलाविती ।। 

एकाहुनि एक अधिक प्रीति ॥ सातही जण पायां पडती ॥ यावें आपुल्या घरासी ॥५॥ एकेक 

ग्राम एकेक देशीं ॥ श्रीगुरु म्हणती शिष्यांसी ॥ समस्तां घरीं यावें केसी ॥ तुम्ही मनी विचार 

करा ॥६॥ तुम्हीं वाटावे आपणांतें ॥ कोठें आधी यावें निरूपा å ॥ तेथें जाऊं निश्चिते ॥ शिष्या- 

धीन आम्हीं असों ॥७॥ आपणांत आपण पुसती ॥ समस्त आधीं नेऊं म्हणती ॥ एकमेकां 

झगडती ॥ आपुला स्वामी म्हणोनिया en श्रीगुरु वारिती तयांसी ।॥ तुम्ही भांडतां कासयासी॥ 

आम्ही गुरु सातांसी ॥ एका घरी येऊं आम्ही ॥९॥ ऐसें वचन ऐकोनि ॥ समस्त विनवीतसे कर 

जोडोनि ॥ स्वामी प्रपंच न करावा मनीं ॥ समर्थ दुर्बळ म्हणूं नये ॥१०॥ समस्तांसी पहावें 

समान ।। न विचारावे न्यून पूर्ण ॥ उपेक्षिसी दुबेळ म्हणोन ।। गंगाप्रवेश करूं आम्ही ॥ ११॥ 
विदुराचिया घरासी ॥ श्रीकृष्ण जाय भक्तीसी ॥ कौरवराजमंद्रासी ॥ न जाय भक्तवत्सल 

॥१२॥ आम्ही समस्त तुझे दास;॥ कोणीही न करावें उदास I जो निरोप द्याल आम्हांस ॥ ७). 
तेचि करू आपण म्हणती ॥१३॥ ऐसें म्हणोनियां समस्त ॥ करिती साष्टांग दंडवत ॥ समस्तां ५१८ ` 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ° 


er ब +$ क कै सन pomy 























v 
y 
४ 
y 
7 
y 
i 





आम्हां पहा हो म्हणत ॥ ऐसे विनविती श्रीगुरूसी ।।१४॥ श्रीगुरु म्हणती समस्तांसी ॥। येऊं 
तुमचे घरासी ॥ चिंता न धरा हो मनासी ॥ भीक आमुची घ्या म्हणती ॥ १५॥ ऐसें ऐकोन 
गुरुवचन ॥ विनविताती सातही जण ॥ समस्तांसी म्हणती येईन il कोणी धरावा भरंवसा 
॥१६॥ श्रीगुरु मनीं विचारिती ॥ अज्ञान लोक हे नेणती ॥ आतां सांगू एकांती एकणएकातं 
बोलावून ॥१७॥ जवळी बोलावोनि एकासी ॥ कानीं सांगती तयासी ॥ आम्ही येतों तुझे 
ग्रामांसी ॥ काणाजवळीं न सांगावें VL ऐसी भाक त्यासी देती ॥ रात्रीं येऊ तव शृहाप्रती॥। 
त्या भक्तातँ पाठवोनि दुसऱ्यात ॥ म्हणती येऊं तुझे ग्रामसी ॥१९॥ ऐसे सांगोनि तयासी ॥ 
पाठविलें ग्रामासी ॥। बोलवितां तिसऱ्यासी ॥ येणेंचि Rt सांगितलें ।।२०॥ ऐसे सातही जणां 
देखां I समजावोनि ge ऐका ॥ त्यांचा भाव असे निका ॥ महदा्चयै वर्तलें ॥२१॥ एकमेकां 
न सांगतां । श्रीगुरु आले मठांत॥ गेले सातही भक्त ॥ अति विनोद प्रवतेला॥२२॥ ग्रामांतील 


भक्तजन॥ ऐसे कौतुक ऐकोन ॥ विनविताती कर जोडोनि॥ आम्हां सोडोनि जातां स्वामी।२३॥ 


तयासी म्हणती श्रीगुरुनाथ ॥ राई आम्ही नाहीं जात ॥ न करा चिंता मनांत॥ आम्ही येथेच 
असा देखा॥२४॥ ऐशा संधी श्रीगुरुसी ॥ होऊं आली जवळी निशी ॥ दिपवाळीची त्रयोदशी ॥ 
रात्री मंगलस्नान करावें ॥२५॥ आठ रूप झाला आपण॥ अपार महिमा नारायण ॥ सातांच्याहि 


ग्रामांसी गेले जाण।। गाणगापुरीहि होतेचि॥२६॥ ऐसी दिपवाळी झाली॥ समस्तां ठायीं पूजा. 
घेतली ॥ पुनः एकचि मूर्ति ठेली।|गोौप्यरूपें कोणी नेणें ॥२७॥ कार्तिकमासी पौर्णिमेसी॥।करावया ५ 


बा 


कि Jå se + EEE जी = er kD व ESSN 





| 
| 





दीपराधनेसी ॥ समस्त आले परियेसी ॥ गाणगापुरी गररुजबळीं ॥ २८ ॥ समस्तहि नमस्कार | ग 
करिती ॥ भेटतां दहावे दिवशीं म्हणती ॥ एकमेकांते झगडती ॥ म्हणती आपुले घरीं गुरु होते | 


॥२९॥ एक सत्य मिथ्या म्हणत ॥ समस्त शिष्य खुणा दाखवित ॥ आपण दिल्हे हैं aa ॥ 
श्रीगुरुजवळी असे ॥३०॥ समस्तहि राहिले तटस्थ ॥ ग्रामस्थ लोक असत्य म्हणत ॥ आम्हां- 
जवळी शुरु होते सत्य ॥ दिपवाळी इर्थचि केली ॥३१॥ विस्मय करिती सकळहि जन ॥ म्हणती 
त्रेमूति हाचि आपण ॥ अपार महिमा नारायण ॥ अवतार असे श्रीगुरूचा ॥३२॥ ऐशा मिळोनि 
भक्तपाक्ति॥ नानापरी स्तोत्रे करिती । न कळे महिमा तुमचा म्हणती ॥ वेदमूति गुरुनाथा 
॥३३॥ तूंच विश्वव्यापक होसी ।॥। महिमा नकळे आम्हांसी ॥ काय वर्णू चरणासी ॥ त्रैमूति तंच 
एक ॥३४॥। नानापरी स्तोत्रें करिती ॥ दीपाराधना अतिग्रीती ॥ ब्राह्मण भोजन अतिभक्ती॥ 
करिते झाले भक्तजन ॥ ३५॥ श्रीगुरुमहिमा झाला जगतीं ॥ सिद्ध सांगे नामधारकाप्रति ॥ 
भूमंडळी झाली ख्याती ॥ श्रीनृसिंहरस्वतीची॥३६॥ म्हणे सरस्वती Free I जवळी असतां 
कल्पतरु ॥ न ओळखी अंघबहिरु ॥ वायां कष्टत देवयोगे ।।३७। भजा भजा हो श्रीगुरूसी ॥ 
जें जे काम्य तुमचे मानसीं ॥ सिद्ध होईल त्वरितेसी॥ आम्हां प्रचीती आली असे ॥३८॥ अमृत 
मिळतां पानासी ॥ क्षार कडू आवड मूखासी ॥ ज्ञानवंत भक्तजनासी ॥ नानामृतु गुरूचे ॥३९॥ 
श्रीगुरूुसेवा करा हो करा ॥ मारितसे मी डांगोरा ॥ सांगताती चराचरा ॥ शुरू तोचि 
Jakt neon गुरुवेगळी गति नाहीं ॥ जे निंदती नरदेहीं ॥ वेदशा बोलती पाही ॥ aR 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collect f 
+ i = 


SL 


2228 Fa 


2 #2#2#262&2&2&2&2&262&26<2#2#< 





| 
| 


A | f 
Pan =$ aa særs —4 a 


शु | योनींत जन्मती ॥ ४१॥ तुम्ही म्हणाल भज ऐसे ।! आपुले इच्छे लिहिलें कैसे aaret | भ 


सांगितलें ऐसें ॥ असेल तरी अंगीकारा || ४२॥ संसारसागर धुरंधर ॥ उतराबया पेलपार॥ 
शुरुविणं निधोर ॥ तारक कोण त्रिजगतां ॥ ४३॥ निजेल संसार अरण्यांत ॥ पोई घातली 
असे अमृत ॥ सेवा केली तुम्हीं समस्त ॥ अमरत्व तुम्हां होईल ॥ ४४॥ श्रीगुरु नृसिंह- 
सरस्वती ॥ अवतार असे त्रैमूति ॥ गाणगाग्रामीं असे ख्याति ॥ आतां असे प्रत्यक्ष ॥४५॥ 
जे जाती तया स्थाना ॥ तत्काळ होती मनकामना ॥ कांहीं न करा हो अनुमाना ॥ प्रत्यक्ष 
देव तेथें असे ॥४६॥ आम्ही सांगतों तुम्हां हित ॥। प्रशस्त झालियां तुमचे चित्त ॥ गाणगा- 
पुरां जावें त्वरित ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ ४७॥ इति श्रीगुरुचरित्रामृत ॥ सिद्धसुनि 
संवादत ॥ अष्टरूप श्रीगुरु धरित ॥ सप्तचत्वारिंशतमोऽध्याय हा ॥४८॥ श्रीशुरुचारत्रपरम- 
कथाकल्पतरो श्रीनुसिंहसरश्वत्युपाख्याने सिद्भनामधारकसंवादे अष्टस्वरूपधारणं नाम सप्त- 
चत्वार्शितमोऽष्यायः ॥ ओव्या ॥ ४८॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 









































0 
LRO 
SO) RE å X ( 


` 


ल सलल ~ - 
जज हुक bra: 


ha 


/ 


SÅ 


अध्याय ४ ८वा | 
RD 





|| 
| 
| 
Si 
si 
EI 
9! 
५3 
= 
[e] 
| 
AV: 
wi 
£ 
kr 
om 
> 
पि 
न 
य 
५ 
> 
5 
S 
D 
= 
å 
N 
० 
S 
"त 
M 
E | 
& 
5 
bN 
E 
rå 
> 
> 
~ 
S 
3 
E 
© 
A 
= 


DDD DDD 
2) 2) 000 0 





22. 
७) 











si E ~mn 5 क >> रा म्य < — —= pr å कस 


॥श्रीगणेशाय नमः सिद्ध म्हणे नामधारकासी।। अपूवे झालें परियेसी ।॥ गुरुचरित्र विस्तारेंसी ॥ |भ 


सांगतां संतोष होतसे।। १॥ गाणगापुरी असतां शुरु।ख्याति झाली अपरंपारु।भक्त होता एकशूंद्र॥ | 


तयाची कथा ऐक पां IR श्रीगुरु नित्य dardi जात असतां अनुष्ठानासी ॥ मार्गी होता शुद्र 7 
परियेसी।।आपूले शेती उभा TAR श्रीगुरूते नित्य देखोनी ॥ घांवत येवोनी शतांतुनी। आपण |. 
साष्टांगीं नमोनी॥ पुनरपि जाय आपुले स्थानां॥४॥ गुरु माध्यान्हकाळीं मठासी येतां॥पुनरपी ठेवी 
चरणीं माथा॥ ऐसे किती एक दिवस होतां॥शूद्राची भाक्ते वाढली॥५॥ श्रीगुरु तयासी न बोलती॥ ; 
नमन केलिया उगीच बैसती ॥ येणें विधी बहुकाळ क्रमिती ॥ आला शूद्र नमस्कारा NR नमन 

करितां श॒द्रासी॥ fe पुसती संतोषी ॥ कां गा तुं नित्य कष्टतोसी।।नमन करिसी येवोनियां।।७॥ 

तुझे मनीं काय वासना॥ सांग त्वरित आम्हां जाण| शूद्र म्हणे आवड मना! शेत अधिक पिकावें।।८॥ 


KR 


तयासी पुसतो ETAN काय पेरिले शेतांत ॥ शूद्र म्हणे यावनाळ बहुत॥ पीक आठे तुझे घर्मी॥९। 
नभस्कांरितां तुम्हां Men Å आठे असे अत्यंती।पोटरीस आलें त्वरित ॥ आतां तुझेनि धर्म जेवू 
॥१०॥ स्वामी यावें शेतापासी ॥ पहावें अमृत दष्टीसी॥ å समस्तां प्रतिपाळीसी) द्र म्हणोनि न 
उपेक्षावें ॥११॥ श्रीगुरु गेलें शेतापासी ॥ पाहुनि म्हणती त्या शद्रासी॥ सांगेन तें जरी ऐकसी॥ 
विश्वास होईल बोलाचा ॥ १२॥ जें सांगेन मी तुजसी ॥ जरी भक्तीनें अंगिकारिसी ॥ तरीच 
सांगूं परियेसी ॥ एकभावें gai करावें ॥१३॥ शूद्र विनवी स्वामियासी ॥ शुरु वाक्य कारण 


आम्हांसी॥दुसरा भाव आम्हापाशी।।नाहाँ स्वामी म्हणे तो॥ १४॥मग निरोपिती श्रीगुरु तयासी। ५९३ . 






























































FRR RR RR RRR y w y Me 











आम्ही जातों संगमासी ॥ परतोनि येऊ माध्यान्हीसी ॥ तंव कापावे सवे पीक॥१५॥ ऐसें सांगोनि |] 


शूद्रासी I श्रीगुरु गेले संगमासी ॥ शुद्र विचारी मानसीं ॥ शुरुवाक्य आपणां कारण॥ १६॥ शीघ्र p 
आला ग्रामांत। अधिकारियासी विनवीत। खंडोनि art मला शेत । गतसंवत्सराप्रमाणें धान्य देईन | 
॥१७॥ अधिकारी म्हणती तयांसी ॥ पीक झालं बहुवसी ॥ याकारणे उक्ते मागसी ॥ अंगिकार न |, 


करिती।नानाप्रकारें विनवी त्यांसी। १८।।द्विगुण देईन गतसंवत्सरेसी । अंगिकारिलें संतोषी । वचन 
पत्र लिहून घेती। १९ आपण अभयपत्र घेऊनी । लोक मिळबोनी तत्क्षणी । गेला शेतांत संतोषोनी। 
म्हणे कापा तयासी।२ ०। कापू लागतां शेतासी । रपुत्र वर्जिती तयासी | पाषाण घेऊनि fare | 
मारू लागला तो शूद्र ।२१। पुत्राते मारी येणे परी। पळत आले गांवा भीतरी । आड पडली राजद्वारी। 
Rå लागलें पतीसी।२२।पीक असे बहुवसी। इतक्यांत कापितो मूखे राशी। बरजितां पहा आम्हांसी। 
पाषाण धांवूनि मारिले AN संन्यासी महात्म्याचे बोलें पीक så कापिछें॥ आमुचे जीविचें 
भाणे गेरे | आणीक भक्षितो एक मासां।।२४॥ अधिकारी म्हणती तयासी ॥ कापता कां आपुल्या 
शेतासी । पत्र असे आम्हांपासी । गतसंवत्सरा द्विगुण धान्य द्यावें। २५। वर्जाबया माणसें पाठविती I 


NN 


शूद्र न ऐके कवणे गती॥ शुद्र म्हणे अधिकारी कां भीती॥ पेवींचे कण आतां देईन ॥२६॥ दूत 


सांगती अधिकारियासी॥ आम्ही सांगितलें शद्रासी । सांगोनि पाठविलें तुम्हांसी । विनोद असे 
AN A a (९ ५ ov ७७ ७ ` रीं 
परियेसा २७॥ जरी भीतील अधिकारी ॥ तरी देईन आतांचि घरीं॥ शुरं बांधीन तयाचद्वारी ॥ 


पत्र आपण दिलें असे ।।२८॥ दूत सांगती ऐशा रीतीं ॥ पुढे वतेली काय स्थिति॥ राजा अधिकारी ६२४ 





न 
४! 
: 


EE i ree के माड i 





- jm = == कै र å eS 4 - | — dre Er. Je ——--— dl 


तयांप्रती ॥ काय उत्तर बोलतसे ।।२९॥ अधिकारी म्हणती तयासी ॥ आम्हां चिंता कायसी ।। पेरे |भ 

ठाऊकी आहेत आम्हांसी ॥ धान्य आहे अपार॥३०॥ इतुके होता झद्रें देखा॥ पीक कापिलें मनः- |. 

पू्ेका ॥ उभा असे मागी ऐका ॥ श्रीगुरु आले परतोनि ॥३१॥ नमन करोनि गुरूसी ॥ शेत | 
.दाखबिलें कापिले ऐसा॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ वायां कांपिलें म्हणोनि॥३२॥ विनोदें तुज ह 
सांगितलें ॥ तुवां निधारें कापिले I शुद्र म्हणे तुमचें वाक्य भरूं॥ तेंचि मज कामधेनु ॥३३॥ ऐसे 

ऐकोनी श्रीगुरु म्हणती ॥ निर्धार असे तुझे चित्तीं ॥ होईल अत्यंत फलप्राप्ती ॥ चिंता न करी | 
मानसीं ॥३४॥ ऐसे सांगोनि गुरुनाथ॥ आले आपण ग्रामांत | सर्वे शूद्र असे येत । आपुले घराग्रती 

गेला ॥३५॥ पुसावया येती समस्त ॥ तयाचे घरीं होतो आकान्त ॥ खी पुत्र सवे रुदन करीत ॥ 

म्हणती आपुला ग्रास गेला ॥३६॥ शूद्र समस्तांचे संदोखी।। न करा चिंता रहा सुखी ।। गुरुसोय | 
नेणिजे मूखी॥ कामधेनु वाक्य तयांचे 30 एकेकाचे सहस्र गुण ॥ अधिक लाभ तुम्हां जाण॥ यु 
स्थिर करा अंतःकरण । हानि नव्हे निर्धार पे॥३८।। गुरुकृपा होय ज्यासी । दैन्य कैचें होय त्यासी | |. 
निधान जोडलं आम्हांसी I म्हणोनि शद्र सांगतसे।३९।नर म्हणूं नये श्रीगुरूसी । शिवस्वरूप जाणा | 
FEET असे कारण पुढें आम्हांसी || म्हणोनि निरोपिले अस मज ॥४ ०॥ नानापरी ख्रीपुत्रांसी ॥ | 
संबोधितसे ax अतिहर्षी ॥ इष्टजन बंधुवर्गांसी।। येणेंचि रिती सांगतसे ॥४१॥ समस्त राहिले | 
निवांत। ऐसे आठ दिवस ऋमित। वायु झाला अतिशीत। समस्त पिके नासलीं।४ २।समस्त ग्रामींची 9 

पिकें देखा । शेतें नासलीं सकळीका । पर्जन्य पडला आगळिका । मूळ नक्षत्री परियेसा ॥४३॥ ग्राम ५२५ 


RRRIRRRRRRRRRRRR 5५ 4 64 














राहिला पिकाविण ॥ शूद्रे शेत वाढलें शतगुणा।वाढला यावनाळ सगुण ॥ एकेक अठरा फरगडेंसी 

॥४४॥ तें शद्रखी संतोषोनि ॥ शेता आली पूजा घेऊनि ॥ अवलोकितसे आपुले नयनीं ॥ महानंद 
करीतसे ॥४५॥ पीक झालें अत्यंत ॥ देखोनिया समस्त ॥ येऊनि जन समस्त तेथ ॥ महदाश्चये 

करिती देखा।४६॥येऊनि लागें पतिचरणीं ॥ विनवीतसे कर जोडोनी | बोले मधुर करुणावचनीं।। 

क्षमा करा म्हणतसे ॥४७॥ अज्ञानमदें अति AES ॥ नेणतां तुम्हांते ARS ॥ गुरु केचा काय 
fra ॥ क्षमा करणें प्राणनाथा।।४८॥ ऐसे पतीसी संबोधोनि ॥ शेताचा देव पुजोनि।विचार 

केला दोघांनी ॥ गुरुदशनालागी जावें ॥४९। म्हणोनि सांगे खिय॑सी ।। पूजों आली श्रीगुरूसी॥ 

स्वामी पुसती तयासी ।। काय वतेमान म्हणोनि ॥५०॥। चरणीं लागली तेव्हां दोन्ही ॥ हस्तद्वय 
जोडोनि ॥ स्वामिदर्शन उल्हासोनी।। उभी ठाकली संमुख ॥५१॥ दोघें जण स्तोत्र करिती ॥ जय- | 
जयाजी शुरुमूती ॥ कामधेनु कुळदैवत म्हणती ॥ तूंचि आमुचा गुरुराया ॥५२॥ तुझें असृतवचन 
आम्हां ॥ चिंमामणि प्रकार महिमा ॥ पूर्ण केले आमुच्या कामा ॥ शरण आलों तुज आम्ही ॥५३॥ 
भक्तवत्सल ब्रीदख्याति ॥ ऐस जगीं तुज वानिती ॥ आम्ही देखिले इष्टांतीं ॥ म्हणोनि चरणीं 
लागली ॥५४) नाना प्रकारें पूजा आरती ang खी करितसे भक्ति श्रीगुरु बोलती अतिग्रीति॥ 
लक्ष्मी अखंड तुझे घरीं ॥५५॥ निरोप घेऊनि दोघें जण॥ गेली आपुलें आश्रमी जाण।करितां मास || 
कालक्रमण॥पीक आलें अपार॥५६॥|गतसंवत्सराहूनी देखा।शतणुणी धान्य झालें अधिका ॥ शूद्र छि | 

म्हणतसे ऐका ॥ अधिकारियातें बोलावोनी ॥५७॥ शूद्र म्हणे अधिकारियांसी ॥ पीक गेले सबे ५२६ 


ज DA MU 


























| 
| 








; PR In Publig Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek प å 2. णा S : mwi ज्यांच 
RR EEE क MR SRE RE RRR RMR मन > Sn 











_गांवासी ॥ रिता दिसे कोठारासी || आपण देऊं अर्धभाग ॥ ५८ ॥ गतवर्ष रिंगण तुम्हांसी ॥ 


सित asara 


; N MN स mv के हा र्क 
“का > अर्र — SE Gr ———— ७७ > कवण 


अंभिकारिलें मी परियेसी ॥ धान्य झालें बहुवसी ॥ शतगुणे अधिक देखा ॥५९॥ परी देईन अर्थ | 
संतोषी ॥ संदेह न धरा हो मानसी ॥ अधिकारी म्हणती तयासी ॥ धर्महानि केवी करूं।।६०॥। 
गुरुकृपा होती तुजवरी ॥ पीक झालें बहुतांपरी ॥ नेऊनियां आपुलें करीं ॥ राज्य करा म्हणती 
तया ॥६१॥ संतोषोनि शूद्र देखा ॥ विग्रांसी वाटी धान्य अनेका ॥ घेऊनि गेला सकळिका ॥ 
राज्य धान्य देऊनि ॥ ६२॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ श्रीगुरुचरित्र महिमा परियेसी ॥ 
दढभक्ति असे ज्यासी ॥ दैन्य केचे तया घरीं ।। ६३ ॥ सकळाभीष्टे त्यासी होती ॥ लक्ष्मी राहे 
अखंडिती ॥ शुरु सेवाहो निश्चिती ॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ ६४ ॥ इति श्रीशुरुचरित्रामृत 
गुरुशिष्यसंवाद विख्यात ॥ भक्ता शूद्र वर प्राप्त ॥ अष्टचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥६५॥ इति 


श्रीगुरूचारत्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे शूद्रवरप्रदानं 
नाम अष्टचत्वारिशत्तमोऽभ्यायः॥ ओव्या ॥ ६५ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 


कक dr år År 




















| | अध्याय ४ वा | ७९ बा र | 


क्‍ 
॥। श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक शिष्य सशुण ॥ सिंड्धमुनीतें नमन करोन ॥ विनवीतसे कर 
जोडून n भक्तिभावे करूनियां ॥१॥ त्रैमूर्तीचा अवतार ॥ = वेषधारी नर ॥ राहिला प्रीति 
गाणगापुर॥ कवण år म्हणोनियां।।२॥भूमिवरी प्रख्यात ॥ तीर्थ असतीं असंख्यात॥ समस्त 
सोडोनियां येथा।काय कारणें वास केला ॥३॥ या स्थानाचे महिमान ॥ सांगा स्वामी विस्तारोन ॥ 
म्हणोनि धरी RAZA चरण ॥ नामधारक तये वेळीं ॥ ४॥ ऐकोनि तयार्चे वचन ॥ Ragi 
संतोषोन॥ सांगतसे विस्तारून।। ऐका श्रोते एकचित्ते ॥५॥ आश्विन वद्य चतुदेशीसी ॥ दिपव ळी 
पर्षणीसी ॥ श्रीगुरु म्हणती शिष्यांसी ॥ स्नान करावें Fed ६॥ गया प्रयाग वाराणसीसी।। 
चला यात्रे पुत्र कलत्रेंसी ॥ विग्र म्हणती श्रीगुरुसी आइती कारणं म्हणोनियां॥७।ऐकोनी श्रीगुरु 
हांसती I ग्रामाजवळीं तीर्थे असतीं॥ कारणं न लागे तुम्हां आइती ॥ चला नेईन तुम्हांसी ।। 
ऐसे म्हणोनी भक्तांसी ॥ गेले अमरजासंगमासी ॥ स्नान केलें महाइषीं। दिष्यांसहित श्रीशुरूनीं 
॥९॥ गुरु म्हणती शिष्यांसी॥ महिमा अपार संगमासी I प्रयागासमान परियेसी ॥ षटकुळांमध्ये 
स्नान करणें ॥१०॥ विशेष नदीं भीमातीर ॥ अमरजासंगमीं महिमा थार ॥ गगा यमुना वाहे 
निधोर ॥ तीथे बरवे परियेसा ॥११॥ विशेषें आपण उत्तरें वाहे å | याचें पुण्य अपार आहे ॥ 
शताधिक पुण्य पाहे ॥ काशीहून परियेसा ॥१२॥ आणीक अष्टतोथ असतीं ॥ तयांचा महिमा 
विख्यात जगतीं ॥ सांगेन ऐका एकचिचीं॥ श्रीगुरु म्हणती शिष्यांसी॥१३। । ऐकोनि श्रीशुरुचे |. | 
aa) विनविताती भक्तजन ॥ अमरजानदी नाम कोण॥ कोणापासाव उत्पत्ती ॥१४॥ MYE ५२८ 





eg In Publig Domain,Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
meg EE PRS, 





गु | म्हणती भक्तासी ॥ बरवें पुसिलें आम्हांसी ॥ जालंधर पुराणासी॥ असे कथा प्रख्यात ॥ १५॥ |अ | 

र | जालंधर नामें निशाचर समस्त जिंकले त्यानें सुरवर I आपुलें केलें इंद्रपूर ॥ समस्त देव - | 

र पढाले ॥ १६ ॥ दैवां दैत्यां झालें युद्ध ॥ सुरवर मारिले बहुविध ॥ इद्रे जाऊनि दुःख खेद ॥ | | 

अ | इंश्वराप्रती ukas ॥१७॥ इंद्र म्हणे ऐक शिवा ॥ दैत्ये मारिलें असे देवां ॥ Åm प्रतिकार | 

करावा ॥ म्हणोनि चरणीं लागलों ॥१८॥ आम्ही मारितों देत्यांसी ॥ रक्त पडतसे भूमीसी॥ | 

अखिल दैत्यबिंदूंसी ॥ अधिक उपजती भूमीवरी ॥१९॥ स्वभे मृत्यु पाताळ ॥ सर्वत्र भारिलें | 
दैत्यकुळ ।। मारिले आमुचे देव सकळ ॥ म्हणोनि आलो तुम्हांपासी IR ०।ऐसें वचन ऐकोनी॥ 

9 ईश्वर प्रज्याळला मनीं ॥ निघाला नंदी आरूढ होऊनी ॥ देत्यनिदोळण करावया | २१ ॥ इंद्र 

र; विनवी इंश्वरासी ॥ वधावया देत्यांसी ॥ जीवन आणावया देवांसी ॥ ऐसा प्रतिकार करावा | 
| ॥ २२ ॥ संतोषोनि भिरिजारमण ॥ अम्रृतमंत्रे उच्चारोन ॥ घट दिधला तत्क्षण ॥ संजीवनी | 


| उदक देखा ॥ २३ ॥ तें उदक घेवोनि इंद्रराव ॥ शिंपतांचि समस्त देव ॥ उठोनि अमर | j 
| सवे ॥ स्वगीस जाती तये वेळीं ॥ २४ ॥ उरलें अमृत घटीं होतें ॥ घेऊनि जातां अमरनाथे। | 
| पडलें भूमी अवचितं॥। प्रवाह आला क्षितीबरी ॥ २५॥ ते संजीवनी नामें नदी ॥ उद्‌भवली | 
| 


भूमी प्रसिद्धी ॥ अमर नामें याचि विधी ॥ प्रख्यात झाली अवधारा ॥ २६॥ या कारणें या | 
नदीसी ॥ जे खान करिती भक्तीसी ॥ काळमृत्यु न बाधे त्यांसी ॥ अपसृत्यु घडे केवीं ॥२७॥ | 


शतायुषी पुरुष होती ॥ रोगराई न पीडिती ॥ अपस्मारादि रोग जाती ॥ ब्रद्मद॒त्या जाती ५२९ | 
| | av | | | 





Sigur Kalidas Sanskrit University Rami tek Collecti EE Sie 2 eh 










तात्काळ ॥२८॥ अमृतनदी नाम तियेसी ॥ संगम झाला भीमरथीसी ॥ तीर्थ झालें प्रयाग- अ | 
सरसी ॥ त्रिवेणीचा संगम ॥२९॥ कातिकादि माघमासं ॥ स्नान करिती भक्तीसी॥ इह सौख्य || | 
परलोकासी ॥ मोक्षस्थाना पावती ॥३०॥ सोमखूयंग्रहणासी ॥ संक्रमणस्नान अमावास्येसी॥ 
पुण्यतिथी एकादशीसी ॥ स्नान करावें अनंत पुण्य ।।३१॥ साधितां प्रतिदिवस जरी ।। सदा |. 
करावें मनोहरी ॥ समस्त दोष जाती दुरी ॥ शतायुषी श्रियायुक्त होय ॥ ३२ ॥ ऐसा daa- 
महिमा ऐका ॥ पुढें सांगतसें तीथे विशेखा ॥ दिसे अश्वत्थ संसुखा ॥ मनोहर तीर्थ असे 
॥३३॥ या तीर्थी स्नान केलिया ॥ मनोहर पाविजे काया ॥ करपवृक्षस्थानीं अनुपम्या।। कल्पिलें | 
फळ पाविजे ॥३४॥ अश्वत्थ नव्हे हा कल्पतरु ॥ जाणावें तुम्हीं निधोरु ॥ जे जे चिंतिती मनीं | 
नरु ॥ पावती काम्ये अवधारा ॥३५॥ ऐसें मनोहर तीथे ॥ ठावें असे प्रख्यात ॥ संमुख असे 
अव्वत्थ ॥ सदा वसती याचिया गुणं ।।३६॥। ज जन येवोनि सेवा करिती ॥ तयांचे मनोरथ 
पुरती ॥ न धरा संदेह आतां चित्तीं ॥ ऐसें म्हणती श्रीगुरुनाथ ॥ ३७॥ आम्ही वसतो सदा |% 
येथें ॥ ऐसे जाणा तुम्हीं निरुतें॥ दृष्टी पडती श्रीगुरुनाथ॥खूण तुम्हां सांगेन ॥३८॥ कब्पवृक्षांते 
पूजोनि ॥ मग जावें शंकरभुबनी ॥ संगमेश्वर असें त्रिनयनीं || पूजा करावी मनोभावे ॥३९॥ 
जैसा पपेती मल्लिकाजुन ॥ तैसा संगमी रुद्र आपण ॥ भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा ॥ करावी तुम्ही 3 | 
अवधारा ॥४०॥ नंदिकेश्वरातें नमोन | जाऊनी नमावें चंडस्थानीं || पुनः नंदीस नमन करोनी। श 

मग जावें सोमस्त्रासी ॥४ १॥ सवेंचि परतोनि वृषभासी ॥ नमोनी जावें चंडीपासी ॥ पुनः जावें ५३० 





RRRRRRRRRRRRRRE 5७७००२ 





Gh gi S Å CC-0. SE 
enue — esaf ea i es 








gr L कप कक Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek re ] रर > | 
= "पण 7-77 = =: REI 002: 50 ५2 वनत ER x >... पापा 








E 


च्छ 


nue“ ve N Å GT Vm i 
G aS ee _ के RE क De के i 














arrest ॥ येणें विधं प्रदक्षिणा ॥ ४२ ॥ ऐसी प्रदक्षिणा देखा ॥ तीन वेळ करोनी ऐका) ||| | 
वृषभस्थानीं येवोनि निका ॥ अवलोकावें शिवासी ॥ ४३ ॥ वामहस्तीं वृषण घरोनी ॥ तर्जनी | | | 
अंगुष्ठ शृंगी ठेवोनी ॥ पूजा पहावी समालोचनीं ॥ इंद्रासमान होय नर ॥ ४४ ॥ धनधान्यादि | 
संपत्ति ॥ लक्ष्मी राहे अखंडिती ॥ पुत्रपौत्र त्यासी होती ॥ संगमेश्वर पूजिलीया ॥४५॥पुढ़ें AY |, 
वाराणसी ॥ अर्धकोश परियेसी ॥ ग्राम असे नागेशी।। तेथोनि उद्धव असे जाण ॥४६॥याचें असें ey 
आख्यान ॥ कथा नव्हे प्रत्यक्ष जाण ॥ होता एक ब्राह्मण ॥ भारद्वाज गोत्राचा ॥४७॥ विरक्त ४ 
असे ईश्वर am स्वेसंग त्याग करित N आपण रत अनुष्ठानांत I सदा ध्यायी शिवासी nec 

प्रसन्न झाला चंद्रमोळी ॥ सदाशिव दिसे जवळी॥ विप्रा आल्हाद सर्वकाळी । देहभान विसरोनि ५३ 

हिंडत !।४९॥ लोक म्हणती पिसा त्यासी ॥ निंदा करिती बहुवसी ॥ दोघे बंधु असती तयासी ॥ | 
नामें त्यांचीं अवधारा ।।५०॥ एक नाम असे इंशवर॥ दुसरा नामें असे परमेश्वर ॥ बंधु एकला न 
करोनि अव्हेर ॥ आपण निघाले काशीसी ॥५१॥ करोनियां सवे आइती I समागमें निघाले |%| _ 
त्वरिती ॥ तया पिशाते पाचारिती ॥ चला जाऊं म्हणोनियां ॥ ५२॥ ब्रह्मज्ञानी द्विज निका ॥ 
पिसा म्हणती मूख लोका॥ बंधुसी म्हणे द्विज ऐका ॥ नको जाऊं काशीसी॥५३॥विश्वेश्वर असे |&| | 
जवळी ॥ दावीन तुम्हां तात्काळीं ॥ आश्रय करिती सकळीं ॥ दाबी म्हणती बंधुजन॥।५४॥ काशीस. | 
जावें अतिग्रयासें ॥ येथें भेटे तरी जावें कां सायासें ॥ म्हणोनि बोलताती हषे ॥ तये वेळी अबधारा || | 
॥५५॥ इतुकिया अवसरीं ॥ विप्र गेगास्नान करी ॥ ध्यानस्थ होता साक्षात्कारी ॥ ईश्वर आला ५१ | 


४४२2&$2$2$२25$2525$25२625च8च$8च$च जय Mie 




















| तयाजवळी ॥५६॥ विनवीतसे शिवासी ।। आम्हां नित्य पाहिजे काशी।।दर्शन होय विश्वेश्वरासी । 


म्हणोनि चरणीं लागला ॥५७॥ इश्वर भोळा चक्रवर्ती ॥ प्रसन्न झाला आति श्रीति | दिसे तीच 
काशी त्वरिती ॥ मणिकर्णिका कुंड झालें ॥५८॥विश्वेश्वराची मृति एक || निघाली कुंडी. ATTI. 
नदी उत्तरें दिसे निक।।एक बाण प्रमाण असे।। ५९॥ उदक निघालं कुंडांतुन।जैसे भागीरथी जीवन | 
ज्या ज्या असती काशींत खुणा।। समस्त असती तयासी॥६ ०।|संगम झाला नदीभीमा॥। तीर्थ असे 


काशी उत्तमा॥आचार करिती सप्रेमा ॥ बंधु ज्ञानी म्हणती ang १॥ म्हणे ब्राह्मण बंधूंसी||काशीस 


न जावें आमुचे वंशी ॥ समस्ते आचारावें हो काशी ॥ आम्हां शंकरें सांगितलें ॥६२॥ आपुलें नाम 
ऐसें जाणा ॥ गोसावी नाम निधारी खुणा॥|तुम्ही बंधू दोघे जण।। आराधावें ऐस निरोपिलें ॥६३॥ 
तुम्हीं जावें पंढरपुरा ॥ तेथे असे पुंडलीकवरा ।। सदा तुम्ही पूजा करा ॥ आराध्य नामें विख्यात 
॥६४॥ प्रतिवर्षी कार्तिकीसी ॥ येथें यावें निधारेंसी ॥ तीर्थे असे विशेषीं ।॥ ऐसें म्हणे तो ब्राह्मण 
॥६५॥ श्रीगुरु म्हणती भक्तांसी ॥ काशीतीर्थे प्रगटले ऐसी।। न धरावा संशय मानसी॥वाराणसी 
प्रत्यक्ष ही NIKKI ऐकोनी समस्त द्विजवर ॥ करिती स्नान निमळ आचार ॥ तेथोनी पुढें येती 


गुरुवर ॥ सिद्ध सांगे नामधारका।६७॥। श्रीगुरु म्हणती सकळिकांसी ॥ तेथे दाविती पापविनाशी। 


'स्नानमात्रे पाप नाशीं ॥ जैसा ठृणा अग्नि लागें ॥६८॥ आपुले भगिनी रत्नाईसी ॥ दोष असें 


बहुवसी ।' बोलाबोनी त्या समयासी ॥ पुसताती श्रीगुरुसू्ती ॥६९॥ ऐक पूर्वदेह भगिनी॥ तूं 
आलिप्ती आमुचे aat ॥ जन्मांतरी दुष्कर्म आचरोनी ॥ पापसंग्रह बहु केला |७०॥ ऐकोनि 


al 


घ्या 


४९ 
A 
Vå 


: 


५ 








se G In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
>>> यर ER भी आस ——————— 00 00 norr un ep 








Fe >> 5-7 














ए | श्रीगुरूच्या बोला।। पायां पडे वेळोवेळां अज्ञान आपण मूढ केवळा | इतुके केचे ज्ञान मज॥७१॥ || | 
5 | तुं जगदात्मा विश्वव्यापक ॥ तूंचि ज्ञानज्योती प्रकाशक ॥। सवे जाणसी तूंचि एक॥विस्तारोनी सांग | || 
| ह| मज॥।७२॥ श्रीगुरुम्हणती तियेसी॥ आपुर्ले पाप मज पुससी ॥ बथिलें पांच मार्जारांसी ॥ नेणसी || || 
| खूण घरी आपुली॥७३॥ होती मार्जारी गर्भीणी ॥ ग्रस्नति झाली भांब्यामधुनी ॥ न पाहतां उदक |बा | 


न्न 
घालुनि I झाकोनी ठेविली अग्नीवरी ॥७४॥ पांच माजोरांचा घात ॥ केला असे दोष बहुत ॥ ऐसें | 
Y| ऐकोनियां त्वरित ॥ dagg झालें तिसी ॥ ७५॥ देखोनियां भयभीत झाली ॥ श्रीगुरुषरणां | 
: येऊनि लागली ॥ विनवीतसे करुणाबहाढी ॥ कृपा करी गा गुरुमू्ती॥७६।।करोनी समस्त पाप- | 
राशी ॥ तीर्थी जातो वाराणसी ॥ मी आलें तुझे दशेनासीं ॥ पापावेगळी होईन म्हणोनि॥७७॥ | 
श्रीगुरु पुसती तियेसी॥ तुज राहे पापराशी ॥ पुढील जन्मी जरी भोगिसी॥। तरी कुष्ठ जाईल आतां | 
| | ॥७८॥ रत्नाबाई विनवी स्वामियासी ॥ sand बहुत जन्मासी ॥ याचि कारणें तुझे दर्शनासी॥ | 
पापावेगळें होऊं म्हणतसे।।७९॥ आतां gå जन्म आपण ॥ म्हणोनि धरिले तुझे चरण ॥ याचि || | 
जन्मी भोगीन जाण॥। पापाचे फळ म्हणतसे ॥८०॥ इतुके ऐकोनि गुरुमूर्ती ॥ रत्नाईस निरोप | 
देती॥पापविनाशतीथो जाय त्वरिती॥ स्नानमात्रें जाईल कुष्ठ ॥८१॥ नित्य करी हो तेथें स्नान) || | 
सप्तजन्मींचे दोष दहन ॥ संदेह न करितां होय न अनुमान ॥ म्हणोनि सांगती श्रीगुरु ॥८२॥ सिद्ध E 
म्हणे नामधारकासी ॥ आम्ही देखिले दृष्टीही ॥ स्नान करितां त्रिरात्रीसी ॥ ag Rå परिहा- | 
$| RÈ ॥८३॥ ऐसें प्रख्यात तीथे देखा ॥ नाम पापविनाशी ऐका॥ जे करिती स्नान भक्तिपुवका। ५३३ 











| 
| 
| 








सप्तजन्मींची पापें जातीं Peer तीथैमहिमा देखोन ।। रत्नाबाई संतोषोन । राहिली मठासी 
येऊन ॥ तीथोसन्निध अवधारा ॥ ८५॥ पुढें कोटीतीर्थ देखा ।। श्रीगुरु दाविती सकळिका ॥ 
स्नानमात्रे होय निका ॥ याते आख्यान बहुत असे ॥८६॥ जंबुद्रीपी जितकं तीर्थ ॥ एकेकाचा 
महिमा अपरिमितं ॥ इतुकेया वास कोटीतीर्थे ॥ विस्तार असे सांगतां ॥८७॥ amet | 
ग्रहणांसीं ।। अथवा संक्रांति पवणीसी ॥ अमावास्या पौणिमा प्रतिपदेसी ॥ स्नान तेथे करावें |... 

I ८८॥ सवत्सेंसी देखा ॥ सालंकृत करोनि थेन्‌ निका ॥ दान द्यावें द्विजा देखा॥ एकेक 

दान कोटीसरिसे ॥ ८९॥ तीर्थमहिमा आहे केसी ॥ स्नान केलिया अनंत फळ पावसी ॥ 
एकेक दान कोटीसरसी ॥ दान तीथा करावें ॥९०॥ पुढें असे रुद्रपाद॥ कथा असे अति- 

विनोद ॥ गयातीरथ-समप्रद्‌ । येथें असे अवधारा ॥९१॥ जे जे आचार nås ॥ करा G | 
तेथें परियेसी ॥ पूजा करा तेर्थे रुद्रपदासी ॥ कोटि जन्मींचीं पापे जातीं ॥ ९२॥ gå असे ; | 


















चक्रतीर्थे ।। अतिविशेष पवित्र ॥ केशवदेव सन्निध तत्र ॥ पुण्यराशी स्नान असे ॥९३॥ या 
तीर्थी स्नान. करितां ॥ ज्ञान होय पतितां ॥ अस्थि होती चक्तांकिता ॥ द्वारावतीसमान देखा 
॥९४॥ या तीर्थी स्नान करोनि ॥ पूजा करावी केशवाचरणीं ॥ द्वारावती चतुशुणी ॥ पुण्य 
असे अवधारा ॥ ९५॥ ऐकोनि श्रीगुरूचे वचन ॥ समस्त करितां स्नान दान ॥ पुढें असें 
मन्मथदहन ॥ तीथे सांगती श्रीगुरु ॥ ९६ ॥ ग्रामपूर्वभागेसी॥। sat देव परियेसी।। जैसे 
गोकर्ण महाबळेश्वरासी ॥ समान क्षेत्र परियेसा ॥९७॥ मन्मथतीर्थे स्नान करावें ॥ कल्ेश्वरातें ६३४ ` 


5 Š | 
; CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection EN ped å AAN 
— EE लके णापमाशकटोफ RT 57 ENE gr = NE HANE EE EE RR 





| 
| 
| 
| 


J नाणा > + Tek eine Sooo ek ST GE Tree >>> 7 — ~ > $% S aa, न EE REE N. s । 


पूजावें ॥ प्रजावृद्धी होय बरवें ॥ अष्टेश्वयैं पाविजे॥९८॥ अखंड श्रावणमासी ॥ अभिषेक करावा | अं 
देवासी ॥ दीपाराधना कार्तिकमार्सी ॥ अनंत पुण्य अवधारा ॥९९॥ ऐसी अष्टतीर्थमहिमा ॥ [वा 
सांगतों श्रीगुरुपुरुषोत्तमा ॥ संतोषोनि भक्त उत्तमा ॥ अति उल्हास करिताती ॥१००॥ | 
म्हणती ..समस्त भक्तजन ॥ नेणों तीर्थाचे भहिमान ॥ स्वामींनीं निरोपिलें कृपेने ॥ पुनीत |, 
केलें आम्हांसी ॥१॥ आतां समस्त तीर्थे ॥ कां जावें दूरयात्रेते ॥ स्थान असें हें पवित्र ANI | 
म्हणोनि समस्त आचरती ॥ २॥ अष्टतीर्थे सांगुनी निशुती॥ श्रीगुरू गेले मठाप्रती॥ समा- |Y 
राधना करिती ॥ महानंद प्रवतेला।३॥सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ तीर्थमहिमा आहे ऐसी ।। ४ 
श्रीगुरु सांगती आम्हांसी ॥ म्हणोनि तुज निरोपिलें ॥ ४॥ म्हणे सरस्वती गंगाधर ॥ क्षेत्र 

थोर गाणगापूर ॥ Å असती अपरंपार ॥ आचरा तुम्ही भक्तीने ॥५॥ इति भ्रीगुरुचारित्रा- | 
मृत ॥ सिद्भणुनिशिष्यसंवाद बहुत ।। गाणगापुरमाहात्म्य विख्यात ॥ एकूणपन्नासाव्यांत G 
कथियेलें ॥१०६॥ इति श्रीगुरुषरित्रपरमकथाकल्पतरो श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनाम- || 
धारकसंवादे  अमरजासंगमगाणगापुरक्षेत्रमहिमावर्णणें नाम एकोणपंचाशत्तमोऽध्यायःः | 


ba 


ओव्या ॥ १०६ ॥ | 
॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ 
































॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ पुढें अपूवे झालें ऐका ॥ पूर्वी रजककथानका।। 
di आपण निरोपिलें NU amt मागितला वर ॥ राज्यपद धुरंधर ॥ प्रसन्न झाले तयासी (५० 
| गुरुवर ॥ दिधला वर परियेसा NR उपजला तो म्लेंच्छ जातींत ॥ बेदुरी नगरीं राज्य |बा 
करीत ॥ पृत्रपोत्रीं नांदत ॥ महानंदें परियेसा ॥३॥॥ ऐसा राजा तो यवन ॥ होता आपण 
संतोषोन ॥ अश्व गज अपार धन ॥ पायदळा मिती नाहीं ।॥४।। आपण तरी यातिहीन ॥ 
पुण्यवासना अंतःकरण I दानधप करी जाण ॥ समस्त याती एकभावे UN विशेष भक्ती 
विप्रांवरी ॥ असे पू्ेसंस्कारी ॥ असतीं देवालये भूमीवरी ॥ उपद्रव नेदी तयांसी ।॥।६॥ तयाचे 
घरच पुरोहित II तया रायाते शिकवीत ॥ आपण होऊन म्लॅंच्छजात ॥ देवद्विज निंदावें non | 
तयांतें तुम्ही सेवितां åa त्यानें होय अपार पातक॥ जातिधर्म करणें सुख॥ अनंत पुण्य असे 
snare मंदमति द्विजजाती ॥ देखा पाषाणपूजा करिती ॥ समस्तातें देव म्हणती ॥ काष्ठ 

वृक्ष पाषाणासी NAN धेनूसी म्हणती देवता होय ॥ पृथ्वी सोम अञ्चि स्यं ॥ तीर्थयात्रा 
नदीतोय ॥ समस्तांतें देव म्हणताती ॥१०॥ ऐसे विप्र मंदमति॥ निराकारा साकार म्हणती 
तयांतें म्लेच्छ जे भजती ॥ ते पावती अधःपात ।।११॥ ऐसे यवनपुरोहित ॥ रायांपुढे सांगती 
हित ॥ ऐकोनि राजा उत्तर देत ॥ कोपेंकरूनि परियेसा ॥१२॥ राजा म्हणे पुरोहितांसी ॥ 
निरोपिलें तुम्ही आम्हांसी ॥ अणू रेणू तृण काए्टेंसी ॥ सर्वेश्वर पूणे असे ॥१३॥ समस्त 
सृष्टी ईश्वराची ॥ स्थावरजंगम रचिली साची ॥ सर्वत्र देव असे एकचि ॥ तर्कभेद असंख्य ५ 





& 


A 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection S 
i EE क | 


Sa 





= ` ; å Ve ; DE वया å KE € ra S ad - Gr 3 £ ड Å å | 


॥१४॥ समस्त जातींची उत्पत्ती । sonet तुम्ही पंचभूती ॥ पृथ्वी आप तेज वायु निशुतीं॥ |a | 
आकाशापासाव परियेसा ॥१५॥ समस्तांची पृथ्वी एक ॥ आणिती मृत्तिका कुलाललोक ॥ | | 
नानापरींची करिती अनेक ॥ भांडीं भेद परोपरी ।।१६॥ नानापरींच्या åg असती ॥ क्षीर |... | 
असे एकचि रीती ॥ सुवर्णे जाणा तेचि रीती ।। परोपरीचे अलंकार ॥१७॥ Få देह भिन्न |a | 
जाण ॥ परमात्मा एकचि पूर्ण ॥ जेसा नभां मृगलांछन ॥ नानाघटीं Raad uten दीप असे | 
एक घरीं | वाती लाविल्या सहस्र TÅ समस्त होती दीपापरी ॥ भिन्नभाव कोठें असे ॥१९॥ 
एकचि सत्र आणोनि ॥ नाना परीचे ओविती मणी ॥ सत्र एकचि जाणोनि ॥ न पाविजे भाव 

भिन्न॥२०॥ तैशा जाती नानापरी I असताती वसुंधरीं॥ समस्तांसी एकचि हरी॥ भिन्न भाव | 
करूं नये।।२१॥ आणीक तुम्ही म्हणाल ऐसें || पूजिती पाषाण देव कैसे |। सर्वाठायीं पूण भासे॥ || | 
जो विश्वात्मा आहेचि ॥२२॥ प्रतिमा पूजा स्वरपचुद्धी ॥ म्हणोनि सांगती प्रसिद्धी आत्माराम | 
पूजिती विधी॥ त्यांचे मती ऐसें असे॥२३॥ स्थिर नव्हे अंतःकरण ॥ म्हणोनि सांगती प्रतिमा 

खूण ॥ नाम ठेवोनि नारायण ॥ तयानामें पूजिताती ॥२४॥ तयातें तुम्हीं निंदा करितां॥ तरी | d 
सवोठायी पूणे कां म्हणतां ॥ प्रतिष्ठावया आपुले मता॥ द्रेष आम्हीं न करावा URAN याकारणें ] 
qaddi ॥ करूं नये निंदास्तुति ॥ असती नानापरी जाती ॥ आपुले रहाटी रहाटती॥२६॥ ॥ 
ऐशापरी पुरोहितासी ॥ सांगे राजा विस्तारेंसी ॥ करी पुण्य बहुवसी ॥ विश्वास देवद्विजांवरी | 
॥२७॥ राजा देखा येणें परी॥ होत तया वैदुरीं नगरी ॥ gå त्याचे मांडीवरी ॥ स्फोटक एक ५३७ | 





MRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRER I pA sw 

















उदभवला॥२८॥नानापरीचे वैद्य येती । तया स्फोटकासी लेप करिती। शमन न होय कबणे रीतीं॥ |अ 
मनीं ॥ राजा येईल म्हणोनियां ॥३०॥ येथे येती म्लेच्छलोक ॥ होईल द्विजां उपबाधक ।। प्रकट 
झालों आतां ऐका ॥ आम्ही येथे अब नये ।।३१॥ प्रकट जहाली महिमा ख्याती ।॥| पहावया येती 
म्लेच्छजाती॥ आतां रहावें आम्ही गुप्तगतीं॥ ठोकिकाथ परियेसा ॥३२॥ आला इश्वर नाम 
* ° A AC a a ; ९७७ a $ 
संबत्सरूं।। सिंहेसी आला असे गुरु॥ गोतमी तीथे असे थोरू॥ यात्राप्रसंमं जावे आतां।।३३॥ ? 

[८ 

८ 


6 
वा 

















म्हणती समस्त शिष्यांसी। उठा बा करा आइती गंगसी॥ येती राजा बोलवावयासी । यावें त्वरित 
गंगेला।३४॥ ऐसे ऐकोनी frasa ॥ विचार करिती आपआपण॥ जरी येईल राजा यवन॥ 
केवीं होईल म्हणताती ॥३५॥ ऐसा मनीं विचार करिती ॥ काय होईल पहा म्हणती ॥ असे नरसिंह 
सरस्वती ॥ तोचि रक्षील आपणांतें।३६॥ येणेपरी श्रीगुरुमूर्ती ॥ असतां गाणगापुरी ख्याति॥ 
राजा यवना झाली मति ॥ पूर्वेसंस्कारी परियेसा॥३७॥ स्फोटकाचे दुःखें राजा॥ अपार कष्टला 

















सहजा॥ नानापरी औषधें वोजा॥ करितां न होय तया बरवें ॥३८॥ मग मनीं विचार FU 
स्फोटके व्यापिले अपरंपारी॥ वैद्याचेनि नोहे दुरी॥ काय करावें म्हणतसे ॥३९॥ बोलावोनि 
विप्रांसी ॥ पुसे काय उपाय यासी ॥ विग्र म्हणती रायासी॥ सांगतों ऐका एकचित्तं ॥४०॥ | | 











| पूर्वजन्मी पापे करिती ॥ व्याधिरूपे होऊनि पीडिती । दानधर्म तीर्थी देवती॥ व्याधि जाय परियेसा |$] 
॥४१॥ अथवा भल्या सत्पुरुषासी ॥ शरण जाऊनि भावेंसी ॥ तयाचे दष्टीसुधारसी ॥ बरवें होई ५३८ 








å CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








ba A ha चक > ov S i N q i 
महादुःखे कष्टतस ॥२९॥ ऐसें असतां वर्तमानी ॥ श्रीगुरु गाणगाभुवनीं ॥ विचार करिती आपुले |, | || 














KR ST DOI na, 3° EE 





ळा BR mm fr की उप 7 जलाकर पर कदर 


परियेसा ॥ ४२॥ सत्पुरुषाचे कृपादृष्टी ॥ AG जाती जन्मासाठीं॥ मग रोग केंचा पोटीं ॥ |अ 
स्फोटकादि त्वरित जाय ॥ ४३॥ ऐकोनियां विप्रवचन।। राजा करितसे नमन। मातें तुम्ही न । | | 
म्हणा यवन॥ दास आपण विग्रांचा ॥४४॥ पूर्वजन्मी आपण ॥ केली सेवा गुरुचरण ॥ स्वल्प 
पापास्तव झालों जाण।। यवनाचे कुळी देखा ॥४५॥ एखादा पूर्ववृत्तांत | मातें निरोपावा त्वरित॥ | 
महानुभाव दर्शन होत ॥ कवणाचा रोग गेला असे ॥४६॥ रायाचें वचन ऐकोनी ॥ विचार करिती 
विप्र मनीं ॥: सांगू नये या स्थानीं ॥ एकान्त स्थळ पाहिजे vol तुम्हीं राव स्लेंच्छजाति॥ 3 
समस्त तुम्हां निंदा करिती ॥ आम्ही आसा द्विजजाति॥। केवीं करावें म्हणणाती॥४८॥। विप्रवचन 
एकोन॥ विनवीतसे तो यचन॥ चाड नाहीं यातीवीण | आपणांस तुम्ही उद्धरावें ॥४९॥ ऐसे 
रायाचे अंतःकरण॥ अनुतप्त जालें असें जाण॥ मग निरोपिती ब्राह्मण ॥ तया राथातें परियेसा | 
॥५०॥ विप्र म्हणती रायासी ॥ स्थान बरवें पापविनाशी॥ जावें तुम्हीं सहजेसी॥ विनोदार्थ 
| 
४५ 





परियेसा॥५१॥तेथें असें स्थळ बरवे॥ एकान्त स्थान पहावें ॥ स्नान करावें मनोभावें ॥ एकचित्त 
परियेसा ॥ ५२ ॥ एकोनिया विप्रवचन ॥ संतोषला राजा आपण ।। निघाला त्वरित तेथोन ॥ 
आला पापविनाश तीथीसीं॥ ५३॥ समस्तातें रहावुनि॥ एकला गेला तयास्थानीं॥ स्नान 
करितां AG क्षणीं I आला एक यती तेथें ॥५४)॥ राजा देखोनि यतीसी॥ नमन करी mit 
दावितसे स्फोटकासी।। म्हणे उपशमन केवीं होय।।५५॥ एकोनि तयाचें वचन।। सांगतां झाला 


RRRRRSRRRRRRRRR å PA NE ol 


विस्तारोन्‌॥ महालुभवाच्या ga तूते बरवें होय ज्ञाणा ॥५६॥ पूर्वी याचें आख्यान।। सांगे ५३९ | 


























FETTERE 
अनक ककव वश > 


ऐक विस्तारोन।। एकचित्ते करोनि मन ॥ ऐक म्हणती तये वेळीं ॥५७॥ अवंतीनामें नगरी ॥ तेथें 
होता एक दुराचारी I जन्मोनियां IT ॥ अन्य रहाटी रहाटतसे UMN आपण असे मदो- 
'न्मत्त ॥ समस्त स्रियांपाशी रमत ॥ स्नानसंध्या त्यजूनि निश्चित ॥। अन्यमार्गे वागतसे॥ ५९ ॥ 
ऐसें दुराचारीपणें।। रहाटतसे तो ब्राह्मण ॥ पिंगला म्हणोनि वेश्या जाण ॥ तियेसवें बतेतसे॥६०॥ 
न करी कर्मसंध्यास्नान ॥ रात्रोदिवस करी वेश्यागमन ॥ तिचे घरीं भक्षीं अन्न॥ तिचे संगे क्रीड- 
तसे ॥६१॥ऐसें असतां बतमानीं ॥ श्राह्मण होता वेश्यासदनीं॥ तेथ आला एक मुनी॥क्रषभनामा 
महायोगी RU तया देखोनी दोघे जण ।। करिती साष्टांग नमन ॥ भक्तिभावे करोन॥ घेवोनि 
आली मंदिरांत ॥६३॥ बैसोनियां पीठावरी॥ पूजा करिती पोडशोपचारी ॥ अध्यै पाद्य देवोनि 
पुढारी ॥गंधाक्षता लाविती L नाना परिमळ पुष्पजाती | तया योगियासी समपिती॥परिमळ 
द्रव्ये अनेक रीतीं ॥ समर्पिलीं तया योगीश्वरा ॥६५॥ चरणतीथे घेऊन ॥ पान करिती दोघे जण॥ 
त्यांते करविती भोजन ॥ नानापरी पक्कानेंसी ॥६६॥ करवूनियां भोजन ॥ केलें हस्तप्रक्षालन Il 
बरवें पाणी आणोन ॥ देती तया योगियासी ॥ ६७ ॥ तया मंचका निजवोनी ॥ तांबूल देती 
आणोनी ॥ करिती पादसंवाहन ।॥ भक्तिभावे दोघेही ॥ ६८ ॥ निद्रिस्त झाला योगेश्वर ॥ दोघे 
करिती नमस्कार॥ उभे राहुनी चारी प्रहर ॥ सेवा केली भाषेंसी। TA झाला दिनकरासी॥ 
संतोषला तो तापसी ॥ निरोप घेवोनि संतोषी गेला आपुल्या स्वस्थानी ।॥।७०॥ ऐसें विग्र वैश्या 
घरीं ॥ क्रमितां किंचित्‌ दिवसांवरी ॥ तारुण्य जाऊनी शरीरीं॥वा्धेक्य पातलें तयासी॥७?॥ gå ५४० 


ः 
| 
| 





CC-0. In gh Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek EN 
senere Ps 2 की - ree = nja å- EE ee 





| उ तया विप्रासी॥मरण आलें परियेसी॥पिंगलानाम वेश्येसी ॥ दोघें पंचत्व पावलीं।।७२॥।पूर्वकर्मानु- | | 
_ | बंघेंसी ॥ जन्म झाला राजकुछासी | दशार्णा घिपतीचे बंशी ॥ वज्बाहुवनिता उदरांत ॥!७३॥ तया z | 
| र | वज्ञबाहूची पत्नी॥ नाम तिचे असे सुमती ॥ जन्मास आला तिचे पोटीं ॥ तो विप्र परियेसा॥७४॥ | 
| q| तया वज्ञवा हूसी।।ज्येष्ठ राणीच्या गभैसी॥उद्‌भवला विप्र परियेसी।।राजा समारंभ करितसे।।७५॥ |, 
देखोनी तिचे सवतीसी ॥ क्रोध आला बहु मानसीं ॥ गर्व झाला सपत्नीसी ॥ म्हणोनि द्वेष मनीं श्‌ 

घरो ॥ ७६॥ सरपेगरळ आणोनी ॥ दिल्हे सवतीसी नानायरनीं॥। गरळें भेदिलें तये कामिनी ॥ 

तया राया ज्येष्ठ fådelt ॥ ७७॥ दैवयोगें न ये मरण ॥ सर्व शरीरीं झाले त्रण ॥ विष असे 

| अतिगहन ॥ महाकष्ट भोगितसे ॥ ७८ ॥ ऐशापरीं राजयुवती ॥ कष्टं झाली प्रश्रती ॥ उपजतां 
| बालका मातेप्रतीं ॥ सर्वांग स्फोट वाहत ॥७९॥ विषे व्यापिलें सबौगासी । म्हणोनी आक्रंदती | 

दिवानिशीं ॥ दुःख करी राजा केशी ॥ म्हणे काय करूं आतां ॥ ८० ॥ देशोदेशींच्या वैद्यांसीं 
बोलाविती चिकित्सेसी ॥ वेंचिती द्रव्य अपारेंसी ॥ कांही केलियां बरवें नोहे ॥८१॥ तया माता- 9 

वालकासी ॥ ब्रत झाले बहुवसी । निद्रा नाहीं दिवारात्रीसी॥ सर्वागीं कृमि पडले असतीं॥।८२॥ 

td देखोनि रायासी ॥ दुःख झालें बहुवसी ॥ निद्रा नाहीं दिवानिशीं ॥ त्यांचे कष्ट देखोनियां 

४ ॥८३॥ व्यर्थेकरोनी मातासुत॥ अन्नउदक न वचे किंचित ॥ शरीरी सवे केश होत ॥ क्षीण झाले 
| येणेपरी ॥८४॥ राजा येवोनि एके दिवशीं ॥ पाहे आपुले खीसुतांसी देखोनियां महाळेशी ॥ | 
4 





दुःख करितसे परियेसा ॥८५॥ म्हणे आतां काय करूं ॥ केवीं करणें प्रतिकारू ॥ नाना औषधें ५४१ | 






























pe urett å - - Ka 5 TEETER ETE PETER RS A AN 23-46 डेज 2000250 ०८:४४ ~ Ne ~= ee ee fa, Å + 
SSIS a ० EE -—— — e dn == —= =P EN 


Error णा मा —= Fa Te कल OL rn ge ana pas op 







उपचारू ॥ करितां स्वस्थ नव्हेचि ॥८६॥ gnist ऐशी गति ॥ जिर्वतं शर्वे झालीं असती॥ 
यांच्या रोगासी न होय शांती ॥ केंवी पाईं म्हणतसे ॥८७॥ आतां याते पहावयासी ॥ कंटाळा 

येतो आम्हांसी ॥ बरवें नव्हे सत्य यासीं।। काय कारण म्हणतसे Vee यांतें देखता आम्हांसी ॥ |, 
श्रम होती देहासी॥ नेवोनियां अरण्यासी ॥ यांते त्यज्‌ म्हणतसे।।८९।। जे जे असती पापी जन ॥ 
त्यांते जीवन अथवा मरण ।। भोगिल्यावांचोनि न सुटे जाण ॥ आपुलें आपण भोगिजे ॥९०॥ 
विचार करोनि मानसीं।।बोलाविलें कोळियासी॥सांगतसे विस्तारेंसी ॥ ऐका श्रोते एकचित्ते।।९१॥ 

' राजा म्हणे सतासी ॥ माझे बोल परियेसी ॥ नेऊनि माझे खपुत्रांसी ।। अरण्यांत ठेवावें ॥९२।। 
मनुष्यांचा संचार ॥ जेथें नसेल निधोर ॥ तेथे ठेवी वेगवत्तर॥ म्हणे राजा खतासी।९३।। येणें- 
परी सतासी ॥ राजा सांगे विस्तारेसी॥ रथ दिथला सं जोगेसी॥घेऊनि गेला झडकरी ॥९४।। तिचे 
दासंदासी सकळ॥ दुःख करिती महाम्रबळ।।माता पिता बंधु सकळ॥ समस्त प्रलाप करिताती॥९५॥, 
दुःख करिती नरनारी ॥ हा हा पापी दुराचारी ॥ ख्रीसुतांसी केसेपरी ॥ केवी याते मारविती 


।।९६॥ रथावरी बैसवोनि ॥ घेवोनि भेला महारानीं।। जेथें नसती मनुष्य कोणी॥ तेथें ठेवि 





थं ठेविलीं 
परियेसा ॥९७॥ aa आला परतोनि ॥ सांगे रायासी विस्तारोनि॥ महाअरण्य दुर्गेभवनीं ॥ तेथे 
ठेविली म्हणतसे ॥ ९८॥ ऐकोनि राजा संतोषला ॥ दुसरे ख्रियेसी सांगता झाला ।। दोघांसी 
आनंद झाला ॥ वनीं राहिली मातापुत्र ॥९९॥ मातापुत्र दोघेजण ॥ पीडताती दुःख करून॥ 
कष्टती अन्नउदकांविण ॥ महाघोर वनांत ॥ १००॥ उभयतां रोगी दोघेजण ॥ जातील वनीं 









KIRKER å क्रम नल 


५४२ 








CC-0. In Pul ees eo Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek med) 
र das Sanskr ek Collectigp 





t ~ 
— penn => an een rns > 





| ` >. की 
शा Åssen Jarnes TT पा आय ४0 मड नर amme ug mere तिर gg 





तीं मरोन ॥ कष्टे कष्टतां प्राण ॥ तयांचा निघेल वाटते ॥ १॥ राजपत्नी सुकुमार ॥ तयां | | 
शरीरी ब्रण थोर ॥ चाळे न शके पृथ्वीवर ॥ महाकंटक भूमीवरी ॥ २॥ कडियें बेबोनी 
बाळकासी ॥ जाय ती मंद गमनेसी ॥ आठवी आपुले कमोसी॥ म्हणे आतां काय करूं ॥३॥ तया 
वनीं मृगजाती ॥ व्याघ्र सिंहादिक असती ॥ सप थोर अर्पारमिति॥ हिंडताती वनांत ॥४॥ मातें 
जरी व्याघ्र मारी ॥ पापापासून होईन दुरी॥ पुरे आतां जन्मसंसारी ॥ वांचोनि काय व्यर्थ जेणें ५॥ 
म्हणोनि जाय gå रडत॥ क्षणोक्षणी असे पडत ॥ पुत्रासहित चिंता करीत॥ जात असे Farsi 
॥६॥ उदकाविणें तृषाक्रांत ॥ देह AG असे पीडित॥ व्याघ्र सपोदि देखत ॥ भये चकित होतसे 


Dn dn 


वा 

| 

॥ ७ ॥ देखें वेताळ ब्रह्मराक्षस ॥ वनराज भालुका बहुवस ॥ केश मोकळे पायांस ॥ कांटे घोडे | 
; 


E: 


Q o 


लागताती ॥ ८॥ ऐशी महाअरण्यांत ॥ राजख्री असे हिंडत ॥ gå जातां देखिलें वनांत ॥ गुरे 
.चरतीं वाणियांचीं ॥९॥ तयांपासी जावोनी ॥ पुसतसे करुणावचनीं।गोरक्षकातें विनवोनी ॥ 
मागें उदक कुमारकांसी ॥ ११०॥ गोरक्षक म्हणती तयेंसी ॥ जावें तुवां मंदिरासी॥ तेर्थे 
उदक बहुवसी ॥। अन्न तूंतें मिळेळ ११ ॥ म्हणोनि मागे दाखाविती॥ हळूहळू जाय म्हणती ॥ 
राजपत्नी मार्ग क्रमिती॥ गेली तया ग्रामांत ॥१२॥ तया ग्रामी नरनारी॥दिसताती अपरंपारी॥ 
देखोनि आली मनोहरी ॥ पुसे तया ख्ियांसी।१३।म्हण कवण येथें राजा।। संतोष दिसे समस्त 
प्रजा ॥ ऐकोनी सांगती वेश्यराजा ॥ महाधनिक पुण्यात्मा ॥ १४॥ त्याचें नांव पद्माकर ॥ पुण्य 
वंत असे थोर ॥ तंते रक्षील साचार॥ म्हणोनि सांगती तियेसी ॥१५॥ इतुकिया अबसरीं॥ तया ५४३ 





RR 94456 | 















å 








SS ETE NE ee ER हक आन MS Se re LE ea de EEE 
== ====== CT न क्य न्न के 














ay घरीं ॥ दासी होत्या मनोहरी ॥ त्याही आल्या तियेजवळीं॥१६॥ येवोनि पुसती वृत्तांत ॥ |अ 
घेवोनि गेल्या मंदिरांत ॥ आपुल्या स्वामीसी सांगत ।। आद्यंतेसी बिस्तारे।। १७॥। तीस देखोनियां | 
q 


वैश्यनाथ।।कृपा करी अत्यंत।। नेऊनियां मंदिरांत।। दिल्हे एक गृह तिसी।। १८॥ पुसोनिया वृत्तांत 
वाणी होय कृपावंत ॥ दिल्हे अन्नवख्र बहुत। नित्य तिसी रक्षितसे।।१९॥ ऐसी तया वैञ्याघरां ॥ 
होती रायाची अस्तुरी ॥ वर्धत असे पीडा भारी॥ त्रण न वचे परियेसा॥१२०॥। येणेपरी राजसती॥ 
तया वैश्याचे घरीं होती ॥ वाढले त्रण तयांही बहुती॥ प्राणांतक होतसे ॥२१॥ वतां ऐसें एके 
दिवशीं ॥ मरण आलें कुमारासी ॥ प्रलाप करी बहुवसी ॥ राजपत्नी तथे वेळीं ॥२२॥ मूच्छ 
येऊनि तथे क्षणीं ॥ राजपरनी पडे घरणीं॥ आपुलें कमे आठवोनी॥ महाशोक करीतसे ॥२३॥ 
त्या वाणियाच्या faar देखा॥ संबोधिताती ती बालिका ॥ कोण्यापरी तिचे दुःखा ॥ शमन नोहे 
परियेसा॥२४॥ नानापरीचें दुःख करी॥ safe पूर्वापारी ॥ म्हणे तात शुणकेसरी ॥ कोठें 
गेलासी बाळका ॥२५॥ राजकुमारा पूणचंद्रा ॥ माझ्या आनंदसपुद्रा ॥ माते धरिसी मौनसृद्रा ॥ 
तूते काय बरवें असे NRK मातापिता बंधुजन ॥ सोडोनि आस्ये सकळ जाण ॥ तुझा भरंवसा 
होता पूणे ॥ माते रक्षिसी म्हणोनियां ॥२७॥ मातें अनाथ करोनी ॥ तूं जातोसी सोडोनी ॥ मज 
रक्षिता नसे कोणी॥ प्राण त्यजीन म्हणतसे।२८॥ येणेपरी राजनारी ॥ दीघेस्वरें रुदन करी ॥ 
देखोनिया नरनारी ॥ दुःख करिती परियेसा ॥२९॥ समस्तही दुःखाहुनी ॥ पुत्रशोक केवळ बन्ही॥ 


NER 


मातापितरांतें दाहानि ॥ भस्म करी परियेसा।। o येणेपरी दुःख करित ॥ ऋषभ योगी आला | 


A ३... 


== cP SN 





~ ao ट 


श, CC-0.In In Publi ic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek COU iS 
Va ; TT NT 











D) 
| 
































sæ SLETNER EEE 
rr = B न्य 





| त्वरित॥पू्वेजन्मीच्या उपकारार्थ।।पातला तेथें महाज्ञानी।।३ १॥ योगियातें देखोनी। वंदिता झाला |अ 
तो वाणी ॥ अर्घ्य पाद्य देऊना॥ उत्तमासनीं बेसविला॥३२॥ योगी पुसे त्या अवसरीं॥ रुंदन करी | 
कोण नारी ॥ शोक करितसे अपरंपारी।। काय आहे म्हणतसे ।। ३३॥ सविस्तर वेश्यनाथ। सांगता | 
झाला वृत्तांत ॥ योगेश्वर कृपावंत॥ आला धावोनि जवळी पे॥३४॥योगी म्हणे तियेसी॥ Feat |, 
कां दुःख करिसी।। कवण जन्मला भूमीसी।। कवण मेला सांग As NFR देह म्हणजे विनाशी 
जाण॥ जैसा गंगेत दिसे फेण। व्यक्ताव्यक्त सवेंचि EG I जलबुदबुदावरी देखा।।३६॥ पृथ्वी |! 
तेज वायु आप ॥ आकाश मिळोनि शरीरव्याप । पंच गोठली शरीररूप॥ दिसत असे परियेसा | 
॥३७॥ पंचभूते पांचांठायीं ॥ निघोनि जातां शून्य पाहीं ॥ दुःख करितां अवकाश नाहीं ॥ वृथा | 
कां तूं दुःख करिसी ॥३८॥ गुणापासनि उत्पत्ति || निज कर्मे होय निरुती ॥ काळ नाचवी sig ४) 
बिकृती ॥ वासना तयापरी जाणा ॥३९॥ मायेपासोनि माया उपजे॥ होय गुणें ae ; ः 
४० 
v 





५ o 















तमोगुणे तेथं सहजे ॥ देहलक्षण येणेपरी NIA १४ ०॥ या तीन गुणापासाव ॥ उपजताती मनुष्यभाव।। 

संस्वगुणे असती देव ॥ रजोगुण मनुष्यांचा॥४१॥ तामस तोचि राक्षस ॥ जैसा गुण असे त्यास॥ 

Far जन्मे पिंडाभास ॥ कधीं स्थिर नव्हेची ॥४२॥ या संसार वर्तमानीं ॥ उपजती नर 

agpi जैसें अजन असें पूरवपुण्यी ॥ सुखदुःखं तेसी घडती देखा van कल्पकोटी वर्षावरी 

जिवंत असती सुर जरी ॥ तेही न राहती स्थिरी ॥ मनुष्याचा काय पाड 88) या कारणें 

ज्ञानी जने ॥ उपजतां संतोष न मानणें॥ मेलिया दुःख न करणें ॥ स्थिर नव्हे देह जाणा ॥४५॥ ५४५ 
३५ | 




































| ग्भ संभवे त्याचि काळी ॥ विनाशी म्हणोनी जाणती सकळी ॥ कोणी मरती योवनकाळीं gA- | अ 
रा धैक्‍्यपणीं जाणा ॥४६॥ जसे कम पूर्वार्जित ॥ तेणेंपरी असें घडत । मायामोहें पितासुत। म्हणती | 
देखा नरदेहीं ॥४७॥ जैसे लिहिलें ललारेंसी ॥ ब्रह्मदेवाने परियेसी ॥ काळकम उलंघावयासी॥ हे 

शक्ति न होय कवणा जाण ee] ऐसें अनित्य देहासी ॥ का वो माते दुःख कारिसी ॥ तुझी पूर्वकर्म ह. 


A 


जननी कोणा। । भगिनी कोणाची सांग पां।१५०।ऐसे जाणोनी मानसी।वायां कांहो दुःख करिसी॥ . 
जरी बरे तूं इच्छिसी ॥ शरण जाई शंकरा ॥५१॥ ऐसें ऐकोनी राजयुवती॥ करी ऋषभयोगिया 
विनंति॥ आपणांसी झाली ऐसी गति॥ राजभ्रष्ट होऊनि sne ॥५२।। माता पिता बंधुजना॥ 


झाली ऐसी गति॥ आदण वांचोनि काय प्रीती॥ मरण यावें मज निश्चितीं॥ म्हणोनि चरणीं 
लागली।।५४॥ ऐसें निर्वाण देखोनि॥ कृपा उपजली योगिया मनीं॥ पूर्वउपकार स्मरोनी॥ 
प्रसन्न झाला तये वेळीं ।।५५॥ भरम मंत्रोनि at ॥ लाविलें प्रेताचे कपाळीं || घालितां 
तयाचे शुखकमळीं॥ प्राण आला परियेसा ॥ ५६॥ बाळ बैसला उठोनि॥ सर्वीग झाले 
gadavi ॥ मातेचे ब्रणही तेचि क्षणीं ॥ जाते झाले तत्काळ MON राजपत्नी पुत्रासहित॥ 
करी योगियासी दंडवत ।। ऋषभयोगी कृपावंत ॥ आणिक भस्म प्रोक्षीतसे।।५८।। तत्काळ तया 


ANNA 


सोडोनि ग्रबोशिलें भी रानि॥ पुत्र होईल बरवा जाणा॥ ऐसा भरंवसा मज याचा ॥५३॥ तयाची . 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection: 
pea omer ती 


केसी ॥ सांग आम्हां म्हणतसे ॥४९॥ तूं जन्मांतरी जाणा | कवणा होतीस अंगना | किंवा झालीसी 


दोघांसी | शरीर होय सुवर्णएसकाशी।। शोभायमान दिसे केशी ॥ दिव्य काया उभयतांची ॥५९॥ ५४१ 













९८ 
| 
| | 











शु 
& 
q 
TR 
न्न 














er å a = < Been =— aa Ne = 4- i य नु — क, MR mim 
हु ७ ; 


प्रसन्न झाला योगेश्वर॥ तये वेळीं दिधला वर॥ तुम्हां न होय जरा निर्धार ॥ तारुण्यरूप चिरं- |अ 


जीवी ॥१६०॥ तुझा सुत भद्रायुषी ॥ कीतिं करील बहुवसी ॥ राज्य करील परियेसी ॥ पित्या- 
इनी अधिक जाण ॥६१॥ ऐसा वर देऊनि॥ योगी गेला तयेक्षणीं॥ ऐक राजा एक मनीं॥ 
सत्पुरुषाचं माहिमान॥६२॥ सत्पुरुषाची सेवा करितां ॥ तुझा स्फोटक जाईल त्वरितां ॥ तुवां 
न करावी काहीं चिंता॥ दढ धरी भाव एक ॥६३॥ ऐसे यातिवचन ऐकोनि || राजा नमन करी 
तये क्षणीं I विनवीतसे कर जोडूनि॥ कोठें असे सत्पुरुष ॥६४॥ मातें निरोपावें आतां ॥ जाईन 
आपण तेथं तत्त्वतां॥ मजला त्याचें दर्शन होतां॥ होईल बरवें म्हणतसे ॥६५॥ ऐकोनि राजाचे 
qaal सांगतसे शुनि आपण॥ भीमातीरीं गाणागाभुवन॥ असे तेथें सत्पुरुष NES तयांपाशीं 
तुवां जाबें॥ दशेनमात्र होईल बरवें॥ ऐकोनि राजा एकभावें ॥ निघतां झाला तये वेळीं ॥६७॥ 
एकमार्व राजा आपण॥ घ्यावया श्रीगुरुदशैन N प्रयाणावरी करी प्रयाण।। आला गाणगापुरासी 


॥६८॥ ग्रामं पुसे सकळिकांसी॥ कोण येथे एक तापसी || रुप धरिलें संन्यासी ॥ कोठे आहे 


म्हणतसे ॥६९॥ भयभीत झाले सकळिक॥ म्हणती आतां न होय सुख ॥ श्रीगुरूसी पुसती ॥ 
एक IL काय करील न कळे म्हणती।७०॥।कोणी न बोलती तयासी ॥ राजा कोपला बहुषसी ॥ 
म्हणे आलों भेटीसी।। दाखवा आपणांसी म्हणतसे ॥७१॥ मग म्हणती समस्त लोक॥ अनुष्ठान- 
स्थानीं असे एक॥ अमरजासंगमीं माध्यान्हिक॥ करोनि येती ग्रामात ॥७२॥ ऐसें ऐकोनि म्हेंच्छ 











देख॥ समस्यां वजूनि आपण एक॥ बैसोनियां आंदोलिक || गेला तया स्थानांसी ॥७३॥ दुरोनि ५४७ 


i fø >> न Fr piel 3 


| å भक्तजना नुपेक्षिसी॥निधोर होता माझे मानसी।।अज्ञानसागरीं आम्हांसी॥कां घातलें स्वामिया 








देखतां श्रीगुरुसी ॥ चरणीं चाले म्लेंच्छ त्वरेसी॥ जवळी गेला पहावयासी ॥ नमन करूनि उभा |अ 
राहे ॥७४॥ श्रीगरु म्हणती तयासी ॥ कां रे रजका कोठें अससी ॥ बहुत दिवसीं भेटलासी ॥ | 
अमुचा दास होवोनियां॥ ७५ । ऐसें वचन ऐकोनि ।। म्लेंच्छ झाला महाज्ञानी ॥ पूर्वजन्म TET 
मनीं ॥ करी साष्टांग दंडवत ॥७६॥ पाहुकांवरी लोळे आपण ॥ सद्गदित झालें अंतःकरण। | 


अंगीं रोमांच उठोन ॥ आनंदबाष्ये रुदन करी।।७७॥। पूवजन्म आठवोनि देखा ॥ रुदन करी अति | 


दुःखा ॥ कर जोडोनि विनवी ऐका ॥ नानापरी स्तुति करी Noel राजा म्हणे श्रीगुरूसी ॥कां 


उपक्षिलें आम्हांसी ॥ झालो आपण परदेशी ॥ चरणावेगळें केलं मज ॥७९॥ अंधःकारसागरांत I 9 


कां घातलें मज येथी।मी होऊनि मदोन्मत्ती।बिसरलों चरण तुझे॥ ol संसारसागरमायाजाढीं। 9 
बुडालो आपण दुर्मति केवळी ॥ सेवा न करीं चरणकमळीं॥ दिवांध झालों आपण॥<८ १॥ होतासि | 
तूं जवळी निधान।। न ओळखे आपण मतिहीन ।। तमांधकारी वेष्टोन ॥ तुझे चरण विसरलो ॥८२॥ 


॥८३॥ उद्धरावें आतां मज ॥ आलो आपण हेंचि काज ॥ सेवोनि तुझे चरणरज ॥ असेन आतां 
राज्य पुर ॥८४॥ ऐसें नानापरी देखा ॥ स्तुति करी राजा ऐका ॥ श्रीगुरु म्हणती भक्त निका ॥ 
तुझी वासना पुरेल ॥८५॥ राजा म्हणे श्रीगुरूसी ॥ झाला स्फोटक आपणांसी I व्यथा होतसे 
प्रयासी ॥ कृपादृष्टी पहावें।।८६॥ ऐसें वचन ऐकोन ।। श्रीगुरु करिती हास्यवदन ॥ स्फोटक नाहीं 
दावीं म्हणोन॥ पुसताती यवनासी ॥८७॥ राजा पाहे स्फोटकासी || न दिसे स्फोटक अंगासी॥ ५४८ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U: ty Ramtek Coll 4 

















G u = S feen = i पजा it Ses rc > š 4 i लन 4+- ययात mene E | 


विस्मय करीतसे मानसीं ॥ पुनरपि चरणीं माथा ठेवी ॥।८८॥ राजा म्हणे स्वामियांसी ॥ तुझे [Å | | 
प्रसन्नत्व आम्हांसी ॥ राज्य पावलो संतोषी ॥ bark भोगिलीं ।।८९॥ पुत्रपोत्र देखिले नयनीं॥ । | | 
पूर्ण निघालीं अन्तःकरणीं॥ संकल्प असे माझे मनीं ॥ bat माझें अवलोकावें ॥ १९० ॥ ह | | | 
भक्तवत्सल ब्रीद तुझें ॥ वासना पुरवावी जी माझे ॥ इंद्रियासंसार उतरीं ओझें ॥ लीन होऊन |a 
तुझे चरणीं ॥ ९१॥ श्रीगुरु म्हणती तयासी ॥ आम्ही तापसी संन्यासी । येऊं नये तुझे नगरासी।। | 
महापातक होतीं तेथे USIN नगरीं नित्य धेनुहत्या ॥ यवन जाती करिती अकृत्या ॥ जीवहिंसा V l 
मद्यपि gear ॥ वजोवें आतां निधीरें॥९३॥ सर्व अंगीकार करोनी।। राजा लागे दोन्ही चरणीं ॥ 
म्हणे मी दास पुरातनी ॥ पूर्वापार दृष्टि देणें ॥ ९४ ॥ पूवेजन्म माझा रजक ॥ स्वामीचा मी 
निजसेवक॥ राज्य पावोनि देखिले सुख॥ उणें एक म्लेंड जाति ॥९५॥ दर्शन होता तुझे चरण, | 
संतुष्ट झालें अंतःकरण ॥ पृत्रपोत्र दृष्टी पाहोन ॥ मग मी राहीन तुझे सेवें ॥ ९६ ॥ ऐसे 
नानापरी देखा ॥ राजा विनवी Eger ॥ पायां पडे क्षणक्षणिका ।। अति काकुळती येतसे ॥९७॥ 
श्रीगुरु मनीं विचार करती ॥ पुढें होणार असे गति ॥ कलियुगी असे दुजेनजाति ॥ गौप्य 
असतां पुढें बरवे ॥ ९८ U सहज जावें सिंहस्थासीं ॥ महातीथे गोतमीसी ॥ जावें तेथें हे 
भरवसी ॥ आतां आम्हीं गुप्त व्हावे ॥९९ ऐसें मनीं विचारोनी॥ श्रीगुरु निघाले संगमाइनि॥ 

राजा आपुले सुखासनीं ॥ बेसवी प्रीति करोनियां ॥ २०० ॥ पादुका घेतल्या आपुले करीं ॥ 
सांगातें येतसे पादचारी ॥ श्रीगुरु म्हणती आरोहण करी ॥ लोक निंदा तुज करिती ॥ १॥ ५४ 


RIRRRRRRERRRRRRR J छ 52 


९ | | 























र राष्ट्राधिपाति तुज म्हणती ॥ जन्म तुझा म्लेच्छजाति ॥ ब्राह्मणसेवें तुज हांसती।। जाति दूषण 
*| करतील ॥२॥ राजा म्हणे स्वामि ऐक ॥ केचा राजा मी रजक ॥ तुझे दृष्टी असे चोख ॥ लोह 
| सुबर्ण होतसे ॥ ३॥ मी राजा समस्त लोकांत ॥ परी रजक तुझा भक्त ॥ पूर्ण झाले मनोरथ ॥ 
| तुझें दर्शन झालें मज ॥४॥। saka अवसरीं ॥ समस्त दळ मिळालें भारी ॥ मदोन्मत्त अति 
कुंजरी ॥ अश्वावरी कित्येक ।।५।। उभा राहोनि राजा देखा॥ समस्त दाखवी det I संतोष 
मनीं अतिहर्षी ॥ आपुलें ऐश्वये दावीतसे ॥ ६॥ श्रीगुरु निरोपिती यवनासी ॥ आरोहण करी 


> NE 


अ 
थ्या 


o 


वा| ` 


वारुवेंसी ॥ दूर जाणें असे नगरासी ॥ निरोप आमुचा नको AE ॥७॥ श्रीशुरुषचन एकोन ॥ | 


समस्त शिष्यांते आरोहण ॥ देतां झाला तो यवन ॥ आपण वाजी आरूढला VE आनंद ag 
यवनाचे मनीं ॥ हर्ष न सामावें गगनीं॥। श्रीगुरुभेट झाली म्हणोनि॥ अति उल्हास करीतसे VAN 
श्रीगुरुमृर्ती बोलती यवनासी ॥ म्हणती झाले अति संतोषी ॥ तूं भक्त केवळ गुणराशी ॥ संतुष्ट 
झालो आपण आजीं॥ २१०॥ आम्हीं संन्याशी तापसी ॥ नित्य करावें अनुष्ठानासी ॥ तुम्हां 
समागमे मार्गासीं॥ न घडे वेळी संध्यादिको। ११।।यासी उपाय सांगेन।।अंगिकार करावा जाण॥ 
पुढें आम्ही जाऊं त्वरेनें ॥ स्थिर यावे तुम्ही मार्गे १२॥ पापविनाशी तीर्थासी ॥ भेटी होईल 
तुम्हांसी ॥ ऐसें म्हणोनि रायासी ॥ अदृश्य झाले श्रीशुरुमूर्ति॥१३।। समस्त शिष्यांसहित॥ भरी गुरु 


गुप्त झाले त्वरित ॥ मनोवेगे मारग कमित ॥ गेले वैदरपुरासी॥ १ ४।।पापविनाशी तीर्थासी॥ श्रीगुरु | 
_पातले त्वरितेसी ॥ राहिले तेथें अनुष्टानासी॥ समस्त येती भेटावया ।१५॥ साकरे सायंदेवाचा ५५० 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Uni ty Ramtek Collecti 








mit ts se 4 e ——— a 








RIR 4244. 





Se = ER ATT nna 











ga भटी आला तेथे नागनाथ ॥ नानापरी पूजा करीत ॥ समाराधना आरंभिली ॥ १६॥ श्रीगुरु 
नेऊनि आपुले घरा॥ पूजा केली षोडशोपचारा॥ आरती करोनि ऐक सहस्रा ॥ समाराधना घालीत 


| ॥ १७॥ इतुके होता झाली निशी ॥ श्रीगुरु म्हणती नागनाथासी ॥ सांगोनि आलों म्लेच्छासी ॥ 


पापविनाशीं भेटं म्हणोनि ॥१८॥ जाऊं आतां तया स्थानासी ॥ राहतां यवन येईल परियेसीं ॥ 
उपद्रव होईल ब्राह्मणांसी ॥ विग्रघरा म्लेंच्छ येती ॥१९॥ ऐसे सांगोनि आपण । गेले पापविनाशी 
लागोन॥ शुभासनीं बेसोन। अनुष्ठान करीत होते॥२२०।। इतुकिया अवसरी॥।राजा मनीं विचार 


å गुरुनाथ न दिसती दळभारी॥ मनीं चिंता ag वतेली ॥२१॥ म्हणे कटकटा ETT ETE II 
gear मज उपोक्षिलें। काय må अंतर पडलें ॥ तेणें गेले निघोनियां ॥२२॥ मागुती मनीं 
विचारी॥ पुढें जातो म्हणोनि तरी॥ पापविनाश तीथोतीरी ॥ भेटी देतो म्हाणितले ॥२३॥ न कळे 


महिमान श्रीशुरूचें॥ कोण जाणें मनोगत त्यांचें ॥ देव बरवें होतें आमुचे ॥ म्हणोनि चरणांचें दर्शन 


झालं ॥२४॥ कीं स्फोटक होतां मज ॥ आलो मनीं धरूनि काज॥ कृपानिधि श्रीशुरुराज ॥ भेटी 


झाली पुण्य माझे ॥ २५॥ पुढें गेले निश्चित ॥ म्हणोनि मनीं विचारीत दिव्य वारु आरूढोनि 
त्वरित ॥ निघाला राजा परियेसा ॥२६॥ चतुश्चत्वारिंशत्‌ कोश देखा ॥ राजा पातला दिवसे 
एका ॥ पापविनाश तीर्थी देखा ॥ अवलोकीतसे श्रीगुरूसी ॥२७॥ विस्मय करी अति मामसीं ॥ 
येऊनि लागला चरणांसी ॥ विनवितसे भक्तीसी ।। गृहाप्रती यावें म्हणतसे ॥२८॥ नगर सर्व 


शुंगारिलें॥ प्रवाळ-मोतिया तोरण केलें ॥ शुढिया-मखरें उभारिले॥ समारंम थोर नगरात ॥२९॥ ६ 





FRR EE EE EEE å 


५१ 


द ५ र र, 


RRR A D A A E 





बैसवोनियां पालखींत ॥ आपण चरंणचाली येत ॥ नवरत्नें असे ओवाळित ॥ नगरलोक 
आरत्या आणीती ॥२३०॥ ऐशा समारंभ राजा देखा।। घेऊनि गुरुनायका ॥ विस्मय झाला 
सकळ लोकां ॥ महदाश्रर्ये म्हणताती ॥३१॥ लोक म्हणती म्ठेंच्छजाति पहाहो विग्र पूजा 
'कारिती ॥ राजा अनाचारी म्हणती ॥ जातिधर्म सांडिला art paa ज्याचें पाहूं नये ga ॥ 
त्याची सेवा करी देख ॥ राजा नष्ट म्हणोनि सकळिक I म्लेंच्छञाति बोलती ॥३३॥ विग्र 
कुळ समस्त देख। HAY करिती अति कोतुक॥। राजा झाला विग्रसेवक॥ आतां बरवे राज्यासी 
॥३४॥ ऐसा हा राव असतां ॥ महाराष्ट्रधर्म adar ॥ आपला द्वेष तत्त्वतां न करील कीं 
जाण पां ॥३५॥ ऐसा राजा असतां बरवें ॥ ज्ञानवंत असे स्वभावें I ब्रह्मद्रेषी नव्हे पहावें ॥ 
पुण्यःछाक म्हणती ऐसा ॥३६॥ नगरलोक पहावया येती ॥ गुरूसी नमस्कार करिती प्रीती ॥ 
राजे चरणचालीं येती ॥ लोक म्हणती आश्रय ॥३७॥ एक म्हणती हा होय देव ॥ म्हणोनि 
भजतो म्लेंच्छराव ।। या कलियुगी अभिनव ॥ देखिलें म्हणताती सकळिक ॥३८॥ सर्वे art 
त्यांचे गजर ॥ बंदीजन वाखाणती अपार ॥ राजा हर्ष निभेर॥ घेऊनि जातो गुरुसी ॥३९॥ 
नानापरीचीं दिव्य वस्नें॥ बांटीतसे राजा पवित्रे ॥ दिवे ओवाठिती स्वर्णपात्रें ॥ भिक्षुक तुश्ले 
बहुत देखा॥२४०॥ ऐशा समारभे देखा॥ घेऊनि गेला राजा ऐका ॥ महाद्वारी पातले सुखा ।।. 
पायघड्या अंथरती net नानापरीचीं दिव्यांबरें ॥ मार्गी अंथरती अपारें ॥ वाजती भेरी 
ATI राजयूहां पातले ॥४२॥ महासिंहासनस्थानीं ॥ शुंगार केला अतिगहनी ॥ जमद्शुरूते ५५२ 


re 





JE 
45 

















व 


नऊनि॥ सिंहासनी बैसविलें ॥४२॥ राजमंदिराच्या नारी ॥ आरत्या घेऊनियां करी ॥ ओवारळ्ता |अ 
हषानिभेरी ॥ अनन्यभावें करोनियां ॥४४॥ समस्त लोक बाहेर ठेवोन ॥ श्रीगुरु होते एकले |! 
आपण । सर्वे शिष्य चौघेजण ॥ जवळी होते परियेसा ॥४५॥ अंतःपुरीच कुलख्रियांसी gA. 
| सहोदरांसी ॥ भेटविलें सकळांसी I साष्टांग नमस्कार करिती।।४६॥ राजा विनवी स्वामियासी॥ 

पोष्यें देखिलें चरणांसी ॥ न्याहाळावें कृपादष्टांसी ॥| म्हणोनि चरणीं लागला ॥४७॥ संतोषले 
| श्रीगुरुमृर्ति॥ तयांसी आशीवाद देती ॥ राजातें बोलाविती।। पुसताती गृहवाती ।।४८॥ श्रीगुरु 
म्हणती तयासी ॥ संतुष्ट झालास कीं मानसीं | अजूनि व्हावें कांहीं भावेसी ॥ विस्तारोनि सांग 
म्हणती ॥।४९।। राजा विनवी स्वामियांसी ॥ अंतर पडतें चरणांसी N राज्य केलें बहुवसी I 
आतां द्यावी चरणसेवा ॥२५०॥ ऐसें ऐकोनि श्रीगुरु म्हणती I ag भेटी श्रीपर्वती ॥ तुझे 
पुत्र राज्य करिती ॥ तुवां यावे भेटीसी ॥५१॥ ऐसा निरोप देऊनि॥ श्रीशुरु निघाले तेथोनि॥ 
राजा विनवी चरण धरोनि ॥ ज्ञान मजला असावें ॥५२॥ FUEY गुरुनाथ ॥ ज्ञान होईल 
ऐसें म्हणत ॥ आपण निघाले त्वरित ॥ गेले गोतमीयात्रेसी ॥५३॥ स्नान करोनि गोतमीसी ॥ 
आले गाणगाएरासी॥ आनंद झाला समस्तांसी ॥ श्रीगुरुषरणदशनें।।५४॥ संतुष्ट झाले समस्त 
लोक ॥ पहावया येती कोतुक ॥ वंदिताती सकळिक ॥ आरती करिती मनोभावे ॥५५॥ समस्त 
'शिष्यांतें बोलाविती ॥ श्रीगुरु त्यासी निरोपिती॥ प्रगट झाली बहु ख्याति॥ आतां राहावें गुप्त 
रूपें MSN यात्रारूपं श्रीपर्वतासी ॥ निघावे आतां परियेसी ॥ प्रगट बोले हेचि स्वभायेसी ॥ 
गुरुरूपं राह तेथें ॥ ५७॥ स्थान आपुलें गाणगापुरी I येथूनि न बचे निधोरी ॥ लोकिकमतें 

अवधारी ॥ बोल करितों श्रीशेल्यात्रा ॥५८॥ प्रकट करोनी यात्रेसी ॥ वास निरंतर गाणगा ५५३ 





FFI DA 44 | 











डड णत IN eT कर sep a 
Re a वगाचा सा ताना z à कक = 
0. In Public Domain.Ka 
































== 202“. === == TN 
vikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = 




















आवनासी॥ भक्तजन तारावयासी ॥ राहू येथे fasten कठिण दिवस युगधमे॥ म्लेंच्छ- | 
राजा क्रूर अधमे॥ प्रकट रूपें असतां धर्म ॥ समस्त म्लेंच्छ येथें येती ॥२६०॥ राजा आला 
म्हणोनि॥ समस्त यवन ऐकोनि। सकळ येती मनकामनी ॥ म्हणोनि गुप्त असावें IE 
ऐसें म्हणोनि शिष्यातें॥ सांगितले श्रीगुरुनाथें ॥ सिद्ध सांगे नामधारकातें ॥ चरित्र ऐसे श्रीगुरुचें 
॥६२॥ पुढें येतील दुर्दिन ॥ राजा असे यवन || अनाचारी विषयासक्त जन ॥ म्हणोनि गुप्त 
राहिले ॥६३॥ लोकिकाथे दाखवावयासी॥ निघाले आपण श्रीशैल्यासी।। कथा असे विशेषीं। 
सिद्ध म्हणे नामधारका NK EN गंगाधराचा सुत ॥ सरस्वती विनवीत ॥ प्रत्यक्ष असे श्रीगुरुनाथ) 
देखिला दृष्टांत गाणगापुरी NER सद भावें भजतील भक्तजन ॥ त्यांची कामना होईल पूर्ण N 
संदेह न धरी अनुमान ॥ त्वरित सिद्धी असे जाणा ॥६६॥ न लागतां कष्ट सायास॥ कामना 
पुरती गाणगापुरास ॥ भक्तिभावे विशेष ॥ संदेह धरितां कार्य नासे NE ON जें जें कल्पिले उत्तम 
फळ॥ त्वरित पावती ते सकळ I धनधान्यादिक विपुल ॥ पुत्रपौत्रादि शीघ्र होती ॥६८॥ सिद्ध 
म्हणे नामधारकासी I हैं गुरुचरित्र दिनीं-निशीं॥ मनोभावे वाचनेंसी।। सकळ कामना पुरतील 
॥६९॥ इति श्रीशुरुचरित्रासृत॥ सिद्धनामधारका सांगत ॥ यवनाचा उद्धार येथ ॥ तुम्हांकारणें 
सांगितला NR ol इति श्रीगुरुचरित्रामृते सिद्धनामधारकसंवादे | ar भौमस्फोटकशमनेश्वयीव- 
लोकनवैदुराप्रवेशोनाम पंचाशत्तमोऽध्यायः।। ओव्या | २७०॥ | 
॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापैणमस्तु ॥ 
+ 


Y दै 











| amasa | A 
॥ श्रीगणेशाय नमः।। नामधारक विनवी सिद्धासी।। कथा सांगितली आम्हांसी॥ म्लेंच्छ राजानें 
श्रीगुरुसी। नगरासी नेलें होतें ॥१॥ तेथूनि आले गाणगाशुवना। पुढील वर्तल्या निरुपणा॥ सांगा | 
स्वामी कृपाघना। गुरुचरित्र आम्हांसी ॥२॥ सिद्ध म्हणे ऐक वत्सा॥ कथा असे अतिविशेषा॥ 
ऐकतांचि सकल दोषा॥ नाश्वनि इन्छित पाविजे ।।३॥ राजाची भेट घेऊनि ॥ श्रीगुरु आले 
गाणगाथुवनी | योजना करिती आपल्या मनीं । गुप्त राहावे लोकोपचारी Nel प्रकट झाले बहुवसी। 
राजा आला भेटीसी। उपजली भक्ति म्लेंच्छासी। नाना जाति येतील।५। म्हणोनि आतां ga sert 
लौकिकमतें निघोनि जावें॥।पर्वतयात्रेचेनांवें॥ श्रीगुरु निघाले परियेसी॥६॥ गुप्त राहिले गाणगा- 
पुरी॥ प्रकट दाखविले लोकाचारीं॥ निघाले स्वामी श्रीपवेतोदरीं॥ शिष्यांसहित अवधारा en 
भक्तजन बोलाविती ॥ बहुत जन चिंता करिती ॥ श्रीगुरु संवोखूनि समस्तीं। राहविती अतिप्रीतीनें 
॥८) दुःख करिती सकळ जन। धरिती श्रीशुरूचे चरण । स्वामी आम्हांसी सोडोनाकेंबि जाता तीर्थ- 
यात्रेसी INN भक्तजनाची तूं कामधेनु । आम्ही बालक अज्ञान्‌। होतासि आम्हां निधान्‌। सोडोनि 
जातां श्रीगुरु॥१०॥ नित्य तुझे करितां दशेन॥ दुरितें जातीं fres जी जी कामना इच्छी 
मन॥ त्वरित पावें स्वामिया ११।।बाळकातें केंवि आतां ॥ अव्हेरूनि जाय मातापिता ॥। तैसें å 
स्वामी तत्त्वतां ।नको ETR आम्हांतें॥।१२॥ ऐकोनि नानापरी बिनंती। हंसते झाले श्रीगुरुमूति। 
संबोथितीं अतिग्रितीं॥ न करा चिंता म्हणोनि॥१३॥ आम्ही असतों याच arti नित्य स्नान 
अमरजासंगमीं।। वसो मध्यान्ही मठधामीं ॥ ga अवधारा ॥१४॥ जे जे असती माझ्या प्रेमी ॥ ५ 








RERRRRRRRRRRSERR I o 


œ 
N 


५ 


= १५ 
| 

V 

| 
y 

; 

k 


















































FRSA DWH 





| त्याते प्रत्यक्ष दिसो नयनीं ॥ लौकिकमतें अविद्याधमाँ ॥ जातों सैल्ययात्रेसी ।॥१५॥। प्रातःस्नांन |अ 


असे प्रत्यक्ष ॥ तुमच्या मनीं जे अपेक्ष ॥ त्वरित होय पूजितां ॥२०॥ कल्पवृक्षातें पूजोनि ॥ मग 


å Br - 5 š u Kalidas Sanskrit Uni Ram FN 


कृष्णातीरीं ॥ yaaa get ॥ अनुष्ठान बिंदुक्षेत्री ॥ मध्यान्ही येतों भीमातटीं ॥ १६॥ | 
अमरजासंगमीं स्नान करोनि॥ पूजा घेऊं मठी निगुणी ॥ चिंता न करा अंतःकरणी ॥ म्हणोनि हे 
सांगती श्रीगुरु॥ १७॥ ऐसें सांगती समस्तांसीं॥संदेह न धरावा मानसीं।गाणगाशुवनी अहनिशां। | 
वसो आम्हीं त्रिकाळ ॥ १८ ॥ जेजे जन भक्ति करिती ॥ त्यासी येईल आमुची प्रचीति ॥ % 
मनकामना पावती त्वरिती ॥ निश्चय वाक्य असे आमुचे ॥१९॥ अश्वत्थ नव्हें कल्पवृक्ष ॥संगमीं 


त्याते पुजितां एकमर्नी ॥ चिंतिलें फल त्याच क्षणीं ॥ लाभे तुम्हां अवधारा ॥ २२॥ समस्त 
विज्ञांचा अंतक ॥ पूजा तुम्ही विनायक ॥ अष्टतीर्थे असती विशेष ।। आचरावीं मनोभावें॥ २३ N 
संतोषकारक आम्हांप्रती ॥ त्रिकाल करावी आरती ॥ भक्तजन जे इच्छिती ॥ त्वरित होय ते 
अवधारा ॥ २४ ॥ ऐसें सांगोनि तयांसी ॥। निघाले स्वामी पवेतासी || भक्त परतोनि मठासी ॥ 
आलें चिंतित मनांत ॥२५॥ चिंतोनि पातले azia l तेथें दिसती गुरुनाथ ॥ लोक झाले विस्मित 
म्हणती त्रेमूति श्रीगुरु॥२६॥ यासी म्हणती जे नर ॥ ते पावती यमपुर॥ सत्य बोलिले निधीर। 
न कळे महिमा आम्हांसी ॥२७॥ सवेंचि पाहतां न दिसे कोणी ॥ प्रेमळ भक्त देखती नयनीं ॥ 9 
यापरी गुप्त रूप धरोनि ॥ राहिले श्रीगुरु मठांत ॥ २८॥ दृष्टांत दाखविला भक्तांसी ॥ पातले ५५६ 


४ 
यावें आश्चुचे स्थानी ॥ पादुका ठेवितो निर्गुणी ॥ पूजा करा मनो भावें ।।२१॥ (विघहर चिंतामणि। | 
; 
Va 






































> € - हम tage “a ~ > ow ~ Ch 





आपण पर्वतासी ॥ गेले गंगातीरासी ॥ राहिले स्वामी परियेसी ॥ २९ ॥ शिष्यांते निरोपिती 
अवधारा ॥ पुष्पांचे आसन त्वरित करा ॥ जाणें असे पेलतीरा॥ ऐक्य होऊं मलिक्राजुनीं ।।३०॥ 


निरोप देतां श्रीगुरुमूर्ति ॥ आणिला पुष्पे शेवंती ॥ ag कल्हारे मालती ॥ कर्दळीपरणे वेष्टोनि 
॥३१॥ आसन केलें अतिविचित्र ॥ घातलें गंगेमध्ये पात्र | शिष्यां सांगती वेगवत्तर। जावें तुम्हीं 


% | ग्रहांसी ॥३२॥ दुःख करिती जन सकळी ॥ सांगती श्रीगुरु त्या चंद्रमोळी ॥ गाणगाग्रामीं असो 
जवळी ॥ भांव धरा न टुजतुम्ही।३३॥लीकिकमतें आम्ही जातों ॥ ऐसा अभाविकांसी दिसतो॥ 


भक्तजनां घरीं असतो॥ निधोर धरा मानसीं ।।३४॥ ऐसे भक्त ऐकोनि॥ ठेविती माथा श्रीगुरू 
चरणीं ॥ STÅ पाहिलें नयनीं ॥ आशीवाद देती अवधारा NI उठले श्रीगुरु तेथूनि ॥ 


पुष्पकविमानी बैसोनि॥ आनंदोनि आपुल्या मनीं ॥ कल्याण सांगती सकळिकां।।३६। ।कन्यागतीं 


बृहस्पति ॥ बहुधान्य संवत्सरी ख्याति ॥ सूर्यं चाले उत्तरगती ॥ संक्रांति कुंभ परियेसा।३७॥ 


G| शिशिर ऋतु माघमासी ॥ असती पक्ष प्रतिपदेसी ॥ शुक्रवारी पुण्य दिवशीं ॥ श्रीगुरु बैसले 


निजानंदीं॥ ३८ श्रीगुरु म्हणती शिष्यांसी ॥ जातों आम्ही मठासी॥ पावती खूण तुम्हासी । 
प्रसादपुष्पें पाठवितो ।।३९॥ येतील पुष्पे जाती शेवंती ॥ घ्यावा प्रसाद तुम्ही भक्तीं ॥ पूजा 
करावी अखंड रीतीं ॥ लक्ष्मी बसो तुम्हां घरीं ॥ ४० ॥ आणिक सांगेन एक खूण ॥ गायनी 
करी जो माझें स्मरण ॥ त्यांचे घरीं असो जाण ॥ गायनग्रीति आम्हांसी ॥ ४१ ॥ नित्य 
जे जन गायन करिती ॥ त्यांवरी माझी अति प्रीति ॥ तयाचे घरी अखंडितीं ॥ आपण असों 





| 


बा 


Å å \9 | 























अवधारा ॥ ४ २॥ व्याधि न होय त्यांचें धरीं ॥ दरिद्र जाय त्वरित दुरी ॥ पुत्रपौत्र श्रियाकरी ॥ | 


शतायुषी नांदतील ॥ ४३॥ ऐकतील चरित्र माझें जरी ॥ वांचतील नर निरंतरीं ॥ लक्ष्मी राहे 
त्यांचे घरीं॥ संदेह न धरावा मनांत ॥४४॥ ऐसें सांगोन भक्तासी ॥ श्रीगुरु गेले निजस्थानासी 
चिंता लागली भक्तांसी ॥ अवलोकिती गंगेंत ॥ ४५॥ ऐशी चिंता करितां थोर ॥ तटाकीं 


~a `a 


a नावेकर ॥ त्यांनीं सांगितला विचार ॥ श्रीगुरु आम्ही देखिले ॥ ४६॥ शिष्यवर्गासी 


मनोहर ॥ व्यवस्था सांगतां नावेकर ॥ होतों आम्ही पैलतीर । तेथें देखिले यतीश्वर ॥ ४७॥ 
संन्यासवेषी दंड हातीं ॥ नामे नृसिहसरस्वति ॥ निरोप दिधला आम्हांप्रति ॥ तुम्हांस सांगा 
म्हणोनि ॥४८॥ आम्हांस आज्ञापिती मुनि ॥ आपण जातों कर्दळीवनीं ॥ सदा वसो गाणगा- 
aat ॥ ऐसें सांगा म्हणितलें।।४९॥ भ्रांतपणे दुःख करितां ॥ आम्हीं देखिले दृष्टांता ॥ जात 
असतां श्रीगुरुनाथा ॥ सुवणेपादुका चरणीं देखिल्या ॥ ५०॥ निरोप सांगितला तुम्हांसी ॥ 
जावें आपुल्या स्वस्थानासी ॥ सुखी असावें वंशोवंशी ॥ माझी भक्ति करोनी॥५१॥ प्रसाद- 
पुष्पे आलिया ॥ शिष्यांसि द्यावी काढोनियां॥ऐसें आम्हां सांगोनियां॥ श्रीगुरु गेले अवधारा॥५२॥ 
ऐसें सांगोनि नावेकर॥ समस्तही राहिले स्थिर॥ हर्ष असती निर्भर।॥ प्रसादपुष्पे पहाती ।।५३।। 


इताकिया अवसरीं ॥ आलीं प्रसादपुष्पें चारी ॥ मुख्य शिष्ये प्रीतिकारी ॥ काढोनि घेतलीं 


अवधारा ।। ५४॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी ॥ मुख्य शिष्य म्हणावें कवणासी ॥ 


विस्तारोनी सांगा आम्हांसी ॥ पुष्पे कोणासी लाभलीं ॥५५॥ सिद्ध म्हणे नामधारकासी ॥ ५५८ 


sit A rpi gl 
om — 





ctiog pr SI A 
e शण शक 33320 253 ७छ७७ 






थ्या 

























-e a आल p = Ns ENN r NN ~ 


शिष्य बहुत शुरुनायकासी॥ असती गाणगापुरासी ॥ गेले दिष्य आश्रया ॥५६।। आश्रम घेति अं 
संन्यासी ॥ त्यासी पाठविले तीर्थांसी॥ तयांची नामें परियेसी ॥ सांगेन ऐका विस्तारोन ॥५७॥ | | 
कृष्णसरस्वति बालसरखती ॥ उपेद्रमाधवसरखति ॥ पाठविते झाले ग्रीतीं ।। आपण राहिले संगमीं | 
॥ ५८॥ ग्रहस्थधर्मे बहुत शिष्य असती ॥ समस्त ग्रामीं नांदती ।। त्रिवर्ग आले श्रीपर्वताप्रति | 
चवथा होतों आपण ॥ ५९॥ साकरे नामक सायंदेनें ॥ कवीश्वरयुग्मे पुर्षे भावे ॥ नंदीनामें | 
नरहरी देवें ॥ पुष्पे घेतलीं चतुवर्गी ॥६०॥ गुरुप्रसाद घेऊन ।। आले शिष्य चौघेजण ॥ तींच 

पुष्पे मज पुज्यमान ॥ म्हणोनि पुष्पे दाखविताती ॥६ १॥ ऐसें श्रीगुरूचें माहात्म्य ॥ सांगतसे | 
अनुपम्य ॥ थोडं सांगितलें अगम्य ॥ अपार असे ऐकतां ॥६२॥ श्रीगुरुचरित्र कामधेनु पूर्ण ॥ | 
सांगितलें तुज विस्तारोन॥ दुःख दरिद्र गेलें पळोन ॥ ऐसें जाण निधीरें॥ ६३ ॥ ऐसें aie- | | 











चरित्रा | श्रवणीं कीतेनीं अतिपवित्र ॥ सुखे नांदती पुत्रपोत्र ॥ लक्ष्मीवंत होती जाण 
॥ ६४ ॥ धर्म अर्थ काम मोक्ष ॥ तयासी लाभती प्रत्यक्ष ॥ थोर आनंद उभयपक्ष | । पृस्तक 
लिहितां सवे सिद्धी ॥६५॥ ऐसें सिद्ध सांगतां झाला॥। नामधारक संतोषला ॥ सकळाभीष्टे 
लाभला ॥ तात्काळिक अवधारा ॥६६॥ म्हणे सरस्वति गंगाधर ।। श्रीगुरुचरित्र मनोहर ॥ 
ऐकतां पावती पैलपार ॥ संसारसागर तरोनियां ॥ ६७॥ श्रीगुरुचरित्र एकतां ॥ लाभ सकळ 
परमार्थो॥ या कारणें ऐका म्हणोनि समस्तां ॥ विनवीतसे नामधारक ॥६८।। अमृतासी असे | 
माथणीं ॥ स्वीकारितां भाविक जनीं ॥ धर्मोथकाममोक्षसाधनी ॥ हेचि कथा ऐकावी ॥६९॥ ८ | 


RRRRRRRRRKKRKRRR a D g A a 


























पुत्रपोत्रांची ज्यास चाड ॥ तयासी ही कथा असे गोड ॥ राहे लक्ष्मी स्थिर अखंड ॥ श्रवणमात्रें | भ 


घरीं नांदे ॥७०॥ चतुविध पुरुषाथ ॥ लाधति श्रवणे परमार्थ ॥ श्रीनृसिंहसरस्वती गुरुनाथ ।। | 
q 


AR 


रक्षी त्याचे बंशोबंशीं ॥७१॥ म्हणे सरखतीगंगाधर ॥ श्रोतियांसी करी नमस्कार ॥ कथा 
ऐका मनोहर ॥ सकळाभीष्टे साधतीं ॥७२॥ मुख्य भाव कारण ॥ प्रेमे करितां श्रवण पठण॥ 
निजध्यास आणि मनन ॥ प्रेमे करोनि साधिजे ॥७३॥ नृसिंहसरस्वती शंकर ॥ त्याचे चरणीं 
अपण साग्र॥ त्याचेंच प्रसादे समग्र ॥ समस्त प्रजा सुखी असती ॥७४॥ ग्रंथ ठेवावा जतनी ॥ 
शुद्ध वखीं शुद्ध मनीं faer पूजा करोनि ।। गृहामाजी ठेवावा ॥७५॥ इतिश्रीगुरुचारत्रामृत ॥ 
सिद्धनामधारकसंबादे अदभूत | गुरुसमाधि नाम विख्यात | एकपंचाशततमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
इतिश्रीगुरुचरित्रामृते॥ नृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे श्रीगुरुसमाधियोगो नाम 
एकपंचाशततमो5ध्यायः ॥ ओव्या ॥ ७६ ॥ 


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 


 Kalidas S 5 rit Rg ane 22०0० : 



































RENE 


rT 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक विनवी सिद्धासी ॥ श्रीगुरु निघाले शैल्ययात्रेसी ॥ पुढें कथा 


वर्तली केसी ॥ तें बिस्तारोन मज सांगावें ॥१॥ सिद्ध म्हणे शिष्योत्तमा ॥ काय सांगू सद्‌ गुरूचा 


महिमा ॥ आतां वर्णनाची सीमा ॥ परि गुरुभक्तिप्रेमा नावरे ॥।२॥ श्रीगुरु सिद्ध झारे जावयासी ॥ | 


EEE EN 


य्‌ 


श्रीपर्वत यात्रा उद्देशी ॥ हा वृत्तांत नागरिक जनांसी ॥ कळला परियेसी तत्काळ UR समस्त बा 


जन आले siaa | नरनारी सर्व मिळाल्या बहुत। गुरूसी प्रार्थित अनेक भक्त ॥ श्रीपर्वतासी खामी 
का जातां lgi आम्हांसी भासते व्यक्त ॥ तुम्ही अवतार करतां समाप्त निरंतर आपण असा 

अव्यक्त ॥ परो जनांसी सुव्यक्त दिसत होतां ॥५॥ तुमचे चरणांचे होत दर्शन ॥ पातकांचं 
होतसे दहन॥ आतां कैसे करतील जन ॥ म्हणोनि लोटांगणें घालिती ॥६॥ gå आम्हांस काय 
गति ॥ आम्ही तरावे कैशा रीतीं ॥ स्वामीचे चरण नौका होती ॥ तेणें पार उतरत होतो ॥७॥ 
तुम्ही भक्तांस कामधेनुपरी ॥ कामना पुरवीत होतां बरी ॥ म्हणोनि जगलो आजवरी ॥ याउपरी 
आम्ही काय करावे ॥८॥ खामी आतां गाणगापुर ॥ झालें होतें बैकुंठपुर ॥ आतां दीपविणे 
जेते मंदिर ॥ तैसे साचार होईल हैं ॥९॥ माउलीविणें जैसें तान्हे बाळ ॥ की देवाविणें देऊळ ॥ 
जळाविणें जैसे कमळ ॥ तैसें सकळ तुम्हांबिणें ten मातापिता सकळ गोत ॥ इष्टमित्र 
कुळंदेवत II सर्वही आमुचा गुरुनाथ ॥ म्हणोनि काळ ऋमित होतों ॥। ११॥ आपुल्या बाळकासी 


अव्हेरुनी ॥ केसे जातां स्वामी येथुनी । अश्रुधारा लागल्या लोचनीं। तळमळती सकळजन VAR 


| 


तेव्हां गुरु समस्त जनांप्रति ॥ हास्यवदन करूनि बोलती ॥ तुम्ही हो माने नका खंती ॥ सांगतों ५६२ 




















तयास्थिति å ऐका ॥ १३॥ आम्ही असतों याचि ग्रामी ॥ स्नांनपान करूं अंमरजासंगमीं | | at 
året रूपे राहातो नियमी ॥ चिंता कांही 'तुम्ही न करावी ॥१४॥ राज्यें झाले स्लेच्छाक्रांत॥ 
आम्ही भूमंडळी विख्यात ॥ आपुचे दर्शनास बहु येथ ॥ यवन सतत येतील पे ॥१५॥ तेणें 
प्रजेस होईल उपद्रव ॥ आम्ही अदश्य राहातो यास्तव ॥ ज्यांस असे इढ भक्तिभावे ॥ त्यांस 
इय स्वभावे होऊं ॥१६॥ लोकिकांमध्यें कळावयासी ।। आम्ही जातो शैल्यपवेतासी॥ चिंता 
न करावी मानसी ॥ ऐसें समस्तासी संबोधिले ॥ १७॥ våt आमुच्या ठेवितो पादुका ॥ 
पुरबितील कामना ऐका ॥ अश्वत्थ आहे निका ॥ तो सकळिकांचा कल्पतरु ॥ १८॥ कामना 
पुरवील समस्त ॥ संदेह न धरावा मनांत ॥ मनोरथ प्रास होती त्वरित ॥ ही मात आमुची सत्य 
जाणा ॥ १९॥ संगमीं करूनियां स्नान ॥ पूजोनि अश्‍वत्थनारायण ॥ मग करावे पादु हाचे 
अन ॥ मनकामना पूर्ण होतील ॥ २० ॥ विध्नेहती विनायक ॥ आहे तेथे aar i तीर्थ 
असतीं अनेक ॥ पावाल तुम्ही सुख अपार ॥२१॥ पादुकांची करूनि पूजा ॥ त्रिकाळ आरति 
करूनि ओजा ॥ ngi वचन यथार्थ समजा॥ म्हणोनि द्विजासी शुरु सांगती UIA आम्ही 
थेथेचि राहातो मठांत ॥ हें वचन जाणावें निश्चित ॥ ऐसें संबोधूनि जना आद्यंत || निघाले त्वरित 
गुरुगज पै ॥२३॥ समागमे जे AAS जन ॥ त्यांचे करूनि समाधान ॥ शिष्यांसहित त्वरित 
गतीने ॥ गेले निघून श्रीगुरु ॥२४॥ लोक माघारें परतले ॥ समस्त गुरूच्या मठासी आले॥ तेथें | 
समस्तांनीं गुरु देखिले ॥ बैसले होते निजासनीं ॥२५॥ सवेंचि पाहातां झाले गुप्त ॥ जन मनीं ५ 





FIRER Sp 4 3 45 


AN 
RW 








mA er pnn 


परम विस्मित ॥ आम्ही सोडोनि आलो मागात ॥ येथें गुरुनाथा देखिले ॥ २६॥ सवव्यार्पा 
नारायण ॥ त्रैमूर्ति अवतार पूर्ण ॥ चराचरी श्रीगुरु आपण ॥ भक्ताकारणें रूप घरिती ॥२७॥ |. 
ऐसा दृष्टांत दावूनि जनांसी आपण गेले श्रीशैल्यासी।।पावले पाताळगंगेसी ॥ राहिले त्या दिवशीं |, २ 
Fn २८॥श्रीगुरु शिष्यासी म्हणती ॥ मलिकाजुनासी जावोनि शीघ्र गती ॥ पुष्पांचे आसन यथा- |वा 
स्थिति || करूनि निगुती आणावें ॥२९॥ शिष्य धांवले अतिशीघ्र पुन्नागादि कुंद कल्हार॥करवीर 
बकुल चंपक मंदार ।। पुष्पे अपार आणिली ॥३०॥त्या पुष्पे केलें दिव्यासन ते गंगाप्रवाहावरी ४ 
केलें स्थापन ॥ त्यावरी श्रीगुरु आपण ॥ Ja? ते क्षणीं परमानंदे VAL बहुधान्य संवत्सर 
माघमास ॥ कृष्ण प्रतिपदा शुभ दिवस ॥ बृहस्पति होता सिंहराशीस॥ उत्तर दिशे होता खयै | 
पैं॥ ३२ ॥ ARI कुंभसंक्रमण ॥ लग्घटिका सुरक्षण ॥ ऐसे शुभ gedt गुरु आपण ॥ 
आनंदें प्रयाण करिते झाले ॥३३।। मध्यें प्रवाहात पुष्पासनी ॥ बैसोनि शिष्यांस संबोधोनि N 
आमुचा वियोग झाला म्हणोनि ॥ तुम्ही मनीं खेद न मानावा ॥ ३४ ॥ त्या गाणगापुरांत ॥ 
आम्ही असतों पूर्ववत ॥ भावना दढ धरा मनांत॥ तुम्हा शत तेथे होईल ॥३५॥ आम्ही जातों 
| आनंदस्थानासी ॥ तेथें पावल्याची खूण तुम्हांसी ॥ फुलें येती चवघांसी ॥ तुम्हांस तो 
प्रसाद ॥३६॥ पुष्पांचे करितां पूजन ॥ तुम्हां होईल देव प्रसन्न ॥ भक्तिभावे करावी जतन) 
प्राणासमान मानूनी ॥३७॥ आणीक एक ऐका युक्ति॥ जे कोणी माझें चरित्र गाती ॥ प्रीतीनं || ` 
| नामसंकीर्तन करिती ॥ ते मज प्रिय गमती फार ॥ ३८ ॥ मजपुढें करतील गायन ॥ जाणोनि ५६४ 


Fo 
| I 
| रि 
| a 
TG 
| | | v 
४ 












| | | rss Er 


ee 





फार आवडती ॥ जे माझें कथामृतपान करिती । त्यांचे घरीं मी श्रीपति वसतों ग्रीतीनं अखंडित 
॥४०॥ आमुचे चरित्र जो पठण करी ॥ त्यास लागती पुरुषार्थ चारी। सिद्धि सवेही त्याच्या द्वारी॥ 
दासीपरी तिष्ठतील vet I त्यासी नाहीं am भय॥ त्यास लाभे निश्चय ॥ gavn 
सहित dad ॥ अनुभवोनि निर्भय ॥ पांवे AN ea NE वचनं मानी अप्रमाण ॥ तो 
भागिल नरक दारुण॥ AT HERE जाण जन्ममरण॥ दुःख अनुभवणे न सुटे त्यासी ॥४३॥ 
या कारणें असूं द्या fare सुख पावाल बहुवस॥ ऐसें सांगोनि शिष्यांस॥ श्रीगुरु तेथोनि 
अदृश्य झांले॥४४।॥ शिष्य अवलोकिती गंगेत ॥ तों दृष्टी न देखती शुरुनाथ॥ बहुत होवोनि 
चिंताक्रांत ॥ तेथे उभे तटस्थ झाले ॥४५।॥ इतुकियां आला नावाडी तेथ ॥ तो शिष्यां सांगे 
वृत्तांत॥ गंगेचे पूर्वेतीरी श्रीगुरुनाथ ॥ जात असतां म्यां देखिले ॥४६॥ आहे वेश संन्यासी ge- 
घारी ॥ काषायांबर AES शिरीं॥ सुवर्णपादुका चूरणांमाझारी॥ कांति अंगावरी फांकतसे॥४७॥ 
तुम्हांस सांगा म्हणोनि ॥ गोष्टी सांगितली आहे त्यांनीं ॥ त्यांचे नांव नृसिंहमुनि॥ ते गोष्टी कानीं 


आइका॥४८॥ कळिकाळार्तव गुप्त होऊनि I आपण असतां गाणगाभुवनी I तुम्ही तत्पर | 
असावें भजनी ॥ ऐसं सांगा म्हणोनि कथियेलें ॥४९॥ प्रत्यक्ष पाहिलें मागांत॥। तुम्ही कां झाले | 


चिंताक्रांत पुष्प येतील जळांत ।। घेऊनि निरंतर रमावें Sol नावाडियानें ऐसें कथिले ॥ 


I re en So PE TT SRR 


Seg == = जके 


| रागरागिणी तनुमनें ॥ चित्ती भक्तिभाव धरून॥ किरिती कितेन परमानंदे ॥३९॥ ते भक्त भज ja 
ध्या 
q 
२ 
वा 


v 





त्यावरूनि शिष्य 40 ।। इतुकियां गुरुअसादफुलें ॥ आठी प्रंबाहांत वाहात ॥५१॥ तीं परम- ५६५ 




















प्रसांदसुमनें॥ कांढोनि घेतलीं शिष्यवगोनें ॥मग परतले आनंदानें ॥पुरुघ्यान मनीं करीत।॥५२॥ 

सिद्धासी म्हणे नामधारक | पुष्पे किती आली प्रासादिक | शिष्य किती होते प्रसुख । ते मज सादत 
सांगावे ॥ ५३॥ सिद्ध म्हणे नामधारका ॥ तुवां भली घेतली आशंका। धन्य बा तुझ्या 
विवेका ॥ होसी साधक समर्थ ॥५४॥ खूण सांगतों ऐक आतां ॥ श्रीगुरु गाणगापुरी असतां ॥ 
बहुत शिष्य होते गणिता ॥ नाठवती ते ये समयी,॥५५॥ ज्यांनीं केला आश्रम स्वीकार त 
संन्यासी थोर थोर ॥ तीर्थ हिंडावया भेले फार ॥ FE सरस्वतिप्रमुख ते UKEN जे 
शिष्य झाले गृहस्थ केवळ ॥ ते आपुल्या PÅ नांदती सकळ ॥ तारक होते श्रीगुरुनाथ प्रबळ 
भक्त अपरिमित तारिले ॥५७॥ श्रीजगदगुरूच्या समागमीं॥ चौघेजण होतों आम्ही ॥ सायंदेव 


नंदी नरहरी मी ॥ श्रीगुरूची सेवा करीत होतो ॥५८॥ चौघांनी घेतलीं पुष्पं चारी ॥ शुरुप्रसाद 
व॑दिला शिरा ॥ हीं पहा म्हणोनि पुष्पे करीं ॥ घेऊनि झडकरी दाविलीं ॥५९॥ चौघांनी चारी 
पुष्पांसीं ॥ मस्तकी घरिलीं भावेंसी॥ आनंद वाटला नामधारकासी ॥ गुरुप्रसाद त्याचे दृष्टी 
| पडला॥ ६० ॥ इति श्रीगुरुचरित्रामृत ॥ सिद्ध नामैंधारकांसी atte श्रीगुरुप्रसाद प्राप्त ॥ 
द्विपंचाशत्तमोऽध्याय हा ॥ ६१ ॥ इति भ्रीगुरुचारेत्रासृत श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनाम- 
धारकसंवादे भीगुरुप्रसादप्राप्तिनीम द्विपंचाशत्तमो5 ध्यायः ओव्या ॥ ६१ ॥ | 

o ॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापणमस्तु ॥ 








mv | a, 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुदेवदत्तात्रेयचरणारविंदाभ्यां नमः ।। गुरुत्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदेयो | ब | 
महेश्वरः ॥ गुरुरेव परं ब्रह्म तंस्मे श्रीशुरवेनमः ॥ श्रोते व्हावें सावधान ।। श्रीगुरु चरित्राध्याय ५३ | 
बावन॥ ऐकोनि नामधारकाचें मन। ब्रह्मानंदी निमग्न पे॥ १।। सेवूनि गुरुचारित्रामृत || नामधारक |a | 
तटस्थ होत॥ अंगी घर्म पुलकांकित॥ रोमांचही ऊठती ।। २॥ कंठ झाला सदगदित ॥ गात्रे झालीं | 
संकपित ।॥ विवरणे भासे लोकांत ॥ नेत्री वाहती प्रेमधारा ।।३॥ समाधिसुखे न बोले।। देह अणु- ५; 
मात्र न हाले ॥ सात्त्विक अष्टभाव उदेले।। नामधारक शिष्याचे ॥४॥ देखोनि सिद्ध सुखावती ॥ 
समाधि लागली यासी म्हणती ॥ सावध करावा मागुती ॥ लोकोपकाराकारणे ॥५॥ म्हणोनि 
हस्ते कुरवाळित ॥ प्रेमभावें आलिंगिती ॥ देहावरी ये ये म्हणती ॥ ऐक बाळा शिष्योत्तमा NE 
तूं तरलासी भवसागरी ॥ राहर्सी ऐसा समाधिस्थ जरी । ज्ञान राहील तुझ्या उदरीं ॥ लोक 





तरती कैसे मग ॥ ७॥ या कारणें अंतःकरणीं॥ दढता असावी श्रीगुरुषरणी॥ ब्राह्मण देहाची 
रहाटणी॥शाब्राधारें करावी ॥८॥ तुवां विचारिलें म्हणोनि N आम्हां आठवली अमृताची वाणी ।। 
तापत्रयातें करी हानि ॥ ऐशी अनुपम्या प्रगटली ॥९॥ तुजमुळें आम्हां आठवें ॥ तुवां आम्हा 
बरें केलें td एकाग्रत्वे आयाकिलें |। आतां हेंचि विस्तारी o नामधारका एशियापरी॥ | | 
fag सांगती परोपरी॥ मग तो नेत्रोन्मिलन करी ॥ कर जोडोनि उभा ठाके ॥११॥ म्हणे | 
कृपेचे तारूं॥ तूंचि या विश्वास आधारू॥ भवसागर पैलतारू॥ तूंचि करिसी श्रीगुरुराया॥ १२॥ | 
ऐसें नामधारक विनबीत॥ सिद्धाचे चरणीं लागत ॥ म्हणे श्रीगुरुचारेत्रामृत || अवतरणिका मज ५६७ | 


PERRRRSRSRRRSSERRRR MIDAS 





| aeee कनाटक —— an en tren 


——K—Z - In Duke D, ताच Kuleuru I Kalidås Sanskrit Universi ty Ramte itek Collecti टात = Smee å 








| 

न 

९ 
र 
९; 
टं 
४ 
१ 
| 
९! 
९ 
| 
Č 
A 
č 









सांगा ॥१३॥ या शरीशुरुचरितरामृतीं अस्वताहूनि परम तक्षि॥ भक्तजनाची मनोदृत्ति॥ 387 

देवोनि स्थिरावली ॥ १४ ॥ मी अतृप्त आहें अजूनि॥ हाचि कथा पुन्हां सुचबोनि ॥ अक्षयामृत 
पाजूनि॥आनंदसागरीं मज ठेवा॥ १५ बहु ओषधींचें सार काढोन॥ रेलोक्याचंतामणिरसायन॥। 
संग्रह करिती विचक्षण ॥ तैसे सार मज सांगा ॥१६॥ ऐकोनि शिष्याची प्राथना ॥ आनंद 
सिद्धाचिया मना। म्हणती बालका तुझी वासना॥ अखंड राहो श्रीगुरुचरित्री॥१७। 'श्रीगुरुषरित्राची 
ऐका ॥ सांगेन आतां अवतरणिका ॥ प्रथमपादनि सारांश निका ॥ बावन्नाच्यायपर्यंत ॥१८॥ 
प्रथमाध्यायी मंगलाचरण ॥ झुंख्य देवतांचे स्मरण ॥ श्रीगुरुमूतीचें दर्शन ॥ भक्तांप्रती जाहलें 


वा 
॥१९॥ द्विती याध्यांयीं ब्रह्मोत्पत्ति।।चारी युगांचे भाव कथिती।। श्रीगुरुसेवादीपकाप्रती।घडली एसे 


q 
५ ३ 


T 
कथियेठें॥२०॥ नामधारक अमरज[संगमां | श्रीगुरु नेतील आपुले धामा। अंबरीष दुर्वास यांचा 
महिमा ॥ तृतीयाध्यायीं कथियेला ॥२१॥ चतुथोध्यायीं अनुखयेप्रती ॥ छळावया aqii येती॥ ; 
परि तियेचे पुत्र होती स्तनपान करिती ai RRI पंचमी श्रीदत्तात्रेय घरी ॥ स्वर्थ अवतार ; 
पीठापुरी॥ श्रीपाद श्रीवछभधारी॥ तीथयात्रेसी निघाले ॥२३॥ सहाव्यांत लिंग घेऊनि ॥ रावण 
जातां गोकणी ॥ RAN विन्न करोनि ॥ स्थापना केली तयाची ॥ २४॥ गोकण महिमा (८ 
असंख्यात aaf गौतम सांगत॥चांडाळी उद्धरिली अकस्मात।। सातव्या अध्यायी वर्णिती y 
॥२५॥ मातापुत्र जीव देत होतीं॥ तयांप्रती गुरुकथा सांगती ॥। शनिम्रदोषत्रत देती ॥ ज्ञानी | 
करिती अष्टमी ॥३६॥ नवमाध्यायीं रजकाग्रती॥ कृपाळू शुरु राज्य देती॥ दशन देऊं म्हणती ५६८ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U 
me GE EE z विक दर्या 3 ne; नशिण 


niversity Ramtek Collection 
ED an ~ Sn Bing Fh a — 4 === == 


mæ ळू z aa 





E = ee EE ETTER ERTER E 
>: एकार 7 7 - TE 





| 
| 
| 


पुढती ॥ गुप्त झाले मग åå ॥२७॥ तस्करी मारिला भक्त ब्राह्मण ॥ तस्कर वधिती श्रीगुरु॥ ||. || 
येऊन ब्राह्मणाला प्राणदान ॥ देती दशमाध्यायांत ॥२८।। मांधव ब्राह्मण करंजापुरीं ॥,अंबा | | 
नामें त्याची नारी ॥ नृसिंहसरस्वती त्यांचे उदरीं ॥ एकादशी अवतरले ॥२९॥ द्वादशाध्यायीं | | 
मातेप्रती ॥ ज्ञान कथूनि पुत्र देती ॥ काशीक्षेत्री संन्यास घेती ॥ यात्रा करिती उत्तरेची ।।३०॥ 
मातापित्यांचे करंजपुरी ॥ भेटोनि येती गोदातीरीं ॥ ङुक्षिव्यथेच्या विम्नावरी ॥ कृपा करिती 
त्रयोदशी ॥३ १।। वरुर यवनांचे करूनि शासन ॥ सायंदेवास वरदानं॥ देती श्रीगुरु कृपा करून ॥ 9 
चौदावियां अध्यायी ॥३२॥ पंचदशीं श्रीगुरुमूति ॥ तीर्थे सांगती शिष्यांप्रती ॥ यात्रे दवडूनि [४९ 
गुप्त होती ॥ वैजनाथी श्रीगुरु॥३३॥ पोडशी ब्राह्मणा गुरुभक्ति कथुनी दिधली ज्ञानशक्ति॥ गुरु 
आले भिह्॒वडीप्रती ॥३४॥ भुवनेश्वरी संनिध gå ब्राह्मण जिव्हा छेदोनी करी अपण ॥ त्यास 
गुरूंनी विद्या देऊन ॥ धन्य केलें agai ॥३५॥ घेवडा उपटूनी दरिद्रियाचा ॥ कुंभ दिधला 
हेमाचा ॥ वणितां प्रताप श्रीगुरूचा ॥ अष्टादशाध्यायांत ॥३६॥ ओदुंबराचे करूनि वर्णन ॥ 
योगिनीस देऊनि वरदान ॥ गाणगांपुरास आपणं ॥ एकूणाविश्ीं शुरु गेले ॥३७॥ Rar 
समंध दवडून ॥ पुत्र दिधले तिजला दोन॥ एक मरतां कथिती ज्ञान । सिद्ध रूपें विसाव्यांत ॥३८॥ 

तेचि कथा एकविंशीं ॥ प्रेत आणिलें ओदुंबरापाशी ॥ गुरु येऊनि तेथें निशी ga उठविती ; | 
कृपाळ ॥३९॥ भिक्षा दरिद्याघरी घेती ॥ त्याची वंध्या महिषी होती ॥ तीस करून दुग्धवती॥ | | 
बाविसाव्यांत वर दिधला ॥४०॥ तेविसाव्यांत गुरूस ॥ राजा नेई गाणगापुरास ॥ तेथें ६६९ | 








RLS 4 AA ME 


å 
J 
EGG = कळकळ eg 


main.Kavikulguru-Kalidas- Sanskrit Univers versity Ramtek- Collection — “न “न्ट 





| | 
| | 
| | 
| 5 
| v 

९, 
F (रू. 


उद्धरती राक्षस ॥ त्रिविक्रम करी गुरुनिंदा ॥४१॥ भेटी जाती त्रिविक्रमा ॥ दाखविती विश्वरूप 


महिमा ॥ विग्र लागे गुरुपादपत्मा | चोविसाव्यांत वर देती ॥४२॥ म्लेंच्छापुदें वेद म्हणती ॥ विग्र 


ते त्रिविक्रमा छळती | त्याला घेऊनि सांगाती । शुरूपाशी आला पृंचविशीं।४ ३। सविसाव्यांत तया 


ब्राह्मणा।। श्रीगुरु सांगती वेदरचना। त्यागा म्हणती वाद्‌कल्पना I परीं ते उन्मत्त नायकती ।।४४।। 


सत्ताविसीं आणूनि पतिता ॥ बिग्रांसी वेदवाद करितां ॥ कुंठित होऊनि शापग्रस्त ।। ब्रह्मराक्षस 
त्या केलें ।।४५॥ अष्टाबिंशीं तया पतिता॥ धर्माधम सांगोनि कथा ॥ पुनरपि देऊनि पतिता N 
गृहाप्रती दवाडिला॥४६॥ एकोणत्रिंशीं भस्मग्रभाव॥ त्रिविक्रम कथितां गुरुराव ॥ राक्षसा उद्धरी 
वामदेव।। हा इतिहास sata Neon त्रिशाध्यायी पति मरतां॥ तयाची खरी बहु करी staten 


A 


तीस श्रीगुरु नाना कला॥ कथुनि ata पाहती lec एकतिसाव्यांत तेचि कथा ॥ पतित्रतेचे 
qi सांगता॥ सहगमन प्रकार बोधितां॥ ते REA जगद्गुरु SS I सहगमनी निघतां सती ॥। 
श्रीगुरूस झाली नमस्कारिती ॥ आशीर्वाद देवोनि तिचा पति ॥ बत्तिसाव्यांत उठविला ॥५०॥ 
ईट दोघेजण ॥ वैद्यवेश्ये चें कथन ॥ करिती रायातें 
रूपण ॥ राजपुत्र केला संजीवन ॥ 

कथा Ada ॥ आणिका सोमवार 


॥ faat नेलें परान्रमोजना ॥ 


| 
| 


भे I ५७० 








2. Sid 
2 ed EE कपल प gn 
हे नाच > eig PE 
EE nn mn 
Fs 


























ØERRRRSRRRRRRRRRER 4 å MGE 





på sso मय क ig 
3 >> BETRE >: 232 ५ a See किक > nt i 
- न a 
Biss. < 


Am सांगोनि जह्मकमे ॥ प्रसन्न होऊनि वर उत्तम ॥ देती श्रीगुरु तयांतें ॥ ५५ ॥ अष्टात्रेंशीं |अ 


Da च 


भास्कर ब्राह्मण | तिघांपुरतें शिजवी अन्न ॥ जेविले बहु snart || आणिक गांवचे शुद्रादि॥५६॥। 
सोमनाथाची गंगा युवती ॥ साठ वर्षांची वंध्या होती ॥ तीस दिधली पुत्रसंतती ॥ एकुणचाळीसावे 
अध्यायी ॥ ५७ ॥ नरहरीकरवीं शुष्क काष्ठा ॥ अचेवूनि दवडिले त्याच्या कुष्ठा ॥ शबरकथा 
शिष्यवरिष्ठा । चाळीसाव्यांत सांगती We एकेचाळीसी सायंदेवा ॥ हस्त घेती श्रीगुरुसेवा॥ 
इश्वरपार्वतीसंवाद बरवा ।। काशीयात्रानिरूपण ।।५९॥ पुत्रकलत्रेंसी सायंदेव ॥ येऊनी करिसी 
श्रीगुरुस्तव ॥ त्याला कथिती यात्राभाव || वरही देती बेचाळिशीं ॥ ६० ॥ त्रेचाळिशीं अनंत- 
त्रत ॥ धमेराया कृष्ण सांगत ॥ तेंचि कथा सायंदेवाप्रत ॥ सांगोनी aa करविती ॥ ६१॥ 
चव्वेचाळिशी तंतुकार भक्तीसी ॥ via दावूनि क्षणेंसी ॥ शिवरात्रिपुण्यकथा त्यासी ॥ 
विमषेण राजाची कथियेली ॥ ६२ ॥ पंचेचाळिक्लीं कुष्टी त्राण ॥ आला तुळजापुराहून ॥ 
त्याला करवुनि संगमीं स्नान ॥ कुष्ट नासून ज्ञान देती ॥६३॥ कलेश्वर हिपरगे ग्रामास ॥ 
श्रीगुरु भेटती नरहरी कवीस ॥ आपुला शिष्य करविती त्यास ॥ शेचाळिसावें अध्यायी ॥६४॥ 
सत्तेचाळिशीं दिवाळी सण ॥ गुरूसी आमंत्रिती स.तजण ॥ तितुकी रूपें धरूनि आपण गेले 
मठींही राहिले | ६५ ॥ अहेचाळिशीं शूद्र शेती ॥ त्याचा जोंधळा कापूनि टाकिती ॥ शतगुणे 
पिकवुनी पुढतीं॥ आनंदविलें तयातें।। ६६ ॥ एकोणपंचाशत्ती श्रीगुरुपूर्ति ॥ अमरजासंगम- 


माहात्म्य कथितीं ॥ आणिकही तेर्थे सांगती ॥ कुष्ठ देवार्जिती रत्नाबाईचे ॥ ६७॥ म्लेंच्छाचा ५७१ 


OC. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


थ्या 
q 
१३ 


Ef 









। स्फोटक दवडिती ॥ भक्तीस्तव त्याचे नगरा जाती। । पुढे श्रीपरवती भेटा pek 
पन्नासावे अध्यायी ॥ ६८ ॥ एकावन्न बावन्नांत गुरुमूति ॥ देखोनियां faat i Va 
उपद्रवितील नाना याती ॥ म्हणोनि गुप्तरूपें राहाबे ॥ ६५ ॥ (पा he y ha 
शिष्यांसी सांगती गुरुवर ॥ आजि आम्ही जाऊं पवेतावर ॥ ET IN år å 
ऐकुनि भक्तजन॥ मनीं होती अति ske शोक करिती आक्रेदोन | । गुरुचरणी ल a Fan 
इतुके पाईनि गुरुमूति ॥ वरदहस्तें तयां कुरवाळिती ॥ भदभजना उरा आसक्ति ॥ 
राहोनियां ॥ ७२ ॥ ऐसें बोधूनि शिष्यांसी ।! शुरु गले कंदुळीवनासीं ॥ नाविक सुखे Å | å 
गोष्टीसी ॥ निजानंदी निमग्न होती ।। ७३॥ ऐसें अपार गुरुचरित्र ॥ अनंत कथा परम UA | 
Va 
































गु 
& 
q 
R 
न्न 
Va 
; त्यांतील बावन्न अध्याय मात्र ॥ प्रस्तुत कथिले तुजलागी ॥७४॥ ऐसे म्हणे नान) 
` ।%| कथिली अवतरणिका ॥ श्रीगुरु W वाटती लोकां ॥ गुरु शुस असती गाणगापुरा II 
४ 
Va 
| 











AN ` AN 
कलियुगी अधम ag पावले ॥ म्हणोनि श्रीगुरु UA झाले ॥ भक्तजनाला जैसे पहिले ॥ br 
भेटती अद्यापि ॥७६॥ हे अवतरणिका सिद्धमाला।। शुरु भेटती जपे त्याला ॥ जैसा pe A न 
आपुला॥ तैसी कार्ये संपादिती ॥७७।नामधारका त शिष्य भला I अबतरणिकेचा sp | ah 
म्हणोनि इतिहास सारांशिला ॥ पुनः बदलो सच्छिष्या ॥७८। । पूर्वी ऐकले असेल कानी। 


a मनीं T ù: री ही l 
त्काळ येईल ध्यानीं इच्छा होईल मनीं ॥ श्रीशुरुचरत्रश्रवणाची ॥ ७५ ॥ AA र | 
तत्काळ येईल ध्यानीं ॥ इतरां इच्छा होई ख्या अदु “३... 





























कथिली कथांची खूण ॥ इचे स 


| Mal 
| अवतरणिका जाण ॥ तुज तत करितां स्मर FU 






pain Ke) i Iguru'Kalidas Sanskrit 2340 7 


rer aper 


5 — 








LEE 
















































































पद्धति ॥ तुज सांगतों 


RFR | “/ = | 








TN hi, cio nas अ 3 
fn 


आलण pm ; på हु य EN 
Gp mg EE MS उ —— - “टा जाः ७७७२० 
= meas aaia pr ६. — 


Ft gn mr 
masete ee 






AD 


स्मरतसे ॥८०॥ ऐसे वदे सिद्धझुनि 


क 


॥ नामधारक लागे चरणी ॥ विनवीतसे कर जोडोनि॥ तुझे | 
वचनी सर सिद्धि ॥८१॥ आतां असे विनवणी ।। श्रीगुरुसप्ताह पारायणी॥ किती वाचावें प्रति- 
दिनीं॥ हैं मज सांगा श्रीगुरुराया ॥८२॥ सिद्ध म्हणती नामधारका ॥ तुवां प्रश्न केला निका ॥ 
परोपकार होईल लोकां ॥ तुझ्या प्रश्नं करूनिया ॥८३॥ अंतःकरण असतां पवित्र ॥ सदाकाळ 
वाचावें गुरुचरित्र ॥ सौख्य होय इहपरत्र ॥ दुसरा प्रकार सांगेन ॥ ८४॥ सप्ताह वाचावयाची 
यथास्थिति ॥ शुचिर्भूत होवोनि शारुरीतीं॥सप्ताह करितां बहु पुण्य ॥८ 5॥ 
दिनशुद्धी धरवीं पाइन ॥ आवश्यक स्नानसंध्या करून । पुस्तक वाचावयाचें स्थान ॥ 
रंगबल्यादि शोभा करावी ॥८६॥ देशकालादि संकल्प करून ॥ पूस्तकरूपी श्रीगुरूचे पूजन ॥ 
यथोपचार करून ॥ त्राह्मणासही पूजावे॥८७॥ प्रथम दिवसापासोन॥ बसावया असावे एक 
स्थान ॥ अतत्त्वाथ भाषणीं धरावें मौन ॥ कामादि नियम राखावे een दीप असावे शोंभा- 
यमान ॥ देव ब्राह्मण वडिला dga ॥ पूर्वोत्तर मुख करून ॥ वाचनीं आरंभ करावा ॥८९॥ 
नवसंख्या अध्याय प्रथम दिनी ॥ एकविंशतीपर्यत द्वितीय fatt ॥ एकोनत्रिंश तृतीय दिनी ॥ 
चतुर्थ दिवशी पस्तीस ॥९०॥ अडतीसपर्यत पांचवे दिनीं॥ त्रेचाळीसवरी सहावे frit 
सप्तमी बावन्न वाचोनी ॥ अवतरणिका वाचावी ॥९१॥ नित्य पाठ होतां पुणे ॥ 
करावें उत्तरांग पुजन ॥ YET नमस्कारून ॥ उपाहार कांहीं करावा ॥९२॥ या प्रकारें 
सप्त दिन॥ रात्री करावें भूमिशयन । सारांश grant करून ॥ शुचिर्भूतं असावें ॥९३॥ 
एवं होतां सप्त दिन ॥ ब्राह्मणसुवासिनी भोजन ॥ यथाशक्ती दक्षिणा देऊन ॥ सचे संतुष्ट ५७३ 





करावे ॥ ९४ ॥ ऐसें सप्ताह अनुष्ठान ॥ करितां होय श्रीगुरुदशन ॥ भूतप्रेतांदे बाधानिरसन॥ 
होबोनि सौख्य होतसे ॥९५॥ ऐसें सिद्धाचं वचन ऐकोनि ॥ नामधारक लागे चरणीं ॥ म्हणे 
बाळाची आळी पुरवोनि ॥ कृतकृत्य केळे गुरुराया ॥ ९६॥ श्रोते म्हणती बंदूनि पायीं ॥ 
श्रीगुरु केली बहु नवलाई ॥ बाळका अमृत पाजी आई ॥ तैसे आम्हां पाजिले ।। ९७॥ ग्रति 
अध्याय एक आवी ॥ ओविली रत्नमाळा बरवी ॥ मनाचे कंठी घालितां पदवी ॥ सवोथोसी 
पाववीत ॥९८॥ सिद्धाचें वचन रत्नखाणी ॥ त्यांतली नामधारक रत्ने आणी ॥ बावन्न भरोनी 
रांजणी ॥ भक्तयाचकां तोषविलें ॥९९॥ किंवा सिद्ध हा कल्पतरु ॥ नामधारक पसरिला 
करू ॥ यांचा करोनि परोपकारू॥ भक्ताकरितां बहु केला ॥१००॥ किंवा सिद्धमुनि बलाहक | 
नामधारक शिष्य चातक ॥ सुख पसरोनि बिंदु एक ॥ मागतां अपार वर्षला ॥१॥ तेणें भत्ता 
अभक्तां फुकाचा ॥ सकळां लाभ झाला AANA ॥ हृदयकोशीं खळजनांचा ॥ पाषाण समयीं | 
पाझरे ॥२॥ श्रीशुरुरायाचे धरू चरण N सिद्धमुनीते करू वंदन I नामधारका करूं नमन ॥ 

ऐसे करा नारायण ॥ ३ ॥ श्रीशुरुरूपी नारायण II विश्वंभर दीनोद्धरणा ॥ आपण आपुल्या | 
दावूनि खुणा॥ गुरुशिष्यरूपें क्रीडसी ।। Å ov II इति श्रीगुरुचरित्रामृते श्रीनुर्सिहसरस्वत्यु- 
पाख्याने सिद्धनामधारकसंवादे द्विपंचाशतध्यायसारे अवतरणिकानाम त्रिपंचाशत्तमो5ध्यायः ॥ 
ओव्या ॥१०४॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयापंणमस्तु ॥ श्रीगुरुचरित्रं समाप्तम्‌ ॥ ओवीसंख्या ॥७३००॥ 

भी sje खेर 


sie NN Se SJ ३७ SE 


गुरुचरित्रं समाप्तम्‌ ` i 


gi EOT Di Me DIG HE रेल ल्क 





| | q ie 
a 
R 

| F 

| | ; 


“अकार 


ne RS SEE 


॥ श्रागुरुंदत्तात्रेयाच्या आरत्या ॥ $ 

Hee तका र ह जॉ कोर ह ज AE जरी EE 
ig 

कृष्णापंचगंगासंगम निजस्थान।चरित्र दावुनि केलें गाणगापुरी गमन।तेथें भकत श्रेष्ठ त्रिविकम- 
यति जाण॥ विश्वरूपे तयां दिधलें दशन NR जय देव जय देव जय सदगुरुत्ता ॥ नृसिंहसरस्वति 
नामें जय विश्वंभरिता || जय० ॥ ४० ॥ वंध्या साठीं वर्ष पुत्रनिधान ॥ सृत ब्राह्मण उठविला 
तीथे शिंपून ॥ वांझ महिषी काढवी दुग्ध दोहन ॥ अंत्यजाचे gel निगम संपूण ॥ जय० ॥ 
॥ २॥ शुष्ककाष्टी vea दावूनि लवलाही ॥ कुष्ठी ब्राह्मण केला साधू निजदेही।। अभिनव 
लीला त्याची वर्णू भी कायी ॥ म्लेंच्छशाजा येऊनि वंदि तव पायीं ॥ जय० ॥ ३ ॥ 
दिपवाळीचे दिवशीं भकत येऊनि ॥ आठहि जण मस्तक ठेविति तव चरणीं ॥ आठहि ग्रामी 
भिक्षा केली ते दिनीं ॥ निमिषमात्रें तंतुक नेला शिवचरणीं ॥ जय० ॥ ४॥ ऐसें चरित्र 
दावुनि जडमूढ उद्धरिले। भक्तवत्सल ऐसें त्रीद भिरविलें ॥ अगाध महिमा म्हणूनि वेदश्रृति 
ले ॥ मंगाधरतनय वंदी USE ॥ जय देव जय देव जय सदशुरेंदत्ता ॥ नृसिंहसरस्वति 
नामें जय विश्वंभरिता ॥ जय देव जय देव ॥ ५ ॥ 


SF mel a ee i - 


| 


५७५ 





त्रिगुणात्मक त्रैसूति दत्त हा जाणा॥ त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्यराणा ॥ नेति नेति शब्द नये 
अनुमाना॥सुरवरमुनिजनयोगी समाधिरें ध्याना।। १॥जय देव जय देव जय सद्गुरुदत्ता ॥ आरति 
ओवाळीतां हरसी भवचिता ।। जय० ४० Veme अभ्यंतरी तू एक दत्त ॥ अभाग्यासी कैसी 
न कळे ही मात ॥ परा ही परतली कैचा हा हेत ॥ जन्ममरणाचा पुरलासे अंत || जय०॥ 
॥ २ ॥ दत्त येऊनिया ऊभा ठाकला ॥ सद्धावें साष्टांगें प्रणिपात केला ॥ प्रसन्न होऊन 
| आञीर्वाद दिधला ॥ जन्ममरणाचा फेरा चुकबिला ॥ जय० ॥ ३॥ दत्त दत्त ऐसे लागलें 
| ध्यान ॥ हरपले मन झालें उन्मन ।। मी तूंपणाची झाली बोळवण ॥ एकाजनादेनीं श्रीदत्तध्यान 
॥ जय ॥ ४ ॥ | 


pa oe RE T अक Se NG 20 NA sr Å MG ये के EE 

A | * 

श्रीगरुचरित्र | 

de $A पक थी * : 
feet पानांचा पोथी ] K 

किमत ६ रुपये 


"i å ee KN | 
age प्रकाशन, न्यू TÅ रोड, wana स्ट्रीट, मुंबई ४ 
आत रेड en NANO NORE कै EEE 


år ske Me NAMN 2६% kki kkk 


x 
x 
Xx 
+ 
x 
x 
+ 
* 
xX 
६4 


मै 





[OrderDescription] 

,CREATED=29.06.20 0:39 
,TRANSFERRED=2020/06/29 at ]]:55:27 
,PAGES=58 

, TYPE=STD 

,NAME=S0003235 

„Book Name=M-2466-SHRIGURU CHARITRA 
ORDER TEXT= 

,[JPAGELIST] 

,FILEI=0000000I.TIF 
,FILE2=00000002.TIF 
,FILE3=00000003.TIF 
,FILE4=00000004.TIF 
,FILES=00000005.TIF 
,FILE6=00000006.TIF 
,FILE7=00000007.TIF 
,FILE8=00000008.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE9=00000009.TIF 


FILEI0=0000000.TIF 
FILEII=000000II.TIF 
FILE 2=0000002.TIF 
FILE 3=0000003.TIF 
FILE 4=0000004.TIF 
FILE 5=0000005.TIF 
FILE 6=0000006.TIF 
FILEI7=000000I7.TIF 
FILE 8=0000008.TIF 
FILE 9=0000009.TIF 
-FILE20=00000020.TIF 
-FILE2=0000002 .TIF 
FILE22=00000022.TIF 
-FILE23=00000023.TIF 
-FILE24=00000024.TIF 
-FILE25=00000025.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE26=00000026.TIF 


FILE27=00000027.TIF 
-FILE28=00000028.TIF 
FILE29=00000029.TIF 
-FILE30=00000030.TIF 
-FILE3=0000003.TIF 
-FILE32=00000032.TIF 
-FILE33=00000033.TIF 
FILE34=00000034.TIF 
FILE35=00000035.TIF 
-FILE36=00000036.TIF 
FILE37=00000037.TIF 
-FILE38=00000038.TIF 
FILE39=00000039.TIF 
-FILE40=00000040.TIF 
FILE4=0000004.TIF 
-FILE42=00000042.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE43=00000043.TIF 


-FILE44=00000044.TIF 
-FILE45=00000045.TIF 
-FILE46=00000046.TIF 
FILE47=00000047.TIF 
-FILE48=00000048.TIF 
-FILE49=00000049.TIF 
-FILE50=00000050.TIF 
-FILE5=0000005.TIF 
FILE52=00000052.TIF 
-FILE53=00000053.TIF 
FILE54=00000054.TIF 
FILE55=00000055.TIF 
FILE56=00000056.TIF 
-FILE57=00000057.TIF 
-FILE58=00000058.TIF 
-FILE59=00000059.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE60=00000060.TIF 


-FILE6=0000006.TIF 
-FILE62=00000062.TIF 
-FILE63=00000063.TIF 
-FILE64=00000064.TIF 
-FILE65=00000065.TIF 
-FILE66=00000066.TIF 
-FILE67=00000067.TIF 
-FILE68=00000068.TIF 
-FILE69=00000069.TIF 
-FILE70=00000070.TIF 
FILE7=0000007 I.TIF 
FILE72=00000072.TIF 
-FILE73=00000073.TIF 
FILE74=00000074.TIF 
FILE75=00000075.TIF 
FILE 76=00000076.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE77=00000077.TIF 


FILE78=00000078.TIF 
FILE79=00000079.TIF 
-FILE80=00000080.TIF 
-FILE8=0000008 7 
-FILE82=00000082.TIF 
FILE83=00000083.TIF 
-FILE84=00000084.TIF 
-FILE85=00000085.TIF 
-FILE86=00000086.TIF 
FILE87=00000087.TIF 
FILE88=00000088.TIF 
FILE89=00000089.TIF 
-FILE90=00000090.TIF 
-FILE9=0000009.TIF 
-FILE92=00000092.TIF 
-FILE93=00000093.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE94=00000094.TIF 
-FILE95=00000095.TIF 
-FILE96=00000096.TIF 
-FILE97=00000097.TIF 
-FILE98=00000098.TIF 
-FILE99=00000099.TIF 


,FILEI00=0000000.TIF 
FILEI0I=00000I0L.TIF 
FILEI02=0000002.TIF 
,FILEI03=0000003.TIF 
FILEI04=0000004.TIF 
FILE 05=0000005.TIF 
FILE 06=0000006.TIF 
FILE 07=0000007.TIF 
FILE 08=0000008.TIF 
FILE 09=0000009.TIF 
FILE 0=00000 0.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE | [-00000] | | 7 


FILE |2-00000[2 .]7 
FILE 3-00000[ 3.TIF 
FILE 4=000004.TIF 
FILE 5=00000 5.TIF 
FILE 6=000006.TIF 
FILEII7=00000II7.TIF 
FILE 8=000008.TIF 
FILE 9=000009.TIF 
FILE 20=0000020.TIF 
FILEI2I=000002I.TIF 
FILEI22=0000022.TIF 
FILE 23=0000023.TIF 
FILE 24=0000024.TIF 
गयी छ5]25-00000 25.7 
शेगा7026>-0000026.॥॥]" 
अगीछ]27-00000 27.7 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE 28=0000028.TIF 


FILE 29=0000029.TIF 
FILE 30=0000030.TIF 
FILE 3=000003.TIF 
FILE 32=0000032.TIF 
FILE 33=0000033.TIF 
FILE 34=0000034.TIF 
FILE 35=0000035.TIF 
FILE 36=0000036.TIF 
FILE 37=0000037.TIF 
FILE 38=0000038.TIF 
FILE 39=0000039.TIF 
FILE 40=0000040.TIF 
FILEI4I=000004I.TIF 
FILEI42=0000042.TIF 
FILEI43=0000043.TIF 
FILEI44=0000044. TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE 45=0000045.TIF 


FILE 46=0000046.TIF 
FILE 47=0000047.TIF 
FILEI48=0000048.TIF 
,FILEI49=0000049.TIF 
,FILEIS0=0000050.TIF 
FILEISI=000005I.TIF 
FILEIS2=0000052.TIF 
FILEIS3=0000053.TIF 
FILE 54=0000054.TIF 
FILE 55=0000055.TIF 
FILE 56=0000056.TIF 
FILEIS7=0000057.TIF 
FILEIS8=0000058.TIF 
FILEIS9=0000059.TIF 
FILE 60=0000060.TIF 
FILEI6I=000006I.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE 62=0000062.TIF 


FILE 63=0000063.TIF 
FILE 64=0000064.TIF 
FILE 65=0000065.TIF 
FILE 66=0000066.TIF 
FILE 67=0000067.TIF 
FILE 68=0000068.TIF 
FILE 69=0000069.TIF 
FILE 70=0000070.TIF 
FILEI7I=00000I7L.TIF 
FILEI72=0000072.TIF 
FILEI73=0000073.TIF 
,FILEI74=0000074.TIF 
FILEI75=0000075.TIF 
FILEI76=0000076.TIF 
FILEI77=00000I77.TIF 
FILEI78=0000078.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILEI79=00000I79.TIF 


FILEI80=0000080.TIF 
FILEI8I=000008I.TIF 
FILE 82=0000082.TIF 
FILE 83=0000083.TIF 
FILEI84=0000084.TIF 
FILEI85=0000085.TIF 
FILEI86=0000086.TIF 
FILEI87=0000087.TIF 
FILEI88=0000088.TIF 
FILEI89=0000089.TIF 
FILEI90=0000090.TIF 
FILEI9I=00000I9L.TIF 
FILEI92=0000092.TIF 
FILEI93=0000093.TIF 
FILEI94=0000094.TIF 
FILE 95=0000095.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE 96=0000096.TIF 


FILE 97=0000097.TIF 
FILE 98=0000098.TIF 
FILE 99=0000099.TIF 
FILE200=00000200.TIF 
FILE20=0000020.TIF 
FILE202=00000202.TIF 
FILE203=00000203.TIF 
FILE204=00000204.TIF 
FILE205=00000205.TIF 
-FILE206=00000206.TIF 
FILE207=00000207.TIF 
FILE208=00000208.TIF 
FILE209=00000209.TIF 
FILE20=0000020.TIF 
FILE2=000002 .TIF 
FILE22=0000022.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गया :2]3-000002। 3.7 


FILE24=0000024.TIF 
FILE25=000002 5.7 
FILE26=0000026.TIF 
FILE2I7=000002I7.TIF 
FILE28=0000028.TIF 
FILE29=0000029.TIF 
FILE220=00000220.TIF 
FILE22=0000022.TIF 
FILE222=00000222.TIF 
FILE223=00000223.TIF 
FILE224=00000224.TIF 
FILE225=00000225.TIF 
FILE226=00000226.TIF 
FILE227=00000227.TIF 
FILE228=00000228.TIF 
FILE229=00000229.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE230=00000230.TIF 


FILE23=0000023.TIF 
FILE232=00000232.TIF 
FILE233=00000233.TIF 
FILE234=00000234.TIF 
FILE235=00000235.TIF 
FILE236=00000236.TIF 
FILE237=00000237.TIF 
FILE238=00000238.TIF 
FILE239=00000239.TIF 
FILE240=00000240.TIF 
FILE24=0000024.TIF 
FILE242=00000242.TIF 
FILE243=00000243.TIF 
FILE244=00000244.TIF 
FILE245=00000245.TIF 
FILE246=00000246.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE247=00000247.TIF 


FILE248=00000248.TIF 
FILE249=00000249.TIF 
FILE250=00000250.TIF 
FILE25=0000025.TIF 
FILE252=00000252.TIF 
FILE253=00000253.TIF 
FILE254=00000254.TIF 
FILE255=00000255.TIF 
FILE256=00000256.TIF 
FILE257=00000257.TIF 
FILE258=00000258.TIF 
FILE259=00000259.TIF 
FILE260=00000260.TIF 
FILE26=0000026.TIF 
FILE262=00000262.TIF 
FILE263=00000263.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE264=00000264.TIF 


FILE265=00000265.TIF 
FILE266=00000266.TIF 
FILE267=00000267.TIF 
FILE268=00000268.TIF 
FILE269=00000269.TIF 
FILE270=00000270.TIF 
FILE27=0000027.TIF 
FILE272=00000272.TIF 
FILE273=00000273.TIF 
FILE274=00000274.TIF 
FILE275=00000275.TIF 
FILE276=00000276.TIF 
FILE277=00000277.TIF 
FILE278=00000278.TIF 
FILE279=00000279.TIF 
FILE280=00000280.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गा :28]-0000028| 7 


FILE282=00000282.TIF 
FILE283=00000283.TIF 
FILE284=00000284.TIF 
FILE285=00000285.TIF 
FILE286=00000286.TIF 
FILE287=00000287.TIF 
FILE288=00000288.TIF 
FILE289=00000289.TIF 
FILE290=00000290.TIF 
FILE29=0000029.TIF 
FILE292=00000292.TIF 
FILE293=00000293.TIF 
FILE294=00000294.TIF 
FILE295=00000295.TIF 
FILE296=00000296.TIF 
FILE297=00000297.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE298=00000298.TIF 


FILE299=00000299.TIF 
-FILE300=00000300.TIF 
FILE30=0000030.TIF 
-FILE302=00000302.TIF 
FILE303=00000303.TIF 
FILE304=00000304.TIF 
FILE305=00000305.TIF 
FILE306=00000306.TIF 
FILE307=00000307.TIF 
FILE308=00000308.TIF 
FILE309=00000309.TIF 
FILE30=0000030.TIF 
FILE3=000003.TIF 
FILE32=0000032.TIF 
FILE33=0000033.TIF 
FILE34=0000034.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गया 53]5-000003 5.7 


FILE36=0000036.TIF 
FILE37=0000037.TIF 
FILE38=0000038.TIF 
FILE39=0000039.TIF 
FILE320=00000320.TIF 
FILE32=0000032.TIF 
FILE322=00000322.TIF 
FILE323=00000323.TIF 
FILE324=00000324.TIF 
FILE325=00000325.TIF 
FILE326=00000326.TIF 
FILE327=00000327.TIF 
FILE328=00000328.TIF 
FILE329=00000329.TIF 
FILE330=00000330.TIF 
FILE33=0000033.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE332=00000332.TIF 


FILE333=00000333.TIF 
FILE334=00000334.TIF 
FILE335=00000335.TIF 
FILE336=00000336.TIF 
FILE337=00000337.TIF 
FILE338=00000338.TIF 
FILE339=00000339.TIF 
FILE340=00000340.TIF 
FILE34=0000034.TIF 
FILE342=00000342.TIF 
FILE343=00000343.TIF 
FILE344=00000344.TIF 
FILE345=00000345.TIF 
FILE346=00000346.TIF 
FILE347=00000347.TIF 
FILE348=00000348.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE349=00000349.TIF 


FILE350=00000350.TIF 
FILE35=0000035.TIF 
FILE352=00000352.TIF 
FILE353=00000353.TIF 
FILE354=00000354.TIF 
FILE355=00000355.TIF 
FILE356=00000356.TIF 
FILE357=00000357.TIF 
FILE358=00000358.TIF 
FILE359=00000359.TIF 
FILE360=00000360.TIF 
FILE36=0000036.TIF 
FILE362=00000362.TIF 
FILE363=00000363.TIF 
FILE364=00000364.TIF 
FILE365=00000365.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE366=00000366.TIF 


FILE367=00000367.TIF 
FILE368=00000368.TIF 
FILE369=00000369.TIF 
FILE370=00000370.TIF 
FILE37=0000037.TIF 
FILE372=00000372.TIF 
FILE373=00000373.TIF 
FILE374=00000374.TIF 
FILE375=00000375.TIF 
FILE376=00000376.TIF 
FILE377=00000377.TIF 
FILE378=00000378.TIF 
FILE379=00000379.TIF 
FILE380=00000380.TIF 
FILE38=0000038.TIF 
FILE382=00000382.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE383=00000383.TIF 


FILE384=00000384.TIF 
FILE385=00000385.TIF 
FILE386=00000386.TIF 
FILE387=00000387.TIF 
FILE388=00000388.TIF 
FILE389=00000389.TIF 
FILE390=00000390.TIF 
FILE39=0000039.TIF 
FILE392=00000392.TIF 
FILE393=00000393.TIF 
FILE394=00000394.TIF 
FILE395=00000395.TIF 
FILE396=00000396.TIF 
FILE397=00000397.TIF 
FILE398=00000398.TIF 
FILE399=00000399.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE400=00000400.TIF 


FILE40=0000040.TIF 
FILE402=00000402.TIF 
FILE403=00000403.TIF 
FILE404=00000404.TIF 
FILE405=00000405.TIF 
FILE406=00000406.TIF 
FILE407=00000407.TIF 
FILE408=00000408.TIF 
FILE409=00000409.TIF 
FILE40=0000040.TIF 
FILE4=000004.TIF 
FILE42=0000042.TIF 
FILE43=0000043.TIF 
FILE44=0000044.TIF 
FILE45=0000045.TIF 
FILE46=0000046.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गा 747-0000047.॥॥]? 


शेशा748-0000048.॥॥]" 
FILE49=0000049.TIF 
FILE420=00000420.TIF 
FILE42=0000042.TIF 
FILE422=00000422.TIF 
FILE423=00000423.TIF 
FILE424=00000424.TIF 
FILE425=00000425.TIF 
FILE426=00000426.TIF 
FILE427=00000427.TIF 
FILE428=00000428.TIF 
FILE429=00000429.TIF 
FILE430=00000430.TIF 
FILE43=0000043.TIF 
FILE432=00000432.TIF 
FILE433=00000433.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE434=00000434.TIF 


FILE435=00000435.TIF 
FILE436=00000436.TIF 
FILE437=00000437.TIF 
FILE438=00000438.TIF 
FILE439=00000439.TIF 
FILE440=00000440.TIF 
FILE44=0000044.TIF 
FILE442=00000442.TIF 
FILE443=00000443.TIF 
FILE444=00000444.TIF 
FILE445=00000445.TIF 
FILE446=00000446.TIF 
FILE447=00000447.TIF 
FILE448=00000448.TIF 
FILE449=00000449.TIF 
FILE450=00000450.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE45=0000045.TIF 


FILE452=00000452.TIF 
FILE453=00000453.TIF 
FILE454=00000454.TIF 
FILE455=00000455.TIF 
FILE456=00000456.TIF 
FILE457=00000457.TIF 
FILE458=00000458.TIF 
FILE459=00000459.TIF 
FILE460=00000460.TIF 
FILE46=0000046.TIF 
FILE462=00000462.TIF 
FILE463=00000463.TIF 
FILE464=00000464.TIF 
FILE465=00000465.TIF 
FILE466=00000466.TIF 
FILE467=00000467.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE468=00000468.TIF 


FILE469=00000469.TIF 
FILE470=00000470.TIF 
FILE47=0000047 .TIF 
FILE472=00000472.TIF 
FILE473=00000473.TIF 
FILE474=00000474.TIF 
FILE475=00000475.TIF 
FILE476=00000476.TIF 
FILE477=00000477.TIF 
FILE478=00000478.TIF 
FILE479=00000479.TIF 
FILE480=00000480.TIF 
FILE48=0000048.TIF 
FILE482=00000482.TIF 
FILE483=00000483.TIF 
FILE484=00000484.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE485=00000485.TIF 


FILE486=00000486.TIF 
FILE487=00000487.TIF 
FILE488=00000488.TIF 
FILE489=00000489.TIF 
FILE490=00000490.TIF 
FILE49=0000049.TIF 
FILE492=00000492.TIF 
FILE493=00000493.TIF 
FILE494=00000494.TIF 
FILE495=00000495.TIF 
FILE496=00000496.TIF 
FILE497=00000497.TIF 
FILE498=00000498.TIF 
FILE499=00000499.TIF 
FILE500=00000500.TIF 
FILES0I=0000050L.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE502=00000502.TIF 


FILE503=00000503.TIF 
FILE504=00000504.TIF 
FILE505=00000505.TIF 
FILE506=00000506.TIF 
FILE507=00000507.TIF 
FILE508=00000508.TIF 
FILE509=00000509.TIF 
FILE50=0000050.TIF 
FILE5=000005.TIF 
FILE52=0000052.TIF 
FILE53=000005 3.7 
FILE54=0000054.TIF 
FILE55=000005 5.7 
FILE56=0000056.TIF 
FILESI7=000005I7.TIF 
FILE58=000005 8.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE59=000005 9.TIF 


FILE520=00000520.TIF 
FILE52=0000052.TIF 
FILE522=00000522.TIF 
FILE523=00000523.TIF 
FILE524=00000524.TIF 
FILE525=00000525.TIF 
FILE526=00000526.TIF 
FILE527=00000527.TIF 
FILE528=00000528.TIF 
FILE529=00000529.TIF 
-FILE530=00000530.TIF 
FILE53=0000053.TIF 
FILE532=00000532.TIF 
FILE533=00000533.TIF 
FILE534=00000534.TIF 
FILE535=00000535.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE536=00000536.TIF 


FILE537=00000537.TIF 
FILE538=00000538.TIF 
FILE539=00000539.TIF 
FILE540=00000540.TIF 
FILE54=0000054.TIF 
FILE542=00000542.TIF 
FILE543=00000543.TIF 
FILE544=00000544.TIF 
FILE545=00000545.TIF 
FILE546=00000546.TIF 
FILE547=00000547.TIF 
FILE548=00000548.TIF 
FILE549=00000549.TIF 
FILE550=00000550.TIF 
FILESSI=0000055I.TIF 
FILE552=00000552.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE553=00000553.TIF 


FILE554=00000554.TIF 
FILE555=00000555.TIF 
FILE556=00000556.TIF 
FILE557=00000557.TIF 
FILE558=00000558.TIF 
FILE559=00000559.TIF 
FILE560=00000560.TIF 
FILES6I=0000056L.TIF 
FILE562=00000562.TIF 
FILE563=00000563.TIF 
FILE564=00000564.TIF 
FILE565=00000565.TIF 
FILE566=00000566.TIF 
FILE567=00000567.TIF 
FILE568=00000568.TIF 
FILE569=00000569.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE570=00000570.TIF 


FILE57=0000057.TIF 
FILE572=00000572.TIF 
FILE573=00000573.TIF 
FILE574=00000574.TIF 
FILE575=00000575.TIF 
FILE576=00000576.TIF 
FILE577=00000577.TIF 
FILE578=00000578.TIF 
FILE579=00000579.TIF 
FILE580=00000580.TIF 
FILE58=0000058.TIF 


9 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


